गणेश हरी खरे 


शै०$ । ८९ 


भारत इतिहास संशोधक मंडळ पुरस्कृत ग्रंथमाला क्र. ५१ 


यशोदा-चिंतामणि-निधि पुरस्कृत ग्रंथमाला क्र. १६ 


संशोधकांचा मित्र | 


पहिला भाग 


लेखक 


गणेश हरी खरे 
क्‍यूरेटर, भा. इ. सं. मंडळ, पुणे 


शॉ. १८७२] : झूल्य चार रुपये [इ. १९५१ 
भा. इ. सं. मंडळाचे सभासदास साडे तीन रुपये 


अपेण 
. अभू तुम्ही महेशचिया मूत्ती । आणि मा दुबला अ्चितसें भक्ति ।। 
म्हणौनि बोळ जऱ्हो गंग।वती । तऱ्हीं स्वीकराल ।। 
राजवाडी ज्ञानेश्वरी ९१४ 


त्रीद 
अनेकसंशयोच्छेद तत्त्वार्थस्यापि दर्शकम्‌ । 
सद्धिश्व सेवितं नित्यं शुद्ध ज्ञानमुपास्महे ।॥। 
ढोबळ अनुक्रम 
निवेदन क 
पुरस्कार ज़ 
अनुक्रम ट 
आवड्यक संक्षेपांचा खुलासा ड 
_ ग्रेथगर्भ १-२३८ 
* . १ दशब्दसंक्षेप ) १ 
> शब्दमूल्यें ६्‌ 
३ अक्षरमूल्यें १२ 
४ मंगल व श्ापाशीवीद वचनें १८ 
५ वृत्त ३९ 
६ कालगणना वा. 
७ मूतिंपरिचथ १६७ 
८ वंशावळी १ , १९१ 
९ उत्खनन ब २२७ 
१० ठसे २३३ 


“ __ प्रकाशक: गणेश हरी खरे, भा. इ. सं. मंडळ, 
३१<अ सदाशिव पेठ, पुणे २ 
मुद्रक : स. रा. सरदेसाई, बी. ए., एलएल, बी. 
नवीन समथ विद्यालयाचा * समर्थ भारत 
छापखाना, ४१ बुधवार, पुणें र. 


“> 


06.0: 


निवेदन 

पहिल्या असहका रितेच्या चळवळींत इ. १९२१ च्या प्रारंभी कॉलेज 
सोडल्यावर अल्पमतिशक्तीप्रमाणें देशसेवेचें काम करीत असतां वारंवार . 
जाणवें कॉ, मध्यंतरींच अभ्यासास रामराम ठोकल्यामुळें आपली बौद्धिक उंची 
खुंटली. म्हणून सातास्च्या'राष्ट्रीय शाळेंत शिक्षकाचे काम करीत असतां ती 
वाढविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांत इतिहासाभ्यासानें मनावर मोठीच पक्कड 
वसविली. तेव्हां वाटूं लागलें कीं, असहकारामुळें आधिभौतिक शास्त्रांतील 
संशोधन करून मध्यम प्रतीची देशसेवा करणें आतां राक्‍य नसलें तरी इतिहास- 
संशोधन करून कनिष्ठ प्रतीची देशसेवा ख|त्रीनें करतां येईल. म्हणून सातारा 
सांडून इ. १९२९ च्या आरंभीं पुण्यास आलों. येथें आल्यावर पांच-सात 
महिने प्रायः बेकारींतच पण पूर्वतयारी करण्यांत घालविले. नंतर भा. इ. सं. 
मंडळाच्या शिवचरित्रकायीलयांत. काम मिळालें आणि इ. १९३० च्या, मला 
वाटतं, जूनमध्ये मी मंडळाचा नोकर बनलों. कै. डॉ. श्री. व्यं. केतकर यांनी 
कोठे तरी स्पर्धाविरहित क्षेत्रांत काम करण्याच्या स्वप्रवृत्तीबद्दद लिहिल्याचे 
स्मरते. आपणही त्या प्रदृत्तीचें अनुयायी व्हावें असें ठरवून मंडळांत त्या वेळीं 
ज्या शाखांचें काम प्रायः होत नसे त्यांकडे मुख्यतः लक्ष दिलें. यामुळें अरबी 
कानडी व फार्सी या भाषा आणि लेखविद्या, नाणकशास्त्र, मूर्तिविज्ञान 
मुसलमानी इतिहास, इत्यादींचा उणा-अधिक अभ्यास करावा लागला. 
अगोदरच मंदमतिगति; त्यांतून कोणत्याही विषथांत मार्गदर्शक प्रायः कोणी 
नव्हताच. तेव्हां त्या त्या विषयावरचे संदर्भग्रंथ जाणण्यापासून त्यांतील 
विषय आत्मसात करण्यापर्यंत सवे काम, चुकत, अडखळत, ठेचा खात खांत 
स्वतःच केलें व करीत जाहे. वाटाड्यासुळें जें कार्य तासांत व्हावयाचें तें 
मजकडून होण्यास दिवस लागे. पण निराश न होतां धिमेपणा राखला आणि 
.सांगण्यास हरकत नाहो कौ, आतांपर्यंत म्हणजे गेल्या .२२ वर्षांत माझ्या 
हातून संशोधनसंकलनात्मक मजकुराची तीन हजाराहून अधिक पृष्ठे लिहून 
प्रकाशित झालीं. मात्र याबद्दल समाधान मानावें कॉ नाहीं हा प्रश्नच आहे. 
शिक्षण अधवट सोडल्यानें जी कुचंबणा झाली व होत आहे ती न होती तर 


। 


ख निवेदन 


गुणानें व मापानें दुप्पट तरी काम झालें असतें व अजूनही होईल असें वाटतें. 
मी कॅलिज सोडलें तेव्हांच कयास केला होता कीं, आपणांस पुढील सारा जन्म 
गरोबींत काढावा लागेल आणि त्याविषयी माझी तक्रारही नाह. श्रीमंत होऊन 
विलास उपभोगाचे. असें ध्येय मौं कधींच धरलें नव्हतें. पण मनापासून इच्छीत 
व प्रयत्न करीत होतो, आहे व राहीन की, माज्ञे जीवनांतील प्रत्येक क्षण 
सर्वोत्कृ2 सत्कार्यात खर्चे व्हावा. त्यासाठीं गेळी बावीस वषे अव्याहत व एक- 
निष्ठेने प्रयत्नही केला. तरीही अर्धवट शिक्षण व तजन्य द्रव्याभाव यामुळें जो 
काडमारा, जा अवमान, जों कालापव्यय, जो शक्तीचा अन्यथा खर्च झाला व 
होत आहे तो ध्यानांत घेतला म्हणजे हृदय विदीर्ण होतें. परस्तावलों, कावा, 
तप्त झाला, तरी मी कोठें आहे व आयुष्याच्या अखेरीपर्यंत तरी कांहीं भरीव 
सत्कार्य होणार आहे कीं नाहीं याविषयीं संशय उत्पन्न होऊन अस्वस्थ होतो. 
संशांधक पैशाचे मार्गे नसतो हें खरें. पण उत्साहाने काम करूं दकेल इतके 
पाष्टक अन्न, चार विद्ठान लोकांत बसण्याचा संकोच वाटणार नाही इतपत 
चांगले कपडे, केवळ बाह्य हवामानाच्या त्रासानेंच काम बंद पडण|र नाहीं 
इतकोच थंड अभ्यासाची खोली, खरीखुरी विश्रांति घेऊं शकेल अशी शांत 
व निवाऱ्याची जागा, आव्यक ते वैद्यकीय उपचार करून घेण्याचें सामर्थ्य, 
अव्याहत योगक्षेमाची तरतूद, संशोधनाचेंचे काम अडून . न पडेल 
इतक्या सुखाने प्रवास, उत्तम संशोधन होईल इतकी फुरसत व ग्रंथादींची 
साह्यता येवढ्या गोष्टींचीही त्यानें अपेक्षा करूं नये कां ८ कुणीकडे यूनोची 
मानवी हक्कांची सनद व तीमधील एतद्विषयक निर्देशांची कलमें व कुणीकडे 


सजसारख साधक; पण आतां त्यास उपाय नाहा. “ अतिरभसकृतानां ' 


कमणामाविपत्तेभेवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाक हो उक्ति सहस्त्रराः 
खरी आहे 


वरील भाषा व विषय यांचा अभ्यास करतांना ध्यानांत आलें कॉ यांस 
अनुरूप पुस्तके मंडळांत तर नाहींतच; पण भांडारकर इन्स्टिट्यूट, आर्कि- 
आलाजांच ऑफिस, बी. ए. पुढील अभ्यास करवून घेणारं पुण्यांतील कॉलेजे 
- यांपॅको एकांतही संपूर्णतया नाहोंत. तेव्हां या सवाच्या नियमित किंवा 
आनयामत वाऱ्या करू लागलों. शिवाय रॉयल एशियाटिक सोसायटीची 
मुंबई शाखा, मुंबई विद्यापीठ इत्यादि मुंबईतील संस्थांच्या ग्रंथाल्यांचाही 


निवेदन ग 


यथाशक्य उपयोग करून घेऊं लागलों. था संस्थांच्या ग्रंथपालांकडून यावच्छक्य 
सवे मदत मिळाली व मिळत आहे हो त्यांतल्या त्यांत समाधानाची गोष्ट आहे 
ज्ञान केवळ पुस्तकॉ न राहावें म्हणून पेशावर ते कन्याकुमारी-रामेश्वर आणि 
ज]धपूर ते कलकत्ता प्रवास करून संग्रहालये, उत्खननकद्रे इत्यादाचा अभ्यास 
केला, शक्‍य तें प्रत्यक्ष ज्ञान संपादन केलें आणि उत्खननापासून भिकारड्या 
चिटोऱ्याच्या वाचनापर्यंत सव संशोधनशाखांचा यावच्छक्य. अनुभव घेतला. 
तो अपुरा असेल; पण इतिहासाची साधनें व त्यांतून ' निघणाऱ्या इतिहासाचे 
स्वरूप यांची योग्य कल्पना येण्यास तो पुरेसा आहे. 


* अशा प्रकारें गेल्या २२ वर्षांत इतिहासाच्या विविध क्षेत्रांत मगदराप्रमाणें 
संशोधन करीत असतां मला शेंकडों पुस्तकें कमी अधिक प्रमाणांत आलोडावां 
* लागली. त्यांतील कित्येक संदर्भासाठी प्रत्यही हाताशीं पाहिजेत अशीं होतीं 
पण त पाहिजे तेव्हां मिळविणें.व हाताशी ठेवणें यांपैकी कोणतेंच जमेना. 
व्हां अशा पुस्तकांतील आवश्‍यक मजकूर एकत्रित उतरून ठेवण्याचा उपक्रम 
सुरू केला. बरीच सामुग्री जमल्यानंतर वाटूं ळागळें कौ, आपणांस ज्या 
-अडचणी आल्या त्या इतर संशोधकांसही येत असतीळ कदाचित्‌, त्यांतील 
कित्येकांना माझ्या इतकींही पुस्तकें पहावयास व' अभ्यासावयास मिळाली 
,किंवा मिळत नसतील अगर मिळूनही विविध भाषांच्या ज्ञानाभावीं त्यांचा 
_ उपयोग करतां येत नसेल, कित्येकांस मजप्रमाणेंच कोणी मार्गदर्शक नसेल 
तात्पर्य ज्यांची योग्य माहितीच्या अभावीं कुचंबणा. होत असेल अक्शा 
संशोधकांसाठीं मी जमविलेली ही सव माहिती पुस्तकरूपाने प्रकाशित केली 
तर किती नामी होईल १ शिवाय संद्योधनसंचारांत मला व इतरांना पुष्कळदां 
अनुभव य्रेंतो कॉ, ज्या ग्रह्स्थाकडील सामुग्री तपासावयाची तों तिजमधील 
काल, व्याक्ति, लिपी, चिन्हें इत्यादींविषयी अनेक प्रश्न कुतूहलाने विचारतो; 
' त्यांचीं सुसूत्र व तात्काल समाधानकारक उत्तरें देणें सामुग्री हस्तगत होण्याच्या 
दृष्टीने अगदीं आवश्‍यक असतें. पण हा उत्तरे जरूर तीं कोष्टके, तक्ते, इत्यादि 
जवळ नसतील तर नीट देतां येत नाहींत. खेरीज कित्येक वेळां ताग्नशिला- 
इपुसनें, मूर्ति, नाणीं, कागद, देवळें अश्या कांहीं वस्तू-वास्तू अधिक अभ्यासा- 
साठीं उचलून आणणें अगर त्यांचे ठसे किंवा फोटो घेणेंही शक्‍य नसतें. त्यांचा ' 
अभ्यास जेथल्या तेथेंच करावा लागता. अशा वेळीं या एकत्रित माहितीचा 


्घ्घ | निवेदन 


मला फार फायदा झाला. मला झाला तो फायदा इतरांना कां न व्हावा £ 
अवऱ्य होईल | त्यांचेही पुष्कळ श्रम वाचतील, निदान आवश्यक माहिती 
_. मिळाल्यानें प्रगति खुंटणार नाहीं. म्हणूनही मी एकत्र केलेल्या माहितीस 
ठाकठिकॉौर्चे स्वरूप देऊन ती पुस्तकख्पानें प्रसिद्ध करण्याचा खटाटोप केला. 


आपण शेकडो पुस्तकें वाचतो; पण त्यांतील माहिती शब्दशः किंवा अक्षरशः 
घ्यानांत राहाते असा मनुष्य विरळाच. ती सामान्य मनुष्याच्या ध्यानांत - 
सारांशरूपानें राहाते, त्यांतही विशिष्ट विधान अधिक स्मरतें, व्यक्तिस्थलवस्तु- 
नामांची आठवण अस्पष्ट होऊं लागते, आकडे बव्हंशी विसरतो, मग 
आंकड्यांचीं कोष्टके कसची लक्षांत राहाणार १ म्हणून या पुस्तकांत आकडे व 
कोष्टके यांचाच भरणा फारं केला आहे. मजकूर मुख्यतः त्यांच्या स्पष्टतेसाठी . 
आहे. अर्थात्‌ हें पुस्तक जवळ ठेवण्यानें संशोधकाच्या मेंदूवरचा ताण पुष्कळच 
कमी होईल. | १ 

या पुस्तकांतील प्रत्येक प्रकरण पूर्णपणें विस्तृत व मूलग्राही करावे अशी 
आकांक्षा मी कधींच धरली नव्हतीं. कारण कांहीं प्रकरणें अशी आहेत की, 
त्यांची तपशीलवार व विशेष माहिती द्यावयाची तर एकेका प्रकरणासाठी 
एकेक दोन दोन वर्षं झटावयास हवें आणि क्वचित्‌ या सबंध पुस्तकाची पान 
खर्ची घातलीं तरी तीस पूर्णता यावयाची नाहीं. यामुळें या पुस्तकांतील 
माहिती आव्यक तेवढीच आहे हें न सांगतांही कळण्यासारखे आहे. पण ती 
बिनचूक असावी याविषयीं आटोकाट प्रयत्न केला आहे. तरीही कांहीं चुका 
राहाणे अपरिह्दाये आहे. त्यांविषयी क्षमस्व येवढेंच म्हणावेसें वाटतें. 

मू्तिविज्ञान पुस्तकाच्या पुरस्कारांत कै. रा. ब. का. ना. दौक्षित यांनीं 
आणि ओरिएंटल लिटररी डायजेस्टमधील अभिप्रायांत श्री. प. कृ. गोडे 
यांनी मी त्या पुस्तकांत पुष्कळ माहिती अगदीं थोड्या जागत किवा शब्दांत 
आणल्याचे सांगितलें आहे. मलाही तसेंच वाटतें. पण माझ्या कांहॉ मित्रांनी . 
होच माहिती अधिक विस्तारानें कां मांडिली नाहा म्हणून मला दोंष लाविला. 
मला त्यांन्चें म्हणणें पटलें नाहीं. विषय विस्तारानें मांडिला तर त्याचा. 
उल्गडा लवकर व चांगला होतो हें खरें असलें तरी त्यामुळें पुस्तकाची पृष्ठ 
वाढतात. एष्ठांच्या वाढीमुळे किंमत वाढते. अधिक किमतीच्या पुस्तकांना 
ग्रिऱ्हाईक कमी भेटतें. त्यांतून संशोधनाचें पुस्तक असलें तर मग विचारावयास 


निवेदन नड 


ननको. छपाईकरतां देणग्या स्वीकारूनही घस लागली नाहीं म्हणजे मिळविली. 
म्हणून पुस्तकाची एृष्टें वाहूं न देण्यावर माझा भर आहे. त्यासाठीं लेखन थोडें 
डुर्बोध झालें तरी त्यांत संक्षेप करण्यासाठीं झटतों. या पुस्तकांतही विषय 
निराळा असला तरी तसा प्रयत्न केला आहे; पण तो म्हणावा तितका साधला 
नाहीं. उदा० प्रहणांचें आकडे देतांना संक्षेप करतो. तर कांहीं एष्टें वाचली 
असती; पण चटकन्‌ कल्पना सुचली नाहीं. त्याची भरपाई हिजरीचे आरंभदिन 
देतांना केली आहे. खिळे जुळविण्याची साद्यंत माहिती असती तर आणखी 
थोडीं पृष्ठे वाचेलीं असतीं किंवा य्रेवद्याच प्रष्ठांत कोष्टके अधिक विस्ताराने 
देतां आलीं असतीं. उलट माज्ञे एक एम्‌. ए. झालेले मित्र मला नेहमीं म्हणतात 
कीं, मी प्रत्येक प्रकरण नवख्या मनुष्याचा देखील इतिहाससंशोधनाच्य़ा 
विविध शाखांत सहज प्रवेश होईल इतक्या विस्ताराने लिहावयास पाहिजे 
होतें.. त्यांचें हें म्हणणें कदाचित्‌ खरें असेल. पण साझ्या पुढें जमलेल्या पैशांत 
शक्‍य तितका संक्षेप करूनही आवश्यक ती माहिती कशी बसवावयाची हा 
प्रश्न होता व त्याची सोडवणूक मी माझ्या दृष्टीनें उत्तम केली आहे. दोष व 
उणीवा राहिल्या असल्यास त्यांना आवश्यक ती फुरसत व पुरेसा पैसा न 
मिळणे हो दोन कारणें आहेत याची खात्री असों द्यावी. ी 


_ यासारखी पुस्तकें खरोखर संस्थांनींच त्यांसाठी लेखकाच्या योगक्षेमाची 
च साह्याची आवड्यक ती सवे व्यवस्था करून प्रकाशित करावयास पाहिजेत. . 
निदान ज्यास पैसा व फुरसत यांची भरपूर अनुकूलता आहे त्यानेंच अशा 
प्रकारचे पुस्तक प्रसिद्ध करण्याची होस धरावी. दोन्ही गोष्टींच्या अभावी काम 
मनासारखे होणें शक्‍यच नाही. मी अनेकदां हिशेब करून पाहिलें तेव्हां नेहमी 
मला हेंच आढळलें की, मी ज्या पद्धतीनें व दर्जाचे काम करूं इच्छितो, 
त्यासाठी मजपाशीं असलेल्या फुरसतीपैकी शेकडा पंचाहत्तर टक्के वेळ उपयुक्त 
पुस्तकें मिळविणे व परत करणें यांत जातो. अश्या परिस्थितींत अत्यंत उच्च 
दजाचे काम कसें व्हावें आणि आव्यक तितका उच्च दर्जा राहिला नाही 
तर त्याचा दोष कोणाकडे जातो १ 


या पुस्तकाची मीं प्रथम आखणी केली तेव्हां, मिळणारी आर्थिक मदत, 
पूर्वतयारीस येणारा खर्चे, जमा केलेल्या. सामुग्रीचा मुद्रणांत होणारा व्याप .व 
त्यासाठी होणारा व्यय यांचा अंदाज करून, असें ठरविले होतें की, योजिलेल्या 


च. अ निवेदन 


विषयांचें विवरण व तें समजण्यासाठी द्यावे लागणारे तक्ते यांचा २५६ प्रष्टांत 
सभावेश करून पुस्तक हातांवेगळें करावें. अपेक्षेप्रमाणे मदत थोड्याफार कष्टाने 
कां होईना पण मिळाली. विवरण मात्र २५६ परष्ठांत संपण्याचें चिन्ह दिसेंना« 
तेव्हां मूळचा अंदाज सोडून एष्ठांची मर्यादा ३०० पर्यंत वाढविण्याचे 
' ठरविलें. तरीही विषय संपेल असें सुळींच वाटेना. म्हणून मूळ आखणीप्रमाणें 
२५६ टष्टांतच आवरतें घेतलें आहे. पणं यामुळें नाणीं, शिके, लेखविद्या, 
हॉ तीन प्रकरणें, या भागांत आलेल्या प्रकरणांच्या पुरवण्या, प्रायः प्रत्येक 
पकरणाचा खुलासा, संदर्भग्रंथसूची व तक्ते येवढा भाग राहून गेळा. हा सर्वे 
भाग द्यावयाचा तर आणखी सुमारें १२८ प्रष्ट॑ सहज पाहिजेत व त्या 
मानानें पैसा लागेल. पैकीं लेखन व तक्ते तयार आहेतच म्हणाना. थोड्याशा . 
श्रमानें हो सर्व सामुग्री एकदम छापखान्यांत देतांही येईल. पण यांतील 
अदमासें निम्मी सामुग्री फार्सी ठिपॉत आहे. आणि आपल्या या विद्वत्तेच्या 
माहेरघरी-पुण्यांत एका वेळीं काउन आकाराची आठ पानें फार्सी मजकूर 
उभा करील असा एकही छापखाना नाहो. तेव्हां खर्चाची व्यवस्था झाली 
असें ग्रहीत धरलें तरी मुद्रण मंदगतीने चाळून हें पुस्तक बाहेर पडण्यास 
आणखी कमोंत कमी सहा महिने लाभणार हें उघड दिस लागलें; पण अजून 
एका बाजूस नव्या खर्चाची व्यवस्था कज्नी करावी ही "चिंता आणि दुसरीकडे 
सहानुभूतिकांनीं दिलेल्या पेशाचें टवकर फळ कसें दिसेल ही काळजी. अक्ा 
दोन-विदेषतः दुसऱ्या विचाराने मी इतका वेचेन झालों कीं, कांहोंही करून 
३. १९५१ च्या आरंभीं झालेलें काम प्रकाशित करून मोकळें व्हावे असा 
निश्चय केला व आज तें हातांवेगळें करीत आहें. उर्येरित कामही अगदीं 
मुद्रणायोंग्य करून ठेवीत आहे. आवश्यक ख्चीची सोय होतांच किंवा 
होण्याचा संभव दिसू लागतांच इसरा भागही छापून काढावा असा 
सानस आहे. या पुस्तकासाठी वापरलेला कागद, मला पसंत नव्हता तरी, 
जवळच्या पैशांत इ. १२९४७ मध्यें उघड्या बाजारांत मिळाला तसला घेतला. 
पुढील भागासाठी त्यांतल्या त्यांत चांगल्या कागदा'ची व्यवस्था केली आहे. 


या पुस्तकाची १६० पृष्टें इ. १९४७ च्या अखेरीस छापून झाली असतां 
बाकोची ९६ प्रष्ठें छापून पुस्तक बाहेर पडण्यास आणखी पक्कीं तीन वर्ष 
छागलीं. याचें एक महत्त्वाचें व सख्य कारण संभाव्य गैरसमज दूर 


निवेदन छ 


होण्याचे दृष्टीनें येथें नमूद करणें आवश्‍यक आहे. हें किंवा गतकालांतील: 
मंडळाशी असंबद्ध असें केलेलें इतर कोणतेंही लेखनकार्य मीं मंडळाचें सवे काम 
संभाळून माझ्या खाजगी फुरसतींच्या वेळांत केलें आहे. त्यासाठीं मंडळाचा 
चेळ खर्ची घातलेला नाहीं. गेल्या तीन वर्षीत या फुरसतीच्या वेळांत 
मुख्यतः तीन कार्ये केलीं. पहिलें आपला अभ्यास वाढविणे, दुसरें या 
पुस्तकाचें काम करणें आणि तिसरें मराठी इतिहासाच्या विस्तृत दाकावली- 
साठीं मुंबई (४००) व पुणें (५००) विद्यापीठे आणि इचलकरंजी एज्युकेशन 
अड चॅरिटेबल ट्स्ट ( २०० ) यांकडून मिळालेल्या ११०० रुपये देणगीचा 
योग्य विनियोग करणें. यांपैको पहिल्या दोन कामांत माझा किती वेळ गेला 
हें सांगतां येत नाही. पण शकावलीसाठीं गेल्या तीन सालांत माज्षे कमीत 
कमी १००० तास तरी खर्च झाले असतील. नुसत्या तारखा तपासण्यांत 
किमान ६०० तास खर्चे झाळे आहेत. संशोधनासाठी मदत मिळालेल्या 
व्यक्तीस स्वतः केलेल्या कासाबद्दल मोबदला घेतां. येत नाहीं हा दंडक: 
सुप्रसिद्ध आहे. तेव्हां हे ११०० रुपये खर्च करून सुमारें ३१००० दाका- 
वलीच्या चिठ्या तयार करविल्या आहेत. मी माझा वेळ पुस्तकें मिळविणे, 
चिठ्या कशा करावयाच्या तें दाखविणे, उत्पन्न होणांऱ्या शका निरसणें, 
चिठ्या व मूळ पत्रें यांच्या तारखा तपासणें यांत घालविला आहे. केवळ पेशवे 
दप्तराच्या तारखा तपासण्यासाठी किती श्रम करावे लागले हें मी पोतदार- 
गौरव-ग्रंथांतील माझ्या लेखांत दिग्दर्शित केळें आहे. या शकावलोीच्या 
कामानें माझा अपेक्षेबाहेर वेळ खाल्ला. शिवाय हेंही लक्षांत घेणें आवश्यक 
आहे को, मंडळातफे संशोधनासाठी किंवा खाजगी कामासाठीं बाहेरगावी 
गेलो म्हणजे फुरसतीचीं कामें करतां येत नाहींत. गेल्या तीन वर्षीत केवळ 
संशोधनसंचारांत माजे किती तरी दिवस गेले. यावरून या पुस्तकाचें खाजगी 
वेळांत चालणारें काम येवढ्या मंदगतीनें कां चाललें हें ध्यानांत येईल. 


पुस्तकाच्या प्रकाशनास इतका वेळ लागण्याचें दुसरें कारण पुस्तकाचा 
विषय. या पुस्तकांत असें एकही प्रकरण नाहीं कीं, ज्यांतील माहिती केवळ: 
एका पुस्तकांतून उतरून घेतली आहे. सर्वात सोपें वृत्ते प्रकरण घेतलें तरी 
तें तयार करण्यापूवी सुमारे पन्नास ताम्रशिलाशासनें त॑पासलीं होतीं. नवीन 
माहिती कशी मिळते व तीसाठीं वेळ किती मोडत असेल याची कल्पना 


क 


ज्‌ निवेदन 


स्या लहानशा प्रकरणावरूनही येऊं शकेल, मग कालगणना, वंशावळी, इत्यादि 
प्रकरणांसाठीं किती श्रम करावे लागले असतील याचा अंदाज करावा. 
चं्यावळी प्रकरण तीनदां पुनः पुनः तपासून लिहून काढावें लागलें. 


शेवटचे काम आभारं मानावयाचे. ते कोणाचे व किती हेंच समजत नाहीं. 
मागितले त्यांनीं त्यांजकडून बनेल तेवढें साह्य केलें. मला अज्ञात असेही 
साह्यकर्ते असतील. पण ज्ञात आणि आव्यक तेवढ्यांचाच येथें निर्देश 
करतों. या पुस्तकाच्या प्रकानासाठीं मुंबई विद्यापीठाने पांचे रुपयांची 
भरीव मदत केली. इचलकरंजी एज्युकेशन अँड चॅरिटेबल ट्रस्टनेंही पांचशे 
'रपयांचें भरीव साह्य केलें. यशोदा-चिंतामणि-निधींतून तीनशे रुपये 
देण्याचें कै. तात्यासाहेबं केळकर. यांनी कवूल केलें होतें. त्याची पूर्ति . 
त्यांचे चिरंजीव व माज्ञे मित्र श्री. य. न. केळकर यांनी. केली. कऱ्हाडचें 
श्रीमंत पांडुरंग केशव शिराळकर व सुंबई विद्यापीठाच्या स्कूळ ऑफ इकॉनॉ- 
मिक्स अँड सोदिऑलॉजीमधील माजी प्राध्यापक डॉ. नोशीरवान्‌ ए. थूथी 
यांनी मरत्येकीं शंभर रूपये दिले आणि डॉ. थूथी यांनी आणखीही साह्य 
: करण्याचें आश्वासन दिलें आहे. सातार्‍याचे जुने मित्र श्री. शिवराम 
विष्णु मोडक व श्री. गंगाजलनिर्मल गंगाबाई उर्फ मावशी परचुरे यांनी 
अनुक्रमें एकावन व पन्नास रुपये दिले. या संस्था व हो मंडळी मागितल्यास 
आणखीही साह्य करतील याची पक्की खात्री आहे. या सवीचे मी हार्दिक' 
आभार मानतों व कृतज्ञता व्यक्त करतों. - 


श. १८७२ शिवजयंति (२५३1५१) लेखक 


पुरस्कार 


आमच्या भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे आजीव संश्योंधक व वस्तुपाल 
५ क्‍यूरेटर ) श्री. गणपतराव खरे यांनीं उभा केलेला हा “ संशोधकाचा मित्र 
अगदीं जाणत्या मित्राप्रमाणेंच इतिहाससंशोंधकांना साहाय्यक होणारा 
आहे यांत शंका नाहीं. श्री. खरे यांनीं अत्यंत परिश्रमाने व दीघ काळच्या 
चिकाटीने संशोधनाला आवश्‍यक असलेलीं जीं साधनें जमविलीं ती आयती 
या व्यवसायांतील मंडळींना मिळत आहेत हें त्यांचें भाग्य समजलें पाहिजे. 
श्री. खरे यांना प्रस्तुत ग्रंथांतील माहिती मिळविण्याची जी अतिशय यातायात 
पडली ती इतर संशोधकांना पडूं नये म्हणून त्यांनीं आपलें भांडार अगदीं 
खुलें केलें आहे. या त्यांच्या औओदार्याबद्दल संशोधक त्यांचे क्रणी राहातील. 


या ग्रंथांतील शब्दसंक्षेप, राब्दाक्षरसूल्ये, विविध कालगणना व वंशावळी 
. यांसंबंधीची अगदीं सविस्तर माहिती त्यांनीं जी दिली आहे ती पाहून 
त्यांच्या दीघ आणि सूक्ष्म अभ्यासाबद्दद सादर' कोतुक वाटतें. एखाद्या 
शास्रीय विषयाचा अभ्यास कसा करावा याचें अनुकरणीय उदाहरण म्हणून 
हें दाखवितां येईल. संस्कृत वचनें आणि वृत्ते देण्यामध्येंहि त्यांचा हेतु 
संशोधकाला इतर संदर्भग्रंथ चाळावयाची दगदग नको, असा मित्रत्वाचाच 
आहे. तथापि, त्यांनीं बांधून दिलेली एवढी शिदोरी संशोधकाला पुरणार 
नाहीं याचीहि त्यांना जाणीव आहे. यापुढील दुसऱ्या भागांत चित्रांचा आणि 
नाण्यांचा अभ्यास, कागदपत्रे वाचतांना ध्यानांत घ्यावयाचा गोष्टी, उपयुक्त 
संदर्भग्रंथ, इत्यादि उरलेलीं संशोधकीय साधनें देण्याचा संकल्प त्यांनीं 
'सोंडलाच आहे. 

तीस वर्षापूर्वी कै. दत्तोपंत आपटे यांनीं “ संशोधकाची छोटी जंत्री ? 
प्रसिद्ध केळी व आतां त्यांच्या सच्छिष्यांनीं ही बृहत्‌ जंत्री देऊन मंडळाची 
. “परंपरा पुढें चांगली. चालविल्याची साक्ष ठेविली आहे, असेंच प्रांजल्प णें 
म्हणावें लागतें. श्री. खरे हे कोठल्याहि महाविद्यालयांत आयत्या पैशानें 
चैनींत शिकून बाहेर पडलेले व नंतर शिक्षित विद्येचा कांहींहि उपयोग न 


वि । पुरस्कार 


व्हा 


करणारे असे नांवाचें स्नातक नव्हत. उच्च विद्यार्जन त्यांनीं कसें व 
कोणत्या हेतूनें जिवापाड कष्ट सोसून केलें हें त्यांच्या “ निवेदना वरून 
समजून येणार आहे. त्यांची अल्प द्रव्यप्नाप्ति बव्हंशी त्यांच्या विद्यान्यासंगाकडे 
खर्च होते. तेव्हां त्यांना जर आर्थिक साहाय्य चांगलें लाभेल तर त्यांच्या 
हातून अशासारखी कितीतरी आवश्‍यक व उपयुक्त पुस्तकें लिहिलीं जातील, 
याची खात्री असूं द्यावी. असो. 

.संडळाच्या पुरस्कृत ग्रंथमालेंत एक नवीन उत्कृष्ट भर पडत आहे याचा 
फार आनंद वाटतो. 


"त्र > "९ 
शक १८७२, ] चतामण गणदा कव 


टि . _... चिटणीस 
माघ विजया शं टण [स 21. 
>. ] भा. इ. सं. मंडळ, पुणें 


अनुक्रम 


पृष्ठ 
१ शाब्दसंक्षेप 
२ शब्दसूल्यं द 
३ अक्षरमूल्ये - - श्रे 
४ मंगळ व शापाशीवांद वचने ; १८ 
संस्कृत २०, कानडी ३७. १ 
५ वृत्त डर 


अक्षरव्रतत ४०; मात्राव्रत्ते ४४; वृत्तांची वर्णानुक्रमानें. सूची ४५ 
वृत्तांची अक्षरमात्रासंख्यानुक्रमानें सूची ४६ 

€ कालगणना ७७ 
प्रस्ताव ४६; अमली > कटकी, बंगाली, विलायती ४७; इलाही ४८ 
इसवी ४९; कलचुरि ५०; कांलृम्‌ ५२; गांगेय - गंग-कदंब, गुप्त ५३; 
भ्रहणें-सूथे ५४; ग्रहणें-चंद्र ६१; ग्रहपरिवृत्ति ७०; चालुक्य विक्रम 
जुळूस वषें ७१; तुकी द्वादशवषेचक्क ८०; नेवार, पुदुवैप्पु ८५; फसली 
८६; बाहेस्पत्य वर्षचक्-वारा वर्षाचे ९१-साठ वर्षांचे ९२: क्षय 
संवत्सरे ९८; बुद्धनिवीण १००; भाटिक, मगी, मव्लूदी १०१: मोर्य 
१०४; राज्याभिषेक, लक्ष्मणसेन १०५; विक्रम १०६; वौरनिर्वाण 
शालिवाहन शक १०८; शुहूर-दक्षिणी ११०; आुहूर-फारूकी ११४ 
सप्तर्षि ११७; सिंह ११८; सेल्युकिडि, हष ११९; हिजरी १२०; 
हिजरी वरषारंभाचें कोक १२४; हिजरी तारखेशीं मिळता वार.काढ- 
. ण्याचे तक्ते १३३; हिंदू चेत्र व त्याशी जुळते मुसलमानी महिने १३४: 
महिने, कतु, वार, तिथि, इत्यादि-महिने १३६; अधिक व क्षय मास 
१३८-त्यांची यादी १४२; विविध महिने व त्यांचे दिवस १४८; क्रतु, 
चार १५१; तिथि १५३; राशि १५५; ग्रह, नक्षत्रे, योग १५६; करण 
कालादर्श १५७; झुहूर सनाचें परिशिष्ट १५९, राजशकाचें परिशिष्ट 
१६३; जुळत्या हिंदू-मुसलमानी महिन्यांचे कोटक १६६. 


ठ अनुक्रम 


, ७ मूतिपरिचय र हि 
प्रस्ताव १६७; वैदिकधमीं मूर्ति १८१; जैन मूर्ति १८५; बौद्ध 
मति १८७. 


८ वंशावळी ल १९९ 
प्रस्ताव १९१; अयोध्या-नवाव, अकोट-नबाब, अर्धून, अर्धून-तर्खान, 
आदिलशाही १९३; आंग्र-शातवाहन, इमादशाही, कछवाह-जयपूर 
१९४; कण्व, कदंब-गोवें, क्दंब-वनवासी १९५७; ' कद्‌ंब-हानगल,, 
कळचुर्य (१); , कळचुर्य (२)-कल्याण, काशी-राजे १९ ६; काइमीर॑ 
सुल्तान, कुत्बशाही, कुषाण, क्षत्रप-महाक्षत्रप (१,२) १९५७; क्षत्रप- ण 
महाक्षत्रप (२), खलजी-दिल्ली, गव्हनेर जनरल १९८; गव्हर्नर-मुंबई: 
१९९; गायकवाड-बडोदें २००; गुजरात-सुल्तान, गुत्त-गुत्तल, गुप्त- . 
सम्राट २०१; गजर, घुलाम, चालक्य-गुजरात (१-३), चालक्य- 
बदामी'कल्याण २०२; चालुक्य-वेसुलवाडा २०३; चोहान-सम्राट्‌,. * 
चौहान-वूंदी, जाट-कुंभेर4-डीग--भरतपूर, तुघलक २ ०४; दुर्रानी, 
नंद, नायक-केळदि, नायक-तंजावर, नायक-मडुरा २ ०५; निजामशाही, 
निजाम-हैदराबाद, पटवर्धन २०६; परमार-माळवा २०७; पवार- 
देवास ( थोरली व धाकटी पाती )--धार, पेशवे-पुणें २०८; फारूकी- 
-खानदेदश २०९; बंगाल-सुभेदार, बंगाल-सुल्तान (१ सुभेदार -- २ बल्बन 
घराणें 4. ३ स्वतंत्र -- ४ इलियासशाह घराणें -. ५ राज गणेश घराणें 
* ६ इल्यासशाह घराणें -- ७ हबशी सुल्तान -- ८ हुसेनशाही 
घराणें 4 ९ सूरी घराणें 4 १० कररानी घराणें) २१०, बरीदशाही; 
बहमनी २११; बुंदेले, भोपाळ नबाब, भोसले-कोल्हापूर २१२; भोसले- 
तंजावर, भोसले-नागपूर २१३; भोसले-सातारा २१४; महाराणा- 
उदेपूर, मदुरा-सुल्तान २१ ५; ' माळवा-सुभेदार, माळवा-सुल्तान,.. 
सुघधळ २१६; मुलतान-सुल्तान, मौर्य, म्हेसूर-ओडेयर २१ ७; म्हैसूर- 
सुल्तान, यमीनी-घइना, यादव-देवर्गिरि २१८; रद्द-सवंदत्ती (१,२), 
रणजितसिंघ घराणें, राठोड-जोधपूर, राठोड-बिकानेर, राष्ट्रकूट- 
गुजरात (१,२), राष्ट्रकूट-बैतूल, राष्ट्रकूट-मयूरखंडी -- मान्यखेट २२०; 
राष्ट्रकूट-मानपुर, लोदी, वाकाटक-वत्सगुल्म, वाकाटक-सम्राट्‌, विजय- 


अनुक्रम ड 


नगर-आरवीडु २२१; विजयनगर-तुळुव, विजयनगर-संगम २९२; . 
विजयनगर-साळुव, शिलाहार-कऱ्हाड--कोल्हापूर, शिलाहार-खारे- . 
पाटण, शिलाहार-ठाणें २२३; दिंदे-ग्वाल्हेर, शुंग- विदिशा, रोशुनाग- 
मगध, सव्यिद, सावनूर-नबाब २२४; सिंद-एरं-एलबरगे, सिंद- 
सिंदवाडी, सिंध-जाम, सूरी-दिलछी, सेन्द्रक, सोळंकी-गुजरात २२५; 
सोळंकी-वाघेला, होयसळ-द्वारसमुद्र-हळेबीड, होळकर-इंदूर २२६. 


९ उत्खनन २२५७. 
२० ठसे 


ताम्रपट २३४, नाणीं २३५, शिलालेख २३६. २३३. 


आपवद्यक संक्षेपांचा खुलासा 


इकॅ--इंडियन कॅलेंडर-र्दाक्षित व सेवेलकृत. 

इंडि. अटि.-इंडियन अँटिकेरी-नियतकालिक. 

एपि. इंडि.--एपिग्नाफिया इंडिका-नियतकालिक. 

ज्ञेबीएचपणस--जनल ऑफ दि बॉंबे हिस्टॉरिकल सोसायटी. 

द.म.इ.सा.-र्‍दक्षिणच्या मध्ययुगींन इतिहासाची साधनें-ग. ह. खरेकृत. 

प्रालिशा--भारतीय प्राचीन लिपिमाला-ओझाकृत 

रा. ए. सो. --रॉयल एशियाटिक सोसायटी. 

लिस्ट--डॉ. दे. रा. भांडारकरकृत व एपि. इंडि. खंड १९-२३ मध्यें 
प्रकाशित. 

लिस्ट १ व ९--डॉ. किल्हॉनकृत व अनुक्रमें एपि. इंडि. खंड ५व ७ 

यांचीं परिशिष्टे म्हणून प्रकारित. 
सिइकॅ--दि सिद्धांताज अंड दि इंडियन कॅलंडर-सेवेलकृत. 


माझी साहित्यसेवा 


२१,२ शिवकालीन पत्रसारसंग्रह खंड १ व २ ( अंशतः ) -मू. ७ रु. 
३ मंडळांतील नाणीं -. ०ण१इ. १९३३-मू. १ रु. 
४५५ रिवचरित्रसाहित्य खंड ३ (अंशतः ) बव ६ ( पूर्णतः ) 
-इ. १९३०, ३७-मू. ३व१॥ र 
'३-९ ऐतिहासिक फारसी साहित्य खंड १ ते & 
"३. १९३४,२७,३९,४९-मू. १ते३ प्रत्येकी १) रु.; थरचे ३रु. 
- ९०-१२ दक्षिणच्या मध्ययुगीन इतिहासाची साधनें खंड १ते३ 
"7३. १९३०, ३४,४९ मू. १॥|, रव ३ रु. 
३३, १४ शिवचरित्रवृत्तसंग्रह खड २ व ३ ( फासी ठाधनांचे अनुवाद ) 
। 7इ. १९३९, ४१-मू. प्रत्येकी १॥ रु. 
१७. ध्द हिंगणे दतर खंड १ ब २-इ, १९ ४४, ४७-मृ. प्रत्येकी ३ रु. 
२७ भोर ऐतिहासिक वस्ठुसंग्रहाल्यप्रदर्शिका इ, १९३५ "मू. ८ आ. 
१८ भोर संस्थान ऐतिहासिक स्थळदडीन 9? १९९४५-मू. ८ आ. 
१९ ऐतिहासिक आख्यायिका 9)  ९९४४-मू. ४ आ. 
२० पंढरपूरचा विठोबा 20१९४७ या टा 
२१ लाठी शिक्षक भाग १ 9) १९२८-म. २ आ. 
२२ श्रीक्षेत्र आळंदी प) 


व्य र ११ २७७३३ ३ क 
२३ श्रीविठ्ठल आणि पंढरपूर १9) १९३८-मू. ६ आ. 
१ 


२४ मूर्तिविज्ञान १. शरइर म ५२ 

२५ संशोधकाचा मित्र १९५ मू. ४ झु, 

] डी १9 १९-मू. 

२६ जिवित रि १९४८-म. ४ आ, 
लादानविधि 0) ्* 

क ९0000 


9  १९४८-मू. ८ आ. 
»  १९९४९-मू. ८ आ, 
१ _ १९४९-मू. ५ रु. 

१९५०-मू. ८ आ, 
१५ १९५०-मू.१० आ. 
१ १९५१-मू. २ रु, 
२९०३ इंग्रजी-मराठी .( ५६--१४७ ) लेख 


२९ शनिवार वाडा 

३० ळू ठाविया दा. 1419८ अंशतः ) 
३ १ पेडावे दसर-परतने कालनिणय-सुधारणा 

३२ 88 एटा 1031802 

३ ३ इतिह्ासकर्ते मराठे 


१. शाब्दसंक्षप 


मनुष्य़राइतका परावलंबी दुसरा प्राणी नसेल» मनुष्य पश्ुय्रोनि सोडून नुकताच 
समानवयोनींत आला तेव्हां हे परावलंबित्व पुष्कळ कमी असेल. पण 'जा जॉ 
त्यास सुरक्षिततेने व सुलभपणानें जगण्यासाठी संघ करून राहण्याची जरूरी 
भासूं लागली तों तों त्याचे परस्पर व्यवहार वाहूं लागले. लेखनकला उत्पन्न 
होण्याच्या अनेक कारणांपैकी हे. एक आहे. पत्रव्यवहार, जमाखर्च, राजकीय 
हुकूम, पोथ्या-पुस्तके. इत्यादींच्या लेखनांत कित्येक सर्वेसामान्य शब्द इतके 
चारेवार येतात कीं, ते पूण स्वरूपांत पुन्हा पुन्हा लिहिणें मनुष्यास कंटाळवाणे 
च त्रासाचे वाटूं लागतें. त्यामुळें मनुष्य अश्या शब्दांचे संक्षेप करू लागला. 
_ कागदाचा शोध लागून त्याचा प्रसार होऊं लागल्यावर लेखनाची एकदम वांढ 
होऊन राब्दसंक्षेप करण्याची प्रदृत्ति फार झपाट्याने फोफावली आणि तिचा 
प्रवेश हिंदुस्थानांतील बहुतेक सवे भाषांतील लिखाणांतून झाला. सा बालबोध 
मोडी, कानडी, हिंदी या लिपीतील आणि मराठी, कानडी, हिंदी या भाषांतील 
जुन्या पोथ्या व पुराणे, ऐतिहासिक कागद आणि अनेक लिपी व भाषा 
यांमधील ताम्रपट, शिलालेख, नाणीं इत्यादि साधनें पाहिला आहेत. त्यांपैकी 
विशेषतः मोडी कागदपत्रांमध्ये हे संक्षेप फार मोठ्या प्रमाणांत आढळतात. 
येवढेच नव्हे, तर फार्सी शिलालेख व कागद्पत्न यांतही असे संक्षेप केल्याचे 
दिसून येत. मात्र त्यांची संख्या फार नाहीं. 


, ताम्रपट, शिलालेख व नाणीं यांत रशाब्दसंक्षेप करतांना शब्दाचे पहिलें 
किंवा पेहिलीं दोन अक्षरें सामान्यतः लिहिलेली असतात, कांहीं. ठिकाणी 
आद्याक्षरापुढें पोकळ टिंब दिलेलें असतें; पण कागदपत्र व त्यांच्या सुमाराचीं 
नाणीं यांतील संक्षेप निराळ्या पद्धतीने केल्याचे आढळतें. यांत ज्या शब्दाचा 
संक्षेप करावयाचा त्याचे आद्याक्षर किंवा पंहिलीं दोन अक्षरे घेऊन त्यांपुढे 
सामान्यतः दोन काने देतात. शब्दांत अनुस्वार व एकाच अक्षरावर एक किंवा 
दोन मात्रा असल्यास अनुस्वार व एक किंवा दोत मात्रा याही अक्षरावर येतात. 
कधीं कधी शब्दाची आद्य व. अंत्य किंवा आद्य व शेवटचा दोन अक्षरं कायम 


र संशोधकाचा मित्र 


ठेवून मधल्या सामान्यतः एक, दोन किंवा तीन अक्षरांबद्दल आद्याक्षरापुढे 
दोन काने देतात. 

सामान्यनाम, विशेषण, क्रियापद, अव्यय इत्यादि सवे जातींच्या शब्दांचे 
संक्षेप केलळेळे आढळतात आणि नेहमींच्या सरावाने ते चटकन्‌ ओळखूही 
येतात; पण जेव्हां विशोषनामांचे संक्षेप करतात तेव्हां संदभ नीट ध्यानांत 
घेतल्याशिवाय संक्षेपांचा उलगडा होत नाही. 

नाण्यांवरील संक्षपांच्या बाबतींत पुष्कळ वेळां कल्पनाशक्तीस चांगलाच 
ताण द्यावा लागतो आणि इतकें करूनही अंदाज चुकीचा ठंरण्याचा संभव 
असतो. कोणत्याहि शब्दाचा संक्षेप करतांना पाया म्हणून त्याचें शुद्ध रूपच 
घेतलें असतें असें नाहो. अनेक ठिकाणीं अशुद्ध रूपें घेतल्याने एकाच शब्दाचे 
अनेक संक्षेप झाल्याचें आढळतें. त्याचप्रमाणें केवळ आद्याक्षरापुढें दोन दंड 
देऊन संक्षेप साधल्यानें भिन्नाथक अनेक दाब्दांबद्दळ एकच संक्षेप बनलेला आहे. 
याच न्यायानें क्रिय़ापदांचे संक्षेप करितांना भिन्न लिंगी क्रियापदांबद्दल एक 
संक्षेप तर येतोच; पण भिन्न कालिक व वचनांच्या क्रियापद्रूपांबद्दल तोच 
संक्षेप येऊं शकतो, 

अशा तऱ्हेचे बरेच संक्षेप याखाली एकत्र करून दिले आहेत. ते येवढेच 
आहेत असें मात्र कोणा समजू नये. 


अ>अजुनपाल ( करौली ) ककिशनदास ब्यास ( सुजात-जोध- 


आ<अनाम, अर्दास, असामी, आनंद- 
राव ( बडोदे ) 

अव. 

आ.ऱआचार्य 

इारइनाम इब्तिदा,  इशारीन, 
इस्तकबाल, इश्ारत, इस्तकबील, 
इस्तिकामत 

झादारसइजारदार, इनामदार 

उ.>उत ( पुत्र ), उप 

एारएकूण 


पूर दारोगा ) 

का०->कारित 

काऱकयोत, कल्हईचे, कसबे, कार- 
कीद्‌ 

कादार>कमाविसदार 

किर्‍आरकित्ता, किंमत 

कु-कुन्द ०>कुन्दकुन्दाचार्य- 
यो-न्वये-म्नाये 

कृ०> 

केस्केली 


१ दाब्दसंक्षेप :3 


ख-खारखंडेराव ( गायकवाड ) 

खाररखरीफ, खान, खारिज, 
खास, खासगत 

ख्थाऱखुदायेवंद, खुर्द, खुदेखत, खुर्दा, 
खुली 

खारखरेदी, खेरीज 

ग>गण, गच्छ, गणपति; ( उल्टा ) 
>कणीराम ( जोध.-दारोगा ), 
तख्तर्सिंग ( जोध.-राजा ) 

गड>जुनागड ( नबाब ) 

,गा<गायकवाड 

गाागायकवाड 

गिरग्रीष्म 

गुारगुजारत, गुजारिलें, गुदस्त, 
गुमास्ते 

ग्र्ग्रीष्म 

गो.-गोत्रीय, झोरावरखान किंवा 
मुहम्मद बिस्मिछाहखान ( राधन- 
पूर-गुजरात), गोपाळपेठ. 

गोगोसावी 

* ग्रीस्प्रीष्म 

घारघाऊक 

घो-घातले, घेतलें 

र्‍चासचाकर 

ज>जंजिरा ( मुंबई ), जयाजी दिंदे, 
तख्तर्सिंग ( जोधपूर-राजा ) 

जारतख्तसिंग ( जोधपूर ) 

जारजमीन, जामीन, 


जाखरऱजमादिलाखर 

जावल>जमा दिलावल 

जिआदजिल्काद 

जिआजसजिल्हेज 

जिराशरजिराईत 

जी-झोरावरखान किंवा बिस्मिछाह- 
खान ( राधनपूर-गुजरात ), 
जयाजी शिंदे ( ग्वालेर ) 

जे<जनकोजी दिंदे ( ग्वालेर ) 

ज्यापा>ज्यादती 

टरगोकलचंद्‌ 
जोधपूर 

ठ०ऱठक्कुर 

त.तत्यद्रे 

ता तक्‍सीम, तपे, तर्फ, तागायत, 

तारीख, तालीक, तांब्याचे 

ता.र्‍तारीख, तालीक, तांब्याचे 

ता. वि.> 

तास्तफ 

तिरतिथि 

तीगारतीथरूप 

ताोतपे, तेरोख, तैनात 

तांस्तहां, तांदूळ 

दादरवज्ह, दस्तक 

दिदिन 

दिआादिम्मत 

हझुहाऱ्दुगे 

दो.> 


बोहरा  ( सुजात- 


संशोधकाचा मित्र 


दोसदाखविणें, देखील 

द्विसद्वितीय 

घछारधुरंग 

नारनकल, नख्तयाती, नजीक, नफर, 
नायक 

निहारनिमित्त, निश्याणी, निसबत 

नु, च र्‍्हीस्जसवंतसिंघ ( जाधपूर ) 

पसपरीक्षि, परायण 

प. ह. पु.> 

पापरगणे, परवानगी, 
पाटील, पादशाही, 
पाहिजे 

पाजेरपाहिजे 

पिारपिसाळ 

अु०-पुत्न, पुस्तक 

पुा-पुरवणी, पाठवावी 

पोरपाठविळे, पावले, 
पाहिजे, पोष्य 

पो्पैका 

पोस्पैवस्ती 

पं.-पंडित 

पांग-पंचाली 

प्रर-प्रति०>प्रतिष्ठितम्‌, 
पितम्‌, प्रा तिपद्य 

प्रा०> ण वी, 

पाऱप्रगणे, प्रत, प्रधान, प्रभू, प्रसन्न 

प्रास्रप्रकार 

प्रार्प्रमाणे 


पारवाडी, 
पायली, 


पावेतो, 


. प्रतिष्ठा- 


प्रां्प्रांत 

फुा-फ्रोाारफरूख्ती 

बबलात्कार 

ब-बति-दिसवहुल-बहुल तिथि-दिन 

बारबाबी कुल ( जुनागढ-नबाब ), 
बालाजी ( मंगलचंद॒ दारोगा- 
पाली-जोधपूर ) ) 

बा>बदल, बरहुक्म, बरोबर, बाब, 
बनाव 

बरिागाःविकलम, बितपश्ील, बिदानद, 
बिन, बिऱ्हाडकरू 

बुाास्बुद्रुक 

बोररम 

बोबांधिलें 

त्र. त्रह्मचारिन्‌ 

भ-भ०रभंवरपाल ( करौली ), 
भद्रारक 

भा«>भायी 

भांस्भंडारी ७ 

ममदनपाल (करोली ), महाराज 

मंर्‍्मंडलाचाये 

महं>महन्तम 

मारमाधवराव शिंदे ( ग्वाल्हेर ), 
जसवंतसिंघ ( जोधपूर ) 

मारमजकूर, मल्हारराव(गायकवाड), 
मररुल, मशार, महसूल, महाड” , 
कर, माब, मामले, मालूम 

सार-मजकूर, मश्यार, महार १ 


' १ शब्दुसक्षेप पु 


मिा-मिति, मिनहु 

सुारमुक्ताम, मुजावर, मुताबिक, 
सुदत, मुद्दल, सुला, सुहम्मद, 

स्यासलाला सेधमल दारोगा ( पाली- 
जोधपूर ) 

मोरमोकदम, मोतेब, मोकाम, मोहोर 

माोरम>मोहरम 

मोमोजे 

म्हाम्हणान 

योयेकूण 

र०>रविवार 

राअनारसिंघ दारोगा ( जोधपूर') 

रा>रख्तखाने, रवाना, राजेश्री 

राखरर-रबिलाखर 

रावलःरबिलावल 

२०२ 

स्थाररुपये 

स्थोरर्क, राजेश्री 

ल>लातूर १, लक्ष्मगसेन 

ल०-ला०> 

.ला-नझर हरकरण दारोघा ( सुजात- 
जोधपूर ) _ . 

लार्लागळी 

ल्िलिहिला-ली-ले, लिहिणे 

ले.--लेखक 

. वन्न्वद्य, वर्ष, वर्षा क्रतु 

चारवजारत, वद्य, वलद 

वति-दिस्वद्य तिथि-दिन, बहुल 


विणारविज्ञापना, विदित, विद्यमाने, 
विद्यार्थी, विनंति 

वोवेद, वेदमूर्ति 

ब्रब्रह्मचारिन्‌ 

श०>र्‍शक 

शाारशक, शास्त्रसंपन्न, शास्त्री 

आुतिऱ्ञुद्ध तिथि 

यु-हया र शुद्ध 

श्रासस्नेहांपकत 

श्रारश्रावण 

श्रीसअजमीर (टा), बायजाबाई 
शिंदे (ग्वाल्हेर), अमीन।बाद (टा.) 

श्री१नभाया, पुत्र 

श्रीरर्‍सेवक 

श्री३न्मित्र 

श्री४रशत्र 

श्री५ऱस्वामी भे 

श्री६ऱगुरू 

श्रापान्श्रत 

श्रे.-भ्रेष्टिन्‌ 

सरसंतरत्सर, सरस्वतो 

सा.ऱसाहू-धू 

सारसदर, सन, सबब, समस्त, समा- 
गमे, सयाजीराव, सरकार, संवत्‌ , 
साष्टांग, साहेब न 


सिारसिरस्ता 
सु०> सुते न 


स्थराऱ्सुद्धा, सुभे, सुमार, सुहूर, 


द संशोधकाचा मित्र 


सून क्ष०>क्षपणक 
सू०-सूत्र०>सूत्रधार ज्ञा०ऱज्ञातीय, ज्ञाति 
साोसहाय़े, सेकिन, सेर, सेवक, द.र्‍्गाझी उद्दोन हैदर ( अयोध्या- 

सेवेसी नबाब ) 
सोसी-सेवेसी ट्ऱ्हैदर किंवा टिपू .( म्हैसूर ) 
सोऱसोळुले ८£स्सुम्ताझ अली दारोघा 
सोवती>सोभाग्यवती ; (जोधपूर ) 
सं-सं०-संव,- संवत्‌ ,संवत्सर 9)-हिजरी 
सां-साष्टांग, संमत, संवत्‌ ऱसूबा अवध (टां ) 
स्नगा-स्नेहांकित ]पॉदिचेरी 

नऱ्स्वस्ति "]'ऱतेळिचिरी 
हा-हजरत, हद, हवाला, हस्ते 5२5०0 8 7ए]९७; एका अनोळखी 
हाऱ्हुजूर, हुरमुजी नाण्यावर 

ऱऱहेमंत. - 


न्तन-->>>>>>> 


२. शब्दमूल्ये 


विशिष्ट अकसूल्याचे निदर्शनासाठी विशिष्ट अक्षर वापरणें हो पद्धत बहुधा 
मत्येक भाषेत प्रचलित आहे. पण अंकमूल्याचे निदर्शनासाठी विशिष्ट शब्द 
वापरणें ही”प्रथा मुख्यतः संछ्कृतोद्धव व त्यांच्या शेजारच्य़ा अशा भाषांमध्यंच 
प्रचलित आहे असे वाटतें. ही प्रथा पडण्याचे प्रमुख कारण वृत्तबद्ध ग्रंथरचनेचा 
प्रयत्न हें असावें. विशेषतः ज्योतिष व गणित या विषयांत संख्यानिदर्शनाचे 
प्रसंग फार. अशा वेळो अंकवाचक्र प्रमाणित शब्द घेऊन इष्ट संख्या कोणत्याही 
इृत्तांत व्यक्त करणें अत्यंत. प्रयासा चें वाटूं लागल्यानें शब्दमूल्ये तयार झालीं. 
ह! सूल्यें ठरवितांना कित्येक शब्द त्यामुळें व्यक्त होणाऱ्या नैसर्गिक संख्यांचे 
प्रतिनिधी म्हणून ठरविण्यांत आले. उदा. मनुष्याला व इतर अनेक प्राण्यांना 
निसगतः दोन डोळे असतात ही बाब लक्षांत घेऊन डोळा हा अर्थ असणारे 
सवे शब्द दोन ही संख्या दाखविणारे ठरे, पण दुसरे कांहीं शब्द असे आहेत 


२ शाब्दमूल्य ७ 


कीं, त्यायोगें व्यक्त होणाऱ्य़ा संख्यांविषयीं मंतमेद होऊं शकतील. कारण त्यांनीं 
व्यक्त होणारी कल्पना कृत्रिम असते. उदा. दिशा चारही आहेत, मानल्यास 
आठही होऊं शकतील आणि दहा धरल्या तरी चुकणार नाहो. अशा वेळां 
दिशा शब्दाने व्यक्त होणारी संख्या कोणती याचा निश्चय संदभे व इतर 
आनुषंगिक पुरावा यांवरून केला पाहिजे. कांही शब्दांना मूलतः अनेक अथे अस- 
ल्याने त्यांपैकी एखादा शब्द वापरला असल्यास त्याचेही मूल्य संदर्भाने ठरावे 
लागेल. उदा. रंध्र याचीं वाटोळें भोक व शरीरांतील द्वारे या अथानीं शून्य व नऊ 
अक्षी दोन मूल्यें होऊं शकतील. कांहीं शब्दांचे बाबतींत असें आढळून आलें आहे 
कॉ, सामान्यतः त्यांचें जें मूल्य अपावें असा तके होतो त्याहून निराळें असें त्यांचें 
मूल्य असते. उदा. नवनागस्तोत्रावरून अशी कल्पना होते को, नाग. शब्दाचे 
मूल्य नऊ असावें. पण संस्कृत ग्रंथांतरो नाग किंवा सपे आठ असल्याची 
कल्पनाच रूढ आहे. एवढेंच नव्हे, तर मला या शब्दाची जों दोन उदाहरणें 
आढळली तेथे त्याचें मूल्य आठ हेंच घ्यावें लागतं. अंकमूल्य दाखविण्यासाठी 
कांहॉ विशिष्ट शब्दच वापरले पाहिजेत असें नाहीं. लोककल्पना, तत्वज्ञान, 
इतिहास, पुराण, शास्त्रे इत्यादींत वापरठ्रेल्या शब्दांमध्ये शन्यापासून अनंता- 
पर्यंत कोणतीहि संख्या दाखविण्याचा अर्थ उत्पन्न झाला तर तो किंवा तद््थ- 
वाचक त्याचा पयोय विशिष्ट संख्या दाखविण्यासाठी वापरला जाऊं शकतो. . 
उ. दक्षिण, गाहैपत्य व आहवनीय, असे तीन अभि असल्याची कल्पना आहे 

तेव्हां अभि व त्याचे कृश्ञानु, पावक, अनल इत्यादि सव पयायशब्द तीन ही 
संख्या दाखविण्यासाठो वापरले जातात. ' कित्यरेकदां असें आढळतं का, संख्या- 
वाचक शब्दाच्या विरुद्ध असलेल्या शब्दांसहि प्रथमोक्त शब्दाचे मूल्य दिलेलें 
असते. उदा. आधिभौतिक, आधिदेविक व आध्यात्मिक असे तीन ताप प्रसिद्ध 
आहेत. मग तीन सुखं कां असं नयेत ९ असलाच पाहिजेत. या अंदाजाने सुख 
शब्दही तीन संख्या दाखविण्यासाठी वापरूं लागले. उदा. भा. इ. सं. मंडळां- 
तील वैद्यसंग्रह पोथी कर. २३ मध्ये ।सुखनिधिपुरुषार्थईमासमाभिः समाभिः परि- 
मितदाकंकाले जातमातेण्डटीका ? अशी पंक्‍्ति आली आहें. पहिल्या सामासिक 
पदाने १४९३ हो संख्या व्यक्‍त होते. यामुळे असें सवे शब्द द्यावयाच तर 


पुढें दिलेली यादी अवाढव्यच झाली असती. म्हणून केवळ वारंवार आढळणारे 


८ संशोधकाचा सित्र 


शब्दच तेथें दिले आहेत. भारतीय ज्योतिषशात्र व गोणित हे विषय सोडून 
दिल्यास या शब्दमूल्यांचा जुन्या पोथ्यांशां विशेष निकटचा संबंध येतो. 
रचक़ व लेखक आपूण ग्रेथ कोणत्या सालीं, महिन्यांत व तिथीस लिहिला हे 
अनेकदां अंकांत न सांगतां संख्य़ादर्शक शब्दांनी व्यक्त करीत असतात. अशा 
वेळीं या यादीचा उपयोग करावयाचा आहे. ही यादी वणोनुक्म व अंकानुक्कम 
अशा दोन्ही पद्धतींनी दिली आहे. 


सांकेतिक शब्दांनी संख्या व्यक्त करण्याची पद्धत फार आचीन आहें. वैदिक 
चाड्मयांतही अशा प्रकारें कधी कधी संख्या व्यक्त केलेल्या आढळतात. उदा. 
शतपथ आणि तैत्तिरीय त्राह्मणांमध्ये ४ साठीं कृत, कात्यायन व लाटुंयायन 
श्रोतसूत्रांमध्ये २४ व ४८ यांसाठॉ गायत्री व जगती हे शब्द आणि वेदांग- 
ज्योतिषांत १, ४, ८, १२ व २७ या संख्यांसाठीं अनुक्रमें रूप, अय, गुण, 
युग आणि भसमूह हे शब्द वापरळे आहेत. पिंगलाच्या छंदःसूत्रांमध्ये तर 
अनेक ठिकाणीं संख्या याच पद्धतीनें दर्शविल्या आहेत. मूल पुलिशसिद्धांत, 
वराहमिहिराची पंचसिद्धांतिका ( इ. ५०५ )» ब्रह्मगुप्ताचा ब्रह्मस्फुटसिद्धांत 
(इ. ६२८) व लह्लाचा शिष्य़धीवृद्धिद ( इ. ६२८ सुमार ) या सातव्या 
शतकाच्या पूर्वीच्या तसेंच नंतरच्य़ा अनेक ज्योतिष-ग्रंथांमध्ये या पद्धतीचे 
अनुसरण केलें आहे. येवढेच नव्हे, तरं संस्कृतप्रमाणेंच मराठी, हिंदी, गुजराथी, 
कानडी, तेलगु इत्यादि अनेक आर्य व द्राविडी भाषांतील ग्रम्थकार व लेखक 
र्चना.व लेखन अशा दोन्ही प्रकारच्या कालांचा या पद्धतीनें उठ्ठेख करीत 
असल्याचें दिसून आले आहे. मध्ययुगीन ताम्रपट-शिलालेखांतही कधीं कधीं या 
पद्धतीचा आश्रय केल्याचं आढळते.* १ 


आतां हीं शब्दमूल्यें कशीं उपयोगांत आअशतांत याचीं उपयुक्त दोन उदाह- 
रणें येथें देतों. त्यांवरून यांच्या प्रयोगांची नीट कल्पना येईल. भा. इ. सं. मंडळ 
परांजपेसंग्रहांतील अ्ाध्यायीसूत्रपाठाच्य़ा एका पोथीत ( क्र. ७९ ) शेवटी 
काशीमध्यें भूकंप झाल्याचा एकच उल्लेख दोन निरनिराळ्या वृत्तांतील श्छोकांत 
दिला आहे. पैकी पहिला “छोक असा.-- ७. 107.10 (४0 कणही हाका 0.10 101 


* प्रालिमा पृ. १२१. ल 


२ शब्दमूल्ये ९ 


काऱ्य़ां भानो संवति स्व'छेतिस्थे । शाके षण्णागांगभूगे पराहे ॥ 
भूकंपो 5 भूच्छावणे थुक्ठपक्षे । तिथ्यामादी मन्मथे सापपाते ।॥। 
येथे, स्वर २१ व धृतिर १८ असल्यानें संवत्‌ १८२१ निर्दिष्ट आहे 
आणि षट॒< ६, नाग> ८, अंगर६ व भू १ असल्यानें शक १६८६ 
उल्लिखित आहे. दुसरं उदाहरण त्रिवेंद्रम्‌ संस्कृत सौराजमधील “ आयेभटोयम्‌ 
या ग्रंथांतून घेतलं आहे ( क्र. १०१, ए. ४२ ), या ग्रंथाच्या टीकेत वतुळ- 
परिधि व व्यास यांचें नातें सांगतांना एक छोक उद्धृत केला आहे तो असा- 
विबुधनेत्रगजाहिहुताशनत्रिगुणवे दभवारणबाहवः । 
नवनिखवेमिते वृत्तिविस्तरे परिधिमानमिदं जगदुबुंधा: ॥ 
विबुध > ३३, नेत्र - २, गज> ८, अहि>८, हुताशन > ३, त्रि_'३, 
गुण ३, वेद ४, भ- २५७, वारण-८, बाहु > २ असल्यानें पहिल्या 
ओळीवरून २८२७४३२३८८२३३ या संख्येचा बोध होतो. 
असो. महत्त्वाचे मूल्यवाचक राब्द्‌ असे--- 


अश्लोहिणी ११ अयन २ इला १ 
अग ७ अथे ५ इक्षण २ 
अभ्नि३ अवतार १० इंदा ११ 
अघोष १३ अवस्था ४ इश्वर ११ 
अंक ९ अश्व ७ उडु २९७ 
अंग ६ अश्विना २ उत्कृति २१ 
अंगुलि१> अष्टि १६ उवरा १ 
अतिजगती १३ अहि ८ घत ९६ 
अतिधृति १९ . आकर ७ न्र्षि७ 
अत्यष्टि १७ . आकाश ० | एषणा ३ 
आत्रि ७ आय४ आष्ठ २ 
अनुष्टभ॒ ८ आश्रम ४ कर 
अब्ज १ आत्रा १० ककुझ १० 
अभ्र ० ना, इन्द्र १४ कर २ 


अय ४ इन्द्रिय ५ करण २ 


ह. 


कमे ३, १० 
कलत्र ७ 
कला १६, ६४ 
काम १३ 
काय ६ 
कारक ६ 
काल ३ 
कु१ 

. कुच २ 
कुटुंब २ 
कुंत ४ 
कृति २० 
कृती २२ 
केन्द्र 
कोष्ठ ४ 
गज ८ 
गायत्री २४ 
गुण ३ 
गल्फ २ 
गां १, ९ 
अह ९ 
घस्थ २५ 
चंद्र १ 
छंद्‌ ७ 
छिद्र ९ 
जगत्‌ ३ 
जगती ४८ 
जंघार२ 


संश्योधकाचा मित्र 


जाति २२ 
जानु२ 
जिन २४ 
तक्ष ८ 
तत्त्व ५, २५ 
तनु १ 
तक ६ 
तान ४९ 
ताप ३ 
तिथि १५ 
त्रिगत ३? 
तुर्य ४ 
द्न्त ३२ 
दशन ६ 
दसर २ 
दिन १५ 
दिश-दिशा ४,१० 
दष्टि २ 
देव ३३ 
द्युमणि १२ 
दन्द्द २ 
द्वार ९ 
घातु५७ 
धी ७ 
धघाति १८ 
नक्षच २७ 
नख २० 
नन्द॒ ९ 


नरक ४० 

नाग ८ 

नायक १ 
नासत्य २ 

निघि ९ 

नृप १६ 

नेत्र २ 

पक्ष २, १५ 
पड्क्त १० 

पर्व ५ 

पर्वेत ७ 

पवन ९ 

पांडव ५ 
पितामह १ 

पुर ७ 

पुरुषाथ ४ 
पूणे ० 

प्रकृति १८, २१ 
प्राण ५ 
बंधु 
बाण ५ 
बाहु २ 
भ २७ 
भक्ति ९ 
भर्ग ११ 
भव ११ 
भू१ 
भूत ५ 


* 


२ शब्दसूल्यं १५ 

भूति८ राग ६ व्यय १२ 
भूभ्रत्‌ (पवत) ७ राम ३ शास्त्र ६ 
मंगल ८ रावणशिरस्‌ १० शिखिन्‌ ३ 
सनु १४ राशि १२ शुन्य ० 
महादेव ११. रिपु ६ शूलिन्‌ ११ 
महाभूत ५ * रुद्र ११ शुंगार १६ 
महायज्ञ ५ रूप१ - ससुद्र 8 
मास १२ लोक ३, १४ सर्प ८ 
मासाधे ६१ वर्ण ४ सहोदर ३ 
यम २ वसु ८ सिद्ध २४ 
यमल २९ वायु ३ सिद्धि ८ 
युग ४ वार ७ सुख ३ 
युगुल २ विकृति २३ सूर्य १२ 
युग्म २ विद्या १४ सेना ४ 
रत्न '५ विश्वेदेवे १३ स्वर ७ 
रन्भ्र ०, ९ वेद ४ स्वर्ग २१ 
रस ६ वेदांग ६ हर ११ 

होतू ३ 


०-अभ्र, आकाश, पूर्ण, रंभ्र, शुन्य. १>अब्ज, आदि, इला, उवेरा, क, 


कु, गो, चंद्र, तनु, नायक, पितामह, भू, रूप. ररेऱ्अयन, आ 


*”* 


ये 
श्वन, ईक्षण, 


ओष्ठ, कर, कणे, कुच, कुटुंब, गुल्फ, जंघा, जानु, दसन, दृष्टि, द्वंद्व, नासत्य, 


नेत्र, पक्ष, बाहु, यम, यमल, युगुल, युग्म, 
जगत्‌ , ताप, त्रिगत ९, राम, लोक, वायु, 


३-अभ्नि, एषणा, कमे, काल, गण, 
श्िखिन्‌ ( अभ्नि ), सहोदर, सुख, 


होतू. ४-अय, अवस्था, आकर, आय, आश्रम, छत, केन्द्र, कोष्ठ, तुर्ये, दिश॒ 
( दिशा ), पुरुषाथ, बंधु, युग, वर्ण, वेद, समुद्र, सेना. ५ > अर्थ, इंद्रिय, 
तत्व, पवे, पांडव, प्राण, बाण, भूत, महाभूत, महायज्ञ, रतन. ८ २ अंग, 


क्लु, काय, कारक, तर्क, दशन, माष्ठाथ्र १, रस, राग, रिपु, वेदांग, शास्र 
७२ अग, अश्रि, अश्व, नत्रषि, कलत्र, छंद, धातु, धी, पवत, भूभ्रत्‌ , वार, 


२ 


१ 


1: संशोधकाचा मित्र 


स्वर, पुर, ८ > अनृष्टुभ , अहि, गज, तक्ष, नाग भूति, मंगळ, वसु, सर्प 
सिद्धि, ९>अंक, गो ग्रह, छिद्र, द्वार, नंद, निथि, पवन भाक्त, रंपभ्र, 
१० > अंगुलि, अवतार, आज्या ककुझ, कमंन्‌ , दिशा, पांक्त रावणशिरस्‌ 
११- अक्षीहिणी, इंग, ईश्वर, भरग, भव महादेव, रुद्र, शालन, हंर. 
१२ द्रुमाणे, मास, राशि व्यय, सूय, १३४२> अघोष, अतिजगती, काम 
विश्वे देवाः. १७ - इंद्र ठाक, विद्या. १५ > घसत्र, तिथि, दिन, पक्ष. 
१६> अष्टि, कला रप, शृंगार, १७२ अत्यष्टि. १८ धात, प्रकृति. १९- 
अतिधृति. २० - कृति, नख २१ > उत्क्ृति, प्रक्षाति, स्वर्ग. २२ कृता, जाति. 
२२ > विकृति. २७ गायत्री, जिन सद्ध, २५ > तत्व. २७- उड, नक्षत्र, 
भ. ३२ दंत. ३३- देव. ४० - नरक. ४८-> जाती. ४७९ > तान. 
८४ > कला 


>>> 


३. अक्षरमृल्यें 


ज्योतिष व गणित या विषयांवरील ग्रन्थांमध्ये एकसारखा संख्या 
सागण्याचा प्रसंग येतो. सांकेतिक शब्दांनी संख्या व्यक्त करण्याची पद्धतही 
अशा कत्येक प्रसंगीं त्रासदायक व लांबट असल्याचे प्रत्ययास येऊं लागले. 
म्हणून एकेरी व सयुक्त वणांनीं संख्या दाखविण्याची युक्ति उपयोगांत आणली 
शला. हिचा प्रथम प्रयोग पहिल्या आर्यभटाच्या आर्यभटीय अथवा आर्य- 
सिद्धांत ( इ. ४२९ ) ग्रंथांत केलेला आढळतो हिचें स्वरूप असें-- 

कूऱ-१ २,गू-३, घर, ड-५,च ६, छ>-५७,जन्ट, 
थ>९, १०, टूर ११, र १२, डू १३, ढृ> १७, णू- १५, 
त-१६, थ्‌-१७, दू-[८, ध १९, न>-२०. पू २१, 
फ॒ २९२, ब २३, भ्र - २४ म>२५, यू- ३०, र्‌ ७०, ल॒-५०, 
च>६०, शु ७ ८०, स्‌-९०, हू १०, अ-आ<- १, 
इ-डे > १००, उ-ऊ.> १००००, -त्र््‌ . १०००००० लर 
१००००००००, ण-> १८०००००००००, प- १०००००००००००० 
आ->-१०००००००००००००० या १००००००००००००००००, 


३ अक्षरमूल्यं १३ 


या पद्धतीनं संख्या दाखवितांना स्वरयुक्त साथे व्यंजन आल्यास दोघांचा 
गुणाकार करावयाचा असतो. जसे-च>च>अ>-६>१-६; गि> 
ग॒>६इ२> ३> १०० > ३००. स्वरयुक्त संयुक्त व्यंजन आल्यास प्रत्येक व्यंज- 
नास स्वराने गुणून आलेल्या गुणाकाराची बेरीज करावयाची असते. जसे- 
ख्यु्खूरउन्य<उ-उ (खफ्यु) १०००० (२4-३०) 
> ३९००००. पण लू या अक्षराचें निदान सध्याचे स्वरूप असें आहे की, 
हें अक्षर केवळ स्वरही होऊं शकेल व ल॒ - त ही होऊं शकेल. यामुळें याचीं 
नेहमींच दोन मूल्ये होतील. पैको. कोणतं कोठें घ्यावयाचे हें संदर्भावरून 
ठरवावे लागेळ. 
अक्षरांनी संख्या दाखविण्याची आणखी एक पद्धत दुसऱ्या आयंभटानें 
(११ वें शतक ) दिली आहे ती अशी-- 
स्यऱ्त्रे 


4 छे ८५८५६७. ८ ९ ० 
क त्ख, "गा. तक तच त्जा झन 
द. २१&ड ० ण त... य. तदा व उन 
८७२५ ८-५. न 

य राका वाया कासा द्क्ळ 


या पद्धतींत स्वर निरथक अथवा शून्यवाचक असतो. संयुक्त व्यंजनांतील 
प्रत्येक व्यंजन एकेक स्वतंत्र अंक दाखविते. संस्कृतमध्ये सामान्यतः ' अंकानां 
वामतो गतिः ' अशी पद्धति आहे. म्हणजे प्रथम एकम्‌, नंतर दहम, तदनंतर 
शतम्‌ अशा क्रमानं संख्येतील आकडे सांगितले, जातात. पण येथ सर्वोच 
स्थानापासून सवीधमस स्थानाकडे आकडे सांगत जावयाचे असते. कधीं कधी 
शिलालेख-ताम्रपट व पोथ्या-पुस्तके यांतून या पद्धतीनें काल सांगितलेला 
आढळतो; पण फरक असा कों, 'अंकानां वामतो ग्रतिः' या सूत्रानुसार अंकक्रम 
घ्यावयाचा असतो आणि संयुक्त व्यंजनांतील फक्त अंत्य व्यंजन अंकनिदशेक 
असतें. याशिवाय मलबार व तेलंगण या प्रदेशांत पोथ्यांच्या पानांची , संख्या 
दाखविण्यासाठी आणखी. एका पद्धतीचा उपयोग केलेला आढळतो. हौमध्यें 
१-३४ अंकांसाठी क-ळ, ३५-६८ साठी का-ळा, ६९-१०२ साठी कि-ळढि, 
१०३-१३६ साठीं को-ळी अश्या क्रमाने संख्यांसाठीं बाराखड्यांची अक्षरे 


५४ संशोधकाचा मित्र. 


चापरतात. ब्रह्मदेशांतील पोथ्यांमध्ये क-कः, ख-खः, ग-गः, इत्यादि बारा- 
खड्यांनी अनुक्रमें १-१२, १३-२४, २५-३६, इत्यादि संख्या दाखविण्याची 
पद्धति आहे. सीलोनमध्ये क्र, क्र, ल, लट या स्वरांचा समावेश करून प्रत्येक 
बाराखडी सोळा अक्षरांची करीत व क-कः, ख-खः, ग-गः, इत्यादि सोळा- 
खड्यांनीं १-१६, १७-३२, ३३-४८ इत्यादि संख्या दाखविल्या जात. सेंर्व 
सोळाखड्या संपल्यावर २क-२ कः अशा तऱहेने पुढील संख्या दाखवीत.* 


अक्षरांनी संख्यानिदेश करण्याची पद्धत पुष्कळ प्राचीन आहे. पाणिनीच्या 
अ्टाघ्यायीमध्यें “ स्वरितेनाधिकारः' ( १1३1११) असें सूत्र आहे. याचें 
तात्पयं असें आहे का, एखाद्या सूत्रांतील एखाद्या शब्दाची पुढील एक किंवा 
अधिक सूत्रांत अनुव्रृत्ति अथेळ तर तक्निदद्दीनासाठी त्या शब्दाचा स्वरित 
उच्चार करावा. येवढ्यानें त्या सूत्राची अनुवृत्ति असणाऱ्या सूत्रांची संख्या 
निश्वत होत नाहीं. पण या सूत्रावरील कात्यायनाचीं वार्तिकें व केयटानें 
दिलेलीं उदाहरणें यांवरून असें सिंद्ध . होऊं पहाते कॉ, अनुव्ृत्त सुत्रांची 
संख्य़ा दाखविण्यासाठी माहेश्वरसूत्रांतील वणीचा उपयोंग करीत आणि 
उपयुक्त वणीचा माहेश्वरसत्रांतील अनुक्रमांक अनुव्रत्त सूत्रांची संख्या 
दाखवीत असे. उदाहरणार्थ-एखाद्या सूत्रावर ऐ अक्षर घातलें असल्यास, 
ऐचें अष्टाध्यायींतील माहेशथरसूत्रांत आठेवें स्थान असल्यानें त्या सूत्राची अनुवृत्ति 
पुढढाल आठ सूत्रांत आहे असें समजत. 


संस्कृतादि भाषांप्रमाणें अरबी-फारसी भाषांमध्येंही अक्षरांनी संख्या दाख- 
विण्याची पद्धत आहे तीस अन्जद किंवा हिसाब-इ-जुम्मल पद्धत म्हणतात. 
होमध्यें वाढत्या संख्या दाखविण्यासाठी घेतलेल्या अक्षरांचा कम पाहिला तर . 
असें वाटतें काँ, हिची घडण फार प्राचीन काळीं झाली असली पाहिजे. कारण 
होमधील अक्षरांचा कम सध्याच्या क्रमाहून भिन्न आहे. पहिल्या बावीस 
अक्षरांपर्यंत तो हित्रू व फिनिशियन वर्णमालेतील अक्षरांशी जुळता आहे. 
अक्षरमूल्यें लक्षांत रहावी म्हणून त्यांचे शब्द बनविले आहेत ते असे-- 


* प्राढिमा १२१-१२४, भारंतीय ज्योतिःशास््र पर. १ ९१, २३२ 
1 प्रालिमा ए. १२४व ७ टीव ५ 


३ अक्षरमूल्ये १ष् 


अ, ब, जु, दू ह, व,क्च ह, त, य॒ कू, ट, म, न स, अ, फ, स्तर 
१ "० दट? &, १, _)) टः 5 -. रै) टॅ) 0) ७) 1५०? 
१७२७५१२५०८ ५, ६, ७७१८७९ १० २०,३०,४०,५० ६०,७० ८०,९०० 
कू, र, श, त ७ ५४ क ६.” 
णः 3) (2 -> ही ट€ः 2 ण्श क, र्ट 
१००,२००,२३००,४०० ७५००,६००,७०० ८००,९००,१००० 
पश्चिम आफ्रिकेंतील अरब (१) सीन्‌ (२) सादू (३) शीन्‌ व (४) घब्न्‌ 
यांच्या ठिकाणीं अनुक्रमें (१) साद (२) जाद (२) सोन्‌ व (४) शीन्‌ हीं 
अक्षरं ठेवतात. यामुळें त्यांच्या हिशेबांत सादू- ६०, जादू ९०, सीन > 
३००, शीन १००० व घय्नू < ८०० अशा किंमती होतात. 
या पद्धतींचा उपयोंग मुख्यतः अरबी-फार्सा शिलालेख व ऐतिहासिक 
पुस्तकें यांमध्ये एखाद्या प्रसंगाचा काल सांगावयाचा असला म्हणजे एक शब्द, 
शब्दसमूह किंवा वाक्य योजून करतात. अशा वेळां त्यांतील प्रत्येक अक्षरांची 
किंमत घेऊन त्यांची बेरीज केली असतां इष्ट काल ( साल ) येतो. एखाद्या 
अक्षरास द्वित्व असले तरी हिदेबासाठी एकच अक्षर धरतात. अश्या तऱ्हेचे 
बहुतेक कालनिर्देश बिनचूक असले तरी कित्येक ठिकाणीं अनुरूप अक्षरांचे 
शब्द्‌ न सांपडल्य़ानें या निर्देशांतून चुकीची साले निघतात व घोटाळा उत्पन्न 
होतो. उदाहरणाथ, काफीखान नांवाच्या सुप्रसिद्ध ग्रंथकाराने आपल्या 
मुन्तखबुललुबाब नांवाच्या ग्रंथांत शिवाजीच्या मरणाचे साल ' काफिर 
बजहन्नम्‌ रफ्त ) या वाक्याने व्यक्त केल आहे. या वाक्‍्यांतील अक्षरांची 
किंमत अब्जद पद्धतीनें १०९१ येते. हें हिजरी साल धरावें तर शिवाजी हि. 
१०८१ मध्ये मेला हें निश्चित आहे. हि. १०८१ शी जुळते शुहूर साल १०९१ 
येते. पण काफीखान सवेत्र हिजरी सन वापरत असल्यानें येथेंच फक्त सुहूर 
साल वापरील असे संभवत नाहीं. तेव्हां येथील प्रयोग चुकीचाच समजला 
पाहिजे. अशाच तथ्हेच्या आणखी अचूक व चुकीच्या उल्लेखांसाठीं शिवच रित्र- 
वृत्तसंग्रह खंड २, पृ. ३४ व टीप क्र. १ हे संदभ पहावे. ) 


हीखेरीज टिपूनें आणखी एक नवीनच पद्धति सुरू केली होती. तीमध्ये 
अरबी वर्णमालेची अक्षरें क्रमानें घेऊन त्यांस १-९, १०-९०, १००ते ९०० 


१६ संशोधकाचा मित्र 


ण १० ९७ अंशा किंमती दिल्या होत्या. होमधील पहिलीं चार अक्षरं 
शश) र ९ अलिफ, बे, ते, से हो. असल्याने होस अब्तस पद्धति 
म्हणतात. हिच्या अधिक विवेचनासाठीं कालगणना हें प्रकरण पहावे. येथें 
फक अन्तस व अब्जद या दोन्ही पद्धतांत अक्षरमूल्यांमध्ये असणारा फरक 
ध्यानात यावा म्हणून दोन्ही एकाखाली एक मांडून दाखवितो. 
अल्फि बे ते से जौम-जे हयु॒ खय॒ दाळ जाल 
९2.८०. .-.०८८०, स 99 ह 
* ५० १2 
२ (७:२३ ४ षु ६ छ ८ र 
च : २ ४०० ५०० ३ ८ ६०० डु 
रे ज्ञे. सोन शीन साद जादू तोय जोय्‌ अग्न 
1 ४७ 9. ् ४२ 
1:00 120. 0/2/ 102//:12. 1:00) 
१० 
खे 


० 
“ध्या 
० 
4 
० 

टा 
नश 
0 
न 
० 
८ 
० 
९ 
० 
>>? 
० 


२०० ६० ३०० ९० ८०० र ९०० ७०८ 
घय्न्‌ फे कॉफ॒ काफ लाम मौम्‌ नून वाव॒ हे 
तनन 0०2१६०७000. तीर 
१०० २०० ३०० ४०० ५०० ६०० ७०० , ८०० ९०० 
१००० ८० १०० २० २३० ड० ष्‌ ि षु 

याय्‌-ये 

(3 

१००० 

१० 


| नागरी वणोनुक्रमानें हीं अक्षरमूल्यें मांडून दाखवितां येतात ती अशॉ--- 
अवो अब्जद अब्तस 
राम अगर क अक्षरनाम अक्षर अल्जद अन्तस 


मूल्य. ट्‌ 
अलिफ १] १ खय र] मूल्य: मुठ्या 
(0 १ यी ट ६०० ७ 
ञअय्नू र्ट » ७० ९० गाफु-काफ्‌ पक ० है: ०० 
काफगाक ४.2०... ५” मय्य, £ १००० १०७ 
र 1. 0:11 न्चीम्‌ “> > र्ट ग्र 


कॉफ छे. १०-३० जीम्‌.जे दर्जी 7.00 


/ 
। 


३ अक्षरमूल्यं १७ 


अक्षरनाम अक्षर हां च्य अक्षरनाम अक्षर वा 'मल्यी 
जा, जोय्‌ ४८ ९०० ८० - बेऱ्पे 20,३३७ 
जादू ७०1८९०८६०७ मोम *ै॑ ४डॅ० ६०७ 
जाल्‌ 0. ७०० ९ याय, ये ए$ १० १००० 
जी म्‌-जे ति > र्‌ त २०० १० 
चीम्‌-चे (४४. | १ लाम व वमल 
श्ेन्झे 200 82..२2 वाव्‌ 3. ५. ८०७ 
ता-तोय़्‌ 2,» ७ ५२००, «शीन. 0/४ ३०० ४० 
त्ते ९ ४०० ३ सादूं ७५९७ 
दाल 00100 (लई सीन्‌ ७५॥ ७८०६ 
ऱ्छ ९0॥00॥/०००७४४स ९७ ५०० हड 
पेऱबे 4३ //२ ह्य्‌ द 
फा-फे ५-3 ८० २०० हें जि ५७ ्र०प 


संस्कृतादि, अरबी व फार्सी भाषांप्रमाणें प्राचीन व अर्वाचीन युरोपीय 
भाषांमध्येंही अक्षरांनी संख्यानिद्रा करण्याची पद्धत चालू होती व सध्या 
आहे. घड्याळाच्या तबकडीवर तासांची संख्या, पुस्तकांत ग्रंथगभोशिवाय 
प्रस्ताव, विषयप्रवेश, अनुक्रमणिका इत्यादींनी व्यापलेल्या प्रष्ठांचा कम, जुन्या 
छापील पुस्तकांत मुख्यतः छपाइंचें साल, प्रतिमापत्रांचा क्रम इत्यादि व्यक्त 
करण्यासाठीं अक्षरांचा उपयोग करतात. हो पद्धति अजूनहि प्रचारांत आहे 
आणि भारतीय इतिहास-संशोधनांत (हिचा फारसा उपग्रोग नाहो. म्हणून 
हिजविषयीं अधिक विवेचन न करतां हिंचें स्वरूप मात्र येथें देतों 


090290 3३७० ५.८ ५७८४१७ ६७ ८५५ (""२., ५९६१८११८११ 
1, गा, या, पा- 0, ५, ॥, शा, शा, ाए्ऱ शा 
१ १९५ २९० २३० ०, ५०, ६०, ९०८) १००,२००,४०७ 
510, 17, >», ५५», 1, 1, 1,272, ५९, (', “(0 (0) 


६००, ९०० ३ 0००० 


7)0, ७, ॥५. 
सं.मि.२ 


4 


१८ संशोधकाचा मित्र 


४. मंगल व शापाशीर्वाद वचनें 


निरनिराळ्या राजकुलांचे, विविध देवता, महंत, ब्राह्मण, सरदार, इत्यादींसं 
उद्देशून दिलेले, अलगअलग धमेसंबद्ध ताम्रपट-शिलालेख तपासले तर असे 
आढळतें कीं, अनेकांत आरंभीं एखादें सववसामान्य असे मेंगळाथक व शेवटीं 
बरींच शापाशीवोदात्मक वचने असतात. ही अचनें कधी गद्य, कधीं पद्य, तर 
कधीं कधीं गद्य-पद्य मिश्रित असतात. ही ठाऊक असल्याचा सर्वीत मोठा 
फायदा हा कों, यांचे योगानें ताम्रपट-शिलालेखांची लिपी उलगडण्यास मदत 
होतें. मीं तर अनेक प्रसंगी प्रथम ह्या वचनांची लिपी आत्मसात करून मंग 
पूर्ण लेख वाचण्याचा प्रयत्न केला आणि प्रत्येक वेळो मेला या पद्धतीचा फार 
फायदा झाला. यासाठीं अशा सवे वचनें पुढें देत आहे. 

ह्या वचनांविषयीं पुढील विशेष अवऱ्य ध्यानांत ठेवण्यासारखे आहेत. 

हे शलोक शेकडों ताम्रपट-शिलालेखांतून आल्यामुळें यांत पाठभेद 
- पुष्कळ उत्पन्न झाले आहेत. ताम्रपट-दिलालेख जों जों अवीचीन 
त्तों तों त्यांमध्यें अश्या ”होकांची संख्या सामान्यतः अधिक  अंधिक आढळते. 
मात्र अगदीं अर्वाचीन लेखांत ही संख्या पुनः कमी झालेली. असते. 
हे व्छोक वाटतात तितके अर्वाचीन नाहींत. यांतील कित्येक श्छोक निर- 
निराळ्या स्प॒तिग्रंथांतून आणि अत्यंत प्राचीन अश्या इतर ग्रंथांत आढळून 
आले आहेत. ग्रंथाच्या कालाविषरयीं पुष्कळदां माहिती नसते किंवा त्याविषयी 
मतभेद होऊं शकतो. पण तांम्रपट-शिलालेखांच्या काळांत मतभेद होण्याचे 
फारसे प्रसंग येत नाहींत. यामुळें या लहोकांचें अस्तित्व किती प्राचीन आहे 
हें तर ठरतेंच; पण ज्या ग्रंथांतून हे श्हाक आढळतील त्यांच्या कालनिश्चयासही 
या *होकांमुळें मदत होण्यासारखी आहे. स) 

लेख कोणत्याहि भाषेंत व लिपोंत असला तरी त्यांत यांतील एखादा 
स्छे क तरी सांपडल्याशिवाय राहणार नाहीं. फक्त लेखास दानपत्राचें स्वरूप 
ऊसलें पाहिजे, प्रशस्तींमधून मात्र हे कोक सहसा आढळावयाचे नाहींत. 
ज्यांत ह्यांपेको एखादाहि शहोक नाहीं, अश्ली दानपत्रें फार थोडो आहेत. 

दानपत्र संस्कृतेतर भाषेंत असेल तर या “होकांखेरीज त्या भाषेंत लिहिळेला 


४ मंगल व शापाशीवांद वचने १५९ 


च शापाशीर्वादस्वरूपाचा असा कांही मजकूर त्यांत आढळतो. पैकों महा- 
राष्ट्रांत कानडी लेखही मिळत असल्याने कांहीं कानडी लेखांतील मजकूर 
येथें दिला आहे. पण तो संस्कृत श्होकांच्या मानानें निःशेष मुळींच नाहीं; 
येवढेच नव्हे, तर तो कवळ नमुन्यादाखलच समजावा. 

बहुधा याच उद्देशानें पूवी दोनदां या श्छोकांच्या एकत्रीकरणाचा प्रयत्न 
केला गेला. पैकी एकाचे फलित रा. ए. सो.च्या एका अंकांत दिलें असून 
दुसरा प्रयत्न श्री. म. म. पां. वा. काणे यांनो आपल्या हिस्टरी ऑफ धर्मशात्र 
खंड २ च्या परिशिष्टांत दिला आहे. ' दोन्ही प्रयत्नांत सामान्यतः ४०1४५ 
आ्होक दिले आहेत. मीं. जमविलेल्या :छोकांची संख्या जवळ जवळ २०० 
आहे. तरीहि आतां हे सवे शलोक संपले असें म्हणतां यावयाचें नाही. मी 
मुख्यतः एपिम्नाफिया इंडिकांचे उपलब्ध २६ खंड तपासून मिळालेले श्लोक 
येथें दिले आहेत. ताम्रपटशिलालेखांचीं इतर पुस्तके चाळलीं असतां निदान 

॥णखी पन्नास तरी शछाक सांपडावे असा अदमास औहे 

हे छोक संदभ व काल यांसह येथ देतों तर ते अधिक बरें झालें असतें 
यांत. संशय नाहीं. पण एक तर हे गोळा करितांना ताम्ररिला-शासने वाचण्यास 
मदत व्हावी हा एकच उद्देश डोळ्यांपुढे ठेविल्यानें संदभे व काल यांकडे 
दुलेक्ष झालें. शिवाय संदभ टिपणे जेवढें सोपें तेवढें एखाद्या ल्होकाचा प्राचीनतम 
कालनिदेश देणें सोपे नाहीं. त्यासाठी प्रत्येक लोकापुढें ४००॥५०० लेखांचे 
काल टिय़ावे लागले असते व या कामीं त्याच्या महत्त्वाच्या मानानें अधिक वेळ 
गेला असता. म्हणून हे “छोक देतांना वरील दोन्हा तपशील गाळले आहेत. 


या श्होकांतील पाठभेद ठाऊक असण्याने लेखवाचनास मदत होईल हें 
निश्चित. पण एक तर हे श्लोक वेदवाक्यांप्रमाणे महत्त्वाचे नसल्यांनें यांत शेकडो 
कमीअधिक अथेवाही व अथे बदलणारे असे पाठ उत्पन्न झाले आहेत. ते सये 
येथें देण्याचा विचार करतो तर या पुस्तकाची सुमारे सध्याच्या दुप्पट पानें या 
श्होकांनींच व्यापिली असतीं व याहून महत्त्वाचे विषय बाजूस ठेवावे लागले असते. 
शिवाय असे पाठ देण्यांत कालाच्या व्ययाचे मानानें फायदा फार कमी; म्हणून 
बहुधा पाठभेद देण्याचे भरीस पडला नाहॉ. तरीही जे श्काक वारवार येतात 
व॒ म्हणून ज्यांचे पाठभेदहि वारंवार येतात ते येथें नमूद केले आहेत. 


२० संद्योधकाचा मित्र 


या प्रकरणांतील बहुतेक ्होक अलुष्टुभ्‌ वृत्तांतील आहेत. हें वृत्त अतिशय 
सोपें व सर्वांत कमी बंधनांचें असल्यानें यांत कविता रचणें जसं सोपें आहे 
त्याप्रमाणे दोंकडों पाठभेद उत्पन्न होणेंहि साहजिक. हे पाठभेद पादपूरणाथेक 
अव्यये, वचने, पदें, समानार्थक किंवा भिन्नार्थक पण एकरूप घडणीचे किंवा 
समान मात्रासंख्या असलेले अथवा एकविध गणांचे शब्द इत्यादींचा मनसोक्त 
उपय्रोग केत्यानें झाळे आहेत. हे पाठभेद समजून घणें मनोरंजक असलें 
तरी विशेष लाभकारक नाहीं. विशिष्ट पाठावरून तो पाठ असलेला लेख 
_ कोणत्या कुलाचा व केव्हांचा अलूं शकेल याचा ढोबळ मानानें पत्ता लागण्याची 
शक्‍यता मात्र पुष्कळ ठिकाणीं असते. 
कांहीं श्लोकांचे बाबतींत असें आढळून आलें कॉ, कधीं चरणांश, कधीं पूर्ण 
चरण तर्‌ कधी द्विपदी ( अर्धी कविता ) यांची उलटापालट झालेली असते. 
चरण किंवा चरणांद्य यांचे विवयेय नोंदतां आले नाहींत; पण पाठ 
स्वीकारतांना बाहुल्याने€आढळलेला करम घेतळा आहे. कधीं अनेक श्हीकांत 
दोन चरण सामान्य असतात. त्यांचा समावेश येथें स्वतंत्रतेनें केळा आहे. 
कांह शोक वारंवार न आढळल्याने त्यांत सुवारणा झाली नाहीं व सरस 
पाठ देतां आले नाहींत किंवा छोक पूर्ण करतां आले नाहींत. अधिक अव- 
लोकनानें कदाचित्‌ दोन्ही दोष नाहींसे झाले असते. पण अवलोकनास मर्यादा 
. नाहीं. तेव्हां विशिष्ट कामानंतर अवलोकन थांबविले. त्यामुळें दोष राहिले. 
अकरस्य करीकरणं गोसहस्त्रवधः स्मृतः । 
करप्रदृत्तिविच्छेदाद्रोकोटिफलमश्चृते ॥ 
अभ्रिष्टोमप्रश्वतिभिरिष्ट्वा यज्ञैः सदक्षिणेः । 
न तत्फलमवाप्नोति भूमिदानाद्यदश्वुते ॥। 
अभिष्टोमादिभियंज्ञैरिष्टवा विपुलदक्षिणे: । 
न तत्फलमवाप्राति यददत्त्वा. वसुधां नूप ।। 
अ्नेरपत्यं 'प्रथमं सुवणे *भूवेष्णवी *सुरयेखुताथ्रय गावः । 
(३) लोकचयं तेन शभवेद्धि दत्त यः कांचन गांच मही च' दद्यात्‌॥ 
[(२) दत्तात्रयस्तेन भवन्ति लोकाः १ प्रथितं २ भूरोषधीः ३ भूमि 
४ भवेच-भवेत्तु-भवेत्म ५ प्रदद्यात्‌ ] 


७ मंगल व क्यापाश्यीवांद वचनें २५ 


अथेव यदि लोप्तास्य शतधा पापभाजंनम्‌ । 
पालने हि परो धर्मा हरणे पातकं महत्‌ ॥ 
अद्भिदेत्तं चिसि्भुक्त सद्धि-षडिभ-श्व परिपालितम। 
एतानि न निवतंन्ते पूवराजळृतानि च॥ 
अनुच्न्त्य श्रियं जीव्यं पद्मपत्राणुबिन्दुवत्‌ । 
बुदूध्वा$त्रोदाह्ृतं सर्व नं लोप्याः परकीर्तयः ।। 
अन्यदत्तमथवा स्वयं कृतं ब्रह्मदायंमिहद यस्नु पालयेत्‌ । 
आत्मवंशमखिलं समुद्धरेत्कोतिंमानिहं परत्र पार्थिवः ॥ 
अन्यायेन हृता भूमिरन्यायेन तु हारिता । 
हरतो हारयतश्व दहत्या-स हन्यात्‌-सप्तमं कुलम्‌ ।। 
अन्येस्तु छर्दितं भेद्रडस्वमिश्च छर्दितं न तु । 
ततः कषटस्ततो नोचः स्वयं दत्तापहारकः ।॥। 

: अन्योडन्यवंशजः को5पि यो राजा तु भविष्यति । 

तस्याहं करतले लम्नो मया दत्तं न चालयेत्‌ ॥ 
अपि गक्वादितीर्थषु हन्तुगीमथवा द्विजम्‌ । 
निष्कातिः स्यान्न देवस्वत्रह्मस्वहरणे नृणाम्‌ ।। 
अपि हस्तमितां भूर्मि..यो विप्राय प्रयच्छति । 
षष्टिं वषसहस्त्राणि स्वर्ग लोके महोयते ॥ 
असरे$पि च संसार जीवितस्य़र फलट्र्‍यम्‌ । 

. पालनं परकोतींनां स्वयं कतृत्वमेव च ॥ 
अस्मत्कुलक्रमगताः समुदाहरन्त । अन्येश्व दानमिदमप्यनुमोदनीयम्‌ । 
लक्ष्माच्वला सलिलबुदूबुदवद्धरायां । दान. फळं परमतः प्रतिपालनीयम्‌ ॥ 
अस्मत्कुलं 'परमुदारमुदा ह्रद्िरन्येश्व दानमिदमंत्रर 6२ मोदनीयम्‌ । 
लक्ष्म्यास्तडित्सलिलबुदूबुदचश्वलाया दानं फलं परयराः प्रतिपालनं च ॥ 
[१ कुलक्रम २ मिदमभ्यचुमोदनीयम्‌ ३:नु] | 

अस्मत्कुले यो भंवितां नरेन्द्र: पुष्पेरसत्रत्रथितेः स दष: । 


2 


मच्छासनादित्थमिद्‌ भवद्धूर्वाच्ये स्वघमे प्रतिपालयेति ॥ 


र्र संशोधकाचा मित्र 


अस्मदन्वयजा भूपा भाविभूपतयश्नच ये । 
तेषामहं करे लमञः पालनीयमिद्‌ं सदा ॥ 
अस्भद्वंशजभूपतिर्यादे पुनर्भूपो5न्यवंशोद्धवो । 
महृत्तां परिपालयेदिहमहां तस्मे धतो5स्म्यज्ञलिम्‌ । 
यो वा लोभवशाच्च पापह्ृदयात्कोधाचच मच्छासने । 
व्याघातं कुरुते भवेत्स नियतं निःसंततिः किल्बिषी ॥ 


(१) 'अस्मद्ध॑शे परिक्षीणे (२) यः कश्चिन्नृपतिभेवेत्‌ । 
(३) *तस्याहं “पादलय़ा5स्मि (४) मम दत्तानुपालनात्‌ ॥ 
[(१_) अस्मदंशे यदा क्षीणे-व्यतिक्रान्ते, मंयि राज्ञि व्यतिक्रान्ते, अस्मिन्वंरी 
द्विजघो$पि, मम वंशे क्षतिक्षाणे (२) यः कोडपि-यश्वान्यो-नृपतिभवेत्‌ , 
, योडन्यः कोडपि-यो$न्यो राजा-को5पि राजा-भविष्यति (३ ) तस्य दासस्य़ 
_ दासोब्हं (४) शासनं न व्यतिक्रमेत्‌ , न लोप्यं मम शासनम्‌, मम कौति 
न लोपयेत्‌ १ अस्मिन्‌ २ तस्यापि ३. कर-रे-हस्त-लम्नो5-हं-स्मि ] 
अस्मान्प्रतिस्फुरति यश्व विचारणीयाम्‌ । दानान्महानतिदायः परिपालने च । 
2१-८--६ मथो न किंचित्‌ । --५ पालनमपालनमाहुरेनः ॥ 
अहं राघव मार्केण्डः सप्तकल्पानुजीवकः । 
न श्रुतो न मया दृष्ट: स्वयंदत्तापहारकः ॥ 
आगामिनो$पि नृपती न्निजतीर्थयुक्तान्‌ । सर्वानधीच्छति वदत्यनशास्ति चापि। 
अस्मान्समीद्द्य हरणे च निशम्य दोषम्‌ । दानं भवद्धिरनुपाल्यमिदं सदैव ॥ 
आगामिभूमिपतिभिः परिरक्ष्य एष । धर्मप्रति प्रतिनिविष्टतमेस्तथान्येः । 
लक्ष्म्यास्तडित्तुलितबुदूबुदचऱ्वलायाः । दानं फलं परयराः प्रतिपालनं च ॥ 
आचन्द्राकमिदं' भोज्यमेभिरेषां च वंशजै: । 
:(३,४) वसद्धिरिव भोक्तत्य़ं न चादेयं कदाचन ।। 
[(३,४) नादेयं न च विक्रेयं सदा सन्मागेवर्तिमिः । ] 
आज्ञप्रिरस्य भमेस्य निमलो धमेसंग्रहः । 
बुधमानमले काश्वेत्पुण्यवित्तो नरोत्तम: ।। 
आदित्यचन्द्रावनिलो5नलश्व द्यौभूमिरापो हृदयं यमश्व । 
* अहश्च रात्रित्व उभे च सन्ध्ये धमेश्व जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥ 


3 मंगळ व ज्ञापाश्नीवाद वचनं र्ट 


आदिव्या इव दीप्यन्ते तेजसा दिवि मानवा: । 
ये प्रयन्छन्ति वसुधां ब्राह्मणाया हितामरंय्रे.॥ 
आदित्यो वरूणा *वायुश्रेह्या २विष्णुहुताशनः । 
(३,४) भगवान्हूळपाणिश्व अभिनन्दन्ति भूमिदभ्‌॥ 
[(२,४) शूलपाणिश्व भगवानभिनन्दन्ति भूमिदम्‌ १ विष्णु २ सोसो ] 
आयुः पुत्रा धनं सौरव्यं सभाग्ये राज्यमक्षयम ।, 
आमभिस्रेष्ट्यं यशः स्वर्ग भूमिदोा लभते फलम्‌ ॥ 
(१) 'आस्फोटय़न्ति 'पितरः (२ ) प्रवल्गान्ति पितामहाः । 
(३) *भूमेदो 5स्मत्कुले जातः (४) स नत्ताता भविष्याति ॥ 
[(१) नृत्यन्ति पितरस्तस्य (२) प्रनृत्यन्ति पितामहाः (३,४) अपि 
नः स कुले जातो यस्तटाकं करिष्यति (४)स नः-से5स्मान-संतारयिष्यरति 
१ आनन्दन्ति, आस्फालयन्ति २ पितरो वल्गयन्ति ३ भूमिदाता ] 
इति कमलदलाम्वुबिन्दुलोलां श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजोवितं च। 
(३) अतिविमळमनोभिरात्मनीनैने हि पुरूषेः परकोतेयो विलोप्या:॥ 
[(_३) संकलमिदमुदाहृतं च घुडूचा ] 
इति ज्ञात्वा परेभूवेरस्मद्दशोद्भवैस्तथा । 
घर्मोडय़मिह् नो लोप्यो येः कैश्चिद्धरमरचितकेः ॥ 
इतःपरं न कार्योडस्य़ ग्रामस्थोपद्रवो नरेः । 
ळोभादुपद्रवं तस्य कुयोद्यः स नराधमः ।। 
इष्ट दत्त हुतं चैव यत्किचिद्धमसॅज्ितम्‌ । । 
अधीगुलेन सीमाया हरणेन प्रणइयति ॥ 
क्रुणहर्ता भूमिहती हारयिता हि ते त्रयः । 
(३,४) एते च नरकं यान्ति यावदिन्द्राश्वतुर्दैश ॥। 
[(३,४) नरकान्न निवर्लन्ते यावदाभूतसंवम्‌ 3 च] 
एकविशतिकुलान्याहुः कटे हि नरके स्थितम्‌ । 
भूमिदानेन मात्रेणो (४) ध्व यान्ति सता दिवि ॥ 
[(४) त्वचैवा हिर्विमुच्यते ] 


२४ 


संद्योधकाचा सित्र 


एकेव भगिनी लोके सर्वेषामेव भूझुजाम_। 

न भोज्या न करत्राह्या विभ्-देव-दत्ता वसुंधरा ॥ 
एवं भीमपराक्रमो नरपतित्रूते विविच्य़ स्वयम्‌ । 
"णण८८-८-- वहिकलो --२०-.--वः । 

दाुं नोत्सहते मनो यदि तदाप्यन्येर्यदस्माव्शेः । 
दत्तं--<-५८- सुकृतिनः --०>---०- 1 

कर्मेणा मनसा वाचा कतव्यं प्राणीभ्हितम्‌ । 
हषेणेतत्समाख्यातं धमोजेनमनुत्तमम्‌ ॥ 

कर्मणा मनसा वाचा यः समर्था 5प्युपेक्षते । 
सभ्यस्तथैव-सस्यात्तदेव चांडाल: सर्वधसेबहिष्कृतः ॥। 
कल्पकोंटिसहस्त्राणि कल्पकेटिशतांनि च । 

निवसेत्रह्मणो लोके भूमिदानं ददाति यः ॥ 

किं सूर्यस्तीत्रतापो दहति शशिकला पावको5तिज्वलन्ते । 


नो रूढं भूमिसस्यं न वसति विषये माधवश्वाट्पत्र्टिः । 


किं गोषु क्षीरमल्पं शुश (ष्य) ति सरिसरो जीवलोके न वृद्धिः-1 
यत्रायं भूमिहत्ती वसति परिजने तस्य चिन्हा-निमा-न्यमू-नि ॥ 
कुलानि तारयेत्‌ कर्ता सप्त सप्त द सप्त च। 

अधो-5भ्रः-5व- पातयेद्धती सत सप्त च सप्त च॥ 
कृतत्रेताद्वापरेषु तपोन्यर्थ-न्यद्रै-प्रगस्यते । 

सुनयो5त्र प्रशंसन्ति दानमेकं कळी युगे ॥ 

कोटिश्व वाजपेयानां लक्ष विश्वजितां तथा । 

सहरत्रम्रमेधानां स्वहस्तश्रेव तत्समम्‌ ।। 

गण्यन्ते पांसञो भूमेगेण्यन्त वृष्टिबिन्दवः। 

न गण्यंन्ते विधाचा(पे धर्मसंरक्षणे फलम्‌॥ 
गयागोदावरींगंगाप्रयागादिषु दानतः | 

यत्फळं तंत्फलं सव भवेद्‌भूमिप्रपाळनात्‌ ।। 
गावो-भूमिस्तथा भायी. आंक्रम्य हर मानया । 

श्रावयन्ति च राजानं ब्रह्महत्या च लिप्यति ।! 


४ मंगल व क्षापाक्षीर्वाद वचनें २ 


ग्रहून्ति यावतः पांसून्क्रन्द्तासश्रविन्दवः । 
विप्राणां हतठृत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनाम्‌ ।। 
घोराव्य दारुणा पाशा नोपसपन्ति भूमिदम्‌.। 
चंद्राकी गगने यावत्तपता लोकसाक्षिणा । 
तावदव्याहतं स्थेयाद्दानमेतन्महीपतेः !। 
चन्द्राको च तथा भूमिनंभस्तापनवानिलः । 
तारकाश्वानलश्वेव घमेराजस्तथेव च? ।॥ 

[१ यापुढें 'तिस्त्रः संध्या? हा शलोक. ] 

चला लक्ष्मीश्वला प्राणाश्वळे जीवितयोवने । 
चचलाचले हि संसारे धम एको हि निश्चल: ॥ 
जयति जिनोक्तो धमः षड्जीवनिकायवत्सलो नित्यम्‌ । 
चूडामर्णिरिव लोके विभाति यस्सवेधमीणाम्‌ ।। 
जयत्याविष्कृतं विष्णोर्वाराहं क्षोभिताणवम्‌ । 
. दक्षिणान्नतदष्टाग्रविश्रान्तभुवनं वपु: ॥ 
' जयति स्थितिसंहारसृष्टिकारणकारणम्‌ । 
हरिदितिजकान्तास्य कुशेशयहिमागमः ।। 
जितेन लभते लक्ष्मां मृतेनापि सुराळूगनाम्‌। . 
क्षणावध्वंसिाने काये का चिन्ता मरणे रणे ।॥। 
जीयादूदु रितविद्वेषि शासनं जिनशासनमू । 
यदन्यमतरीलानां भेदने कुलिशायते ॥ 
तटाके यस्य गावस्तु पिबन्ति तृषिता जलम्‌ । 
सगयक्षमनुष्पराश्र सो$श्वमेधफलं लभेत्‌ ।। 
(१) घतडागांनां सहस्त्रेण (२९) *अंश्वमेघशतेन च । 
(३) गवां काटिमदानेन (४) भमिहता न शुध्याते ।। 

[ (१) अभिष्टोम-सहस्रे च-सहस्त्राणि (२ ) वाजंपेयशतानि-शतेषु-च 
(१,२ ) वापीकूपतडागेश्व वाजपेयशतेरपि, षट्टविषेसहरत्राणि षट्टिषशतानि 
च (३,४) पोण्डरीकसहतस्त्राणि भूंमिदानाधिंकं फलम्‌ १ आंरामांणां-वापीकूप- 
अश्वमध २ तडागानां-वाजपेय-राजसूय ] 


>६ 


संद्योधकाचा मित्र 


तडित्तरंगवहुलां श्रियं मत्वा च मत्यांनाम । 
न धर्मास्थतयः सद्धियुंकता लोके विलोपितुम्‌ ॥॥ 
तडित्तुल्या लक्ष्मीस्तनुरपि च दीपानलसमा । 
भवो दुःखैकान्तः परकृतिमकीर्तिःक्षपयताम्‌ । 
यशांस्याचन्द्राक नियतमवतामत्र च नृपाः । 
करिष्यन्ते बुदूध्वा यदभिरुचितं किं प्रवचने: ॥ 
तपति न तपनः प्रखरो मरुदपि नो वाति शासने तांत्रः । 
ब्रह्मस्वस्तेयपातकमतिशयभीमं समालोच्य ॥। 
तस्माद्धर्मः प्रयत्नेन रक्षणीयो महोक्षिता । 
स्वकृतो5न्यक्ततो वा$पि लोकद्वयहितिषिणा ॥ 
तिस्त्रः संघ्याल्नयो वेदास्नर्‍यो देवास्रर्‍यो5म़यः । 
अहोरात्रं चं दानस्य एते वे साक्षिणः स्मृताः ॥ 
तृणाप्रजलबिन्दुश्व जलबुदूबुदसदुरम्‌ । 
चॅंचलं-सदुशं-जीवितं ज्ञात्वा कोततिघर्म न लोपयेत्‌॥ 
तेनेदमनिलविद्ुच्चंचलमवगम्य जीवितमसारम्‌। 
क्षितिदानपरमपुण्यः प्रवार्तितो ब्रह्मदायो5यम्‌ ५ 
- त्राण्याहुरतिदानानि गाव: पृथवी सरस्वती । 
आसप्तमं फलन्त्येत दोहवाहनिवेद्नेः ॥ 
त्वं धेरे सवसत्वानामाल्ये ब्रह्मनिमिते । 
आधारे सवेभूतानामतः शान्ति प्रयच्छ मे । 
लह्ष्मीरूपेण विष्णी त्व॑ मूर्तिभूता पिनाकिनः-। 
संसारसागरादस्मान्समुद्धर वसुन्चरे ॥ 
दाता चेवानुमन्ता च स्वर्गस्योपरि तिष्ठति (तः) । 
हर्ता हारयिता भूमेः पच्य (च्ये) ते रोरवे धुवम्‌ ॥ 
दाता दशानुग्ह्ाति ( २ ) दशाहन्ति तथाक्षिपन्‌ । 
पूर्वदत्तां हरन्भूमिं नरकायोपगच्छति । 
अतोतानागतानीह कुलान कुलनन्दन ।। 
[(२) यो हरेदृश हन्ति च] 


8 मंगल व ज्यापाशयीरवांद वचनें २७ 


दानपालनयोमध्ये दानाच्छेयो$नुपालनम्‌ । 
(३ ) दानात्स्वममवाझोति पाळनादच्युत पदम्‌ ॥ 
[( ३ ) दानादिन्द्रत्वमायाति ] 
दानाद्विशिष्टमनुपालनजं पुराणाः । धर्मेषु ।नोश्वेताधिय प्रवदन्ति 'पुण्यम्‌ । 
तस्मादूद्विजाय सुविशुद्धकुलश्रृताय । दत्ता भुवं भवतु वो मतिरेव गोप्तुम्‌ ॥ 
[१ धम ] 
देवदायः समस्तो5य़े समस्तैर्भाविभूमिपेः । 
पालनीयो5नुमान्यश्व दानाच्छेयो5नुपालनम्‌ ॥ 
देवद्रव्यं गुरोद्रेव्ये द्रव्यं चिव जिनेश्वरे । 
त्रिविध पतनं दृ दानभक्षणलंघने ॥। 
देवद्विजगतां भूमि पूर्वभुक्तां हरेत यः । 
प्रणष्टमपि कालेन तमाहुत्रेह्ययातकम्‌ ॥ 
देवद्विजप्रदत्ता भून हतव्या नृपैयेतः । 
केनापि सह वे्येव न गता न चिरं स्थिता ॥। 
देवस्वानि हरन्तीह नरा नरकनि्भेयाः । 
ब्रह्मस्व्रानि तु ये मोहात्‌ पच्यन्ते नरकेषु ते ।॥। 
द्विजाश्व नावमन्तव्याल्ललोक्यस्थितिदेतवः । 
देववत्पूजनीयाश्र दानमानारचेनादिमिः ॥ 
धर्म एष नृपतेः सनातनो यत्मसाध्य खळ वैरिमंडलम्‌ । 
पालयत्यखिलमात्ममंडलं ब्रह्मदायसहितं नरेश्वरः ॥ 
धघवलान्यातपत्षाणि दन्तिनश्‍च 'महोद्धताः । 
भूमिदानस्य *पुण्यानि फळं 'स्वर्गः पुरन्द्र ॥ 
[ १ महोस्बणाः-मदोत्कटाः २ पुष्पाणि ३ स्वर्गे-स्वगस्तयेवच ] 
धर्मात्पैजवनो राजा चिराय बुभुजे भुवम्‌ । 
अधर्माच्चेव नहुषः प्रतिपेदे रसातलम्‌॥ 
घर्मोद्विवधते राज्यं धर्मात्कीर्तिद्ध शाश्वती । 
धर्मात्तृप्यन्ति पितरो धर्मातुष्यन्ति देवताः ॥ 


२८ सशोधकाचा मित्र 


न तथा सफला विद्या न तथा सफलं धनस । 
यथा तु-च-मसुनयः प्राहुदोनमेकं कलो युगे ॥ 
न ददाति प्रतिश्चृत्य दत्तां वा हरते तु यः । 
तो च द्वो वारुणेः पारेस्तप्येते मृत्युश्यासनात्‌ ।। 
नमस्तुड'ंगाशरस्चास्बि चंद्रचामरचारवे । 
घेलाक्यनगरारंभससूलस्तंभायं राभवे ॥ 
(१) न' विषं विषामत्याहुर्‌ (२) त्रह्मस्वं विषसुच्यते । 
आवषमकााकन हान्त त्रह्मस्व पुब्रपाचकम्‌॥ 
[ (१,२) देवस्वं हि-तु-विषं घोरं कालंकूटसमप्रभम्‌ (२) न विषं विषमुच्यते 
१ अविषं-देवस्वं ] 
न हि भूमिप्रदानाद्वे दानमन्यद्विशिष्यते । 
न चापि भूमिहरणात्पापमन्य द्विंधीयते ।। 
नायमत्यंतसंवासः कस्यचित्केनचित्सह । 
अस्ति स्वेन शरीरेण, किमुतान्येः प्रथर्जनेः ।॥ 
नास्ति भूमिसमं दानं नास्ति राज्ञा समो गुरूः । 
नास्ति सत्यसमो धमा 'नास्ति दानसमो विघिः ॥ 
नास्य देवा न पितरो हविः पिंडं समाप्नुयुः । 
छिन्नमस्तकवत्तालो5प्रतिष्ठः पतिष्यति ॥ 
नि्नतो भ्तृंगोविप्रबाल्योषित्तपस्वि-नः-नाम्‌ । 
या गतिः सा भवेद्वूत्ति हरतः शासनांकिताम्‌ ॥ 
निदाम्य दोषं हरणे महान्तं गुंग च भूसेरनुपालने तु । . 
दत्तं नरेन्द्र प्रतिपालनायं श्रेया हि दानादनुपांलनं तु ।। 
न्यायेनोंपार्जिता भूमिरन्यायेनापहा रिता । 
हरन्तो हारयन्ते5पि आं-प्रघन्त्यासप्तमं कुलंम्‌ ॥ 
पश्च पश्चनृते.हन्ति दश हार्र्ते गवानृते । 
शतमश्वानृते' हन्ति सहस्त्र पुरुषानृते ॥ 
पण्याड्गनानां सदन न देयम्‌ । ब्यूतप्रचारोडपि निवारणीयः । 
शत्ना दिकं वॉ-न्चा-प्रि न'घारणीयम्‌ । सत्कमैनिष्ठेभवितव्यमेमिः ।। 


३ मंगळ व शापाशीवांद वचनें २९ 


पतंत्यश्रूणि रुदतां दीनानामवसीदतामू । 
ब्राह्मणानां हृते क्षित्र हन्ति त्रे-हन्यात्त्रि-पुरुषं कुलम्‌ ॥ 
परत्र संमतं दिव्यं भूमिदानात्परं न हि । 
तस्मात्सर्वाद्रेणापि भूमिदानं प्रपाल्येत्‌ ।1 
परदत्तां तु यो भरूमिमुपहिसेत्कदाचन 1.2) 
स बद्धो वारुणेः पाहेः क्षिप्यते पूयश्शणिते ॥ 
पापं निर्मोच्य़ वस्त्यकक्‍त्वा सोपाना भूमिदानकाः । 
पदे पदे दिवं यान्ति पितृमात्रैकविराकम्‌ ॥॥ 
पितरः पितृळोकस्थाः देवळोके दिवोकसः । 
सन्तपयन्ति दातारं भूमेः प्रभवतां वर ।। 
पूरवैः पूवतरेश्वेव दत्ता भूमि हरेत्त्‌ यः । 
स नित्यव्यसने मझो नरके च वसेत्पुनः ॥ 
प्रजाहिता्थ स्थितयः प्रणीताः । धर्मेषु विद्वान्प्रतिपाल्येत । 
यो लोभमोहाद्धरते दुरात्मा । सा5न्यो त्रजेद्दुर्गतिमाझु कष्टामू ॥ 
प्रसत्या संप्रदानेन दत्तस्याहरणेन च । 
जन्सप्रशवति दत्त तत्सव निष्फलं भवेत्‌ ।॥। 
प्रागेन धायेते कायः स च प्राणसमीरणात। 
समीरश्वातिचपलः कृतमप्यायुस्द्धुतम्‌ ।॥ 
प्रायेण हि नरेन्द्राणां विद्यते न शुभा गतिः । 
पूयन्ते ते तु सततं प्रयच्छन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ 
फलस्य कथितं धर्म फलान्षिष्फलसंभवः । 
भूमिहर्ता फलच्छेत्ता फलान्निष्फलतां व्रजेतू ॥ 
फालरृष्टां मही दद्यात्‌ सबीजां स्स्यमा-शा-लिनीम्‌। 
यावत्सूर्य-पुण्य-कृता लोकास्तावत्स्वगे महीयते।। 
(१) बडुभिवखुधा 'दत्ता (२) 'राजभिः सगरादिभिः । 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलमू॥. 
[(२) बहुभिश्वानुपालिता, राजानो वसुधाधिपेः, भुज्यते हि नराधिपेः, 
(१,२) बहुभिबंहुधा दत्ता वसुधा वसुधाधिपेः, इयं राजशते-राजमिबहुभि-दंत्ता 
दीयते च पुनः पुनः १ भुक्ता २ पार्थिवेः ] 


३० संशोधकाचा सित्र 


ब्रह्मस्वं दुरनुज्ञातं भुक्तं हन्ति त्रिपूरुषम्‌ । 
प्रसह्य तु बलादूभुक्तं दश पूर्वान्दशापरान्‌ ।॥। 
ब्रह्मस्वे प्रणयादूभुक्‍त्वा दहत्यासप्तमं कुलम्‌ । 
विक्रमेण ये भोज्यन्ते दश पूर्वान्दशापरान्‌ ।॥। 
, (१,२) भूमिदानं सुपात्रेधु सुतीर्थपु सुपवै-णि-सु । 
अगाधापारसंसारसागरोत्तारणं भवेत्‌ ॥। 

[(१,२) भूर्मि वृत्तिकरी दत्त्वा छत्री भवति मानवः । ] 
भूमिदा-नात्परं-नसमं दानमिह लोके न विद्यते । 
यः प्रयच्छति भूर्मि हि सवकामान्ददाति सः ॥ 
भूमिदानस्य यः कर्ता यशच कारयिता शुचिः । 
पालकश्वानुमन्ताच स्वर्ग गच्छति मानवः ।॥। 

भूमिदानात्परं दानं न भूतं न भविष्याते । 
(३,४) तस्येव हरणात्पापं न भूतं न भविष्यति ॥ 
[(_२,४ ) दानेन यत्फलं प्रो पालनेन ततो5धिकम्‌ ॥ ] 
भूमिम्रदा दिवि ललन्ति पतन्ति हन्त ह्ृत्वा महानृपतयो नरके नृरांसाः । 
एतदूद्रयं परिकल॒य्य चलां च लक्ष्मीमायुस्तथा कुरत यः्भववतामभीष्टः ॥ 
भूमिप्रदानान्न परं प्रदानं दानाद्विशिष्टं परिपालन तु । 
सव5तिसृष्टां परिपाल्य भूर्मि नृपा नृगाद्यास्त्रिदिवं प्रपक्नाः ॥ ' 
भाम यः प्रतिगह्माति य-य्व-स्तु भूमि प्रयच्छाति। 
उभा ता-तावुभा-दावेता-पुण्यकर्माणा नियतं स्वर्ग-गामि-वाखि-नौ 
भूमेदाता याति लोके सुराणाम्‌ । हॅसेयुक्तं यानमाझह्य दिव्यम्‌ । 
लोहे कुम्भे तेल्पूर्ण सुतप्ते । भूमेहेती पच्यते कालद्तेः !। 
भ्रमत्संसारचक्राप्रधाराधारामिमां श्रियम्‌ । 
८ प्राप्य ये न ददुस्तेषां पश्चात्तापः परं फलम्‌ ।। 
मच्छासने पितृपितामह्भूमिभागमध्यप्रदत्त इह यः कुरुतेञ्पकारम्‌। 
 '_दांभोः पुरःस्थितबहु द्विजवत्सघातनिःसंततिः सकलजन्मशतेषु भूयात्‌ ॥। 
महृत्ता पुत्रिका ज्ञेया पितृदत्ता सहोदरा । 
अन्यदत्ता तु जननी दंत्तभू्मि परित्यजेत्‌ ॥। 


8 मंगल व शापाशयीवांद वचने ३९ 


मद्वेशजाः परमहीपतिवंदजा वा : 
पापादपेतमनसो भवि भाविभूपाः । 
ये पालयन्ति मम धघरममिमं समस्तं 
तेभ्यो मया विरचितो५अलिरेष सूध्नि॥ 
मद्वंशजा वा परवंशजा वा ये पुण्यवन्तो मम धर्ममेवम्‌ । 
प्रपालयिष्यन्ति नृपास्तु सर्व कृताजलिः सादरमाह सवीनू । 
मद्वंशजाः परमहीपतिवंशजा वा.। ये भूमिपास्सततमुज्ज्वलधर्मचित्ताः । 
(३,४) मद्धममेव परिपालनमाचरन्ति । तत्पादुकादूय़महं शिरसा. वहामि ।॥। 
' [(३,४) तद्धममेव परिपालनमुद्दहन्ति । तत्पादपद्मयुगुळं शिरसा वहामि॥] * 
मातुस्साधक्पालेन सो5त्ति मातंगवेरमसु । 
थमांसं भिक्षया लब्धं भवेद्यो ध्महारकः ॥ 
मा पार्थिव कदाचिद्धि ब्रह्मस्वं मनसा अ(ह्य)पि। 
अंगे परमभेषज्यमेतद्धालाहलं विषम्‌ ।॥। 
माष्भू-द-दछः-फळलदाका-वः-वा परदत्तेति पार्थिवाः । 
स्व-दृत्ता-दाना-त्फळलमानन्त्यं परद्त्ता-ति-नु-पालने ॥ 
मृत्योर्हि किंकरा दंडा ह्यमितापाः सुदारुणा: । 
घोराश्व वारुणाः पाशा नोपसर्पन्ति भूमिदम्‌ ।। 
यज्ञो$नृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मय़ात्‌ । 
क्षितिहत्तेकविशानि कुलानि नरकं त्रजेत्‌ ॥। 
यत्किंचित्कुरुते पापं नरो लोभसमन्वितः । 
अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन शुध्यति ।॥ 
यथा जनित्री पुष्णाति क्षीरेण स्वसुतं नृपाः । 
एवं सर्वेगुणेभूमिदातारमनुपुष्यांत ।॥। 
यथा निरोहन्त्युप्तानि कौर्णानि च महोतले । 
एवं कामा विरोहन्ति भूमिदानसमाजिता: ।। 
'(१,२) यथा चंद्रमसो व्रृद्धिरहन्यहनि जायते । 
तथा? भूमिकृतं*दानं सस्ये सस्ये रविसर्पेति ॥। ; 
[(१,२) यथाप्सु पतितः शक्र स्नेहबिन्दुर्विसर्पते २ एवं ३ प्ररोहति- 


विवधेते ] 


डर सशोधकाचा मित्र 


यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यऱ्द्ववेत्‌ । 
तत्सव॑ क्षन्तुमदन्तः कस्य न स्खलते मनः ।। 
यद्वैरिभूपालविलासिनीनामुत्त्िप्तहारेषु पयोधरेघु । 
अश्चुप्रवाहाः पृथुचापयष्टिविनेव सूत्रे समाससज्ञ ॥ 
यस्मिन्कुले जायते भूमिदाता स मोदते पुत्रकलत्रघान्येः । 
सुस्थं प्रजानां वसते च यत्र सोख्यं श्रिया नन्दृति भूमिपालः ॥ 
यस्यान्वये भूपतिरेष जातः यज्षोंगजेत्याहितराजर्सिहः । 
यस्मिन्विनिक्चिप्य़र धुरे घरित्रय्राः सुष्वाप वाथी मुदितो सुकुन्दः ॥ : 
यस्यावरोधस्तनचन्दनानां प्रक्षालनाद्व/रिविहारकाले । 
चित्रोत्यला स्वणेवतीं गतापि गंगोमिसंसक्तसिवाविभाति ॥ 
यः स्वयं कुरुते धर्म यश्च पाति कृतं परेः । 
तयोः पालयिता श्रेष्ठ इति पाहुमेनीषिणः ॥ 
(१,२) यानीह दत्तानि पुरा नरेन्द्रेदीनानि घर्मार्थयशस्करााणि । 
(९) निर्मोल्यवान्तप्रतिमानि तानि को नाम साचुः 'पुनराद्दीत॥ 
[(१,२) यानीह दारिद्य भयाज्ञरसद्रधनानि धमीयरतनीकृतानि (.३ ) निभुक्त- 
माल्य-वा न्तिप्रतिमानि, निर्माल्यतुल्यानि भवन्ति १ पुनराददाति ] 
-__ यायातपन्नमहापापी द्रोही सोमेश्वरस्य च । 
गंगायां गोसहस्त्रस्य वघपापमवाप्नुयात्‌ ।। 
यावचन्द्रश्व सूयेश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी । 
यावत्तु क्षमकोट्य[श्व] राजवंश [श्व] तावतु ।॥। 
ः यावत्सूर्यशद्षांको च यावद्धूधरसागराः । 
तावत्पुत्रप्रपोत्रेभ्य़ो ग्रामः पाल्यो नृपोत्तमेः ।॥। 
यावन्ति सस्यमूळानि गोरोमाणि च संरयया । 
नरस्तावन्ति वषाणि स्वगें तिष्ठति भूमिदः 1 
ये ब्राह्मणानामयथा हरन्ति प्रदेशमात्रामपि भूतधात्रीम्‌ । 
पुरीषकूपे पितृभिः समेतास्ते कल्पकाटीरपि यापयन्ति ॥। 
ये यास्यन्ति महीसरतो मम कुले किंवा परस्मिन्पुरः । 
तस्मिन्षेष मयाजलिर्विरचितो नादेयमस्मा त्कियत्‌ ॥ 


"आ 


3 मंगल व शापाशीवांद वचनें ३३ 


दूवीमात्रमपि स्वघमनिरतेदेत्तं मया पाल्यताम्‌ । 
वायुवीस्याति तप्स्यति प्रतपनः श्रृत्वा सुनीनां वचः 1 
त्रे: कृतः सवेभक्षोडमिरपेयश्चव महोदधिः । 
क्षयी चाप्यायितः सोमः को न नऱ्येत्मकोप्य तान्‌ ॥ 
नैवोळिछतं शिशिरदीधितिशुभ्रकीतर्येश्वामरप्रणयिनीपरिरंभणस्य़ । 
तते साधवो नहि हरन्ति परेण दत्तं दानाद्वदन्ति परिपालनमेव साधु ॥ 
यो5चिंतं प्रतिग्रह्याति ददात्यचिंतमेव वा । 
। तावुभी गच्छतः स्वर्ग नरकं तु विपयेये ।। 
रक्षां नरः परकृतो विद्धीत विठ्ठान्‌ । पादा हि धमेयरसः परमस्य़ लब्धा: ! 
घात्रिव सृष्टमखिळे भुवनं तथापि । रक्षन्ति पुण्यरतयः एथिवीं नरेन्द्राः ॥ 
रक्षापालनयोस्तावत्फलं सुगतिदुगेती । 
को नाभ स्वगमुत्सृज्य नरकं प्रतिपद्यते ॥ 
रतनान्नपानं गोष्ट्याद्यं सर्व भूमी प्रजायते । 
तस्मादू भूमिप्रदानेन नरा भवति सवेदः ॥ 
राजानो राजकुल्याश्व तावतो5ब्दान्िरंकुशाः । 
कुंभीपाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मभूम्य़रपहारिणः ॥ 
लोहचूणोरमचूर्ण च विषं च जंरयेन्नरः । 
ब्रह्मस्वं त्रिषु लोकेषु कः पुसाज्ञरयिष्यति ॥। 
वाताभ्राविभ्रममिद्‌ं वसुधााघेपत्य- 
मापातमात्रमघु-रो-रा-विषयेपभोगः-गाः । 
प्राणास्तणाग्रजलबिन्दुसमा 
नराणां धर्मः' सखा परमहो परलोकयाने ।। 
वारिदस्तृप्रिमाप्रोति सुखमक्षयमन्नदः । 
तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्व कुरूत्तमम्‌ । 
भ्मिदः सर्वमाप्रोति दीर्घमायुस्तथेव च ॥ 
विद्यद्विळासतरलामवगम्य सम्यक । लोकस्थिति यशसि सक्तमनोभिरूच्चेः । 
नित्यं परोपक्ृतिमात्ररतैभेवाद्विधेमा भिराधनपरेरनुमोदितव्यम्‌ ॥। 
(१) विन्ध्याटवीष्वतोयासु' (२). छुष्ककोटरवासिनः'। 
(३) *कृष्णाहयो हि? जायन्ते (४) भूमिदायं हरन्ति ये ॥ 
सं,मि.२ 


३४ संद्योधकाचा मित्र 


[(१) वारिहीनेष्वरण्येषु (३) मरुसपोभिजायन्ते (४ ) ब्रह्मदेया- 
देवद्रव्या-ब्रह्मभूम्य-पहारकाः, भूमिदायाप-भूमिदानाप-देवत्रह्मस्व-ये स्युत्र- 
ह्स्व-हा रिणः १ प्वनम्भस्सु २ शायिनः ३ महाहयो-कृष्णसर्पा ४ 5सि-श्र-'प्र] 

वेदवाक्स्मृतयो जिह्या वदन्ति क्रषिदेवताः । 

भूमिहर्ता तथान्यच्च अहो मा हर मा हर ॥ 
(१) शंंखो भद्रासनं छत (२) वरा*्वा वरवारणाः । 
(३) भूमिदानस्य चिद्वानि (४) फलमेतत्पुरन्द्र ॥ 

[(१) सिंहासनं तथा छत्रं (२) गजाश्वं वरवाहनम्‌ ( ४ ) फलं-स्वगे 

मचुत्तर्म-स्वर्गस्तथेव च-स्वर्गः पुरन्दर, व्ऱ्यन्ते तानि भारत ] १५१) 

शत्रुणा हि कृतो धर्मः पालनीयः प्रयत्नतः । 
शत्रुरेव हि शत्रुःस्यादवमः शत्रुने कस्य चित्‌ ॥ 
शास्रेषु पापिनां दृष्ट प्रायश्चित्तं द्विजात्तम । 
न दृष्टे भूमिहतंणां प्रायश्चित्त द्विज क्षचितू ॥ 
शिवः पात्रं जनों दाता पालकः पुण्यभाकू परमू,। 
लोपकृच्च महापापी विचायेवे प्रपार्लर्यतू ॥। 
श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलांछनस । 
जीयात्वेलोक्यनाथस्य शालन जिनशासनम्‌।॥ 
षष्टिवषसहस्त्राणि विष्टायां जायते छामेः 
गवां शतसहरूस्य हन्तुः पिबाते दुष्कछतम्‌ ।। 

(१) षाष्ट वर्षसहस्त्राणे (२) स्वग 'तिष्ठाते 'भूमिदः । 

(३) घआडच्छेत्ता चानुमन्ता च (४) तान्येव नरक श*वसत्‌ ।॥। 

[ (१) असंख्येयानि वर्षाणि (३,४) हरणेनानुमन्ता च तस्थेव नरके वसेत्‌ » 
क्षितिपात्रान्नहतारद्वितय(१) , नरक॑ त्रजेत्‌ (४) हो तो नरकगामिनो 
१ तिष्ठन्त-मोदन्ति-क्रीडन्ति-वसति-मोदेत' २ भूमिदाः-मानवः-वाः- 
दानदः-दाः-दायदः-दाः ३ आक्षेप्ता ४ विशेत्‌ ] 

सकलमिदमुदाह्तं निराम्य स्म्तिविहतं हितमात्मनो नरेन्द्रा : । 
तरलतरतरंगभंगविश्वं स्वयमनुचिन्त्य न ्कार्तयो विलोप्याः ।। 
सत्यं चेव हुतं चेव यत्किचिद्धमसंचितमू । 
अधांड्गुलेन सीमाया हरणेन प्रणरयति ॥ 


४ मंगल व क्षापाह्ीर्वाद वचनें ३" 


सद्यो दानं निरायासं सायासं दीघेपालनम्‌ । 
अत एव मुनयः प्राहुदीनाच्छेयोनुपालनम्‌ ।। 
संतर्षयति दातारं भूमिः प्रभवतां वर । 
कृशाय कृशभूत्याय दृत्तिक्षीणाय सीद्ते ॥ 
सप्तजन्मान्तरेणेव यत्पुण्यं पूर्वसंचितम्‌ । 
अर्धाडगुलेन सीमाया हरणेन प्रणरयति ॥ 
सप्तलोकेकनाथस्य विष्गोरपि महात्मनः । 
नेयं नियतवासा श्रीः किमुतान्यस्य कस्य चित्‌ ॥। 
सर्वमान्यकृतधमैशासनं पालयन्तु भुवि भाविपार्थिवाः । 
अग्रहारपरिरक्षणादते नास्ति नास्ति. हि यक्षो महीम्रताम्‌॥ 
सर्व वा भूमिहरणाद्धूतमेव न संशयः । 
भूमिहर्ता वसेत्तस्मान्नरके कालमक्षयम्‌ ॥ 
सवेषामेव दानानामेकजन्माजुगं फळम्‌। 
हाटककश्षितिगोरीणां सत्तजन्मानुगं फलम्‌ । 
सर्वेषां तु प्रदानानां भूमिदाने प्ररस्यति । 
कल्पकेीटगतं पापे संचितं जायते नरः ।॥ 
सवत्सां कपिलां शस्त्र्या हत्वास्या मांसशोणिते । 
गंगायां सो$त्ति यो ग्रहात्यमूं धमोंबरां नरः ।॥ 
तत्पातकफलेनाशु यावचन्द्रदिवाकरम्‌। 
तावद्घोर्तर॑ दुःखमश्चेते नरकावनौ ।॥ 
स.वो५व्याद्वेधसा धाम यन्नाभिकमलं कृतम्‌ । ._ 
हरख्च यस्य काम्तेन्दुकळया कमळ कृतम्‌ ॥ 
(१) सामान्यो्यं घर्मसेतुनपाणां 
(२) काळे काळे पालनीयो भवश्धिः । 
(३) सर्वांनेतान्माविनः पार्थिवेन्द्रान्‌ 
. (४) भयो भया याचते रामचन्द्रः॥ व 
[ (२) काळे काळे पालनीयः क्रमेण, स्वे सवे काले पालनीयो भवि! 
(३) सर्वानेवंननेतान;दत्त्वा भूमि-भावि-गि-नो भूमिपालान्‌ (४) भूयो भूयो 


सडे संक्षोधकाचा मित्र 


याचते रासभद्रः-भतृबद्धः-प्राथयरत्येष रामः । (३ ,४) स्ववंशजानपरभूपतिवंशजान्वा 
सर्वोनेतान्याचते रामभद्रः ] 

(१)-सुवर्णमेकं गामेकां (२) भमेरप्येकमूगुळम्‌। 

(२३) हरन्नरकमाझोति (४) यावदाभरूतसंप्लवम्‌ ॥ 

[(१) कन्यामेकां गवामेकां, गामेकां स्वर्णमेकं च-वा, हिरण्यमेकं गामेक्रां, 
गामेकां. रत्निकामेकां, गामेकां च सुवर्ण च, माषमेकं सुवर्णस्य (२) भूमेरघीर्ध- 
मड्गुलम्‌ , भूमिमप्यंधमड्गुलमू , भूमेरप्यर्थमड्गुलम्‌ (२) हरन्नरकवासी सः- 
स्यात्‌, हरन्षरकमायाति, हत्वा नरकमायाति (४) यावदाहूत-तिसंप्लवम्‌ ] 

सोवर्णा यत्र प्रासादा वसोधोराश्र-श्राश्याद्वाराः सक्रामदाः ॥ 
गन्धर्वाप्सरसो यत्र तत्र गच्छति-न्ति भूमिदः-दाः ॥ 
स्वदत्ताद्विगुणं पुण्यं परद्त्तातुपालनम्‌। 
परदत्तापहारेण स्वदत्तं निष्फळं भवेत्‌ ॥ 
(१) स्वदत्तां परदत्तां वा (२) यत्नाद्रक्ष युधिष्ठिर । 
मही 'महीमतां श्रेष्ठ दानाच्छेयो5नुपालनम्‌॥ 

[ (१) प्राग्दत्तां भूर्मि विप्रेभ्यो (१,२) पूर्वदत्तां नरेन्द्रेश्व यत्नाद्रक्ष शतक्ततो 
१ नराधिप २ मतिमतां ] 

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌.। 

न तस्य नरकादूघोराद्विद्यते निष्कृतिः क्वचित्‌ ॥ 
(१) स्वदत्तां परदत्तां वा (२) यो हरेत वसुन्धराम_। 
(३) षष्टि वर्षसहस्त्राणि (४) विष्टायां जायते छमिः ।। 

[ (१) स्वदत्तं परदत्तं वा, सवेसस्यससरद्धां तु (२) देवदायं हरेत यः, 
हरेत्‌ कश्चिद्दसुन्धराम्‌ , ब्रह्मदायं-व्रृत्ति हरेत यः (३) दिव्य वर्षसहस्त्राणि 
(४) नरके पच्यते थुवं-6ु सः, घोरे तमसि वतेते-पच्यते, हन्तुहेरति दुष्कृतम्‌, 
कुलजैः सह सीदति (३,४) स स्व-श-विष्टायां कृमिभूत्वा पितृमिः-कृमिमिः- 
सह पच्यते-मज्जति, श्वानयोनिशतं गत्वा चाण्डालेष्वभिजायते, तेन जाता 
जनेता च नरके पात़िता थुवम्‌, गवां शतसहस्त्रस्य हन्तुः पिज्रति-प्राप्रोति 
किल्बिषम्‌-दुष्कृतम्‌ ] 

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेद्ठसुधां नूपः । 
न तस्य पुनरावृत्तिनेरकात्कुंभिपाकतः ।॥। 


४ मंगल व श्यापाशीवांद वचनें ३७ 


स्वदत्तां परदत्तां वा हरेत सुरविप्रयोः । 
व्रात्ते स जायते विद्रग्वषीणामयुतायुतम्‌ ॥ 
व॑ दातुं उुमहच्छक्य 
:ख-फ्ेरशामन्यच-मन्यस्य-मन्याथेपालनस्‌ । 
दालं वा पालनं वाते दानाच्छेंया$नुपालनस्‌॥। 
स्वसुकृतपारेपालनात्प्रभरूणाम्‌ ।॥ परकृतपालनसंव लालनायम्‌ । 
हरिरपि कमलासनस्य़ संडिं। सततमेव जगतामभूदुपास्य़ः ।। 
हन्ति जातानुजातांश्र हिरण्याथे-भूम्य्थे योडनृतं वदेत्‌। 
(३,४) सर्व भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदीः ॥ 
[(३,४) सबद्धो वारूणेः_पाशेस्तियेग्योन्यां तु जायते ।। ] 
हरते-हरेत हारयेद्भा[मिद्यस्तु 
मन्दबुद्धिस्तमोवृत:-हतः-स्तु मोहतः 
स-संबद्धो वारुणः पादास्तियंग्यो- 
निषुननि स जायते-गच्छाते !। 
हरेळीळावराहस्य देष्ट दण्डः स पातु वः। 
हेमाद्रिकलशो यत्र घाचीच्छचाश्रयं दुःचा !॥। 
हता देवस्य यो भूर्मि त्राह्मणस्य़ापि यो हरेत्‌ । 
स्वदत्तां परदत्तांवा स याति नरकं मर: ।॥। 
हिनस्ति विषमत्तारे वहिरद्धिः प्रशाम्यति। 
कुलं समूलं दहति ब्रह्मस्वारणिपावकः ॥ 
हिरण्यमणिसुक्तानि वस्त्राण्याभरणानि च। 
तेन सवमिदं दत्त येन दत्ता वसुन्धरा ।॥। 
कानडी लेखांत शापाशीवादात्मक संस्कृत शहोक येऊन शिवाय कांही 
कानडी मजकूर येतो. त्यांत वेविध्य विशेष आढळून येत नाहीं. मीं सुमारे पक्षास 
कानडी लेख तपासून त्यांतील असे मजकूर पुढें दिले आहेत. बहुतेकांचा 
आदाय असा आहे को, जो मनुष्य लेखांत सांगितलेल्या दानधर्माचें 
घालन करील त्यास काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, गया इत्यादि तीथोच्य़ा ठिकाणॉ 
सोनें, रतने इत्यादिकांनीं शिंगे मढविलेल्या हजार गाई वेदपारग अशा हजार 
ब्राह्मणांना दिल्याचे पुण्य मिळेल. आणि उलट जो हे दानधम मोडील त्यास 


३८ संश्योधकाचा मित्र 


वरील ठिकाणीं उपयुक्त त्राह्मण, गाई, तपस्वी, इत्यादींस मारल्याचे पातक 
लागेल. आशय सामान्यतः हाच असला त्री मध्ययुगांत निरनिराळ्या समयी 
खोदलेल्या लेखांत निरनिराळीं व्याकरणरूपें व शब्दप्रयोग येऊन कांदीशीं 
बहुविधता आली आहे. पुढें दिलेल्या उताऱ्यांत पुष्कळ वेळां येणारा मजकूर 
मुख्य धरून त्यांमध्यें आढळून येणारे महत्त्वाचे फेरफार तळटीपांत दिले आहेत. 
था उताऱ्यांचे दोंन भाग उघड दिसतात. कधीं एक भाग समरूप व दुसरा 
भिन्न. असा प्रकार आढळला तेथें भिन्न भाग स्वतंत्रतेने देऊन शिवाय मिन्नरूप 

.व भिन्नार्थक उतारे स्वतंत्र दिले आहेत. उतारे वणीनुक्रमाने दिले आहेत. 
दुसरा कोणताहि क्रम त्यांस अनुरूप नव्हता. 


(१) इदनळिदातंगे रोग दरिद्रत्व॑ संततिच्छेदमुं वारणासियोळु कोटि- 
कविलेयुं कोंटित्राह्मणद॑ एक्कोटितपोधनरूमं॑ कोन्द . पंचमहापातकनक्कु 
(२ ) इदनाचंद्रार्क बरमुदितोदितमागे कादवपेरमसुखास्पद्रप्पर्‌ पापदिनळिद 
दुरात्मनॅरकगतिगे गळगळनिळिवर्‌ (३) इंतप्पुदनरिदु सासिवरु धर्मोत्तरोत्तराभि- 
वृद्धियप्पंताचंद्राकेतारंबर . प्रतिपाळिसुवर्‌॒ (४) इन्तिदराश्रमगुरूधमेप्रति- 
पाळनुं सदाचारनुमोळित्तंगे व्यमिचारियुं भक्षकनादातं प्रयागेवारणासियध्येतीथं 
कुरुक्षेत्रमं पुष्कर श्रीपवेतमेंब महातीथगळोळु चतुर्वेदपारगड्मं पक्षिच्छासिर 
कविलेयुमनळिद पातकं स्वघमेदोळू रक्षिसिदनी तीथेगळुमं इय्रायनमुमं रक्षिसिद 
महापुण्याधिकनक्कुं (५ ) इंती धर्ममनाव न्यायमुमादोडं सवेनमस्यमागि 
सासिर्वर सधर्मदिं प्रतिपाळिपद मंगळ महा श्री श्री (६) इंती धमव प्रति- 
पाळिसिदंगे महापुण्यामिदनळिदे पंचमहापातकनक्कु (७) इंती मठासुमं 
केग्युमनाववान्तरवसतेन्यायंगळु पुट्टिदड सासिवंड सद्धर्मादे प्रतिपाळिपर्‌ ॥ 
इनितं निश्चयमागे भाविसुवुदी धर्मकपायक्के वर्पनमोघं सकुळं निगोदतळदोळ 
बीळ्गुं महापातक मनमोर्लिदतिदनेस्र्दे रक्षिखुव देवंगक्कुमायुष्यवर्द्धनं अत्यूजित- 
ल॑द्ष्मिनिमेळयशं भद्रे शुर्भे मंगळं (८) इंतीयायसनळिदातंगे बाणराशिकुरू- 
क्षेत्रादिगळोळु पंचमहापातकमं माडिद .फलमक्कु (९) इंती. शासन 
मर्य्यादेयं किडिसिदातं गंगेप्रयागेवारणाशिकुरक्षेत्रदळ सायिर कापैलेयं कोन्द 
महापातकमनेस्दुव आदित्यतीथंगळछ्लि तक्न पिरिय मगनं कोन्दु 282. 
कपालदलुंड महादोषमनेय्दुव (१० ) इवनीयंददिनेर्दे पाळिसिदवंगिष्टाथ 
संसिद्िसंभविक॑ कोण्डळिदंगे गगेगयेकेदारंकुडक्षेत्रमेंबिवरोळ पेसदे पाव्वरे 


3 मंगळ व ज्यापाशीर्वांद वचनं ३९ 


€* 


शोरवरं गोडंदम पॅडिरं तवे कोंदिकिद पापमेब्दुगुमवं बीळगु निगोदंगळोळ 
६११) ई धमेमं* प्रतिपाळिसिदेगे' इवारणासिकुरक्षेत्रप्रयागेश्याध्येतीथमंबी 
तौथैस्थानंगळोळु *सासिर कविलेयं क्चतुवैदपारगरप्प ब्राह्मणगुभयसुखि 
८गोद्र *फलमक्करुमी १घर्ममनळिदंगर्माळयलोडचियदंगमी पेळद पुण्यतीथ- ' 
स्थानंगळोळ सासिर कविलेयुमं सासिर वेद्पारगरप्प ब्राह्मणरूमनळिद** 
शश्वातकमक्कु'४ ( १२) ई धमम प्रतिपाळिसिदार्तगे विजयश्रीयुं बळायु 
आरोग्याभिग्र्ियुसत्तरात्तरमक्कु ( १३ ) गंगासागरयमुनासंगमदोळ कोंटि- 
कविलेय त्राहमाणरं लिंगिगळं सले पुण्यदिनंगळोळळिदवगळप्परिंतिदनळिदर्‌ 
(१४) मत्तमिदनळिदंगे गंगायमुनेगळेरडर संगंमदोळगण्यपुण्यवरतीत्थस्थानं- 
गळोंळिळद तपोधनर गोब्राह्मणरनळिदनिन्तिदनळिद 


५. वृत्ते 

जुने ताम्रपट-शिलालेख किंवा पोथ्या-बाडें वाचीत असतां वारंवार दृत्तबद्ध 
रचना येते. पोथ्या अनेकदां ऱ्हस्वदीर्घींचा विधिनिषेध . न बाळगता 
पलिंहिलेल्या असतात. ताम्रपट-शिलालेखांतील अक्षरं अपरिचित असल्यामुळें 
लावून वाचावी लागतात. पुष्कळदां हे लेख मधून मधून अस्पष्ट झालेले 
आढळतात. हाब्द तोडलेले नसल्यानें आणि पृष्ठमात्रांमुळें वाचनाचे कार्य 
अधिकच अघवड बनते. अज्ञा वेळी वृत्तर्वनेचा तक्ता , हातांशीं असेल तर 
वाचनाचे कामांत पुष्कळ मदत होते. म्हणून या ठिकाणीं अगदीं आव्यक 
अशा वृत्तांची एकेक ओळ दिली आहे. ओळीच्या आरंभीं वृत्तांतील अक्षरसंख्या 
दिली असून, ओळीच्य़ा पुढें किंवा खालीं अक्षरांचे लघुगुरुत्व अनुक्में ल व 
गाया अक्षरांनी द्ोविळें आहे. प्रायः संस्कृत कवितांची वृत्ते ओळखण्याचा 
धक ० ॥१' _ .. ५. ४५८ -. प्त त्त 


१ -- सडरमीद-मयोदेयं तप्पदे “२ प्रतिपाळिसदवर्गे-रक्षीसदवर्गे ३ -- गंगे 
..४ - गग्ने ५५ सासिर कविलेय कोडुं कोळगुमं स्येग्रहणदोळ-पंचरतनदळ 
पंचरूनदोळ-सुवणदोळू-पोज्नळ पोन्नदोळ कद्रिसि-खचयिस ६ -"' सासिर- 
* सासिवेर्‌ ७ महात्राह्मणर्गे ८ दानं गेग्द-महादानंगळं माडिद ९ पुण्यफळ 
१० अळिदवर्ग ११ *- एळुकोटितपोधनर्ममं १२ कांद १२ दोष १४ सागु 


२७० संशोधकाचा मितन्न 


प्रसंग वारंवार येत असला तरी वृत्ताची घडण वे नांव मराठी कचिते मुळें: 
चटकन्‌ ध्यानांत येतात यासाठीं येथें मराठी वृत्तचरणांची योजना केली आहे. 
शासनें लावतांना यतींच्या ज्ञानाचा फारसा उपयोंग होत नसल्यानें त्यांचा 
निदेश केला नाहीं. गण समजणेंही ताशा फायद्याचे नसल्यानें गणनिदरीक 
चरण सामान्यतः गाळले आहेत. वृत्तनिदेंश त्यांतील अक्षरांच्या संख्यांचे 
चढत्या वाढत्या अनुक्रमाने केलेले आहेत. सूचींत उल्लिखित वृत्तांचें वर्ण 
व अक्षरसख्या अश्या दोन्ही अनुक्रमांनीं परिगणन केलें आहे. 

'मात्र येवढींच बृतते येतात असें समजूं नये. याहून निराळी वृत्ते येण्याचा किंवा 
या वृत्तांपैको एखाद्याचा अभिनव प्रकारहि आढळण्याचा संभव आहे. 
उदाहरणार्थ लोहणेर ताम्रपटांत अगदी आरभींचा मंगळ होक असा आहे-- 

जयत्यसलबालेन्दुकोटिप्रकाशदंष्रोत्कटम्‌ । 
रसातलजपड्का ड्रिकतस्कन्घलेशमुत्केसरम्‌ । 
जलाळलितघोणास्रमुक्तप्रभत्ननोत्सारित- 
घ्वनेज्जेलधिमध्योपलब्धोर्गिवकोलरूपं हरेः ॥ 

या वृत्तांत १७ अक्षरं आहेत. याचे ५-० । ००-। -०-। --- 
४८-- । <- । असे गण पडतात. यांतील पहिलीं सहा व शोवट्चॉ सात 
हीं अक्षरं प्रथ्वी व्ृत्ताशी एकरूप आहेत. फक्त मधली चार भिन्न आहेत. तेव्हां 
ह दत्त पृथ्वी वृत्ताचा एक प्रकार तरी असेल अथवा त्याशी सद्श असें दसरे 
एखाद इत्त असंल. असा. 


ग्ण 
यमाचा > य गण ०-- जनास > ज गण ०-९ 
राधिका > र गण -९- समरा > स गण ९०- 
ताराप - त गण --< मानावा > म गण --- 
नमन > न गण <.५०/८- ल>लघु९८ 
भास्कर > भ गण -<८ _'ग,»गा>गुद- 
अक्षरवृत्ते 


८ प्रमाणिका तिला म्हणा > लगा लगा लगा लगा 
८ विद्चुन्माळा ऐसें बोला > गागा ग्रागा गांगा गागा 
८ नानुष्टभमुखीं भाना समीं न तग वा जगा 

> 


वृत्त 


समांतीं ये लरा लामा विषमांतौं मस] क्वचित्‌ 

९ त्या मणिवबंधाते धरिती < गाललगागा गाललगा 
१० रामसागीं युक्ता कळिका तो > गालगागा गागा ललगा गा 
१० चॅपकमाला तोस म्हणावें > गाललगागा गाललगागा 
१० हसी ऐसें म्हणतिल तिथें > गागागागा लललललगा 
१० बोलती कवी तीस कासदा - गाळ गाल गा गाल गालगा 
१० बहिंस्त्री संज्ञा त्या वृत्ता देती > गागागागागा गागागाग(गा 
१० विषमीं दश अक्षरा गणीं > ललगा ललगा लगा लगा 
११ सार्मे एकादश ती वियोगिनी < ललगा गालल गालगालगा 
१० टळली कशी अजिच वेळ > ललगा लगा ललल गाल 
१० अजुनी सदना न येति कां ललगा ललगा लगाल गा 
११ उत्सुक मनि बहु होउनिय़रा > गालल लललल गालल गा 
१३ ललना पथा निरखि उदूतानना > ललगा लगा ललल गालगालगा 
११ म्हणति तोस बा शुद्ध कामदा : ललल गाल गा गाल गाल गा 
११ ती इंद्रवसत्रा म्हणिजे कवोनें - गागाल गागा ललगाल गागा 
११ उपजाति < १ -- ३ पाद इंद्रवज्ञा; २-- ४ पाद उपेंद्रवज़ा - 
११ उपेद्रवःज़्ञा म्हणतात तीळा - लगाल गागा ललंगाल गागा 
११ दोभअक नाव तयासचि देती - गालल गाललळ गालल गागा 
११ म्हणंति बुध तिलाच सद्विका  ललललललगा लगालगा 
११ वृत्त तेंच म्हणती रथोद्धता * गाल गाळ ललगा लगा लगा 
११ त्यास हो कवी ळलित. बोलती - गाल गाल गा ललल गाल गा 
११ त्या वृत्ताला शालिनी हेंच नाम - गागागागा गालगा गाल गागा 
११ स्वागता म्हणति सुज्ञ तयाला > गालगा लललगा ललगागा 
११ विषमों अकरा समोंच बारा > ललगा ललगा लगाल गागा 
१२ तरि संज्ञा तिस होय माल्यभारा- ललगा गालल गालगा लगागा 
११ विषमां अकरा चरणीं युता > ललगा ललगा ललगा लगा 


१२ द्विदश अक्षर ती हरिणीप्छुता_ लललणा ललना ललगा लगा 
१२ तो इंद्रवंद्षा कविराज हेरिती ₹ गागाळगागा ललगाल गागा 
१२ जलोद्धत गदी तिलाच म्हणती > लगा लललगा लगा लललगा 


3) 


ह: संशोधकाचा सित्र 


१२९ वदती कवि तोटक वृत्त तया > लल्गा ललगा ललगा ललगा 
१२ दुतविलंबित वृत्त घडे तिथें - लललगा ललगा ललगा लगा 
१२ प्रमिताक्षरा बुध सदा वदतो > ललगा लगाळ ळलगा ललगा 
१९ कवि भले म्हणति ती प्रियंवदा  लळलगा लळलगा लगा लगा 
१२ म्हणावें तयाला भुजंगप्रयात > लगागा लगागा लगागा लगागा 
१२ कविजन बोलति तीस माळती - ललळळल गाळल गालगा लगा 
१२ यूथिका म्हणति वृत्त कवी तया  गालगा लललगा ललगा' लगा 
१२९ अपा हरीस ललिता गिरा सदा > गागा लगाल ललगा लगा लगा 
१२ तयास वंशस्थचि नाम ठेविती  लगालगागा लळगाळ गालगा 
१२ लया त्या वृत्ताला बोलती वेकवदेवी >> गागागागागा गालगा गालगा गा 
१२ सारंग हें नांव शोभेल त्यालाच > गागाल गागाल गागाल गागाल 
१२ स्त्रग्विणी वृत्त हें नाम देती तय्रा > गालगा गालगा गालगा गालगा 
१२ द्विदशा विषर्मि अक्षरे समग्रा _ लललल ललगा लगाल गागा 
.१३ त्रिदश समा पदि तीच पुष्पिताग्रा > लललल गालल गालगाल गागा 
१३ म्हणति बुच तिला चंद्रिका साच ती > ललल लल लगा गालगा गालगा 
१४ प्रहरणकलिका कवि म्हणति तिला > लललललळगा ललळलललगा 
'१३ वृत्तातें म्हणति कवि प्रह्षिणी ल्या < गागागा ललललल लगालगागा 
१३ म्हणती कवी तिसचि मंजुभाषिणी > ललगा लगा ललल गालगा लगा 
१३ त्या वृत्ताला बोलति ते मत्तमयूरी ३ गागागागा गाललगा गाललगागा 
9३ जनां गमे बहु रुचिरा कृति प्रिया > लगालगालल ललगा लगा लगा 
१३३ वदति ते कवि तयास विभावरी  लललगा लललगा ललगालगा 
१४ जाणा वसंततिलकाह्य तेंच वृत्त > गागा लगालललगा ललगाल गागा 
१३ प्रभावती म्हणति सुव्रत्त तें गुरू  लगालगा ललललगा लगा लगा 
१४ त्या वृत्ताला बोलति सुकवि असंबाधा > 
गागागागा गालललललल गागागा 
१३५.म्हणति कवि तयाला मालिनी वृत्त तेव्हां 
ललललललगागा गांलगागा लगागा 
१४ मध्यक्षामा सुकवि म्हणति त्या वृत्ताला 
गागागागा ललललललगा गागागा 


ख वृत्त 


१४ तिथें दिलें बुधजनि नांव रुक्मिणीचे > 
लगा ल्गा ललळलल गाळ गालगागा 
१५ चामराख्य वृत्त तेंच बोलती कवी सदा > 
गालगाल गालगाल गालगाल गालगा 
१५ सुजन रमा कथिति असें पहा सुवृत्त > 
ललललगा ललललगा लगा लगागा 
१६ चिंच वृत्त नांव त्यास लोक सत्य देति जाण > 
गाल गाल गाल गाल गाल गाल गाल गाल 
१६ तयास पेचचामराएख्य वृत्त बोलती सदा > 
लगालगाल गालगाल गालगाल गालगा 
१७ अवितथ तेंचि नदेंटक बोलतिहें बुध हो 
लललल गाल गाललल गालल गालल गा 


| 


3१७ सुवृत्त बहु चांगलें म्हणति सुज्ञ पृथ्वी तया > 
लगाल ललगा लगाल ललगा लगोगा लगा | 
१७ मंदाक्तांता म्हणति तिजला वृत्त ते मंद चाले > 
गागागागा लललललगा गालगागा लगागा 
१७ तया वृत्ता देती विवुधजन संज्ञा शिख!रिणी > 
लगागागागागा लललललगा गालललगा 
१७ म्हणति हरिणी त्या दत्ताला पश्ुंत जशी रुरू > 
लललललगा गागागागा. लगाळ लगा लगा 
4८ होतसे विवु'धप्रियाहृय वृत्त ते. बरव तिथें > 
गा लगालल गा लगालल गा लंगालल गा लगा 
१९ आहे वृत्त विक्याल त्यास म्हणती शादूळविक्रीडित > 
गागागा ललगा लगा लललगा गागालगागालगा 
२० विपिनी देखुनि हासतो मृगपती मत्तेभविक्रीडित > 
ल॑लगागा लल गा लगा लललगा गागालगागालगा 
२१ कंठी माळा धरी जी सुरुचिर तिजला स्थग्घरा नाम देती > 
गागागागालगांगा ललललळलगा गाला गालगागा 


२४ , संशोधकाचा मित्र 


२२ तीस उमा कवि बोलति जी वहु आवडती गिरिश्यास सती 
गालल गालल गालल गालल गालल गालल गालल गा 

२२ मंदारमाळा कवी बोलती होस काणी हिला अश्व घाटी असें -- 
गागाल गागाल गागाल गागाल गागाल गागाल गागाल गा र 

२२ ऊसुमा झुभ्रा सुगंधों सुर्चिर रचळी ही सहास्त्रग्धरा हो - 
ललगा ग]गालगागा ललललललगा गालगा गालगागा 

२२ सारामृत्वानि उदारा नरा सुखवि दारा तिला च म्हणती 
गागा लगा लललगागा लगा लललगागा लगाठ लल्गा 

२२ ती मदिरा कवि बोलति जी मन मोहुनिया जन लाविल नादी > 
गालल गालल गालल गालल गालल गालल गालल गागा 

२३ ठेविति नाम तया मदिरेसचि थोर थोर कविराज सवाई > 
गालल गालल गालल गालल गालगाललल गालल गागा 9 

२३ कविजन त्या मदिरेसचि लब्छुनि ठेविति नाम सवाइ तिला -- 
लललल गालल, गालल गालल गालल गालल गालल गा 

२६ घेर्याचा तो मेरू जाणा भयचकित न बघुनिहि जो भुजंगविजभिता 
गागा गागा गागा गागा लललललललळल ललळगा लगाललगालगा 

मात्रा-बृत्ते 
१ ला रेरा ३रा थ्था 


पाद॒ पाद पाद पाद एकंदर 
मात्रा मात्रा मात्रा मात्रा मात्रा 


१ उपगौति नडली 81030 0३.१ घी 

२ उद्गोति नत्र .८ 3२ प स०्टाल्कळ टा | 

३ आर्या कत 8.7.02-. १२.-- १५ पगार - 
४ प्रगोति न्न. ८० ८७४४८१५ 01९000 “1: ५९ 
५ गीति "0121१८ तत ६० 

६ ललिता 80११८८६५६० १५. ॥- 1 00810 ६९ 

७ सुगीति -. तेर क २० यी र वततू १: ५्रु 

८ आयी गौति . 5 बर्या २० प. १९ -- ९० 5 ६४ 

९ वेतालीय सिर: 


१६ :- १४ -- १ ६ >> ६० 


५ वृत्त ४५ 


१० मात्राससकः . 3 १६.4. १६4१६ 4- १६, . ६४ 
११ पज्झटिका ऱ् १६. १६ :- १६ 5. १६. २ : ६४ 
र गालल गालल लललल गागा 

१२२ औपषच्छंदसिक > . १६: १८5. १६ -- १८ ८. ६८ 


वृत्तांची वणीचुक्रमानें छची' 


असुप्ट स ८; अवितथ १७, अश्वधाटां मदारमाला; असंबाधा १४ 
कआर्या १२,१८,१२,१५; केंआर्या गौति १२२० इद्रवज्रा ११; इंद्रवंशा 
३२; उद्धतानना १०,१०,११,१३; *उंद्रोति १२,१५,१२,१८ >“उपगीति 
१३,१५; उपजाति ११; उपेन्द्रवज्रा ११; उमा २२; *ओपच्छंदसिक १ ६,१८ 
:कळलिका १०; कामदा (शुद्ध) १३; कामदा (साधी) १०; *गीति १२,१८. 
चाद्रका १३; चंपकमाला १०; चामर १५; चित्र १६ जलोद्धतर्गाते १२; 
ताटक १२; दाोंधक ११; द्ुतविलंबित १२ नदंटकरअवितथ; 

पज्झाटका १६; पंचचामर १६; पुष्पिताग्रा १२१३ पृथ्वी १७. 
'परगीति १२,१८,१२,१७; प्रभावती १ २३; प्रमाणिका ८; प्रमिताक्षरा १२- 
महरणकलिका १४; प्रहषिणी १३; प्रियंवदा १२; बहिस्त्री १०; भद्रिका 
9१; भुजंगप्रयात १२; भुजंगविजंभित २६; मजुभा[षेणा १३; मणिबंध ९ 
मत्तमयूरी १३; मत्तेभविक्रीडित २०; मदिरा २३; मध्यक्षामा १४ संदाक्रांता 
१७; संदारमाला २२; मयूरी-बर्हित्री; महास्त्रग्धरा २२; *मात्रासमक १६ 
मालती १२; मालिनी १५; माल्यभारा ११,१२ यूथका १२; रथोद्धता 
33: रमा १५; रुक्मिणी १४; र्चिरा १३; ळलित ११; ललिता १-२; 
कललिता १२,१८,१२,२०; वंदास्थस्वंशस्थविळ १२ वसंततिलक १४ 
विद्यन्माला ८; विवुधप्रिया १८; विभावरी १ ३; वियोगिनी १०,११: 
कॅवेतालीय १४,३६; वैश्वदेवी १२; शादूलविक्रीडित १९; शालिनी १ १; 
शिखरिणी १७; सवाई २ २; सारंग १९; साराग्ृतध्वनि २२; *तुगीति 
१२,२०,१२,१५; स्त्रग्धरा १२; स्त्रग्षिणी १२; स्वागता ११; हरिणी १५. 


हरिणीप्छुता ११,१२; हंसी १० 


१ तारकांकित नांवे मात्रावृत्तांची आहेत. 


9६ संशोधकाचा मित्र 


वृत्तांची अक्षरमात्रासंख्यानुक्रमानें सूची' 

८ अनुष्टुभ, प्रमाणिका, विद्युन्माला; .९ मणिबंध; १० कलिक्रा, कामंदा 
चंपकमाळा, बहिंत्रीमयूरी, हंसी; १०, ११ वियोगिनी १०, १०, ११, १४; 
उद्भतानना; ११ इंद्रवज्रा, उपजाति, उपेंद्रवज्ञा, दोघक, भद्रिका, रथोद्धता, 
ललित, शालिनी, शुद्ध कामदा, स्वागता; ११,१२ माल्यभारा, हारणींप्लुता; 
१९ इंद्रवंशा, जलोद्धतगति, तोटक,, द्रुतविलंबित, प्रमिताक्षरा, प्रियंवदा, 
भुजंगप्रयात, मालती, यूथिका, ललिता, वंगस्थ-स्थविल, वेश्वदेवी, सारंग, 
स्रग्विणी; १२,१३२ पुष्पिताग्रा; १३ चंद्रिका, प्रभावती, प्रहर्षिणी, मंजुभाषिणी, 
मत्तमयूरी, रुचिरा, विभावरी; १७, असंबाधा, प्रहरणकलिका, मध्यक्षामा, 
रुक्मिंगी, वसंततिळक; १५ चामर, मालिनी, रमा; १६ चित्र, पंचचामर; १७ 
उअवितथ > नर्दटक, पथ्वी, मंदाक्रांता, शिखरिणी, हरिणी; १८ विबुधप्रिया; 
श्र शादूलविक्तीडित; २० मत्तेभविक्रोडित; २ स्रग्धरा; २२ उसा, मंदार- 
मालारअश्वधाटो, महारत्रग्धरा, साराखरतध्वनि; २३ मदिरा, सवाई २; २६ 
भुजंगविजृंभित; ५ उपगीति; ५७ उद्गाति, आर्या; ५९ प्रगौति; ६० गोति; 
'द२ ललिता; ५०. सुगीति; ६2 आर्या ्गाति; ६० वैतालीय; ६१3 मात्रासमक, 
पज्झटिका; ६८ ओपच्छंदसिक, 


४. कालगणना 
प्रस्ताव 

प्राचीन, मध्ययुगीन किंवा. अवाचीन कालांतील ऐतिहासिक सामुग्रीचा 
अभ्यास करीत असतां अनेक प्रकारचे कालनिर्देश येतात; त्यांतील 
अगदीं थोडेच अभ्यासकाच्या चांगल्या परिचयाचे असातात. त्यांचा अभ्यास- 
कास यथातथ्य माहिती असेळ तरच त्यास त्यांचें पूण पारिचित अश्या 
दुसऱ्या कालांत रूपांतर करतां येईल. यासाठीं येथें अशा कालगणनांची 
आवद्यक तेवढी माहिती एकत्र केळी आहे. ज्या कालांचें परिचित कालांत 
रूपांतर करण्यास पुष्कळ आंकडेमोड करावी लागते तेथें वी लागते तेथें शक्‍य तोंवर तोंवर 


- १ चरणांतील मातांच्या संख्या चनुक्रमानें मात्रावृत्ते मांडली. यामुळें एकंदर 
मात्रासंख्यानुकम साधतां आला नाहीं. 


६ कालगणना ४७ 


कोष्टके करून दिली आहेत. किंवा असेंही सांगतां येईल कॉ, अगदीं निरूपाय 
असेल तेथेंच आंकडेमोंड करावयास सांगितलें आहे. सामान्यतः सवेत्र 
कोष्टके देऊन आंकडेमाडीचे श्रम वांचविले आहेत. कोष्टकांपैकी कांहीं मो 
स्वतः तयार केलीं आहेत आणि कांही संदर्भग्रंथांतून घेतलीं आहेत. येथें 
दिलेले कांहीं काल आजही प्रचलित आहेत आणि कांहीं सध्या तर मतच 
आहेत; पण जेव्हां जन्मले तेव्हांच अल्पायुषी व अप्रभावी ( विशेष प्रसार न 
झालेले ) ठरले. यामुळें कांहीं कालांविषयीं अधिक तर कांहींविषयी कमी. 
अशी माहिती येथे दिली आहे. 
अपली > कटकी, बंगाली, विलायती 

हे चारी काल फसली सनाचीं जवळजवळ रूपांतरेच आहेत. ह्यांची वर्षे सोर 
'असून थांचे आरंभ अनुकमें भाद्रपद शुछ १२ (अम. कट.), मेष संक्रांती (सोर 
वैशाखा)चा दुसरा दिवस आंणि कन्या संक्रांतीचा पहिला दिवस या वेळी 
होतात. पहिल्या, दुसऱया व चोथ्या कालांच्या वषेसंख्येंत ५९२-५९३ आणि. 
तिसऱ्याच्या वर्षसंख्येंत ५९३-५९४ मिळविल्याने इसवी सन येतो. सवे गणनांत. 
महिन्यांची नांवें सोर वैशाखादि आहेत. अमली सनास कटकी असें दुसरंदी: 


एक नांव आहे. 

वरील माहिती नीट ध्य़ानांत यावी म्हणून कोष्टकरूपानें मांडून दाखवितां. 
कालनाम अमली > कटकी बंगाली विलायती 
वषीरंभ भाद्रपद शुद्ध १९ मेष संक्रांति - कन्यासंक्रांति >.सोर 


सौर वैशाख आश्विन 
महिनेव त्यां- सौर < वैश्याखादि सोर < वैशाखादि; सोर > वैशाखादि; 
चे आरंभ  संक्रांतिसमय व दिन सूर्योदय ते मध्यरात्र संक्रांतिसमय़ | 
दुसरे दिवशी; मध्य- 
रात्र ते सूर्योदयससतिसर 


दिवशीं 
इसवी वर्षा- 
साठीं किती ५९२-५९३ ५९३-५९४ ५९२-५५९३ 
मिळवावे १ 
प्रचारदेश ओंडिसा-्व्यापार बंगाल ओडिसा व अंशतः 


व कचेऱ्या बंगाल. 


२८ संशोधकाचा मित्र 


इलाही 


, हिजरी कालास धार्मिक व्ट्या कितीहि महत्त्व असळें तरी तो काल केवळ 
चांद्रवानाचा असल्यानें त्यांत हिशेबाच्या सुल्भतेच्या दृष्टीनें अनेक अडचणी 
आहेत. त्या टाळण्यासाठी बहुतेक सर्व मुसलमानी देशांत कोणत्या ना कोणत्या 
रूपानें सोर वर्षमानाचा स्वीकार केला गेला. सुघल सम्राट्‌ अकबर याच्या 
कारकिदींच्या आरंभी हिजरी सनच चालू होता. पण त्यांतील उणीवा लक्षांत 
घेऊन सुधारणा करण्याच्या इट्टोने अक्वरानें आपल्या २९ व्या राज्यवषी अर्थात्‌ 
हि. ९९२ ( इ. १५८४ ) सालीं तारीख-इ-इलाही किंवा इलाही या नव्या सोर 
कालाचा एक स्वतंत्र फमीन काहून प्रचार सुरू केला. येवढेच नव्हे तर आपल्या 
गत कारकिर्दींची माहिती देतांना हिशेब करून याच कालाचे निर्देश करण्या- 
विषयी फमाविले. अकबर गादीवर बसला ( ता. १४॥२॥१५५६ इ. ) त्या दिवशी 
याचा आरंभ झाला असें न समजतां, इराणी वर्षारंभदिनीं अथवा ११,२१ माचे 
१५५६ इ. रोजीं झाला असें समजतात. या कालांत केवळ सौरमान ग्राह्य 
धंरल्यानें यांतील प्रत्येक वषीचा आरंभ मेषसंक्रांतिदिनीं किंवा प्रायः ता. ११ 
€ जुनी पद्धत ) किंवा ता. २१ ( नवी पद्धत ) माचे रोजीं व क्वचित्‌ एक 
दिवस आगेमागे होई. उदा. श्री, वा. सी. बेंद्रे यांच्या तारीख-इ-इलाही 
या पुस्तिकेत दिलेल्या कोष्टकांप्रमाणें ४,८,१२,१६,२०,२४ व २८ » दों वर्षे 
ता. १२ माचे रोजी आगे ६५,६ ९,७३,७७,८१,८५,८९,९३,९७,९८, 
4 ०१ 2) ०२,१०५,१०६,१०९,११०,११३,११४,११७ व ११८ दी वर्ष ता.१० 
माच रोजीं सुरू झाला होतीं. या कालांतील महिने फवेदींन वगेरे इराणी 
पद्धतीचे व दिवसही त्याच पद्धतीचे असून त्यांच्या खुलाशासाठी महिने व 
दिवस ही उपप्रकरणें पहावी. अकबराच्या कारकिदात इलाही व जुलूस ही 
चर्षे एकरूपच होतीं. जहांगीरच्या कारकिर्दीत ' इलाही वर्ष पुढें गेलें 
आणि जुलूस वषे नव्याने सुरू झालें. शाहजहानपासून पुढील बादशाहांनीं 


इलाही कालाचा सामान्यतः त्याग केळा असला तरी त्याचा प्रचार अजिबात . . 


बंद न पडतां तो शेवटच्या नामधारी मुघल बादशाहाच्या अखेरीपर्यंत कमीजास्त 
तपशीलाने चाळू होता असें मुघली फर्मानांवरून म्हणतां येतें. याचें पहिले 
वर्षे इ. १५५६ मार्च ११ ते इ. १५५७ माचे १० पर्यंत होतें. अथौत्‌ याचें 
इसवी सनांत रूपांतर करावयाचें झाल्यास यांच्यांत १५५५-५६ मिळविळे 


६ कालगणना । ४३५९ 


पाहिजेत हे उघड होतें. महिना व तारीख दिलो असल्यास इसवी तारीख 
काढणें अवघड नाहो. उदा. आलमगाीरनाम्यांत शाइस्तेखानानें चाकण किल्ल्यास 
ओरंगजेवाचें जुळूस वर्ष ३ शहरेवर ३ रोजीं सुडंग लावल्याचें नमूद आहे. जुलूस 
दरांत दिलेल्या कोष्टकांप्रमाणें औरंगजेबाचे तिसरें जुळूस वर्षे ई.१६६०मे 9 
रोजीं सुरू झालें. १६६०-१५५५-१०५ वें इलाही वर्षे इ. १६६० माच १० 
रोजीं सुरू झालें. फर्वदींन १ ते राहरेवर ३ पर्यंत महिने या सदरांत दिलेल्या 
माहितीप्रमाणे ( १५६५. ३-) १५९ दिवस होतात. इ. १६६० जानेवारी 
१ ते माचे ९ पर्यंत (३१--२९-4-९२) ६९' दिवस होतात. १५९-- ६९ 
>. २२८ दिवस झाले. इ. १६६० जुले अखेरपर्यंत २१३ दिवस होतात.. 
तेव्हां २२८ व्य़ा दिवशीं आगस्ट १५ तारीख येते. पण ३ शहरेवर रोजीं 
१७ जिल्हेज ही तारीख असल्याचेंही नमूद आहे. हिशेब करतां १७ जिल्हेज 
ही तारीख ता.'१४ आगस्ट रोजीं पडते. तात्पये प्रस्तुतचा व आणखी कांहों 
निदेंश यांचा विचार करतां श्रो. बेंद्रे यांनीं दिलेल्या कोषटकांच्या साह्याने 
काढलेल्या तारखांत कांहीं ठिकाणीं तरी एक दिवसाची चूक पडत आहे. 


इसवी 


जुने कागदपत्र पहात असतां पाश्चिमात्य कागदांमधून इसवी सन, महिने 

. व तारीख यांचा उल्लेख तर येतोच; पण इतिहास ग्रंथ वाचीत असतां अनेकदां 

कोणत्या तरी इतर कालगणनेचा उल्लेख येऊन, त्याचें इसवीमध्यें रूपांतर 
करावें लागतं. यासाठीं पुढील आवद्यक्र माहिती दिली आहे. 


या कालगणनेंत सोर वर्ष ३६५ दिवस, ५ तास, ४८ मिनिटे, ४५-३७ 
सेकद्‌ येवढ्या मानाचं असल्य़ानें आणि दर वषांस ३६५ दिवस धरतात म्हणून 
चार वर्षांनीं सुमारे २४ तास कमी पडतात. ते भरून काढण्यासाठी दर चोथे ' 

. वर्षी किंवा चारांनीं पूणे भाग जाणाऱ्या वषी फेब्रुवारीच्या अखेरीस एक 
दिवस अधिक धरून फेब्रुवारीचे २९ दिवस किंवा त्या वर्षाचे ३६६ दिवस 
करतात. या वर्षास लीप वषे म्हणतात. पण या योगानें थोडासा काल अधिक्र 
होतो. तेव्हां तो उणे करण्यासाठीं १०० नीं निःशेंष भाग जाणाऱ्या वर्षी 
म्हणजें १७००, १८००, १९०० इत्यादि वर्षी अधिक्र दिवस. धरीत नाहोंत. 
पण या योगें कांहीं काल कमी पडतो. तों भरून काढण्यासाठी ४०० सी 

सं.सि.४ 


२५० संशोधकाचा मित्र 


निःशेष भाग जाणाऱ्या वर्षी ३६६ दिवस धरतात. अशा पद्धतीर्ने २३५ किंवा 
३६६ दिवसांचे वषे धरून गणितागत वषमानाशीं मेळ घालतात. 

या गणनेंत जुनी व नवी अश्या दोन पद्धति (ओल्ड व न्यू स्टाइल ) 
आहेत. ज्यूलियस सीझरनें सोर वर्षांचे गणितागत मान व ३६५ दिवसांचे 
ढोंबळ मान यांचा मेळ घालण्यासाठी दर चोथे वर्षा एक दिवस अधिक 
धरावा असें ठरविलें व कालगणना सुरू केळी. पण यामुळें दरवर्षी सुमारे 
११ मिनिटें १४ सेकंद इतका काल अधिक धरला जात होता. दॉकडों वषे 
अशीं गेल्यामुळें इ. १५८२ पर्यंत दह्या दिवस वाढले होते. ते पोप १३२ वा 
ग्रेगरी यानें या वर्षीच्या आक्टोबरमध्यें कमी केले. म्हणजे इ. १५८२ च्या 
-आक्टोबर ५ ला आक्टोबर १५ हो तारीख मानावी असा त्यानें हुकूम 
काढला. रोमन कॅथॉलिक पंथी म्हणजे इटलो, स्पेन, पोर्ठुगाल, हॉलंड वेगेरे 
देशांनी ही आज्ञा मानली व नवीन पद्धतीनें तारखा मोजण्यास सुरूवात 
केली. पण इंग्लंडसारख्या कांही प्रॉटेस्टंट पंथी देशांनीं ही आज्ञा मानली 
नाहो. तेव्हां विशेषतः इंग्लंडमध्ये इ. १७५२ पर्यंत जुनी पद्धतच चाळ, 
राहिली. पण तोंपर्यंत शाक्रश्युद्ध आणि लौकिक वर्षैमान यांमध्यें आणखी एक 
दिवसाचें म्हणजे एकंदर ११ दिवसांचें अंतर पडलें होतें. म्हणून इंग्लंडमध्ये 
थार्लमेंटच्या एका ठरावानें इ. १७५२ च्या सप्टेंबर तीन या तारखेस सप्टेंबर 
३४ तारीख समजावी असें घोषित करून वरील सुधारणेस मान्यता दिली. 
सारांश हा को, इ. १५८२ मध्यें रोमन कॅथॉलिक देशांत व इ. १७५२ मध्य 
इंग्लंडमध्यें नवी पद्धत सुरू झाली. नवी पद्धत जुनीपेक्षां १० दिवसांनी पुढे 
आहे. याचा अर्थ असा कीं जुन्या पद्धतीची इ. १६२० जून 3३ ही तारीख 
नवीन पद्धतींत इ. १६३० जून २३ अशी होईल. 

कलचुरि 

यास कलचुरि, चेदि किंवा त्रेकूकक अश्या संज्ञा असून याचा प्रयोग 
आ्राचीन काळीं दक्षिण गुजरात, उत्तर कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र पव मध. 
हिंदुस्थान व उत्तर मध्यप्रांत या प्रदेशांत होऊन गेलेल्या चालक्य, सेनद्रक, 
गूजेर, त्रैकूटक, कलचुरि, हेह्य इत्यादि राजकुलांच्या लेखांत केलेला आढळतो. 
या कालाचा स्पष्ट निर्देश करणारा अगदीं पहिला लेख २४५ सालचा आणि 


सर्वोततर समजला जाणारा लेख ९६६ सालचा असून तदनंतर हा काल मार्गे 


६ कालगणना घ्$ 


पडला असावा. याचा आरंभ इ. २४८ मधील कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेस झाला 
असावा असें अगदीं अलीकडील मत असून याचे उल्लेख प्रायः गत वषोचे 
च क्वत्वित्‌ चाळू वर्षाचे आणि महिने पूर्णिमांत असतात. हा काल कोणां 
व केव्हां सुरू केला याविषयीं निश्चयात्मक कांहींच सांगतां येत नसल्याने 
अनेक तक प्रचलित आहेत ( एपि. इंडि..२४॥११६ ). 
कलियुग 

यास भारतयुद्ध संवत्‌ किंवा युधिष्ठिर शक असेंहि म्हणतात. भारतीय युद्ध 
सुरू असतांच द्वापरयुग संपून कलियुग सुरू झालें व त्या युद्धांत युधिष्ठिरास 
जय मिळाला. यामुळें या कालास वरील तीन नावें मिळाली आहेत. याचा 
आरंभ इ. पू. ३१०२ फेब्रुवारी १८ या दिवशीं रात्री १२ किंवा प्रातःकाळी 
झाला असें सध्या समजतात. श. १८६९ च्या पंचांगांत याचीं ५०४८ गत 
वर्षे दिलीं आहेत. अर्थात्‌ याच्या वषेसंख्येंतून ३१७९ उणे केले असतां शक 
वर्षे येईल, हा काळ चैत्रादि व मेषादि असा दोन्ही प्रकारचा आहे. भारतीय 
युद्ध केव्हां झालें याबाबत मंतभेद आहे. वराहमिहिर वृहत्संहितेंत युधिष्ठिर 
राज्य करूं लागून २५२६ वर्षे क्रमल्यानंतर शक काल सुरू झाला असें 
- सांगतो. अर्थात्‌ त्याच्या मर्ते ह्या काल ६५३ वर्षे अलीकडे ओढला पाहिजे 
असं ठरते. पण हें म्हणणं चूक आहे असे राजतरंगिणीकार कल्हण यानें 
नमूद केलें आहे. पुराणांनीं कलियुग कृष्ण निजधामास गेल्यानंतर सुरू झालें 
असें सांगितलें असून महाभारताप्रमाणें ही गोष्ट भारतीय युद्धानंतर ५१ 
-वषीनीं झाली असं ठरतं. अथात्‌ पुराणे व महाभारतांतील कृष्णनियोण यांच्या 
आधारानें बोलावयाचे तर कलियुगाचा आरंभ शकापूर्वी ३१२८ वर्षे झाला 
असें मानले पाहिजे. पण कांह पुराणांत परिक्षितींचा जन्म व महापड्य नैद्‌ 
याचा राज्याभिषेक यांत १११५,१०५० किंवा १०१५ वर्षे गेलीं असे सांगि- 
'तलें असून नंदकुलानें १०० वषे राज्य केल्यावर इ. पू. ३२१ च्य़ा सुमारास 
चंद्रगुप्त मौये राज्याधिकारी झाला अशी समजूत असल्यानें त्या पुराणांप्रमाणे 
इ. सनापूर्वी १५३६, १४७१ किंवा १४३६ या वर्षी परिक्षित्‌ जन्मला असें 
ठरतें. भारतीय युद्धकालीं तो गभात असल्यानें तं युद्धही बहुधा त्याच सालीं 
झालें असलें पाहिजे. तात्पर्य पुराणांप्रमागें भारतीय युद्धकाल फारच अलीकडे 
येत आहे. पण ऐहोळीच्या शिलालेखाचा पुरावा फार महत्त्वाचा आहे. 


ष्र न संशोधकाचा मित्र 
त्यात भारतीय युद्धास आरंभ होऊन ३७३५ कलिकाल गेला असतां व ५५६, 
शक वषे होऊन गेलीं असतां लेखांतील प्रशस्ति केलो असें सांगितलें असल्यानें 
शकापूर्वा ३११७९ व्या वर्षी भारतीय युद्ध झालें व कलिकाल सुरू झाला असें 
तत्कालीन मत असल्याचें स्पष्ट होते. कलियुग संवताचे उल्लेख आणखी थोड्या 
ताम्रपट-शिलालेखांतून आले आहेत. उ० जेसलमीरच्या हनुमन्मंदिरांतीळ 
ळखांत युधिष्टिर सिंहासनाधिष्ठित होऊन ४८९८ वर्षे व शालिवाहन शकाची 
१४१९ वष गेलॉ असतां असा उल्लेख आहे. अर्थात्‌ युधिष्ठिर व शालिवाहन 
या कालाताल अंतर ३२१७९ वषच आहे. गोव्याच्य़ा कदंब वंशाच्या लेखांतहि 
या कालाचे उलेख आले आहेत. * 
कोछम्‌ 

यास संस्कृत लेखांत कोलंब संवत्‌ किंवा वर्ष आणि तमिळ लेखांत “ कोळूम्‌ 
आंडु * ( पश्चिमी वर्षे ) असें संबोधिळें आहे आणि मळ्वारांत यास परशुराम 
सवत्‌ असह म्हणतात. कधीं कथा याचा कोळमूच्या उत्पत्तिपासूनर्चे वध असा 
निदश येतो. त्यावरून असा तक होतों कॉ, या कालाचा मलवार किनार्‍्या- 
चरीळ व अतिप्राचीन कालापासून प्रसिद्ध अया कोळम्‌ ( किलोंन ) शहराशी 
कांहीं तरी निकट संबंध असावा. तो कशा प्रकारचा होता याविषयो जेवढ्या 
कल्पना पुढें मांडल्या गेल्या त्या सवे वादांत टिकूं शकल्य़ा नाहॉत. येवढे 
मात्र खरें को, या कालाच्या सवे निर्देशांचा विचार केला असतां हाः 
इ. ८२४-२५ मध्यें सुरू झाळा असें म्हणतां येते. आणि वीर रविवमनूच्या 
त्रिवंद्रम्‌ ग्रेथील लेखांत कलियुग ४७०२ ( वर्तमान 3) या वषांच्य़ा संगतीने 
कोळम्‌ वषे ७७६ दिलं असल्यानें वरील अनुभानाशीं मेळ बसतो. ( वतमान 
कलि ४७०२ > गत कलि ४७०१-३१०१२- १६०० आणि. कोंळूम ७०६-- 
८२४- १६०० ). याचीं प्रत्येकी हजार वर्षाचें एक अशी अनेक चक्तें आहेत 
असें समजत. पण इ. १८२५ मध्यें एक चक्क पुरें झाल्यावर नवीन चक्र सुरू न 
करतां वर्षसंख्या एक हजाराच्या पुढें मोजणें चालू ठेविलें. हा संपूर्ण मलबार 
किनारा आणि मद्रास इलाख्याचा तिज्ञेवेक्रि जिल्हा यांत अजून प्रचलित 
आहे. याचें वर्ष व महिने सौर असून उत्तर मलवारमध्यें याचा आरंभ कन्या 
संक्रातीपासून तर बाकीच्या भागांत सिंह संक्रातीपासून धरतात. मळवारमध्यं . 
याच्या महिन्यांस संक्रांतोंचीं नावें आहेत. पण तिज्ञेवेळ्ि जिल्ह्यांत चेत्रादि 


६ कालगणना ७२३ , 


झासनामांची अपभ्रष्ट रूपे मेबादि सोर महिन्यांना लाविलेली . आहेत. 
याचें वर्षे प्रायः वतमान असतें. याचे निर्देश अनेक लेखांतून आले आहेत. 
शांगेय किवा गेश-कदूंव 

या कालाचे उछलेंख पोवे गंग व कदंब वंशी राजपुरुषांच्या लेखांतून येता. 
हा कोणी व केव्हां सुरू केला याविषर्या पुष्कळ चर्चा झाली असली तरी 
तीमधून अजून निश्चित असं कांही निष्पन्न झाललें नाहो. याचें कारण एक 
तर यांचे उल्लेख असलेले लेख थोडे मिळाले आहेत आणि शिवाय त्य़ा उल्लेखांत 
एखाद्या परिचित काळाशी याचा संबंध जोडलेला आढळत नाहो. याच्या 
आरंभवर्षाविषया अनेकदां मुख्यतः श्री. आर. सुञ्त्राराव यांनो चचो केली 
असून त्यांच्या अगदों. ताज्या सताप्रमाणे शह. ४१६-१७ किंवा इ. ४९४-४९५ 
हें या कालाचें आरभवषे धरावें लागते. पण प्रो. घोष यांचें मत इ. ४९५-९६ 
हें आरेभवपे धरावें असे असून श्री. कृष्णराव हा काल रश. ४१९ > इ. ४९७ 
श्रावण किंवा भाद्रपद या महिन्यांत सुरू झाला असें मानतात (1395 
॥०. /., 0. 38.) ः 


गुप्त ५ / 

या काळास वलभी असेंही नांव आहे. अस्बेरूनीनें हषे संवत्‌ १४८८ > 
विक्रम संवत्‌ १०८८ > शक ९५२३ > गप्त कित्रा वलभी ७१२ असे समीकरण 
दिलें आहे. तेव्हां विक्रमांतून ३७६ किंवा ठक्रांतून २४१ उणे केले म्हणजे 
गुप्त काल येतो. काठेवाडांतोल एका शिलालेखांत हिजरी ६६२ > विक्रम 
१३२०>- वलभी ९४५ > सिंह १५१ आषाढ कृष्ण १३ रवि असा काल 
दिला आहे. येथे विक्रम १३२० हा कार्तिकादि असल्यामुळें चेत्रादि विक्रम 
१३२१ धरला पाहिजे. या हिशिवानेंही विक्रमसंवतू-३७६ > गुप्त किंवा वलभीं 
हेंच समीकरण तयार होते. याचे महिने पूर्णिमांत असून आरेभ चेत्र शुक्ु 
प्रतिपदेस होतो. याच्य़ा उल्लेखांत प्रायः गत वष येत असून क्वचित्‌ वतेमान 
वर्षे असतें. या कालाचा सवेप्रथम निर्देश तिसाठ्प़रा वषांचा अपतून सर्वोत्तर 
- लेख वलभी ९४५ चा आहे ( लिष्ट १२५७,५६५ ). यावा प्रसार नेपाळ 


१. किल्हॉन-२ री लिस्ट क्र, ९४४, ९४५, ९४५-९६१ 


झ्छ संशोधकाचा मित्र 


ते काठेवाड येवढ्या मोठ्या प्रदेशांत झाला असतांही हा कालांतराने 
लोप पावला. 

या काळाचा आरंभ नेमका कोणत्या राजानें केला हे समजत नसले तरी 
गुप्त वंशांतील पहिले दोन राजे गुप्त व घटोत्कच यांच्या नांवांमागें नुसतें 
महाराज, असें बिरूद आणि घटोत्कचाचा मुलगा प्रथम चंद्रगुप्त याच्या 
 नांवामागें महाराजाधिराज हें उपपद लाविल्यानें, तसेंच पहिल्या चंद्रगुप्ताचा 
नातू डुसरा चंद्रगुप्त याच्या कारकिदींतील पण गुप्तालानुवतेमानसंवत्सरे 
एकषष्ठे ! अश्या निर्देशाचा लेख सापडल्यामुळें असें अनुमान होतें को, याः 
काळाचा आरंभ बहुधा पहिला चंद्रगुप्त राज्यावर आल्याच्या वर्षापासून होत 
असावा ( लिस्ट २०३४ ). जवळजवळ आरंभापासूनच या कालाचा तीन 
सरकारांनी निर्देश केलला आढळतो. एक प्रकार वर दिलाच आहे. दुसरा 
प्रकार केवळ संवत्‌ , संवत्सरे, वर्षे हे शब्द किंवा यांचे संक्षेप उपयोगांत: 
आणून वर्षेसंख्या पुढें द्यावयाची ( उदाहरणाथ लिस्ट १ २५५७, १३७७ )- 
तिसर्‍या प्रकारांत एखाद्या गुप्तवंशी राजाचें नांव घेऊन त्याच्य़ा पुढें मुख्यतः 
“राज्यसंवत्सरे' अद्यासारखे शब्द घातले आहेत ( उदाहरणार्थ लिस्ट १२६१ ). 
पण. पुढें राज्याभिषेक वषाचा उठ्लेख न करतां गुप्तकालाचा केळेला असतो. 


ग्रहण 

प्रहणाचें हय सहज डोळ्यांत भरणारे असल्यामुळें त्याकडे फार प्राचीन 
कालांपासून भारतीयांचें लक्ष गेळें होते. येवढेंच नव्हे तर मैदिक काला- 
पासूनच्या हजारों संस्कृत ग्रंथांत त्यांचे उल्लेख सांपडतात. याचमुळें दान 
करण्यास उत्तम समजलेल्या समयांत त्यांची गणना होऊं लागली. त. 
हजारो शिळाताम्रशासनांत दानवर्णनाच्या अनुषंगानें आलेला यांचा निदेश 
शासनाच्या कालनिश्चय़ास फार उपकारक ठरतो. म्हणून या ठिकाणीं इ. १ ते 
१९९९ किंवा ह. -७९ ते १९२१ अखेर होणाऱ्या ग्रहणांची सालें महिने- 
वारीनें दिलीं आहेत. पैकी ४२२-९२१ पर्यंतचे ग्रहृणगणित प्रथम आर्य- 
सेद्धांताप्रमाणें आणि बाकोचें सूर्यसिद्धांतानुसारी आहे. 
_ ग्रहणें दोन प्रकारचीं आहेत. एक सूर्य व दुसरे चंद्र. पेकी सूयेग्रहण. 
कोणत्याही महिन्याच्या अमावास्येस, तर चंद्रमहण पौर्णिमेस होतें. यांचा 
मध्यकाल बहुधा. अमावास्या किंवा पोर्णिमा आणि पुढील प्रतिपदा यांच्या 


६ कालगणना ष््प्ु 


सांध्यावर येत असला तरी यांचा निर्देश प्रायः अमावास्या किंवा पोर्णिमा 
यांच्या संगताने करतात. करचित्‌ ताम्रशिलाशासनांतून मात्र यांची प्रतिपदेशी 
सांगड घातलेली आढळते ( द. म. इ. सा. खं. २ प्र. १२ ). येथें दिलेल्या 
सूर्य-चंद्रम्रहणांच्या कोष्टकांविषयीं एक अवद्य लक्वात ठेवण्यासारखी गोष्ट हो 
कॉ, शह. २२२ ते १८२१ पर्यंत फक्त हिंदुस्थानांत टकपत्ययास ,आलला; 
सूर्यग्रहण यांत नमूद केली असून श. -७९ ते २२१ व श. १८२२ ते १९२१ 
पर्यंत नमूद केलेलीं सूर्यम्रहणें प्रथ्वीवर कोठल्याहि प्रदेशांत दिसलेला असतील 
तसेंच जाड खिळा अधिक महिना दाखवितो असं समजावें. 
सूयेप्रहणें 

चैच : -५५,-५७४,-२७,-८,१०-१२,१९,२०,२९,३०,३८, २९, ४८५ 
५६,५५७,७५,५६,१२२,१२३,१४०-१४२,१५०, १५९, १६०, १६८, १ ६९, 
१७८,१८६-१८८,२०५,२०६,२५२,२७०,२७१,२८०, २००, ३०८, २१७, 
३३१६,२१८२,३८३,४०१,४१०,४११,४२३९,४६६, ४६७, ४७६, ४९५, ५१४, 
५३१,५४०,५५०,५५९,५६०,५७७,५९६,६१५, ६२४, ६२५, ६६२, ६४१, 
६८१,६८९,६९०,७०८,९०९,७३६,७५५,७५७३, ८१०, ८११, ८१९, ८२०, 
८३८,८५५७,८७५,८९४,९०३,९०४,९२२,९४१,९१७-९६९, ९८६,१०२४, 
१०५१,१०७०, १०८९, १०९८, १११७, ११३५, ११५४, ११८२, ११८२, 
१२०२,१२१९, १२२९, १२४८, १३१३, १२२२, १३७७, १३७८, १२९६, 
१४१५,१४२४, १०२५, १४४३, १४५२, १४६२, १४७१, १४८०, १४८९, 
१५२६,१५२७, १५५४, १५७४, १५९१, १६१०, १६१९, १६२९, १६३७, 
१६३८,१६५६, १६७५, १६८४, १६८५, १७२१-१७२३, १७४०, १७४९, 
१७५०,१७६७, १५७६९, १७८६, १८३४, १८५१, १८५२३, १८६१, १८७०, 
१८७१,१८८०,१८८९,१८९७-१८९९,१९१६,१९१७., 

वेशाख : -६५७ते-६५,-५७,-४८,-४७,-२९,-३८,२९॥२१,-२०३ 
-१,१८,२८,४६,४७,६४-६६,७४,८३२,८४, ९२, ९३, १०२, 3१ ०-११२३ 
१२९,१३०,१५८,१७६,१७७,१९५,१९६,२०४, २१३, २१४, २२२, २२२, 
२४२,२६०,२०७,२१६,२२५,२५४,३७१,२९०, ४०९, ४२६, ७३८, ४५५, 
४५६,४६५,४८३,४८४,५२०,५२१,५३०,५४९, ५६८, ५८५, ५८७, ६०४ 
६१४,६३१,६६९,५७९ ६९७,७१६,७२५,७२४, ७३५, ७४२, ७४४, ७५२» 


न्य संशोधकाचा मित्र 


७६२,७६३,७८१,८००,८२७,८२८,८६४, ८६५, ८७४, ८८३, ८९२, ९०२, 
3)०,९११,९२९,९४८, ९५७, २५८, ९४७६, ९९५, ९९६, १०१३, १०२२, 
१०२३,१०४०,१ ०४१, १०७८, १०८८, ११०५, ११०७, ११२४, ११४३, 
3)५२,११६२, ११५१, ११७२, १२३६, १२३५, १२९४६, १२५६, १२६४, 
१२९५,१२८३, १९८४, १३०२, १ ३३१, १२६०, १३६७, १३६८, १३५६, 
१२८५, १३८६,१३९५, १४१३, १४२२, १४५०, १४६९, १४७८, १४९७, 
१५१५,१५१६, १५२५, १५३४, १५४३, १५५२, १५८०, १५८१, १५९९, 
१३९०८३१६०९, १६२८, १६४५, १६६४, १६ ५३, १६८३, १६९१, १६९२, 
१५३०,१५२५, १७३९, १७७७, १७९४, १८०३, १ ८०४, १८२२, १८२३, 
१८४०,१८४१,१८५०,१८६ १,१८८८,१९०५,१९०६,१९१५, 
ज्येष्ठ : -४८,-५९,-४९,-३१,-३०,-१२,-१ 17३9५८५॥१९६/१/; 
१, २४-३६, ५३, ५४, ७२, ८२, १०१, १२०, १२८, १३७, १३८, १४६, 
३४७,१५६,१५७,१६४-१६६ १1) ७५,१८३,१८४, २०२,२४९, २६८, २७७, 
२८६,२८७,२९५८,३१४,३१ ५,२२७,२६२,२७२-३८१, ३८९,४०८, ४२५, 
४२७,४४४,४६ ३,४७३,४९०,५०९-११ १,५२८, ५३८, '५५५,५५५, ५८४, 
॥22०9१८२,६२२,६४१;६४२, ६६८६८६; ७२३, ७२४, ७५१५५७०९८/ 
७८९,७९८,८०७,८१ ६,८१७,८३५,८७२, ८८१, ८८२, ९००, ९३७, ९४६, 
3१६,९६४,९६५, ९८३, १००२, १०११, १०३०, १०३१, १०४८, १०६७, 
१०६८, १०७५9, १ ०८६, १०९५, १०९६", १११३, १११५, ११४२, ११६१, 
१९१७०,११५८, ११८०, ११८९, ११९७, १२०६, १२१६, १२२५, १२२६, 
१२५८,१२८१,१२९१, १५००, १३०९, १३१०, १३१९, १३२८, १२२५०, 
१३२७,१३३८, १२५६, १३७५, १३८४, १४०२, १४२१, १४२२, १४३९, 
१४४०, १४४९, १४६७, १४७७, १४८६, १५०४, १५२३, १५२२, १५५१), 
१५६५, १५३०, १५७९, १५८८, १५८९, १५९७, १५९८, १६१५, १६३४, 
१५५२, १६६३, १६८२, १६९९, १७१८, १७२७, १७३७, १७४६, १७४७, 
3७६४, १७८३, १७९३; १८११, १८१२, १८३०, १८३१, १८३९, १८४८, 
१८४९, १८६५७, १८६८, १८७५-१८७५, १ ८८६,१८९५,, 


आषाढ : -७०,-६९,-६१,-६०,०५१,-४रेते-४१,-२४;-२३, -प 
२५,४२,४७,५२,६२,६३,७०,७१,७९,८०,८९,९०,९९,१०७, १०८, १२६, | 
क 


६ कालराणना प्७ 


१५५,१७३,१७४,१९१-१९३,२०१,२१०,२११,२१९, २२०, २२०, २२८, 
२५६,२७५,२९४,३०३,३२१,३२२,२३१, २२९, ३४०, ३४९, ३६८, २६९, 
३८५,२९७,०१६,४२४,४२३४,०२५,०४२, ४५२, २२, ७४८१, ४९८, ५२७ 
५६५,५८२,५८३,५९२,६०१,६१०,६२९,६४७, १४८, २५७, ६९७६, ६९४ 
७०३,५७१३,७२२,५७३१ ,७४०,७४१ ,७५८, ७७८, ७९६, ८०५, ८२४, ८४२, 
८४३,८५२,८६१,८६२,८७०,८७१,८८०, ८८९, ९२६, ७३६, ७५४, ९५४१, 
९९१,९९२,१००१,१०३७,१०५६,१०७५,१०८४, १०८५) ११०२, १११२, 
११४०,११४९, ११५०, ११६७, ११६९, ११९६, १२१५, १२२९४, १२३२, 
१२३४,१२४३, १२५१, १२६१, १२७०, १२८०, १२८९, १२९८, १) २७७३ 
१६०८,१३४५, १३६३२, १२८२, १३८३, १३९१, १२९, १४०७; १४१० 
१४२८, १४२९, १४५७, १४५८, १४९३, १४९४, १५१२, १५२२ १५३९ 
१५४१,१५५८, १५७५७, १५९६, १६०५, १६२३, १६४२, १९४२, १६५२ 
१६७०, १६९०, १७०७, १७१५७, १७३६, १७५४, १४५५, १८०१, १८३८, 
१८३७,१८५६, १८६६, १८८३; १८८४, १3८९३, १९०३, १९०४, १९१२, 
१९२१, 


श्रावण: -५२,-३४,-२२,-२५,१'५,०७,-६५;४, ५३१३, १४, २२, 
३१,३२,९७,९८,११६,११७,१२५,१३४, १३५, १४३, १४४, १५२३, १६१ 
१६२,१८०,१८१,२०९,२२७,२२८,२५५; २८३, २९२, ३१०, २२९, २४८ 
३५५७,३५७६,३७५७,३८६,४०३,४२१३,४४१,०५१, ७४७०, ४८८ ७८९, ५०७ 
५१६,५२५,५५२,५७२,५८१,६००,६२७,६२६-८२८, ६४६, १५०५, ६१४, 
६८३,७०१,७०२,७११,७३०,७४८,७६७, ७८५, ७८६, ७९५, ८१२, ८१३, 
८५०,८९६,८९७,९० ६,९१५,९२४,९२४,९४२,९६१, ९८०, ९८१, १००८, 
१००९,१०२८, १०४५, १०४६, १०५५, १०६५, १०९७१३ १११०; ११२५, 
११३९; ११५६-११५८३; ११८४; ११९४, १२०४, १२१३, १२२१-१२२२; 
१२४१,१२५०; १२६९; १२८८, १९९७, १२०६, १३१५, १३४३३; १२५२ 
१३५३,१'2००, १४१७, १७१९; १४२६; १४४५) १४५७ १४६३, १४६४ 
१४८२.१४८३, १५०१, १५११, १५७९, १५६६ १५६७, १५७६, १५९३ 
१५९५,१६१२; १६३१, १६५०, ११५७, १११० १६६९, १६७७, १६९६ 
१६९७, १७०६, १७१५, १७१६, १७२४ १७२५, १3७६२, १७७१, १७९० 


न 


ष्ट संशोधकाचा मित्र 


1८2९,१८१५७, १८२७, १८२८, १ ८२६, १८४५, १८४६, १८५५, १८६४ 
१८७२-१८५७४,१९१०,१९२०, 


दपद? -७५>२-६४ ६३.५४, -४६, -४५, ३, २१, २२, 
:) *.४०,४८,४९,५८,५९,६७,६८,७७,८५, ८६, १ दोशी, १५२; १७०; १५७१, 
१५७९,१ ८८,१८९,१९७,१ ९८,२०७,२१५, २१६, २३५, २८१, २८२, ३००, 
२०१,३३७,३४७,३ ६४,३८३,३९७,४११,४१३, ४३०, ४३१ , 8४०, ४५७, 
४५५,४९६,५०५,५४२,५६ १,५७०,५८०,५८९, ६२६, ६५४, ६९१, ६९२, 
2०७१०१ ८,४२८,७३५७,५७५५,७५६,७६५,७५७५, ७८४, ८०२; ८३९; ८४०, 


ऱ््ा 


८४१,८५८,८६६,८६७,९०४,९२३,९५०,९५१, ९६९, ९७८, ९८८, ९९७, ढ 


3९८,१०१५,१०५३,१०६ २,१०६३,१०८२,१०९०,११० ०,११०९, १११९, 
3) २८, ११४५, ११६४५; ११८३, ११९४३, १२११, १२१२, १२३९, १२४०, 
१२५८,१२६७, १२७६, १२७७, १ २९५, १३०५, १३२३, १३४२, १३६०, 
१२६९,१३७०, १४०६, १४०७, १४२५, १४५४, १४७१, १४७३, १४९०, 
3 1०९,१५१७, १५१८, १५३६, १५३८, १५५५, १५६५, १५८४, १६०३, 
१६२०,१६२१, १६३०, १६४०, १६४९, १६६६; १६८५, १७०४, १७१३, 
१23४, १७४१, १७५०, १७५१, १७६९, १७७०, १ ७५७८, १७५७९, १७९६, 
१७९५,१८१६, १८२५, १८३४, १८४३, १८६२, १८६३, १८८१, १८८९, 
१९००,१९०९,१९१८, 


आश्विन: . -७४,-५५,-१८,-३७-२८,-१९,-१८.-१ ०,-९, १,९, 
9०,५७,७६,९४,१०३,११ ३,१२१,१२३१, १३९, १४०; १५८, २०५, २०६: 
२२४,२४२;२५१,२६ १,२७०,२८९,३३५,२३६, २५४, ३५५, ३८१, ४०१; 
४०२,४४८,४६५,४६ ७,४८४,४८५,४९४,५११-५१३, ५४९, ५५०, ५५९, 
५९६,६१५,६२४,६३४,६४३,६८०,७०८,७४५, ७४६, ७६३, ७७२, ७८२, 
७९१.८१ ०,८२९,८३८,८५७,८९३,८९४, ९१२, ९२०-९२२, ९५८, ९७७, 
*८६,१००५,१०२३,१०२३२,१०४२,१०५१,१ ०५२,१०६९, ११०७,१११७५ 
33२६, ११५५, ११६३, ११८२, १२४७, १२६५, १२६६, १२९३, १३०३; 
३२१२, १३३०, १३३१, १३५०, १३५९, १ २९६, १२९७, १४१४, १४२३, 
१४२४, १४६१, १४७९, १५४४, १५५३, १५६३, १५७२, १६०९, १६१९, 
9३६३८, १६५७, १६७४, १ ६७५, १६८४, १६९४, १७०३, १७२०, १७३९, 


६ कालगणना १ क 


१७५८, १७६८, १८२३, १८२४, १८३२, १८३३, १८४२, १८५०, १८५१,» 
१८७०,१८७९,१८८८,१८९८,१९०७,१९१६,१९१७.- 

काततिक : -६८,-४९,-२०,-१,१८,२७,३६,२७,४५,४६, ५५, ६४, 
१११,१३०,१४८,१५७,१६७,१७६,१९४,२७८, २९७, ३०५, ३ेरेड, २४२ 
३८९-३९१,४०८, ४०९, ४१८, ४२८, ४२३७, ४५४, ४५६, "५०२, ५२३८- 
५४०,५४८,५६५-५६७,६०३,६०४,६२२,६५०,६५१, ६५९, ६६९, ६७८३ 
६८८,६९७,७१४,७३४ ७६२,७९९,८१७,८२६, ८३६, ८४५ ८६४, ८९२ 
२१०.९११,९४७-९४९,९६६,९७४-९७६,१०१२,१०३१, १०४०, १०५५, 
१०८६,११०५,११२४, ११७१, ११९०, ११९९, १२०९, १२१८, १२२७ 
१३१२०,१३४५७,१२३२५७, १२६६, १३८४, १२८५ १४०३, १४०४, १४१३; 
१४३१,१४५०,१४५१, १४६८, १४७७, १४७८, १५१५, १५२२३, १५५२ 
१५९८,१६०५७, १६१५७, १६२६, १६६३, १६९२, १७११, १७२८-१७२०, 
१७३८,१७५७, १७७४, १७९३, १८१२, १८२२, १८४०, १८४१,१८५७९०. 
१८६०,१८७७,१८७८,१८८६,१८८७,१ ८९६,१९०४,१९७०५. 

मार्गशीपे: -७७,-६९,-६० ते-0५८,५०,४०,7२े१ ,२५, ५४,५६३, 
७२,७३,९१,९९,१००,११८,१४७,१८४, १८५, १९७३, २०२, २११, २१२» 
२२१,२३०,२४८,२९६,२१५,३३२,३४१,२५१, ३६०, २७९, २९७, ४०७, 
४४३-४४५,४६२,४७१,४७२,४८२,४९१ १०८, ५४६, ५५६, "५७२, ५७५, 
५९२-५९४,६०२,६२०,६२१,६५७,६८६,७०४,७०५, ७२४, ७२२, ७४२ 
७५१,७६८,७८८,८०६,८१६,८५३,८७१,८८०, ८९०, ८९९, ९००, ९१८, 
९४६,९६४,९६५,१००२,१००३, १०२९, १०७४, १०९६, १११३, ११२३, 
११२३३,११५९-११६१, १२०५७, १२२५, १२२६, १२४४, १२५२, १२६२३३ 
१२७२,१२८९,१२९७१, १२०८, १२०९, १३५७३, १२७४, १३८३, १४०१, 
१४११,१४२०,१४३९, १४६७, १४८५, १५०४, १५०५, १५२२, १५३२) 
१५३२,१५६९,१५८७, १६३३, १६३४, १६५२, १६५२३, १६६१ १६७१ 
१६८०,१६९०,१७१५७, १७४६, १७६७५, १५९८२, १७८४ १८३२०, १८७६ 
१८९४,१८९५,१९१४ 

पौष: -४२,-३३,-२३,-१४,-५,४,५,६,१५,२४,९०,१०७-१०९, 
३१७,१२७,१४५,१५२,१५४,१७२,२०१,२१९, २२०, २२८, २४७, २७५; 


० संशोधकाचा सित्र 


२८४,२०२,३०३,३६७,३८६,३९५,४०५,४१४ , ४२३, ४५१, ४६१, ४९८, 
४०९,५१६,५१८,५२५,५२६,५४५,५६२,५६४,५८१, ६२ ४, ६२७६८६ 


६४८, ६५६,६७४,६७५,६ ८४,६९४,७१ १५,७१२,७४०, ७५९, ७७८, ८०५, | 


८४२,९०७,९१६५९२६,९ ३५,९५३, ९५४, ९७२, १००१ » )०१८,.१०१७, 


१०२८,१०५६,१०६६, १ ०८३, 3१०२, ११४८, ११५०; ११६७, ११७६; , 


त)८६,११८७,-१२१३-१२१५; १२६१, १२७९, १२८०, १२९८, १२९९५ 
१२०५,१३२६,१३४३, १३४५, १३६२, १२६२३, १४२७, १४२८, १४२३७, 
१४४७,१४६५,१४७४, १४९३, १५५८, १५५९, १५५७६, १५८५, १५८६, 
3६२३,१६२४,१६४१, १६८८, १६९७, १७०७, १७१६, १७३४, १८००, 
)८१९,१८२८,१८३७, १८३८, १ ८४६, १८४७, १८६४-१८६६, १८८३ 
१८८४. 


माघ: -७३ ते-७१-५४,-५३,१३,२२,३२,४१५० पुव; ५९, ६० 
१,७०,७८,९६,१४३,१४४,१६२,१७१, १८३१, १८९, १९९, २०७, २०८, 
२४५,२५४,२५५,२७३,२९२,३०१,३२९,३५६, ३५७, ४२१; ४४०, ४४९, 


४५५,४६८,४८३,५०५,५१५,५५२)५५३,५७०, ५७२, ५९९, ६३८, ६८३, 


'७०१,७१ ०,४७२८,७२९,७६६,७५५,५७९४,८१३,८२२, ८३२, ८४१, ८५८ 
<६०,८९६,९६१,९७०,९८०,९८९,१००८,१०५५,१०७२-१०५७४, १०८२, 
१०९२३,१११०,१११९, ११२०, ११३७, ११३९, ११५६, १२०२-१२०४५ 
)२२१,१२४०,१२४१, १२६५७, १२६८, १२८६, १२९६, १३१५, १३३३, 
१२२४,१३५२,१३८०, १४१६, १४१७, १४८१, १४८२, १४९१, १५०१, 
१५१०,१५२०,१५२८, १५२९, १५४७, १५७५, १६१२, १६१३, १६४०, 
३६७५७,१६८७,१७०६, १७२५, १७४२, १७४४, १७५१, १७६१, १७७०, 
१७५१,१७८८,१८३६, १८५४, १८५५, १८७३, १८७४, १८९१, १८९७२, 
9९००,१९०१,१९१८-१९२०. 


फाल्गून :£: -६ २,-४६ ा४४,-२३७,-२६,/५० २७० २५-७३ ते-१ ७, 
१,२,६७,६८,८६,८७,९५, १०४, १०५, ११३, ११४ १२३, १३१, १३२, 
१)५०,१९५७,१९८,२१५,२१६,२२५,२३५,२५३, २६२, २८१, ३०८, २२८, 
३८६,३५५,३८३,४१ १,४१२,४७६,४९५,५२२, ५४१, ५६९, ६०५७, ६१६, 
६२६,६३५,६८१,७००,७३७,७३८,७५५,७५६, ७६४, ७६५, ७८२, ७८३, 


६ कालगणना - ६५९. 


८२०,८२९,८४८,८४९,८६७,८७६,८८६,८९५, ९१२-९१४, ९६९, ९९६, 
१०१५,१०२४, १०३४, १०४२३, १०६२, १०९५९, ११०९, ११२६-११२८, 
११४७,११६४,११७४, ११९१, ११९३, १२१०, १२५६, १२५८, १२७५; 
१२८५,१२९४,१२९५, १३२२, १३२३, १३४०, १३५०, १३२६९, १३८८, 
१३९७,१४०५७,१४२३४, १४७१, १४९९, १५१८, १५२६, १५४५, १५५५; 
१५६४,१५७४,१५८२, १५८३, १६०१, १६२०, १६२९, १६३०, १६६६, 
६६७५१६ ८१७१६९०, १६७५; १७१२, १७१७४, १७३१, १७७७, १७७७५ 
१७९६,१७९८, १८१५, १८२४, १८२५, १८४२-१८४४, १८९०, १९०८, 
१९०९, 


चंद्रप्रहणे 

चैच : -५७३,-६४,-५५,-५४,-२३७ ते-३५,-१८,-१७,- ८, २, ११, 
१२,२९-३१,४८,४९,६७,७६,७७,९४-९६,११३,११४,१२२३, १३२, १४१, 
१४२,१६०,१६१,१७८,१७९,१८८,१९७,१९८, २०७, २१६, २२५, २२६ 
२४२३,२४४,२५२३,२६२,२७२,२८१,२९०,२९१, ३०८, ३०९, ३२७, ३२ 
३३७,३४६,२५५,२५६,२७४,३७५,३९७३,४०२, ४११, ४२०, ४२१, ४३९, 
४ॅ४०,४५८,४६ ७,४८५,४८६,५०४,५०५,५१४,५२३, ५३२, ५२३, ५५०- 
५५२,५६९,५७०,५७९,५८८,५९७,५५८,६१५-८१९७, ६३४, ६२५, ६४४, 
६५३,६६२,६६३,६८०-६८२,६९९,७००,७०९,७१८, ७२८, ७४६, ७४७, 
७६४,७६५,७७४,७८३,७९२,७९३,८०२,८१ ०-८१२, ८२९, ८३०, ८४८; 
८५८,८७६,८७५७,८९४-८९६,९१३,९१४,९२३,९३२, ९४१, ९४२, ९५९; 
९६१,९७८, ९७९, ९८८, ९९७, १००६, १००७, १०२४-१०२६, 9१०४३, 
१०४४,१०५३, १०६२, १०७१, १०७२, १०८९-१०९१, ११०८, ११०९, 
१११८११२७,११३६, ११३७, ११५४-११५६, ११७२३, ११७४, ११८३, 
११९२,१२०१, १२०२, १२१९-१२२१, १२२३२८, १२२९, १२४८, १२५७; 
१२६७,१२८५,१२८६, १३०४, १३१३, १३१२२, १३३१, १३२२, १२४१, 
१३५०,१३५१,१३६९, १२७८, १३२८७, १३९७, १४१५, १४१६ १४३४, 
१४३५,१४४४,१४५२३, १४६२, १०दरे, १४८०, १४८१, १४९९, १५००, 
१५०९,१५१८,१५२७, १५२८, १५४५-१५४०, १५६४, १५६५, १५७४, 
१५८३,१५९२, १५७३, १६१०-१,६१२, १६२९, १६२३०, १६२९, १६४८, 


रे संद्योधकाचा मित्र 


9६५७,१६५८, १६७५-१६७७, १६९४, १६९५, १७०४, १७१३, १७२२, | 


१५७२३,१७४०-१७४२, १५७५९, १७६०, १७६९, १७७८, १७८७, १७८८, 


१८०५-१८०७,१८२४, १८२५, १८३४, १८४३, १८५२, १८५२३, १८६२९, 


१८७०-१८७२,१८८९,१८९०,१८९९,१९०८,१९१७,१९१८. 


वेदाख १ -७५,-६६,-६५,-४८ ते-४६,-२९,-२८,-१९,-१ ०१११ 
9,१९,२०,३७,३८,४७,५६,५७,६५,६६,७५,८४, ८५, १०२, १०३, ११२, 
१२१,१३०,१३१,१४९,१५०,१६७,१६८,१८६, १८७, १९६, २०५, २१४, 
२१५,२३२-२३४,२५१,२५२,२६१,२७०,२७९, २८०, २९७-२९९, ३१६, 
३१५:;३२६,३३५,३४४,३४५,३६३,३६४,३७३,,२८२, २९१, ३२९२, ४०९, 
४१०,४२८,४२९ ,४३८,४४७,४५६,४५७,४५७४- ४७९८, ४९३, ४९४, ५०३, 
५१२,५२१,५२२,५२३९-५४१,५५८,५५२,५६८,५७५७, ५८६, ५८७, ६०५, 
६०६,६२३,६२४,६३३,६४२,६५१,६५२,६६९-६७१, ६८८, ६८९, ६९८, 
७०७,७१७,७३५,७३६,७५२३-७५५,७७२,७७२३, ७८२,७९१, ८००, ८०१, 
८१८-८२०,८३७,८३८,८४७,८५६,८६५,८६६, ८८३-८८५, ९०२, ७०३, 
“- ९१२, ९२१, ९३०, ९३१, ९४८-९५०, ९६७, ९६८, ९७५७, ९८६, ९९७५, 
९९६, १०१३-१०१५, १०३२, १०३३, १०४२, १०५१, १०६०, १०६१, 
१०७८-१०८०,१०९७, १०९८, ११०७, १११६, ११२५, ११२६, ११४४९ 
११४५, ११६२,११६३, ११७२, ११८१, ११९०, ११९१, १२०८-१२१०, 
१२२७, १२२८,१२३५,१२४६, १२५५, १२५६, १२७४, १२५७५, १२९२, 
१२९३, १३०३,१३१२,१३२१, १३३०, १३३९, १२४०, १२४५९, १२५८, 
१३५९, १४६८,१२७७,१३८६, १४०४, १४०५, १४२३, १७२३, १४४२, 
१४५१, १७४५२,१४६९-१४७१,१४८८, १४८९, १४९८, १५०७, १५१६, 
१५१७, १५३४-१५३६,१५५३, १५५४, १५६३, १५७२, १५८१, १५८२, 
१५९९-१६०१,१६१८,१६१९, १६२८, १६३७, १६४६, १६४७, १६६४ 
१६६६, १६८३,१६८४, १६९३, १७०२, १७११, १७१२, १७२९-१७२१, 
'१३७४८,१७४९, १७५८, १७६७, १७७६, १७७५७, १७९४-१ ७९६, १८१३, 
१८१४,१८३२, १८४२, १८५१, १८६०, १८६१, १८७८-१८८०, १८८८, 
'३८९५,१८९८,१९०७,१९१६. 

ज्येष्ठ : -७७,-५६,-५९ ते-५७,-४०,-०२९,-२०,०२१,०१२, 700,» 


/ 
/ 


ह 


६ कालगणना ६३ 


७-९,२६,२७,४५,५५,६४,७२,७४,९५१-९२,११०,१११,१२०,१२९, १२८, 


- ३९, १५६-१'"५८, १ ७५, १७६, १८५, १ र्ड, २०३, ८ २२१-२२३, 


२४०,२४१,२५०,२५९,२६८,२६९,२८६-२८८, ३०५, २०६, २१५, ३२४, 
३३३,३१२३४,३५१-३५२,२६९,२७०,२३५७१,३८०,४८१, ३८९, २९८-४००, 
४१५७,४१८,७२७,४२६,४४५,०४४६,४६३- ४८६५, ४८२, ४८३, ४९२, ५०१, 
१५१०,५११,५२८-'५२३०,५४७,५४८,५५७,५६६,५७६, ५९४, ५९५, ६१२, 
६१३,६३१,६३२,६४१,६५०,६५९,६६०,६७७-६७९, ६८७, ६९६, ६९७, 
७०६,७१५,७२४,७२५,७४२,७४२,७६१,७६२, ७७१, ७८०, ७८९, ७९० 
८०७-८०९,८२६,८२७,८३६,८४५,८५४,८५५,८७२-८७४, ८९१, ८९२, 
९०१, ९१०, ९१९, ९२०,९२३२७-९३५०, ९५६, ९५७, ९६६, ९७५, ९८४ 
९८५, १००२-१००४, १०२१, १०२२, १०३१, १०४०, १०४९, १०५०, 
१०६७-१०६९,१०८६, १०८७, १०९६, ११०५, १११४, १११५, ११३३, 
११३४, ११५१,११५२,११७०, ११८०, ११८९, ११९८, ११९९, १२१६- 
१२१८, १२२६,१२२५,१२२६, १२४५, १२५४, १२६३, १२६४, १२८१, 
१२८२, १३००,१३०१,१३१०, १२११, १२१९, १३२८, १२२९, १३४७, 
१३४८, १३५७,१२३२६६,१२७५, १२७८, १२९३-१४९५, १४१२, १४१३, 
१४२२, १४३१,१४४०,१४०१, १४५८- १७६०, १४७३, १४७८, १४८७, 
१४९६, १५०५,१५०६,१५२२३-१५२५, १५४२, १५४३, १५५२, १५६१, 
१५७०, १५७१,१५८८-१५९०, १६०७, १६०८, १६१५७, १६२६, १६३५, 
१६३२६, १६५३-१६५५,१६७२, १६७३, १६८२, १६९१, १७०१, १७१९, 
१७२०, १७३५,१७३८,१७४७, १५७५६, १७५७, १७६६, १७७५, १७८४, 
१५७८५, १८०२,१८०३,१८१२, १८२१, १८२२, १८२३१, १८४०, १८४९, 
१८५०,१८६७-१८६९,१८८६,१८८७,१८९६,१९०५,१९१४,१९१५, 


आषाढ : _ -७८,-६९,-६८,-५१ ते-४९,-३२,-३१,-२२,-१३,-४, 
-३,१५-१५,३४,२५,४४,५३,६२,६३,८०-८२, ९९, १००; १०९, ११८६ 
१२७,१२८,१४५-१४७,१६४,१६५,१७४,१८३,१९२, १९३, २१०-२१२, 
२२९,२३०,२२३९,२४८,२५७,२५८,२७५-२७५७, २९४,२९५, ३०४, ३१३, 
२२२,२२३,२४१,२४२,२५९,३६०,३६९,२३७८, ३८७, ३८८, २३९७, ४०६, 
४०७,७१९८,४२४,४२५,४३४,७२३५,४४२,४५२,७५७, ४७१, ४७२, ४९०, 


. 
क, 
र. 


दड संशोधकाचा सित्र त 


४९१,५००,५०९,५१८,५१९,५३६-५३८,५४६ ५५५, ५५६, "८५, ५७४, 
५८२३,५८४,६०१,६०२,६२०,६२१,६३०,६३९, ६४८, ६४९, ६६६-६६८, 
.६८५,६८६,६९५,७०४,५१३,७१४,७३१-७३३,७५०, ७५१, ७६०, ५७६९, . 
2५८,७५०,५७९६-५७९८,८१५,८१६,८२५,८३४,८४३, ८४४, ८६१-८६३, 
८६९७:५८८१५८५०,८९५,५०८,५०९;९२६-५२८,२४५. ९४६, ९५५, ९६४, 

. ७४२३,९७४,९९२,९९३, १०१०, १०११, १०२९, १०३९, १०४८, १ ०५७, 
१०५८,१०४५-१०५५७, १०८५, १०९४, १०९५, ११०४, १११३, ११२२, 
)१२२,११४०,११४१, ११५९, ११६०, ११६९, ११७८, ११८७, ११८८, 
१२०५-१२०५,१२२४,१२२५, १२३४, .१२४३, १२५२, १२५२३, १२७०- | 
१२५२,१२८९, १२९०, १२९९, १३०८, १३१७, १३१८, १३३५-१३३५७, 
१३४६,१३५४,१३५५, १३६४, १३६५, १३७३, १३८२-५१ २८४७, १४०१, 
१४०२,१७११,१४२०, १3४२९, १४३०, १४४७-१७५९, १४६६, १४६७, 
१४७४६,१४८५,१४९४, १४९५, १५१२-१५१४, १५३१, १५३२, १५४१, | 

. १५५०,१५६०,१५७८, १५७९, १५९६, १५९७, १६०६, १६१५, १६१६३ | 
१६२५,१६३४,१६४३, १६४४, १६६३, १६६२, १६७१, १६८०, १६९०, _ | 
१६९९,१७०८,१७०९, १५७२६, १६२७, १७४५, १७४६, १७५५, १७६४, 
१४४३,१४७४, 1७९१-१७९३, १८१०, १८११, १८२०, १८२९, १८३८० | 
१८२९,१८५६-१८५८, १८७५, १८७६, १८८५, १८९४, १९०३, १९०४), 
१९२१, र | 


श्रावण: -७९,-६२ ते-६०,-४२३,-४२,-३३,-२४,-१५, -१४ तें. 
६,२३,२४,३३,४२,५१,५२,६९-७१,८८,८९,९८),१०७,११६,११७,१३४- | 
१३६,१५३,१५४,१६३,१७२,१८१,१८२,२००, २०१, २१८, २१९, २२८, 
२२७,२४६,२४७,२६४-२६६,२८३,२८४,२९३,३०२, ३१२, ३३०, ३२१, | 
२४८-२५०,३६७,३६८,३७७,३८६,२९५,३२९६,४०५, ४१४, ४१५, ४२२; 
४२२३,८४४२,४५१,४६०,४६१,४५७९,४८० 2८९,४९८, ५०७, "१०८, ५२५- 
५२९७,५४४,५४५,५५४,५६३,५७२,५५७३,५९ ०-'५९९, ६०९, ६१०, ९१९, 
६२८,६२७,८२१८,६५५--९५७,६७४,६७५,६८४,६९३,७०२, ७०३, ७२०- 
५७२२,७२३९,७४०,७४९ ,७५८,७६७,७६८,७८५-७८७, ८०४, ८०५०, ८१४५ 
८२३,८३२,८३३,८५०-८५२,८६९,८७०,८८८,८९८, ९०७, ९१६, ९१७, 


र ह्‌ 


६ कालगणना द्प्द 


९३४-९२३६,९४४,९५३,९५४,९६२३,९७२,९८१,९८२,९५९९,१०००,१०१८, 
१०२८,१०३५७,१०४६, १०४७, १०६४-१०६६, १०८३, १०८४, १०९३, 
११०२,११११,१११२, ११२९-११३१, ११४८, ११४९, ११५८, ११६७, 
११५७६,११७७,११९४-११९६, १२१३, १२१४, १२२३, १२३२, १२४१, 
१२४२,१२५९-१२६१, १२७८, १२७९, १२८८, १२९७, १३०६, १३०७, 
१३२५,१३२६,१२३४३, १३४४, १३२५३, १३६२, १३७१, १३७२, १३९०, 
१२९१,१७००,१४०८, १४०९, १७४१९, १४२७, १४३७, १७४१८, १४५५, 
१४५६,१४९८५,१४७४, १४८७, १४९३, १५०२, १५०२३, १५२०, १५२१, 
१५२३०,१५३५०,१५४९, १५५८, १५६७, १५८, १५८५, १५८६, १६०४, 
१६०५,१६१४, १६२३, १६३२, १६३३, १६५०-१६५२, १६६९, १६७७, 
१६५९,१६८८,१६९७, १६९८, १७१५-१७१५७, १७२४, १७३५, १७४४, 
१४७५३,१७६२, १७६३, १७८०-१७८२, १७९९, १८००, १८०९, १८१८; 
१८२७,१८२८,१८४५-१८४७, १८६४, १८६५, १८७४, १८८३, १ ८९२, 
१८९३,१९१०-१९१२. 


. भाद्रपद्‌: -७३ते-७१,-५४,-५२,-४४,-३५,-२६,-२५,-८ते-६,१२, 
१३,२२,२१,४०,४१,५८-६०,७७,७८,८७, ९६, १०५, १०६, १ २३-१२५; 
१४२,१४३,१५२,१६१,१७१,१८९,१९०,२०७-२०९, २२६, २२७, २३६, 
२४५,२५४,२५५,२७२-२७४,२९१,२९२,२०१,३१०, ३१९, २२०८५७७३३७, 
२२८,२५६,२५७,२६६,२७५,३८४,२१८५,४०३५ ४०४, ७१३, ४२२, ४३१) 
४४०,४४९,४५०,४६८,४६९,७७८,४८७,४९६, 3९७, ५०५, ५१४-५१६, 
५२३२,५२४,५७२,५५२,५६१,५६२,५७९-५८१,५९८, ५९९, ६०८, ६१७, 
६२६,६२७,६४४-८४७६८,६६३,६६४,६७३,६८२,६९१, ६९२, ७०९-७११, 
५७२८,७२९,७४७,७५७,७७५,७७६,७९३, ७९४, ८०३, ८१२, ८१ २,.८२१३६ 
८२२,८२१,८४०,८४१,८५८,८५९,८७७,८८७, ९०५, ९०६, ९२२३-९२५, 
९४२,९४२,९५२,९६१,९७०,९७१, ९८८-९९०, १००७, १००८, १०१७, 
१०२६,१०२५,५१०२६, १०५३-१०५५, १०७२; १०७३, १०८२, १०९१, 
१9३००,११०१,१११८-११२०, ११३५७, 9११३८, ११४७, ११५६, ११६५, 
११६६,११८३-११८५, १२०२, १२०२, १२१२, १२२१, १२३०, १२३१ 
१२४८-१२५०,१२६५७, १२६८, १२७५७, १२८६, १२९६, १३१४, १३१५ 
स.म.५ 


द्द संशोधकाचा मित्र 


१२२४,१२३२,१३३३, १३४२, १३५१, १ २५२, १३६१, १३७०, १३७९, 
१३८०,१३८९,१३९८, १४०७, १४१६, १४२६, १४३५, १४४४, १४४५, 
१४६२३,१४७५३,१४८२, १४९१, १४९२, १५०९-१५११, १५२८, १५२९, 
१५२८,१५४७,१५५६, १५५७, १५७४-१५७६, १५९३, १५९४, १६०३, 
१६१२,१६२१, १६२२, १६३९-१६४१, १६५८, १६५९, १६६८, १६७७, 
३६८६,१६८७, १७०४-१७०६, १५७२३, १७२४, १७३३, १७४२, १७५१, 
१७५२,१७६९-१७७३,१७८८, १५७८९, १७९८, १८०७, १८१६, १८१७, 


१८३४-१८३६,१८५३,१८५४, १ ८६३, १८७२, १८८१, १८८२, १८९९- 
१९०१,१९१८,१९१९, 


आश्विन: -६५,-६४,-५५,-४६ ३७ 
२०,२९,३०,४७-४९,६६,६ ७,७६,८५,९४ 
१४१,१५०,१५९,१६०,१७७-१ ७,१२९६,१९७,२१५, २२५, २४३, २४४, 
२५)-२६३,२८०,२८१,२९०,२९९,३०८,३०९,३२७, ३२८, ३४५, ३४६; 
३५५,२६४,२७३,३७४,३९२,३९३,४०२,४१ १,४२०, ७४२१, ४२३२८, ४३९, 
४५७,४५८,४६७,४५६,४८५,४८६,५०३,५०४, ५२२, ५२३, ५३२, ५४१, 
१५०,५५१,५६८-५७०,५८७,५८८,५२७,६ ५६,६१५, ६१६, ६३४, ६३५, 
६५२,६५३,६६२,६७१,६८०,६ ८१,६९८-७००,७१७, ७१८, ७२७, ७३६; 
४४५,उ४६,७६४,७६५,७८२,७८३,८०१ १८०२, ८११, ८२०, ८२९, ८३०, 
८४०-८४९,८६६,८६७,८७६,८८५, ८९४, ८९५, ९१२-९१४, ९३१, ९३२; 
>४३,९५०,९५२,९६०,९७७-९७९,९९६, ९९७, १००६, १०१५, १०२४) 
१०२५,१०४२-१ ०४४, १०६१, १०६२, १ ०७१, १०८०, १०८९, १०९०, 
११ ॥२०५)0०९७११२ ६१. १२७,११३६, ११४५, ११५४, १ १५५, ११७२- 
११५७४,११९१, ११९२, १२०१, १२१०, १२१९, १२२०, १२३८, १२३९, 
9२५६,१२५७,१२६६, १२४५, १२८४, १२८५, १ ३०१; १३०३, १३०४) 
3३२२,१३५०,१३६ ८, १३६९, १३८७, १३८८, १३९७, १४०६, १४१५, 
१४२३,१४३४,१४५२,१४५३, १४६२, १४७१, १४८०, १७८१ क जक 
१५००,१५१७,१५१८, १५२७, १५३६, १५४५, १५४६, १५६३-१५६५, 
3५८२,१५८३,१५९२, १६०१, १६१७, १६११, १६२८-१६३०, 
१९४८१६५७,१६६६, १६०५, १६७६, १६९३ 


॥२६,-१९ते-१७,१, २, ११६ 
१९५, ११३, ११४, १३१, १३२, 


१६४७», , 
१६९५, १५७१२, १७१३» 


६ कालगणना द्७ 


१५७२२,१७३१,१७४०, १७४१, १७५८-१४७६०, १७७५७, १७७८, १७८७, 
१५७९६,१८०५, १८०६, १८२३-१८२५, १८४२, १८४३, १८५२, १८६१३ 
१८७०,१८७१,१८८८-१८९०,१९०७,१९०८., 


कार्तिक: -५६,-७५,-६६,-५७,-४८,-४७,- ३०ते -२८,-११,- 
१ ०,-१,९,१८,१९,३६-३८,५५,५६,९५,७४,८३, ८४, १०१-१०३२, १२०, 
१२१,१३९,१४०,१४९,१५८,१६७,१६८, १८५-१८७, १९५, २०४, २०७, 
२१३,२१५४,२२३,२२२,२३३,२५१,२७९,२९५, २९८, ३१६, ३१५७, १२६, 
३३५;२४४,२६२,३६३,.३८१,३८२,३९१,४००, ४०९, ७१०, ४२७-४२९, 
४४६,४४७,४५६,४६५, ४७४, ४७५, ४९२-४९४, "५११, ५१२, ५२१, ५२०, 
५३९,५४०,५५७-५५९,५७६,५७७,५८६,५९५,६०४, ६०५; ६२२-६२४, 
६४१,६४२,६६०,६७०,६८८,६८९;७०६,७०७, ७१६, ७२५, ७३४, ७३५; 
७४४,७५२ -७५४,७७१,७७२,७९०,८० ०,८१८,८१९ , ८१६-८३८, ८५५, . 
८५६,८६५,८७४,८८३,८८४,९०१-९०३,९२०,९२१, ९३०, ९३९, ९४८, 
९४९,९६६-९६८,९८५,९८६,९९५,१००४,१०१२,१०१४,१०३१-१०३३, 
१०५०,१०५१, १०६०, १०६९,१०७८, १०७९, १०९७, १०९८, १११५, 
१११६,११२५,११२३४, ११४३, ११४४, ११६२, ११६३, ११८०, ११८१, 
११९०,११९९,१२०८, १२०९, १२२५७, १२२८, १२३७, १२४६, १२५५; 
१२७३,१२७४,१२९२, १२९३, १३०२, १३११, १३२२०, १३२१, १३३८, 
१३४०,१३५५७,१२३१५८,१३७६, १२८६, १३९५, १४०४, १४०५, १४२२- 
१४२४,१४४१,१४४२, १४५१, १४६०, १४६९, १४७०, १४८७-१४८९, , 
१५०६,१५०७,१५१६, १५२५, १५२४, १५२३५, १५५२-१५५४, १५७१, . 
१५७२,१५८१, १५९०, १५९९, १६००, १६१७-१६१९, १६३६, १६३७, 
१६४६,१६५५, १६६४, १६६५, १६८२-१६८४, १७०१, १७०२, १७११६ 
१७२०,१७२९, १७३०, १७४७-१७४९, १७६६, १७६७, १७५६, १७८५; 
१५७९४,१७९५, १८१२-१२१४, १८३१, १८३२, १८४१, १८५०, १८५९, 
१८६०,१८७५७-१८५९,१८९६,१८७७,१९१५. 

सागद्षीष १. -७७,-६८,-५९ >५८,-४१ ते रर ्ोक्लोप््न 
-२,५,८,२६,२७,४५,५४,७२,७३,९१,९२,११०,११९,१३८, १५६, १५७, 
१५७५,१५७६,१९४,२०३,२२१,;२२२,२४०,२४१, २५०, २५९, ९६८, २६९३ 


६८ संशोधकाचा मित्र 


२८६-२८८,३०५,३०६,२१५,३२४,३३३,३३४, २५१-३५३, ३७०, ३७१, 
.२८०,२८९,३९८,३९९,४१६-४१ ८,४२५,४३६,४४५, ४५४, ४६३, ४६४, 
४८१-४८३,५००,५०१,५१०,५१ १५२८,५२०, ५४६-५४८, ५६५, ५६६, 
५०५,५८४,५९३,५९४,६१ १-६१३,६२०,६३१,६४०, ६४९, ६५८, ६५९, 
९५६-६७८,६९५,६९६,७१४,७२४,७४२,७४३, ७६ ०-७६२, ७७०, ७७९ , 
४८०,७८८,७८९,७९८,८०६-८०८,८२५,८२६, डड, ८५४, ८ ७२, ८७३, 
८९०-८९२,९०९,९१०,९१ १३९२८,९३७,९२३८,९५६, ९५७, ९७४, ९७५, 
१८४,९९२३,१००२,१००३,१०२१,१ ०२२,१०४०, १०४९, १०६७, १०६८, 
१०८६,१०८७,१०९६, १)०५,.१११४, ११३२, ११२३३, ११५१, ११५२, 
११६१,११७०, ११७९, ११९७, ११९८, १२१६, १२१५, १२२६, १२३५, 
१२४५,१२६३, १२६४, १२८१, १२८२, १२९१, १३००, १३०९, १३१०, 
१२२७-१३२९,१३४६,१ ३४७, १३६५, १ २७५, १३९३, १३९४, १४११- 
१४१३,१४३०,१४३१, १४०, १४४९, १४५८, १४५९, १४७६-१४७८, 
'१४९५,१४९६, १५०५, १५१४, १५२३, १५२४, १५४१-१५४३, १५६०, 
१५६१,१५७०, १५७९, १५८८, १५८९, १६०६-१६ ०८, १६२५, १६२६, 
६२३५,१६४४, १६५३, १६५४, १६७१-१ ६७३, १६९०, १६९१, १७००, 
१७०९ ,१७१ ८, १७१९, १७३६-१ ७३८, १४५५, १५५६, १७६५, १ ७७४, 
१५८२३,१७८४, १८०१-१ ८०३, १८२०, १८२१, १ ८३९, १८४८, १८४९, 
१८६७१८६८,१८ ८५,१८८६,१८२५,१९०४,१९१ ३१,१९१४. 


पोष: -७०,-६९ -५१ ॥०॥२२५,-२२,-५,-४, १५, १६, २५, ३४, 
'४२,४४,६१-६३ ८ ०,८१,९०,९९, १०८, १ ०५, ११९, १२६-१२८, १४५, 
»७४,१९२,१९३,२१ ०-२१२,२२९, २३०, २३९, २४८, २५७, 
0८,२७५-२७७,२९४,२९५ ३७४३१ २,२२२, ३२३, ३४०-३४२, ३५९, 
३६०,२६९,३७८ ३ ८७,३ ८८,४०५-४०७,४२४, ४२५, इर, ४४३, ४५२, 
४५२,४७०-४७२,४८९ ४९ ०,४९९ ,५० ८,५१७, ५१ ८, ५२५-५३७, ५५४, 
५५५,५६४,५७३,५८२,५८३ ६ ५०७६०२५६१९ ६२०, ६२९, ६३८, ६४७, 
६४८,६६५-६६७,६८४,६ <५,६९४,७०३,७१२, ७१३, ४७३०-७२३२२, ७४९, 
१६,८२४, ८२३४, ८४२, ८४३, ८५२, 
>१०८,९२६,९२७,९४५, १४६, ९५५, ९६४, र्र, 


७५०,७६८,७७८ 2४9९६,७९७,८१५ »८ 
६६१,८६२,८८० म 


६ कालगणना द्द 


९९२, १०१०, १०११, १०२०, १०२९, १०३८, १०३९, १०५६-१०५८, 
१०७५,१०७६, १०८५, १०९४, ११०३, ११०४, ११२१-११२३, ११४०, 
११४१,११५०, ११५९, ११६८, ११६९, ११८६-११८८, १२०५, १२०६५ 
१२१५,१२२४, १२३३, १२३४, १२५१-१२५३, १२७०, १२७१, १२८९, 
१२९९,१३१५७,१३१८, १३३५, १३३६, १३४५, १३५४, १३६३, १३६४, 
१३८१-१३८३,१४००,१४०१, १४१९, १४२९, १४४७, १४४८, १४६५- 
१४६७,१४८४, १४८५, १४९४, १५०३, १५१२, १५१३, १५३०-१५३२, 
१५४९,१५५०, १५५९, १५६८, १५७७, १५७८, १५९५-१५९७, १६१४; 
१६१५,१६२४, १६२३, १६४२, १६४३, १६६०-१६६२, १६७९, १६८०, 
१६८९,१६९८,१७०५७, १७०८, १७२६, १७२७, १५४५, १७५४, १७६३, 
१७७२,१७७३,१५७९१, १७९२, १८१०, १८१९, १८३७, १८३८, १८५६, 
१८५७,१८६६,१८७५,१८८४,१९०३,१९२१. 


माघ : -५९,-६२,-६१,-५२,-४३,-३४,-३३,- १६ ते-१४, ४, ५, 
१४,२२३,२२,२२३,५०-५२,६९,७०,७९, ८८, ९७, ९८, ११५-११७, १३४, 
१३५,१४४,१५३,१६२,१६३,१८०-१८२,१९९,२००, २१८, २२८, २४६, 
२४७,२६४-२६६,२८३,२८४,२९३,२०२,३११,३१२, ३२९-३३१, ३४८, 
२४९,२५८,२६७,२७६,३७७,३९४-२३९६,४१२३,४१४, ४२२३, ४२२, ४४१, 
४४२,४५९-४६१,४७८ ४७९ ४८८,४९७,५०६, ५०७, ५२४-५२६, ५४३, 
५४४,५५२३,५६२,५५१,५७२,५८९-५९१,६०८, ६०९, ६१८, ६२७, ६३६; 
.६२७,६५५,६५६,६७४,६८३,७०१,७०२,५७२०, ४७२१, ७३९, ७४८, ७६६; 
४७६७,७८५,७८६,८०४,८१४,८३२,८२३२३,८५०, ८५१, ८६०, ८६९, ८७०, 
८७८,८७९,८८८,८९७,८९८,९१५,९१६,९२३४,९४४, ९६२, ९६३, ९८०८ 
९८२,९९९,१०००,१००९,१०१८,१०२७,१०२८, १०४५-१०४७, १०६४, 
१०६५,१०७४, १०८३, १०९२, १०९३, १११०-१११२, ११३९, ११३०, 
११३९,११४८, ११५७, ११५८, ११७५-११७७, ११९४, १२०४, 43२१३, 
१२२२,१२२३, १२४०-१२४२, १२५९, १२६०, १२६९, १२७८, १२८७; 
१२८८,१३०५-१६०५७, १३२४, १२२५, 3३३४३, १२५३, १ ३२३७१, १३७२, 
१३८९-.१३९१,१४०८, १४०९, १४१७, १४१८, १४२७, १४२५-१४२३७, 
१४५४,१४५५,१४७३, १४८३, १५०१, १५०२, १५१९-१५२१, १५३८३ 


७० संशोधकाचा मित्र 


१५२९,१५४८,१५५७, १५६६, १५६७; १५८५, १५८६, १६०४, १६१३; 
१६२२,१६३१,१६३२, १६५०, १६५१, १६६९, १६७८, १६९६, १६९७, 
१५१५,१७१६,१७२५, १७३४, १७४३, १७४४, १७६१, १७६२, १७८०, 
नै५८३,१७९०, १७९९, १८०८, १८०९, १८२६-१८२८, १८४५, १८४६, 
१८५५,१८६४,१८७३,१ ८५४,१८९१-१८९३,१९१०-१९१२, 
फाल्गुन: -५७३,-७२.-६ २,-५४,-४५,-४४,- २७ ते-२५,-८,-७, 

३») २,३१,२२,२९-४१,५८,५९,६८,७७,८६,८७,१०४-१०६,१२३, १२४, 
१२३,१४२,१५१,१५२,१६१,१६९-१७१,१८८, १८९, १९८, २०७, २१६, 
२३७,२२४-२२६,२५३,२५४,२७२,२८२,३० ०, २०१, ३१८-३२०, ३३५, 
२२८,२४७,२५६,३६५,३६६,३८३-३८५,४०२,४०३, ४१२, ४२१, ४२०, 
"४२१,४४८-४५०,४६७,४६ ८,४७५,४८६,४९५, ४९६, ५१४, ५१५, ५३३, 
५४२,५६०,५६१ २१४५९,५८०,५२८,६०७,६२५, ६२६, १४४, ६४५, ६५४, 
६६ २,६७२,६७३,६९०-६९२,७०९ ७१ ०,७१९ ,७२८, ७३५७, ७३८, ७५५- 
४५७,७०४,७५५,७८४,७९३,८ ०२,८०३, ८२१, ८२२, ८३९, ८४०, ८५८, 
८५९,८६ ८,८५७५,८८६,८८७,९०४-९०६ १२२, ९२४, ९२३३, ९४२, ९५१, 
१५२,५६९,९७०,९८८,९८९ ९९८१ ००५,१०१६,१०१७, १०३४-१०३६, 
१०५३,१०५४, 1०६२, १०७२, १०८१, १०८२, १०९९-११-०१, १११८, 
१११९,११२८, ११३५७, १ १४६, ११४७, ११६४-११६६, ११८३, ११८४, 
११९३,१२०२, 0२११७ १२१२, १,२२९-१२९३१, १२४८, १२४९, १२५८, 
१२६५७,१२७६, १२४५, १२९४-१२९६, १३१ ३, १३१४, १३२३, १३३२, 
१ २४१,१३४२,१३५९-१३६१ » १२७८, १३७९, १ २९७, १४०५७, १४२५, 
री १४२६,१४४४,१४४५, १४६३, १४७२, १४८१, '१४९०, १४९१, १५०९, 
.११२०,१५५५,१५५६, १५७४, १५उप, १५८४, १५९३, १६०२, १६०३, 
२०,१५६ २१,१६३९,१६४०, १६४९, १६५८, १६६७, १६६८, १६८'५- 
3 १७२२३, १७३२, १७३ २, १७५०-१५७५२, 
» १७९७, १७्र्ट, १८१५-१ ८१५७, १८३४, 
'५३,१८६२,१८६३,१८८ ०-३८८२,१८९९,१९००, 
ग्रहपरिदृत्ति 


असुन त्याचा आरंभ कलियुग ३०७९ ( इ. 


१८२३५,१८४४ शोर 


याचें ९० वषषीचे एक चक्र 


६ कालगणना ७१६ 


पू. २४ ) पासून झाला असें समजतात. वतमान कलियुग वषातून १८ उणे 
करून बाकीस ९० या संख्येने भागिले असतां उरेल! ती संख्य़ा या कालाच्या. 
चचाळू वषाची निदरदीक असते. किंवा वतेमान शक वषात ११ मिळवून येणाऱ्या 
संख्येस ९० नीं भागिले असतां उरेल तो आंकडा या गणनेच्य़ा चाळू वषाचा 
होय. याच्या निर्देशांत ९० वर्षांची किती चक्रे झालीं हें येत नसून फक्त चालू 
चक्काची किती वर्षे संपली एवढेंच नमूद असते. याचा प्रचार मुख्यलः 
मद्रास इलाख्याच्या मदुरा जिल्ह्यांत आहे, 


चालुक्य विक्रम 

यास चालुक्य विक्रमकाल-वर्ष, वीर विक्रमकाल-वषे, नुसते विक्रमकाल- 
वर्षे इत्यादि संज्ञा आहेत. हा काल कल्याणचा चालुक्य सम्राट व स्वतःचा 
थोरला भाऊ दुसरा सोमेश्वर यास बाजूला सारून राज्यावर आल्यावर 
सहावा विक्रमादित्य त्यानें माझ्यासारख्या महाप्रतापी राजानें शक किंवा 
विक्रम अगर्‌ आणखी कोणा राजाच्या*नांवाचा काल काय म्हणून चालवावा 
अक्षा भावनेनें श. ९९८ नल किंवा अनल संवत्सरांत सुरू केला. अर्थात्‌ या 
कालांत ९९७ मिळविले असतां गत शक येतो. श. ९९८ च्य़ा फाल्गुनांत . 
कोरलेल्या वडगेरी लेखांत याच्य़ा पट्ट्बंधानिमित्त केलेलीं दाने नोंदलेली अस- 
ल्यानें यापूर्वी याचा राज्याभिषेक झाला असला पाहिजे. याचे निद्श असलेले 
शेकडो लेख उपलब्ध असून त्यांतील विक्रमवर्षे व संवत्सरनामे यांच्या जोड 
उल्लेखांवरून या कालाचें पहिलें वर्षे ह, ९९८ चेत्र शुद्ध प्रतिपदेपासून सुरू 
झालें असलें पाहिजे याविषयी शंका उरत नाहीं. हा काल स्वतः विक्रमादित्य 
व त्याचे 'मांडलीक यांनीं तर उपय्रोगांत आणलाच; पण याच्या नंतरचा 
'राज्याधिकारी तिसरा जयसिंह व त्याच सामंत यांनीही हा काल चालूं ठेव- 
ण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. या कालाचा सवेप्रथम निर्देश श. ९९८ नल 
किंवा अनल संवत्सर यांतील म्हणजे प्रथम वषांचा आहे आणि सवोंत्तर निदेश 
शॉ. १०९१ अर्थात्‌ चालुक्य विक्रम वषे ९४ विरोधी संउत्सर असा आहे.' 


जुळूस वर्षे 


एखाद्या राजाने स्वतःच्या कारकिदात घडलेल्या प्रसंगाचा काला द्रा 


१ बॉंबे गॅझेटियर व्हॉ. १, भाग २, प. ४४५५-४८ व इंड, आट. ९1६७ 


७२... संशोधकाचा मित्र 


स्वतःच्या राज्यामिषेक वषीशी निगडित करण्याची प्रथा नवी नाहो. अशोका- 
पासून ते मुसलमानी अमल सुरू होई तों ही प्रथा हिंदुस्थानच्या सर्वे भागांत 
अव्याहत चाळू होती. मुसलमानी सुलतानीच्या कालांत हो मागें पडली 
असली तरी सुघल सम्राटांनी तिचे पुनरुज्जीवन केल्यानंतर शेवटच्या नामधारी 
सुघल बादशाहापर्यंत ती चालू राहिली. 


प्राचीन काल्च्य़ा. राजांच्या ताम्राशिळाशासनांतून राज्याभिषेक किंवा 
*राज्यवर्ष सांगतांना अनेक ठिकाणों दुसऱ्या एखाद्या सर्वज्ञात कालगणनेचा 
किंवा संवत्सरनामाचा उल्लेख केलेला आढळतो. यामुळें त्यांच्या राज्यारंभाचें 
वर्ष समजण्यास अडचण न पडतां घटनेच्या कालाविषयी अपपणांस सहज 
स्पष्ट कल्पना येते. पण जेथें केवळ राज्याभिषेक वर्ष निर्दिष्ट असतें तेथें त्याची 
नोट कल्पना यावीच लागते. विशेषतः सुधलळ बादशाहांती आपल्या 
फमानांतून व त्यांच्या अधिक्राऱ्यांनी. आपल्या पत्रांतून प्रायः जुलूस 
वर्षेच निर्दिष्ट केली असल्यानें आणि अकबर व जहांगीर हे बादशाह 
सोडून दिल्यास बाकीच्या बादशाहांचीं जुलूस वर्षे चांद्रमानाचो असल्यानें 
निदान प्रत्येक जुळूस वर्षे केव्हां सुरू झालें हें सुपरिचित कालगणनेंत समजणे 
आदऱ्यक ठरतें. म्हणून तशा प्रकारचे कोष्टक पुढें देत आहे. अकबर ता. २ 
रबिलाखर ९६३ हि. स गादीवर आला. आपल्या २९ व्या राज्यवषी ल्याने 
सोरमानाचें इलाही वष सुरू करून तं राज्यवषीशीं एकरूप केलें. याचां राज्या- 
भिषेक ता. १४ फेब्रुवारी १ ५५६ इ. रोजीं झाला असला तरी तो त्या वर्षांच्या 
फवेदीन या पहिल्या फार्सी महिन्याच्या एक तारखेस झाला असें ग्रहीत घरले 
"७ आणि २९ व्या राज्यवषानंतर जुठूसचा वाढदिवस याच दिवशी. 
'ाळण्यांत.येऊं लागला. थहांगीरने आपल्या जुलूस वषीचा आरंभ इलाही 
वषे ५१ फॅबदीन १) रोजोच झाला असें समजावें आणि इलाही हं सोरमानाचें 
वषच उपयोगांत आणाचें म्हणून ठरविलें. शाहजहानपासून पुढील बादशहांनी 
जुटूस वषेगणनेसाठीं चांद्र अकबर व जहांगीर 


ही वर्षे सोर असल्यानें पहिल्या दोहोंचे 
नास पडत नाहॉ. अकबर व जहांगीर 
इलाही-इसवी सनांच्या सारण्या अज्ञा-_- 


द्रमानाचा उपयोग केला. 
यांचे जुलूस, इलाही व इसवी तिर्‌ 
इसवोंत रूपांतर करण्यास फारसा 
दोघांच्या कारकिदीतील जुळूस- 


६ कालगणना ष्३े 


(१ ) अकबर जुलूस १ > इलाही वर्ष १ > इ. १५५६ माचे ११ ते 
इ. १५५७.माचे १०. 

(२) अंकबर'जुळूस ५० > इलाही वर्षे ५० > इ. १६०५ मार्चे ११ ते 
इ. १६०५ ऑक्टोबर १५, 

(३ ) जहांगीर जुळूसं १ > इलाहो वर्ष ५१ > इ. १६०६ मार्च ११ ते 
इ. १६०७ माचे १० ( खरें राज्यारोहण हि १०१४ जर २० हि इ १६०५ 
ऑ २४). | र " 

(४) जहांगीर जुळूस २२ > इलाहो वर्षे ७२ > इ. १६२७ मार्च ११ ते 
इ. १६२७ ऑक्टोंबर २८. 

इ. १६०५ ऑक्टोंबर १५ ते इ. १६०६.माचे १० पर्यंत बहुधा अकबराचे 
५० वें जुळूस वषे किंवा, ५० वें इलाही वर्षे कचेरीच्या कामासांठीं चालूं ठेविलें 
असेल. इ. १६२७ आक्टोबर २८ ते इ. १६२८ जानेवारी २८ ( शाहजहान 
ज़ळूस वर्षे १ चा आरंभ ) पर्यंत बहुधा जहांगौरचें २२ वें जुळूस वषे चालू 
छेविळें असेल. पुढील बादशाहांपेको एखाद्याचा मरणादिन व त्याच्या 
वारसाचा राज्यारोहण दिंन यांच्यामध्ये अंतर पडत असल्यास हाच न्याय 
लागूं करावा. 

मोगल व टिपू यांशिवाय इतर सुसल्मान राज्यकत्यांनी जुळूस वर्ष 
चापरल्याचें सहसा आढळत नाहीं. आजवर मों पाहिलेल्या शेकडों फमांनांपेको 
फक्त एक किंवा दोन आदिलशाही फमानांवर जुलूस वष घातल्याचे मला 
आढळले; पण तें अपवादात्मक व॑ अनिश्चित स्वरूपाचे असल्यानें त्यास महत्त्व 
देतां येत नाहो. यामुळें येथे केवळ मोगंळो आणि तोंहो-बाबुर ब हुमायून 
यांचीं जुळूस वर्ष आढळत नसल्यांनें-अकबरापासूनचीं जुलूस वर्षे दिलों आहेत. 
टिपूच्या जुलूस वर्षांसाठी मव्ळूदी हे उपप्रकरण पहावें. कोष्टकांत वापरलेल्या 
संक्षेपांचा उलगडा असा-- 

ररजमादिलाखर; जल>जमादिलावल; जिज>जिल्हेज; ' जिद-जिल्काद; 

मुममोहरम; रबररजव; रमररमजान; रररवबिलाखर; रलंसरबिलावल; 
शळ>शव्वाल; शास्शाबान; सरंस्सफर.  आर्आगस्ट; ऑसऑक्टोबर, 
एस्एप्रिळ; जाऱ्जानेंवारी; जुस्जुळे; जूस्जून; डिसडिसेंबर; नोऱनोव्हेंबर; 
फेसके्रुवारी; मासमाचे; सससप्टेंबर. 


९9४ 


संशोधकाचा मित्र 


अक्वर इ १५५६ मा ११ 0७ १२९८ ४ रसर रल८ 

९६३ रर २८ २०१०८६६९३७ रल$त ८ 
९६४ जल ९ ३१ '.. ९९४ रल २९ 
९६५ जल २० ३२ ९९५ रर ११ 
९६६ जर २ ३३ ९९६ रर २२ 
९६७ जर १३ -ह ९९७ जल ४ 
९६८ जर र्ड ३५ २९९८ जल १४ 
९६९ रब५ ३६ १९९ जल रड 
९७० रब १५ ३७ १००० जर ५ 
९७१ रब २७ ३८ १००१ जर १७ 
९४२ शा ८ ३९ १००२९ जर २८ 
०७७३ श्ला१८ ४० १००२ रब ९ 
९५७४ छक्ा२९ ४१ १००४ रब २० 
९७५ रम ११ ४९ १००५ शा २ 
९४७६ रम २२ ४२ १००६ शा१३ 
९७७ ठउशाल ३ डड १००७ शा २३ 
९७८ राल १४ ड्५ १००८ रमश४ 
२५७९ शाल २५ ४६ १००९ रम १४ 
९८७ जिद ६ ४७... १०१०, - रस २६ 
९८१ जिद १७ ४८ १०११ दाल ७ 
९८२ जिद २७ ४९ १०१२९ शल १८ 
२८३ जिज ९ २००७१८०८१२ वादाला र 
९८४ जिज२० जहांगीर इ १६०६ मा 
९८६ मुम १ १ १०१५४ जिद ११ 
८02. सुस तीर २ १०१५ जिद २२ 
९८८ मुम २४ २ १०१६, जिजर२ 
९८९ सर ५ ४ १०१७ जिज १३ 
९९० सर १५ ५ १०१८ जिज२४ 
९९१ सर २६ ६ १०२० मुस ५ 


६ कालगणना ७५ 


७ १०२१ मुम १६ ११' १६३७ ऑ१० 
८ १०२२ मुम २८ १२ १६३८ स २९ 
९ १०२३ सर १० १३ १६३९ स१९ 
६० १०२९४ सर २० टं १५४ १६४० स ८ 
११ १०२५ रल २ १५ १६४१ आ २८ 
१२ १०२६ रल १३ १६ १६४२ आ१८ 
१३  .१०२९७ रल २३ -१७ १६४३ आ५७ 
१४ १०२८ रर ४ १८ १६४४ जु.२६ 
१५ १०२९ रर १५ १९ १६ड५ जु१५ 
१६ १०३० रर २७ २० १६४६ जु" 
१७ १०३१ जल ८ २१ १६४७ जू २४ 
१८ १०३२ जल १९ २२ १६४८ जू5३ 
१९ १०३३ जल २९ २३ १६४९ जूर 
२० १०३४ जर १० २४ १६५० मे२३ 
२१ १०३५ जर २२ २५ १६५१ से११ 
२२ १०३६ रब ३ २६ १६५२ ए३० 
दावरबंख्दा हि१०३७ रल ४. २५०५ १६0३ , ए८१३ 
१ १६२७ नोर १८८१७५५ 


२९ १६५५ मा३० 
३० १६०५६ मा१८ 
२१ १६५७ मा८ 


शाह जहान हि १०३७ जर ८, १ 
१ १६२८ जा २८ 


र न) जा१७ ३२ पर च 
३ १६३१० जा ६ क 
४ १६३० डि२६ सुराद्बख्छका हि १०६८ सर २३, 
५. १६३१ डि१५ रल ९-३ १६५७नो २०, डि५ 
६५ 27१६३२ डिड शुजाअ हि १०६७ जिज ७ 
७, १६३३ नो २३ इ १६५७ स ६ नंतर 
८३४४७ ४३४ 0 नोरे औरंगझेब हि १०६८ जिद १, 
२९. १६४२१५ .नो”२ १०६९ रम २४, १०७० रम १ 
१० १६३६ आओ .२१ १ १६५८ जु२२ 


ठढ 
शा 


७ ८ "७... 6८. ०७. ,०७ 


१६५९ 
१६६० 
१६६१ 
१६६२ 
१६६३ 
१६६४ 
१६६५ 
१६६६ 
१६६७ 
१६६८ 
१६६९ 
१६७० 
१५७१ 
१६७१ 


१६५७२. 


१६७३ 
१६७४ 
१६७५ 
१६७६ 
१६५७७ 
१६७८ 
१६७९ 
१६८० 
१६८१ 
१६८२ 
१६८२३ 
१६८४ 
१६८५ 
१६८६ 


संशोधकाचा सित्र  ? 


२३१ १६८७ जुर 

३२९ १६८८ जू१९ । 

३३ १६८९ जू१०८ 

- हि. १६९० मे३० 

रेष * १क्षरन, मेरु 

३६ १६९२ मे८ 

२३७ १६९३ ए.२७ 

३८ १६९४ ए१६ 

२९ १६९५ ए६ 

४०. १:९६: मा५ 

४१. १६९. मालप 

४२, ' ६९८७ मा३ 

४३ १६९९ फे २२ 

डड १७०० फे११ 

डय १४०१ जा३० 

४६ १५७०२ जा१९ 

४७ ३१७०३ जा ८ 

शट १४७०३ डि २९ 

९0. डि१८ 

५० १७०५ हडि७ 

७१ ०0%१७०६ ७ न वद 

अअजमशाद्द हि १११८ जिज १० 

- इ १७०७मा४ 
कामबख्छा हि १११८ जिद २८२ 
३ १७०५७ फे २१ नंतर . 

शाह आलम १ हि १११८ 
जिज १८, १११९ मुम २४ 
") १७०७ मा१२ 

1. १७०८ फे २९ 


६ कालगणना 


१७०९ फे१८ 

१७१० फे७ 

१७११ जा २७ 

१७१२ जा१६ 

अजीमुदक्यान हि ११२४ सर ७- 
' इ१७१२मा५ 

जहांदारशाह हि ११२४ मुम १८; 

सर २१ - १७१२ फे १५, मा १९ 

फरुखसियर हि ११२४ रल १ 

१७१२९ 'मा२८ 

१७१३ भा१७ 

१७१४ मसा ७ 

१७१५ फे २४ 

१७१६ फे१४ 

१७१७ फे२ 

१७१८ जा२३ 

१७१९ जा११ 


*रफीउद्दरज्ञात हि'११११ रर ९ 
१ १७१९ फे१८ 


२ 


> 
रफोउद्दोला हि ११३१ रब २० 
१ १७१९ मे२९ 


१9 


निकूसियर हि ११३१ जर २९ 
१ १५७१९ मे९ 
' मुहम्मदद्याह हि ११३१ जिद १५, 


“9 ८ ९८. ४४ 


७ ८& -७ .£ ७६. /५/ »७ -0 


रि 


रर १,९ . 

१ १७१९ फे१०,१८ 
२ १७२० फे७ 

३१ १७२१ जा २७ 
४. १५७२२. जा१६ 


३११ 


१५७२२३ 
१७२२३ 
१५७२४ 
१५७२५ 
१५७२६ 
१७२७ 
१५७२८ 
१७२९ 
१७२३० 
१७३१ 
१५०७२३२ 
१७३२३ 
१७३४ 
१५७२३५ 
१५३६ 
१७३७ 
१७३८ 
१७२९ 
१७४० 
१७४१ 
१७४२ 
१७४३ 
१७४४ 
१७४५ 
१७४६ 
१७४७ 


१७४८ 


जा ६ 
डि२७ 
डि१४ 
डिड 
नो २३ 
नो १२ 
नो१ 
आ २२ 
आ ११ 
स३० 
स ३3८ 
स ७ 
आ २८ 
आ १७ 
आ ६ 
जु२६ 
जु १६ 
जु५ 
जू २३ 


जू १२ 


जूर 
मे २३ 
भे ११ 
मे१ 
ए२० 
ए९ 
मा २८ 


७७ 


सुहम्मद इन्राहीम हि ११३२ 


जिज ११२- १७२० ऑ ३ 


शक 


- .८. «८< ५५ ./५» ->० 


ष्ट 


संशोधकाचा मित्र 


अहमदशाह हि ११६१ जल १ 


१७४८ 
१७४९ 
१७५० 
१७५१ 
१७५२ 
१७५३ 
1) १७५४ 


ए१९ 
ए८ 

मा २८ 
मा१८ 
मा ७ 
मा ७ 
फे २४ 


आलमगीर २ हि ११६७शा १०,१ 


१७५४ 
१७५५ 
१५७४५६ 
१७४५७ 
१७५८ 
१७५९ 


“0 पर «<< /८/ ,/७ >0 


| जू'२ 
मे१४ 
मे१ 

ए२९०८ 
ए१० 
मा ३१ 


शाह जहान ९ हि ११७३ रर ८ 
-इ १५७५९ नो २९ 
शाह आलम २ हि ११७३ 
जल 1: रर ८ 


१४५९ 
१५६० 
१५६१ 
१७६२ 
१५७६३ 
१७६४ 
१५७६५ 
१५७६६ 
१५७६७ 
१७६८ 


द ८ ५ ५७ -० 


श॑. ॥2€€. “८...>“0 


0 


११ 
१२ 
१३ 
१ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
र्र 
1. शे: 
प 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
२३१० 
३१ 
२२ 
२३ 
- हे. 
२१५ 
३६ 
१७ 
३१८ 
३९ 


१५७६९ 
१७७० 
१७७१ 

१७७२ 
१७७३ 
१७७४ 
१७७५ 
१७७६ 
१७७७ 
१७७८ 
१७७९ 
१७८०८ 
१७८१ 

१७८२ 
१७८३ 

१७८४ 
१७८५ 
१७८६ 
१७८७ 
१७८८ 
१७८९ 


१७८९ 


१७९० 
१७९१ 
१५७९२९ 
१७९३ 
१५७९४ 
१७९५ 
१५९६ 


आ ११ 
जु ३१ 
जु २१ 
जु१« 
जू २९ 
जू १८ 
जू ७ 
मे२७ 
मे१६ 
मे६ 

ए २५. 
ए१४ 
ए ३ 
मा.२३ 
मा १२ 
मा१ 
फे १८ 
फे८ 
जा २८ 
जा१८ 
जा ५ 
डि२६ 
डि १५ 
डि५ 
नो २३ 
नो १३ 
नो२९ 
ऑ २२९ 
ऑओ १७. 


*) 


1... 


बादारब 


७ ८ -७ .८ ०८८ /८५ /७ -०0 


“> 


"90 «0 “08 
“०७ -0 0 


>0_ >, -0_>9 
-४७ .£ ८. ५७ 


१७९७ 
१७९८ 
१७९९ 
१८०० 
१८०१ 
१८०१ 
१८०३ 
१८०४ 
१८०५ 
१८०६ 


१८०६ 
१८०७ 
१८०८ 
१८०.९ 
१८१० 
१८११ 
१८१२ 
१८१३ 
१८१४ 
१८१५ 
१८१६ 
१८१७ 
१८१८ 
१८१९ 
१८२० 
१८२९१ 


स २९ 
स१९ 
स९ 

आ २९ 
आ १९ 
आ ८ 

जु२८ 
जु१६ 
जु६ 

जू २५ 


ख्त हि १२०२ शल २२, 
२७२- इ १७८८ जु २६,३१ 
अकबर २ हि १२२१रम ७ 


नो १९ 
नों८ 
आ २९८ 
आओ १७ 
ऑ ७ 
स २९६ 
स १४ 
स३ 
आ २४ 
आ ११ 
आ २ 
ज”२२ 
जु १९ 
जु१ 
जू १९ 
जू९ ': 


६ कालगणना 


१७ 
चट 
१९ 
२० 
२१ 
:%! 
२२ 


२० 
३१ 
२३९ 


१८२२ 


“१८२३ 


१८२४ 
१८२५ 
१८२६ 
१८२७ 
१८२८ 
१८२९ 
१८२३० 
१८३१ 
१८२२ 
१८२३३ 
१८३४ 
१८३५ 
१८३५ 
१८३६ 


मे २९ 
मे १९ 
मे५७ 

ए२६ 
ए १६ 
ए५ 

मा २४ 
मा१३ 
मा३ 
फे २१ 
फे१०« 
जा २९ 
जा१८ 
जा ७ 
डि२८ 
डि१६ 


बहाड्रशाह हि १२५३ 


& ८6 ० ८. & ८५५ »”७ > 


-० >9 >0 
»७ -9 0 >”? 


१८३७ 
१८३८ 
१८३९ 
१८४० 
१८४१ 
१८४२ 
१८४३ 
१८४४ 
१८४५ 
१८४६ 
१८४७ 
१८४८ 


स २९ 
स१८ 
स ७ 

आ २७ 


७९ 


जर २८ 


आ १७, 


आ ६ 
जु २७ 
जु१५ 
जुड 
जू २३ 
जू१३ 
जू१ 


संशोधकाचा मित्र 


१२ १८४९ मे २२ अ क्क... . 
स १९ १८५५ मा१८ 
२० १८५६ माई 
२१ १८५७ फे ९४ 


"सेबिषयक उत्साहातिरेकानें हिजरी कालगणनेचा ( सुमारे 
अनियमितपणा दि कय कारभारांत समावेश केला. परंठ 1 
वर अवलंबून उ ती कालगणना राजकीय कारभार १ हय अ 
रन असलेल्या पिकांच्या हंगामांशॉ संबद्ध असलेल्या 

16 लागली, म्हणून बहुतेक सर्व सुहम्मदी २ गिरी 

राज्यकारभारविषयक कामांत त्याग केला 

डय गांत आणूं लागले, 

घडलें, उ. दक्षिणेमध्ये बहमनी. रिया 
स्तित्वांत आळा. राज्यकारभारी षी 
पक्ष होणाऱ्या, गैरसोयी, दिल्ली सुलतानी", दह 
(चुक अकबराने इलाही नांवाचे एक र कि र्दत 
रे 1 टळल्या. जहांगीरनें आपल्य _ कदी. 
णत फसली तेचे फायदे घेतले, शाहजहानच्या . १.्ीगी 
ने सुरू झाळा व हिजरी सनाच्या री र्ध 
_ आरमपर्यंतच्या फर्मानांमध्यें फसली 4 
सुधळ अमदानींत फर्मानांमधून 8 


सुरू होत 5. यांत बारा सोर वर्षे असतात. ",| 
अस णून ऱ्वा :१| > 
धू हणून यांतील प्रत्येक वर्षा य > 
उद्ठेल आ उेतो. प्रत्येक वर्षास एका प्रार्ण्य ( 
डा तरी त्या प्राणिनामापुढें 


.६ कालगणना 0427) 


असा वर्षैददीक तकी शब्द येतो. या बारा वर्षांची नांवें, त्यांचे अर्थ आणि 
पूर्व तुकस्थान व तिबेट या देशांतील त्यांचीं पर्यायनामं अथभेदांसह पुढें देतो. 
हा अर्थभेद्‌ केवळ वरकरणी आहे हें अवश्य ध्यानांत ठेविलें पाहिजे. 

१ सि-सौच्कांन्‌ ईल ( ४४ .) ३८ ) उंदीर वर्षे, सच्कान्‌; व्य्रि.ब्येव 

२ ऊद इल ( 8४ ०५) ) गाय वर्ष; उइ; ग्लड॒./छड्‌ ( बैल ) 

३ बार्स ईल ( ४४ (>) ५-७ ) चित्ता वष; बार्स; स्तग (व्याघ्र ) 

४ तविरकान ईल ( > .) ५ > ) ससा वर्षे; तोस्कानु; योस 

५ लूई इल ( ७४ _2»/ ) सुसर वष; बलिक; अव्रुग ( अजगर ) 

ईलान ईल ( (12 1२) - ८१७ ) सर्प वर्ष; ईलान्‌; स्त्रुल 

७ यून्त ईल ( ४ ८92 ) अश्व वर्ष; अत; तै 

८ कूई ईल ( ७४ (_27- 9 ) मेंढा वर्षे; कोड; ठग ( बकरा ) 

९ बीची ईल ( ५ (582 ) म्केट वर्ष; मैमून: स्म 
१० तखाकूई ईल ( ४ र ४ ४४ - १7 (४ ) पक्षी-कुक्कुट वर्ष; तोखी; 
११ ईत ईल ( उ ८३) ) श्वान वषे; इत; रिव्य * [व्य.व्य़ (पक्षी) 
१२ तन्कू-न्गूझ ईल ( (> ) 9- 909 ) शकर वर्ष; तुन्चूझ; फ-खग 

या द्वादशवषचक्राचें स्वरूप काय आहे याचा पत्ता न लागल्य़ानें फार्सी व 

मराठी कागद छापणाऱ्यांनी अक्षरविन्यासष्षे अर्थ यांविषयी विलक्षण चुका 
करून ठेवल्या आहेत. अश्या दहा चुका वं फासी फमोनांतून आढळलेले या वषे- 
चक्तांतीळ वर्षांचे १९ उल्लेख मी इतरत्र दिले आहेत*. तदनंतर फासी व 
मराठी कांगदांतून केलेल्या चुका व सांपडंलेळे उद्लेख येथें देतो. तेथें मळा 
अकबर व जहांगीर यांच्या वेळचे फक्त सहा उल्लेख मिळाले होते. येथील पहिले 
नऊ उल्लेख वरील बादशाहांच्य। फासी अप्रसिद्ध फमानांतील असून शेवटचे 
दोन मराठी कागद पत्रांतील आहेत. शाहजहान पासून पुढील वादशाहांच्य़ा 
कारंकिदांतील अद्या उल्लेखांचे पुष्कळे कागद मिळत असल्यानें त्यांची नोंद येथे 
. केली नाहीं. 


१ आईन-इ-अक्बरी मूळ खंडं १, प्र. २७२, भाषांतर खंड २, प्र. २०; 
फिलॉट-हय्यर पर्शियन ग्रामर प्र. २०३-२०४; नागरी. प्रचारिणी पत्रिका 
स्वंड १२, पृ. ५०५. २ इंडियन दिस्ट्री कॉग्रेस थड सेशन कलकता १२३९ 
प्रोसीडिंग्ज ए. १११६५ | 

सं,मि.६ 


.८२ संशोधकाचा सित्र 


चंबा संस्थानांतील भूरिसिंध म्यूज्षियमच्या कॅटलॉगमध्यें (ए.५५व५८). 

. एका ठिकाणीं ४ (_:)। ऐवजीं (1: 291) असे छापले असून दुसऱ्या 
ठिकाणीं वषेनाम व (/./ शब्द गाळून टाकिली आहेत. इंडिय़न हिस्टॉरिकल 
रॅकॉडस कमिरनच्या इ. १९४२ जानेवारीच्या प्रोसीडिंग्समध्ये ( व्हॉ. १८, 
शह. १८८ १८९, १९०) प्प्झ ७८५» ऐवजी (४) ७५८३५. व 
ए५]18]581116 असे अक्षरविन्यास दिले आहेत. याच कमिरानच्या १९४३ 
डिसेंबरच्या प्रोसीडिंग्स ( व्हा. २० ) मध्यें पर. ४५ वर एका फरमांनाचें भाषां- 
तर देलं आहे. त्यांत द्वादशवर्षचक्रापैकी कोणत्याही वषीचा उठ्ठेख नाहीं. पण 
मूळांत कूई इल इत्यादि ( (1४ _, 23 7209०८ ()5351 ))) शब्द 

आहेत हें भाषांतरकारांस विचारतां कळून आलें (११1॥२॥१९४४ च पत्र ). 

संदर्भ काल " 3.3. वषोठेख 
९१ ) दिफोम्यूआ* ?. प्र. 4828 5; [हि.] ९६६ मुहर॑म १ - इ. १५५८ 
उकळ 92 ५-१ ॥ 

(२) दिफोम्यूञा & 61; हि. ९७६ - इ. १५६८-६९ (७3 ७7-३५, 
(३ ) नागपूर म्यूझयम [जजुर%] ८ इस्फन्दामुज २९ > इ. १६१४ मांचे ९ 

र ०४(०,)) _2/0 6) 

(४) दिफोम्यूआ (, 25 [जजु%] १० खुदोद ३१२ इ. १६१५ जून १२ 

र अ ०४ .) ७७ 9 3 टी 

(५) पटणा म्यूझियम [जजु$] १० तीर ११-इ. १६१ ५ जून २२ 
खं छठ प्र्ळ १37 टी 

(६) दिफोम्यूञ ?. ॥ए. 4826 [जजु*] १० तीर ११ इ. १६१५ जून 

» २२ ऊं ७ ९८५ १४ ४ > 

( > ) इहिरेकप्रोर व्हा. १ (१) 6 ट्ट [जजु*] १३ शहरियूर २६.- 
इ. १६१८ सप्टेंबर ८ ७ (592) ., ७४ 2 - /& 

(८) लखनो म्यूजियम (; 309 निजभ ०१२११६८००६. 3 कत 
द ह डा पकडा 1 १2 ५ /& 


. _ १ दिल्ली फोट म्यूज्ञियम ऑफ आर्किऑलाजी, 


क पिता २ जहांगीरचा जुलूस. 
2 इंडियन हिस्टॉरिकल रेकॉड्स कमिदान प्रोसीडिंग्स. 


६ कालगणना 3-5 


( ९.) दिफोम्यूआ (& 8 [जजु*] १७ दय .२२२-६इ. १६२३ जानेवारी २ 
उ४ (२21) ) 309 ४) 
4.१० ) मइसा" खं. १५, ले ४९ प्र. ९९२ > फसली ११०८ > इ. १६९८ 
र -९९ पारसी ईल > उ (_>.) ७ 
(११ ) शिवचरित्रसाहित्य खंड ४, ले. ६९५ - फसली १११० > इ. १७०७ 
- -०१ लो.ईल> उ (29 
वर दिलेले व निर्देशिलेले सवे उल्लेख नौट तपासले म्हणजे त्यांतून आपणांस 
*रूपांतराचा निय्रम बसवितां येत्तो तो असा-कोंणत्याही इसवी सनाच्या आंक-, 
-ड्यांतून तीन ही संख्य़ा उणे करून बाकीस बारांनीं भागिले असतां उरलेल्या 
-बाकीच्य़ा संख्येशीं जुळत्या अनुकमाचे तुर्की वर्षे तेंच ग्रहीत इसवी सनाशीं जुळते 
तुकी वषे होय, पण छवादशवषेचक्रांपैकी कोणतेही नवें वष ता. २१ किंवा ११ 
'माचेला सुरू होतें; तर इसवी वर्षे १ जानेवारीस सुरू होते. अश्या वेळीं एका 
इसवी वर्षांत दोन तुकी वर्षे येण्याचा संभव उत्पन्न होतो. परंतु सामान्यतः 
चक्तीवर्षाच्या प्रत्येक उल्लेखांत रबी किंवा खरीफ या दोन हंगामांपैकीं . एकाचा 
निदेश केलेला असतो. साधारणपणें माचे-एप्रिल हे महिने रबीच्या व आक्टोबर-- 
नाव्हेंबर हे महिने खरीफाच्या हंगामाचे समजले जात असल्यानें एका इसवी 
वषोशीं जुळणारें तुका वर्षे प्रायः एकच येतें. ज्या फमोनांतून या तुका वर्षाचे 
उल्लेख आले आहेत त्यांच्या तारखांचीं इसवी सनांत रूपांतरे करून त्यांची तपा- 
सणी केली तर असे आढळते कीं, जानेवारी १ ते माचे २० यांचे दरम्यान तारखा 
असणारां फमार्ने फारच थोडीं आहेत. शिवाय त्यांत पुडे येणाऱ्या रबी हंगा- 
माचा अथात्‌ पुढें येणाऱ्या तुर्की वर्षाचा उल्लेख असतो. असा उल्लेख कां करावा 
'ागतो हें सहज समजण्यासारखे आहे. तुर्की वर्षनिर्देश असणारीं सवे फमोनें 


% १ राजवाडे-मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने. ९ रबीच्या हंगांमाचे 

. महिने कोणते धरावे याविषयीं. मतभेद आहे. फिरहन्ग-इ-आनन्दराजमध्यें 
पहदुस्थानांत या. हंगामाचे चैत्रवेशाख व इतरत्र वैशाखऱज्येष्ठ महिने 
घरतात असें सांगितलें आहे. स्टीनगॅसचे कोशांत माचे-एप्रिळ हे महिने 
या हंगामाचे म्हणून दिले आहेत. तर जॉनसन आपले कोशांत (८2) रबीचा 
वषीकाळाचा आरंभ असाही अथे देतो. तात्पये दोन्ही हंगाम एकाच इसवी 
व त्याशी जळत्या तुकी वर्षात पडतात असे समजण्यास हरकत नाहीं. 


८७ संशोधकाचा मित्र 


देती उत्पन्नाशी संबद्ध आहेत. हद्लीं शेतजमीनॉची अदलावबद्दल बहुधा उभी 
. पिकें काढल्यानंतर होते. पण फर्मानांच्या, काळा अर्थात्‌ मुघली अमदानींत हौ 
अदलाबदल कोणत्या तरी हंगामापासून करीत. जानेवारी ते मार्च या सुदतींत 
दिल्या जाणार्‍या फर्मीनांस जवळचा हंगाम म्हणजे रबीचाच होय. म्हणून अशा 
फमांनांतुन पुढील तुर्की वषीच्या रबीचे हंगामाचा निदेश करात. क्वचित्‌ प्रसंगी 
तुर्का वषांचा उल्लेख अझ इंब्तदा-इ-खरीफ-रबीअ..... *असा न करतां 
* ...निस्फ-पंन्ज सुद्स खरीफ-र्‌बीअ... ...अक्या तऱ्हेने केलेला आढळतो. 
निस्फ व पन्ज सुदूस यांचे अर्थ अनुक्रमें अधी व पाच 'षष्ठांश असे असल्यानें 
खरीफ व रबी या हंगामांचे महिने निश्चित ठरलेले असलेच पाहिजेत. पंग तसा 
उल्लेख मला अद्याप आढळला नाहों. हिशेब करण्याची आवश्‍यकता पडूं नये म्हणून 
मी पुढें साठ इसवी वर्षांस तुकी द्वादशवषचक्रांपैकी कोणतीं वर्षेनामें येतात 
त्याचें कोष्टक तयार करून दिले आहे. त्यावरून कोणत्याही इसवी वर्षा्शी जुळतें 
तुकी वष अगदीं थोड्या श्रमाने काढतां येईल. | 
या द्वादशवषचक्राची उपपत्ति लावणें फार सोपें आहे. जपान, चीन, फ्रेंच 
इंडोचायना, कांबोडिया, सयाम, अनाम, चिनी तुकेस्थान, इराण, ईजिप्त 
इत्यादि अनेक देशांतून हें वर्षचक्र कोणत्याना कोणत्या रूपाने उपयोगांत 
आणलें जाई किंवा अजूनही जातें. पैकी पश्चिमेकडील प्रसार तौलनिक दृष्टया 
नवोन असल्यामुळें याचें सूळ पूर्वेकडील देशांत ज्ोधले पाहिजे. हिंदुस्थान- 
खेरीज पूर्वेकडील बऱ्याच देशांतील संस्कृतीचे माहेरघर चीन असल्यामुळें 
तेथूनच या चक्राचा इतरत्र प्रसार झाला असावा. चीन व जपानमध्ये हीं एक 
साठ वषाचे संवत्सरचक्र चाळू आहे. तें एक हादशंवर्षचक्क आणि काष्ठ, अभि, 
ख॒त्तिका, लोह व जल हां पांच तत्वें यांच्या संयोगाने तयार झाले आहे. तेव 
प्रस्तुत अर्शी दोन्ही द्वादशवषचक्रें एकच असल्यानें हें व्षचक्र चौनमधूनच 


संक्रांत झालें असं म्हणण्यास सत्यवाय नाहीं. असो. कोष्टक असें--- 
१० तरवाकूई १ १३ २५ २७ डर 
११ इत र १ २६ ३८ ५० 
१२ तन्गूझ ३ १५ २७ २९ ५१ 
१ सीच्कानं 1.1 १६ २८ ४० ष्र 
२ ऊद ष्‌ 


ग9 २९ ४१ ५२ 


/ँ 


६ कालगणना ८५ 


९ 
४३ बास 


६ वैद ३० ४२ फुड 
४ तविदकान 9 १९ ३१ श्रे ५५ 
५ लड ८ २० ३२९ डॅड ६ 
६ ईलान र २१ डर ४५ ५७ 
9 यून्त १३. दव रर ॥.३४४७/ (०६१. .//९५०८ 
८ कूई ११ २३ ३५ ॥॥॥/>४आक २ 
९ बीची -१२ र्ड ३६ ८ ६० 


नेवार ( नेपाल ) 


हा संवत्‌ दुसऱ्या ठाकुरी वंद्यांतील राजा जयदेवमल्ल किंवा पहिल्या ठाकुरी 
चंद्यांतील राजा राघवदेव यानें सुरू केला अश्शी दोन मतें आहेत. पण पुराव्याचा 
विचार करतां दुसरे मतच अधिक ग्राह्य धरलें पाहिजे असं दिसतें. याच्या 
पुराव्यांत शक ८११ ( इ. ८८९ ) श्रावण झुद्ध ७ ला नेवार शक ९ होता असें 
सांगितले आहे. अर्थात्‌ दोहोंतील अंतर ८०२ येतें. नेपाळांत मिळालेल्या 
“« नवरत्नम्‌ ? नांवाच्या ग्रंथाच्या शेवटीं शक १६०७ मागेशीष वद्य ८; मघा, 
सोमवार या तपशीलाच्या जोडीने नेपाल संवत्‌ ८०६ दिला आहे. या 
हिशेबाने शक-नेपाल > ८०१ अंतर येते. परंतु डॉ. किल्हॉने यांनीं नेपाल 
संवताच्या सव उल्लेखांचा विचार करून असे ठरविलें आहे की, याचा आरंभ 
इ. स. ८७९ आक्टोबर २० किंवा शक ८०१ कार्तिक शुद्ध १ पासून झाला 
असला पाहिजे. अर्थात्‌ गत नेपाल वर्षांत ८७८-८७९ मिळविले असतां 
इसवी सन येईल, याचें वषे प्रायः गत असून ' महिने अमांत असतात. नेपाळांत 
प्रथम गुप्तकाळ, नंतर हर्षकाळ व त्यामागून प्रस्तुतचा नेपाल काल प्रचलित 
होता. आणि तेथें इ. १७६८ मध्यें गुख्य़ांचें राज्य झाल्यापासून शक काल 
चाळू झाला. पण पुस्तकलेखक अजूनही याचा उपयोंग करतात. याचां 
लेखांत आलेला सवेप्रथम निदेश २०३ या वषाचा व शेवटचा उल्लेख ९५८ 
या वर्षांचा आहे ( लिस्ट १४२५, १४२३७ ). याच्य़ा निदेशांत कधी नेपाल 
शब्द असतो व कधीं नसतो असेही आढळून आलं आहे. 


पुदुवप्यु 


- इ. १३४१ मध्यें कोचीनच्या उत्तर भागांत १३ मेल लांब व १ मेल रंद 


८६ संशोधकाचा मित्र 


येवढा भूभाग ससुद्रांतून वर आला. त्यास विपिन म्हणतात. या घटनेच्या 
> > 0 9 
स्मरणाथ हा काळ सुरू केला हाता. पुदुवेप्पु याचा अर्थ नवीन वस्ती असा 


पिकें सूर्यामुळें पडलेल्या पावसावर अवलंबून असल्यानें फसली वर्ष साहजिकच 
सोर बनलें. दक्षिणेमध्यें फसली वर्षे म्हणजे शुहूर सनाचे एक रूपांतरच आहे. 
हें शुहूर सनाप्रमाणेंच सूर्य स्रगनक्षत्रांत शिरतांच सुरू होऊन पुन्हा मरृगनक्षत्र 
येईपर्यंत चाळू रहाते. दक्षिणा फसळी वर्षांत ५९०-५९१ मिळविळे म्हणजे. 
इसवी वषे येते. याचा अथ असा कां, झुह्ठूर वष फसलीपेक्षां नऊ वर्षांनी मार्गे 
आहे किंवा दोहोंमध्ये नऊ वर्षांचे अंतर आहे. शुहूर व फसली यांचे जोड . 
उल्लेख आले आहेत तेथें तेथे हे अंतर निरपवाद आढळतें. उत्तरी फसलींत 
५९२-५९३ मिळविले असतां इसवी सन येतो.. त्याचा नववषारंभ पंजाब, : 
चंगाल व संयुक्त प्रांत यांत पूणिसांत आश्चिन कृष्ण 9 या मितीस होतो. 
फसली किंवा ट्र महाराष्ट्रांत सोर सागनक्षत्रावर सुरू होत असल्यानें. 


जुल्ड १३ ला मानूं लागले आणि 


३. 3८५५ पासून ता. १ जुळे असा याचा 
आरंभदेन समजतात. 


६ कालगणना ८७) 


आहे. तें कसें हें सांगण्यापूर्वी येथें या बाबतींत निरनिराळ्या लोकांनी 
जें लिहिलें आहे तें उद्धत करतों. र 

* ग्रॅंट डफनें आपल्या “ हिस्ट्री ऑफ दि मराठाज मध्यें या सनाविषरयी 
1 ७5 1160156 ४. (115 ९10१ (01 1637-1638 ) वी 
,प55122 १९81 ए783111110तए060 1110 [118 ॥॥831119(8 ९0पा (1७४, 
असें वाक्य घातलें आहे ( इ. १९२१, लंडन, पू. १०० ). यावरून ग्रँट डफला 
हा काल दक्षिणेत सुरू होण्यापूर्वी आणखी कोठें तरा अथात्‌ मागील संदर्भा- 
वरून उत्तरेंत मोगली रियासतीमध्यें चाळू होता आणि दक्षिणेंत मात्र तो. 
इ. १६३७-३८ अर्थात्‌ हि. १०४७ मध्ये सुरू झाला अतें वाटत असल्याचें 
दिसून येते. “ एसेज ऑन इंडियन अँटिक्तिटिज'च्या दुसऱया खंडांत शेवटीं. 
५ यूसफुल टेबल्स ? हें प्रकरण आहे. या प्रकरणाच्या पोटांत फसली वर्षीची 
माहिती आलो आहे (पृ. १६८ ). तीमध्ये ग्रेथकत्यानें हारेंग्टनच्या 'अतॅलिसिस 
ऑफ दि लँड रेव्हेन्यू रेग्युलेशन्स'मधून पृ. १७६ वरील एक पादटीप आणि 
कॅप्टन थोरेस्बीनें पुरविळेला वनारसच्या एका सद्ग्रहस्थाकडे असलेल्या फार्सी 
पुस्तकामधील उतारा असा द्विविध मजकूर उद्धृत केला आहे. दोहोंचा 
मेळ घालणें कटीण असलें तरी त्यांचे तात्पर्य हें आहे कौ, फसली वर्ष हिजरी 
वर्षांमुळें होणारा घोटाळा टाळप्यासाठीं हि. ९६३ मध्यें सुरू करण्यांत 
आले किंगा नंतर केव्हां तरी सुरू करण्यांत येऊन त्याचा हि. ९६३ शीं 
मेळ घालण्यांत आला. तसेंच दक्षिणेतील फसली अकत्रराच्य़ा फसलीहून दोन 
वर्षांनी पुढें आहे. याचें कारण तो अकबराच्या फसलीपेक्षां उशयारां सुरू 
झाला असला पाहिजे. इ. १८६१ सालीं दिछीस छापलेल्या ' वियासुल्लुगात *. 
-मध्ये (पू. २०४, ३०५) फसली कालाविषयीं माहिती देतांना म्हटलें, 
आहे कौ, अकबराच्या कारकिदींत हिजरी वषामुळें सारावसुलींत फार: 
घोंटाळा होऊं लागल्याने कांहीं निराळी व्यवस्था सुरू करणें आवश्‍यक झालें. 
इतक्यांत हि. ९७१ मोहरम व खरीफाचा हंगाम यांचा एकदमच आरभ 
झाल्यामुळें त्यासच फसली नांव दिले; आणि तेव्हांपासून सोर मानाने वषे- 
गणना करूं लागले. “ कावसजी पटेल्स क्रॉनॉलॉजी ? ( पृ. ५० ) मध्यें 
फसलीची माहिती जवळजवळ शब्दशः प्रिन्सेपच्या यूसफुल टेबल्समधून उतरून 
घेतली आहे. पण क्ररण नमूद केलें नाहीं ही दुःखाची गोष्ट आहे. अथात्‌' 


दट संशोधकाचा सिन्नर 


तेथील माहितोंत नवीन असें कांहॉंच नाहॉ. मात्र या पुस्तकांत पुढे जीं कोष्टके 
दिलीं आहेत त्यांत १ लें फसली वर्ष इ. स. ५२२ समोर मांडून दाखविलें 
आहे. तेव्हां ग्रंथकर्त्यास प्रेन्सेपचा अभिप्राय समजला होता कौ नाहं हेंच 
कळत नाहीं. * बुक ऑफ इंडियन ईराज ? या पुस्तकांत ( पृ. ८२) म्िन्सेपचा 
अगदीं थोडक्यांत अनुवाद केला आहे. यामुळें त्याविषयी येथे अधिक कांही 
सांगण्याची जरूरी नाहीं. ' इंडियन कॅलेंडर मध्ये फसली सनाची माहिती 
देतांना (पृ. ४४ ) प्रथमच 1118 18 [1] 11068 ५९ 11110- 


फ० ढवा दात छे तृपचटा 
(य _ ऑॉब्स ७2... श्‍ 
१४8106 01 361281 ' अशी माहिती दिली आहे. “ हॉब्सन जॉव्सन 


शट. २३५९ ) प्रस्तुत सनाची माहिती देतांना 
'गणालट 8 18६७ ० 9 


110101 ठा 
८०॥॥)॥९॥९९॥॥९1 ४१९5 (१1, [१112 ग], 30) अशी विधानें 
केली आहेत. यावरून या पुस्तकाचे संपादक यूल व. बनेळ यांचें फसली 


ष्ट ठरतें. येथें आईन-इ-अकबरीचा आधोर दिला 


र बादशाह अकबरने हिजरो सन २७%॥( ३. स. 


या. इसीसे. इसको फसली 
रखा गया परंतु महीने सोर 


- ६ कालगणना ८९ 


(या चांद्रसोर ) माने गये जिससे इसका वर्षे सोर (या चांद्रसोर ) वषेके 
बराबर हो गया... दक्षिणमे इसका प्रचार बादशाह शाहजहांके समद्र हिजरी 
सन १०४६ (ई. स. १६३६ वि. सं. १६९२) से हुआ और वहा इसका 
प्रारभ उसी सनसे गिना गया जिससे उत्तरी ओर दक्षिणी फसली सनोके बीच 
करीब सवादो वषे का अंतर पड गया. ? जगनलाल गुप्त यांनीं आपल्या 
“ संसार के सम्वत्‌ ? या पुस्तकांत ( बुलंदशहर, वि. सं. १९८१, ए. ६१) 
फसली सनाविषयों बरीच माहिती दिली आहे. तिचें तात्पये असे-आईन-इ- 
अक्बरीमर्ध्ये लिहिलें आहे को, फसली सोर वर्ष असून त्याचा पिकांशॉां संबंध 
आहे. हिजरी सनाचा हंगामाशीं नीट हिशेब न बसल्याने जमीनधारा वसूल करणें 
सुलभ जाईना. यासाठी अकबरानें सोर हिजरी वर्षे. सुरू करून त्याचें नांव फस्ली 
ठेविलें. याची सुरवात त्याच्या राज्याभिषेकानंतर झाली असली तरी त्याची मोजणी 
राज्याभिषेकाच्याही पूर्वीपासून करावी अशी त्यानें आज्ञा दिली होती. अकबराने 
दोन्ही काल १ मुहर॑म ९६२ हिजरीपासून मोजण्यास सुरवात केली होती 
अकबरानंतर ८० वषानीं शाहजहानने हि. १०४४ मध्यें दक्षिणेर्ताल कांहीं प्रदेश 
जिंकल्यानेंतर तेथें नवीन फसली सन सुरू केला. त्याचाही आरंभ १०४४ मधून 
८० वर्षे कसो करून ९६४ सालीं झाला. 

वर दिलेल्या उताऱ्यांवरून येवडें स्पष्ट होतें को, उ्लिखित बहुतेक ग्रंथकारांच्या 
मतें फसली साल उत्तरेत अकबराने सुरू केलें व दक्षिणेंत शाहजहानने इ. १६३६ 
उय़ा आसपास चालू केलें. तपश्ीलाच्या बाबतींत पुष्कळ फरक आहे. पण वरील 
दोन विधानांत एकमत आहे हें निश्चित. र 

अकबराविषयीं तपशीलवार माहिती देणारे ग्रंथ पुष्कळ असले तरी त्यांत 
आईन-इ-अक्बरी, अक्वरनामा, मुन्तरववुत्तवारीख, तबकात-इ-अक्बरी 
हे प्रकाशित च प्रमुख ग्रंथ आहेत. पेको. आईन-इ-अक्बरीमध्यें अकबराने 
आपल्या राज्यकारभारविषक केलेल्या व्यवस्थेची व तदनुषंगिक इतर 
माहिती आली आहे. तोंत अकबराचे कालांत सुरू असलेले विविध काल व 
अकबराने सुरू केळेळा इलाही काल यांविषयी विवेचन आहे. पणं त्यांत 
कोठेही फसली सनाचा निर्देश नाहीं. पिकांवर अवलंवून असलेला जमीन- 
महसूल व अनेक वसुलाच्या बाबो आणि लोकव्यवहार यांत हिजरी सनामुळें 


पय. 4... 0023. प55भभाजह क कळली त त. डा आलमच्या लयापाम ल. 


१ सूळ खंड १, प्र. २६५-२७५७; भाषांतर व्हा. १, ए. १-३०. 


९० संशोधकाचा मित्र 


घोटाळे होऊं लागल्याने अकबराने हि. ९९२ मध्यें किंवा स्वराज्याभिषेकाच्या 
२९ व्या वर्षी सोर वर्ष व महिने असलेला इलाही काल प्रचारांत आणला हें 
मात्र त्यांत सांगितलें आहे. अक्वरनाम्यामध्यें या सनाची साहिती सांगतांना 
आईन-इ-अक्वंरीमधीळ तपशीलांत राहिलेल्या उणीवा दूर करून याविषयी 
निघालेले फमीन उध्दत केले आहे. पण फसली सनाचा' उठ्ठेख कोठेंही नाहर. ७ 
निजामुद्दीन अहमदच्या तः्कात-इ-अकवरीमध्यें इलाही सन सोर असून त्याचा 
आरंभ हि. ९६३ रविलारवर २७ ला झाला येंवढेंच सांगितले आहेरे, अब्दुल- 
कादिरि बदाऊनीच्या सुन्तरववुत्तवारीखमध्यें इलाही सनाची माहिती दिल्याचे 
माझ्या आढळांत आले नाहो. तेव्हां फसली गणना अकवरानें सुरू केली हें विधान 
कशाचा आधारवर केलें गेलें हेंच समजत नाहॉ. 
दक्षिणेंत फसली सन कोणी व केव्हां सुरू केळा याविषया रूढ समजूत वर 
दिली आहे. पण प्रत्यक्ष निदेश पाहिले तर तो समजूत टिकू शकत नाहो. 
उदारणाथे मौ पुढे हूर सन सदरांत दिलेल्या निर्डेशांपैकरा शिचसा खंड ४ ले. 
६९१ व भा. इ. सं. मंडळ शतवृत्त श. १८३४ पू. ३९ या ठिकाणचे फसली 
वर्षांचे उठ्लेव १०३९ व १०३७ असे असल्यानें ते १०४६ च्या अनुक्रमें व 
९ वर्षे पूवीचे आहेत. म्हणजे दक्षिणेंत हा काल हि. १०४६ सालीं फसलाचेंही 
' तेच वर्षे धरून सुरू केला हें म्ह॑णणें लटके पडतें. तात्पर्य, दक्षिणेंत हें साळ 
केव्हां सुरू झाळें याचा आज निश्चय होऊं शकत नाहो. सर्वांत जुना उल्लेख 
कोणत्या वर्षांचा मिळतो यावर तो निर्णय अवलंबून राहील. 


कसो, सुहूर इत्यादि काल कसे सुरू झाले हें पाहण्यास 


मान लोकांचा धमवेडेपणा लक्षांत घेतां त्यांनी प्रथम प्रथम निव्वळ धार्मिक 
अशा हिजरी सनाबद्दल मोठा आम्र 


काह युक्ति नाहो. यामुळे त्या व चा आरंभ पत्येक वषी ती 


पूर्वी शेतीवरील धा 
त यालया उपयुक्त आधाराची शेवटची पानें. 


। २ मूळ खंड २, पृ. ९-६ ३, १८). 
र खंड ९४५६7) १५-२४, २१२९. 


३ भाषांतर खंड २, पृ. २०९, 


६ कालगणना यी. 


होती. पिक्रे पावसावर अवलंबून असतात आणि पाऊस तर सूर्याने उत्पन्न 
केलेल्या त्रतूंशीं संबद्ध आहे. तेव्हां पिकें सहजच सूर्याच्या भाससान गतीशीं 
किंवा सौर वषो्शी निगडित आहेत. यामुळें चांद्रवर्षाच्य़ा मानानें ठरविलेला 
करवसूलीचा काल पिके तयार होण्याच्य़ा मानानें अधिकाधिक अगोदर येऊं. 
लागला. अथात्‌ पिकें तयार होण्यापूर्वीच धान्यरूपानें करवपूली होणें शक्‍यच 
नव्हतें. म्हणून विद्रोषतः करवसुळीवरच कोणत्याही जुन्या.सरकारचे जीवन अव- 
लंवून असल्यामुळें महसुलाचे बावतींत प्रत्येक सरकारला चांद्रमान टाकून देऊन 
सोरमानं स्वीकारणें भाग पडलें. याचा परिणाम असा झाला कौ, कोणताही समुसल- 
मानी देश घेतला तरी त्यांत हिजरी कालास केवळ धार्मिक दृष्ट्या महत्त्व राहिले. 
असून लोकव्यवहारांत कोणत्याना कोणत्या रूपांत सोरवषीसच एकमेव स्थान 
मिळालें आहे. हिंदुस्थानांत सोरमान किंवा चांद्रसोर मान मुसलमानपू्वकालांत 
सरास प्रचारांत होतेंच; पण मुसलमान येथें राज्यकर्ते म्हणून नांदू लागल्यावर 
त्यांनीं येथें शुह्ठूर, फसली, विलायती, असली, इलाही इत्यादि तत्वतः एकच पणः 
नामरूपतः भिन्न अभे अनेक काल सुरू केले. पैकीं अगदीं थोडे अद्याप संस्था-: 
नांतून चाळू आहेत. बाकी बहुतेक ब्रिटिश हिंदुस्थानांत इसवी सनाचा प्रचार 
चालूं झाल्याने मार्गे पडले. 


बाहैस्पत्य वर्षेचक्र ( बारा वर्षांचे ) 

याचा संबंध गरूच्या गतीशीं असल्यामुळे यास हें नांव पडलें. गरूवच्या 
उद्यापासून दुसऱ्या उदयापर्यंत ( सु. ४०० दिवस ) याचें वर्षे धरलें जातें.. 
यामुळें याचें वर्ष सोर वर्षाहून मोठें आहे. १२ सोर वर्षांत याचीं अदमासें 
११ वर्षे होतात आणि सोर वर्षौश्ो तर मेळ घातला पाहिजे. म्हणून सुमारे 
बारा वर्षांतून एकदां याचें एक संवत्सरनाम गाळतात. या चक्रतांतील वर्षान 
महाकार्तिक, महामागेशीषे किंवा क्वचित्‌ नुसती कार्तिक, मार्गशीष इत्यादि 
नांवें आहेत. वर्षचक्राचा आरंभ बहुधा महाकातिकापासून होंत असावा. पण; 
हा बाहेस्पत्य काळाचा गणितागत प्रकार होय. ढोबळ किंवा मध्यममानः 
प्रकारांत बारा वर्षांस बारा नांवें देऊन व चक्र पुरें करून तेरावे वर्षी पुन्हा 
नवें चक्र जारी करतात. या पद्धतींत कोणत्या वर्षी कोणतें संवत्सरनाम यावयाचे 
तें ठरलेले आहे. त्यांचें कोक असे-- 

१, ४ प्रमोद, १६ चित्रभानु, २८ जय, ४० पराभव, ५२ कालयुक्त, 


२२ संशोधकाचा मित्र 


२.५ प्रजापति, १७ सुभानु, २९ मन्मथ, ४१ प्लवंग, ५३ सिद्धाथी . 
. दै. ६ अंगिरा, १८ तारण, ३० दुमुख, ४२ कोलक, ५४ रौद्र. 
४. ५ श्रीमुख, १९ पार्थिव, ३१ हेमळंबी, ४३ सोम्य, ५५ दुर्मति. 
७. ८ भाव, २० व्यय, ३२ विलंबी, ४४ साधारण, ५६ दुंडुमि. 
६. ९ युवा, २१ सर्वेजित, ३३ विक्रारी, ४५ विरोधकृत्‌, ५७ रुधिरोद्रारी. 
७. १० घाता, २२ सर्वंधारी, ३४ शावेरी, ४६ परिधावी, ५८ रक्ताक्ष. 
रॅ. ११ इश्वर, २३ विरोधी, ३५ प्लव, ४७ प्रमादी, ५९ क्रोधन. 
* १२ बहुधान्य, २४ विकृती, ३६ युभकृतू, ४८ आनंद, ६० क्षय. 
१०. १३ प्रमाथी, २५ खर, ३७ शोमन, ४९ राक्षस, १ प्रभव. 
११. १४ विक्रम, २६ नंदन, ३८ क्रोधी, ५० नल-अनल, २ विभव. 
१२. १५ तृष-भ, २७ विजय, ३९ विश्वावसु, ५१ पिंगल, ३ आुछु. 
या प्रत्येक ओळींतील संवत्सरांस अनुक्रमें १ महाकार्तिक, २ महामागेश्ीष, 


३ महापोष, ४ महामाघ, ५ महाफाल्गुन, ६ महाचेत्र, ७ महावेश्याख, ८ महा- 
ज्येष्ट, ९ महाआषाढ, १० महाश्रावण, 
हो नांवें देतात. 


३. ६०० अखेरच्या प्राचीन लेखांत या संवत्सरनासांचा निदेश आढळतो. 
पुढें तो प्रायः डप्त झाला. सध्या उत्तरतील कांहों पंचांगांत मात्र याचा निर्देश 
केलेला असतो. उदा. पं. श्रीधर शिवलाल यांच्या वि. सं.१९६५-६६-७४- ज्पु 
य़ा वर्षीच्या पंचागांत या कालाची अनुक्रमे पोष, फाल्युन, आस्थिन व कार्तिक 


6 


भे 
अश नांचे आहेत. अर्थात्‌ वि. स. १९६६ मध्यें माघ संवत्सराचा क्षय झाला 
इ उघड आहे, 


बाहेस्पत्य वर्षचक्र ( साठ वर्षांचे ) 

* हें एक साठ वर्षीचे चक्क असून यांतील प्रत्येक वषीला] एकेक नांव आहे. त्यास 
संवत्सर म्हणतात. युरूला एक राशि अंतर तोडण्यास जो काळ लागतो तोच 
या चक्कांतील एका वर्षाचा काल होय. एक सोर वर्ष सूर्यसिद्धांताप्रमाणें 
*-०२६७ दिवसांचे 
वर्षे एकदमच सुरू झालीं 
ईल. को, त्याच्या आरंभी 
ळू, नंतर २1३ दिवसांत नवीन 


११ महाभाद्रपद, १२ महाआश्विन, 


६ कालगणनो र्ड 


बाहस्पत्य वषे सुरू होईल आणि सोर वषे संपण्यापूर्वी पुन्हा नवीन बाहंस्पत्य 
वर्षे चाळू होईल. उदाहरणाथ गत गक १७७८ च्या आरंभी प्रभव नांवाचें 
बाहस्पत्य संवत्सर सुरू होतं. ३.३ दिवसांनी तें संवत्सर संपून विभव नांवाचें 
बाहस्पत्य़ वर्षे लागलें. हें सोर वषोरंभापासून ३६४.३ दिवसांनी संपले व शुक्च 
नांवाचें बाहैस्पत्य वषे चाळू झालें. याचा अथ असा कॉ, गत शक १७५७८ सुरू 
होतांना प्रभव संवत्सर होतें आणि गत शक १७५७९ सुरू होतांना शुछु संवत्सर 
चालू होतें. अर्थात्‌ विभव संवत्सराचा क्षय झाला असें मानलें पाहिजे, 
प्रथम प्रथम उत्तरेत निरपवाद व दक्षिणेंत विकल्पानें क्षय संवत्सर मानण्याची 
पद्धति होती; पण पुढें दक्षिणत श, ८३० मध्ये हौ पद्धत्ति ठप्त होऊन उत्तरंत; 
मात्र चाळू राहिली. यामुळें उत्तरतील संवत्सरनामें व दक्षिणेतील संवत्सरनार्मे 
एकमेकांशीं जुळत नाहोंत. यासाठीं पुढें राक व संवत्सर नामें यांचीं दक्षिणा वः 
उत्तरी अशीं दोन्ही प्रकास्ची कोष्टक दिलीं आहेत. शक - किंवा विक्रम 
वर्षांबरोबर संवत्सरनाम देण्याची पद्धति फार प्राचीन असल्यामुळें कोष्टके फार 
प्राचीन कालापासूनचीं दिलीं आहेत. संवत्सरनामांचे लाक असे--- 
१ प्रभवो २ विभवः ३ शुक्ठः ४ प्रमोदोंञ्य ५ प्रजापतिः । 
६ अंगिराः ५७ श्रीमुखो ८ भावो. ९ युवा १० घाता तथेव च ॥ 

११ ईश्वरो १२ बहुधान्यश्च १३ प्रमाथी १४ विक्रमो १५ दृषः । 

१६ चित्रभानुः १७ सुभानुश्व १८ तारणः १९ पार्थिवो २० व्यय: ॥: 

२१ सर्वजित्‌ २२ सर्वधारी च २३ विरोधी २४ विक्ृतिः २५ खर: । 

२६ नन्दनो २७ विजयश्रेव २८ जयो २९, ३० मन्मथदुमुखा ।॥ 

३१ हेमलंब्री. ३२ विलंबी च ३३ विकारी ३४ शावेरी ३५ प्लवः । 

३६ शुभकृत्‌ ३७ शोाभनः ३८ क्रोधी ३९, ४० विश्वावसुपराभवो ॥ 

४१ प्लवंग: ४२ कीलकः ४३ सोम्यः ४४, ४५ साधारणविरोधकृत्‌.। 

४६ परिधावी ४७ प्रमादी च ४८.आनंदो ४९ राक्षसो ५० 5नलः-नलः ।७ 

५१ पिंगल: ५२ कालयुक्ताक्षः ५३ सिद्धार्थी ५४, ५५ रोद्रदुमती । 

५६ दुंदुभी ५७ रधिरोद्रारी ५८ र्ताक्षः ५९ क्रोंचनः ६० क्षयः ॥ 

वर जीं संवत्सरनामें दिली आहेत, त्यांसंबंधीं कांहीं विशेष ध्यानांत ठेविले 

पाहिजेत. ( १ ) राक्षसो$नलंः असा पाठं 'आहे. जुन्या पोथ्यांमधून पुष्कळ 
वेळां अवग्नरह गाळतात. संवत्सरसामांचे “कोक लिहितांनाही अवम्रह ' असल्यास. 


२४ संशोधकाचा मित्र 


अनेकदां गाळला गेला असावा. यामुळें कित्येक शतकांच्या पूवीपासून 
पन्नासाव्या संवत्सराचें नांव नळ को अनल असा प्रश्न उत्पन्न होऊन दोन 
पाठ बनले आणि लेखक आवडीप्रमाणे नल किंवा अनल असें संवत्सरनाम 
लिहू लागले. लेख व पोथ्या यांत दोन्ही पाठ सांपडतात. क्धा क्षी एखाद्या 
संवत्सरनामाबद्दळ तदथवाचक पयोयनाम योजिलेळे आढळतें. उदाहरणाथ 
दृष (१५) व क्रोधन (५९) ऐवजी वृषभ व मन्यु असे पयायशब्द वापरले आहेत. 
अज्ञानामुळें कधी कधीं उपर्युक्त शछोकांतील पादपूरणाथेके मागील संवत्सर- 
नावांत मिळविली गेल्याचे आढळतें. उदाहरणार्थ प्रमोद (४) व प्रमादी 
(४७) ऐवजीं प्रमोदूत ( <प्रमोदो$्थ ) व प्रमादीच असे प्रयोग केळे आहेत. 


क्षय संवत्सराची भानगड नसलेल्या किंवा सासान्यतः दक्षिणी म्हटल्या 


जाणाऱ्या पद्धतीप्रमाणे गत शकवर्ष व त्याशा जुळणारे संवत्सर यांचें 
कोष्टक असें-- 


१३ प्रमाथी (3/01101. १८१ २४१ 
१४ विक्रम २ १२" * “१२२ १८२ र्ड्रे 
१५ वृष-भ ३ ६३ १२३ १८३ २्ड्रे 
१६ चित्रभानु डं ६्ड १२४ १८४ र्४्ड 
१५७ सुभानु ष्‌ ६५ १२५ १८५ २४५ 
१८ तास्ण ६: ' ६६ १२६ १८६ २४६ 
१९ पार्थिव ७ ६७ १२७ १८७ २४७ 
२० ऱ््डा ८ ६८ : १२८ १८८ २४८ 
२१ सर्वेजित र्‌ ६९ १२९ १८९ रडर९ 
२२ सवधारी १० ७० १३० ग... त 
२३ विरोधी ११ 3१ १३१ १९१ २५१ 

:: २४ विकृति १२ ष्र १३२ १९२ २५२ 
२५ खर १३ ७्३ १३३ १२९३ २५३ 
२६ नंदन १४० ५५७४ ५ (वुदोड १९४.  रणड 
२७ विजय .' १५ ७५ १३५ १९५ २९१५ 
२८ जय १६ ७६ १ 
व ही; ३६ १९६६ १५६ 


१२३७ १९७ २५७ 


३० दुमुख 
३१. हेसलंब-बी 
३२ विलंब-बी 
३३ विकारी 
३४ शावेरी 
३५ प्लव 

३६ शुभक्वत्‌ 
३७ शोभन 
३८. क्रोधी 
३९ विश्वावसु 
४०. पराभव 
४१ प्लवेंग 
४२९ कोलक 
४३. सोम्य 
४४ साधारण, 
४५ विरोधकूत्‌ 
. ४६ परिधावी 
४७ प्रमादी-च 
४८ आनेद्‌ 
४९ राक्षस 
५० नल, अनल 
५१ पिंगल 


५२ कालयुक्ताक्ष 


५३ सिद्धार्थी 
५४ रोद्र 

0. 
५५ दुर्मात 
५६ दुंदुमि 
५७ रुघिरोद्रारो 
७८ रक्ताप्त 


१८ 


१८ र 


६ कालगणना 


७्८ 
ज्र 
८० 


१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 


१३८ 
१२३९ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४३ 


१४४ 


१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 
१५० 
१५९) 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
ही प 
१५६ 
१७०५) 
१५८ 
९५२ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 


९" 


२५८ 
२५९ 
२६० 
२६१ 
२६२ 


२६३ 


२६४ 
२६५ 
२६६ 
२६७ 
२७८ 
२६९ 
२७० 
टर > १ 
२७२ 
२७३ 
२७४ 
२७५ 
२७६९ 
२७७ 
२७८ 
२७९ 
२८० 
२८१ 
२८२ 
२८३ 
२८ 
२८५ 
२८६ 


९६ संद्योधकाचा सित्र 


५९ क्रोधन, मन्यु ४७ १०७ १६७ २२७ २८७ 


६० क्षय ड्ट १०८ १६८ २२८ २८८ 
१ प्रभव र १०९ १६९ २२९ २८९ 
२ विभव ५०५*०११० १७० २२० २९० 

. ३ शुक क) ११ १५७१ २२३१ २९१ 


'४॑ प्रमोद-दूते ५२९ ११२९ १७२ २२रे २९९. 
७ प्रजापति ५३ ११३ १७३ २३३ २९३ 


६ अंगिरा ५४९५५११४७१. १७४८ २२३४ य $ 
७ श्रीमुख कतल १७५ २३५ र्ण 
८ भाव-वा ७६१११६ १७६ २२३६ २९६ 
९ युवा ५७ ११७ १७७ २३७ २९७. 
१० घाता ५८ ११८ १७८ २२८ २९८ 
११ इश्वर ७५९ ११९ १७९ २३९ २९९. 


१९ बहुधान्य ६० १२० १८०८० २४० ३०० 


वर गत शक १-३०० शों अनुरूप संवत्सरनामे मांडून दाखविली आहेत. 
३०० हून अधिक अशा कोणत्याहो शक वर्षाशी अनुरूप संवत्सराचे . नांव 
पहावयाचें असल्यास शकवर्षाच्या संख्येंतून २०० ची सवीत मोठी पट उणे 
करून राहिलेल्या संख्येशीं जुळत संवत्संरनाम पाहिलं म्हणजे इष्ट संवत्सरनाम 
मिळेल. चालू शकवर्षाशी जुळते संवत्सरनाम पाहिजे असस्यास वर्षेसंख्येंतून 
एक उणा करून बाको राहिलेल्या संख्य़ेशी जुळतें संत्रत्सरनाम पहावें. 

यापुढें -निरनिसळ्या सिद्धांतांपरमाणे. कोणत्या गत  दाकवधी कोणत्या 
संत्त्सराचा क्षय झाला अथात्‌ त्या शकवर्षांस निर्दिष्ट संवत्सरायुढील नांव 
मिळालें त्यांची यादी देत आहे. तिचा उलगडा होण्यासाठीं पुढील गोष्टी नीट 
लक्षांत घेतल्या पाहिजेत. (१ ) बीजरहित सूर्यसिद्धांताच्य़ा यादीच्या अगदीं 
आरंभां-२२- ४० पराभव अशी नोंद आहे. हिचा अर्थ असा को.-२३ या 
गत शकवषा ४० व संवत्सर पराभव हं क्षय असल्याने त्या वर्षांशों जुळतें 
संवत्सरनाम ४) प्लवंग हें येईल. सबोज सूर्यसिद्धांताच्या यांदोमध्ये अगदी 
आर॑भों १४३७२- १६ चित्रेमानु अशी नोंद आहे; हिचा अर्थ गत शंक १४३७ 
छा १६ व चित्रसांनु संवत्सर क्षय असल्यानें श. १४३७ शीं जुळते. संवत्सर 


1 


६ कालगणना ९७ 


सुभालु येइल. (२) या यादीतील आकडे मध्यममानानें मध्यम मेष संक्रांति 
आणि स्पष्ट मानानें मध्यम व स्पष्ट मेष संक्रांति यांचा आरंभ होतांना कोणतें 
संवत्सर होतं हें पाहून मग केव्हां कोणतें संवत्सर .क्षय होतें तें दाखवीत 
आहेत. (३ ) एका पूर्ण नोंदोपुढें अर्धविराम व अध्या नोंदीपुढें स्वल्पविराम 
घातला आहे. . ( ४ ) सामान्यतः प्रत्येक एकसंधी नोंद मध्यममान मध्यम 
मेषसंक्रातीची आहे असें समजावें. शिवाय बीजरहित सूयसिद्धांताच्या बाबतींत 
२३४ ते १५९९, सबीज सूर्यसिद्धांताच्या बाबतींत १४३७ते १ ७५९, प्रथम 
आर्यसिद्धांताच्य़ा बाबतींत ४८६ ते १७६ ५, द्वितीय आर्यसिद्धांताच्या बाबतींत 
४१३ ते १७७८ आणि ब्रह्मसिद्धांत व सिद्धांतशिरोमणि यांच्या बाबतींत 
४८६ ते १७६४ पर्यंतच्या अशा नोंदी स्पष्टमान आणि मध्यम व स्पष्ट मेष- 
संक्रांतीच्याही आहेत. एका नोंदीचे दोन भाग असतील तेथें पूर्वभाग स्पष्टमान 
मध्यम मेषसंक्रांतीच्या गणिताचा. व उत्तरभाग स्पष्टमान स्पष्ट मेषसंक्रातीच्या 
गणिताचा समजावा. शिवाय अश्ा नोंदींतील सामान्यतः पूवेभाग मध्यम 
भान मध्यम मेषसंक्रातीचा आहे.. फक्त द्वितीय आर्यसिद्धांताच्या यादींत उत्तर- 
भाग मध्यममान मध्यम मेषसंकांतीच्या - हिशेबाचा आहे. (५) मूळ 
सूर्यसिद्धांतांत स्व मान मध्यम आहे. (६) याच यादीवरून येथें अनिर्दिष्ट 
अशा गत शकवषोश्ी जुळतें संवत्सरवाम सहज काढतां येईल. उदा. . गत 
शक ८०० शीं जुळतें मूल सूर्यसिद्धांतानुसारी संवत्सरनाम कोणतें येईल हें काढा- 
चयाचें. ह. ७४६ > ३७ शोभनाचा क्षय; म्हणून ७४६ > ३८ क्रोधी; ७४६ -- 
५४-८००; ३८-- ५४-९२; ९२-६० ३२ विलंबी हें उत्तर. , 


: निरनिराळे सिद्धांत व मानें : यांच्या अनुरोधाने विशिष्ट कालमयोदेतील 
क्षय संवत्सरे कां दिली हें समजण्यास उपयोगी पडणारी आवड्यक माहिती 
येथं देतो. हे सिद्धांत, त्यांचे कते, त्यांचे काळ व त्यांची एकमेकांशीं नातीं 
अशीं--( १ ) मूलसूर्यसिद्धांत--१-१-१, ( २ ) मूल-प्रथम आर्योसिद्धांत--१- 
इ. ४२१-१, (३ ) त्रह्मसिद्धांत-ब्रह्मगुप्त-श. सु. ५५०-१, (४ ) बीजयुक्त 
आर्यसिद्धांत-ठल़ू-श. सु. ५६०-१, (५) महा-द्वितीय-आर्यसिद्धांत-१- 
श. सु. ८७२-१, (.६ ) सूर्यसिद्धांत-१-१. सु. श. ९२२-सु. इ. १००० वर्षा- 
नंतर (१)ला मागें टाकिले, (७ ) राजर॒गांक-१-रा. ९६४-ब्रह्मसिद्धांताचा 


अनुयायी, (८ ) करणप्रकाश > लढूटीका-६-श. १०१४-१६, (९) सिद्धांत 


सं,मि.७ 


खट संशोधकाचा मित्र 


शिरोमणि-भास्करांचाये-श. १०७२-ब्रह्मसिद्धांतानुयायी (थोड्या फरकाने), 
(१० ) सूर्यसिद्धांत (सबीज)-१-१-१, 
'हे सिद्धांत व यांची कोणतीं माने केव्हां चालत याची ढोबळ माहिती अशी- 
(१) श. ९७२ पूर्वी सामान्यतः सर्वत्र मध्यम मान व नंतर कांहीं वर्ष कोठें 
मध्यम तर कोठें स्पष्ट मान; (२) शर. ४२१-५५० प्रथम आर्यसिद्धांताचा. 
प्रचार, श. ५५०-९२२ आर्यव ब्रह्म सिद्धांतांचा प्रचार; (३) श. ९२२ 
ते १०५४२ पर्यंत आर्य, ब्रह्म व सूर्य या तिन्ही सिद्धांतांचा व दोन्ही मानांचा 
प्रचार; (४ ) श. १०७२ नंतर कांहां वर्ष आये व सूर्य हे सिद्धांत व सिद्धांत- 
' शिरोमणि यांच्या दोन्ही मानांचा प्रचार; श. १३०० नंतर सर्वत्र. मुख्यतः 
स्पध््मानाचा प्रचार; (५) श. १३६२ पासून बीजयुक्त सूर्यसिद्धांताचा प्रचार; 
(६) श. १६०० नंतर बीजरहित सूर्यसिद्धांत व मूल स्येसिद्धांत दोहोंचाही 


मचार बंद पडतो. पुढें दिलेलीं अधिक मासांची कोष्टकें वरील गोष्टी ग्रढीत 
घरून दिललां आहेत. 


सूर्येसिद्धांत ( बीजरहित ): -२३-४० पराभव; ६३ - ६ अंगिराः; 
१४८ -.३२ विलंब, १४९- ३३ विकारी; २३४ - ५९ क्रोचन; ३१९ - २५, 
खर, ३२०- २६ नंदन; ४०४२-५१ पिंगळ, ४०५- ५२ कालयुक्त; 
४०५०-१८. तारण; ५७५ - ४४ साधारण, ५७६ - ४५ विरोधकृत. व 
६६५०-१० घाता, ६६१-११ इश्वर; ७४६ - ३७ शोभन; ८३३२ ३. 
20,९0६ >> मन्मथ, /९१७-३० दुयुख; “०-३: ५६ दुंदुमि; 
१०८७२ २२ सर्वधारी; ११७२ ४८ आनंद, ११७३-४९ राक्षस; 
१२५८-१५ दष; १३४२३२ - ४१ प्लवंग; १४२८- ७ श्रीमुख, १४२९- ८ 
मत) ५३-5 ३३ विकारी, १५५४- ३४.शावरी; १७९२ ६०दय ४ 

स्ूर्योसिद्धांत ( सबीज ): -१४३७२ १६ चित्रभानु; १५२२-४२ 
कोलक, १५२२ > ह. ी-1 सोम्य; १६०८-९ युवा; १ ६९३-३५ प्लव, 
१६ ऱ्य ३६ आुभकृत्‌ ; १७७९-२ विभव; १८६४ - २८ जय: १९५० 
७५ दुर्मति. : 

सुर्येसिद्धांत ( मूल'): '-२३- ४ पराभव; ६३ > ६ अंंगिराः; 
१४९- ३३ विकारी; २२४--५९ करोंधन; ३१९. -- रपसरा कप तकित 
काल्युक्त; .४९०>१८ तारण; ५७५ > ४४ साधारण; ६६ र > १० घाता; - 


६ कालगणना ९५ 


७४६ - ३७ शोभन; ८३१ - ३ शुक; ९१६२-२९ मन्मथ; १००२-५६ 
दुंदुमि; १०८७२- २२ सवेघारी; ११७२२- ४८ आनंद; १२५८-१५ वृष; 
१३४२३ > ४१ प्लवंग; १४२८ > ७ श्रीमुख; १५१४-३४ शावरा; १५९९ 
-. ६० क्षय. ! 

आर्येसिद्धांत ( प्रथम ): -२६२- ३७ शोभन; ६०३ युक्ष; १४५ > 
२९ मन्मथ; २३१- ५६ दुंदाभि; २१६ > २२ सवधारी; ४०१ > ४८ आनंद; 
४८६२-१४ विक्रम, ४८७२ १५ वृष; ५७२२-४१ प्लवंग; ६५७२-७३ 
श्रीमुख; ७४२ ३३ विकारी; ८२७२-५९ क्रोधन, ८२८२ ६० क्षय; 
९१२- २५ रवर, ९१२३२ - २६ नंदन; ९९८ > ५२ कालयुक्त; १०८३-१८ 
तारण; ११६८-४४ साधारण, ११६९ - ४५ विरोधकृत्‌; १२५२-१० 
घाता, १२५४२११ ईश्वर; १३३९२ ३७ शोभन; १४२४ > ३ गु; 
१५०९ - २९ मन्मथ, १५१० - ३० दुर्मुख १५९४ > ५५ दुमाते; 
१५९५-५६ दुंदुमि; १६७९-२१ सर्वजित, १६८०-२२ सर्वघारो; 
१५७६४ - ४७ प्रमादी, १७६५२ ४८ आनंद; १८५०-१४ विक्रम; 
१९२३५ ४० पराभव. 

आर्यसिद्धांत ( द्वितीय ): -१५- ४८ आनंद, -१४-२>४९ राक्षस 
७२-१५ वृष; १५७२-४१ प्लवंग; २४२- ५७ श्रीमुख; २४३ > ८ भाव 
३२८ ३४ शावंरी; ४१३२-६० क्षय; ४९८ २६ नंदन; ५८४ - ५३ 
सिद्धाथी; ६६९- १९ पार्थिव; ७५४२-४५ विरोधकृत्‌ , ७५५ - ४६ 
परिधावी; ८३९- ११ ईश्वर, ८४०२-१२ बहुघान्य; ९२५२- ३८ क्रोधो- 
. १०१०२२४ प्रमोद, १०११ > ५ प्रजापति; १०९५ २- ३० दुख, १ ०९६२ 
३१ हेसलंब; ११८१२ ५७ सरघिरोद्रारी; १२६६-२३ विरोधी, १२ ६७२ 
२४ विकृति; १३५१-४९ राक्षस, १३५२-५० नळ; १४३७-१६ 
चित्रमानु; १५२२-४२ कोलक; १६०७२-८ भाव, १६०८-०९ -युवा; 
१६९३ - ३५ प्लव; १७७८-११ प्रभव; १८६४-२८ जय; १९४९> 
५४ रोद्र 

त्रह्मसिद्धांत व सिद्धांतशिरोमाणिः -२६- ३७ शोभन; ६०-३ 


झुक; 0१४५-२९ मन्मथ; २३०२-५५ दुर्मत; ३१५-२१ सर्वजित्‌ 
४००- ४४७ प्रमादी; ४८६ - १४ विक्रम; ५७१ - ४० पराभव; ६५६८ ६ 


१.०० | संशोधकाचा मित्र 


अंगिरा, ६५७२ ७ श्रीमुख; ७४१ > ३२ विलम्ब, ७४२२ ३३ विकारी; 
८२६ - ५८ रक्ताक्ष, ८२७- ५९ क्रोधन; ९१२२-२५ खर; ९९७२- ५१ 
पिंगल; १०८२-१७ सुभानु; ११६७२ ४३ सोम्य, ११६८ ४४ साधारण; 
१२५२-९५ युवा, १२५३-१० धाता; १३३७२ ३५ प्लव, १३३८ ३६ 
झुभकृत्‌; १४२३२ २ विभव; १५०८-२८ जय; १५९३८ ५४ रोग, 
१५९४-५५ दुर्मात; १६७८-२० व्यय, १६७९-२१ सर्वजित्‌; 
१७६३-४६ परिधावी, १७६४२- ४७ प्रमादी; १८४९-१३ प्रमाथी; 
१९३४-३९ विश्वावसु. 
हो संवत्सरनामे शकाविक्रमादि कालांश्ीं केव्हां जोडू लागले याविषयी 
निश्चय नाहो. उत्तरेच्या मानानें दक्षिणेत त्यांचा अगोद्र प्रचार झाला असावा. 
श. २७२ च्या सुमारास यांचा हिंदू ज्योतिषांत समावेश झाला असें डॉ. बर्जेस 
यांचें मत आहे. पण इ. ४७५, ४८२ व ५१० च्या गुप्तवंशी लेखांत महा- 
चेशाख, महाआश्विन व महाचेत्र या दवादशवर्षीय संवत्सरनामांचा निर्देश 
आहे. वराहर्मिहिरानें ( इ. ५८७ ) साठ संवत्सरनामांचें परिगणन केलें आहे. 
तथापि नागद ताम्रपटांत आलेला * पक्वशातिके काळे सप्तसप्तत्यधिके आनंदेब्दे 
'हा माझ्या माहितीप्रमाणे लेखनिविष्ट प्राचीनतम निर्देश असावा. 


बुद्धनिर्वाण र 

बुद्धाच्या निवोणापासून हा काल सुरू झाला असे समजतात. हा बोदड्धय्रंथ व 
गदी कचित्‌ शिलालेख यांत निर्देशिळेला आढळतो. पण बुद्धनिर्वाण इसवी 
“सनापूर्वी केव्हां झालें यासंबंधी अतिशय मतभेद असल्यानें याच्या आरंभवषी- 
'विषयींही मतभेद आहे. सिलोन, ब्रह्मदेश, सयाम, या देद्यांते व आसामचे 
राजगुरु ५७४४, डॉ. भगवानलाल इंद्रजी व चिनी लोक ६ ३८, चिनी प्रवासी 
'फाहियान सुमार १०९७, युआनच्वांग सुमारें ३५०, डॉ. वूल्हर ४८३-२ व 
४७२-) यांमध्यें केव्हां तरी, कने ३८८, फग्यूसन ४८१, कर्निंग्हम ४७८, 
मॅक्समूलर व मिस डफ ४७५७, डॉ. बार्नेट ४८३, 
फ्लीट ४८२, आणि स्मिथ ४८७ अगर ४८६ या इसवीपूवे वर्षी बुद्धनिवीण 
5झालें असें समजतात. बुद्धनिवीण कालाचा उठ्लेख असणारा आजवर सारा एकच 
"लेख सांपुडला असून त्यांतही कालनिश्वितीचे गमक नसल्यामुळे निवोणकालाचा 
“निश्चय होऊं शकत नाहो. इ. पू. ४८७ हें साल त्यांतल्या त्यांत ठीक आहे. 


जैन परंपरेप्रमाणे ५४१, डॉ. 


६ कालगणना १०९ 


भाटिक 

या कालाचे फक्त दोंनच उल्लेख आणि तेही जेसलमीर गांवी अनुक्रमें वैष्णव 
व शैव मंदिरांत मिळाले आहेत. पैकीं एकांत विक्रम संवत्‌ १४९४ च्या जोडानें 
८१३ भाटिक आणि दुसऱर्‍यांत १६७३ विक्रमाच्या संगतीने ९७३ भाटिक व 
१५३८ शक असे दोन काल दिले आहेत. यावरून सहज निष्पन्न होतें कॉ, 
भाटिक वर्षात ६८० किंवा ६८१ मिळविल्याने विक्रप्रकाल, ५४५ मिळविल्याने 
शककाळ आणि ६२३ किंवा ६२४ मिळविल्याने इसंवी सन येतो. 
जेसलमीरच्या राजांचा भट्टि किंवा भट्र्िकि ( भाटी ) नांवाचा एक पूर्वज होऊन 
गेला असून त्याच्या नांवावरून हें नांव प्रचलित झालें असा तके आहे. 


म्‌गी 

हा बंगाली सनाप्रमाणेंच आहे. पण अंतर इतकच कॉ, हा तदनंतर 
४५ वषानी सुरू झाला असें समजतात. यामुळें यांत ६३८-६३९ मिळविल्यार्ने . 
इ. स. येतो. याचा प्रचार बंगालच्या चितगांव जिल्ह्यांत आहे. याला हें 
नांव कां मिळालें याचें कारण नीट समजत नाहों. पण इ. स. ९ व्या. 
शतक्रापासून ते १७ व्या शतकापर्यंत च्ितगावच्य़ा आसपासचे प्रदेशावर 
आराकानी किंवा मगी राजांचा अमळ असल्यांसुळें यास कदाचित्‌ मगी हें 
, नांव पडलें असेल. 
मव्लू्दी 

टिपूची नवनव्या कल्पना काहून त्या प्रसृत करण्याबद्दल प्रसिद्धि होती. 
तिचें उत्तम उदाहरण म्हणजे त्याची उपर्युक्त कालगणना होग्र. हो हिंदू पद्धति. 
व त्याच्य़ा नवीन कल्पन यांचें गंगाजमनी मिश्रणच आहे. टिपू हि. ११९७ 
जमादिलाखर १ ( ता. ४ मे१७८३ ) रोजीं गादीवर बसला. तेव्हांपासून त्याचा . 
जुळूस ( राज्याभिषेक वषे ) सुरू झालाच; पण शिवाय त्या वेळी षष्टिसंवत्सर- 
चक्रापैकीं सदतिसाचें शोभन संवत्सर चालू होतें. टिपूनें संवत्सरचक्र व महिने, 
(_अधिकासह ) हिंदू पद्धतींचे घेतले, पण त्यांचीं नांवें बदळून टाकिलीं. हि. 
११९७, ११९८, ११९९ व १२०० या वर्षांशीं जुळणारे संवत्सर क्रमांक 
३७, ३८, २९ व ४० यांना याच संख्या ज्यानी व्यक्त होतील असे अब्जद 
पद्धतीचे झको इ. शब्द शोधून काहून किंवा बनवून तेच त्या संवत्सरांचीं नांवें 


१०२ संक्योधकाचा मित्र 


म्हणून उपयोगांत आणले. महिन्यांसाठी असे शब्द शोधून काढले कीं, त्यांच्या 
पहिल्या एक किंवा दोन अक्षरांची अब्जद पद्धतीने एक ते बारा किंमत असेल. 
ते शब्दच महिन्यांची नावें बनले. हि. १२०० हें साल ता. २३ आक्टोबर 
१५७८६ रोजीं संपले. या सुमारास त्याच्या डोक्यांत आणखी कांहीं नवीन कल्पना 
आल्या. हिजरत याचा मूळ अथ जरी निष्क्रमण असला तरी कालांतराने 
त्यावर पळायन असा अथ लादला गेला. अथोत्‌ हिजरी सन म्हणजे मुहम्मदानें 
मदीनेस केलेल्या पळायनापासून सुरू झालेला काळ असा अथे सयसामान्य लोक 
“करूं लागले. टिपूला हें आवडेना; म्हणून त्यानें मुहम्मदाच्या जन्मापासून आरंभ 
झालेल्या कालाची कल्पना केली व त्यास मव्ळूदा ( जन्मासंबंधीं ) हे नांव दिलें. 
सुहुम्मदाचा जन्म इ. ५७२ किंवा शा. ४९४ मध्यें झाला असं धरले म्हणजे तेव्हां- 
पासून हि. १२०० किंवा इ. १७८६ पर्यंत चांद्रसोरमानाचीं १२१४ वर्षे गेलीं 
असें होइल १२१५ वें वर्ष किंवा ४१ वें संवत्सर ता. २० मार्च १७८७ रोजीं 
सुरू व्हावयाचें होते. ता. २४ आक्टोबर १७८६ते ता. १९ माच १७८५७ च्या 


रजि र सालांसाठो त्यानें अरबी वर्ण- 
मातील अलिफ, वे, ते, से अशी पहिल चार अक्षरें उपयोगांत आणिली. 
: टिपून केलेले हे उपक्रम त्याचीं नाणी व त्याचे कागदपत्र यांत चांगल्या 


काढिली, म. १२२४ ते १२२७ या चा 


६ कालगणना १०३ 


८>_ ८५.८२ 


तर्‍हेनें प्रतिबिंबित झाले आहेत. हो नाणीं व कागदपत्र महाराष्ट्रांत-विशेषतः 

कनोटकांत-पुष्कक आढळतात. शेकडो पत्रे मोडी लिपी व मराठी भाषा यांत 

लिहिलेली मीं पाहिलीं आहेत. म्हणून येथें या पद्धतींचा प्रपंच करावा लागला. 
आतां सांगितलेला विषय स्पष्टतेसाठी कोष्टकरूपानें मांडून दाखवितो. 


टि.नाम* शक संवत्सर नांववसंख्या जु. हि.वम. ड्‌ 
झको १७०५ शोभन ३७ १ हिं. ११९७ इ. १७८२ ढडि७ 
अझल॑ १७०६ कोंधी १३८ हि. ११९८ इ. १७८३ नो २६ 


२ 
जलव १७०७ विश्वावस. ३९ ३ हि. ११९९ इ. १७८४ नो १४ 
दलव १७०८ पराभव ४० ४ हि, १२०० इ. १७८५नो ४ 

हि. १२०१ इ. १७८६ ऑ २४ 


शा १७०९ प्लवंग ४१ ७५ म. १२१५ ६. १७८७समा २९० 
सारा १७१० कौलक ४२ ६ स. १२१६ इ. १७८८ ए७ * 
सराब ..१७११ सोम्य ४३ ७. म. १२१७ इ. १७८९ मा २७ 
शिता १७१२ साधारण '४४ ८ म.१२१८ इ. १७९० मा१६ 
झबरजद्‌ १७१३ विरोधी-धकृत्‌ ४५ ९७ म. १२१९ इ. १७९१ ए४ 


सहर १५७१४ परिधावी ४६ १० म.१२२० इ. १५७९२ मा २३ 


साहिर १७१५ प्रमादी ४७ ११ म. १२२१ इ. १७९३ मा१३ 
रासिख १७१६ आनंद ४८.१२ म.१२२२ इ. १७९४ ए १. 
हाद १७१७ राक्षस ४९ १३ म. १२२३ इ. १७९५ सा २१ 
हिरासत १७१८. नल-अनलळ ५० १४ म. १२२४ इ. १७९६ ए ८ 
साझ १७१९ पिंगल ५१ १५ म. १२२५ इ. १७९७मा २९ 


शादाब १७२० कालयुक्त ५२ १६ स.१२२६ इ. १७९८मा १८ 
बारिश १७२१ सिद्धार्थी ५३ १७ म. १२२७ इ. १७९९ ए६ 


१ यांतील पहिलीं चार नांवें अब्जद पद्धतीचो असून बाकीची अब्तस पद्ध- 
तीची आहेत. या शिवाय ३७ व्या संवत्सरांत राज्यामिषक झाला हे दाख- 
विण्यासाठी त्याने पांचव्या वर्षापासून 2५ सरव हें अब्तस पद्धतीचे संवत्सर- 
नाम निदान नाण्यांवर प्रयोजिलेळें दिसते. यांचे फार्सी अक्षरविन्यास असेः 
(८) (७ [०-८ | (11 (2... [> ०५८ हॅ” 1] रो ( 


१०४ संशोधकाचा मित्र 


अब्जद ( डावी बाजू ) व अब्तस ( उजवी बाजू ) पद्धतींतील महिने असे- 
१ _70०>  अहमदा (1-१) ८४०५०३ अहमदी (1-१) : 
२ (१) ५ बहारी (५-२) ७४.) (७? बहारी (५-२) 

३ ्कण्प्प् जञफरी ( दच३) ७” तको (५:-३) 

४ ४] ०दाराई (०-४) (४) समरी ( ९७-४) 

५ _:०८८(७ हाशिमी (9- ५ ) (४४५८३ जञफरी (हच५) 

६ ५०८५५ वासई (3-६) ०४) ०> हैदरी ( ट3६) 

७ (५०>.)२) झबरजदी (_)> ७) ८५2) खुस्नरवी (2-७) 

८ (5) "> हैदरी (2८) र दीनी (०-८) 

. ९ (53 तुलूई (1-९) ७४४० जाकिरो(3- ९ ) 
१० _५*५१2 यूसुफी (59-१०) (9 (०>) रहमानी (|) > १०) 
१9 (5-2 इझदी ०५) [| राझी 

1 (क ४२१३५१०२११) ()५-1-१०4-१२-११) 
१२ (5 (> बयाझी डं (| रब्बानी 


१५ व ४४७ वें संवत्सर प्रमादी येत 
पद्धतीतील नांव साहिर हें आहे. तकी हे 
अस्तस पद्धतींत तिसर्‍या म्हणजे ज्येष्ठ महिन्याचें नांव आहे. याच पत्रांत 
“सदरहू जमीन प्रमादीची सवछर छ गुरे अहृमदीपासून जारी करू देणे! असाही 
उल्लेख आहे. येथ अहमदी हें अब्जद व अब्तस या दोन्ही पद्धतींप्रमाणें पहिल्या 


री वटे चला न (२) 4» 
अथांतू चैत्र माहन्याच नांव आहे. पण येथे सात्र अब्तस पद्धतीनें ध्यावयाच आहे 


खारवेलाच्या हाथीगुंफा. लेखांतच काय तो याचा उल्लेख असून तोही 
खरोखर कालोठ्लेख आहे कीं नाहीं याविषयीं मतभेद आहेत. तेथ * सुरिय- 


असून प्रमादीशी जुळतें अब्तस पद्धती 


६ कालगणना १०५. 


काल १६५ २ असा निर्देश असल्यास तो काल बहुधा अशोकाच्या राज्याधि- 
छानापासून चाळू झाला असें धरलें पाहिजे. अशोकाचा राज्याभिषेक इ. पु. 
३२१ च्या सुमारास झाला असल्यानें या कालाचा आरंभहा तेव्हांच झालाः 


असे समजण्यास हरकत नाहा. 


। राज्याभिषेक 

महाराष्ट्रावर अव्याहत ३०० वर्षे राज्य करणाऱ्या निरनिराळ्या सुसल- 
मानी सत्तांशीं सुमार॑ ३० वर्षे झगडून शिवाजी मंहाराजांनों स्वतःचे आणि 
पर्यायाने मराठ्यांचे किंवा हिंदूंचे राज्य स्थापिले. त॑ कोणत्याही संकटाची 
पर्वा न करतां टिकेल एवढेंच नव्हे तर वाढेल अशी खात्री पटल्यावर वस्तुस्थिति 
जगजाहोर करण्यासाठीं त्यांनीं स्वतःस राज्याभिषेक करून घेतला आणि 
तत्स्मरणाथ पारंपरिक माहितीप्रमाणे विक्रम, शालिवाहन, चालक्य विक्रमा> 
दित्य, अकबर इत्यादींच्या पावलावर पाऊल ठेवून स्वतःचा राज्याभिषेक काळ 
ऱचाल केला. श. १५९६ आनंद संवत्सर ज्येष्ट शुद्ध १३ या दिवशीं राज्याभिषेक 
झाल्यामुळें त्या दिवसापासून राज्याभिषेक वष १ सुरू झालें. अथांत्‌ हें 
वर्तमान वर्षे आहे हे उघड ठरलें. याचें शकांत रूपांतर करावयाचें असल्यास 
यांत चैत्र शुद्ध प्रतिपदेपर्यैत १५९५ व तिथून ज्येष्ठ शुद्ध १२ पर्यंत 
१५९६ मिळवावे लागतात. याच्या प्रत्येक निदेंशांत संवत्सराच्या नामाचाही 
समावेश होत असल्यामुळें याचें रूपांतर करण्यास अडचण पडत नाहा. हा 
चाल करण्यामध्यें यापूवी लोक उपयोगांत आणीत असलेल्या शुहूर, हिजरी 
चंगेरे यावनी गणना मागें पडाव्या असाही हेतू असेल. पण तो मात्र सिद्धीस 
गेलेला दिसत नाहो. शिवाजी महाराज निग्रही असल्यामुळ त्यांनीं आपल्या 
हयातीपर्यंत या गणनेचा प्रायः सवेत्र प्रयोग केला. पण संभाजीपासूनच ती 
प्रथा सुटली आणि केवळ छत्रपतींनी दिलेलों दानपत्रे, इनामपत्रें व तदनंतर 
पेशवे वगेरे दुर्यम अधिकाऱ्यांनी दिलेलों संमतिपत्रे यांत मात्र हौ गणना तग 
धरून राहिली. उपर्युक्त मयादेत हो पेशव्यांचे राज्य जाऊन छत्रपति प्रतापसिंह 
पदच्युत होईतों कायम राहिली. 


' लक्ष्मणसेन 


हा काल बंगालच्या सेन वंद्यांतील राजा बह्ठाळसेन याचा मुलगा लक्ष्मणसेन 


3०६ संशोधकाचा मित्र 


याच्या राज्याभिषेकापासून सुरू झाला असं सामान्यतः समजतात. अबुल 
फज्लनें अक्बरनाम्यांत एके ठिकाणीं नमूद केलें आहे को, हा काल लक्षेमण- 
.सैनाच्या राज्यारंभापासून मोजला जातो व सध्या याची ४६५ वर्षे झालीं 
आहेत. याच वेळी शकाची १५०६ व विक्रमाची १६४१ वर्षे झाल्याचेही त्यानें 
सांगितलें आहे. अर्थात्‌ शक व लकऱ्मणसेन या कालांतील अंतर १०४१ वृर्षे येत. 
स्मृतितत्वासृत व नरपतिजयचर्येवरील एक टीका यांच्या एकेका हस्तलिखित 
सतीच्या शेवटीं लक्ष्मणसेन व शक या कालांचे अनुक्रमे ५०५ व १५४६ आणि 
४९४ व १५३६ असे जोड उल्लेख आहेत. पैको दुसऱ्या निर्देशांतील शक वर्त- 
मान धरला तर या दुन्ही निदेंशांत शक व लक्ष्मणसेन या कालांतील अंतर 
१०४१ येवढेंच येते. उलट तिरहूतमधीळ एका राजाच्या एका खोट्या ताम्रपटांत 
लकषमणसेन, संवत्‌ , शक व हिजरी यांच्या एकाच सालाचे २९३,१४५५,१३२१ 
च ८०१ असे आंकडे दिळे आहेत. यावरून शक व लक्ष्मणसेन या कालांतील 
'अंतर १०२८ येतें. शिवाय लक्ष्मणसेन श. १०२८ मध्ये गादीवर आला अशी 
पारंपरिक माहिती आहे. म्हणून डॉ. किल्हासे यांनी या गणनेंतील सव 
'काळनिर्देश तपासून पाहिले तेव्हां सवे ,उल्लेखांचा नीट मेळ बसण्यासाठी 
श. १०४१ कार्तिक शुद्ध १ किंवा इ. १११९ आक्टोबर ७ हा या कालाचा 
आर॑भदिन धरला पाहिजे असें त्यांस आढळून आले. अथात. लक्ष्मणसेन 
कालांत १११८ किंवा १११९ मिळविले असतां इसवी सन येईल. हे स्पष्ट 
झालें. आरंभीं हो गणना बंगाल, मिथिला व बिहार यांमध्ये 


प्रचलित होती. 
आतां फक्त मिथिलळेंत हिचा थोडासा प्रसार आहे व तेथ हिचा आरंभदिन माघ 
शुद्ध १ हा समजतात. हिचा निर 


। देश करणारे फक्त चार लेख उपलब्ध आहेत 
[ लिस्ट १४६७-१४७० ) र 


विक्रम 

. या कालाचा प्रारंभ कालियुगाचीं ३०४४ वर्षे क्रमल्यानंतर झाला अशी 
केल्पना केली गेली आहे. याच्या नव्या वषाचा आरंभ सध्या उत्तरेत चेत्र 
झु १ ( चेत्रादि ) व दक्षिणेंत कार्टिक शुद्ध १ (कांतिकादि) या मितींस होत 
असला तरी उत्तरेतील इ. स. १२ व्या दातकापर्यंतच्या लेखांत याचे कार्ति- 


कादि निदेश अधिकतर येतात, तर १६ व्या शतकापर्यंतच्या लेखांत चैत्रादि 


निदेश बहुसंख्य आहेत. चेत्रादि पद्धतीमुळें उत्तरी विक्रम संवत दक्षिणेतील 


: सवय 1... 110 म ््््््््ब्््ञ>्>>>>>_>>>>_>-__ ल 


६ कालगणना १०७ 


विक्रमसंवतापेक्षां सात महिने अगोदर सुरू होतो. शक्तांत १२५ मिळविले 
असतां चेत्रादि विक्रम आणि १३४ अगर १३५ मिळविले असतां कार्तिकादि 
विक्रम येतो. या कालाचे दक्षिणेतील महिने अमान्त च उत्तरेंतील पूर्णिमान्त 
आहेत. काठेवाड, गुजरात व राजपुतान्याचा कांहीं भाग यांत या कालाचा 
आरंभ आषाढ अझुद्ध १ पासून आणि उदेपूर इत्यादि राजपुतान्यांताल सस्था- 
नांत राजकीय व्यवहारांत तर हा संवत्‌ पूर्णिमांत श्रावणाद धरतात. 
वेकां आषाढा दि विक्रमाचे उल्लेख शिलालेख व जुने ग्रंथ यांतहो आढळतात. 


ही गणना प्रथम कोणी सुरू केली, तिचे उल्लेख कसे केले आहेत, तीस 
'विक्रम नांव केव्हां व कसे मिळालें इत्यादि प्रश्न विचा रणीय आहेत. ११ व १२ 
या दातकांतील विक्रम संवत्‌ निर्दिष्ट असलेल्या शेकडा १५ लेखांत या संवताशी 
विक्रम शब्दाची जोड दिली आहे. बाकीचे कालोठ्लेख विक्रम शब्दविरहित आहेत. 
या कालाचा उद्ठेख असलेले दहाव्या शतकांतील ३४ लेख असून त्यांपैकी 
फक्त एकांत “ विक्रमकाल असा स्पष्ट निदेंश व दुसऱ््यांत मालवकाल असा 
पर्यायशब्द प्रयुक्त केला आहे. उरलेल्या लेखांत संवत्‌ शब्दावरच काम 
भागविळें आहे. विक्रमसंवताचे नवव्या शतमानांतील दहा लेख उपलब्ध 
असून त्यांपैकी फक्त एकांत “ विक्रमाख्य काल ' असा स्पष्ट निद्श आहे- 
बाकीच्य़ांत नाहॉ. केवळ संवत्‌ अथवा संवत्सर येवढाच उल्लेख आहे. आठव्या 
शेताब्दीमधल्या काठेवाडांतील एका ताम्रळेखांत विक्रमसंवत्सर असा निर्देश 
आहे. पण तो ताम्रपट बनावट असल्याचे सिद्ध झालं आहे. या पूवीच्या 
लेखांत या संवताचा निर्देश. निराळ्याच शब्दांनी कला आहे. उदाहरणाथ 
कणस्वा येथील संवत्‌ ७९५ च्या लेखांत “ मालवेशानां ' शब्दाने विक्रम 
संवता'ा निर्देश आहे. मंदसोर येथील संवत्‌ ५८९, ४९३२ व ४६१ च्या तींन 
लेखांत या संवताचा अभिप्राय मालवगणस्थिति, मालवानां. गणस्थित्या व 
माळवगणाम्नाते या शब्दांनी आणि नगरी येथील ४८१ च्या लेखांत हाच 
अभिप्राय “ मालवपूर्वायां ) शब्दाने व्यक्त केला आहे. उपयुक्त नगरी लेखांत 
तसेच गंगधार (४८० ), विजयगड (४२८ ), बर्नाला ( ३२५, २८४ ) 
बडवा (२९५ ), आणि नांदसा (२८२) या गांवा मिळालेल्या व कंसस्थित 
कालोळलेख असलेल्या लेखांत या संवताचा निदेश ' कृत शब्दानं केला आहे 
या सथ निर्देशांवरून ध्यानांत येईल को, या गणनेचे प्राचीनतम नि 


१०८ ___ संशोधकाचा मित्र त 


. * कृत * शब्दाने, प्राचीनतर निदेश * मालव ? शब्दाने व प्राचीन उल्लेख विक्रम 
शब्दाने केळे आहेत. जयपूर संस्थानांतील नगर गांवीं मिळालेल्या कांहॉ 
नाण्यांवर “ मालवानां जयः ? असा लेख असून त्यांचा काल इ. पू. २५० ४ ते 
इ. २५० पर्यंत केव्हांही असूं शकेल. इ. पू. ६० च्या सुमारास शकांनी 
उज्जयिनी हस्तगत केळी असतां लवकर त्यांना ती सोडावी लागली असें 
इतिहास सांगतो. 


या सर्वोचा निष्कर्ष असा काढण्यांत येतों कों, इ. पू. ५७ या वर्षी मालव 


जातींतील कृत नांवाच्या महायोद्धथानें स्वपराक्रमानें शकांचा पराभव करून 
त्यांना उज्जयिनींतून हाकून लावलें. या. प्रसंगाच्या स्मरणाथे हा काल सुरू 
करण्यांत आला. यामुळें त्यास प्रथम कृत, नंतर मालव व अगदॉ अखेरीस 
विक्रम हें नांव मिळालें (नागरी प्रचारिणी पत्रिका विकरमांक वर्ष४८, अं.१-४). 


वीरनिर्वाण 


४ टीची ४२४ : 
तित्थोगाळी पइन्नय, जिनसेनाचें हरिवंशपुराण, मेघनंदौचा श्रावकाचार, 


नोमिचंद्राचें तिलोयसार, आणखी एका नेमिचेद्राचें महावोरचरिय, .यति- 
डेषभाची तिलोयपण्णात्त, स्थविरावली, जिनप्रभस्रीचा पावापुरीकल्प या सर्व 
अंथांत आलेल्या माहितीचें सार असें कॉ, महावीराच्या निर्वाणानंतर सहाशे 
, पांच वर्षे व पांच महिने 
आहे. मेरुतुंगाच्या विचारश्रेगि ग्रंथांत वौरनिर्वाण 
अंतर ४७० वर्षे सांगितलें आहे. अर्थात्‌ शक वर्षांत ६०५ मिळविले म्हणजे 
चीरनि्वाण संवत्‌ येतो. याचा प्रयोग मुख्यतः जैन ग्रंथांत आढळत असला 
त्तरी कधो कर्धी शिलाळेखांतही याचा निदेश असतो ( नागरी प्रच!रिणी 
पात्रिका नवीन संस्करण भाग १८; अः ४); 


शक 

कलयुगाचीं ३१७९ वर्षे झाल्याव 
मलबार व तिनेवे्रि जिल्हा सोडल 
याचा प्रचार आहे. महाराष्ट्रांत 
चालू वर्षे सांगण्याचा प्रधात अ 
महाराष्ट्रांतील वषसंख्येपेक्षा एक वर्षाने 
शक १८६९ ला तमिळ प्रदेशांत 


याची गतवषंसंख्या व तमिळ प्रदेशांत याचें 


त ३८७० म्हणतात. यामध्ये ७८ किंवा . ७९ 


ने येवढ्या अवर्धानंतर शक राजा झाला किंवा होणार; 
व विक्रम या संवतांमधोल: 


र हा सुरू झाला असें सध्या समजतात. 
ल्य़ास साऱ्या दक्षिणेंत व अंशतः उत्तरेतही 


सल्यामुळें तमिळ प्रदेशांतील याची वषसंख्या' 
नि पुढें असते. उदा. महाराष्ट्रांतील 


वन 


६ कालगणना म १०९ 


पळविले म्हणजे इ. सन येतो व १३२४ किंवा १३५ मिळविले म्हणजे विक्रम 
संवत्‌ येतो. याचा आरंभ सामान्यतः चेत्र शुद्ध प्रतिपदेस होत असला तरी 
केवल सोर मान चालणाऱ्या प्रदेशांत याचा आरंभ मेषसंक्रातीच्या आरंभा- 
पासून धरतात. दक्षिणेत याचे महिने अमान्त असले तरी उत्तरेत पुर्णिमान्त 
असतात. दक्षिणेतील शिलालेख-ताम्रपट, पोथ्या-पुस्तके व कागदपत्र यांत प्रायः 
याचाच निर्देश आढळतो. येवढेंच नव्हे तर पंचांगे तयार करणारे ज्योतिषी, 
करणग्रंथांत मुख्यतः याच्याच पायावर प्रहगणिताची उभारणी केली असल्यानें, 
आपल्या पंचांगांत याचा उपगोग करतात; यामुळें उत्तरेंतही याचा पुष्कळ प्रचार 
आहे. जन्मपत्रिका, वर्षेफलें, इत्यादींत यांचा प्रयोग करतातच; पण शेकडों उत्तरी 
ऐतिहासिक लेखांतहो याचा निर्देश आहे. जुन्या साधनांत प्रायः याच्या 
गतवर्षांचा उल्लेख असतो; पण कधीं कधीं वर्तमान वर्षांचाही प्रयोग आढळतो. 


हा काल कोणीं, केव्हां व कसा सुरू केला, त्याशीं शक, शकनृप किंवा 
शालिवाहन यांचा संबंध केव्हां व कसा जोडला गेला इत्यादि प्रश्न विचारणीय 
आहेत. या कालाचा शालिवाहन राजाशी जोडलेला संबंध फार प्राचीन नाहीं. 
अशा संबंधाचा सवेप्रथम उल्लेख विजयनगरच्या बुक्क राजाच्या शक १२७६ 
च्या दानपत्रांत येतो. त्या पूर्वीच्या ताम्रशिकाशासनांत शक-दाकनृप-शक- 
नृपति-काल-संवत्‌-वर्ष-वस्सर इत्यादि प्रकारें या कालाचा निदेश आढळतो. 
पैकीं शह. ५५६ व ५०० या कालच्या बदामी चाठक्यांच्या लेखांत 
:< शकानामपि भूभुजां समासु ' व “ शकनृपतिराज्याभिषेकसंवत्सरेषु ' असे 
उठ्ठेख आहेत. यापूर्वीच्या कालनि्देशाचे € शकनृपति * शब्दाशी संबंध असलेले 
सव लेख बनावट असल्यामुळें त्यांचा येथें विचार करतां येत नाहॉ. सुमारे 
शा. ५०० मध्यें रचिळेल्या वराहमिहिराच्या पंचसिद्धांतिका ग्रंथांत ' ४२७ शक 
काळ? असा निर्देश आहे. या पूर्वीचा असा एकही ग्रंथ किंवा लेख 
आढळत नाहीं को, जो प्रामाणिक असूनहो ज्यांतील निर्दिट कालाशीं “ शक- 
'शकनृप ? शब्दांचा संबंध जोडला आहे. परंतु क्षत्रप, महाक्षत्रप व. कुषण 
वैक्लीय राजे यांचे असे कांहीं लेख व नाणीं मिळतात कों, ज्यांवर एका विशिष्ट 
. .कालगणनेचे नुसते आंकडें ( उ. नाणीं ) किंवा * वषे ) शब्दासह आंकडे घातले 
आहेत. प्रस्तुतचे आंकडे राज्याभिषेक वर्षांचे नव्हत हें त्या निर्देशांतील संख्या . 
३ पासून ३१० पर्यंत वाढत गेल्या आहेत यावरून स्पष्ट होतें. हे सवे आंकडे 


५० संशोधकाचा मित्र 


एकाच विशिष्ट कोलगणनेंताल आहेत असं धरलें तरच सवे लेख व नाणीं यांचा 
मेळ बसतो. क्षत्रप व महाक्षत्रप हे शक होते, पण सार्वभौम नव्हते. तेव्हां त्यांनीं 
हा काल सुरू केला असणें संभवत नाहॉ. उलट कुषणवंशीय कनिष्क, हुविष्क 
व वासुदेव हे महापराक्रमी असून सावभोमही होते. शिवाय त्यांचे अनुक्रमें ३ ते 
२४, २८ ते ६० व ७४ ते ९८ पर्यंतचे कालनिरदेश असणारे लेख सांपडतात 
या तिहॉपैको कनिष्क महाप्रतापी असून त्य़ाच्य़ाच लेखांत प्राचांनतम काल- 
निर्देश आहेत. तेव्हां हौ कालगणना कनिष्कानेंच सुरू केळी असावी. दक व 
कुषण हे सामान्यतः एकाच काळों हिंदुस्थानांत आले व त्यांची मूळ 
चसतिस्थानेही जवळ जवळ होतों. यामुळें त्या सर्वांना शक नांवाने संबोधिले 
असण्य़ांचा संभव आहे. कांहीं शतकें गेल्यानंतर या गणेनस रक काल, राक 
नृपतिकाल, इत्यादि नावें मिळाली. आपण विक्रम संवताविषय़ीं पाहिलेंच आहे 
कों, प्रथम त्यास कृत, नंतर मालव व फार उशौरा विक्रम हें विशेषग लावल 
गेलें. विशेषतः विक्रमाचा संबंध. त्या संवताशी जोडला गेल्याचे पाहिल्यावर 
दक्षिणेतील लोकांनाही शककालाचें नातें कोणत्या तरी राजाशी जोडावे असें 


चाटून त्यांनीं शालिवाद्दन राजाशी त्याचा संबंध जोडिला असावा ( सह्याद्रि 
फेब्रु. १९४४ ), 


शहर 
: 'यास सुहूर, सूर किंवा अरबी सन अथवा मृगसाल म्हणतात. याच्या 
नांचाची व्युत्पत्ति निश्चयानें सांगतां येत नाहो. पण अरबी भाषेंत शुहूर हँ 
हूर या मासवाची शब्दाचें बहुवचन आहे. तेव्हां त्याचा योगिक अथे 
महिन्यांचे ( महिन्यांस महत्त्व असलेलें ) वर्ष असा होईल. पण व्यवहारांत 
तसं दिसत नाहो. उंठट यांत महिन्म्नांस मुळींच महत्त्व नाहो. हें वर्ष सौर 
मानाचें अर्थात्‌ ३६५ दिवसांचे असून याचा आरंभ दर वर्षी सूर्य सगनक्षत्रांत॑ 
शिरतांना होतो ( जुनी पद्धत २३,२४ किंवा २५, मे, नवी पद्धत ५,६ किंवा ७ 
जून ). यांतील माहेने हिजरी गणनेतील अर्थात्‌ चांद्र किंवा मोहरमादि 
असल्याने याचा प्रत्येक नवीन वषोरंभ हिजरी तारखांच्या दृष्टीने १० ,११ किंवा 
१२ दिवस उशौरा होतो. उदाहरणाथ, एक सुहूर वर्ष मोहरम पहिळीस सुरू 
झाले तर त्यापुढचें सुदूर वषे ११,१२ किंवा १३ मोहरमला सुरू होईल. अशा 
तऱ्हेने कोणतंही सुहूर वषे घेतलें तरी त्याच्या आरंभो आलेल्या 'पदिल्या दर्हा 


६. कालगणना ११% 


बारा तारखा पुन्हा त्याच वषोच्या शेवटीं येतात. अक्षया वेळा संशय राहूं 
नये म्हणून आरंभीच्या तारखांपुढे अव्वळ साल व शेवटच्या तारखांपुढे 
अखेर साळ अशी शाब्द्योजना सामान्यतः करीत. असा विशेष उल्लेख 
नसेल तेथें तारखा आरंभींच्य़ा को अखेरच्या हें संदभावरून ठरवावे लागते! 
आणि अन्य गमकें न मिळाल्यास तारखा वषाोरंभोंच्य़ा कां वर्षांतोंच्य़ा हे 
अनिर्णित राहतें. * 

हौ कालगणना कोणीं व केव्हां सुरू, केली याविषयीं निश्चित माहिती 
नाहो. पण हिचा आरंभ फसली गगनेच्य़ा तत्त्वावस्च झाला असल्यास ह्चिं 
पहिले वर्ष हि. ७४४ मोहरम १ अथोत्‌ २६ मे १३४३ रोजीं मृगनक्षत्रावर 
सुरू झालें असलें पाहिजे. मात्र या वेळी हिचेही ७४४ वें वष सुरू झालें असें 
ग्रहीत धरल्याने हिचे इसवीमध्यें रूयांतर करतांना हिच्य़ा वषात ५९९ 'क्रिंवा 
६०० मिळवावे लागतात. या वेळीं मुहम्मद तुध्लक दिललोस राज्य करीत 
होता व त्याचा निदान नामधारी अपतल दक्षिणवर चालु होता. इकडे अला- 
उद्दोन हसन बहमनी स्वतंत्र होण्याची खटपट करीत होता. तेव्हां फसली' 
वर्ष ज्याकरितां : पुढें सुरू करण्यांत आलें त्यासाठींच दक्षिणेंत सुहूर 
सन सुरू झाला असावा. जिन 

आतां यापुढें प्रथम सुहूर सनाचा उद्लेख करण्यासाठीं ज्या अरबी अंक- 
वाचक शब्दांचा प्रयोग करतात ते वणानुक्रमानें देऊन नंतर याच्या विशिष्ट 
प्रयोगांविषयीं चचा करतो. 


अर्वा ४ खम्स ५ सबेन ७७ 

अरबैन ४० खम्सेन ५० सलास ३ 

अलफ १००० तिसा ९ सलासीन ३० 7 
अदर १० तिसेन ९० समान ८ 

अठारीन २० ,मसा-मिअत्‌ १०० समानीन ८० 
इसने-इसनेन' २ मया-मिअतैन २०० सित्त ६ 

इहिदे १ सब्रा ७ सित्तेन ६० ? 


पत्रांमधून या सनाचा आंकड्यांत उल्लेख कचितच येत असेल. असा निश्चित 
उल्लेख माझ्या तरी आढळण्यांत आलेला नाहीं. सामान्प्रतः याचा उल्लेख वर: 


१ हें रूप अगदीं क्वचित्‌ फमानें व नाणीं यांवर आढळून येते. र 


३१२ संशोधकाचा मित्र 


दिळेल्या अंकवाची अरबी शब्दांनी केला जातो. तो करतांना “ अंकानां वामतो 
गतिः? हा नियम गेल्या चार-पांचशे वर्षात हिंदुस्थानामध्ये सांपडलेल्या कागद- 
पत्नांतून आलेल्या उल्लेखांत सवेत्र पाळला गेला आहे. प्रथम अंत्य( एक )- 
स्थानीय आंकडा, मग उपांत्य( दशक )स्थानीय आंकडा, नंतर तिसरा रात- 
स्थानीय आंकडा, मग चोथा सहस्त्रस्थानीय आंकडा अशा क्रमानें आंकड्यांचा 
निदेश होतो. उदाहरणार्थ १३४५ हें साल सांगावयाचे असेल तर खमुस 
च अँब्रेन व सलास मया व अलिफ असा उल्लेख करतील. मराठी व॒ फार्सी 
कागदपत्रांतील शेकडो उल्लेख अशा तऱ्हेने केळे आहेत. पण प्राचीन कालॉ 
याच्या उलट स्थिति असावी. तेव्हां ..* अंकानां सव्यतो गतिः' हा नियम 
अमलांत होता. उदाहरणार्थ, अरेबियन नाइट्सचें अरबी नांव १००१ रात्री 
१अलिफ लेला व लेला ) असें आहे. 

याचा उपयोग जुन्या साधनांपैको आदिलशा 


फरकाने फारूकी, फासी व मराठी फर्मानें, खुर्दैखतें व मिसळली यांत सरसंहा 


केलेला आढळतो. विशेषतः जमीनीचे इनाम, नोकरांचें चेतन व बदली, 
द्रव्य गोळा/करण्याचे हक्क इत्यादि बाबतींत अर्थात्‌ जमिनीचे पीक व त्यापासून 
मिळणारा पैसा यांचा जेथें जेथे संबंध तेथे तेथें या .सनाचा हटकून उपयोग 
केला आहे. थोडक्यांत सांगावयाचें तर लइकरी हाल्चालोंव्यतिरिक्त .सवे 
करणी याचा निदेश आढळतो. याचा उल्लेख करण्याचा मूळ व खरा,हेतु वर 


सांगितलेले व्यवहार, शेवटच्या पिकांची काढणी-मळणी, फाळाभरणी इत्यादि 
झाल्यावर चालू व्हावे अथात्‌ जम 


हीन लागणीच्या दृष्टीनें नव्या वर्षांपासून सुरू 
व्हावे हा होता. यामुळेंच फर्मानांतून यांच्या प्रयोगाची सुरवात “ अझ अशुहूर 


सनहृ ' अशा शब्दांनी करून अरबी अंकवाचौ शब्दांत त्याचा निर्देश 
करतात. पुढें या प्रयोगास मामुली स्वरूप येऊन सुहूर सनाचा उद्लेख करणें ही 
एक रूढोच होऊन बसली. पण याचा महसुलाशी घनिष्ठ संबंध आहे हें 


एका फारूको फमोनांतील झट्टर सनह्द अलफुल्महसूल्यिह २ या प्रयोगा- 
चरून स्पष्ट होते. 


उपयुक्त फमानांच्या अखेरीस हिजरी सन, तारोख व महिना यांचा उल्लेख 
असतो. बहुत्तेक ठिकाणी शुद्र व हिजरी यांचा मेळ बसतो. पण कांही 
'ठिकाणों असे आढळले आहे को, दोघांचा मेळ न बसतां हिजरी सन एक 


हो, .निजामशाही व थोड्या, 


६ कालगणना १५१३ 


किंवा अधिक वर्षांनीं पुढें असतो किंवा सुहूर सन हिजरीच्या मागें असतो 
उदाहरणाथ, शिवचरित्रसाहित्य खंड २, ले. २६७ मध्यें सुहूर सन १०४२ व 
॥हिजरा सन १०५२ जमादिलावल १७ असे कालोललेख भाहेत. सु. १०४२ च्या 
जमादिलळावल महिन्यास हिजरी साल १०५१ येते आणि हिजरी १०५२ 
सालच्या जमादिलावल महिन्यास सुहूर १०४३ येतो. मुधोळच्या घोरपडे 
घराण्याचा इतिहास या ग्रंथाचे शेवटां छापलेल्या क्र. १४ ते १९ पर्यतच्या 
फमानांत सुहूर १०६८ आणि हिजरी १०८१ जमादिलाखर १५ अस्ते 
कालाह््ख आहेत. सुहूर १०६८ जमादिलाखर १५ शों जुळता हिजरी 
सन १०७८ येतो आणि हिजरी १०८१ जमादिलाखर १५ शीं जुळणारा 
सुर सन १०७१ येता. या फरकाचा अर्थ येवढाच करतां येण्यासारखा आहे 
का, हिजरी कालोल्रेख फर्मान केव्हां सुटळें हें सांगतो, तर सुहूर कालोल्लिख 
त्यांतील आर्थिक किवा वतनी व्यवहार केव्हां घडला म्हणून धरायाचें तें 
दशावता. तात्पये सुहूर व हिजरी अशा दोन्ही सनांचा कागदांत उल्लेख 
असल्यास त्याच्या कालनिश्वितीसाठीं सुहूर सनाचा विचार करण्याची 
आव्यकता नाहॉ. 


शिवचरित्रसाहित्य (शिचसा) खंड ४, ले. ६९२ मध्यें सा. ( सुहूर ) सन 
१०८६ व शके १५९८ असा उल्लेख आहे. अशा तर्‍हेनें प्रथम सुहूर सन व 
हजार असे शब्द घाळून पुढें वषसंख्या दिल्याचे निदेश पुष्कळ आढळतात. कधी 
त्याच्या जोडीस वरच्याप्रमाणें आणखी एखाद्या कालाची वषेसंख्या असेल तर 
कधीं शिचसा खंड ४, ले. ६९३ प्रमाणे नसेल. अक्या प्रत्येक ठिकाणी सुहर सन 
असा प्रयोग असला तरी पुढील आकडा फसली वषीचा असतो हें निश्चित झाले 
आहे. एरवी जोड उल्लेखांची संगति लागत नाहो. वरच्याच उल्लेखांत हा. १५२९८ 
शीं जुळते सुह्ृूर वष १०७७, पण फसली साल मात्र १०८६ येतें. म्हणून 
अश्या निदेशांतील आकडा फसली वर्षांचाच धरावा लागतो. शिचसा खंड ४, 
ले. ६९४, प्र. ४५ वर “ सुपा सन हजार १०९४ सन २८ जुल्स वाला ' असा 
उल्लछख आह. यथ २८ जुलूस अथातू आरगजेबाच २८ व राज्यवष सांगितलें 
आहे. याशीं जुळता इसवी सन १६८४-८५ येतो व फसली सन १०९४ येतो. 
तेव्हां येथे फसली सनच विवक्षित आहे. शिचसा खंड ४, ले, ६९५ व 
छे. ६९७ यामध्यें तर अनुक्रमें सा सन हजार १११० फसली लो ईल व 

सं.मि.८ 


११७ संश्योधकाचा सित्र 


सा सन ११३५ फसली असे उलेख असल्याने तेथें फसली वर्षे विवक्षित 
असल्याविषयी दांका राहात नाहीं. पहिल्या उछठेखांत लो इल असा तुकी वषाचा 
उल्लेख आहे. या वषोशी जुळणारे इसवी वषे १७०० हे येतें व त्याशी जुळणार 
फसली वषे १११० येते. तात्पथ्रे अशा उल्लेखांत सुहूर हा शब्द असला तरी 
वषैसंख्य़ा आंकड्यांत सांगितली असल्यानें तो आंकडा फसली वषे दाखवितो 
हे निश्चित समजावें. 

शिचसा खंड ४, ले. ७०९ मध्ये ' सु आवन सन १०४९ असा उल्लेख 
असून असे शेकडो निद्‌रा इतरत्र आले आहेत. येथील आंकडा फसली सनाचा 
आहे हें पाठीमागील विवेचनावरून तर निश्चितच ठरतें. या वेळीं सुहूर 
सन १०४० चालू असल्यामुळें आबैन हा शब्द सुहूर सनाचे शेवटचे दोन 
आंकडे दर्शवितो असे धरलें पाहिजे. अर्थात्‌ या . पत्राच्या इंप्रजी तारखेत 
मुद्रणदोष झाळा असून मागील दोन पत्रांच्या तारखांचे हाक व इसवी 
यांतील रूपांतरंही चुकली आहेत. शिचसा खंड ४, ले. ६९१ मध्यें 
“ सुप सला[सी]न सन हजार ३९ ? असा उल्लेख आहे. येथेही हजार ३९ य़ा 
निर्देशाने फसली सनच .ग्रहीत घरला पाहिजे. त्या वेळीं त्याशी मिळता सहूर 
सन १०३० येतो. म्हणून येथे सलासीन शब्दाने सुहूर सनाचे शेवटचे दोन 
आंकडे विवक्षित आहेत. याच पद्धतीने विचार केला म्हणजे भा. इ. सं. मंडळ 
इतिवृत्त शा. १८३४, पू. १२९ वर आलेला ' १५५(४)९ क्षय सुप सन समान 
सन १०३७? असा कालनिदेश आला. आहे त्यांत समान हा शब्द सुहूर 
१०२८ चा शेवटचा आंकडा दरोवितो आणि १०३७ हा फसली सनाचा 
उद्धेख आहे हे स्पष्ट होतं. श. १५४९ क्षयशीं जुळणारा फसली १०३७ आहे. 


शिचसा खं. ४, ले. ७३० मध्यें कालाचे दोन निर्देश आहेत. पैकी 


शेवटच्या उल्लेखांत वर्षाचा निर्देश सन १०७१ असा आहे. हा निदेश हिजरी 
सनाचा आहे असे नेहमीच्या अश्या प्रकारच्या उल्लेखांच्या परिपाठावरून 
धरण्यास हरकत नाहीं. आरंभीचा कालनिर्देश “ सुपा अबी सन हजार 


१०४१ असा आहे. पुर्ण, सातारा किंवा कोकण या बाजूंस मिळालिल्या 


कागदांत असा उल्लेख आला म्हणजे अर्बा शब्द्‌ सुहूर सनाच्या उल्लेखांतील 


(तनधी आंकडा व * सन हजार १०७१ ' हा निदेश फसलो सन दाखवितो 
ह, आपण न्‌ ज्ञ निव 
ग क मानता. झढयाजे या ठिकाणीं सुहूर सन १० ६४वफ 


,५॥॥ १, 


६ कालगणना ३१५ 


सन १०७१ आहे असें आपण समजर्तो. पण त्या समजुतीप्रमाणे या निर्देशाचा 
विचार करूं लागलां तर एक अडचण येते. महाराष्ट्रांत चाळू असलेल्या सुहूर 
व फसली या दोन सनांत ९ वषांचे अंतर असतें. येथें तर ७ वर्षांचे अंतर 
आहे. तेव्हां सुहूर सनाचा उल्लेख बरोबर आहे असें धरलें तर फसली सन 
१०७३ असा लिहावयास पाहिजे होता. पण पत्रांत दोन्ही ठिकाणीं १०७१ 
असाच फसली सनाचा उल्लेख आहे. तेव्हां सुहूरचा “ इसने ' असा उल्लेख 
करावय्रास पाहिजे होता असे म्हणावें लागेल. एवंच मामुली पद्धती प्रमाणे 
विचार कल्यावर दोन उल्लेखांपेकौ कोणत्या तरी एका सनाचा उल्लेख चुकला 
असें म्हटलें पाहिजे. उत्तरेतील फसली दक्षिणेतील फसलोपेक्षां दोन वर्षानी 
लहान आहे, या पत्नांतील फसली सनाचा उल्लेख उत्तरी पद्धतीचा आहे असे 
«मानलें तर दोन्ही उल्लेख एकमेकांशीं जुळते आहेत असें ठरेल. कारण उत्तरेतील 
फसली व दक्षिणेतील सुहूर यांमध्ये ७ वर्षांचे अंतर पडतें व तितकेच अंतर 
या पत्रांतील सुहूर सन व फसली सन यांत आहे 


या युक्तीने या पत्राचा निकाल लागून कालनिदेशांत विरुद्धता नाहीं असें 
* ठरेल; पण दुसऱ्या एका पत्रांतील कालनिदेशांचा विचार केला तर वरील 
युक्ति चूक आहे असें दिसून येईल. ऐतिहासिक फार्सी साहित्य खंड १, ले. ३ 
यांत कालाचे दोन निर्देश आहेत. पैकी आरंभी ' झुहूर सनह अलफुळ- 
महसूलियह? असा उल्लेख असून शेवटी “सनह सित्त व अलफुलू-हिजरिय्यतुल- 
मुस्तफविस्यह सनह १००६ ? असा अक्षरी व आंकड्यांत दुहेरी निर्देश आहे. 
पहिला उल्लेख सुहूर सनाचा व दुसरा हिजरीचा आहे हें उघड आहे. हिजरी 
- सन कोठेंही एकच प्रकारचा आहे हें सांगावयास नकोच. हि. १००६ ला 
- जुळता असा सुहूर सन आपल्या पद्धतीप्रमाणे ९९८ हा येतो. पण प्रस्तुत 
पत्रांत १००० असा अक्षरी उल्लेख आहे. हिजरी १००६ ला जुळता दक्षिणी 
फसली सन १००७ व उत्तरी १००७५ येतो. दक्षिणी फसली व येथील सुहूर 
सन यांत ७ वर्षांचे अंतर येतें. पूर्वोक्त पत्रांतही सुहूर व फसली यांमध्यें 
3 वरषांचेंच अंतर पडतें. तेव्हां या पत्रांतील सुहूर व पूर्वोक्त पत्रांतील सुहूर 
हे एकाच प्रकारचे असावेत. या दोन पत्रांतील फसली मात्र दक्षिणेतील 
फसलीच धरला पाहिजे. एरवी दोन्ही पत्रांतील सुहूर सनांच्या उल्लेखांचा 
मेळ बसवितां येत नाही. उत्तरोक्त पत्रांत ' महसुलाचा ' असे एक विशेषण 


4१६ संशोधकाचा मित्र 


सुहूर सनाला लावलेले आहें. या विशेषणा'चा अर्थ येवढाच दिसतो कॉ, हा 
सुहूर महसुलाच्या सोयीसाठीं सुरू केला असावा. हा सुहूर खानदेंद्यांतील 
फारूकी- सुलतानांच्या ताब्यांत असलेल्या प्रदेशांत चालत असावा असें 
प्रकाशित दुसऱ्या पत्रावरून निश्चयाने म्हणतां येते. पहिल्य़ा पत्रावरून 
निश्वयानें म्हणतां येणार नाहा. कारण पहिलें प्रकाशित पत्र खास फारूकी 
राजवटींतील नाहो. ते राज्य बुडाल्यानंतर सुमारें ६० वर्षांनीं लिहिलेलें आहे. 
सारांश फारूकी अमदानींत एक निराळा व नवीन सुहूर सन चालू होता 
असा तर्क करतां येतो. या तकोला पुष्टि देणारे असें आणखी एक पत्र 
श्री. रावेरकर राजे देशमूख यांच्या संग्रहांत (क्र. ९५) आहे. सबंध पत्र 
महत्त्वाचें नसल्यानें जरूर तेवढा भागच येथें देतो. ' राजीनामा बेस्मी मोक- 
दमांनी व रयान देहाये प्रा रावेरी सुबे खानदेस सूर सन सलास सन १०७० 


कारने लेहोन दिधला येसा जे ! येथें १०७० हा फसली व सलास (- १०६ ३) 


हा सुहूर आहे हें मागील दोन पत्रांच्या आधारानें सांगतां येतें. 

या तीन पत्रांतील सुहूर सन फारूकी .सुलतानांनीं आपल्या राज्यांत सुरू 
केला असल्यास तो केव्हां हा पुढील प्रश्न आहे. दक्षिगतील सुहूर सन हि 
७४४ मोहरम १ किंवा इ. १३४२ मे २६ या दिवशीं म्हणजे मुहम्मद तुध्ठ” 
काने देवगिरी राजधानी करण्याच्या सुमारास सुरू झाला असावा असा माझा 
तक आहे आणि ७४५ हें सुहूर सनाचें आरंभवष म्हणून घरले होतें असा समज 
आहे. हि. ८११ हें साल असें आहे कॉ, याचा आरंभ इ. १४०८ मे २७ ला 
म्हणजे सुमारें ६५ सोर वषीनीं किंवा ६७ चांद्र वरषीनी होत आहे. या सालीं 
या परत्नांत आलेला फारूकी सुहूर सन चाळू झाला असें मानून त्य़ाचें साल 
3 घर्ले गेळें असे समजलें तर दक्षिणेतील सुहूरचें साल या वेळीं ८०५ 
ह्‌ अत असल्यानं फारूको सुहूर दक्षिणी सुहूरपेक्षां २ वर्षीनीं मोठा ठरेल. 


या वर्षी खानदेशांत नवीन सुहूर गणना सुरू करण्यास कांहीं कारण घडले 
आहे को काय हेंही पाहिलें पाहिजे. हि. ८११ (इ.7१ ४५८१)! 
सुमारास दक्षिणंतील १२ वर्षांचा दुर्गादेवीचा दुष्काळ नुकताच संपला 
होता, त्यानंतरचे हें पहिलेंच साल होतें असें म्हण 
चसुळी करावयास सुरवात झाली असणें शक्य 
' सारा वसूळ केया असेल व महसुलाचे वषहो न 


तां येतें. या सालीं नव्यानेच 
आहे. पहिल्या वर्षी कांडी 
यानें सुरू केलें असेल. तेव्हा 


६ कालगणना ११७ 


हि. ८११ मध्यें फारूकी सुलतानांनी एक नवीन सुहूर सन सुरू केला असें 
सध्या ग्रहीत धरण्यास हरकत दिसत नाहो 

दिळीचे सुलतान, मुघल सम्राट हुमायून, अकबर व जहांगीर; तत्समकालीन 
बंगाल, सिंध, काश्‍मीर आणि दक्षिणेतील निजामशाही सुलतान यांपेकीं 
कांहींच्य़ा कांहीं नाण्यांवर फो शुहूर सनह असे शब्द घाळून पुढ आकड्यात 
किंवा अरत्री शब्दांत नाणें पाडल्याचा काल दिलेला असतो. येथें शुहूर 
सन म्हणजे हिजरी सन असेंच सर्व विद्वानांनी ग्रहीत धरलें आहे. ज्या 
वेळीं या सुलतानांपैकी एखाद्याचे नाणें हिजरी सनाच्या दृष्टीनें तो मेल्या 
नंतरच्या काळांत पडते तेव्हां त्यास सृत्यूत्तरचें नाणें म्हणण्याचा प्रचात आहे. 
या “ शुहूर सनह ? शब्दांचा शुहूर कालगणनेश्ीं कोणीही संबंध जोडलेला 
नाहीं. पण निजामशाही सुलतानांच्या नाण्यांवर . आलेले उपयुक्त शब्द्‌ 
निजामशाही प्रदेशांत सुहूर सनास असलेलें महत्त्व लक्षांत घेतां, शुहूर 
कालगणनाच ददीवीत असावे असा माझा कयास आहे. मात्र येथील शुहूर 
सनाची संख्या.आंकड्यांत दर्शविलेली असते. 

सप्तर्षि 
चा सप्त्षीशी लावलेला संबंध, रातकांचे आंकडें सोडून फक्त शेवटचे 

दोन आंकडे लिहिण्याची पद्धत, ज्योतिषशास्त्रांत येणारे याचे उल्लेख, काऱमार 
च॒ पंजाबांतील पहाडी मुलूख यांत याचा असलेला प्रचार इत्यादि कारणांवरून 
यास सप्तर्षि, लौकिक, शास्त्र, पहाडी किंवा कच्चा संवत्‌ अगर काल अशा 
नावें मिळाली आहेत. भागवत, विष्णु इत्यादि पुराणें व वृहत्संहितादि ज्योतिष- 
ग्रंथ यांत अशी कल्पना सांगितली आहे कों, आकाशांतील सप्तर्षि तारकापुंज 
एकेका नक्षत्रांत एकेक शतक्र राहून २७०० वषात एक नक्षत्रचक्र पुर करती व 
दुसऱ्या चक्रश्रमणास सुरवात होते. वस्तुतः सप्तपांना अशा प्रकारची गति 


१ मला पुढील सुलतानांच्या नाण्यांवर हे शब्द आढळलं दिल्ली > मुहम्मद 
बिन साम १ ला, शम्सुद्दीन इल्तुत्मिश, रक्‍नुद्दीन फौरूझ, रश्चिय्या, अलाउद्दीन 
मस्कद, नासिददीन महमूद, मुहम्मद तुध्ळक; बगाल - धयासुद्दान इवझ; 
सिंध र सेफुद्दीन अल्हसन कलंघ; कोारमार > शचुल आबिदीन, हंदरशाह 
इसनद्याह, मुहम्मदशाह, फतहशाह; अहमदनगर ( दक्षिण ) >्‌ बुह्ांन, मुतेजा. 


9.0 
रद १ 


_ सांपडले आहेत. 
शह. 1 


११८ संशोधकाचा मित्र 


नाहीं हें कमलाकर भट्टादि कित्येक जुन्या विद्वानांनी नमूद करून ठेविलें असलें 
तरी या कालाचा प्रचार अजूनही चालू आहे. व्यवहारांत विशिष्ट शतकांतील 
कितवे वष चाळू आहे येवडेंच नमूद करीत असले तरी ग्रंथांतरीं विशेषतः 
उत्तरीय पंचांगांत याचो आरंभापासून विशिष्ट काळापर्यंत किती वर्षे झाला 
हें सांगण्याचा प्रघात आहे. कारसोरमध्ये याचा प्रारंभ कालियुग संवतानंतर २५ 
वर्षांनीं झाला असें मानीत असले तरी पुराण व ज्योतिष ग्रंथांत याची सुरवात 
काळयुग संवतापूर्वी झाली असल्याचें सांगितलें आहे. विक्रमसंवत्‌ १८५० च्य 
पंचांगांत वि, सं १८५०, शक १७१ ५ आणि सप्तर्षि संवत्‌ ४८६९ अते आंकड 
दिले आहेत. अर्थात्‌ सप्तर्षि संवतांतून ३१५४ उणे केले असतां शकवर्ष येतें 
सप्तर्षि संवताचे फक्त दोनच आंकडे सांगितले असल्यास त्यांतून ५४ 
उणे केळे किंवा ४६ मिळविले म्हणजे शकाचे दोन किंवा तीन आंकडे 
मिळतील उ. सै ( चंबा पंजाव ) येथें मिळालेल्या लेखांत कालियुग ४२७० 
च शास्र वष ४५ असे उद्लेख आहेत. ४२७०-३१७२-१० ९१ शक आणि 
४५ मधून "५४ उणे केले किंवा त्यांत ४ ६ मिळविले म्हणजे शेवटचे दोन 
आकडे ९१ होतात (लिस्ट १ ४५०). याचा वषोरेभ चेत्र शुद्ध प्रतिपदेस होतो 
च महिने पूर्णमांत असतात. याचें वर्ष बहुधा वतमान व क्वचित्‌ गत ' असते. 
हक्क याचा प्रचार कारमीर व त्याच्या आसपासचा डोंगराळ प्रदेश यांतच 
आणि त्यांतही ज्योतिषशास्रांत आढळतो. अश्बीरूनीच्या वेळो याचा प्रचार 
झुलतानपर्यंत झाला होता असें दिसतें. या कालाचा उल्लेख असलेले लेखः 
कारमोर, चंबा व मंडी हीं संस्थाने आणि पंजाबमधील कांगडा जिल्हा यांत 


1 नीट पत्ता लागत नाहो. त्याविषयी 
र तर एवढेंच निश्चयाने म्हणतां येईल 
नें हा सुरू केला, हा काल व त्याच्या 


असल्यामुळें तो निकामी झाला. 
बाकोच्या तीन लेखांत अनुक्रमें विकम १२०२९ 

ग्र र्ट 
3३ सोमवार, विक्रम १२६६ व सिंह ९६ मारी- 


आहे ( लिस्ट १३८१ 3) 
च सिह ३२ आश्विन वद्य 
"क 


६ कालगणना ११९ 


शीर्ष झुद्ध १४ गुर्वार आणि विक्रम १३२० हिजरी ६६२, वलभी ९४५ 
व शिंह १५१ आषाढ वद्य १३ रविवार असे उल्लेख आळे आहेत. तसर्‍या 
निदेंशांतीळ विक्रमवर्षे कार्तिकादि धरलें तर चेत्रादि कवा आषाढाद 
विक्रम १३२१ येईल आणि तिन्ही निदेशांतील विक्रमकाल व सिंह वष 
यांमधील अंतर ११७० होईल. अथात्‌ सिंह वषे अधिक ११७० म्हणज 
चैत्रादि विक्रम काल आणि सिंह वषें अधिक १०३७५ म्हणजे हक काल यईल. 
याचा प्रारंभ आषाढ शुद्ध १ या दिवशीं होत असावा. याचा प्रचार फक्त 
काठेवाडांत आणि तोहि थोड्या प्रमाणांत होता. याचा निदेश असलेले फक्त 
सात लेख उपलब्ध असून पैकीं तिहोंवर सिंह संवत्‌ असा स्पष्ट निदराह्ा 
नाहो. याचा सर्व प्रथम निदेश ३१ व्या सालचा व अखेरचा १५१ व्या वषाचा 
आढळतो ( लिस्ट १४६० व १४६६ ). 


ज्_ सेर त 
ल्युकिडि 
इ. पू, ३२३ मध्य अलेक्झांडर संल्यानंतर त्याच्या संनापतांमध्य आधकारा- 
विषयीं भांडण झालें व सेल्युकस निकेटॉोर यानें सीरिया, बक्टरया इत्य़ादि 


पूवकडाल प्रदशात आपल राज्य स्थापून इ. पू. ता. १ आक्टांबर ३१२ य़ा वषा 


आपला स्वतंत्र काल चालू कला. हा बंक्टियांत सुरू हाता व तेथाल ग्राकाचा 
सत्ता कावूल, पंजाब इत्याद प्रदणशांवर चालत असल्यान त्या प्रदेशांत उपयुक्त 
कालाचा प्रचार झाला असण संभवनाय आह. विदेशी सत्ताधाऱ्यांचे असं 
कित्येक खराष्ट्री लख आहेत का ज्यांत एका अनाोळखा कालाचा उल्लख असून 
सेल्युकिडि गणनेंतील महिने निदाराल आहत. अथात्‌ कालहा विदेशा असला 


पाहज, मग ता संल्याकाड असेल [किंवा आणखा कांणता. असल ् 
दशे, 
ष्‌ 0/7/0 

ह्‌ त्र 


हा ठाणेश्वर य्रेथाील बस वशा सहापराक्रमा राजा श्राहष यान सुरू कला अस : ् 


समजतात. पण ज्या लेखांत या संवताचा निदेश आहे अस म्हटल जात त्यांपैक 
'एकांतहा कालोळखाशी ह्षांचें नांव 'निगडित केल्याचे आढळत नाह. अस 

सल तरी अल्बारूना विक्रमादित्यानंतर ६६४ वषाना हष झाला अस आपण 
एका कारमारां पंचागात वाचल्याचे सांगतो. नपाळचा राजा अशुवमन्‌ याच्या 
एका लेखांत ' संवत्‌ ३४ प्रथम पांष झुक्क २ असा कालांनदरा आला आह 


७” 


१२० संशोधकाचा मित्र 

अल्बीरूनीच्या मताप्रमाणे वतमान वि. ६६४ किंवा इ. ६०६ मध्यें खरोखरच 
हर्ष शक सुरू झाला असें ग्रहीत धरून उपथुक्त कालनिर्देश ह्षेकालाचा आहे 
असें मानळें आणि ब्रह्मसिद्धांताप्रमाणें गणित करून पाहिलें असतां इ. ६ ट्ट 
मध्यें षौष मास अधिक पडतो असें दिसून आलें. तेव्हां इ. ६०६ > ० हर्ष 
काल हें समीकरण वसले. अथात्‌ हषे कालांत ६० ६ मिळविले असतां इसवी 
येतो हें उघड झालें. याचा सर्वप्रथम उल्लेख बंसखेडा येथील लेखांत संवत्‌ २२ 
असा आला असून अखेरचा उद्लेख पंजोर लेखांत संवत्‌ ५६३ किंवा 
"६२ असा केला आहे (लिस्ट १३८५, १ ४२१ ). तेव्हां याचा 
साडेपांचशेहून थोडी अधिक वर्षे उपयोग चालू होता असे दिसतें. याचा 
प्रसार नेपाळ, युक्त प्रांत, पंजाब, बुंदेलखंड, विहार व ओडीसा, राजपुताना, 
मद्रास इलाख्याचे उत्तरेकडील जिल्हे व बंगाल येवढ्या मोंठ्या प्रदेशांत झाला 


होता असत्या त्या प्रदेशांत मिळालेल्या लेखांवरून म्हणतां येते. 


हिजरी 
हिजरत या शब्दाचा अरबीमध्य़ें “ निष्कमण ! असा अथ आहे. ज्या 
दिवशीं मुहम्मद पेगंबरानें शत्रुभयाने मक्केंतून मदिनेस निष्कमण केलें त्या 
दिवसापासून या कालाची गणना सुरू झाली असं समजत असल्यानें यास 
हिजरत, हिजरिय्य़ह ३. म्हणतात. या प्रसंगाची गणितागत तारीख १५ जुले 
६२२ इ. ही असून परंपरागत तारीख १६ जुळे ६२२ इ. हो येते. याचें 


४ ह. कक 2 ख्ऊ च, (9 
वेत पूर्णपणें चांद्रमानाचें असल्यानें एक वषे कर्धी ३५४ तर कघो. ३५५ 
दिवसांचे होते. 


च्या वर्षांचे प्रत्येकी ३५४ दिवस धरीत 
२०--११)- १०६३१ 

२५४इंडे इतके दिवस 
हिंदू कालगणनांतील महिने सामान्यतः 


दिवस अर्थात्‌ याच्या मर च 
होतात. या गणनेतील व बहुतेक 


६ कालगणना १२९१ 


येतो. अश्या' प्रकारे बत्तीस किंवा तेहतीस वर्षांत हिजरो महिना बारा महिने 
मागें गेल्यानें पुनः आरभोंच्य़ा हिंदू महिन्यांत येऊन पडता आणि ३२ किंवा 
३३ वर्षांचे एक चक्र परे होतें. उदाहरणाथ हश. १५६४ व १५६५ या दोन 
वर्षी चेत्र व मोहरम हे महिने एकमेकांशीं जुळते होते; तर श. १५६६-१५६८ 
या तीन सालांत चेत्र व सफर हे महिने एकमेकांशीं जुळते होते. अश्या तऱ्हेने 
मोहरम महिना मागें जात जात श.१५९६ सालीं म्हणजें ३३ व्य़ा वषा पुन्हा 
त्र महिन्याबरोबर आला आणि नंतर पुन्हा शा. १६२९ मध्यें अथात्‌ ३४ व्या 
वर्षी चैत्र सहिन्यावरोबर आळा. या सवौचा निष्कषे असा कॉ, एखाद्या 
हिजरी वर्षा्शी जुळतें शक किंवा इसवी वर्ष अंदाजानें सांगणें शक्‍य होत नाहीं. 
त्यासाठीं गणितच करावें लागतें. हिजरी वषोशीं जुळते इसवी वर्षे काढण्याच्या 
दोंन रीती आहेत. दिलेल्या हिजरी वर्षातून त्याचा देव उणे करून बाकाोंत 
६२१- ५४ मिळविले असतां हिजरी वषोशीं जुळतें इसवी वषे येईल. उदाहरणार्थ, 

३१८ हिजरीशीं जळतें इसवी वषे ( "3१६ - "टे -- ६२१ ५४२ 
२९३१८. ६२१ - ५४-३९ . ५०४- १९३९ - ५७४- ३९ - ७४- ) १९००९ 
हें येते. पण हो ढोबळ रीत झाली, अधिक सूक्ष्म रीत अशीः- हिजरी वष 
महिने व दिवस यांस दशांश अपूर्णाकाचें रूप देऊन त्यास - ९७०२२५ नीं 
गुणावे व गुणाकारांत ६२१ . ५४ ही संख्या मिळविली असतां इसवी वषे, महिने 
च॒ दिवस येतील, 


पुढें हिजरी वर्षारंभाशीं जुळत्या इंग्रजी तारखांचें कोष्क दिलें आहे. 
त्यावरून कोणत्याही हिजरी तारखेस इंग्रजी तारीख कोणती येते हें 
काढणें फार सोपें जाते. उदाहरणाथे हि. १३११ रजब ९ शीं जुळती 
इसवी तारीख कोष्टकांच्या साह्याने काढतां येते ती अशीः-हि. १३११ साल 
इ. १८९३ जुले १५ ला सुरू होतें. १५ जुलेंला १८९३ इसवी वर्षारंभापासून 
(१८१--१४ >) १९५ दिवस होतात. ९ रजबला हि. १३११ च्या 
वषषौरंभापासून (१७७--९-) १८६ दिवस पूर्ण होतात. अर्थात्‌ 
इ. १८९३ जानेवारी १ पासून हि. १३११ रजब ९ पर्यंत १९५-- १८६ - 
३८१ दिवस होतात. यांतून इ. १८९३ चे ३६५ दिवस उणे केले म्हणजे 
खालीं १६ दिवस राहतात. म्हणून १६ जानेवारी १८९४ हो इष्ट इसवी 
तारोख आली. 


१२२ संशोधकाचा मित्र 

पुढें दिलेल्या तबत्याच्या साह्याने इष्ट वार काढणें असेंच -सोऱे की 
कसें तें पहा. १ ३११ मधून ३० नों भाग जाणारी सर्वांत मोठी संख्या 
१२९० हो उणे केलो म्हणजे खालीं २१ उरतात. १२९० व ठ 
यांना सामान्य अक्षर क असून रजब व क यांना सासान्य अश्या दुसऱ्य 
रकान्याच्या वारनिदर्शक भागांत मंगळवारांसमार २, ९, १६, २३ इ. तारखा 
येतात. तेव्हां ९ रजबला मंगळवार आला. ी 

. हिजरी सनांतोल तारखस इसवी सनाची कोणती तारोख यईल तें काढ- 
ण्याची पद्धति वर दिळा. पण या सनांताल तारखद्यां जुळणारी हिंदू मि 
काढणें इतके सोपें नाहो. त्यासाठीं मोठा हिशेव करावा लागेल, पण ढोबळ 
मानानें कशी काढतां येईल ते येथें विशद करतों. समजा आपणांस हि. १० 
राखाळ १२'ा हिंदू मित कोणती असेल हें काढावयाचें आहे. हिजरी 
चषारंभदिनांच्या कोष्टकाप्रमाणें १ 
इ. १६८१ जानेवारी ११ ला सुरू 
१६०२ येऊन महिना पोष व मा 
मोहरमपासून दहावा महिना अ 


होतं. या इंग्रजी सनाशो जुळतें शक वर्ष 
घ या दोहोंपैकतो एक येतो. पण राव्वाल 

सल्यानें शव्वाल मांहिना चालू असण्याच्या 
चेळीं श.१६०३ हें वर्ष येईल. साबत दिलेल्या काष्टकांत दश. १६०३ की. 
चत्राशों जुळता सुसलमाना महिना रविलावल येता. पण सुढल्या पद 
शे. १६०४ सालीं चेत्राशी जुळणारा महिना रविलाखर येत असल्यान 
र. १६०३ मध्यें किंवा १ ६०४ र्‍या आरंभी अधिक मास आला असळा 
पाहिजे, अधिक मासाच्या कोष्टकाप्रमाणें शा. १६०४ त चेत्र महिना अधिक येत 
आहे; येवढेच नव्हे तर हश. १६० ३ मध्यें आश्विन अधिक असून पोषाचा कि 
आहे. तेव्हां आपले काम यवढेंच उरले काँ रविलावल्शो जुळता चेत्र असेल 
तर शव्वालश जुळता महिना कोणता येईल तें काढावयाचे. रांबळावळपासू् 
आठवा महिना शब्वाल येता आणि चेत्लापासून आठवा निज आश्विन येतो” 
तेव्हां हि. १०९२ सत्वाल्शॉ जुळता काळ हक १६०३ आश्विन असा काम 
सुसलमानी मांहन्याचा तारीख सामान्यतः एक दिवस, क्वचित्‌ दोन व आ 
करचचित्‌ तीन दिवस हिंदू मिताच्या मागे किंवा त्याच दिवशों असते. तेव्हां 
शब्वाल १२ ला बहुधा शु. 


किंचा शु. १२ च येईल, जंत्रीप्रमाणे शुद्ध १३ येत आहे. 


०९२ हिजरा साल (> हि. १०९२ मोहरंम १) 


>. > . ट्र षत 
१२, केचित्‌ शु. १४ आणि अगदी करचचितू शु. १* 


६ काळगणना ? १२३ 


शिचसा खं. ५, ले. ९१८ व आणखी दोन अप्रकाशित पत्रें यांत पुढील: 
कालोललेख आहेत. “ 
पत्राच्या आरंभीं . 8.४2. पत्राच्या शेवटी 
(१) सुपा सलास सन हजार १०१९ १ मोहरम सन हजार येकूनीस१०१९. 
(२) ,, सलास सन हजार १०२९ "५ जिल्काद सन हजार १०२९ 
(३) ,, सबा सन हजार त ताता 
प्रत्येक उल्लेखाच्या पूवीधीत आल्यासारखा निदेश एखाद्या कागदांत येतो 
तेव्हां त्यांताल आकडा दक्षिणी फसली सनाचा व आरंभीचा संख्यावाचक 
अरबी शब्द दक्षिणी सुहूर सनाच्या अखेरचे आकड्याचा निदर्शक असतो असा 
सामान्य नियम आहे. पण येथें दक्षिणी व उत्तरी फसली आणि दक्षिणी व 
खानदेशी किंवा फारूकी सुहूर यांपैकी कोणतीही जोडी घेतलो तरा ती 
विवक्षित नाहॉ असें दिसतें. कारण त्यांमधील अंतरे अशीं आहेत--- 
दक्षिणी फसली-दक्षिणी सुहूर - ९; उत्तरी फसली-दक्षिणी सुहूर - ११३ 
दक्षिणी फसली-खानदेशी सुहूर - ७; उत्तरी फसली-खानदेशी सुहूर - ९. 
पण वर कालोळलेख दिले आहेत त्यांत सहा वर्षांचे अंतर येतें. तेव्हां येथें 
फसंली सन विवक्षित नाहॉ एवढें निश्चित. राहतां राहिला हिजरी सन. तो येथें 
विवक्षित आहे असें धरल्यास पत्रांच्या मराठी इंग्रजी तारखा अशा येतात--- 
(१) श. १५३२ चेत्र शुद्ध १२२ इ. १६१० मार्च १६ 
(२) श. १५४२ आश्विन शुद्ध ७- इ. १६२० सप्टेंबर २२ 
(३) श. १५४५४६ इ. १ ६२३२४. 
हीं पत्रें खानदेंशांतील आहेत. तिकडे खानदेशी अथवा फारूकी सुहूर सन 
प्रचलित होता. येथेही तोच विवक्षित असेल अर्से ग्र्हीत धरलें तर वरील: 
तारखांशीं जुळते खानदेशी किंवां फारूकी सुहूर सन अनुक्रमे १०१३, १०२३ 
व १०२६1२७ असे येतील. यांचे शेवटचे आकडे दाखविणारे अरबी शब्द 
अनुक्रमें सलास, सलास व सबा हे असल्यानें येथें फारूको सुहूर व हिजरी 
असे दोन सन जोडीने विवक्षित आहेत असें समजलें पाहिजे. अर्थात येथें 
“सन हजार? या शब्दांनी आरंभ होणारा कालोल्लेख हिजरीचाच आहे, 
सामान्यतः समजतो त्याप्रमाणे फसलीचा नाहीं असें धरण्यास हरकत नाहीं. 


"३२४ संशोधकाचा मित्र 


आतां येथें हिजरी वर्षारंभीं असलेल्या इंग्रजी तारखांचें कोष्टक देतों व या 
कोष्टकांतील नोंदींचा अथे कसा करावयाचा ते दोन उदाहरणें देऊन त्य 
करतों. ७वी नोंद १७ ६३८ जा २२,१२;२ अशी आहे. हिचा अथे असा 
कॉ, हिजरी १५,१८,१९ हीं साळें अनुक्रमें इ. ६३८,६३९,६४० या वर्षी 
जानेवारी २३,१२,२ या तारखांस सुरू झालीं. ८ व्या नोंदींचा अथ असा 
को, २० व २१ हिजरी वर्षे इ. ६४० व ६४१ डिसेंबर २१ व १० ला सुरू 
'झाली. सवे नोंदींचा उलगडा असांच करून घ्यावयाचा आहे. 


१-६२२ जु १६,५ ६२-६८१ स २०,१० 
२-६२४ जू २४,१३,२ ६४६८३ आ ३०,१८,८ 
६-६२७ मे २३,११,१ ६७-६८६ जु २८:१८,६ 
९-६३० ए २०,९ ७०-६८९ जू २५,१५,४ 
११-६३२ मा २९,१८,७ ७३-६९२ मे २३,१३,२ 
'१४-६३५ फे २५,१४,२ ७६६९५ ए २१,१० 
१५-६३८ जा २३,१२,२ ७८२६२९७ मा ३०,२०,९ 
२०६४० डि २१,१० ८१२७०० फे २६,१५,४ 
२२-६४रे नो ३०,१९,७ ८४-७०३ जा २४,१४,२ 
२५६४५ ऑ २८,१७,७ ८७२७०५ डि २३,१२,१ 
२८-६४८स २०१७७४ ९०-७०८ नो २०,९ 
२१-६५१ आ २४,१२,२ ९२-५७१० आ २९,१९,७ 
२३४-६५४ जु २२,११ ९५-७१३ स २६,१६,५ 
३६६५६ जू ३०,१९,९ ९८-५७१६ आ २५,१४,२ 
२९२६५९ मे २९,१७,७ १०१२७१९ ज॒ २४,१२,१ 
४२-६६२ ए २६,१५४ १०४२७२२ जू २१,१०८ 
४५६६५ मा २४,१३,३ १०६२७२४ मे २९,१९,८ 
४८-६६८ फे २०,९ १०९२-७२७ ए २८,१६,५ 
७०-६५० जा २९,१८,८ ११२>७२३० मा २६,१५,३ 
५२-६५७२ डि २५७,१६,६ ११५२७३३ फे २१,१० 
५६२६७५ नो २५,१४,३ ११७-५७३५ जा ३१,२०,८ 
'५९-६७८ आ २३,१३,१ १२०२७३७ डि २९,१८,७ 


>> 


१२३२७४० नो २६,१५,४ 
१२६-५७४३ ऑ २५,१३,२ 
१२९-७४६ स २२,११ 
१३१२७४८ आ ३१,२०,९ 
१३४२७५१ जु ३०,१८,७ 
१३७२७५४ जू २७,१६,५ 
१४०२७५७ मे २५,१४,४ 
१४३-५७६० ए २२,११,१ 
१४६८७६३ मा २१,१० 
१४८४७६५ फे २७,१६,६ 
१५१५७६८ जा २६,१४,४ 
१५४७७० डि २४,१२३,२ 
१५७२५७३ नो २१,११ 
१५९-५७५७५ आ ३१,१९,९ 
१६२७५७८ स २८,१७,६ 
१६५२५८१ आ २६,१५,५ 
१६८०७८४ जु २४,१४,३ 
१७१-७८५७ जू २२,११ 
१७३२७८९ मे ३१,२०,१० 
१७६२५९२ ए २८,१८,७ 
१७९-७९५ मा २७,१६,५ 
१८२-७९८ फे २२,१२,१ 
१८५-८०१ जा २०,१० 
१८७-८०९ डि ३०,९०,८ 
१९०८०५ नो २७,१७,६ 
१९३८०८ आओ २५,१५,/४ 
१९६-८११ स २३,१२,१ 
१९९-८१४ आ २९२,११ 


२०१-८१६ जु २०,२०३ 


६ कालगणना 


२०४८१९ जू २८१७,६ 
२०७२८२२ मे २७५१६,४ 
२१०८२५ ए २४,१३,२ 
२१३-८२८ मा २२,११ 
२१५-८३० फे २८,१८,७ 
२१८-८३३ जा २७,१६,५ 
२२१-८३५ डि २६,१४,२ 
२२४८३८ नो २३,१२ 
२२६८४० ओ.३१,२१५१० 
२२९८४२३ स ३०,१८,७ 
२३२८४६ अ। २८,१७,५ 
२३५८४९ जु २६,१५,५ 
२३८८५२ जू २२,१२,२ 
२४१5८५५ मे २२,१० 
२४२८५७ ए ३०,१९;८ 
२४६८६० सा २८,१७,७' 
२४९८६३ फे २४,१३,२ 
२५२८६६ जा ९२२,११,१ 
२५५८६८ डि २०,९ 
२५७२८७० नो २९,१८;७ 
२६०२८७३ ऑ २५७,१६,६ 
२६३८७६ स २४,१३,२ 
२६६८५७९ आ २३,१२,१ 
२६९८८२ जु २१,११ 
२७१-८८४ जू २९,१८,८ 
२७४-८८७मे २८,१६,६ 
२७५७-८९० ए २५,१५,२ 
२८०-८९३ मा २३,१२,२ 
२८३-८९६ फे १९,८ 


१२५. 


3२६ संशोधकाचा मित्र 


२८५-८९८ जा २८,१७,७ 
२८८-९०० डि २६,१६,५ 
२९१२-९०३ नो २४,१२३,२ 
२९४-९०६ आ २२,१२ 
२९६-९०८स ३०,२०,९ 
२९९२९११ आ २९,१८,७ 
२०२-९१४ जु २७,१७,५ 
२०५-९१५७ जू २४,१४,३ 
३०८-९२० मे २३,१२,१ 
३११२९२३ ए २१,९ 
३१२-९२५ मा २९,१९,८ 
३१६-९२८ फे २५,१४,३ 
३१९-९३१ जा २४५१३,१ 
३२२२>-९२३३ डि २२,११ 
३२४-९३५ नो ३०,१९,८ 
२२७-९३८ आ २९,१८,६ 
२३२०-९४१ स २६,१५४ 
२२३२३-९४४ आ २४,१३,२ 
२२६>९४७ जु २३,११,१ 
३३९९५० जू २०,९ 
२३४१-२५२ मे २९,१८,७ 
३४४२९५५ ए २७,१५,४ 
२४७-९५८ मा २५,१४,३ 
. ३५०-२९६१ फे २०,९ 
२३५२-९६३ जा ३०,१९>३७ 
२५५-९६५ डि २८,१७;७ 
२५८-९६८ नो २५,१४४ 
२६१२९७१ ऑओ २४,१२,२ 
३६४-९७४ स २१ “पो द 


३६६-९७६ आ ३०,१९,९ 

२६९९७९ जु २९,१७;७ 

२१७२-९८२ जू २६;३१५,४ 
२७५-९८५ मे २४,१३,३ 

३७८९८८ ए २१,११ ध् र 
३८०२९९० मा ३१,२०;९ र 
२३८३-९९३ फे २६,१५,५ | 
३८६-९९६ जा २५,१४,३ 
२८९९९८ डि२३,१३,१ 
३९२-१००१ नो २०,१० 
२९४-१००३ ऑ ३०,१८,८ 
३९५-१००६स २७,१७,५ 
'४००-१००९ आ २५,१५४ 
'५०२-१०्परन्ज २३५११३२ 
४०६१०१५ जू २१,१० 
४०८१०१७ मे ३१०,२०,९ 
४११-१०२० ए २५,१५७,६ 
४१४-१०२३ मा २६,१५,४ 
४१५७-१०२६ फे २२,११ 

४१९-१०२८ जा ३१,२०,९ | 
४२२-१०३० डि २९,१९,७ 


४२५-१०३३ नो २६,१६,५ 
४२८१०३६ ऑ २५,१४,३ 
४२११०३९ स २३,११ 
४२२३-१०४१ आ ३१,२१,१० 
४२६-१०४४ जु २९,१९० ,८ 
४२९-१०४७ जू २८,१६,५ 
४४२-१०५० मे २६,१५,३ ; 
४४५-१७२ ए.२३५१२,२ 


4 . “9 


४४८२-१०५६ मा २१,१० 
४५०१०५८ फे २८,१७,६ 
४५२३-१०६१ जा २६,१५,४ 
४५६-१०६३ डि २५,१३,२ 
४५९-१०६६ नो २२,११ 
४६११०६८ ऑ ३१,२०९ 
४६४१०७१ स २९,१७,६ 
४६ ७२-१ ०७४ आ २७,१६,५ 
४७०२१ ०७७ जु ९५,१४, ४ 
४७३१०८० जू २२,११,१ 
४७६१०८३ मे २१,१० 
४७८१०८५ ए २९,१८,८ 
_ ४८११०८८ मा २७,१६,६ 
४८४१०९१ फे २२३,१२)१ 
४८७१०९४ जा २१३११ 
४८९१०९५ डि ३१,१९,९ 
४९२-१०९८ नो २८,१७,६ 
४९५-११०१ ऑ २६,१५,५ 
४९८२-११०४ स २३)१२,२ 
५०१११०७ आ २२,११ 
५०२३२११०५९ जु ३१,)२०,१० 
५०६१११२ जू २८,१८,७ 
५०९-१११५ मे २७,१६,५ 
७५१२-२१११८ ए २४,१४,२ 
५१५११२१ मा २२,१२,१ 
५१८११२४ फे १९,७ 
५२०११२६ जा २७,१५७,६ 
५२३-११२८ ढि २५,१५,४ 
५२६११३१ नो २२३,१२,१ 


॥; अध. 


श्् 
६ कालगणना 


. ३२७ 
५२९-११३४ आ २२,११ 
५२१११३६ स २९,१९,८ 
५२४-११३९ आ २८,१७,६ 
५३७२-११४२ जु २७,१६, ४ 
५३४०-११४५ जू २८,१२३२,२९ 
५४३११४८ से २२,११ 
५४५-११५० ए ३०,२०,८ 
५४८११५३ मा २९,१८,७ : 
५५१-११५६ फे २५,१३,२ 
५५४-११५९ जा २३,१२ 
५५६११६० डि ३१,२१,१० 
५५९११६३ नो ३०,१८,७ 
५६२-११६६ ऑ २८,१७,५ 
५६५११६९ स २५,१४,४ 
५६८-११७२ आ २२३,१२,२ 
५७१११७५ जु २२,१०८ 
५७२३२११७५७ जू ३०,१९,८ 
५७६११८० मे २८,१७,७ 
५७९-११८३ ए २६,१४,४ 
५८२-११८६ मा २४,१२३२,२ 
५८५११८९ फे १९,८ 
५८७-११९१ जा २९,१८,७ 
५९०-११९३ डि २७;१६,६ 
५९३-११९६ नो २४,१३,३ 
५९६११९९ आओ २३,१२,१ 
५९९-१२०२ स २०,१० 
६०१-१५०४ आ २९,१८,८ 
६०४-१२०७ जु २८,१६,६ 
६०७-१२१० जू २५,१५,२ 


२८ संशोधकाचा मित्र 


६१०-१२१३ मे २३,१३,२ 
६१३-१२१६ ए २०,१० 
६१५१२१८ मा ३०,१९,८ 


६१८-१२२१ फे २५,१५, ४ 


६२१-१२२४ जा २४,१३,२ 
६२४-१२२६ डि २२,१२ 
६२६१२२८ नो ३०,२०,९ 
६२९-१२३१ ऑ २९,१८,७ 
६३२-१२३४ स २६,१६,४ 
६२५१२३७ आ २४,१४३ 
६३८१२४० जु २३,१२,१ 
६४१-१२४३ जू २१,९ 
६४३१२४५ मे २९,१९८ 
६४६-१२४८ ए २६,१६,५ 
६४९१२५१ मा २६,१४ ३ 
६५२-१२५४ फे २१, १० 
६५४१२५६ जा ३०,१९ ८ 
६५५७-१२५८ डि २९३१ ८,६ 
६६०१२६१ नो २६,१५४ 
६६३-१२६४ आओ २४ १३,२ 
६६६-१२६७स २२१० 
६६८-१२६९ आ ३१,२०.९ 
१०१-१२७२ जु२२,१८,७ 
६७४१२७५ जू २९ १५,४ 
६७५४७२१२७८ से २५.१४ ३ 
६८०१२८१ ए २२,११,१ 
६८३-१२८४ मा २०,९ 
६८५१२८६ फे २७,१६,६ 
१८८-१२८९ जा २५,१४,४ 


६९१-१२९१ डि २४,१२,र 
६९४१२९४ नो २१,१० 
६९६-१२९६ ऑ ३०,१९,९ 
६९९१२९९ स २८)१६ 
४०२-१३०२ आ २६,१५,४ 
७०५१३०६ जु २४,१३,३ 
४०८२-१३०८ जू २१,११ 
४७१०-१३१० में ३१,२०,९ 
४१३-१३१३ ए २८,१७,७ .”* 
४१६-१३१६ मा २६,१६,५ 
४१९-१३१९ फे २२,१२ 


४२१२-१३२१ जा ३१,२०,१० 


७२४-१३२३ डि ३०,१८,८.* 
४२५-१३२६ नो २७,१५७,५ 
४२०-१३२९ आओ २५,१५, ४ 
४२३-१३३२ स २२,१२,१ 
४७३६-१३३५ आ २१,१० 
४७२८-१३३७ जु ३०,२०९ 
७४१:-१ २३४० २७,१७,६ 
४७४४-१२४३ मे २६,१५,४ 
७४२-१३४६ ए २४,१३,१ 
४५०-१३४९ मा २२,११ 
४५२-१३५१ फे २८,१८,६ 
४५५१३५४ जा २६,१६,»५. 
७५८-१३५६ डि २५,१४,३ 
१६१-१३५९ नो री) 
७६२-१३६१ ऑ ३१,२१,१० 
७६६-१३६४ स २८,१८,७ 


७६ ९२१ ३६७ आ २८,१६,५ द 


७७२-१३७० जु २६,१५,३ 


_ ७५७५-३१ ३७३ जू २३,१२,२ 


७७८-१३५७६ में २१,१०, 

'७८०२-१३५७८ ए ३०,१९,७ 
'७८३२३३८१ मा २८,१७,६ 
'७८६-१३८४ फे २४,१२,२ 
७८९२१२३८५७ जा २२,११ 

७९१-१३८८ डि ३१,२०,९ 
२७९४२-१३९१ नो २९,१५७,६ 
७९५७:-१३९४ आ २५७,१६,५ 
<००>१३९७ स २४,१३,३ 


“<०३-१४०० आ २२,११,१ : 


<०६-१४०३ जु ९१,१०«, 

८०८२२१४०७० जू २९९७१ ८,८ 
<११-१४०८ मे २७,१६,६ 
<१४-१४११ ए २५,१३,३ 
<१५७२-१४१४ मा २३,१३२,१ 


.<८२०-१४१७ फे १८.८ 


<८२१२-१४१९ जा २८,१५७,६ 
<२५-१४२१ डि २६,१५,५ 
८२८१४२४ नो २३,१३,२ 
८३१२१४२७ ऑ २२,११ 
८२३२३२१४२९ स ३०,१९,९ 
<३६-१४३२ आ २८,१८,७ 
८३९१४३५ जु २७,१६,५ 
८४२१४३८ जू २४,१४,२ 
४५२१४४१ मे २२,१२,१ 
<४८२२१४४४ ए २०,९ 
८५०२>१४४६ मा २९,१९,७ 
सं.मि.९ १ 


६ कालगणना 


८५३१४४९ फे २४,१४,३ : 
८५६-१४५२ जा २३,१२,१ 
८५९-१४५४ डि २२,११ 
८६११४५६ नो २९,१९,८ 
८६४१४५९ ऑ २८,१५,६ 
<६७-१४६२ स २६,१५,३ 
८७०१४६५ आ २४,१३,२ 
८७३-१४६८ जु २१२,११ 
८७५१४७० जू ३०,२०,८ 
८७८२१५४५७३ मे २९,१८,७. 
८८१२-१४५६ ए २६,१५,४ 
८८४-१४५९ मा २५,१३,२ 
८८७-१४८२ फे २७,९ 
८८९८२२१४८४ जा ३०,१ ८,७ 
८९२-१४८६.डि २८,१७,५ 
८९५१४८९ नो २५,१४,४. 
८९८-१४९२ ऑ २३,१२,२ 


४ 


, ९०१२-१४९५ स २१,९ 


९०२३-१४९७ आ ३०,१ ९.८, 
९०६-१५०० जु २८,१७,७ 
२०९-१५०२३ जू २६,१४,४ 
९१२-१५०६ मे २४,११३,२ 
९१५-१५०९ ए २१,१०८ 


९१७१५११ मा ३१,१९,९ 


९२०-१५१४ फे २६,१५,५ 
९२९३२१५१५७ जा २४,१३,३ 
९२६-१५१९ डि २३,१२,१ 
£९२९-१५२२ नो २९०,१० 
: ९३१-१५२४ ऑ २९२,१८,८ 


१२९ 


३३० 


कळ ७ न१॥॥७/१५.१॥॥/ ३ 
11.17 (२.५५ ६१३ ५ 4 र 


९३४-१५२७ स २७,१५,५ 
२९३७-१५३० आ २५,१५,३ 
९४०१५२३ जु २३,१३,२ 
९४२-१५३६ जू २०,१०८ 
९४५-१५३८ मे ३०,१९,८. 
९४८-१'५९४१ ए २७,१ ७,६ 
९५१-१५०४४ मा २५,१५,४ 
९५४१५४७ फे २१,११ 
२९५६-१५४९ जा ३०,२०,९ 
९५९-१५५१ डि २९,१८,७ 
-९६२२-१५५४नो २६,१६,४ 
९६५१५५७ ऑ २४,१४,३ 
९६८१५६० स २२,११ 


. ९७०-१५६२ आ.३१,२१,९ 


२५३-१५६५ जु २९,१९,८ 
९५६-१५६८ जू २६,१६,५ 
९५४९-१५५७१ मे २६,१४,३ 
२८२-१५५७४ ए २३,१२ 
९८४१५७६ मा ३१,२१, १० 
९८४-१५५७९ फे २८,१७,५ 


* ९९०२१५८२*जा २६,१५,४. 


*२९३-१५८४ डि. २४, १३,२. 

९९६२-१५८७ नो २२,१० 

९९८-१५८९ ओ ३१,२०,९ 
१०२०१२१५९२ स २८,१७,६ 
१००४-१५९५ आ २५,१५४ 


१००५-१५९८ जु २५,१४,३ 
१०१ ०-१६०१ जू २२,११,१ ., 
१०१२-१६०४मे २०,९ 


* संशोधकाचा मित्र 


१०१५-१६०६ ए २९,१८,७ 
१०१८२-१६०९ मा २७,१६,६ . 
१०२१२-१६१२ फे २३,११,१ 
१०२४-१६१५ जा २१,१० 
०२६२>-१६१६ डि ३०,१९,९ : 
०२९-१६१९ नो २८,१६,६ 
०२३२-१६२२ आ २६,१५,४ . 
१०२३५-१६२५ स २३,१२,२ 
१०२३८२-१६२८ आ २१,११ 
१०४०-१६३० जु ३१,२०,९. 
१०४२३२०२०१ ६२३३ जू २८,१७,७ 
१०४६-१६३६ मे २६,१६,५ 
१०४९-१६३९ ए २४,१३,२ 
१०५२-१६४२ मा २२,१२ 
१०५४-१६४४ फे २९,१७,७ : 
१०५५७२>१६४७ जा २५,१७,५ 
१०६०-१६४९ डि. २५,१५,४ 


१०६२-१६५२ नो २२,१२;३१ 


१०६६-१६५५ आ २१,१० 
१०६८-१६५७स २९,१९,८ . 
१०५१-१६६० आ २५,१७,६. 
१०४४२१६६२३ जु २६,१५,४ 
१०७५-१६६६ जू २४,१३,१ » 
१०८०-१६६९ मे २२,११ 
१०८२२१६५७१ ए ३०,१९,८ 
१०८५-१६७४ मा. २८,१८,६: 
१०८८२१६७५७ फे २४,१३,२ :, 
१०९१-१६८० जा २३,११ : 
१०९२-१६८१ डि-३१,२१,१५ 


६ कालगणना . 


१०९६-१६८४ नो २८,१८,७ 
१०९९-१६८७ आ २८,१६,५ 
११०२-१६९० स २५,१४,२ 
११०५-१६९३ आ २३,१२,२ 
११०८२२१६९६ जु २१,१० 
१११०-१६९८ जू ३०,१९,७ 
१११३-१७०१मे २८,१७,६ 
१११६-१७०४ ए २५,१४,४ 
१११९-१७०५७ मा २४,१२,२ - 
११२२-१७१० फे १९,८ 
११२४२१७१२९ जा २९,१७,६ 
११२७-१७१४ डि २७,१६,५ 
११३०२१७१५७ नो २४,१३,३ 
१९१३२-१५७२०आऑ.२२,११,१ 
११३६२>१५७२३ स २०,९ 
११२३८-१५४२५ आ २९,१८,८ 
११४१-१५७२८ जु २५७,१६,६ 
११४४२१५७३१ जू २५,१३,३ 
११४५७-१५७३४ मे २३,१३,१ 
१११५०२१७३७ ण २०,१० 
११५२-१७३९ मा ३०,१८,८ 
११५५-१५७४२ फे २५,१४,४ 
११५८२१५७४५ जा २३,१३,२ 
११६१२१७४५७ डि २२,११ 
११६३-१७४९ नो ३०,१९,९,८ 
११६५७२१७५३ ऑ १९,१८,७ 
११५७०२१७५६ स २६,१५,४ 
११७३-१५५९ आ २५,१३,२ 
११५७६२१५६२ जु २२,१२,१ 


११५७९-१७६५ जू २०,९ 
११८१२-१७६७मे ३०,१८,७ 
११८४२१५७७० ए २७,१६,४ > 
११८५-१५७५७३ मा २५,१४,४ - 
११९०-१७५६ फे २१, ९ 
११९२-१५७५८ जा ३०,१९,८ 
११९५-१७८० डि २८,१७,७ 
११९८-१५७८३ नो २६;१४,४ 
१२०१२१५७८६ ऑ २४,१३,२ 
१२०४-१७८९ स २१,१० 
१२०६-१५७९१ आ ३१,१९९ 
१२०९-१५७९४ जु २९,१८,७ 
१२१२-१५७९७ जू २६,१५,५ . 
१२१५१ ८०० मे २५,१४,४ 
१२१८-१८०३ ए २३,१२,१ 
१२२१-१८०६ मा २१,११ 
१२२३-१८०८ फे २८,१६,६ 
१२२६-१८११ जा २६,१६,४ 
१२२९-१८१३ डि २४,१४,३ 
१२३२-१८१६ नो २१,११ 
१२३४-१८१८ आ ३१,२०,९ 
१२३७-१८२१ स २८,१८,७ 
१२४०-१८२४ आ २६,१६,५ 
१२४३-१८२७ जु २५,१४,३ 
१२४६-१८३० जू २२,१२ 
१२४८२-१८३२ मे ३१,२१,१० 
१२५१-१८३५ ए २९,१८,७ 
१२५४-१८२३८.मा २७,१७,५ 
१२५५७-१८४१ फे २३,१२,१ 


४८ 


१३२ संशोधकाचा मित्र 


१२६०२-१८४४ जा २२,१० . 
-१२६२२१८४५ डि ३०,२०,९ 
१२६५२१८४८ नो २७,१५७,६ 
१२६८-१८५१ आ २७,१५४ 
१२४१-१८५४ स २४,१३,१ 
१२७४-१८५७,आ २२,११ 
१२५७६-१८५९ जु ३१,२०,९ 
१२५७९-१८६२ जू २९,१८,६ 
१२८२-१८६५मे २७,१६,५ 


१२८५-१८६८ ए २४,१३,३ 


१२८८२१८५७१ मा २२३५११,१ 
१२९१२१८५७४ फे १८,७ 
१२९३२-१८७६ जा २८,१६,५ 
१२९६२१८५७८ डि २६,१५,४ 
१२९९-१८८१ नो २३,१२,२ 
१२३०२-१८८४ आ २१,१० 
१२३०४२१८८६ स ३०,१९ ,७ 
१२३०५२१८८९ आ २८,१७,७ 
* १३१०-१८९२ जु २६,१५,५ 
१३१२-१८९५ जू २४,१२,२ 
१२३१६-१८९८ मे.२२,१२,१ 
१३१९-१९०१ ए २०,१० 
१२३२२१-१९०३ मा ३०,१८,८ 
१२३२४-१९०६ फे २५, १४,४ 
१२२४-१९०९ जा २३,१३,२ 
३३२०-१९११ डि २२,११ 
१२२२-१९१३ नो ३०,१९,२ 
१२२३५>-१९१६ ऑ २८,१७,७ 
_१२३२८-१२१९ स २६,१५,४ 


१३४१-१९२२ आ. २४,१४,२ 
१२४४-१९२५ ज॒ २२,१२,१ 
१३४७-१९२८ जू २०,९ 
१३४९-१९१० मे २९,१९ ,७ 
१३५२-१९३३ ए२६,१६,५ 
१३५५-१९३६ मा २४,१४,२ 
१३१५८२१९३९ फे २१,१० । 


१३६०२२१९४१ जा २९,१९,८ 


१३६३-१९४३ डि २८,१७,६ 
१३६६-१९४६ नो २५,१५,३ 
१३६९-१९४९ आ. २४,१३,९ 
१३७२-१९५२ स २१,१०९ 
१२३७४-१९५४ आ ३०,२०,८ 
१२७७-१९५७ जु २९,१८,७ 


१३८०-१९६० जू २६,१५,४ ,. 


१३८३-१९६३ मे २५,१३,२ 
१३८६-१९६६ ए २२,११ 
१३८८-१९६८ सा ३१,२०,९ 
१३९१२-१९७१,फे २७,१६,४ 
१२३२९४-१९७४ जा २५,१४,३ 
१२९५७-१९५६ डि २३,१२,९ 
१४००-१९७९ नो २१,११ 
१४०२-१९८१ ऑ ३०,१९,८ 
१४०५>-१९८४ स २५७,१६,६ 
१४०८-१९८७ आ २६,१४,४ 
१४११२१९५९० जु २४,१ २३,९ 
१४१४-१९९३ जू २१,१० 
१४१६-१९९५ मे ३१,१९,९ 
१४१९-१९९८ ए २८,१७,६ 


६ कालगणना 


"९125 ७ 


1७ ७ (८ फ़ 


(आपर 


०४५७ 
००१४७७४ 
०९% 
०»७ 
०७१४ 
०४६ 
०४४ 


- 
र्त 


1९19111928 1८5] 1:>5)> "218 9 


२३] 8!)> (६८३२६ 1७ 1151120) 8153 

र 2 ध्ट ७ 6 

2 ५2 ट्ट 2४ : र 

9 2 > ०्ट - 0-1 य ् 
£& 12 ७८ झेटे ४७ ४७४७ ४७४ जे 

12 क थ्ट >$ ०& ट ठ 
2 &. “टे ७ र छ र 

५ ८ टे उदे ६४७४ > > ० 
०७६७ ०४६७ 
०»०७४ - ०४०४ 
०५%? ०»? 2 
०३$ ०६३ छू 
०" ०८2 र 
््््- ऱ् 
र टं ज्र 


१.१-..॥॥३५---८.॥॥५ ४७४ र्त 


संशोधकाचा मित्र 


मोहरम, शव्वाल 


अकण ७ प४॥७१ता ०१०७ 
-_ सफर, रजव "वकक ण्य पं हि, (३! 
रविलावल, जिल्हेज 2८% चक अ यांप 
रबिलाखर, रमजान २0.8 (0:१0५७॥--६, 1-0: /:- 
जमादिलावल यण प७त४£0/2.7.॥च क 
हि विडाखरजित्काद क ञ-".य £. १ (तट 
शाबान 91/22/०९७०) अ/ हय 
0) ४८ 3५ २२ '२९ रवि. सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र 
* ५ १६ २३ ३०, सोम मंगळ वुध गुरु आुक्र शाने | ग 
३ १० १७ २४ मंगळ वुध गुरु शुक्र शनि रवि साग 
४ ११ १८ २५ उथ गुरु - आुक्क$ शनि रवि सोम मंगळ 
५ १२ १९ २६ थुरू झुक्रत शोेनि रवि. सोम मंगळ बुध 
९.१२ ५२० २७ ७, 'ठुक्त दानि रवि सोम . मंगळ बुच गुर , 
७ १४ २१ २८ शनि रवि सोम मंगळ बुध गुरु युकी 


मुसलमानी महिने* १ 


हिंदू चैत्र व त्याशी जुळते त 
८१ ५,४८ श्‍ 


जे) >> 
चच-माहरम: ५५५,८८; ६२० 


२१३२,८५; ७१८,५०,८३; 
> <१; ९१३,४६,७८; १ 


०)१,४२,७६; ११०८,४१,७३; १२०६,३८,५१४ 
३२३०४,३६,६९; १४०१,३४,६६,९९; १५२३१,६४,९६; १६२९,६१,५४१ 
१५२६,५९,९२; १८२४,५७,८९; १९२२, र 

६२२३,५५,८८, 2२),५३,८६; ८१८,५१,८३; ९१ ६,४८,८१; १०१३, 


७८; १3११,४४,७६; १२०९,४१,७४; १३०६,२३९,७१; १४०४,२६,९ ४ 
२५०१,३४,६६,९९, 


व ह १६२२,६४,९७; १५७२९,६२,९४; १८२७,५९,५२९* 
चचन-राबेलावल : ५६१,९३; ६२६,५८,९१; ७२३,५६,८८; ८२१,५३/ 
८६; $१८,५१,८४; न १ ०१६,४९,८१; माकणी 00४0000000) १२११७४४, 


कया व अधिकमासनिद 


६ कालगणना १३ण 


$३०९,४१,७४; १४०६,३९,७२; १५०४,३७,६९; १६०२,३४,६७,९९; 
१७३२,६४,९७; १८२९,६२,९५. चेच-रबिलाखर: ५६३,५६; ६२८, 
६१,९३; ७२६,५८,९१; ८२४,५६,८९; ९२१,५४,/८६; १०१९,५१,८४३ 
१११६,४९,८१; १२१४,४७,७९; १३१२,४४,७७; १४०९,४२,७४; १५०७ 

३९,५७२; १६०४,३७,६९; १७०२,३५,६७; १८००,३२,६५,९७ चेच्र- 
जमादिलावलळ : ५६६,९९; ६३१,६४;९६; ७२९,६१,९४; ८२६,५९, 
२९१; ९२४,५६,८९; १०२२,५४,८७; १११९,५२,८४; १२१७,४९,८ २; 
१३१४,४७,७९; १४१२,४४,७७; १५१०,४२,७५; १६०७,४०,७२ १५७०५ 

३७,७०; १८०२,३५,६७; १९००. चेत्र-जमांदलाखर ५६९; ६०१ 

३४,६६,९९; ७३१,६४,९६; ८२९,६२,९४; ७२७,५७,९२; 3)०२९४,१७ 

८९; ११२२,५४,८७; १२१९,५२,८५; १३१७,५०,८२; १४१५,४७,८०> 
१५१२,४५,७७; १६१०,४२,७५; १७०७,४०,७३; १८०५,२८,७०; १ ९०३८ 
खरैच-रजव : ५५७१; ६०४,३६,६९; ७०१,३४,६७,९९; ८२२,६४,९७; 
२२९,६२,९४; १०२५,५०,९२; ११२५,५७,९०; १२२२,५५,८७; १३२० 

७२.८५; १४१७,५०,८२; १५१५,४७,८० १६१३,४५,७८; १७१०,४२, 
७५. १८०८,४०,७३; १९०५. चेच-शाबान: ५७४; ६०५७,२०,७२३ 
७०४,३७,६९; ८०२,३४,६७,९९; ९३२,६५,९७; १०२० ६२,९५, ११२७ 

६०,९२; १२२५,५७,९०; १३२२,५५,८७; १४२०,५२,८५१ १५१ >> भे 
८३; १६१५,४८,८०; १७१३,४५,७८; १८१०,४३,७६; १९०८. चत्न- 
रमजान : ५४४,५७५; ६ ०९,४२,७४; ७०५,४०,५७२; ८ ०५,२३७,७०; ९७०२, 
३५,६७; १०००,२२,६५,९७; ११३०,६३,७५; १२२८,६०,९२; १२२५, 
"५८,२९०; १४२३,५५,८८; १५२०,५२३,८५; १६१८,५१,८३; १५७१६,४८३, 
८१; १८१३,४६,७८; १९११. चेत्र-दाव्वाल : ५४५७,८०; ६१२,४५, 
७७;, ७१०,४२,७७५; ८०७,४०,७२; ९०५,२७,७०; १ ००३,२५,९८; 
११००,३३,६५,९८; १२३०,६२,९५; १२२८,६०,९३; १४२५,५८,९१; 
१५२३,५६,८८; १६२१,५३,८६; १७१८,५१,८३; १८१६,४८,८१३ 
१९१४. चैच-जिल्काद : ५५०,८२; ६१५,४७,८०; ७१२,४५,७७; 
<१०,४३,७५; ९०८,४०,७३; १००५,२१८,७०; ११०३,२५,९६८; १२००, 
3३,६६,९८; १२३१,६३,९६; १४२८,६१,९ ३; १५२६,५८,५१; १५६२२, 


र... १ २) गोट 


. जुन्या पोथ्या व ताम्रपट- 


. केन्या (कज्नि), पुरद्चादि-शि, आश्विन 


-येतो त्यास अधि, अधिक, प्रथम, मळ अथवा 


१३६ संशोधकाचा मित्र 
५६,८८; १५७२१,५४,८६; 


> य ल्हेज 
१८१९,५१,८४; ५१९१६. - चेच-जिल्हेज * 
५५२,८५; ६१७,५०,८३; 


9)५,४८,८०; ८१३,४५,७८; ९१०,४२,७५? 
१००८,४०,७३; ११०६,३८,७१; १२०३,३६,६८; १३०१,३३,६६,९८; 
१४३१,६३,९६; १५२८,६१,९४; १ 
५४,८६; १९१९, 


महिने, क्रतु, वार, तिथि, इत्यादि. 
महिने 

* चैत्रादि चांद्र महिने प्रसिद्ध आहेत. त्यां 
आहे. हों पर्यायनामें व यांचा स्‌ह्‌ र , 
शिलालेख यांत आढळतात ता अशॉ---१ चेच-मध- 

२ वेशाख-माधव. ३ ज्येष्ट-श.झुक्. ४ आषाढ-शुचि. ५ श्रावण-नभसू; 
सावन. ६ झादरपद-नभस्य, प्ोष्ठपद, भादो, कोर. ७ आश्विन-इंष; 
आश्वयुज, आसोज, कुवार, अज्ञेअश. ८ कार्तिक-ऊज. ९ मार्गशीप॑-सहसूः 
आपम्रयण, आग्रह्मयणिक, अगहन, अग्रण. १० पौष-सहस्य; तिष्य< 


११ माघ-तपस; माह. १२ फाल्गुन-तपस्य; फागन. याशिवाय चांद्र 
च सोर वषीचा मेळ घालण्यासाठी सुमारें तीन 


धोंडा मास म्हणतात व त्यापुढील 
महिन्यास द्वितोय किंवा निज मास हा संज्ञा आहे. 
तमिळ प्रदेशांत अनेक ठिकाणी सोर महिने 
त्यांस मेषादि राशींची व कांही ठिकाणीं अप 
बंगाल्यांत एक महिना पुढची म्हणजे वैशाखा दि नांवें देतात. दोन्ही "गोष्टींचा 
उल्गडा होण्यासाठी येथें कोष्टकच देतों-- 
मेष (मेडम), शि-चित्तेर, वैशाख 
हैषभ (एडवमू), वैका-गा-याशि, ज्येष्ठ ऐप्पशि, कार्तिक 
मिथुन ( मिदुनम्‌ ), आनि, आषाढ . वराश्चक (दृश्चिकम्‌), कार्तिंगे,मार्गशीषे 
( क्कंडकमू ), आडि, श्रावण घनुस्‌ ( धनु ), मागाळे, पौष । 
सिंह ( चिंगम्‌ ), आवणि, भाद्रपद मकर ('मकरम्‌), हे, माघ 


कुंभ ( कुंभम्‌ ), माशि,. फाल्युन 
1 . * * २ >. मीन (मौनम_), पंगुनि, चैत्र 


६२६,५९,९१; १७२४,५६,८९; १८२१७ 


न वर्षांनीं जो तरावा महिना 


तुला ( तुलम्‌ ), अप्पिशि-अप्पिशि .. 


कि कल 


च्या पर्यायनामांचाही एक संच 
ज,लक्षांत न येणारा कांहीं अपभ्रष्ट नार्वे 


चाळू असतांहो कांहीं ठिकाणी 
भ्रष्ट रूपांत चेत्रादि नांवें देतात व 


६ कालगणना ! १२७ 


उत्तरेंत व दक्षिणेंत चेन्नादि चांद्र महिनेच प्रचारांत असले तरी दक्षिणेतील: 
महिने अमांत, तर उत्तरंतील पूर्णिमांत असतात. . यामुळें प्रत्येक महिन्याचा 
शुद्ध पक्ष दान्हीकडे सारखाच राहिला तरी वद्य पक्षांत फरंक'पडतो, दक्षिणेतील 
चेत्रादि महिन्यांचे वद्य पक्ष उत्तरंत अनुक्रमे वेशाखादि महिन्यांचे बनतात.. 
मध्य युगामध्यें हिंदुस्थानांत बहुधा सववत्र दोन्ही पद्धति विकल्पाने चालत.. 
अवोचचौन कालीं उत्तरेत वावरणाऱ्या मराठ्यांनींही क्धाो कधी महिन्यांचा 
उल्लेख करतांना उत्तरी पद्धतीचा अवलंब केल्याचे आढळले आहे. म्हणून 
कोणत्याही लेखांतील कालनिदेशाचा विचार करतांना महिन्याचा उल्लेख 
कोणत्या पद्धतीचा आहे हें अवश्य पहावें लागतें. उत्तरी व दक्षिणी महिन्यांच्या. 
वद्य पक्षांत कसा फरक पडतो व झुद्ध पक्ष कसा एकच राहतो, हें खालोल: 
तक्त्यावरून नौट ध्यानांत येईल. | 


असांत पक्ष पोर्णिमांत अमांत पक्ष “ पौर्णिमांत 


| ७0 
फाल्युन फ्य र भाद्रपद : न 1 भाद्रपद 
हि! झुंड तै चेत्र ; जत | आश्विन 
चैत्र 1 वय -आश्चिन । क 
शुद्ध / ऐैशाख ह वि 1; कार्तिक 
वेशाख दद कार्तिक । व्या 
* - ज्येष्ठ धणेक > ] मागेशीषे 
जये 02 मार्गशीष (वद्य 
| आषाढ सो 
आषाढ पौष 9 
*९्वद्य «वद्य 
पन त १ श्रावण 2: | माघ 2 
श्रावण व्य माघ व्या ) 
॥ भाद्रपद '| फाल्गुन 
भाद्रपद य्य फाव्गन । य्युद्ध / 
वद्य ] आश्विन डू वद्य | चेत्र 


राजपुतान्यांत सांपडलेल्या शिवाजीच्या एका जन्मटिपणांत प्रतिकाराने 
फाल्गून वद्य ३ ही मिति जशीच्या तशी घेतली, तर दुसर्‍या एका टिपणांत; 
_ प्रातिकारानें फाल्गुन वद्याऐवजीं उत्तरी पद्धतीप्रमाणे चेत्र वद्य घातला आहे 

या पद्धतीचा स्वीकार केल्यावर असा एक प्रश्न येतो काँ, वद्य पक्षांतील: 
उपवास ( उ. महाशिवरात्रि ), धार्मिक विधि ( उ. महालय ) व उत्सव ( उ.. 


१ 


१ 


ज२८ संशोधकाचा मित्र 


"गोकुळ अश्मी ), हे पूर्णिमांत व अमांत महिने पाळणाऱ्यांमध्ये डू 
दिवशीं होतात कॉ कसें याचें उत्तर “नाहॉ? असें आहे. उ० पितृ-पंघरवडा 


अमांत मासपंथी भाद्रपदांत तर पूर्णिमांत मासपंथी आश्विनांत धरतात. तद्वतच 
इतरांविषयीं समजावें. दुसरा प्रश्न असा कौ, पूर्णिमांत मासपंथी अधिकाच्या 
पश्नाचा निकाल कसा लावतात १ त्याचें उत्तर असेंः-समजा की, हाक १८६७ 
साली खरोखरच अधिक चेत्र आला होता. श० १८६६ च्या फाल्गुन वद्य प्रति- 
पदेस पूर्णिमांत-मासपंथियांचा फाल्गुन संपून चेत्र सुरू झाला तो अमावास्येपर्यंत 


चालला. अधिक महिना दोन लागोपाठच्या संक्रातीमधाल दोन अमावास्यांनी 
२ भ र ब्र (>. 
"मयादित दिवसांचा असतो. नंतर चेत्र वद्य पक्ष अर्थात्‌ अधा चेत्र संपल्यावर . 
॥ यम झुद्ध व नंतर वद्य पक्ष यांनीं युक्त अधिक चेत्र आणि नंतर पुन्हा चेत्र ( 


- सुद्ध अथात्‌ बाकीचा अर्धा चैत्र घेतला. सामान्यतः ही पद्धति अंगिकारीत 
असले तरी कांह ठिकाणों अगदींच ढोबळ मान धरतात. अथौत्‌ वरील उदा- 
हरणांत पूर्णेमांत फाल्गुन संपल्यानंतर पूर्णिमांत अधिक चेत्र आणि नंतर 
'पूर्णिमांत निज चैत्र असा हिशेब करतात. 


अधिक व क्षय मास 

गणित ज्योतिषांत अधिक व क्षय महिने हा एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय 
ऱ्आाहे. हे. निरनिराळ्या सिद्धांतग्रंथांप्रमाणे तर निरनिराळे येतातच, पण 
एकाच सिद्धांतग्रंथांत दिलेल्या सूर्याच्या स्पष्ट व मध्यम अश्या दोन, मानाच्या 
गतोनी गणित केलें असतां निरनिराळे अधिक मास येऊं शकतात. अधिक्र किंवा 
क्षय मासाचें गणित करणें जिकारीचें असले तरी ते कसे येतात हें वणेन करणें 
सोपें आहे. हांच्या खगोलविद्येप्रमाणें पृथ्वी सूयीभावती फिरते हें सिद्ध झालें 
“असले तरी आपल्या जुन्या ज्योतिषग्रंथांत पृथ्वीभोवती सूर्य फिरतो किंवा 
.- आकाशांताल नक्षत्रवतुळांतून फिरता अस गरहीत धरलें आहे. सूयोला हें 


'नक्षत्रचक्त हिंडून पुरें करण्यासाठी जो वेळ लागतो त्यास सोर वषे म्हणतात 


आणि नंक्षत्रचकाचा बारावा हिस्सा म्हणजे एक रास चाळून जाण्यास जो वेळ 
'छागतो त्यास सौर मास अशी संज्ञा आहे. सूये ज्या क्षणीं एका राशीतून 
- सऱ्या राशीत प्रवेश करतो त्या क्षणास संक्रान्ति किंवा संक्रमणसमय 
म्हणतात. अर्थात्‌ दोन संक्रमणसमयांमधील अंतर म्हणजेच सोर्‌ मास होय. 
'चदास एथ्वीभोवतीं १२ फेऱ्या करण्यासाठी 


लागणाऱ्या कालास चांद्र वर्षे | 


येईल ती अशी-- 


६ कालगणना "३२९ 


*म्हणतात व॑ १ फेरी करण्यासाठीं लागणारा काल चांद्र मास होय. शुद्ध किंवा 


चद्य प्रतिपदेपासून अमावास्या किंवा पोर्णिमा संपेतोंचा काल अथात्‌ चांद्र मासि 
होतो. सार वषे चांद्र वषाहून मोठें असल्यानें सोर मासहो चांद्र मासाहून 
सामान्यतः मोठा आहे. सूर्यसिद्धांताप्रमाणे सोर मास २९ दि. ७ ता. ३८ मि. 
ते ३१८१५८२८ इतके आणि.चांद्र मास २९८७८२० तें २९८१९८३० इतके 
दिवस असतो. म्हणजे अगदीं क्रचित्‌ सोर मास चांद्र मासाहून लहान होतों. 
सामान्यतः एका चांद्र मासांत एकच संक्रांति येते; पण सुमारे तीन वरषोनी 


*असा प्रसंग येतो कौ, पुढील आकृतीप्रमाणे एक संक्रांति, एका चांद्र मासाच्या 


शेवटीं रोवटों येते आणि तिजपुढील संक्रांति, मध्यें एक चांद्र मास जाऊन नंतर 


-येणाऱ्या चांद्र मासाच्या अगदीं आरंभी आरंभां येते. संक्रातिविरहित असा 
'जो चांद्र मास त्यास अधिक मास संबोधून त्यास सामान्यतः पुढोल महिन्याचे 


नांव देतात. उलट कांही वर्षांनीं असा प्रसंग येतो को, पुढील आकृती प्रमा 
एक संक्रांति एका चांद्र मासाच्य़ा अगदीं आरंभी येऊन दुसरी संक्रांति त्याच 
चांद्र मासाच्या अगदीं शेवटीं येते. अशा वेळी त्या चांद्र मासाचा क्षय झाला 
असं समजतात. ग 
क्षय मास येतो तेव्हां त्याच्या मार्गे व पुढें थोडक्याच अवधींत एकेक अधिक 


मास येती मार्गर्शांषे, पोष व माघ यांखेराज इतर कोाणत्याहा महिन्याचा 


क्षय होत नाहो; उलट स्पष्ट मानाच्य़ा गणितांत वरोल तान महिने सहसा 
-अधिक येत नाहॉत; मध्यम मानांत सौर व चांद्र मासांची लांबी ठरीव ( अथातू 
सोर मास चांद्र मासापेक्षां नेहमींच मोठा ) असल्याने क्षय मास येत नाहांत 


फक्त अधिकच येतात इत्यादि मुद्दे लक्षांत ठेवणें अवरय़ आहे 


अधिक किंवा क्षय महिना दोन किंवा अधिक सिद्धांतांप्रमाणे एकाच वेळी 
आला तरी महिन्यांना नांवें देण्याच्या पद्धतींतील भिन्नतेमुळे एकाच महिन्यास 


लगतच्या दोन महिन्यांची नांवे येऊं शकतात. कशीं त दोन्ही नामकरणपद्धति 


देऊन विशद करतो. (१ ) मीनादि राशींत जे महिने सुरू होतोल त्यांस 


चैत्रादि नांवे द्यावी, ( २ ) मेषादि राशीमध्ये जे महिने संपतील त्यांस चेत्रादि्‌ 


नांवें द्यावी, ह्या त्या दोन पद्धति. यांची कोंष्टकरूपानें मांडणी करतां 


१४० संशोधकाचा मित्र 
_ 'मासारंभीं रास मास मासांतीं रास मासारंभॉं रास मास ऱ म 
:१ मीन चैत्र मेष ७ कन्या आआशिन तुला 
;२ सेष वेशाख  वृपभ ८ तुला . कार्तिक  दृश्चिक 
३वृषभ ख्येष्ठ मिथुन ९ वाश्चेक मार्गशीष . .धनुसू : 
४ मिथुन आषाढ कक १० धनुस्‌॒ पौष मकर 
५ कके श्रावण सिंह ११ मकर माघ कुंभ 
(६ सिंह भाद्रपद कन्या १२ कुंभ फाल्गुन . मीन 


या पद्धतींमुळे अधिक व क्षय मासांच्या नांवांत कसा फरक पडतो त 


>>, 


'पहा-अशी कल्पना करूं को, एका वर्षी ळ महिन्याच्या अमावास्येस संप. 


:सै महि प 3) ट> >-- तांच 
'सोर महिना व पुढील महिन्याच्या म्हणजे क्ष महिन्याच्या अमावास्येसही तांच 
भेष सोर महिना चाळू राहून तिसऱ्या ज्ञ महिन्याच्या सुरवातीनंतर तो संपतो. 


: "पहिल्या पद्धतीप्रमाणे मेष रास चालू असतांच क्ष व ज्ञ हे दोन महिने चाळ. 
झाले म्हणून त्यांस वेशाख हें नांव येईल, उलट दुसऱ्या पद्धतीप्रमाणे मेष 
. रास सुरू असतांच ळ व क्ष हें महिने संपतात. म्हणून त्यांस चैत्र हें नांव 


मिळेल. अर्थात्‌ एकाच क्ष या अधिक महिन्य़ास पद्धत्यनुसार वेश्याख व चैत्र ढी 
नांचे मिळतील. क्षय महिन्याचंही असेंच आहे. समजा, क्ष महिना चाळ 
असतांच वाश्चेक रास संपळी, धनहो लागून संपठी आणि मकर लागल्या” 
बर क्ष महिना संपला. पहिल्या पद्धतीप्रमाणे ज्ञ महिना मकर राशीत परू 
हात असल्यानें त्यास माघ हें नाव मिळेळ आणि क्ष महिना वाश्चिकेत सुर 
होत असल्यानें त्यास मार्गशीष हें नाव मिळेल. अर्थात्‌ येथें पौषाचा क्षय 
झाला असं होईल. उलट दुसऱ्या पद्धती प्रमाणें मकर चालू असतां क्ष महिता 


सपत असल्यानं त्यास पौष हें नांव मिळेल. आणि वृश्चिक चाळू असतां ळ... 
महिना संपत असल्यानें त्यास कार्तिक हें नांव मिळेल, अर्थात्‌ मार्गशीष क्षय 


७ (: 
समजला जाईल. यांचा अर्थ असा की, एकाच क्ष महिन्यास पद्धत्यनुसार 
अनुक्रम मागेशीषे व पोष हीं नांवें मिळून क्षय महिन्यास पौष व मार्गशीष 
>) मिळत र 
दी नांवे ल. आज सवंत्र सामान्यतः पहिली पद्धत प्रचारांत आहे. 


केला 


ब 


-> > 


३. 4>-. ५८ सका ८ > 


>> 


"५22 भौ... 


'पण ब्रह्मसिद्धांत व तदनुयायी भास्कराचार्य यांनीं दुसऱ्या पद्धतीचा पुरस्कार “१! 
1 आहे. तेव्हां ते प्रथम निज च नंतर अधिक मानीत होते को काय, त 


पाहिलें पाहिजे. ं वि ह्‌र ह, 
ह्दिः ताश्नशिळाशासनांत अधिक किंवा क्षय महिन्याचा निर्देश 


। ी शि 
भ » । (“र 
न्य १ £ हि डे ७१. १». 


६ कालगणना » ५४१ 


आला असेल तर त्याचा मेळ आहे को नाहों हे पाहण्यासाठी निरनिराळे 
सिद्धांत ग्रंथ, त्यांचो स्पष्ट व मध्यम माने आणि नामकरणाच्या दोनं पद्धति 
या सर्वाचा विचार केला पाहिजे. दोन्हो पद्धतीच्या अधिक व क्षय महिन्यांच्या 
आकृति अश्या काढतां येतील 


आधिक मांस . 
१ लो पद्धत २ री पद्धत 
मीन 
चैत्र ऱ््ळ णा ळ > चैत्र 
पम्स्प्प््स्म्म्म ल 
वेशाख रक्ष मेष क्ष > चेत्र 
र वं व 
चेशाख ज्ञ ज्ञ > वेशाख 
वृषभ 
क्षय मास 
१ ली पद्धत २ री पद्धत 
कार्तिक >ळ त ळ > कार्तिक 
वृश्चिक 
£ ल ल 
मागेशीष रक्ष घन क्ष > पोष 
व वं 
मकर, 2:11 2--- 
माघ ऱनज्ञ ज्ञ > मोघ 


“अधिक मासांचें परिंगणने करण्याच्या पद्धतींचा निर्देश वेदांगज्योतिषांत 
आहे. सूर्येचंद्रांच्या गतीची स्पष्ट व मध्यम माने इ. स. सुमारें ५०० पासून 
:ज्योतिषांत माहीत आहेत. पणं अधिक व क्षय मांसांच्या निश्चितीसाठी स्पष्ट 
मानाचा उपयोग ११ व्या शतकापर्यंत करीत होते कॉ नव्हते याविषयीं. शंका 
“आहे. श्रीपति ( श. ९६२ ) वं भास्कराचार्य ( श. १०२५ ) मात्र क्षय 
:मांसांचे निश्चित उल्लेख करतात. तेव्हां शकाच्या दहाव्या शतकांत ते प्रचलित 
झाले असें समजण्यास हरकत नाहो. श. ९७४ च्या देवळाली ( अप्रसिद्ध) 
'तोम्रपटांत त्या वर्षी स्पष्ट मानानें पोष क्षय असतांही त्याचा उल्लेख आहे 


८". आतां विविंध सिद्धांतांप्रमाणे येणाऱ्या अधिक व क्षय महिन्यांच्या याची 


1 1, 


(9 र, डी । 
व १॥४५.१.....). वि ह 


7.४ श्र 
र ५ शं 


१७२ संशोधकाचा मित्र 


खुढें देतों. या वापरतांना पुढील मुद्दे अवश्य लक्षांत ठेवावे. (१) प 
वर्षांचे बादस्पत्य वषचक्र सद्राखाळील सिद्धांतांविषयीं दिलेली माहितीः 
नेहमी विचारांत घ्यावो., (२ ) मध्यम मानाच्या गणितांत क्षय महिने नसतात: 
(३ ) सिद्धांतशिरोमणि थोड्या फरकाने ब्रह्मसिद्धांताचा अनुयायी असल्यानें 
दोघांच्या याद्या एकत्र केल्या आहेत. ब्रह्माची यादी शा. ११२२ ला संपते आणि 


_ शिरोमणीची यादी १०२१ पासून सुरू होते. अर्थात्‌ १०२१ ते ११२२ च्या 


दरम्यानच्या संख्या दोन्ही ग्रंथांप्रमाणे आहेत. या कालांत फक्त दा. १०६९ 
सालीं ब्रह्मानुसार मागर्शाषे च शिरोमणीप्रमाणे पौष क्षय येवढाच फरक आहे. 


चेत्र:ः -७८,-१३, ७, २६, ४५, ६४; १२९,४८,६७,८६; २०५,७०; 
२४६; ४११; ५५२; ६१५,३६,५५,७४,९३; ७५८,७७,९६; ८१५,३४,९९; 
९१८,३७,५६,७५; १०४०,५९,७८,९७; १११६,८१; १३२२,87; १४०६, 
25,६२; १५२८,४७,६६,८५; १ ६०४,२३,६९,८८; १७०५७,२६,४५,६४; श 
१८१०,२९,४८,६७,८६. वेशाख: -७०,-५१,-३२, १५, ३४, ५३, ७२, 
२१; ११०,५६,७५,९४; २१३,३२,५१,९७; ३१६,३५,५४,७३,९२; ४३८, 
५७,७६,९५; ५०३,१४,२२ ३२,४१,६०,७९ ९८ ६४४,६३,८२; ७०१, 
२०,२९,८५; ८०४,२२,४२,६१,८०; ९२६,४५,६४,८३; १००२,२१,६'७ 
८६; ११०५,२४,४३,६२; १२०८,२७४६,६५,७३,८४,92; १३०३,3३०, 
४९,६८,८७; १४१४,२५,३३,४४,५२, ७१, ९०; १५०२, ५५, ७४, ९२; 
१६१२,२१,५०,९६; १७१५, 34, ५३, ७२, ९१; १८३७, ५६, ७५, ९४ 
१९१३. ज्येष्ठ: -६२,-४३,-२४,-५, ४, २३४२,६१६९ ८०, ८८, ९९३ 


2 


. तै ०७१.८,२६,३७)४५,६४,८३; २०२,१०,२१,२९ ४०४८५९, ६७, ७८; 


८६; २०५,२४,४३,५१,६२,७०,८१,८९, ४०००८ १९,२७४६,६५,८४ 
१११,२०,४९,६८,८७; ६०६,२५ ५२.७१ ९०; ७०९,२८.४७,६६,५१४ 
<१२,२१,५०,५८,६९,७७,८८,96; ९०७ १५,३२४,५३,७२,80,९१ ९९५ 
3०)०,१८,२९,२७,४८,५६,७५,९४; १११३,३२,४०,५१, ५९) ७०, ५८ 
॥/८९,९७; १२१६,२५,५४,८१,९२ १३००,११,१९ ३०,३८,५७,७६ (39 ', 
1)४२२,४१,६०,७९,९८, १५१५७,३६,६३,८२ १६०१.,२०,28,२७ 47, 
१८३७५,85; १७०४,२३,४२,६१,६९,८०,८८ ९९ 


१८ ०७,१८,२६५४0/ 
१४,८२३; १९०२,१०.२१ 


आषाढ : -५३,-६५,-५४,-४६,-१५,/९४५ 


६ कालगणना . १४६. 


०)६,०८, १२, ३१, ४४, ५०,७७, ९६; ११५,२४,५२३,७२,९१; २१८,३७, 
५६,७५,८२,९४; २०२,१२,२१,३२,४०,५९,७८,९७; ४१६,२४,३५,४३> 
५४,६२,७३,८१,९२; ५००,१९,२३८,५७,६५,७६,८४,९५; . ६०३,१४,२२ 

२३,४१,६०,७९,९८; ७०६,१७,२५,२६, ४४,५५,६३,७४,८२; ;८०१,२०३. 
२९,४७,६६,८५,९६; ९०४,२३,४२,६१,८०,८८; १००५७,२६, ४५, 535. 
६४,72,८२; ११०२,२१,२९,४८,६७,८६,९४; १२०५,१३,२४,३२,४३, 
५१,६२,७०,८९; १३०८,२७,२५,४६,५४,६५,७३,८४,९२; १४०३,११,. 
२३०,४९,६८,७६,८७,९५; १५०६,१४,२५,२२,४४,५२,७१,९०;. १६०९, 
१५,२८,२६,७४७५,५५,६६,७४,८५, ९३; १७१२, ३१, ५८, ५८, ७७, ९६ 


१८१५,२४,५२३,५७२,५१,९९; १९१८. श्रावण! -७५७६,-५७,-३८,-१९ 


-)१, १, ९, २०, २८, २९७, ४५७, ५८, ६६, ८५; १०४,२३३२३१,४२,५० 
६१,६९,८०,८८,९९; २०७,२९६,४५,६४,९१; ३१०,२९,४८,६७,८६३ 


*“४इ०५,२२,५१,७०,८९; ५०८,२७,४६;)५४,५७३,९२; ६११,१९,२३०,३८,४९, 


५७,६८,७६,८७,९५; ७१४,३३,५२,६०,७१,७९,९०,९८; ८०९ ,१७,२८,. 
३६,५५,७४,९३; 901,१२,२०,२१,३९,५०,५८,६९,७७,९६; १०१५,२६,. 
३४,५३,६१,७२,८०,९१,९९; १११०,१८,३७,५६,७५; १२०२,२१,४०, 
५९,७८,९७; १३१६,४२३,६२,८१; १४००,08,१९,27,२८,५७,65,८४;- 
१५०३,२२,४१,४९,६०,६८,७९,८७,९८; १६०६,२५,४४,६२,८२,९ ०; 
१७०१,०९,२०,२८,३९,४५७,६६,८५; १८०४,२२,३१,४२,५०,६१,६९,८०). 
'८८; १९०७. भाद्रपद: -६८,-४९,-२०, १५, ३६, ५५, ७४, ९३; 
११२,५८,७७,९६; २१५,३४,५२३,७२,९९; २१८,२७,५६,६४,७५,८३, 
९४; ४१२३,४०,५९,७८,९७; ५०५,१६,२४,२५,४२,६२,८१; ६००,४६, 
६५,८४; ७०३,९२,४१,८७; ८०६,२५,४४,६३,८२; ९०१,२८,४५७,६६, 
८५; १००४,२३,४२,६९ ८८; ११०५७,२६,४५,६४,८३; १२१०,२९,४८, 
६७,75,८६,९४; १३०५,13,२४,32,५१,७०,८९; १४०८,१६,२७,३५, 
४६,५४,८५,७३,९२; १५११,३०,५७,७६,९५; १६१४,२२३,५२,७१,१8> 
१७१५,३६,५५,७४,९३; १८१२,३९,५८,७७,९६; १९१५. आशस्चिन: 


7०७९-६०-३१ ॥२९,रे, ७] ३, ८२;, १० १,२०,२९; २०४,२२,४२,६ नी 
-<०; २४५; ४०२,२१,८६; ५५१; ६२७,९९; ५११,२०,४९,६८; ८३३,. 


४४ संद्योधकाचा मित्र 


*५२,७१,९०; ९०९,७४,९३; १०१२,२१,५०; डी / 
.१२५६,७५; १२१३,१२; १२९७; १४६२,81; 1500,19,२८; १६०३२, | 
२४१,६७.७२.९८; १७४४,६३, ८२; १८०१, २०, २५;. १९०१-७५ 
कार्तिक : १८५; २२६; ४१०,२९,४८,६७; ५२३२,७०,८९ ६०८,७३; 
८१४: ११८०,9१; 1237; 1302,२१,४०,५९,७८; 1443,८१; १५००, 
.१९. मार्गशीष (क्षय) : ४४, ६३; १८५; २०४; २२६; ५३२२; ६2७४ 
८१४, ११९९ (अधिक); १२१८ (अधिक),37; 1302; 14435; पाप 
(क्षय) : -५७९; ३४५; ४१०,४८,६७,८६; ५५१; ६९२; दरेरे रट 
:१११५.८०.९९; 1218,५६; १२२१,७८,९७; १४६२; १६०३ १७४४; 
.१८८५, माघ (क्षय) : ४२९; ११३७; १२७५; १३४०,९७; १४७८९९ 
१६२२९; १७६४; १९०४. फाल्गुन ः २८८; ३०७,२६; ४२७,४८ ६७, 
2६, १०७७; ११४४,९९; १२१८,३७,५६,७५; १४४०,७८,९७; १४७८९? 
१९०४. र. 
हो यादी सुख्यतः दि. ब. स्वामिकन्नू पिके यांच्या इंडियन कॉनॉलॉजीमधीळ 
दहाव्या कोषटकांतून उद्धत केळी आहे आणि दौक्षित व सेवेळकृत इंडियन 
कॅलेंडरमधील पहिल्या कोष्टकाशीं पडतांळून पाहिली, तेव्हां थोडा फ्र्क 
: आढळला. उत्तरोक्तांत ४२९ व ६७३ या शंकव्षी कार्तिक अधिक आ 
"अनुक्तमें मांघ व मागेशीष हे महिने क्षय नाहींत. ही यादी सध्याच्या सूर 
“सिद्धांताच्या स्पष्टमानानं येणारी आहे. प्रथम आयसिद्धांताच्या स्पष्ट मारना 
येणाऱ्या पण या यादींत नसणाऱ्या अंधिक मासांचीं वर्षे जाड खिळ्यार्नी 
“आणि यादीत असणारीं पण यां सिद्धांताने न येणारी. अधिक मासवष इंग्रजी 
* खिळ्यांनीं दाखविली आहेत. उपयुक्त सिद्धांत व मान यांचीं र. ८९) 
' "२८२२ पर्यंत्चींच कोष्टके पहावयास मिळाली ( सिडके कोष्टक ६१, एं २५४) 


1... -. मूळ व सध्याचा सूर्यसिद्धांत, प्रथम आर्यसिद्धांत (मध्यम मान) 


: चच: २४०,५९; २२४, ४३,६२,८१ ४४६,६५,८४ ५०३ श्र ६०१/ १ 
२५,४४; ७०९,२८,४७,६६; ८५०,६९,८८ 


र 


२०७५२ ९१४०८ 2०7१ 
१११ २,२२९ ४५१,७० १२३५ प ७३ ९५०६ वाख २४८ द्‌ ७ ८६ ३०५१ 1 


भर र ७०,८९५; ४०८,२७५ "५११,३०,४९,६८ ६३३ ५२.,७१,९० ७७४ ९३४५६ 
भ <१२,२१,९६;. «१५,२४,५३; १०१८,३७,५६ ७५,९४; ११५९ ७८, 


प ६ कालगणना ; १४५ 


१२१६; १३००,१९. ज्येष्ठः २२९,९४; ३१३,२२,५१; ४३५,५४,७३, 
२.२» ५५५७,५७६,९५; ६१४,९८; ७१७, ३६३५५; ८२०,२९,५८,७७; ९४२; 
६१,८०,९९; १०१८,८३; ११०२,२१,४०; १२२४,४२,६२,८१. आषाढ * _ 
२३७,५६,५७५; ३५२,७८,९७; ४१६,८१; ५००,१९,३८; ६२२,४१,६०, 
७९; ७४४,६३,८२; ८०१, ,८५; ९०४,२२३,42; १००५७,२६,४५,६ ४; 
११४८५६७,८६; १२०५,७०,८९; १३०८. श्रावण: २८३; ३०२,२१, 
४०; ४०५,२४,४३,६२; ५४६,६५,८४; ६०३,६८,८७; ७०६,२५,९०; 
| ८०९,२८,४७,6७७6; ९३१,५०,६९,८८; १०५७२,९१; १११०,२९,९४३ 
१२१३,३२,५१. भाद्रपद: २२६,४५,६४; २२९,४८,६७,८६; ४७०,८९; 
५०८,२७,९२; ६११,२३०,४९; ७१९४,३२३,५२,७१,90; ८५५,७४,९३; 
९१२,७७,९६; १०१५,३४,५३; १११८,३७,५६,७५; १२५९,७८,९७; ; 
१३१६. आश्विन $ २५३,७२,९१; ३१०,९४; ४१२३,३२,५१; ५१६,२५, 
। ५४,७३; ६३८,५५७,७६,९५; 714,४०,९५८; ८१५,२६; ९०१,२०,२९, 
५८,7५7 ०४२,६१,८०,९९; ११९६४,८२; १२०२,२१,४०; १२३०५. 
| कार्तिक ः २३४; ३१८,३५७,५६,७५; ४४०,५९,७८,९७; ५८१; ६०० 
| १९,३38; ७०३,२२,४१,६०; ८२५,४४,६३,८२; 901,६६,८५; १००४ 
२३,८८; ११०७,२६,४५; १२९९,४८,६७,८६ गंश्शीर्षंः २४२,६१ 
८०,२९९; ३६४८३; ४०२,२१; ५०५,२४,४३,६२; ६२७,४६,६५,८४ 
७४९६८ ८७; ८०६.25,९०; ९०९,२८,४७; १०१२,२१,५०,६९; ११५३ 
७२,९१; १२१०,७५,९४; १३१३२. पोष: २२२,८८; ३०४ २६,४५; 
४२९,४८,६७,८६; ५५१,७०,८९; ६०८,७३,९२; ७११,२०,49; ८१४, 
३३,५२,७१; ९३६,५५,७४,९३; १०७७,९६; १११५,२४,९७; तेरेते८ 
३५७,५६. माघ: २३१,५०,६९; २५२,७२ ९१; ४१०,७५,९४; ५१३, 
| ३२,९५७; ६१६,३५,५४; ७२८,५७,७६,५५ ८६०,७९,९८; ९१७; १००१ 
२०,२९,५८; ११२३,४९,६१,८०; १२६४८३; १३०२,२१. फाल्युन: 
२७७,९६; २१५,२४,५९; ४१८,३७,५६; ५२१,४०,५९,७८; ६६२,८१; 
७००,१९,८४; ८०३,२९,४१; ९२५,४४,६२,८२; १ ०४७५, ६६,८५; ११०४, 


८८; १२०७,२६,४५; १२१० ५. 
ही यादी मुख्यतः इकॅ कोष्टक १ वरून तयार. केळी. आणि  सिहर्के 
सं.मि.१० 


०४६ संशोधकाचा सित्र 


“कांड्क ७६ वरून वाढविली आहे. होमधीलळ ४२१ पूवीचे आणि १०२० 
"नंतरचे आंकडे अनुक्रमे पूर्वोक्त व उत्तरोक्त ग्रंथांतून घेतले आहेत. मंधले 
: आंकडे सामान्यतः दोन्ही ग्रंथांत आहेत; पण केवळ पूर्वोक्त ग्रेथांतील 
आंकडे जाड खिळ्य़ांनीं आणि केवळ उत्तरोक्त ग्रंथांतील आंकडे इंग्रजी 


'खिळ्य़ांनीं दाखविले आहेत. उत्तराक्त ग्रथांताील- सवे आंकडे प्रथम आय- । 


*सेद्धांताचे आहेत 


... ब्ह्मसिद्धांत व सिद्धांतशिरोमणि ( स्पथ्मान ) [ सिईकॅ कोष्के ८२ 
व ६०; प: ४५६ व १६४]. चेच: ५२५,९०; ६०९,२८,४७,६६; ७३१, 
-५०,६७,८८; ८०७,७२; ९१०,२९,४८; १०१३; ११५४; १२३८,९५; 


.१३६०,७९,९८; १४१७,३६; १५०१,२०,३९,५८,७७,९६; १६४२,६१५ 


८०,९७;.१७१८,२३७; १८०२,२१, वंशाखः ५३३,५२,७१,९८; ६१७ 
,२९,५५,७४,९ ३; ७१२,५८,७७,९६; ८१५,३४,५३,९९; ९१८,३७,५६, 


.2५,५४; १०४०,५९,७८३९७; ११०५,१६,३५,८१; १२००,१९,४६,/५७, 


९५,७६,८४; १२०३,२२,४१,८७; १४०६,२५,४४,६३,८२; १५२८,४७, 
६६,८५; १६०४,२३,६९,८८; १७०७,२६,४५,६४,८३; १८१०. ज्येष्ट 

*५२२,४१,६०,७९; ६०६,२५,४४,६२३,७१,८२,९०; ७०१,०९,२०,२८, 
_ २९,४७,६६,८५; ८०४,१२,२२३,२१,४२,५०,६१,६९,८०,८८; ९०५,२१, 
४५,५२,६४,७२,८ २,९५१; १००२,१०,२१,५९,४८,६७,८६; १११३,२४; 


२२,४३,५१,६२,७०,८९; १२०८,२७,५४,७३,९२; १३१ १,३०,४९,६८,» 


१५७ १४१४,२२,५२,७१,९०; १५०९,३६,५५,७४,९३; १६०१,१२,२०५ 


२३१,५०,७७,९६; १७१५,३४,४२,५३,६१,७२,८०,९१,९९. १८१८.. 


आषाढ : ५३०,३२८,४९,५७,६८,७६,८७९५ ६१४, ३३, ५२, ७९०, ५८ 
,2१५७,२६,५५,७४,९३; ८२०,३९,५८,७७,८५ ९६; ९०४,१५:;३४,६१,८० 
९; १०१८,२६,२७/४५,५६,६४,७५ ८३,९४;. ११०२,२१ ४० ५९,६५७, 
3८,८९,९७; १२०५,१६,२४,३५,४३,६२,८१ १३००,०८.,१९,२७,३८ 
१४६ ,५७,६५,७६,८४;  १४०३,२२,४१,४९ ६०,६८,७९,८७,९८., १५०६, 
१७,२५,४४,६२,८२,९०; १६०९ २८,३९,४७,५८,६६,८५; १७०४,२२३, 
२),१०,६१,८८;-१८०७.. श्रावण: ५२५,४६,६५,८४,९२; ६०३,११९ 
१ *२,२१०,४१,४९,६०,६८, ८७ ७०६,२५,२३,४४,५२,६३,७१,८२,९५० 


.) 


(4 


६ कालगणना ी १४७ 


८०१,०९,२८,४७,६६,७४,९२; ९७१२ २३,३१,४२,५०,६९,८८; १००७, 
३४,५३,७२,९१;. १११०,२९,४८,५६,७५,७४; १२१२,२२,५१),७०,८ ५; 
१३१६,२३५,५४,७३,८१,९२; १४००,११,१९,२०,२८,५७,५६,९५; १५४ 
:२२,.२३,४१,५२,६०,७१,७९,९८ ६१७,३६, ५५, ६२, ७४, ८२; ९३; 
१७०१,१२,२०,३९,५८,७७,९६; १८०४,१५. भाद्रपद: ५२५,५७,७३; 
६१९,३८,५७,५७६,९५; ७१४,६०,७९,९८; ८१७, ३६,५५; ७०) ,२० श्र, 
2५८,७७,९६;. .१०१५, ४२, ६१, ८० ९९; ११०७,१८,२६,२७,४५,८२> 
१२०२,२१,४०,४८,५९,६७, ७८, ८६, ९७; १२०५, २४, उरे, ६२, ८७; 
१४०८,२७,४६,६५,८४; १५०३,३०,४९,६८,८७; 0१६०६,२५,४४५७७१) 
५०; १७०९,२८,४७,६६,८५. आश्र्विन : ५२४,४२,६२,८१; ६०० ४६ 
३५,८४; ७०३,२२,४१,८७ ८०६,२५,४४,६२,८२ २४७,६६,८५ 
३००४, २३,८८; ११६४; १२२९,*४ १३१३,७०; . १४२३५,५४,७३, 
«२, १५११,७६,९५; १६१४,३३,५२;-.१७१७,२६,५५,७४,९३;, 1८१२. 
कार्तिक: ९२८,९३; १०१२,२१,६९; ११२४,५३,७२,९१; १२१०३७५ 
१२२२,५१. मार्गशीर्ष (क्षय) : ६४६; ७८७; ९१८,९३; १०६५; 
११३४; १२७५. . .पोष (झ्य): ८०६; ९४७; ०२१२,३१,६९,८८ 
११५३; १२९४; १४२५; १५७६; १७१७. माघ (झ्य) : ५२४; ६६५; 
3२२९; १५९५; १७३६. फाल्गुन: ८७०; 1०२३५० ६९,८८; १२२९, 
ब्रह्मसिद्धांत ( मध्यममान ) [ सिक कोष्टक ९०, ए. ५२४]. 
ऱ्चंच : ५४१,६०,७९,९८; ६६३,८२; ४७०१,२०; ८०४,२३,४२,६१)३ 
२२६,४५,६४,८३; १'०६७ ८६; ११०५,२४ ८९; १२०८,२७,४६. 
वैद्याख $ ५२२,८७; ६०६,२५,४४; ५२८,४५ ६६,८५; ८५०,६९,८८३ 
०७.९१, १०१०,२९,४८; १११३,३२,५१,७०; १२५४,७३,९२; १२३१. 
ज्येष्ट : ५२०,४९,६८; ६५२,७१,९०; ५०९,७४,९२; ८१२३) २९१५ 
३४,५३,५७२; १०२३५७ ५६,७५,९४; ११७८,९७; १२१६,२५; १२००,१९३ 
आषाढ : ५५६,५५; ६१४,२२,९८; ७१५,३६,५५; ८२९,५८,७७,९६ 
२६१,८०,९९; १०१८; ११०२,२१,४०, १9; - १२२४; ४३; ६२, ८१. 
श्रावण: ५२३८,५५७; ६२२,४१,६०,७५) ७६३,८२९; ८०१,२०,८५; ९०४, 
२३,४२;_ १०२६५,४५,६४८३; ११४८,६७,८६; . १२०५,८९; १३१०८, 


१्घ्ढ संशोधकाचा मित्र 


भाढठपद : ५४६,६५, ८४; १०३,६८,८७; ७०६,२५,४४; ८०५२८ 
६६; ९५०,६९,८८; १००५,७२,९१; १११०,२९; १२१३,३२,५१,७०; | 
आश्विन : ५२७,९२; ६१ १,२०,४९; ७३३,५२,७१,९०; ८५५,७४,५९३; 
१८१९५८ १०१५२३७५५३) ८११३७५७५५७, १२५९,७८,५७ 
३१६. कातिक > ५२३५,५४,७३; ६५७,७६,९५; ७१४,७९,९८; ८१७५, र 
३६; १२०,३९,५८,७७; १ ०४२,६१,८०,९९; १११८,८३; १२०२,२१,४० | 
मार्गशीष: ५८१; ६००,१९,३८; ७०३,२२,४१ ६०; ८४४,६३, ८२ 
2०१,६६,८५; १००४,२३; ११ ०५,२६,४५,६४; १२४८,६७,८६; १३९५ 

-पाष: ५२४,४३,६२; ६२७,४६,६५,८४; ७६८,८७; ८०६,२५,५०; 

5०९३२८,४७; १०३३,५०,६९,८८; ११५३,७२,९१; १२१०,२०,%४ 

3२१३. माघ: ५५१,७०,८९; ६०८,९२; ७११,३०,४९; ८१४, ३२,५९५ | 
.७१; २५५,७४,९३; 93०१२,७५७,९६; १११५,३४; १२१८,३७,५६,७५* . 


फाल्युन चि ५३२; ६१६,३५,५४,७३; ७२३८,५५७,७६,९५; ८७९,५८४ * 
“१७२६; १००१,२०,३९,५८; ११४२, ६१५८०, ९९; १२६४५ ८३४ 
*. 9३०२,२१. | 


(सरजी महिने संवीच्या परिचयाचे आहेत. पण प्रत्येक महिन्याच्या बड) 
'वषारंभापासून किती दिवस झाले हें समजणें रूपांतरासाठीं आवऱ्यंक अस ग 
त्यांचे कोष्ठक पुढें देतो. छाप वर्षांत फेब्रुवारीनंतर प्रत्येक वेळा एक दिवस 


जु (०) में ३१ (१२०) सप्टेंबर ३० (२४३), *! | 
कडवारी २८ (३१) जून ३० (१५१) - ऑक्टोबर ३१ (२७३१) 
४000000000: ३१ (१८१) नोव्हेंबर ३० (२३०४), 
(९०) ऑगस्ट ३१ (२१ २) डिसेंबर ३१ (३३४) 
७ लमानांत चांद्र व सौर अशा दोन पकारच्या महिन्यांचा प्रचार आहें? | | 
पका चांद्र महिन्यांचा मराठीतील अपभ्रष्ट रूपें, त्यांचीं शुद्ध अरबी सूप, त्यांस 
. कोगदपत्रांतून लावलेली 'विशेषणें, त्यांचे सामान्यत: घरंळे जाणारे व वर्षारॅभॉ” 
पासून त्या त्या महिन्याच्या आरंमांपर्यंतचे दिवस, यांचें कोष्टक येथें देतो... . 
* '९ मोहरम ३५:४०: 11) 


] (९ 
२५, (३०) १० 25113 510 5 2७) । 


(म ॥ ५ 


> वह. 


७ ६ कालगणना - १४९ 


“ $ रबिलावळ ३० (५९) 92162) ८-३.” 
७ रबिलाखर २७९ (८९) 2 01)- 772169 स्या 
९ जमादिलावळ ३० (११८) (971 - (20-0७ लिक 
६ जमादिलाखर २९ (१४८) ८0॥)- 221 _20-0(58 ण 


७र्जब ३० (व७्ढी 3) नया 
< साबान २९ (२०५७) ८, ४५८ “1 ) 
९ रमजान ३० (२३६) ८/ ७2”) -, ७>| 
“ १० सव्वाल २९ (२६६) (_) 2 "221 


११ जिल्काद ३० (२९५) ००७७-००] - 9-0 
१२ जिल्हेज २९,३१० (३२५) ४०-/११॥-59-229 तिची 
वर सुसलमानी महिन्यांत सामान्यतः किती दिवस असतील हें दिलें आहे. 
यण तो नियम नव्हे. हे महिने चांद्र आहेत व यांची सुरूवात अमावास्येनंतर 
नवंद्रदरीन.ज्या दिवशी होईल त्या दिवसापासून धरतात. हे चंद्रदशन निरनिराळ्या 
“ठिकाणीं व परिस्थितींत निरनिराळ्या दिवशीं होणें शक्‍य .असल्यानें हरएक 
महिन्याचे दिवस 'कमीजास्त होतात. म्हणून निरनिराळ्या गणितावर आधार- 
ळेल्या जंत्र्या व पंचांगे. आणि कागदपत्रांतील उल्लेख यांचा कधीं. कधी 
आपसांत व परस्परांशी मेळ नसतो, एके दिवसाचा फरक पडतो. कधीं कधों 
या चांद्र महिन्यांतील शेवटच्या तारखेचा उल्लेख शेवटवाची सल्ख (&-). 
या शब्दाने केलेला आढळतो. अशा वेळी.शेवटची तारीख २९ कां ३० हें 
ळरंवावें लागतें.' 
चांद्र वर्षाप्रमाणे चांद्र महिन्यामुळेंही व्यवहारांत घोटाळे होऊं लागल्याने 
त्यांचा त्याग करून सोर वर्षे व सोर महिने सुंसलमानी देशांत प्रचारांत आले. 
त्या महिन्यांचा नांवें, त्यांचे दिवस व वर्षारंभापासूनचे दिवस असे--- 
१ फमैदीन ८१०) 9) ३१ (०) ५ अमदांद, मुदोद ३१ (१२५) 


२ अदी-उदीबहिरत २३१ (३१) ९॥०४॥/१७०॥००॥११ 
ळ९०)) ६ शहरियूररीवर २१ (१५६) 

३ खुदीद ०1०/90 ३२ (६२) 29276 

४ तीर ४४ ३१ (९४) ७ मिहृर ॥” ३० (१८५) 


१५० संशोधकाचा मित्र 


८ आबान ८४] ३० (२१ ७) ११ बहमन. ३? तर न | 


९ आदर-जर २९ (२४५७) १२ इस्फन्दामुज ३० (३२५) 
न) घ >) ० 1] 9. ,) ०५2... ) “्श्ञ श 
१० दय _:० २९ (२७६) 


इराणी सोर वर्षात प्रत्येक महिन्यास तीस दिवस धरून शेवटीं पांच दिवस 
अधिक धरीत. अकबरानें सुरू केलेल्या इलाही महिन्यांत २९ ते ३२ दिवस 
धरीत. तरोहा कोणत्या महिन्याचे किती दिवस धरावयाचे हें अकवरनामा 
च आईन-इ-अकबरी या. दोन्ही ग्रंथांत नमूद नाहीं. पण घियासुल्ळघातमंध्यें 
सुढील चरणद्दय दिलें असून त्यावरून या प्रश्नाचा उलगडा होतो. 
7००५४०७७११ 300201 ०908 
<<) १ 290” छं रा 3 £ वा ) 
२०३०२९ ९५६॥२९ ३८३८ "य 
_ प्रत्येक इलाही अर्थात्‌ सोर महिन्याचे दिवस किती धरावयाचे हें यांत 
“जद पद्धतीने सांगितलें असून मीं ते खाला आकडे घाळून दर्शेविलें आहे. 
या महिन्यांचा उपयोग मुघल कारकिर्दीत नेहमीं करीत. अजूनही कित्येक श्‍ 
स्वतंत्र मुसलमानी राष्ट्रे व हिंदुस्थानांतील संस्थानें यांत हे महिने उपयोगांत - 
आणतात. मुघली इतिहास, कागदपत्र व नाणीं यांवरहो यांचे उल्लेख सांपडतात. "१ 
उदाहरणाथ, आलमगौरनाम्यांत शायिस्तेखानानें शिवाजीच्या ताब्यांत ी 
असलेल्या चाकण किढ्र्यास सुरुंग लावल्याची तारीख १७ जिल्हेज व ३ हरि” प | 
चूर अशी दिली आहे. अधिक . ग्रांथिक उल्लेखांसाठीं सुघल न्यूमिस्मॅटिक्स 
२५२-२८९ हीं प्रष्ठे पहावी. 149,» 
- याभिवाय हिंदुस्थानांत प्राचीन काळा परकोय सत्तांनी जम बसविला होता” 
यामुळें त्यांच्या अनेक लेखांतून आणखी एक प्रकारचे महिने निर्देशिलेले 
आढळतात ते असे. हे महिने मॅसिडोनियन कालगणनंतील आहेत. 
शै 1४१ त ५ 7८10115 


९ 1)865115 
२1) ६1)७ए5 १० 1781121119 
३ १३७०113075 ७ »९६॥(॥1ट15 ११ 1,005 


"७ तता 


द &ााटाणांडपढ १२ (५०119613 


६ कालगणना - _ १५५. 


हे सामान्यतः हंऴींच्या इंग्रजी ऑक्टोबर ते सप्टेंबर महिन्यांशॉ अनुक्रमे 
जुळतात. अफगाणिस्थान व पंजाब यांत मिळालेल्या शक व कुषणवंशीय- 
राजांच्या खराष्ट्री लेखांतून यांचे उल्लेख आहेत. - 

क््तु 

दोन दोन महिन्यांचा एकेक क्रतु होत असून त्यांचोही परिचित व 
अपारेचित अशीं दोन प्रकारचीं नांवे आहेत तीं अशीं--- रॅ 

१ वसंत-मधु; चेत्र-वेश्याख. २ ग्रीष्म-शुचि; ज्येष्ठ: आषाढ. ३. वषो-' 
नभस्‌; श्रावण-भाद्रपद. ४ हारदू- १ ; आश्विन-कार्तिक. ५९ हेमंत- 
सहस; मार्गशीषे-पोष. € शि शिर-तपसु; माघ-फाल्गुन. 

वर त्रतचा जो पर्यायनामें दिलीं आहेत तीं खरोखर महिन्यांच्या पर्याय- 
नामांचे जोड्यांपेकी आद्यनासेंच आहेत. पण यांत दोन गोष्टी लक्षांत ठेवल्या 
पाहिजेत. ग्रीष्म क्रतूस शयाचि हें. परयायनाम आलें आहे. शुचि हें सामान्यतः, 
आषाढ महिन्याचे पयीयनास आहे. परंतु ज्या काळा ततची प्रस्तुत पर्याय-. 
नामें प्रचारांत आलीं तेव्हां छुचि हे ज्येष्ठ महिन्याचेही पर्यायनास असाव. 
महाभारतांत तश्या अर्थानें याचा प्रयोगही केला आहे ( ८1७९७८ ). तसेच . 
शारदू क्रतूस इष हे पर्यायनाम यावयास पाहिजे. पण शारदू त्रतूसाठीं 'इष 
[किंवा आणखी कोणतेही पर्यायनाम आढळले नाहो. या. पर्यायनामांचें 
अमरकोशांत परिगणन नाहो. हॅ.प्रथम शाश्वत कोशांत.केलेढें मला आढळलें.' 


वार 

हिंदू, हिंदी सुसलमान.व युरोपीय अशा तिन्ही संस्कृतोंत वारांचा प्रचार 
आहे आणि तिन्हा संस्कृतींतील वारांची संख्या तर जुळतेच; पण हिंदू व 
युरोपीय संस्कृतोंतीळ वारांची नांवेंदी जुळती असल्यानें परस्परांत उसनवारी 
: झाला असली पाहिजे किंवा दोघांचें मूळ एकच असलें पाहिजे हें उघड ठरतें. 
.सध्या ज्यो तिर्विदांचा कयास, असा आहे कीं, वार युरोपायांकडून हिंदुस्थानांत 
आले. इराणी व अरबी संस्कृतींत प्रहांवरून वारांची नावें न बनवितां मुख्यतः 
एक दोन इत्यादि आंकड्यांनीं तयार केलां आहेत. तेव्हां असं वाटतें को, त्या 
संस्कृतींत वारांचें बीज नीट रुजले नाहौं. श. ६१४ मधील सोरब ताम्रलेखांत 
शनैश्वरवारे असा. वाराचा सर्वप्राचीन निर्देश आला आहे ( किल्हॉने, २ री 
लिस्ट क. २९ ). येथे वारांची तिन्ही संस्कृतींतील नांवें देतो. 


प्रे 9 संशोधकाचा मित्र 


हिंदू इंग्रजी फार्सी हिंदी डी र; 
१ रविवार 8पत यक शन्बहद  /2% -€ इतवार 21911 | 
२ सोमवार ॥॥0199 दू शन्बह  /८५ 5०सोम,पीर ,५/) 137प म 
३ मंगळवार ''ए€29त99 सह शन्बहः ,-४८४ मंगल ०८० 
४ बुधवार शाढ्ता2$१80 चहार रान्बह्द ,८ , (> बुध ढ्ठ 
५ गुरुवार गण पाडतेत्9 पन्ज शन्बह /४-& €ॅ२ जुम्ञझरात ८-) )०क 
६ शुक्रवार पतव आदीनह /-४०.] जुम्अह /*्भ्ट 
७ शनिवार 3808५ शन्बह, हृफ्तहू 29-12 शनी चर ५५ र्ट 

संस्कृत-प्राकृत शिलालेख-ताम्रपट व,पोथ्या यांतून हिंदू वांरांसाठीं त्यांचा 
प्यायनामेंहा उपयोजितात, उदाहरणाथ, या वारांबद्दलच (१) भानु, अक) 
आदि, आदित्य; (२) अब्ज, चंद्र, इन्दु; (३ ) कुज, अंगारक, भोम; | 
(४) सौम्य, विद; (५ ) बृहस्पति, आंगिरसु; (.६) सगु, उशनसु; 
(५७) मन्द, पंगु इत्यादि नांवेंही येतात. हिंदी मुसलमान वापरत असलेल्या 
वारनाप्तांपैकी इतवार, मंगल, बुध, शन्चर हे तर संस्कृतोद्रवच, आहेत. 
झुकवार प्रार्थनेचा किंवा महत्त्वाचा दिवस आहे म्हणून त्यास प्राध्रनेचा (जुम्अह) र्य 
दिवस म्हटलें असावें. सुसलमानी अहोरात्र रोज सायंकाळी सुरू होतो. 
अुरवारची रात्र मुसलमानी कल्पनेप्रमाणे शुक्रवारांत मोडते. अर्थात्‌ त्यांचा 
अकार दिंदू गुरवारच्या रात्रीं सुरू-होतो. म्हणून हिंदू गुरुवारच्या रात्रीसाठी | 
( पर्यायाने संपूर्ण गुरवारास ) जुम्झरात (ययुकवारची रात्र) हा शब्द . 
अचारांत आला. फासीमध्यें प्रत्येक वारास स्वतंत्र नांव नाहॉ. शनिवारासाठी 


' सथम शान्बह हा शब्द वापरला आणि नंतर रविवार ते गुद्वारासाठीं अनुक्रमे 


. आणखी एक एक शब्द बनविला.. 


. खामिस, यो मुज-जुम्अत्‌, यौमुस-सबत्‌ असे शब्द्‌ 


1 


यक शान्वह, दू शन्बह, सह शुन्बह, 


चेहार शन्बह, फ्न्ज शन्बह असे शब्द 
तयार केळे, आुक्रवारसाठी आदीन 


ह॑असा व शनिवारसाठीं हफतह असा 


उपयोजितात. 
रोझ-अलु-फतह्‌ ' 81211 ) ५2 


याशिवाय मराठी कागदपत्रांतून रविवारसाठी 


२१. फसल यक क 


६ कालगणना १्ष्रे 


असा शब्द वापरलेला आढळतो. त्याचा अथ उघडण्याचा दिवस; काय 
तर आठवडा. रविवार नवीन आठवडा उघडतो किंवा सुरू करतो . म्हणून 
रविवारकरितां वरील शब्द वापरलेला असावा. | ऱ 
तिथि 
हिंदू पद्धतींत महिन्याचे दिवस मोजण्यांसाठी. प्रथम त्याचे दोन सारखें 
भाग किंवा पक्ष करून त्यांस अनुक्रमें शुद्ध, थुक, सित. आणि वद्य, कृष्ण 


- बहुल इत्यादि नांवें दिलो. पुढें प्रत्येक पक्षांतील १ ते १४ दिवसांस अनुक्रमे 
_ प्रतिपदा, द्वितीया इत्यादि संख्याक्रमवाचक नावें ठेविली. शुद्ध पक्षांतील 


थंधराव्या दिवशीं पूण चंद्र असल्याने त्यास पणमासी, पोर्णिमा इत्यादि नांवे 


.देऊन वद्य पक्षांतील पंधरावे दिवशीं चंद्र व सूये एकाच वेळीं उंगवून मावळत 


असल्यानें अर्थात्‌ चंद्राचा सूर्यीबरोबर(- अमा ) वास होत असल्याने त्या 
दिवसास असावासाी हें नांव ठेविलें. सारांश, डिंदू पद्धतींत प्रत्येक माहन्यास 
दोन पक्ष १ प्रत्येक पक्षांत सामान्यतः पंधरा दिवस अथवा तिथि असतात. 
तिथि म्हणजे चंद्र व सूये यांमध्यें १२ अंश अंतर पडण्यास लागणारा काळ. 
हा कधीं साठ घटका किंवा २४ तास अथांतू एक [दवस कधीं * यापेक्षां 
अधिक, तर कधी कमी असतो. यामुळें कधीं दोन दिवशी एकच तिथि येते 
तर कधीं एकाच दिवशीं दोन तिथि येतात, अशा वेळीं पहिल्या प्रकारांत 
तिथीची वृद्धि झाली आणि दुसऱया प्रकारांत दुसर्‍या तिथीचा क्षय झाला 
असे मानतात. यामुळें पक्षांतील तिथींची संख्या कमीजास्त होते. 

हिंदी मुसलमानांत महिन्याच्या दिवसांस स्वतंत्र नांव नाहोंत, इंग्रजी पद्धती- 
प्रमाणे पहिली तारीख, दुसरी तारीख असे किंवा मराठी कागदपत्रांतून चंद्र 
अथवा छ १, २ असें संबोधतात. तारखांना क्षयवृद्धांचा संस्कार नसतो. एक 
ते २९ किंवा ३० पर्यंत क्रमाने वाढत्या तारखा मोजावयाच्या असतात. पण 
अमावास्येनंतरच्या प्रथम चंद्रद्शीनांचे दिवशीं नवीन महिन्याची पहिली तारीख 
घरीत असल्यानें हिंदू तिथी सामान्यतः एक दिवसाने तरी मुसलमानी ' 
तारखेच्या पुढ असते. 

इराणी लोकांमध्यें महिन्यांतील दिवसांपैकी प्रत्येकाला स्वतंत्र नांव असून 
निदान अकबर व जहांगीर यांच्या कारकिर्दीतील दरबारी कागदपत्रांत इराणी 
झहिन्यांप्रमाणे इराणी दिननामेही निर्दिष्ट होत असल्यानें त्यांची यादी तौ 


१५४. 


दाखवीत असलेल्या तारखांसह्‌ पुढें देतो. इराणी महिन्यांत तीसच दिवस” । 
असतात. . पण इलाही कालगणनेंतील महिन्यांत एकुणतीसपासून बत्तीस दिवस! | 
नांवें ठेवणें आवश्‍यक झालें. तेव्हा 


) अर्शी दोन नांवें योजून तो प्रश्न निकाठी 


असल्यानें ३१ व ३२ या तारखांस नवीन 
रोझ (> दिवस ) व शब (: रात्र 
काढण्यांत आला. दिननामें अशी--- 

१.उमेझ-उमेज्द्‌ ००. ,- 


४बदमचू. 


ये अर्दी-उदांबहिऱत्‌ १००१७४० 


४ शहारियूर्‌ 
"५ इस्फन्दार्मुज 
:६ खुदादू 
:७ मुदादू 
८ दय्‌ बाजर्‌ 
९ आजर्‌ 
$० आवान्‌ . 


११ खुर्शीद 


१२ माह 

१३ तोर. * 
हि. गूश 

१५ दय्‌ बमिहर्‌ 
१६ मिहूर्‌ 


वक मी हो यादा अकबरनाम्याव 
खड २, ष. १६ ) घेतली आहे. 
दिन क्र. अकबरनाम्यांतील पाठ 


संशोधकाचा मित्र 


09) 
ष्ट 
2 
2927“ 

खळ 11 ०22... ) 
बण) ०, >> 
७), 70 

2) (2) ७ 9 
णशा 
ष्ण 
०५५८ ) १> 
ठ (७ 

तर्क 

शि पर्यी 
7९१५० 
2? 


९१५५७, दय (2) 
र्र प्रथम पद 
3) रश (_:)) 


"वण ण ल वा का १ ००७ 
शेळ्य:, 1928, ७. 12 


पण तसें 

*- अवेस्ती पाठ? 
दीन (./२ ०), 
दय॒ (_:०) 
खूर्शेत्‌ 


७८८72 ७५ ५. ५. 
0 प! 


१७ सरूश 

१८ रन 

१९ फवेदींन्‌ 
२० बहराम्‌ 
२१ राम्‌ 

२२ बादू 

२३ दय्‌ बादर्न्‌ 
२४ दय्न्‌ 

२५ आरादू 

२६ आडताद्‌ 
२७ आस्मान्‌ 
२८ झमियादू , 
२९ मारिस्फन्दू 
२३० अनीरान्‌ 
३१ राक्ष 

३२ शब 


रून (मूळ खंड २, पृ. १०, भाषांतर 
करतांना मी पुढील फेरफार केले. | 
मौ स्त्रीकारलेला पाठ । 
सध्याच्या उचाराशी 
_ जुळता दयू (_:9 
खुर्शीद (०: 122) 


फाहय 8 ]व्टा501 ; पिथ्फ 


| 


६ कालगणना : १५५ 
१४ कूश (९22) गोश गोश ((_/ 9४) 
७00 रत्रर (92) असाही पाठ आधार नाहां. त्याग केला 
नै द मिहिरकान्‌ (.) 2 8 3 2> 1. श्‍्2 
२५ मिाहारस्फन ( रेणा ) »९”)), 024 ११ । 


मुसलमानी नवा दिवस सायंकाळी सुरू होतो ह लक्षांत घेतां रोझ व राब 
(३१, ३२) ऐवजो शब व रोझ असा, क्रम असणे शक्‍य आहे.. पण मीं 
अकबरनाम्यामध्यें दिलेला रोझ व शब असा क्रम स्वांकारला आहे 

जुन्या साधनांतून राशींचा वारंवार उल्लेख येत असल्यान त्यांचे पर्याय' 
शब्द येथें देतो. 


संस्कृत इंग्रजी अखी फासा 

१ मेष ७८७ | *हमल ९9 बरंहू २ 
२ वृषभ "॥'80ए$ सोर . 29» गावृ ञ्टॅ 
*३ मिथुन (3810111 जव्झअ 29398 दू पैकर , ४१२१० 
४ कक (28006 सर्तीन (.) (£ /८ खर्चेन्ग ध्या ल्य 
७ सिंह 1,680. . असद ७) शेर 7 
६ कन्या छयाष्टठ . सुन्बुलह* ०. रक्‍ळाह-खुशह*. -४> 
७ तुला 11011 मीझान ५) >” तराझू क डर 
८ वृश्चिक 800110 अकरब प 25 गड्दुम-कज्दुमं 

॥ ी. ं र ०३४ - "ण 
९ घनुस्‌ 83॥्टा((811ए$ कोस ९०८५ कमान र 


१० मकर (१811001113 जदी* (४०१ बुझ-इ-कोही" (70 9 
११ कुंभ &तपव्वाशंप७ दलव” »० दवल-इ-भासियाब 
८-७) 299 


१२ मोन 115065 ,. हूत ०० 9> माही (> 


१ > मेंढा. २ > मेंढरू. ३ धान्याचे कणीस, ४- गहू किंवा यव यांक 
कणीस अथवा द्राक्षांचा घड. ५> बकरा, ६ > रान बकरा. ७ बादली 


त्यास एकेक नक्षत्र म्हटले. हे भाग व तारकापुंज 


: शकतो. सवा दोन नक्षत्रांची 


9३५६ संशोधकाचा मित्र 


ग्रह. व 
राशीप्रमाणें प्रह्मांचे उल्लेखही वारंवार येत असल्यानें त्यांचीं नांवेंही येथें देतो, १: 
१ रवि-शम्स-(_/-.<-$1) . ५ गुरु-मुरतरी-_; ८-0 
२ खोम-कम्र-)-)॥001 ६ शुक्त-झुहरह-० ,० )-४८1ए& 
डर मंगळ-मिरीख-22 शणिीव्चा$8 ७ शानि-झुद्दल-(_> )-88एप 
ऱ्ि चुध-उतारिद-०, प-णहाट्पाए 
| नक्षत्रे | 
च्या साधारणतः पूर्वपश्चिम परिघावर एकामागून एक 
येणारे तारकापुंज. हे २७ आहेत अश्शी कत्पना केली आहे. . दिसिणाच्या 
नक्षत्रांची लांबी तारकापुंजाप्रमाणें कमी अधिक असते. म्हणून गणितागत 
नक्षन्नांची कल्पना केली. खगोलाच्या उपयुक्त परिघाचे २७ सारखे भाग करून 
साधारणतः मिळते-जुळते 
आहेत. पंचांगांतील एक अंग नक्षत्र म्हणजे चंद्रास या खगोलाचा शऊ भाग | 
चालण्यास लागणारा वेळ. हा वेळ चंद्राच्या 'गतीप्रमाणे कमी जास्त अर :१ 
एक राशि होते. नक्षत्रांची नांवे. अशी” 
१ अश्विनी, २ भरणी, ३ कृत्तिका, ४ रोहिणी, ५ मृग-शीषे, ६ आद्री, 
'७ पुनवसु, ८ पुष्य, तिष्य,. ९ आश्छेषा, १० मघा, ११ पूवी,-वेफल्गुनी, 
0) २ उत्तरा,-रफल्गुनी, १३ हेस्त, १४ चित्रा, १५ स्वाति, १६ विशाखा, 
39 अनुराधा, १८ ज्येष्ठा, १२९ मूळ, २० पूर्षांषाढा, २१ उत्तराषाढा? 
१३ शवण, २३ धनिष्ठा, श्रविष्ठा, २४ शतभिषज, शततारका, २५ पूव 
भाद्रपदा, २६ उत्तरा भाद्रपदा, २७ रेवती. ी | 
याशिवाय सूर्यास एक नक्षत्रविभाग क्मण्यास जो वेळ लागतो त्यास 
सोर नक्षत्राचा काल किंवा नुसतें सोर नक्षत्र म्हणतात. पंचांगात दी 
नक्षत्रेही दिलेलीं असतात पैका सग ते हस्त हो नक्षत्रे पावसाचो' म्द्णूत 
हव त जातात./जहूर, फसलो इत्यादि गगणनांच्या नवीच वयाचा थोरी. 
त्ञामान्यतः सूयाच्या सगप्रवेश्ाच्या वेळा होतो. 8) 
फरशी योग ' "प र 
आश च चंद्र यांच्या एकत्रित गतीच्या १३ अंश, २० कला इतक्या भागास 
योग असं नांव आहे. याचें नैसर्गिक अस्तित्व कसे संभवते हें समजत नार्ही” 


1 


नक्षत्र म्हणजे आकाशा 


9 


६ कालगणना १५७ 


पण याला ज्योतिषांत व पंचांगांत स्थान मिळालें आहे येवढें निश्चित. वि. 
स. ८९८ मधील धोलपूर लेखांत शोभन ह योगनाम आलें असून तोच यांचा 
पहिला लेखनिविष्ट निर्देश असावा (लिस्ट२७). योंगांचीं नांवें अशीं-१ विष्कंभ,. 
२ प्रीति, ३ आयुष्मतू, ४ सोभाग्य, ५ शोभन, ६ अतिगंड, ७ सुकर्मन्‌,. 
८ धृति, ९ झूल, १० गंड, ११ वृद्धि, १२ घुव, १३ व्याघात, . १४ हर्षण, 
१५ वज, १६ सिद्धि, असृज, १७ व्यतीपात; १८ वरीयस १९ परिघ 
२० शिव, २१ सिद्ध, २२ साध्य, २३ शुभ, २४ शुक्‍ल, २५ ब्रह्मन, २६ एंदर, 
२७ वैधाति. ी 


करणं र 

करण म्हणजे अर्धी तिथि; अर्थात्‌ २० तिथींचा ६० करणें होतात. पण त्या 
प्रत्येकास स्वतंत्र नांव नाहॉ. सांत करणांचें एक चक्र असून अशीं आठ. 
पूर्ण चक्के ३० तिथींत होतात आणि चार करणें शिल्लक राहृतांत. चक्तांतील* 
* सात व बाकीची चार यांचीं नावें व क्रम अंसा-झुक्ल प्रतिपदेचा पूवार्ध व ले 
करण किंस्तुप्न किंवा किंतुं्र; नंतर ५७ व्या . करणापर्यंत अनुक्रमें १ बव,. 
२ बालव, ३ क्रोलव, ४ तैतिळ, ५ गर; ६ वणिज, ७ विष्टि, कल्याणी किंवा 
भद्रा, या ७ करणांची ८ चक्वे; वद्य चतुदेशी उत्तराधे > ५८ शकुनि, वद्य 
अमावास्या पूवाध > ५९ चतुष्पंद, वद्य अमावास्या उत्तराधे > ६० नाग, 


4 कालाद्रशा 

आतांपर्यंत्त वर्णिलेल्या कालांचें एकसमयावच्छेदें व एंकोच्या तुलनेने ज्ञान 
व्हावें म्हणून सर्व कालांची यादी त्यांच्या इसवी सनांशीं असलेल्या नात्यांसह 
पुढें देतो. जेथें. केवळ महिना, नक्षत्र किंवा राशि यांचा निर्देश आहे तेथें 
स्थानभेदानुंसार त्यांचा आरंभ किंवा अंत असा अथ करावयाचा आहे आणि 
समतेच्या चिन्हापुढील आकडा मूळ सनांत मिळविला असतां इसवी सन 
येतो असें दाखवितो. 

अमळी : भाद्रपद शुद्ध १२ ते डिसेंबर - ५९२; जानेवारी ते भाद्रपद 
आुद्ध ११२ ५९३. न 

इलाही: मार्च १०-१२ ते डिसेंबर - १५५५; जानेवारी ते भाक 

. ९-११.-५१५५६- र । 
. ? कटकी > अमली. 


३५८ संद्योधकाचा मित्र ' 


् 
४. ८ .*५ रभ 


. कलचुरि: कार्तिक ते डिसेंबर - २४८; जानेवारी ते आश्विन > २४९. प 
- कलियुग : चेत्र-मेष ते डिसेंबर > -३१०१ ; जानेवारी ते फाल्गून- | 
मीन -३१००, 
' कालूम्‌: |सह-कन्या ते डिसेंबर > ८२४; जानेवारी ते कर्क-सिंह < ८२५. 
. गांगेय: ते डिसेंबर - ४९४; जानेवारी ते - ४९५. 
, गुत्तः चेत्र ते डिसेंबर - ३१९; जानेवारी ते फाल्गून - ३२० 
नवार: कार्तिक ते डिसेंबर - ८७८; जानेवारी ते आश्विन : ८७९. 
पुढुवप्पु: सेष ते डिसेंबर - १३४०; जानेवारी ते मीन < १३४१. 
फसली ( उत्तरी ) : सोर सग ते डिसेंबर < ५९२: जानेवारी ते सौर 
रोहिणी - ५९३ अ 
_ फसली ( दक्षिणी ) : सोर मृग ते डिसेंबर - ५९ ०; जानेवारी ते सोर 
रोहणा - ५९१. | 
बंगाली : मेष ते डिसंबर - ५९३; जानेवारी ते मोन ५९४. 
बुद्धानवाण : -४८७ (१) 
भाटंक: चंत्र ते डिसंबर - ६२३; जानेवारी ते फाल्गन > ६२४ 
- मगी; मेष ते डिसेंबर - ६३८; जानेवारी ते मीन ६३९ 
मव्ळूदा : चेत्र-अहमदी ते डिसंबर - ५७२; जानेवारी ते फाल्गून” 
रब्बानी > ५७३ 
- मार्येः --३२० (१) 
राज्याभिषेक : ज्येष्ठ शुद्ध १३ ते डिसेबर - १ ६७३; जानेवारी ते. ज्येष्ट 
शुद्ध १२- १६७४ 


रक्ष्मणसन : कार्तिक ते डिसेंबर < १११८ जानेवारी ते आखिन 
२१११९ 


विक्रम : चेत्र-आषाढ-कार्तिक ते डिसेंबर - -५५७; जानेवारी ते फाल्गून” 
ज्येष्ठ-आश्विन - -५६ 


विक्रम (चालक्य ) : चैत्र ते डिसेंबर > १०७५; जानेवारी ते फाल्गून < 
३०७६ ९ 


वलायता : कन्या ते डिसेंबर ५९२; जानेवारी ते सिंह. ५९२८ » 
करनिवांण : चेत्र ते डिसेबर - -५२४; जानेवारी ते फाल्गून <-५२६- 1 


६ कालगणना "१५९ 


शाक : चेत्र ते डिसेंबर - ७८; जानेवारी ते फाल्गून - ७९. 

शुहर (दक्षिणी ): मृग ते डिसेबर > ५९९; जानेवारी ते रोहिणी > 
६००, 

शुहूर ( फारूकी ): मृग ते डिसेंबर > ५९७; जानेवारी ते रोहिणी > 
- ५९८. 

सिंह : चत्र-आषाढ ते डिसेंबर > १११३; जानेवारी ते फाल्गून -ज्येष्ठ > 
१११४. 

सेल्युक्िडि :. ऑक्टोबर ते डिसेंबर > -३१२; जानेवारी ते सप्टेंबर > 
०२११. 

इर्षे: ६०६-६०७ 

सुहूर सनाचें परिशिष्ट 

नवीन सुहूर वषे लागतांना कोणत्या मुसलमानी महिन्याची कोणती तारीख 
होती याचं कोष्टक येथें देता. त्यावरून कागदांत केवळ सुहूर सन व. तारीख 
आली असतां त्याच्या इंग्रजी तारखेचा अंदाज बांधतां येइल. 


७४४-७४४ मुम १,१०,२१ 
७४७-७४७ सर १,१२,२४ 
७५०-७५० रल ५,१६;२७ 
७५३-७५३ रर ८,१९ 
७५५५७५५ जल १,११,२३ 
७५८२५५८ जर ३,१४,२५ 
७६१-५७६१ रब ५७,१८,२९ 
७६४७६४ शा ९,२३१) 
७६६५६६ रम ३,१२,२४ 
* 3६९७६९ दाल ५,१६,२७ 
७७२-५७७२ जिद ८,२०९ 
,७७४-५७५७४ जिज १,११,२९ 
७५७-५७५८ मुम ४,१५,२५ 
७८०२५७५७८१ सर ६,१८,२८ 
७८३२७८४ रल 9०,२९१ 


७८५-५७८६ रर २,१३,२३ 
७८८-७८९ जल ५,१७,२७ 
७९१-५७९२ जर ८,१९ 
७९३-५७९४ रब १,१२,२३ 
७९६-५७९७ ज्या १,१५,२५ 
७९९-८०० रम ८,१८,२९ . 
८०२८०३ राल १०,२१ 
८०४८०५ जिद २,१४,२४ 
८०५७-८०८ जिज ५,१६,२७ 
८१०-८१२ मुम ९,१९,३० 
८१३-८१५ सर १२,२२ 
८१५८१७ रल ४,१४,२६ 
८१८८२० रर ७,१७,२८ 
८२१२८२३ जल ११,२१ 
८२३२८२५ जर २,१२३,२४ 


१६० संशोधकाचा मित्र 


८<२६-८२८ रब ६,१६,२७ 


- ८२९-८३१ शा ९,१९ 


८३१-८३३ रम १,१२,२३ 


-. ८२३४-८१६ रल ४,१४,२५. 


८३५७-८३९ जिद ८,१७,२९ 
८४०-८४२९ जिज १ ०५,२९१ 
८४२-८४५ मुम ३,१ २,रेड 


: ८४५-८४८ सर ५,१६ 3२९७ 


८४८-८५१ रल ८,२० 

<५०->८५२ रर १,११ २२ 
८५२-८५६ जल ५,१५,२६ 
८५६८५९ जर ६,१८ २९ 


*“ ८५६९२-८६२ रव १०,२१ 
“ ८६१-८६४शा ३,१३ २४ 


<६४-८६७रम ५.१७२८ 
८६७२८७० शल ८,१९ 
८६९-८७२ जिद २,१.२,२३ 
८७२-८५४५ जिज ४१५ २६ 
८४७५-८५९ मुम॑ ५७.१ ८,२९९ 
८७८२८८२ सर १०८ २१ 
८८०८२२८ट८४ रल २१४ २५५९ 
८८२३-८८७ रर ५ १६,२७ 
८८६८८९० जल ९ ,२०,३० 
<८९-८९३ जर १२,२२३ 
८९१२८९५ रब ४,१५,२६ 
८९४-८९८ शा'७,१८,२८ 
८९७-९०१ रम ११,२९२ 
<८९९-९०८३ रल २,१३,२५ 


3०२:९०६ जिद्‌ ६,१७,२७ . 


९०५९०९ जिज ९,२९० 
९०५२९१२ सुम १,१२,२३ 
९१०२>-९१५ सर ४,१५,२५ 
९१३२९१८ रल ८,१८,२९ 
९१६-९२१ रर १०,२१ 
९१८>९२३ जल ३,१४,२४ 
९२१-९२६ जर ६,१६,२७ 
९२४-९२९ रब ९,२० 


. ९२६-९३१ शा १,१२,२२ 
९२९-९३४ रम ५,१६,२६ 


९२३२-९३७ दाल ७,१८,२९. 
९३५-९४० जिद १३,२१ 
९२३७-९४२ जिज ३,१४,२४ 
९४०-९४६ सुम ६,१५७,२८ 
२४२-९४९ सर ८,१९ 
९४५९५१ रल २,१२,२३ 
९४८-९५४ रर ४,१५,२६ ी 
९५१२९५७ जल ७,१८,३० . , 
२९५४-९६० जर १०,२१ 
९५६९६२ रव ३,१४,२५ 
९५९२९६५ ज्या ६,१६,२८ 
९६२-९६८ रम ९,२० 
९६४२९७० शल १,१२,२३ 
९६५७>९५७३ जिद ५,१५,२५ 


*९७०२९७६ जिज ८.१८,२७ 


९७३>९८० मुम ११,२२९ 
९४५-९८२ सर २,१३,२५ 
१७८-२८५ रल :६८१५,२२०२७५ 
९८१ ९८८ र्र ९,९२०. .-. क 


६ कालगणना 


२८३-९९० जल १,१२,२४ 
२८६-९९३ जर ४,१५,२६ 
२८९२-९९६ रब ८,१९,२९ 
२९२-९९९ शा १०,२२ 
९९४-१००१ रम ३,१४,२९५ 


९९७२-१००४ शल ६,१७,२८ » 


१०००२-१००७ जिद ९,२१ 
१००२-१००९ जिज १,१२,२३ 
3००५०२१०१३ मुम ५,१६,२६ 
3००८-१०१६ सर.५,१८,२९ 
१०११२-१०१९ रल ११,२१ 
१०१३-१०२१- रर ३,१४,;२४ 


१०१६-१०२४ जल ६,१८,२८: - 


३3०१९२१०२७ जर ९,१९ » 
१3०२१२१०२९ ख २,१२३,२३ 
3१०२४२१०३२ शा ४,१६,२६ 
च०२७-१०३५ रम ८,१५९,३० 
१०३०-१०३८ दाल १०,२९१ 


१०३२९२१०४० जिद २,१४,२५ . 


३०३५-१०४३ जिज ६,१७,२८ 
'१०३१८-१०४७ मुम ९,१९ । 
१०४०२१०४९ सरं १,१२,२२३ 
१०४३-१०५% रल ४,१५,२७ 
१०४६२१०५७५ रर ८,१८,२८ 
च ०४९२-१०५८ जल १०,२९१ 

| ०५१२३ ०६० जर ३,१४,२५ 
१८५४-१०६३ रब ६,१७,२७ 
१०५७२>१०६६ शा ९,२० 


१०५९२-१०६८ रम १,१२,रेड. . 


१०६२२१०७१ शल ५,१५,२६ 
सं,मि.११ 


१०६५-१०७४ जिद ८,१८,२९ 
१०६८२१०७५७ जिज १ ०,ररे 
१०७०२१०८०० मुम ३,१४,२४ 
१०७३-१०८३ सर ६,१७,२७ 
० ००९-0 ०८६ रल ८,२० 
१०५७८-१०८८ रर १,१२,२३ 
१०८१-१०९१३ जल ५,१५,२६ 
१०८४-१०९४ जर ५७,१८,२९ 
१०८७-१०९७ रब ११,रेरे 


_ १०८९-१०९९ शा ४,१४,२४ 


१०९२-११०२ रम ५,१७,२८ 
१०९५-११०५ रल ८,२९० __ 
१०९७-११०७ जिद २,१३,२३ 
११००-१११० जिज ४,१५,२६ 
११०३३२१११४ मुम ७,१८,३० 
११०६-१११७ सर 4१,२२ 
११०८-१११९ रल ३,१३,२४ 
११११२११९२२ रर ६,१६,२८ 
१११४-११२५ जल. १०,२० 
१११६-११२५७ जर १,१३,२३ 
१११९२११३० रब ४,१५,२७ 
११२२-११३३ शा ८,१९;२९ 
११२५-११३६ रम ११,१२२ 
११२७-११३८ रल ३,१३,२५ 
११३०२११४१ जिद ५७,१८,२९ 
११२३३२११४४ जिजः११,२१ , 
११३५-११४७ मुम ३,१२३,२४ 
११३८२5११५० सर ६,१६,२७ 
११४१:-११५३ रल ९,२० . 
११४२३-११७५ रर .3,११५,२५. 


१६१ 


१६९ संश्योधकाचा मित्र 


११४६२१ १५८ जल ४,१५,२५ 
११४९-११६१ जर ७,१९,२९ 
११५२-११६४ रब १०,२९० 
११५४-११६६ शा ३,१३,२४ 
११५५७२११६९ रम ५,१७,२८ 
११६०२११५७२ शल ९,१९ 
११६२२११५७४ जिद १,११,२१ 
११६५-११७७ जिज ३,१५,२६ 
११६८२4११८१ मुम ७,१८,२९ 
११५७१-११८४ सर १०,२० 
११७३-११८६ रल २,१३,२४ 
११७६-११८९ रर ६,१६,२८ 
११७९-११९२ जल ९,१९,३० 
११८२-११९५ जर १२,२३ 
११८४-११९७ रब ४,१५,२६ 
११८७-१२०० शा ८,१ ८,२९८ 
११९०२-१२०३ रम १०,२१ 
११९२-१२०५ दशल २,१३,२५ 
११९५-१२०८ जिद ६,१७,२७ 
११९८-१२११ जिज ९,१९,३० 
१२०१-१२१५ मुम ११,२२ 
१२०२२१२१५७ सर ५,१५,२६ 
१२०६-१२२० रल ८,१८,२८ 
१२०९२१२९२३ रर १०,२२ 
१२११-१२२५ जल ३,१४,२४ 
१२१४-१२२८ जर ६,१७,२७ 
१२१७२-१२३१ रब ८,२० 
१२१९-१२३३ शा १,१२,२४ 
१२२२-१२३६ रम ५,१५,२६ 
१२२५-१२३९ हल ७,१८,२९ 
१२२२८२१२४२ जिद १०,२१ 


१२३०-१२४४ जिज ३,१४,२७८ 
१२३२-१२४८ मुम ५,१७,२७ 
१२३२३६१२५१ सर ८,१९ 


१२१३८२१२५३ रल २,१२,२३२ : 


१२४१-१२५६ रर ४,१५,२६ 
१२४४१२५९ जल ७,१८,२० 
१२४५७२१२६२ जर ११,२२९ 
१२४९-१२६४ रब ३,१४,२९४ 
१२५२-१२६७ शा ५,१६,२७ 
१२५५-१२७० रम ९,२९० 
१२५५७२१२७२ शल १,१२,२२ 
१२६०२>-१२७५ जिद ४,१४,२५- 
१२६२-१२७८ जिज ७,१८,२९- 
१२६६-१२८२ मुम १०,२२ 
११२६८२१२८४ सर ३,१३१,२४ 
१२७१-१२८७ रल ५,१७,९५ 
१२९७४-१२९० रर ९५,२९० 
१२७६२१२९१२ जल १,१२,९९ 
१२७९२-१२९५ जर ४,१५,२६ 
१२८२-१२९८ रब ८,१९,२९ 
१२८५-१३०१ श्या १०,२२९ 
१२८७२-१३०३ रम ३,१३,९४ 
११९९०-२१३०६ रल ६,१ ७,२९८ 
१२९३-१३०९ जिद ९,२०,२० 
१२९६-१३१२ जिज ११,२९९ 
१२९८-१३१५ मुम ४,१४,२५. 
१३०१-१३१८ सर ८,१९,२९* 
१३०४-१३२१ रल ९,२९० 
१३०६-१३२३ रर ३,१४,रे४ 
१३०९-१३२६ जल ७,१८,२८ 
१२१२-१३२९ जर ९,२०,२? 


*“ ६ कालगणना । 0. 1 


राजशकाचें परिशिष्ट 

राजराकाशी जुळती शालिवाहन शकाचीं वर्षे येथें देतों. यांवरून कोणत्याहि. 
राजरकाशीं जुळतें शालिवाहन शकाचें वर्ष तात्काळ समजून येईल. हें कोष्टक 
पाहतांना एकच काळजी घ्यावयाची आहे. तपासावयाच्या कालोलेखांत 
राजशक, मास व तिथि येवढा तपक्लील दिला असल्यास चैत्र झुद्ध प्रतिपदा 
, ते ज्येष्ट शुद्ध द्वादशीपर्यंत आलेल्या राजऱकाशीं येथें दिलेला शालिवाहन 
शकाचा आंकडा न जुळतां त्या ' पुढील जुळेल. जसें. राजशक १५ ज्येष्ठ 

ुद्ध १२ शीं जुळता शालिवाहन शक १६१० न येतां १६११ येइल. 
१-१५९६ २२-१६१७ ४३२१६३८ ६४-१६५६ 
२-१५९७ २३२१६१८ ४४१६३९ ६५१६६० 
३-१५९८ २४-१६१९ ४५१६४० ६६१६६१ 
४१५९९ २५-१६२० ४६१६४१,  ९७-१६च्रे 
५-१६०० २६-१६१२१ ४७-१६४९ ६८>१६६३ 
६-१६०१ २७२१६२२ ४८-१६४३ ६९२-१६६४ 
७-१६०२ २८२१६२३ . ४९-१६४र्ड ७०-१६६१ 
८२१६०३. - » २७१६२४. ५०१६४५ ७१-१६६६ 
९-१६०४ ३०-१६२५ ५१२१६४६ -. ७२२१६६१ 
१०२१६०५ ३१२१६२६ ५२१६४७ ७३२१६६८ 
११२१६०६ ३२९-१६२७ ५३-१६४८ ७४-१६६९ 
१२९-१६०७ ३३१६२८ ५४-१६४९ ७५-१६७«० 
१३-१६०८ ३४-१६२९ ५५-१६५० ७६-२१ ६७१ 
१४-१६०९ ३५-१६३० ५६२१६५१ ७७-१६७२ 
१५२१६१०: ३६-१६३१ ५७-१६५२ ७८-१६७३ 
१६-१६११ ३७-१६२२९ ५८-१६५३ ७९-२१६७४ 
१७-१६१९ ३८१६३३ ५९-१६५४ ८०१६७५ 
१८२१६१३ ३९-१६३४ _. ९६०१ ६५५ ८१२-१ ६७६ 
१९२१६१४ ४०-_१६२३५ ६१-१६५६ ८२९-१६७७ 
२०-१६१"५ ४१२१६३६ ६९-१६५७ ८३-१६७८ 
२१-१६१६  ४९-१६३७ ९६३-१६५८ ८४८१६७९ 


१8४ 


८५१६८० 
८६-१६८१ 
८७-१६८२ 
८८4१६८३ 
८९-१६८४ 
९०१६८५ 


“-२९१-१६८६ 


* ९२९-१६८७ 


९३१३-१६८८ 
९४२१६८९ 


२९५--१६९० 
२६१६९१ 
९७:-१६९२ 


९८२१६९३४०५ 
९९:-१६९र४ : 


१००:१६९५ 
१०१२१६९६ 
१०२१६९७ 
१०३२१६र्ट 
१०४इस१६९९ 


१ ०५८१७०० 


१ ०६८२१७०१ 


_१०७>9३७०२ 


१०८६७१.७० ३८ 


१०९१७०४ 
११ ०८०१७०५ 
११११७०६ 


११२१७०७ ' 
१३२१७०८ 


संशोधकाचा मित्र 


११४१७०९ 
११५-१५७१०« 
११६१७११ 
११५०-१७१२ 


: ११८-१७१३ 


११९-१%७१४ 
१२०-१५७१५ 
१२१२-१५७१६ 
१२९२-१७१७ 
१२३१७१८ 
१२४-१७१९ 
१२५-१७२०« 


१२६-१७२१. 


१२५८१७५७२२ 


१२८>-१७२३- 
१२९-१७२४' 


१३०१७२५ 


१३१-१७२६. 


१३२-१%७२७ 
१३३-१७२८ 
१२३४२१५७२९ 
१३५१७३० 
१३६-१७३१ 
१२७५७२१७३२ 
१३८-१७३३ 
१३९-१७३४ 


१४०-१७३५ 


१४१-१७३६ 


१४२-३)३३७ 


१४३-१७३८ 
१४४-१७३९ 


-१४५-१७४० 


१४६२१७५७४१ 
१४७-१%७४२ 
१४८-१७४३ 
१४९-१७४४ 
१५०-१७४५ 


- १५१-१७४६ 


१५२१७४७ 
१५३१७४८ 
१५४-१७४९ 
१५५-१५७५०« 


१५६-१७५१ 
१७५७-१'७५९ 


१५८१७५३ 


१५९-१५७५४ ' 
१६०२>१%७५५ . 


१६१-१७५६ 
१६२१७५७ 
१६३२-१७५८ 
१६४२->१७५९ 
१६५-१५७६०« 
१६६-१७६१ 
१६५७-१५७६२ 
१६८-१७६३ 
१६९-१७६४ 


१७०१७६५ 
१५७१-१७६६.. 


१७२-१७६७ 
१७३-१७६८ 
१७४१७६९ 
१ ७५-१७७%० 
१७६२१७७४७१ 
१७५७:-१७७९ 
१७८-१७७३ 
१७९-११%७७४ 
१८०-१७७५ 
१८१२१७७५७६ 
१८२९-१७७७ 
१८३१७७८ 
१८४१७७४ 
१८५-१७८० , 
१८६१७८१ 
१८५७-१७८९ 
१८८२११७८३३ 
१८९-१७८४ 
१९०१७८५ 
१९१२१७५७८६ 
१९२९-१७८७ 
१९३१७८८ 
१९४२१७८ 
१९५३८१७५९० 
१९६-१७९१ 
१९७-१७५९ 
१९८२-१७९३ 
१९९२-१७%४ . 
२००१७५५ 


७ 


स्य >. 


२०१-१७९६ 
२०२९-१७९७ 
२९०३-१५७९८ 
२०४-१७९९ 
२९०५-१८०० 
२९०६-२१८०१ 
२०७-१८०९ 
२९०८-१८०३ 
२०९-१८०४ 
२१०->१८०५ 
२१११-१८०६ 
२१२९-१८०७ 
२१३-१८०८ 
२१४-१८०९ 
२१५-१८१०« 
२९११६-१८११ 
२१७-१८१२ 
२१८-१८१३ 
२९१९-१८१४ 
२१९०-१८१५ 
२२१-१८१६ 
२२२-१८१७ 
२२९३-१८१८ 
२२४-१८१९ 
२२५-१८२० 
५२६-१८२१ 


६ कालगणना 
२२९५७>-१८२२ २५३-१८४८ 
२२८-१८२३. २५४-१८४९- 
२२९९-१८२४ , १५५-१८५० 
२३०१८२५ . २५६१८५१ 
२३१-१८२६ २५७-१८५२ 
२३२-१८२७ २५८-१८५३ 
२३३-१८२८  २५९-१८५४ 
२३४-१८.२९ २६०-१८५५ 
२३५-१८३० . २६१-१८५६ 
२३६-१८३१. ._.२९६२-१८५७ 
२३७१८३२ . २९३-1५८५८ 
२३८-१८३३ २६४१८५९ 
२३९-१८३४ _ २६५१८६० 

, २४०-१८३५ २६६-१८६१ 
२४१-१८३६  २६७-१८६२ 
२४२-१८३७... २६८१८६३ 
२४३१८३८. : ९६९१८६४ ' 

, २४४-१८३९. २७०-१८६५ 

) २४५-१८४० २७१-१८६६ 

: २४६-१८४१.  ९७२-१८६७ 
२४७-१८४२:  २७३-१८६८ 
२४८-१८४३. २७४-१८६९ 
२४९-१८४४ ' २७५-१८७० 
२५०-१८४५ २७६-१८७१ 
२५१-१८४६ २७५७-१८७९ 
२५२-१८४७  २९७८-१८७३ 


१६५ 


२७९-१८७४ 


- ९८०-१८७५ 


२८१-१८७६ : 
२८२-१८७७ 
२८३१८७८ . 
२८४१८७९ 


" ९८५>-१८८० 


२८६१८८१: _ . 
२८७२१८८९ 
२८८१८८३ . 
२८९१८८४ 
२९०-१८८५ 
२९१-१८८६ 


२९२१८८७ 
२९३-१८८८ 


२९४८१८८९५९ 
२९५१८९० 
२९६-१८९३ 
२९७२-१८९५ 
२९८-१८ररशे 


२९९-१८रेड , 


३००-१८९५ ः 


_३०१-१८९६ . 


३०२-१८९७ 
३०३-१८९८ 

३०४-१८९९ 
३०५-१९०८ 


१६६ संशोधकाचा सित्र 


जुळत्या हिंदू-मुसलमानी महिन्यांचे कोटक 
हिंदू महिने व त्यांशीं जुळते मुसलमानी महिने यांचा वारंवार विचार 
करावा लागतो. त्या विचारास सोपेपणा थावा म्हणून येथें जुळत्या मुसलमानी 
व हिंदू महिन्यांचें कोक दिलें आहे. अधिक महिना पडेल तेव्हां त्या पुढील 


हिंदू महिन्यांसाठी एक महिन्याने पुढचा मुसलमानी महिना घ्यावा लागेल. 


उ झा. ३६०३ मध्यें चेत्राशी' जुळणारा मुसलमानी महिना रबिलावल 
येतो. पण आश्विन महिना अधिक येऊन पौष क्षय येतो. यामुळें त्या वर्षी 
. हिंदू व सुसल्मानी महिन्यांचा पुढीलप्रमाणें मेळ बसेल. चेत्र-रबिलावल, 
वैश्याख-रविलाखर, ज्येष्ठ-जमादिलावलळ, आषाढ-जमादिलाखर, श्रावण” 
रजब, भाद्रपद-साबान, अधिक आश्विन-रमजान, आश्विन-शव्वाल, कार्तिक, 
जिल्काद, मारशीष-जिल्हेज, पौष-क्षय, माघ-मोहरम, फाल्गून-सफर. 


चेत्र वैशा. ज्येष्ठ आषा. श्राव, भाद्र. आ. कार्ति. मागे. पौष माघ फा* 
3 ररक रर अळू जर. रन. शा. पम. दाळ विद जिला 
७२. स रर, जळ, जर रब झा समे वद जिद जग ममी 
रर जल जर रब झा रम शल जिद जिज मुंम सर 
रू जर रब शा रम शल जिद जिज मुम सर रल 
जर रब. शा रम शल जिद जिज मुम सर रल रर 
रब झा रम शल जिद जिज सुम सर रळ रर जलं 
“शा रम ठाले जिद जिजं सुम सर रल रर जल जर 
जिंद जिज सुम सर रू रर जल जर रब 
झळ, जिद जिज. 'मुम सर: रल. रर जल जर रब शा 
जिद जिज सुम सर रळ. रर जल जर ख॒ शा रॅम 
बिज. सुम. सर रल. रर. जल जर रब झा रम राल 
सुम सर रळ रर जल जर रब शा रम ” हळ जिंद 
_संकषपांचा खुलासा असा--सुम-मोहरम, सर-सफर, रल-रविळावळ, रर 


सबटाखर, जळ-जमादिलावल, जर-जमादिलाखर, रब-रजब, शा-द्याबान, 


600000110011170. 
शं 
शौ 


>. 


७ मूर्तिपरिचय १६७ 


७. मूतिपरिचय 
..प्रस्ताव 


मूर्तींचा परिचय करून घेतांना प्रथम ती स्त्री किंवा पुखष आहे हें पहावें 
लागतें. स्रीमूर्ति उन्नत स्तन, केशबंध, कृश पोट, वस्ले, लठ्ठ ढुंगण, विशिष्ट 
दागिने इत्यादि चिन्हांवरून सहज ओळखू. येते. विशेषतः प्राचीन व 
मध्ययुगीन कालांतील स््रीमूतीच्या ओळखणीचें उन्नतस्तनत्व हें एक 
महत्त्वाचें गमक आहे. अवौचीन मूर्तीमध्ये मात्र त्याचें परिणामकारी अस्तित्व 
दिसून येत नाहीं. लांछन किंवा वाहन हें मूर्तिनिश्वयांतील पुढचे महत्त्वाचें 
गमक आहे. अतिशय प्रांचीन मूर्तीच्या बाबतींत लांछनें अजीबात नव्हती 
किंवा निश्चित ठरावयाचीं होतीं. उदा० इ. सनाच्या आरंभीच्या, पूर्वीच्या 
आणि नंतरच्या सुमारे दोनरो वषीत घडलेल्या जैन तीर्थकरांच्या मूर्तीना 
लांछनें दाखविळेलीं नाहींत किंवा अनेकांना एकच लांछन दाखविलेले आहे. 
तेव्हां अद्या कालांतील मूर्ति कोणत्या तीर्थकराची आहे हें बहुधा तीविषयीं 
कोरीव लेख असल्याखेरीज समजत नाहीं. पण पुढें पुढें ही स्थिति पालटून 
लांछनें निश्चित झालीं आणि त्यांतील कांहीं आयुधें तर कांहीं वाहनें बनली. 
- मध्ययुगीन व अवोचीन मूर्ति ओळखण्यास या दोहीचा विशेषतः वाहनांचा 
कार उपयोग होतो. अनेक देवतांच्या हातांत आयुधें तीं तींच असण्याचा 
संभव आहे. पण वाहनांच्या बाबतींत असे प्रकार थोडे आहेत. विशेषतः 
एकधर्मीय मूर्तिकांडांत एकच वाहन असलेल्या निरनिराळ्या देवता फार 
थोंड्या असतात: विधर्मीयांच्या देवता ओळख येण्यास अन्य साधनें आहेत. 

* येथें वाहन व आयुधें यांविषयी माझी कल्पना थोडक्यांत स्पष्ट मांडतो- 
हॉ दोन्ही मूलतः विशिष्ट देवतेचे गुणदोष, स्वभावधर्म, शुभाशुभ कार्यकलाप 
यांची प्रतीकरूप चिन्हें अथवा लांछनें होतीं. उदाहरणार्थ, गरूत्मन्‌ अथवा 
_ सुपर्ण अर्थात्‌ सूर्य हें प्रकाशरूप तिष्णुदेवतेचे चिन्ह आहे. पक्ष्यांप्रमाणें सूर्य 

आकाशांत सर्वांत उंच व जास्त चालतो किंवा उडतो म्हणून त्यास गरुत्मनु 
किंवा सुपर्ण व पक्षांचा राजा म्हटलें. सूर्य चक्काकार असल्यानें सूर्यचक्क हेंही 
विष्णूचे चिन्हच म्हटलें पाहिजे. हळहळ पक्षांचा राजा पक्षिवगीतीलच पाहिजे 
म्हणून एका विशिष्ट पक्षाला गरूड म्हणू लागले. विष्णूला मनुष्यरूप दिल्यावर 


१६८ संशोधकाचा मित्र 


ला त्याचें वाहन बनविलें-व.सूर्यचकाचें नुसते चकर होऊन ते विष्णूर्चे 
आयुध झालें. पश्युपतीचें चिन्ह रेड्यापेक्षां वै म्हणणेच जास्त चागले; पण तोंच 
चैक पश्ुपतीस मानवरूप दिल्यावर .त्याचें. वाहन बनला. पार्वती पर्वतसंवद्ध 
आहें हें समजण्यास वन्य पक्वंचा राजा सिंह याच्या इतकें चांगळें चिन्ह दुसरें 
नाहीं. तेव्हां पा्वतीस मानवी रूप प्राप्त झाल्यावर सिंह हा तिचें वाहन 
चनणें ओघानेच आले. त्रह्माचें झुद्ध स्वरूप लक्षांत घेऊन हंस तितकाच झुभ्र 
वे स्वच्छ असल्यानें त्याचें चिन्ह ठरविलें. पण ब्रह्म अथवा ब्रह्मा याला मानुष 
रप मिळाल्यावर हेस साहजिकच त्याचें वाहन बनला. गणपति हो . मूलतः 
वि्तदेवता होती. अन्न, वत्न व घर या मनुष्याच्या अगदीं प्राथमिक गरजा 
आहेत. पैकी अन्नास सवाधिक महत्व आहे. तें अन्न पिकांच्या रूपानें शेतांत: 
उमे असतां आणि घरांत भरून ठेवल्यानंतरही उंदीर, चिचोंद्री व घूस 
त्याचा अतिशय नाश करतात. ब्रूस तर घरांचीहि. नासधूस. करते. तेव्हा: 
हे माणि मनुष्याच्या सर्वमरथम गरजांचे भयंकर शत्रू ठरळे. विप्देवता दिसत . 
नव्ह्ती पण तिची चिन्हें मात्र पदोपदी दिसत. म्हणून उंदराला त्या विप्नदेवतेचें 
"स छोंछन बनविले आणि नंतर त्याचें वाहनांत रूपांतर झालें. .विश्नदेवतेर्के 
उंदोर लांछन ठरवितांना ऐेग अस्तित्वांत होता कीं नाहॉ. हें. ठाऊक नाहीं» 
पण आज छ्ठेगाच्या प्रादुभीवाचां विचार करतां उंदीर विश्नदेवतेचें वादन 


"ना लक्षण कुरूपता. गाढवाच्या ठिकाणची कुरूपता काय विचारावी | तेव्हां 


७ मूर्तिपरिचय ग... १६९. 


तीळ “ नरवाहनः कुबेरः ! या पदांचा खुलासा करतांना नवव्या शतकांतील: 
टीकाकार भट्ट उत्पल यानें “ खरवाहनः ' असाहि पाठ कित्येक घेतात म्हणून 
सांगितलें आहे. जलदेवता वरूण हो अव्यक्त आहे. तिच्या अशिव स्वरूपाचाः 
प्रत्यय मनुष्ये व जनावरें खोल पाण्यांत सुसरीकडून ओढलीं जात असतां अगर 
होड्या उलटून पाण्यांत पडून बुडतांना किंवा वाहून मेली म्हणजे येतो. सुसरीचें 
भय तर नित्याचेंच आहे. तेव्हां नक्क, मकर किंवा मगर हेंच वरुणाचें प्रथम 
लांछन व नंतर वाहन बनविले. ओंढलें जाण्याची क्रिया दाखविण्यासाठी 
पाश हें आयुध वदणाच्या हातांत दिलें. अशा पद्धतीनें देवदेवतांच्या अनेक: 
.वाहनलांछनांचा छडा थोड्याशा विचाराने आपणांस लावतां येईल. चिन्हे 
किंवा लांछनें यांचीं वाहनें बनण्याची प्रक्रियाःजैन तीौर्थकरांच्या .मूतीवरूनहि 
चांगली ध्यानांत येते. प्रथभ प्रथंमं जैन तीर्थकरांना कोणतींच विशिष्ट लांछनें 
नव्हतीं. ,पुढें अनेक तीर्थकर मूततांना तींच तीं एक किंवा दोन लांछनें दाखवू 
लागले. पुढें तीं लांछनें बैठकीवर काढूं. लागले. कांहाँ तौर्थकरांचीं लांछनें 
प्राणी असल्यामुळें व ते बैठकीवर कोरल्यासुळें त्यांना अज्ञानी लोक वाहनेंच 
म्हणूं लागलें आणि हल्लींही म्हणतात. पण. चंद्र, धर्मचक्क इ. वाहनें बनणें शक्‍य 
नसल्यानें या वस्तू पाहिल्या म्हणजे इतर प्राणीहि वाहनें नसून चिन्हें अथवा 
लांछने आहेत हो. गोष्ट मनास तात्काळ. पटते. सुपार्श्थ आणि पार्श्थ या. तौर्थ- 
करांच्या डोक्‍्यांवर नेहमीं पांच किंवा सात फणा असलेल्या नागाचें छत्र 
असतें. हें वास्तविक त्यांचें लांछन; पण एका 'ितार्‍्यानें हा नाग जणूं 
वाहन असें समजून एका चित्रांत पाश्वनाथाच्या बैठकीवरच काढला आहे. 


वाहनांविषयी आणखी एक मुद्दा लक्षांत ठेवला पाहिजे. सामान्यतः पुरुष- 
देवतेचें जें वाहन तेंच त्याच्या स्रीचें किंवा शक्तीचे असतें. उंदाहरणार्थ विष्णूचे . 
: वाहन गंरुड झाहे तर लक्ष्मी व वैष्णवी यांचें वाहनहि गरुड . आहे. ब्रह्मा 
आणि ब्राह्मी व सरस्वती या तिघांचेंहि वाहन हंस आहे. स्कॅद व स्कांदी 
या दोघांचेंहि वाहन मोर हेंच आहे. पण या नियमास अपवाद आहेत. 
उदाहरणार्थ रंकराचें वाहन ब्रेल आहे तर पार्वतींचें कधीं सिंह तरं कधीं गोधा 
( घोरपड ) असून रुद्राणीचें वाहन मात्र नंदी आहे. सरस्वतीचे वाहन, हंस 
च मोर यांमधील ल॑क्षणभेंद ध्यानांत न राहिल्यामुळे, अलीकडे मोर बनलें 


आहे. नरवाहन या शब्दांतील नर शब्दाचे. मनुष्य व घोडा असे दोन अर्थ 


३७० संशोधकाचा मित्र 


असल्यामुळे कुवेर कधीं घोड्यावर तर कधीं मनुष्यावर आरूढ असलेला 
नदाखविला जातो. 


भूर्तिनिश्रयांतील पुढली गोष्ट म्हणजे तिचा शिल्पपंथ ठरविणें ही होय. 
मनुष्याला आपल्या सुखमय जीवनासाठी आपलें कुटुंब, नातेवाईक, जा 
गांव, समाज, राष्ट्र व जग यांच्या संबंधांवर उण्याअधिक प्रमाणांत अवलंबून 
राहावें लागतें. ज्यांशीं आपला संबंध येतो ते विचार, उच्चार, आचार, 
पोषाख, चालीरीती, खाद्यपेय, भाषा, धर्म, समजुती, इत्यादि अनेक 
बाबतींत किंवा थोडक्यांत सांगावयाचें तर संस्कृतीने आपल्या सारखेच 
असतील अशी अपेक्षा तर धरतां येणार नाहींच; पण उलट * पिंडे पिंडे मति” 
ऑर्भि्ञा, किवा “मिन्नरचिर्हि लोक: या न्यायांनीं आपल्याहून भिन्न असण्याचा 
'संभवच जास्त. यामुळें दोन माणसांचा संबंध आला म्हणजे चांगुरूपणा, 
आवश्यकता, नाविन्यामुळें उत्पन्न होणारा मोह, आंगिक मोहकता, सुरा" 
थिक्य, इत्यादि अनेक सुद्यांर आचारादि बाबतींत त्यांमध्ये देवघेव 
सुरू होते; ती टाळणे अगदीं अशक्य आहे. देवघेव सुरू झाली 
एकजिनसीपणा मोडून मिश्रण बनते. मिश्रणाच्या प्रमाणावर नामरूपांत बदल 
होतो. यामुळें जगांतील कोणतीहि संस्कृति घेतली तरी ती आग 
स्वरूपांत म्हणजे एकजिनसी सापडणे प्रायः अशक्य आहे. तींत मेसळ 
झालेली असणारच. ह्या भेसळीचे प्रमाण कमीजास्त झाल्यानें, भेसळीस फार 
काल ठोटल्यामुळें आलेल्या विस्मृतीनें किंवा भेसळ बेमालूम झाल्यानें अडाणी 
लोकांमध्यें एकजिनसीपणा विषयीं वृथा भ्रम व तजन्य अभिमान उत्पन्न होती” 
'सक्ष्मदर्शी ज्ञान्याच्या हें लक्षांत आल्यासुळें त्याचा सारा दुरभिमान गढून 


"आन घयाचे मन उदार, सहिष्णु, सवैसंग्राही, परिवर्तनशील असें आगि 
दृष्टि विशाल बनते. 


आपल्या तत्त्वज्ञानांत. जगन्मिथ्या असें सांगितलें असून त्याचा अर्थ टॅ 
जग न-थर अथवा नाश पावते किंवा एकसारखें बदलते असा आहे. कोणती 

पेस्तु किंवा कल्पना घेतली तरी तिच्या रूपांत व रूपामुळें नामांत एकसारखा 
चेद्ल होत असतो. हाच नियम समाज व त्याची विविध अंगें यांसही कत 
आहे आपण एखाद्या अक्षा समाजाची कल्पना करूं या की, ज्याचा अंशतःडिं 
ततद्धि्न अशा समाजाशी यत्किचित्‌ संबंध येत नाहॉ. पण असा हा समाज स्थिर 


७ मूर्तिपरिचय , _ १७१ 


राहोंल अश्शी कल्पना केली तर ती निखालस चुकीची ठरेल. मनुष्यमात्राच्या 
ठिकाणचे आंगिक स्वतंत्र विचार व विकार आणि जुन्याचा कंटाळा यांचा 
परिणाम होऊन अश्या समाजांतहि बदल होत जाईल, फार तर तो मंद्गतिक 
असेल. पण बदल न होणें अशक्‍यच आहे. 

सारांश, समाजाच्या आयुष्यांत आंगिक किंवा आगंतुक कोणत्याहि 
कारणांनी कां होईना पण सतत एकसारखा बदल होत असतो. हा फरक 
सुरुवातीस इतका उठून दिसत नाहीं. पण काळ अधिकाधिक लोटेळ तसतसा 
हा भेद सुव्यक्त होऊन त्या भेदांस निराळें नांव ठेवणें प्राप्त होतें. असें 
स्वतंत्र नांव मिळाल्यावरहि तो बदल कांहीं दिवस चाळू राहून नंतर त्यास 
सरण येतें, त्याची. जागा दुसरा बदल घेतो. व त्यास नवें नांव मिळतें. 
नामरूपांचा बदल होण्याची अश्शी ही अखंड परंपरा चालू आहे. 

हा बदल किंवा हें मिश्रण संस्कृतिनिदर्शक सवे अंगोपांगांत होत 
असल्यानें शिल्पांतहि होणें क्रमप्राप्त आहे. हिंदुस्थानांतील शिल्पांतहि असें 
मिश्रण झालें असलें पाहिजे. आणि वस्तुस्थिति तशीच आहे. अतिशय प्राचीन 
'शिस्पावरहि परकीय शिल्पाचा परिणाम. झाल्यामुळें त्यास निर्भळ आये 
शिल्प म्हणणें शास्रतः योग्य नव्हे. पण हे संस्कार अत्यल्प असल्यामुळें 
स्यास शुद्ध आर्यशिल्प ( 11 तीटा10ए5 ताळा 5०१]पा8 ) म्हणतात. 
याचे नमुने बिहारमधील अशोकपूवे यक्षयक्षी, तोर्थकर, अश्शोकस्तंभ व 
त्यांच्या वेदी, भरहूत व सांची येथील स्तूपांचें बरेचसे काम, ओडिसा, 
महाराष्ट्र, द्रवीड इत्यादि देशांतील गुहा व त्यांतील शिल्पे, भुवनेश्वराजवळचा 
शिझुपालगढ यांमध्ये पहावयास सांपडतात. इ. पू. ३२७ मध्ये अलेक्झांडर 
हिंदुस्थानांत आल्यानंतर परकीय संस्कृतीचा आर्यसंस्कृतीशीं अधिक संबंध येऊनं 
पुमश्रणें कंसकशीं होत गेलीं याचा कांहींसा सुसंगत इतिहास सांगतां येतो. 
तेव्हांपासून मुख्यतः इराणी, ग्रीक व रूमी शिल्पांचे येथील शिल्पावर परिणाम 
होऊं लागले. हे परिणाम उत्तरेत सर्वाआधी व विशेषत्वाने टग्गोचर होतात. 
दक्षिणेंत ते थोडे उशीरा व बऱयाच कमी प्रमाणांत दिसतात. हें मिश्रण 
चास्तु, मूर्ति, नाणीं, इत्यादि बाबींत विदोष दिसून येतें. हें. पंजाब व वायव्य 
सरहद प्रांत यांत इतके झालें होतें कॉ, ग्रेको-बुद्धिस्ट किंवा गांधार हेंच नांव 
तेथील मूर्तिशिल्पाच्या पंथास द्यावें लागलें. हा पंथ इ. स. पूवे २०० ते 


१७२ संशोधकाचा मित्र 


इ. स. उत्तर ३०० पर्यंत सामान्यतः चालू होता. यांत सामान्यतः बुद्धजीवन 
.. च बौद्ध जातकें ही चित्रित केलीं असून त्यांतील मुख्यतः अंगयष्टी, पोशाक 
इत्यादींवर ग्रीक छाया स्पष्ट आहे. मथुरा पंथांत मूल आर्योशिल्पं आणिं. 
गांधार व कुषण शिल्प यांची मिसळ असली तंरी आर्यशिल्पाचा अंश 
वलवत्तर आहे. या तीन पंथांतून गुप्त शिल्पपंथाचा उद्य झाला असून त्यावर 
या तिहींची बरीच छाप पडली आहे. राजपुताना, मध्यहिंदुस्थान, संयुक्त 
आंत यांत एकच शिल्पपंथ चाळू होता. बंगाल, बिहार व आसाम यांमध्ये 
पाल व सेन राजवटीत एक स्वतंत्र शिल्पपंथ उदयास आला असून त्यास 
पूर्वभारत शिल्पपंथ हें, नांव सध्या देण्यांत आलें आहे. ओडिसामध्यॅटि 
एक शिल्पपंथ होताच. महाराष्ट्र व कर्नाटकं यांत शातवाहन, राष्ट्रकूट, बदामी 
चाडक्य, राष्ट्रकूट, कल्याण चाढक्य, कळचुर्मे व यादव या .संस्कृतिद््ट्या 
मिश्रित अशा राजघराप्यांचा अमल सुमारें हजार पंधराशें वर्ष झाला असल्याने 
या दोन देशांतील शिल्यांत फारसा फरक नाही. येवडेच नव्हे तर या 
घराप्यांपैकी कांहॉ(.चालक्य, राष्ट्रकूट )च्यां उपशाखांनीं दक्षिण गुजरातेवर 
राज्य केल्यामुळें त्या भागांतील कित्येक शिल्पेंहि प्रायः महाराष्ट्रकनीटां" 
सारखीच आहेत. यांत कालकृत भेद मात्र भरपूर आहे. उदाहरणार्थ, 
बदामी शिल्पें ही वेगळी काढलीच पाहिजेत, इतकें त्यांचें वैशिष्ट्य आहे; 
म्हसूरमध्यें फार पूवीपासून स्वतंत्र गंगराज्य व तें संपतांच होयसळांवे 
राज्य सुरू झाल्यानें तेथें सामान्यतः प्रथमपासून पण विशेषतः होयसळ 
राजवटीपासून एक स्वतंत्र पंथच उदयास आला. त्यांत पुन्हां पूर्व व उतर 
होयसळ असे दोन भेद पडतात. मद्रास प्रांतांत प्लवपूर्व, पल्लव, चोंलपांच्य 
असे शिल्पपंथ आहेत. तेरांव्या शतकापासून मुसलमानी राज्यें आपल्या 
भारतांत होऊं लागलीं. मुहम्मदी राज्यकर्ते, सेनापति, अधिकारी, साधू.» 
ततची देवळे व. मूर्ति फोडणे हे पुण्यकर्म आहे अशी दृढ समजूत 
असल्याने ते जेथें गेळे तेथे सर्वप्रकारच्या हिंदू. शिल्पाचा नाद होऊन 
'शस्पूपंथ मरून. गेले.. फक्त राजपुतान्यांत व दक्षिणेंत मुसलमानी ,. राज्य” 
कत्यांना विरोध करणाऱ्या सत्ता कायम राहिल्याने आणि सुमारे. दं 


चरषीनंतर त्या सत्ता मायः_ विलीन झाल्या तरी मराठी सत्तेच्या उंद्यामुळे 
सुसलमानी. अमल ढिला. क्षाल्याक्रारणाने या दोन प्रदेशांत. शिल्पकळी 


७ मूतिपरिचय १७३ 


- कशीबशी टिकाव धरून राहिली येवढेंच | तीमधील सौंदर्य, बारकावा, 


ठोसरपणा, अनुकूलपरिणामकारित्व इत्यादि सारे गुण मात्र रृतवत्‌ झाले. 
महाराष्ट्रांत स्वराज्याचा उदय झाला तरी तत्पूर्वी तीनशे वषाच्या मुसलमानी 
अमदानींत हिंदू वास्तु व मूर्ति, अश्या दोन्ही शिल्पाची जी ससेहोलपट झाली 
तीमुळें स्वराज्यांतहि तिचें पुनरुज्ीवन होऊं शकले नाहीं. पेशवाईत शिल्पकले- 


साठी जयपूर, म्हैसूर इत्यादि संस्थानांकडे पहावें लागलें हें त्याचेंच गमक आहे. 


ही शिंल्पपंथांविषया सामान्य माहिती सांगितली. पण तीवरून शिल्पपंथ 
ओळखतां येणोरं नाहीं. त्यासाठी मूर्तीच्या रूप, काल, स्थल, विषय, आश्रय, 
आस्तु; आंगलट, पोषाक, अलंकार, केशरचना, आयुधे, आसपासची झाडें, 
प्राणी, पा4भूमि इत्यादींचा साकल्याने विचार करावा लागतो. 

' पैकी मूर्तीचा काल ठरविणें ही मूर्तीच्या परीक्षणांतीळ एक महत्त्वाची बाब 
आहे. ' काल ठरविण्याचे संवीत्कृष्ट गमक कालनिदेशयुक्त प्रामाणिक लेख 
हृ होय. लेखामुळे मूर्ति लेखकालानंतरची प्राय: अस शकणार नाहीं हे निश्चित 
झेंते. लेख सामान्यतः मूर्ति तयार करतांना किंवा तिची प्रतिष्ठा करतांना 
स्ोदतात. क्वचित्‌ प्रसंगीं :जीणो द्वार करतांनांहि .लेख खोदला जाण्याचा 
संभव आहे. पण मूर्ति. घडविली त्या कालापेक्षांहि तीं प्राचीनतर आहे 
असें भासविण्यासाठी खोदलेल्या अर्थात. बनावटी लेखाची. मूर्ति कचितचं 
असेल. सारांश; कालनिर्देशयुक्त लेख हे कालनिर्णयाऱचें. सर्वोत्तम गमक .होय. 
कालनिदेशाविरहित लेख असल्यास अक्षरवटिकेवरून लेखाचा काल ठरवितां 
गेतो. पण-लेख लहान असल्यास अक्षखटिकेचा नीट अभ्यास करतां येणार 
नाही आणि आला. तरी. त्यावरून लेखाचा. का. फक्त अंदाजानें, व्यक्त 
होतो. अंदाज व वस्तुस्थिति यांत. शंभर सवाशे वषींचा फरक. पडणें दक्‍य 
आहे. पण मूतीवर कोणताच लेख नसला तर विशिष्ट मूर्तीच्या साहचयीने 
ज्ञांपडलेल्या इतर मूर्ति. किंवा वस्तु, क. स्थान, मूर्तीचा तौलनिक 
अभ्यास इत्यादींच्या साह्याने तिचा कालनिर्णय, करावा लागतो. . . 

प्रत्येक देवतैविषयीं कांहींना कांहीं कथा आहेत. त्या ; कथांप्रमाणें प्रत्येक 
द्वेवतेवर विशिष्ट गुण व कार्य, यांचा आरोप केला जातो. या गुणकायीनुरूप 


. देवतेचे रूप, आयुधे, वाहन, इत्यादींत, आसन, . सुद्रा,, स्थान, आयुधधा रण- 
पद्धति, वाहनदरशनप्रकार, इत्यादींच्या बाबत बदड होत असतो. ' या: सवीना 


१७४ संशोधकाचा मित्र 


कांहॉंना कांह कालानुपूर्वा असते. म्हणून देवतेचे विशिष्ट रूप, आयुधे व ती 
धारण करण्याच्या पद्धति, वाहनें व त्यांचा आविष्कार, आसनमुद्रादि, या 
सर्वावरून मूर्तीच्या कालाचा अंदाजी बोध होऊं शकतो. त्यांतहि सामान्यतः 
कोणतीहि मूर्ति उत्तरेत प्रथम आणि दक्षिणेत नंतर प्रचारांत आली आहे. 
उलट क्रमानें प्रचारांत आलेल्या मूर्ति अगदीं थोंड्या आहेत. उदाहरणार्थ, 
विष्णु हो देवता पुष्कळ प्राचीन म्हणजे वैदिक आहे. पण तिचे रामकृष्णादिं 
अवतार किंवा तिचे केशवादि चोवीस प्रकार, अगर तिचें कमल हें आयुध 
१ इतर आयुधें धारण करण्याच्या पद्धति, आयुधांचीं रूपें यांच्या घडणीचा 
काल सांगणें शक्‍य आहे. सरस्वतीचे वाहन .मूलतः हंस' असतांना 
चुकोच्या समजुतीने मोर झालें आहे. 
कालाप्रमाणें शिल्पपंथास स्थलाची किंवा . प्रदेशाची मर्यादा पडते. 
कोणताहि पंथ. घेतला तरी ' तो कोठल्या प्रदेशांत सुरू झाला, कोठवर 
पसरला व त्याचें मरण कुठून सुरू झालें हें अभ्यासाने सांगणें दक्य असते. 
ही क्षेत्रमयीदा ठरविण्यांसाठी प्रथम त्या शिल्पपंथाचीं . लक्षणें स्पष्ट व्हावी 
- लागतात. तीं लक्षणें जेवढ्या मोठ्या सलग प्रदेशांतील शिल्पांत सांपडतील 
तेवढा प्रदेश त्या शिल्पाची वास्तव्यभूमि होय. सूर्तिशिल्पें उचळून नेतां 
येत असल्यानें तीं वास्तव्यभूमीशीं असंबद्ध अशा प्रदेशांतहि सांपडणें शक्‍य 
आहे, नव्हे सांपडतात. पण असंबद्ध स्थानी सांपडलेल्या अशा शिल्पांवरूनं 
त्यांच्या शिल्पपंथाच्या क्षेत्राची मयीदा नीट समजू शकणार नाहॉ. त्यासाठी 
सरूग प्रदेश हेंच महत्त्वाचें गमक आहे. फुटकळ प्रदेशावरून विशिष्ट शिल्प 
पंथाचा प्रभाव कुठवर पडला येवढेच फार तर समजून येईल, 


कोणाताहि शिल्पपंथ घेतला तरी त्याचीं आंगिक लक्षणें हींच त्याच्या 


अभ्यासाचा गाभा होत. पैकी पहिला सुद्दा त्यांतील शिल्पें कोणत्या वस्तूपा सून 


बनविली हा होय. शिल्पे अनेक पदार्थाची करीत असले तरी विरिष्ट पंथांत 
विशिष्ट पदार्थास महत्वाचें स्थान असतें. उदाह्रणार्थ, गांधार शिल्पे सुधालिप्त 
कैजूर दगड किवा स्टेट दगड यांचीच सुख्यतः बनविलीं आहेत. तर मथुरा 
शिल्यासाठी पांढर्‍या 'ठिपक्यांचा तांबडा कुदंद वापरलेला आढळतो. महा” 
राष्ट्रांतील शिल्पे सुख्यतः काळ्या दगडाचौं आहेत. मूर्ति घातू , रत्ने, पोवळी 
इत्यादींच्याहि बनवीत असले तरी त्यांचा वापर दगडाच्या मानानें . फारच 


७ मूर्तिपरिचय १७५ 


कमी असतो. शिल्पासाठी वापरलेला पदार्थ तें शिल्प ज्या पंथांतील आहे तां 
पंथ ज्या प्रदेशांत फोफावला तेथें विपुल प्रमाणांत सांपडत असला पाहिजे. 
अवूवर विस्तृत संगमरवरी जैन मंदिरें झालीं याचें कारण त्या पहाडांत तों 
दगड विपुल आहे हेंच होय. 
असें असलें तरी विलग प्रदेशांत तदन्यदेशीय शिल्पपंथाच्या मूति मिळ- 
ण्याची दोन प्रमुख कारणें संभवतात. शिल्पाचें स्थलांतर हें एक कारण असून 
कारागीराचें स्थलांतर दुसरे कारण आहे. काम करतां करतां आलेला. अनुभक 
व बनलेल्या समजुती यांवर आधारलेले कांहॉ ग्रह बरोबर घेऊन कारागीर 
स्थलांतर करतो. तो स्वदेशाहून निराळ्या देशांत गेला तर केवळ नाइलाजाने 
नवीन प्रदेशांतील पदार्थांचा उपयोंग करील. पण ज्या पदाथीवर त्याचा हात' 
अनेक वषाच्या संवयीनें बसला असेल त्या पदार्थावर काम करणेंच त्यालाः 
आवडते व सुलभ जातें. म्हणून कारागीर स्थलांतर केल्यावरही संवयींचा कच्चा 
माल वापरण्याचा प्रयत्न करतो. १ - 
दुसरा मुद्दा शिल्पर्पंथांत कोणत्या मुख्य व पोट घमौतील कल्पनांचा 
आविष्कार झाला आहे हा होय. गांधार पंथांत प्रायः , बौद्धधर्मीय कल्पनाच. 
व्यक्त झाल्या आहेत. महाराष्ट्रांतील शिल्पांत मुख्यतः वैदिक व जैन धर्मी 
कल्पनांसच स्थान आहे. पूर्वभारती शिल्पांत बौद्ध, जैन व वैदिक अश्या तिन्ही 
घर्मातील कल्पनांचा समावेश आहे. 
तिसरा मुद्दा शिल्पे कोणाची असतात हा आहे. हो विशिष्ट घर्मीतील 
केवळ देवता किंवा त्यांतील महापुरुष, देवतांतील महापुरुषांशीं सबद्ध 
कथांतील प्रसंग, त्यांना अनुरूप अशा पार्शवभूमि यांचीं असतात. यांत धर्मपरत्वे 
कांहीं विशिष्ट मूर्ति, आयुधे, लांछनें, शुभ चिन्हे, आकृति यांचा प्रवेश 
झालेला. असतो. | 
विशिष्ट पंथाची आंगिक लक्षणे समजण्यासाठी त्यांतील व्यक्ति, त्यांचे 
भाऊबंद व नातलग, दिष्यवृंद व भक्तगण, चाकर व परिवार, मित्र व शत्रु 
यांचे चेहरे व आंगलटी, त्यांची मुखचर्या व त्यांचे हावभाव, त्यांची आयुधे 
व वाहने, त्यांच्या पायांची आसनें व हातांच्या सुद्रा, या सवौकडून व्यक्त 
होणाऱ्या कृति व कल्पना, कथा व समजुती, परंपरा व नावीन्यें यांत 
एकतानता आहे कीं विसंवाद आहे हे पहावें लागतें. विसंवांद ' असल्यास 


७६ । संशोधकाचा मित्र 


स्तो उत्पन्न होण्याची कारणें शोधावी लागतात. कारणांच्या शोधांत कल्पर्ना 
च पत्यक्षता यांची आनुपूर्वी, आत्मीयता व परकीपणा यांतील भेद, ी 
परंपरा, समजुती, कल्पना, आचार, इत्यादींत होत असलेले बदल यांची 


नीट कल्पना येऊन एखाद्या पंथाची नित्य व नैमित्तिक लक्षणें कोणतीं याचा 
निश्चय होतो. र 


शिल्प कोणत्या धर्माचें आहे हें समजणे. त्याच्या सम्यक्‌ ज्ञानाच्या , द्धीनॅ | 
आवड्यक आहे. उत्तरेत कोणत्याहि प्राचीन स्थानीं. सामान्यतः वैदिक, | 
जैन व बौद्ध अशा तिन्ही धर्माच्या सूती सांपडतात; तर दक्षिणेंत प्रायः 
चैदिक व जैन अशा दोनच धर्मांच्या मूति मिळतात. सवीत प्रथम कोणत्या 
धर्मांत मूर्ती तयार झाल्या हे सांगणें फार कठीण आहे. कदाचित्‌ प्रथम 
जेन, नंतर बौद्ध व शेवटी वैदिक धर्म असा क्रम लावावा लागेल. तों कॅम 
कसाही असला तरी वैदिक मूर्तीची मिन्नता.प्राचीन कालींहि चटकन ध्यानांत 
येई. पण जैन व बौद्ध धमीत निराळी परिस्थिति होती. त्यांतूनही उग 
सतीचा निराळेपणा सहज उमगे; पण वेठ्या मू्तीबिष्यी तसें नाही. विश 
च्यानी बुद्ध व ध्यानी ती्थकर यांच्या मूर्ती इतक्य एकरूप असतात कीं, तीर्थकर 
आहे कॉ बुद्ध आहे हें समजणें कित्येक प्रसंगीं अगदीं अदक्‍्य होऊन. जात 
दोघांनींहि परिग्नहाचां त्याग केलेळा. असल्याने दोघेही. बव्हंशी वस्नरडित 
असतात. उत्तरीय, तर नसतेच. अघधरीय आहे. कीं नाहीं हें. मेखलेवरूनच 
समजू शकतें. पण तीही खोदली नसली तर मूर्ति नभ आहे कीं नाही है 
समजणे प्रायः अशक्‍य होतें. मेखला असली तर तीवरून मूर्ति दिगंबर. पंथात 
नाही येवढेच सिद्ध होईल. पण मग' ती ्ेतांबरी असेल किंवा नुद्धाचीडि 
असूं शकेल. दोघांच्याही डोवयांवर कुरळे. केस. किंवा आंखूड केसांच्या 
चर्तुळाकार वटा, कपाळावर ऊर्णा ( भिवयांमधील भोवरेदार केंशतिलक 
च छातीवर श्रीवत्स ( एक आकृति ) काढीत असल्यानें मूर्ति जिनाची १ 
उडाची हें नीट ओळखतां येत नाही. अशा वेळी लांछन पहावें लाग 

सूतच्या बैठकीवर. किंवा डोक्यावर अंतराळी दाखविलेले. असत 
उदाहरणाथ, सुपाश्वे किंवा .पाः्थे यांचें लांछन म्हणेजे यांच्या डोक्‍्यांवर 
अमुकमें थांच व सात फण्यांच्या नागाचें छत्र दाखवितात; तर इतर तीर्थकरांची 
झाडनं . त्यांच्या बैठकीवर खोद्तात. . पण हो. लांछन अतिप्राचीन. स 


७ मूर्तिपरिचय $७७ 


घडविल्या गेल्या तेव्हां अस्तित्वांत नव्हतीं आणि तां क्रमानें अस्तित्वांत 
आलीं तेव्हां तीं एंका विशिष्ट तीर्थकराचीं म्हणून ठरलेलीं नव्हतीं. यामुळें 
अतिप्राचीन सूतींच्या बाबतींत ती जैन कीं बौद्ध हें ठरविणे कठीण जातेच; पण 
मूर्ति तौर्थकराची आहे असें ठरले तरी कोणत्या तीर्थकराची हा प्रश्न शिल्लक 
राहतोच. कारण लांछनाचा अभाव तरी असतो किंवा लांछनाचा नियम 
तरी नसतो. लांछन उपयोगी पडत नसल्यानें यक्ष, यक्षी अथवा. शासनदेवता 
आहेत कीं नाहींत हें पहावें तर लांछनाप्रमाणें त्यांचीही कल्पना फार पूवी 
अस्तित्वांत नव्हती. आणि त्यांची कल्पना व योजना केली गेल्यावरहि मरत्येक 
शिल्पांत त्या तीर्थकरावरोबर .दाखविल्या गेल्या आहेतच असें नाहीं. यामुळें 
प्राचीनतम मूर्तीच्या निश्चयाचें बाबतींत शासनदेवतांची कसोटीही निरूपयोगी 
ठरते. मूर्तीच्या बैठकीवर, पाठीवर, प्रभावळीवर किंवा अन्यत्र लेख 
सांपडला तर आपला प्रश्न चटकन्‌ सुटण्यास मदत होते. पण असां लख 
नेहमीं असतोच असें नाही. आणि असला तरी त्यांत निर्णय करतां येण्या- 
सारख पुरावा नसला तर काये करावयाचें हा प्रश्न पडतो. अश्या वेळीं ज्या 
: ठिकाणा सूर्ति सांपडली त्याचा परिसर व तें गांव यांची तपासणी करणें 
आवड्यक ठरतें. परिसरांत केवळ वैदिक, जैन किंवा बौद्ध धर्माचींच गमकें 
मिळाल्यास मूर्तिनिर्णयाचा प्रश्न तात्काल सुटतो हें खरें असलें तरी असें 
सहसा होत नाहीं. महाराष्ट्रांत तरी शेंकडों गांवें व परिसर असे आहेत कों, 
तेथें बव्हंशी वैदिक व जैन आणि क्वचित्‌ बौद्ध अवशेष एकत्र आढळतात. अशा 
वेळो विशिष्ट मूर्ति कोणत्या धर्मातील हें सांगण्यास कठीण जातें. विशेषतः 
वास्तूविषयीं तर प्रायः निर्णयच करतां. येत नाहीं. अतिशय सूक्ष्म 
अभ्यासकालाही अनेक पुरावे ध्यानांत घेऊन निर्णय द्यावा लागतों- 


वैदिक व बौद्ध मूतींच्या बावतींतहि अनेक वेळां असेच घोटाळे होतात. 
अगदीं प्राचीन काळीं बुद्धाच्या चरित्रांतील चार सुख्य आणि चार गोण 
असे आठ प्रसंग किंवा बौद्ध जातकांतील एखादा प्रसंग यांचीं शिल्पे खोदीत 
किंवा चित्रें रंगवीत. पैकीं आठ प्रसंग सहज ध्यानांत राहिल्याने त्यांच्या 
चित्रणांवरून धर्म तेव्हांच लक्षांत येतो. पण जातकांतील एखादा प्रसंग 
खोदल्यास तो प्रसंग बौद्ध आहे कौ जैन आहे कीं वैदिक आहे हें समजणें 
कठीण जाते. कारण बौद्ध जातकांप्रमाणें जैन ज्ञातकें आणि पौराणिक 


सं.मि.१२ 


७८ संशोधकाचा सित्र 


कथा आहेतच; . पण त्याशिवाय वैदिक धर्मीयांच्या श्रतिस्मृतिपुराणोक्त 
कथांचा ससुद्रच आहे. याचा परिणाम असा झाळा आहे का, कित्येक ठिकाणीं 
'चितारळेळे किंवा खोदलेले प्रसंग अजून अज्ञात राहिळे आहेत. ही झाली 
चित्रित किंवा खोदलेल्या प्रसंगांविषयीं परिस्थिति. मूर्तीविषयी परिस्थिति 
याहून अधिक घोटाळ्याची आहे. प्राचीनतम कालीं कोणत्याच धमीत मूर्तीचे 
प्राबल्य नव्हतें... पण हळूहळू सर्वच धघसीत मूतीना महत्त्व येऊन हजारों 
मूर्ती अस्तित्वांत आल्या. आणि वैदिक व बौद्ध धर्मीयांत तर त्यांच्या 
वैविघ्याविषयीं जणूं कांहो. अहमहमिकाच लागून राहिल्याचा भास व्हावा 
'खर्ढ[| मोठां मूतिकांडें बनलेली आहेत. हें वैविध्य मस्तक, डोळे, हात, 
पाय इत्यादि अवयवांची संख्या वाढविणे, हातांमध्ये निरनिराळी आयुधे 
देणें, पायांची तऱ्हतऱ्हेचीं आसनें बनविणें अशा अनेक पद्धतींनी साधलेले 


आहे. या सवाचा आमूलाग्र अभ्यास केल्याशिवाथ सूक्ष्म भेद समजत नाहींत 
व्‌ सूर्तिनिश्वय होत नाहीं. 


दगड, माती, धातू, चुना, लाकूड, रत्नं इत्यादि अनेक पदाथीच्या . 
मूर्ती करीत असले तरी रत्नांच्या मूती संख्येने अगदीं थोड्या असून शिवार्य 
लक्षाधीश, राजेरजवाडे अशांकडेच असतात. त्यामुळें सामान्य लोकांस त्या 
पहावयास मिळण्याचा संभव फारच कमी असतो. मातीच्या मूर्ती एक र 
नैमित्तिक अर्थात्‌ तात्पुरत्या किंवा जेथें दगड मिळणें अशक्य अक्शा ८ प्रदेशात 
असतात. महाराष्ट्रांत वेल, नाग, शिराळशेट, गौरी, गणपति वगरे मातीविच 
बनवितात, तरी त्या मूर्ती तात्पुरत्याच असतात. नाळंदास केवळ मातीचीच 
'एक राक्षसी बुद्ध सूर्ति आहे. पण अशा मूर्ती फार काल टिकणे शक्‍य 
नसल्यानें संख्येने थोड्याच झाल्या असतील. मातीच्या. विटांकीलांप्रमा्ण 
भाजलेल्या मूर्ती असतात. पण त्या महाराष्ट्रांत फार सांपडत नाहींत आणि 
उत्तरेत सांपडल्या तरी मूळांत त्या वैयक्तिक पूजा, -खेळ इत्यादि कारणा 
साठीं केल्या  गेल्यानें सामान्यतः खेळांतील बाहुल्यांहून फारशा मोठ्या 
"खतात. फक्त स्वाठेर व लखनी म्यूक्षियममध्येंच असली थोडी मोठी शिल्प 
आहेत.. या प्रकारांत देवदेवतांच्या मूर्ती एकंदरींत कमीच. पोटांत खडे, 
विटकराचे तुकडे, विटकरी दगड इत्यादि सासुग्नी आणि वर चुन्याचा जाड 
पावा किंवा लेप अश्या प्रकारे सुबक बनविलेल्या . ( 50ए००0 ) 


--ःपससमर्‍->>>>>>>।"““711५.- 


७ मूर्तिपरिचय ; कट 


सूर्ती उत्तर व दक्षिण हिंदुस्थानांत सवेत्र आढळतात. . यांचा उपासनेपेक्षां 
देवळें, गोपुरे, शिखरे, स्तूप, वगेरेंचा . दर्शनी भाग सजविण्यासाठींच अधिक 
उपयोग करतात. सीमा प्रांतांतीळ कित्येक स्तूप आणि दक्षिणेतील शेंकडों 
देवळांची शिखरें.व गोपुरें याच पद्धतीच्या मूर्ती, नक्षीचें काम, इत्यादींनी शंगा- 
रिलेलीं आहेत. दगडाचे काळा, संगमरवर, कुरुंद, कथली, पाटी, कन्जूरं इत्यादि 
अनेक प्रकार असून एकेकाचे आणखीहिं उपप्रकार आहेत. उदाहरणाथ, 
कुरुंदी दगड, तांबडा, पांढऱा, खाकी, निळसर; ठिपकी तांबडा अशा अनेक 
प्रकारचा आहे... सध्या कलकत्त्याच्या इंडियन म्यूझियममध्यें असलेल्या व 
ओडिसा प्रांतांतून आणलेल्या कित्येक मूर्तीचा दगड भुरा पण पिवळे ठिपके 
असलेला असा आढळला. तर ओडिसांतील दुसऱया कित्येक मूर्ती निव्वळ 
छाल दगडाच्याहि आहेत. 


' आपल्याकडे मूर्ती मुख्यतः उपासनेसाठी बनविल्या गेल्या असल्यानें 
उंपासक ज्या हेतूनें उपासनेसाठी मूर्ति बनवितो त्यावरून मूर्तीचे १ योग, 
२ भोग, ३ चौर व ४ अभिचारक असें चार प्रकार केळे आहेत किंवा 
१ सात्त्विक, २ राजस व ३ तामस असे तीन प्रकार कल्पितां येतील. 
केवळ ज्ञान किंवा भक्ति मनांत धरून घडविलळेली मूर्ति यौगिक म्हणावी. 
भोगसामथ्य़े कमाविण्याच्या हेतूनें केलेली मूर्ति भोगिक, वीर्यशीयवध- 
नाच्या हेतूनें उपासनेसाठी बनविलेली मूर्ति वीरमूर्ति होते आणि जारण- 
मारणादि दुष्ट हेतूनें तयार केलेली मूर्ति अभिचारक समजावी. मूर्तीच्या 
स्थितिगतिमत्त्वावरू्न तिचे १ यानक (चालती ), २ स्थानक ( उभी ), 
३ आसान (बेडी) व ४ शयान ( निजती 3) असेहि चार प्रकार होतात; 
अगर चळ, अचल किंवा चलाचल असेही तीन प्रकार संभवतात. पैकॉ 
चलामध्ये नित्यपूजेच्या पण छोट्या, उत्सव व मिरवणुकी यासाठींच असलेल्या, 
बलिसाठी नियोजित केलेल्या. अगर र्ञानविधींसाठीं बनविलेल्या मूतीचा 
समावेश होतो. कायम, एके जागीं बसविलेल्या, मोठ्या, अतएव सहज न 


हालवितां येणार्‍या मूती अचल सदरांत पडतात. त्यांस मूलविग्रह अथवा 


ब्रववेरहि म्हणतात. ज्या चळ व अचल अशा दोन्ही वगीत पडतील त्या 


अचलाचल होत. मूर्तीचा कितवा व कोणता हिस्सा दिसतो त्यावरूनहि त्यांचें 
चरगौकरण होतें. जिंचा प्रत्येक अवयव सुटा व पूर्ण दिसतो (1011 ) 


र. 


१८० संशोधकाचा मित्र 


ती चित्रमूर्ति. जिचे अवयव अर्धवट दिसतात तिला अर्धचित्र म्हणतात 
( पाउ्टा-10॥ झार ). जिचें चित्रण फक्त रेषांनींच दाखविलें जातें ती 
चित्रामास होय (]'फ० तपा] $०15 ) मूर्ति पूर्ण असल्यासं ती 
व्यक्त, फक्त ऊध्वांगी असल्यास व्यक्ताव्यक्त आणि शालिग्रामादींनी प्रतीत 


होत असल्यास अव्यक्त असेहि मूर्तीचे प्रकार करतात. दिसावयास भयंकर 


किंवा दुष्ट हेतुप्राप्तीसाठीं केलेल्या मूर्ती उग्न किंवा रौद्र आणि आल्हाद 
दायक किंवा शांतिहेतूस्तव बनविलेल्या त्या सौम्य किंवा शांत 
मूतीचे दोन प्रकार होतात. मूर्ति एकटी किंवा शक्तिसहित, असण्यावरून 
_ तिचे केवल व शक्तिसहित असे दोन प्रकार करतात आणि शक्तिसहिताचा 
आलिंगन हा उपप्रकार होतो. परिवारावरून मूर्तीचे उत्तम ( सर्वाधिक 
परिवारी ), मध्यम ( मध्यम परिवारी ), अधम ( ईषत्‌ परिवारी ) असें तीर्न. 
-पकार करतात. मूर्ति कोणत्याहि देवतेची असली तरी हे प्रकार संभवतात” 
हातांच्या सुद्रा व पायांची आसनें यांनाही मूर्तिनिश्चयांत महत्त्व आहे" 
त्यानासन व घ्यानमुद्रा असलेली मूर्ति कचित्‌ विष्णूची तर बहुधा तौर्थकर 
किंवा बुद्ध यांची असते. त्यांतूनहि एक हात भूसिस्पर्श मुद्रेचा 
तर ती निश्चंयानें बुद्धाचीच ठरते: उभी पण कायोत्सशी मुद्रेची मूर्ति प्रायः 
दिगंबरपंथी जैन तीथकराची असते याविषयीं शंका नाहीं. त्रिविक्रमांचा 


एके पाय आकाशावर ठेवण्यासाठी म्हणून इतका उंच नेलेला असतो की». 


तसा त्याचा पाय पाहिला असतां ती मूर्ति त्रिविकमाशिवाय इतर कोणाची 

. असूंच शकणार नाहीं ही खात्री बाळगावी. पाय फाकून उलट्या 
पविञ्यांत उभ्या असलेल्या मूती बहुधा बौद्ध वगीतील असतात. 

( संगमोत्सुक आळिंगनी ) सूर्तीहि बौद्ध वगोतच मोडतात. उलट सामान्य 
आलिंगनी मूर्ति बहुधा शिव, गणपाते व विष्णु या वगीत पडतात. 


चपेटदान मुद्रा प्रसिद्ध आहे. . पण मारुतीच्या इतर खुणा नसल्यास मूर्ति. 


बहुधा बोद्ध असते. 

अलंकार, आयुधें व चिन्हें सामान्यतः सर्व देवदेवतांवर दिसत असलीं 
तरी अनेकदां केवळ अल्कारांवरूनहि मूर्ति ओळखणें शक्‍य र) 
उदाहरणार्थ, अहिकुंडले शिवाच्या तर मकरकुंडले विष्णूच्या कानांत असतारत* 
उलट नमन, उभी व अलंकारहीन मूर्ति बहुधा जैन तीर्थकराची असते. शंकरडि 


व 


७ मूर्तिपरिचम्र (विद 


ज्ञ असू शकतो. पण बहुधा वैठी व ऊर्ध्वलिंग मूर्ति लकुलीशाची ठरते. 
ऊणी व उष्णीष हीं शरीरचिन्हें असलेली मूर्ति तीरथैकर किंवा बुद्ध यांपैकीं 
कोणाची तरी असते. शंख, चक्क, गदा, पद्म, धारण' करणारी मूर्ति विष्णूची 
असते तर बौद्ध मूर्तीत वज़्ाचें बाहुल्य आढळतें. 

ज्ञन व बौद्ध धमीयांनीं आपल्या देवदेवतांचें श्रेष्ठत्व दाखविण्यासाठी 
कित्येक वैदिक देवतांना आपल्या देवतांच्या परिवारदेवता, चाकर व वाहनें 
खनविलेळें आढळतें. पैकीं वाहन बनविले असल्यास त्या वाहनावर आरूढ 
होणारी देवता कोणत्या. धर्मातील आहे हें सहज ओळखू येतें. पण जेव्हां इंद्र, 
गणेश, इत्यादि देवता परिवारांत सामील केंलेल्या असतात तेव्हां त्यांचें गोणत्व 
चटकन्‌ ध्यानांत येत नाही. वैदिक धर्मायांनी मात्र असें केलेले दिसत नाहीं. 
उलट इतर धर्मीय देवतांचा वैदिकधर्मीय देवतांमध्ये समावेश करतांना त्यांचा 
योग्य मान राखला आहे. उदाहरणार्थ, बुद्ध व आदिजिन तौर्थकर क्रषभ 
यांचा समावेश विष्णूच्या अवतारांत केला आहे. 

मूर्ताविषयी येवढी सामान्य माहिती दिल्यानंतर आता 
सूर्तीचें थोड्याशा प्रस्तावासह परिगणन करतों. 


घैदिकधमीं मूति 
वेदकालांत वेदिक वाडययांत उल्लेखिलेल्या देवता पूजिल्या जात असतील 
यांत शंका नाही. फक्त पूजनाचा प्रकार हष्ींहून प्रायः निराळा असावा. दानी तो' 
काळ संपल्यावर स्मृतिकाळ सुरू झाला. त्या काळांत वैदिक त 
जागा हळूहळू पुराणोक्त'पूजापद्धतीने घेतली आणि इ- स. "या आगेमागे 
पुराणोक्त पूजापद्धति सार्वत्रिक झाली. तीमध्ये आवाहनादि उपचार उतपन्न 


होऊन त्यांसाठी मूतीची आवश्‍यकता उत्पन झाली किंवा मूर्तीमुळें उपचार 
उत्पन्न झाले. कालक्रमानें वैदिक पूजेच्या पद्धतीबरोंबर वैदिक देवतांचाही लोप 


होत जाऊन त्यांची जागा सुख्यतः स्मार्त व पौराणिक देवतांनी घेतली 
च वेदिक देवतांना दुय्यम महत्त्व आलें. तोच काळ आजवर चाळू, असल्यानें 
गेल्या दोन हजार वषीतील वैदिक मूर्तीकडे पाहिल्यास त्यांत ब्रह्मा, व र खै 
शिव, गणेश, स्कंद, सूर्य, महिषमर्दिनी, या देवतांच्या कण व्‌ 
झवदारनिरित स्पस महत्त्व आलेलें दिसते. इट, अभि, "> निर गवळ वरुण, 
. चायु, कुबेर, ईशान या वैदिक देवतांस ईस्यम म्हणजे अष्ट स्थान 


| प्रत्येक धर्मातील 


१८२ संशोधकाचा मित्र 


मिळालें. तश्याच श्राह्मयादि नवीन.स्रीदेवता उत्पन्न होऊन त्यांसही (दुय्यम 
देवतांचा दर्जा प्राप्त झाला. येवढेंच नव्हे तर जैन व बौद्ध देवतांपैकी क्षभ व 
उड यांस प्रथम श्रेणींत जागा मिळून इतर कित्येक देवतांस दुसरा वर्ग मिळाला” 

दिक सूर्तिकांडांत देवतेचे रूप कोणतेंही असलें तरी तिचें वाहन सहसा 
बदलत नसल्यानें तीस ओळेखणें कठीण जात नाहीं. उदाहरणार्थ, : दंकराचें 
कोणतेही रूप घेतलें तरी बेळाच्या! सांनिध्यावरून त्याचा सुख्य वर्ग तात्काळ 
समजतो. तो चंद्रशेखर आहे कॉ. महेश्वर आहे किंवा अंधकासुरमर्दन आढे, 
हें समजावून घेणें. अधिक अभ्यासाचे व तपशीलांत .शिरावयाचें. काम आहे. 
गरूडामुळें विष्णूची ओळख चटकन्‌ पटते. तो लक्ष्मीकेशव . आहे कीं विठ्ठल 
आहे हौ अधिक तपशीलाची बाब-आहे. तीसाठी खास वैदिकधर्मी सूर्तीविषरयी 


र्धनारी-धर, लक्ष्मीनारायण, हयग्रीव इत्यादि तीत 
सुख्यतः वाहन दिलें आहे. १! ७; - 
१ ब्रह्मा ( हंस ) : ( आयुधभेदानें ) १ ब्रह्मा, २ पितामह, ३ कमलासन/ 
४ विश्वकमा. २९ विष्णु (गरूड) : १ केशवा दि चतुर्विशति, २ अवतार? 
३ संकोर्ण. ३१ केशवादि ( शंखादि आयुधधारणभेदानें ) २४:. १ केव, 
२ नारायण, ३ साधव, ४ गोविद, ५ विष्णु, ६ मधुसूदन, ७ त्रिविक्रम» 
शि, >. ९ श्रीधर, 5. हृषीकेरा, ११ पद्मनाभ, . १२ दामोदर» 
१३ वासुदेव, १४ संकर्षण, १५ सद्य, १६ अनिरूद्ध, १५७ पुरुषोत्तम, 
१८ अधोक्षज, १९ नारसिंह, २० अच्युत, २१ उपेंद्र, २२ जनार्दन, २३ हरि? 
२४ कृष्ण. २ अवतार: १ पभ, २ कपिल, ३ कल्कि, ४ कुमार, ५ कूर्म, 
२ _ < दत्तात्रय, . ९ धन्वंतरी, १० त्र-नारायण» 
3) नरसिंह, १२ नारद, १ ३ परशुराम, १४ परथु, १५ बलराम, १६ दड” 
१५ सत्स्य, १८ मोहिनी, १९ अज्-छुयश, २० राम (मारुति), २१ वरदराज/ 
२२ वराह, २३ वामन, २४ विठ्ठल, २५ व्यंकटेश, २६ व्यास, २७ हयश्रीव/ 
९८ हेस. ३ संकीर्ण: १-४ चतुमुख (५ अनंत, २ त्रैलोक्यमोहन, ३ विश्वुरश 
वैकुंठ), ५ अल्शायी .( शेषशायी ), ६ भर्ग,; ७ योगी-थर, ८ लक्ष्मीकेशवा दि» 


७ सू्तिपरिचय »४॥कटर 


२९-१३ वासुदेवपंचक ( १ वासुदेव, २ संकर्षण, ३ प्रद्युम्न, “४ अनिरूद्ध; 
७ सांब ), १४ श्रीनिवास, १५ साधारण ( विश्षेषनामरहित ) २, ४, ६, ह, 
हातांच्या. ३ दिव : १ लिंग, २ विदेष मूर्ति, २ सामान्य मूर्ति. १ लळिंग 9 
१ स्वयंभू , . २ कृत्रिम (१ एक, २ अष्टोतरशत, ३ सहस्त्र, ४ धारा: किंवाः 
नलिका, . ५ एकमुख, ६ द्विमुख, ७ त्रिमुख, ८ चतुर्मुख, ९ पंचसुख, 
१० एककाय, .११ ट्रिकाय, .१२ त्रिकाय, १३ चतुष्काय, १४ अश्काय गे; 
३ लिंगोडूव. २ विशेष-स[्ते ः १-३ अनुग्रह (१ अजुनानुग्रह; २ 'रावणानु- 
ग्रह, २ विष्ण्वनुग्रह ), ४ अन्धकासुरमदैन, ५ अधेनारीश्वरं, ६ उमामंहेःथर, 
७ केंकाळ, ८ कल्याणसुंदर, ९ गंगाधर, १० गजासुरमदेन, . ११: चंद्रशेखर; 
१२ त्रिपुरांतक, १३-१६- देक्षिणामूति (१ वीणाधर, २ योगं, ३ ज्ञान, 
४ व्याख्यान ), १७ नटराज, १८-२२ पंचत्रह्म' ( १ तत्पुरुष; २ अघोर, 
३ सद्योजात, ४ वामदेव; ५ ईशान ), २३ भिक्षाटन, : २४-३७. भैरव! 
[( कुत्रा-विंचू ) : १ चंड, २ बटुक, ३ सामान्य, ४ स्वच्छंद, ५ स्वर्णाक्षण, 
६ क्षेत्रपाळ, ७ असितांगांदि ८, ८ रवीदि ८; ९ 'चंडाॉदि ८; १२ क्वोंघादि ८, 
११ उन्मत्तादि ८, 3२ कांपालादि ८, १३ भौषणादिं ८, १४ संहारादि ८) पि 
३८ महाकाल .३९ मंहासदाशिव, ४० महेश्वर, ४१. सद्ध (७,८,११,१२ ), 
४२ लकुलीश, ४३ वीरभद्र, ४४ वृषवाहन, ४५ शरभ, * ४६ :सदाशिव, 
४७ हरिहर... ४ सूर्य व ८ ग्रह: १) ९ रवि [.(१ १२, ४७ अश्व-तद्युक्त' 
एकचक्क रथ, साघें किंवा .रक्त कमल, पर्जन्य): १ घाता, २ मित्र, ३ अर्यमन्‌ ; 
४ रूद्र-इंद्र, ५ वरुण, ६ सूर्य-अदा, ७ भग,- ८ विवस्वान, ९ पूनन, १९ सवितू, 
११ त्वश्टा, १२ विष्णु]; १२ सोम (खेत अश्व, दकश्शखेताश्वं. दुचाकी रथ, सिंह); 
१४ मेंगळ ( बकरा, अष्टाःधरसुवर्णरथ, अष्ट्मेषरथ ); ' १५ बुध्च ( सिंह, सर्प, 
अष्टाश्वसुवर्णरंथ, चतुःसिंहरथ ); १६ गुरू (हंस, अष्टाश्वसुवणर्थ, अष्टाःधरथ); 
१७ शुक्र .( भेक बेडूक, दशाशवरीप्यरथ, अष्टेताशवरथ ); १८ शनि, 
( गिधाड, रेडा, अष्टाश्वलोहरंथ, निळ्या आठ गिघाडाचा. रथ); १९ राहूं 
( सिंह, कंड, अष्टाश्वरौप्यरथ, नील सिंह, तद्युक्त रथ ); ९० केतु ( गिधाड, 
दंशाश्वरथ, पाखा, तद्युक्त रथ )- ५ स्कंद ( कोंबडा-मोर ) : १.शक्तिघर, 
२ स्कंद, ३ सेनापति, ४ सुब्रह्मण्य, ५ गजवाहून (गज), ६ शरवणभव (सिंह); 
७ कार्तिकेय, ८ कुमार, ९ षण्मुख, १० तारकारि ( ग्रज ), . ३१.सेनानी; 


१८४ संशोधकाचा मित्र 


१२ मह्यशास्ता, १३ वलछीकल्याणसुंदर, १४ बालस्वासी, १५ कोंचमेत्ता, 
१६ शिखिवाहन ( इंद्रनीलरथ ), किंवा १ » ३०५, १९-१४ या साता. 
ऐवजीं ज्ञानशक्ति, अभिजात, सौरभेय, गांगेय ( मकर ), गुह, ब्रह्मचारी, 
- देशिक, वेलायुध हे आठ. ६ गणेदा (उंदीर): १ उच्छिष्ट, २ उदंड, 
२ उन्मत्त, ४ ऊध्वे, ५ कुणमोचक, ६ एकदंत, ७ एकाक्षर, ८ क्षिम, ९ क्षिप्र” 
ससाद, १०. गजानन, . ११ ढुंढि, १२ तरुण, १ ३ त्रिमुख, १४ त्र्यक्षर, 
१५ दुर्गा, १६ द्विज ( घ्वज १), १७ ध्वज-नृत्त, १८ पिंगल ( सिद्ध ), 
_ १९ मसन्न, २० बाल, २१ बीज ( एकाक्षर १-क्षिप्रप्रसाद १ ) 9), 
२३ भुवनेश (विघ्न १), २४ महा, २५ योग, २९६ लक्ष्मी, २७ वक्तठुंड, 
२८ वर, २९ विभ (विजय १), ३० विजय, ३१ वीर, ३२ राक्ति, 
रे संकध्हरर,. ३४ सिद्ध, ३५ सिं, . ३६ सष्टि.. ३७ हरिद्रा, ३८ ढेरब 
( सिंह )- ७ जोडदेव: १ कृष्णकात्तिकेय, २ चंद्राकपितामह, ३ त्रिमूर्ति 
( जह्षेशानजनादेन ), ४ ज्ज्ेशानजनादनारक ( कमळ ). ८ देवी ; १ डुंगो: 
विशेष: [ नवडुगो ( महिष ): १ स्द्रचंडा, २ प्रचंडा, ३ चंडोग्रा, ४ चंड 
नायिका, ५ चैडा, ६ चंडवती, ७ चंडरूपा, ८ अतिचंडिका, ९ उग्रचंडा; किंवा 
". 'हाल्सी-सीलकंठी,... २ नंदा; ३ क्षेसकरी, ४ सर्वती, ..५ महारंचा, 
६ अरमणी, ७ सर्वमंगला, ८ रेवती, ९ हरसिद्धि; किंवा १ महालक्ष्मी 
गोडकंठी,, २ ज्ञेमंकरी, ३ हरसिदि, ' ४ स्ांगदुर्गा (सिंह ), ७ वनदुर्ग, 
$ अभिदुर्गा, ७ जयदुर्गा (सिंह), ८ विध्यवासिनी, ९ रिपुमारिणी; किंवा 
१ शैलपुत्री (बेल), २ ब्रह्मचारिणी, ३ चंडखंड दुर्गा (अंडज), ४ स्कंदुर्गा,. 
५ कुष्मांडदुर्गा, ६ कात्यायनी ( सिंह, वाघ ), ७ कालरात्री, ८ महागौरी 
(पांढरा हत्ती), « सिद्धिदायिनी. सामान्य: [१ अंबिका (सिंह), २ चॅडिका 
सिंह-कमल-मदिषमस्तक ), ३ दुर्गा (सिंह), ४ ललिता ( मदिष- 
मस्तक ), ५ सर्वमंगला (सिंह)]. २ पार्वेती-गोरी : ( सामान्यतः गोंधा 
विवा ), १ अंबा ( बैल ), २ उंमा ( घोडा, बेल ), ३ कृष्णा (घोडा), ४ गौरी 
( पीडा, बेळ ), ५ तोतला ( घोडा ), ६ त्रिखंडा ( घोडा ), ७ त्रिपुरा 
( घोडा ), ८ पार्यती ( घोडा, बेळ), ९ मनोन्मनी, १० रंभा ( हत्ती )/ 
धी डलिता (घोडा), १२ शिवा, १३ श्रिया (बोडा), १४ सावित्री (घोडा)/ 
११ हिमवंती (.योंडा ). ३ सू ( दिग्गज! ), ७ महाळक्ष्मी (गरूड, सिं)” 


७ मूर्तिपरिचय १८ज 


$ महिषमरदिनी > महालक्ष्मी ( सिंह-महिषमस्तक ), ६ लक्ष्मी (गरूड ), 
र श्री ( कसल ); ट्‌ सरस्वती ( हंस-मोर ) ५) महाविद्या, 1: महावाणी, 
३ भारती, ४ सरस्वती, ५ आर्या, ६ ब्रह्माणी, ७ महाघेनु, ८ वेदगर्भा, 
९ ईश्वरी, १० महालक्ष्मी, ११ महाकाली, १२ महासरस्वती. ९ माता: 
सामान्यतः १ ब्राह्मी (ईस), २ माहेरी (बैल), ३ कौमारी (मोर), ४ वैष्णवी 
(गरुड), ५ वाराही (रेडा), ६ इंद्राणी (हत्ती), ७ चासुंडा ( प्रेत), या सात; 
पण विविध ग्रंथमतें एकंदर सुमारें २५०. १० अष्ट दिक्पाळ: १ इंद् (हत्ती), 
२ अभि (मेष), ३ यम ( रेडा ), ४ नित््रति ( राक्षस ), ५ वर्ण ( मकर ), 
६ वायु (हरिण), ७ कुबेर ( मनुष्य-घोडा-गाढव ), ८ इशान (बैल ). 
ककि जैन मूति 

वैदिक धर्माचे तुलनेनें जैन धर्म जरी बराच अवीचीन असला तरी मूतीच्या 
बाबतींत कदाचित्‌. तो सर्वेप्राचीन ठरण्याचा संभव आहे. यांत आरंभीं 
मूर्तिपूजा नव्हती. . पण .कालांतरानें इतर थमीप्रमाणे यांतहि मूतिपूजेस 
महत्त्व आलें. मात्र यांत कित्येक शतकांतील वाढीनंतरहि २४ तीर्थकर, 
२४ यक्ष, २४ यक्षी, १६ विद्यादेवता आणि आदिनाथों््ठव बाहुबलि व भरत 
येवढेंच मूर्तिकांड तयार झालें. त्यांतहि विद्यादेवतांचा प्रायंः यक्षींतच समावेश 
होतो. पण पंथमेदानें विद्यादेवता व यक्षयक्षी यांची संख्या वात असल्यानें 


सामान्यतः यांतील मूतीची संख्या फार फार तर सव्वाद्येपर्यंत जाईल येवढेच. 
, या धमीत आेतांबर व दिगंबर हे दोन सुख्य पंथ आहेत. श्रेतांबरी भूर्ती 
थि या सुद्रांच्या व बैठ्या, तर 


सवस्त्र, सालंकार व बहुधा ध्यान 'किंवा समा 
दिगंबर मूर्ति नम, अलंकाररहित आणि कायोत्सररमुद्रेच्या( दक्ष किंवा हुशार 
पवित्र्याच्या) उभ्या किंवा उपर्युक्त मुद्रांच्या बैग्या, अशा दोन्ही प्रकारच्या 
आढळतात. पंथमेदानें तीर्थकरांचीं लांछनें आणि यक्षयक्षी व विद्यादेवता 
यांचीं लक्षणें यांत फरक पडला आहे. पण तो इतका थोडा आहे. कीं, 
त्यामुळें मूर्तिनिश्चयांचे बाबतींत फार अडचण पडंत नाहीं. उत्तरेत शेतांबरी 
. व दक्षिणेत दिगंवरी मताचा विशेष प्रभाव आहे. पेतांबरी मूर्ति श्रीमंत 
दिसतात तर दिगंबरी भव्य असतात. 
आतां. तीर्थकर, त्यांचे वर्ण, त्यांची लांछन, वाहनासह त्यांचे यक्ष वं 
त्यांच्या यक्षी, यांचें क्रमानें वर्णन करतो. तीर्थकराचें नांव . जाड खिळ्यानें 


१८५ संशोधकाचा सित्र 


दाखविलें असून अर्धविरामापुढील पहिला शब्द यक्ष किंवा यक्षी याच नाड 
आहे.. दिगंबरमतानें पडणारा प्रत्येक फरक केसांत नोंदला आहे. विकला 
रेखांद्यानें व्यक्त केला आहे. 


१ क्रषभ-आदि: सोनेरी, वेळ; गोमुख, वेल ( हत्ती ); चक्रेश्वरी, गरुड: 
२ अजित : सोनेरी, हत्ती; महायक्ष, हत्ती; अजितबला-अपराजिता 
( रोहिणी ), घोरपड ( घडवंची ). ३ संभव: सोनेरी, घोडा; त्रिमुख, 
मोर; दुरितारि ( प्रज्ञत्रि ), रेडा-मयूर १ ( हंस-बदक ).. ४ अभिनंदन 
सोनेरा, वानर; नायक-ईश्वर ( यक्षेश्वर ) हत्ती; कालिका ( वज्रशंखला ) 
कमळ ( हंस ). ५ सुमति: तांबडा, क्रोंच ( धर्मचक्क ९ ); तुंबुरू, गच 
महाकाली ( पुरुषदत्ता ); कमळ ( हत्ती-म्हैस १ ). ८ पझ्मप्रभ: तांबा 
कमल ( कमलकलिका ); कुसुम, हरिण ( वैल ); श्यामा ( मनोवेगा-युप्ती ॥! 
नर-घोंडा १ (घोडा). ७ खपारम्ध : सोनेरी, स्वस्तिक (५ फण्यांचा 
"3 मातंग( वरनंदि ),” हत्ती (सिद); शांता. (काली ), हशी 
( बेळ-कमळ ). ८ चंदरप्रभ : झुश्र, चंद्र; विजय ( इ्याम-विजय ), बत: 
झकुटी ( ज्वाला-ज्वालामालिनी ), सिंह ( वेल-मसांजर ). ९ 'पुष्पदत” 
खुविधि: आभ्र, मकर ( खेकडा ); अजित, कासव; 'सुतारका ( महाकाली” 
अजिता ), बैक (१). १७ शीतळ: सोनेरी, श्रीवत्स १ ( श्रीवृ्ष/ 
धर्मचक्क ); ब्रह्मा ( ब्रह्मेश्वर ), कमळ ( कमलकलिका ); अशोका ( मानवी १ ग 
कमळ (१). ११ श्रेयांस : सोनेरी, गेंडा ( हरिण ); यक्ष-यक्षेट श्वर )? 

; मानवी ( गौरी ), सिंह ( चैल-घोरपड १४१२ वार्डुपूज्य :, तांबडा 
रेडी ( बेल ); कुमार, हंस ( मोर ); चंडा-प्चंडा (गांधारी ), चोट. 
(सर्प). १३ विमल : सोनेरी, डुकर, षण्सुख, मोर ( कोंबडा ); विदिंती 
( वैरोटी-ट्या ), कमळ (सर्प ). १७ अनंत: सोनेरी, ससाणा ( अस्वल 2 
2. मकर ( नक्त ); 'अंकुशा-शी. ( अनंतमती ), कमळ ( च्य र 
१५ धर्म : सोनेरा, वज; किन्नर, कासव. ( मासा ); कंदपी ( मानसी )/ 
नोंडा. ( सिंह, हंस). १६ शांति: सोनेरी, हरिण ( कासव ); 

किंपुरुष ), डुकर ( बैल); निर्वाणी ( महामानसी ), कमळं ( मोर-सिंद )” 
> छेथु: सोनेरी, बकरा; गंधर्व, हस ( हरिण ); बला ( जया-विजया )/ न 
मार. १८ अर: सोनेरी, नंद्यावत ( हरिण ); यक्षेंट ( केंद्र ), शंख ( मोर र 


७ मूर्तिपरिचय १८७ 


घना-धारिणी ( अजिता ), कमळ ( हंस, लोहपीठ ). १९ माहि: निळा, 
घट; कुबेर, हत्ती; धरणीप्रिया ( अपराजिता ), कमळ ( हसं )- _ २० मुनि- 
सुव्रत : काळा, कासव; वरुण, वेल ( १ );. नरदत्ता ( बहुरूपिणी ), सिंह 
(सर्प ). २१ नमि: सोनेरी, नील कमल ( अशोक बरक्ष ), कुटी, 
तुष१ (बैल ); गंधारी-सुगंधारी ( चामुंडा-डी ), हंस ( सुसर ).. 
०९२ नेमि: काळा, शंख; गोमेध ( सववीह ), नरःघोडा ६ ( देवालय > 
अंबिका ( कृष्मांडिणी ), सिंह. २२३ पार्श्व: निळा, सर्प-सात फण्यांचा? 
नाग; पार्श्वयक्ष-धरणेंद्र, कासव; पद्मावती ( पद्मावती-वैरोटो ), कोंबडा 
( हंस ). २९७ महावीर-व्धेमान: सोनेरी, : सिंह; मातंग, हत्ती; 
सिड्धायिका-सिद्धायिनी, सिह ( हंस ). बाहुर्बळि-गोस्मट: नम, वेलीवेष्ित” 


बौद्ध मति 


बौद्ध धर्मीत प्रथम हीनयान व त्याचा धाकटा भाऊ महायान असे दोन. 
पंथ उत्पन्न झाळे. पैकी हीनयानांत मूर्तिपूजा सांमान्यतः नव्हती. होनयानी, 
स्तूपांची पूजा करीत. ' प्रथम हे €्तूप अगदीं सांघे, लहान किंवा अजस्त्र, 
लिंगाकार, हर्मिकायुक्त किंवा विरहित असत. हळूहळू त्यांवर, त्यांभोंवती, 
असलेल्या वेदिकेवर आणि दरवाजांवर, बुद्धजीवनांतींल चार सुख्ये व, चार, 
गौण व इतर, तसेंच बौद्ध जातकांतील प्रसंग चिन्हांनी किंवा मूर्ति खोंदून- 
दाखवू लागले. पण पूजा त्यांतील बुद्धदर्शक चिन्हें किंवा आकृति यांचीच, 
होई. . पुढेंपुढें बुद्धाला देवत्व आलें आणि महायान पंथ व त्याचे उपपंथ 
मंत्र-तंत्र“वजयान हे उत्पन्न होऊन त्यांत एकां बुद्धापासून शेंकडा देव, 
देवी व त्यांची प्रजा असा देवतासंभार उत्पन्न झाला. यांचा तपशील 
संक्षेपाने येथे देतों. बुद्धनीवनांत जन्म, ज्ञान, उपदेश व निर्वाण हे चार 
मुख्य आणि मायास्वप्न, .महाभिनिष्कमण,, मारधषेण व नाळागिरिदमन हे 
चचार गौण मिळून :आठ प्रसंगांना महत्त्व दिलें गेलें. पैकीं चार सुख्य' 
प्रसंगांसाठीं अनुक्रमें उत्फुळ. कमल, बोधिवृक्ष, धर्मचक्क व पादुका आणि चार्‌. 
गौण प्रसंगांसाठी हत्ती, घोडा, इत्यादि चिन्हे दाखवीत असत. मात्र 
प्रत्यक्ष बुद्ध मूर्ति दाखविली नाहीं तरी बुद्धाच्या “पूव व प्रस्तुत जन्मांतील. 
गोष्टी शिल्परूपांनें चित्रित करीत. अशी गिल्पें. मुख्यतः बारहट व सांची 
येथील स्तूपांच्या वेदिका व दरवाजे यांवर आढळतात... पुढें प्रथम गांधार. 


१८८ संशोधकाचा मित्र 


शिल्पपंथांत बुद्धमूर्ति तयार झाली आणि मथुरा शिल्पपंथांत तिचे अनुकरण 
झालें. महायान पंथांत बुद्धास देवत्व येऊन त्यास वज्रधर किंवा आदि 
' चैद्ध म्हणूं लागले. त्यापासून प्रत्येकी सहा दिव्य किंवा ध्यानी आणि 
सात माजुषी बुद्ध, त्यांच्या बुद्धशक्ति व दोघांची मुलें बोधिसत्त्व निमीण 
झाल्याचें दाखविलें आहे. फक्त मानुषी बुद्ध आठ समजळे जातात. नंतर 
अमिताभ, अक्षोभ्य अथवा पहिले पांच न्यानी बुद्ध यांपासून झालेले किंवा 
स्वतंत्र चौदा मन्जुश्री नांवाचे देव कल्पिळे गेठे, तद्वत्‌ अमिताभ हा दिव्य बुड 
'च पांडरा हो बुद्धशक्ति यांपासून पंधरा अवलोकितेश्वर झाल्याचें मानले, 
सत्येक दिव्य बुद्ध आणि त्यांपैकीं चार किवा पांच यांचा समूह यांपासूनर्धि 
कांहीं देवदेवी उत्पन्न झाल्याची कल्पना केळी गेली. याशिवाय ज्यांचा 
उपयुक्त कोणत्याहि देवदेवतेशी संबंध नाहीं अश्ाहि कांहीं देवता आहेत" 
अशा तऱ्हेने हें मूर्तिकांड बरेच विस्तृत झालें आहे. या प्रत्येक देवतेस तिची 
'आळख परण्याजोगी वाहून, आयुधे, सुख, हात, पाय, मुद्रा, इत्या 
'साधनें तर आहेतच; पण प्रत्येक देवता कोणत्या बुद्धापासून व: 
समजण्यासाठी देवतेच्या सुकुटावर तदुत्पादक बुद्धसूर्ति बहुधा दाखविले? 
असते. येवब्यावरूनहि या कांडांतील मूर्ति चटकन्‌ ओळखू येतीळ असें नाटी” 
'पण सूर्ति वैदिक किंवा जैन नाही येवढे समजलें तर राहिलेली मूर्ति बौद्ध आ 

तेव्हांच 'ताडतां येईल, बुद्ध, बुद्धशक्ति, बोधिसत्व, लोकेश्वर, अवलोकितेश्वर 
मंजुश्री किंवा मञ्जु, तारा व वज हॉ पदे असलेळॉ नावें यांवरून ही मूर्ति बौ 
आहे हें. तात्काल समजते. शिल्पांत शक्तिसह किंवा विरहित ब्रह्मा, विष्ट 
शिव, गणेश, इंद्र इत्यादीपैकी एखाद्या वैदिक देवतेस सेवक किंवा वाहन विल 
मद्य व्यक्ति बनविळें असल्यास तें शिल्प बहुधा बौद्ध किंवा क्चित्‌ जैन अर्सरत* 
शिवाय बौद्ध देवतासूर्तीत सुख, चध्छु, पाणि व पाद यांचें निसगीपेक्षां बंहुथा 
'आ।घक्य आढळून येते. कित्येक बौद्धशिल्पांत देव व त्याची शाक्षि 
संगमोत्युक आलिंगनहि दाखवितात. त्यास यबयुम संज्ञा आहे. 


बौद्ध मूर्तिकांडाची येवढी सवेसाधारण माहिती दिल्यावर आतां. त्यांती€ 


येथे देतों. अगोदर महाराष्ट्रांत बौद्ध सूती कमी, त्यांतून आहेत 
स्या बहुधा बुद्ध किंवा बोधिसत्व यांचे विविध प्रकार असल्यानें वरी 


७ मू्तिपरिचय ३८९. 


सूर्तिकांड बारकाईनें समजावून घेण्याची आवश्यकता नाहो. म्हणून येथें 
मी मूतीची वाहनें देण्याचें प्रायः टाळलें आहे. 


(> 


१ आदि बुद्ध वज़धर>६ दिव्य-ध्यानी बुद्ध ः १ अमिताभ (२मोर),. 
२ अक्षाभ्य (२ हत्ती), ३ वैरोचन (२ सपक्ष सर्प ), ४ अमोधसिद्धि 
(२ गरुड ), ५ रत्नसंभव (२ सिंह ), ६ ( कधी कधीं ) वज्ञसत्व ( वज्र, 
घंटा ). ६ दिव्य वुद्धशाक्तिः १ पांडरा, २ लोचना, ३ वजधात्वीश्वरी, 
४ आर्यतारा., ५ मामकी, ६ वजरसत्वा त्मिका ( सर्वांची वाहनें त्या त्या दिव्य 
बुद्धांप्रमाणें ). ६ दिव्य बोधिसत्व: १ सामन्तभद्र, २ वजपाणि, ३ रन- 
पाणि, ४ पद्मपाणि, ५ विश्वपाणि, ६ घंटापाणि ( अनुक्रमें कमल, वज, चक्क, 
विश्ववज़, सिंह आणि वज्र-घंटाधारी कमल हीं लांछनें ). ८ मानुषी बुद्ध: 
१ विपश्यिन्‌, २ शिखिन्‌, २ विश्वभू,, ४ ककुच्छंद, ५ कनकमुनि, ६ कऱ्यप,, 
$ शाक्‍यसिंह-गौतम बुद्ध, ८ मैत्रेय ( यांतील फरक ओळखण्यास रंग व 
सामूहिक अस्तित्व यांशिवाय इतर साधन नाहो; ' गोतमबुद्धाच्या मूर्ति सर्व-- 
प्रसिद्ध आहेत ). ७ मानुषी बुद्धशक्ति : '9 विपऱ्यंती, २ शिखिमालिनी,. 
३ विश्वघारा, ४ ककुद्दती, ५ कंठमालिनी, ६ महीधरा, ७ यशाधरा- 
७ मानुषी बोधिसत्त्व: १ महामति, २ रत्नधर, ३ आकाशगंज, ४ शक- 
मंगळ, ५ कनकराज, ६ धर्मधर, ७ आनंद ( मानुषी बुद्धशक्ति व बोधिसत्व 
यांच्या प्रतिकृति आढळत नाहींत). १४ मंजुश्री: अभिताभ > १ वाकू, 
२ धर्सधातुवागीधर; अक्षोभ्य> २ मंजुघोष, ४ सिद्धैकवीर, ५ वज्ञानंग,,. 
६ नामसंगीति; पंच ध्यानी बुड> » वागीश्वर, ८ मंजुवर, ९ संजुवजर,, 
१० मंजुकुमार; आणि स्वतंत्र ११ अरपचन, १२ स्थिरचक, १३ वादिराट , 
१४ मंजुनाथ. १५ ळोकेश्वर अथवा अवलोकितेश्वर : अमिताभ व 
पांडरा > १ षडक्षरी, २ सिंहनाद, २ खसर्पण, ४ लोकनाथ, ५ हार्लाहल,. 
६ तीन प्रकारचे पद्मनर्ते्वर, "५ हरिहरिवाहनांद्धव, ८ ब्रैलोक्यवशंकर, ९ दोन 
प्रकारचे रक्त लोकेश्वर, १० मायाजालक्रम, 3) नीलकंठ, १२ सुगतिसंदर्शन,, 
१३, प्रेतसंतर्षित, १४ सुखावती, १५ वज्रधर्म. देवदेवी : अमिताभ > 
महाबल व सप्तशतिक हयग्रीव हे देव 1 ( क्क, तारोद्धव, ओझियान व्‌ः 
अष्टमुज ) 'कुर्कुल़ा, भूकुटी व महासितवती ह्या देवी. अक्लोभ्य > 


चंडरोषण, ( त्रिविध ) हेरुक, बुद्धकपाल, ( संवर, सप्ताक्षर व महामाया हे ) ' 


३९० संशोधकाचा मित्र 


भेजडाक, हयग्रीव, ( रक्त व ३ कृष्ण असा द्विविध ) यमारि, यबयुस | 
उच्छुष्म असे दोन जंभळ हे देव -- महाचोन तारा, त्रिविध जांगुली, वकि 
ज्ज्वाडाकराळी व आणखी तीन प्रकार मिळून चतुर्विध एकजटा, पर्णशबरी, 
(सित व पौत अशी द्विविध )प्रज्ञापारमिता, वज्रचर्चिका, महामी 
चुसा रिणी, महाप्रत्यंगिरा, ( द्विविध )ध्वजाग्रकेयूरा, वसुधारा, नरा 
ह्या देवी. वेरोचन > ( अशोककांता, आर्य, पिचुआ-अष्टभुजपीत-संक्ितत/ 
उभयवराहानन, ददाभुजसित, वज़्धात्वीश्वरी अक्षी षडविध ) मारीच? 
उष्णीषविजया, सितातपत्रा अपराजिता, महासहस््रप्रमर्दिनी, (आर्य व आणखी 
दोन मिळून त्रिविध ) वज्वाराही या देवी. अमोघासोाद्धि> ( खदिखनी, 
'चेशय, षड्भुजसित, धनद अशी चतुर्विध ) तारा, ( पि्याची-सर्वमारिमामनी ) 
पर्णदबरी, महामायूरी, वज़शंखळा या देवी. रत्नसंभव> सामान्य 
उच्छुष्म, जंभल, हे देव -- द्विविध महाप्रतिसरा व वसुधारा या देवी. ल 
ध्यानी वुद्ध > जंभल व महाकाल हे देव -- वज़तारा, प्रज्ञापारमिता? 
भायाजालक्रम कुरुकुठा व सिततारा ह्या देवी. रत्नसंभवविरहित चार 
'व्यानी वुद्ध >वज़तारा देवी. वज्नसत्व > जंभलव चुंडा देवदेवी. पंच आ 
मंडळांत महाप्रतिसरा, महासहस््रप्रमदिनी, महामायूरी, महामंत्राचुर्स्ग ! 
च महासितवती ह्या देवी. सामान्य तारांमध्यें ( खदिरवनी, वऱ्य, आ*?. 
अहत्तरी व वरद अशा पांच ) हरित्‌ आणि ( अष्टमहाभय व मृत्युवंचन ( 
दोन शुभ्र ) तारा; तसेंच विशेष. तारांमध्यें ( दुर्गौत्तारिणी, धनद, जांयुट? 
पर्णशबरी अश्या चार ) हरित्‌, ( चतुर्भुजा, षडभुजा, विश्वमाता, कुर्कुळा १ 
जांगुली अशा पांच ) शुभ्र, ( वज, जांगुली, पर्णाशवरी, भ्रूकुटी व प्रसन्न अर्शी. 
पांच ) पीत, ( एकजटा व महाचीन अश्या दोन ) नीळ आणि ( कुझकुही 
ही ) रक्त तारा. शिवाय स्वतंच देव : गणपति, विप्तांतक, वज़हुंकार्र 
भूतडामर, वज्रज्वालानलार्क, त्रेलोक्यविजय, परमाश्व व नामसंगीति* 
स्वतंत्र देवी : ( महा, वेञवीण!, वज्रंशारदा, आर्या व वज अक्या पांच ) 
सरस्वती, अपराजिता, वेज्रगांधारी, वजरयोगिनी, 
. चेन्रविदारिणी. याखरीज १०८ लोकेश्वर. 


बक 


ग्रहमातृका, गणपतिद्ठदया? 


८ वंशावळी १९५ 


८. वंशावळी 
ग्रस्ताव 


कागदपत्र, बखरी, ताम्रपट-शिलालेख, नाणीं इत्यादि साधनांचा अभ्यास 
करीत असतांना इतर अनेक प्रकारच्या माहितीप्रमाणे अत्यंत प्रामाणिक 
वंशावळी जवळ असणें जरूर आहे. अक्या वँश्यावळीमुळें कर्त्या पुरुषांची एक- 
मेकांशीं असलेली नातीं व त्या नात्यांचे त्यांच्या हालचाली व घोरणें यांवर 
होणारे परिणाम याविषयीं नीट कल्पना येऊं शकते. राज्या विषयींचे अधिकार 
च तत्संबंधी प्रयत्लांतील न्यायीपणा दोन्ही चांगलें उमर्गतात. मुत्सद्यांमधील 
परस्परांविषयीं मत्सर, स्पर्धा वगैरेवरही उत्तम प्रकाश पडतो. येवढेंच नव्हे तर 
कालनिश्विति करण्यासही फार उपयोग होतो. म्हणून या ठिकाणीं आवश्यक 
चेशावळी दिल्या आहेत. | 1.॥0 

सामान्यतः ज्या घराण्यांची नाणीं महाराष्ट्रांतही सांपडतात, किंवा ज्या 
घराण्यांतील व्यक्तींचा महाराष्ट्र व भारत यांच्या प्राचीन, मध्ययुगीन, 
अवीचीन व आधुनिक इतिहासांत वारंवार निर्देश येतो, अगंर महाराष्ट्रांतील 
ज्या घराण्यांचे महाराष्ट्राजवळच्या घराण्यांशीं संबंध आले अथवा ज्या 
चराण्यांच्या वंशांवळीसाठी अनेक पुस्तकें पहावी लागतात ब तीं पाहूनही 
मेळ घालतां न आल्यामुळें गोंधळ उडतो अशा वं्यावळींची निवड येथें 
करण्याचा पयले कळा अंजाहि केवळे/ मराठेशाहीच्या “इतिहासाचा, (अभ्यास 
करंणाऱ्यांस येथें दिलेल्या कित्येक वंशावळींची जरूर ला, गार नाहीं हैं जसें 
खरें, तद्वत्‌ प्राचीन इतिहासाच्या अभ्यासूंनाही येथील कित्येक . वंशावळींची 
आव्यकता वाटणार नाही हेंही खरें. उलट दोघांनाही आणखी कित्येक 
वे्ावळोची ग्ेथें उणीव भासत राहणार हेंहि खोटें नाहीं. परंतु अश्या सवे 
वंशावळी येथें देतों तर प्रायः या पुस्तकाची सवव पानें वंशावळींसाठींच खर्ची 
घालावी लागती आणि इतकें करूनही वैद्यावळींची संख्या पुरी क्षाली नसती. 
म्हणून येथें निवड करावी लांगली. या वंशावळींत सुख्यतः पुरुषव्यक्ति 
आल्या आहेत; पण कांहीं ठिकाणीं स्रिया व मुली आणि सासरे व जावई 
यांची त्यांच्या कुलांसह नोंद केली आहे. या वंशावळी शक्‍य तितक्‍या ताज्या 
शोधांनीं युक्त अक्ा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी अगदीं अलीकडे तयार्‌ 


१९२ संशोधकाचा मित्र 


झालेलीं पुस्तकें उपयोगांत आणलीं, तरीही या सुधारण्यास अवकाश आहेच« 
उ० युजरात सुलतानांची वंशावळ अगदीं अलीकडच्या पुस्तकांतही तीन 
मकारांनीं दिल्याचें आढळले. पैकी एका पुस्तकांत आलेली मां ग्राह्य धरून 
पुढें दिली आहे. तेव्हां येथील वंशावळी निःसंशय मतभेदातीत आहेत असे 
समजूं नये. वंशावळी मांडण्याची उत्कृष्ट रीत म्हणजे मूळ पुरुषापासून 
सुरवात करून प्रत्येक पिढीतील व्यक्ति एकाच ओळींत दाखविणे, फक्त 
गादीवर आलेल्यांचे मागे कमांक घालणें आणि प्रत्येक व्यक्तीचा राज्यकाल, 
पदव्या व बायका येवढा तपशील तेथल्या तेथें दाखविणे ही होय. पण अकद्या 
पद्धतीनें जेथल्या तेथें खुलासा दिला तर जागा फार अडते. म्हणून संघ्या 
फक्त वंशावळ एकोकडे देऊन राज्यकाल वारसांच्या अनुक्रमाने दुसरीकडे 
देतात. पण मला येवढेंही करण्याइतका पृष्ठांचा अवकार नव्हता. म्हणून 


*मीं थोडी निराळी पद्धति अनुसरली आहे. तींत उलगडा होण्यास किंचित 


चेळ लागतो किंवा संवय झाली पाहिजे. पण अगदीं थोड्या जागेंत मला 
पुष्कळ वंशावळी देतां आल्या हा माझ्या पद्धतींचा फायदा आहे. 


माझी पद्धत अशी--मौं प्रथम घराण्याचें नांव देऊन पुढें तें ज्या स्प्‌बी हि 
कवा प्रदेशांत नांदलें त्याचा कचित्‌ निर्देश केला आहे. नंतर त्या घराण्यांतील 


व्यक्तींचा राज्यवारस बनण्याचा क्रम त्यांचे वंशावळींतीळ कमांक देऊन दारीत. 


केला आहे. जेथें असा क्रम नोंदलेला नाही तेथें नन्म व वारसा यांच्या क्रमात 
फरक नाहो किंवा मळा तो मिळाला नाहॉं अगर तो कळून घेण्याची आवद्य* 
केता नाहीं असें समजावें. पुढें कमानें वंशावळीतील एकेका पिढीच्या व्यनि, 
त्यांचीं वैकल्पिक नांवें, पदव्या, बायका अगर नवरे व राज्यकाल यांसह 
नमूद केल्या आहेत. हें करतांना पुढील चिन्हें व संक्षेप यांचा . प्रयोग केला 
आहे. -- एकाच बापाची अपत्ये; -विकल्प; > पतिपत्नी नातें; > बापापासून 
सुर्गा किंवा मुलगी; क-कन्या; खू-खून; चु-चुलत; च्यु-पदच्युत; जा-जावई; 
द-दत्तक; न-नवरा; ब-बहोण; 'प-पत्नी; भा-भाऊ; मु-मुलगा; ले-लेकवळा” 
ळों. सामान्यतः राज्यकालारंभ नमूद केला आहे; पण जाड खिळ्यांचे आंकडे 
'ट्युकाल दाखवितात. नांवापुढें एकच संख्या असेल तर ती इसवी सन व्यक्त 
करते आणि दुद्देरी असेल तर्‌ दुसरी संख्या इसवी आणि पहिली संदर्भानुसार 
विक्स, शक किंवा हिजरी काळ दाखविते. 


1] 
< वंशावळी १९३. 


अयोध्या-नबाबः (१-८,१०,९,११,१३,१४): १ मौझी मीर 
सुहम्मद नासिर-नसीर> क > जाफरबेगखान > सफ्दरजंग; १>२ मीर 
मुहम्मद  अमीन-सआदतखान-बुहीनुल्मुत्क  ११३२॥१७२०> सर्द्ठीन्नसा 
चेगम > ३-मीझी मुहम्मद मुकीम-अबुल्मन्सूरखान-सफ्दरजंग ११५२1१५७२९ 
> ४ थ्ुजाउद्दोला-जलाळद्वींन हैदर ११६७१५७५४> ५ आसफुद्दीला 
9१८९॥१७५५>६ वझीर अली १२१२॥१७९७ -- ७ सआदत अली १२१३ 
१५७९८>८ गाझीउद्दीन हैदर १२३०1॥१८१४ -- ९ मुहम्मद अली शाह 
१२५३॥१८३७; ८>१० नासिदद्दीन हैदर १२४३॥१८२७;९> ११ अमजद 
अलो १२५८॥१८४२; १०> १२ मूनाजान १२५२३१८३२७; ११> १३ वाजिद 
अली शाह १२६४॥१८४७%> १४ ब्रिजीस कद्र-नवाब वझीर १२७३1॥१८५६-५- 
१५ खदीजा -- १६ नौशीरवान जाह - १७ मीझी यूसुफ. 

अकोट-नबाब ( १,२,४, ६, ११, १५, १८, २०, २४, २७-२९ ): 
१ जुल्फिकारअलीखान ११०२1॥१६९०; २ दाऊदखान १११५१५७०२३; 
$ अगीवत्ति मुहम्मदखान>४ सआदतुलाहखान १:११२२1१७१० प 
९ घुलाम अलीखान > दोस्त अलीखान ११४५1१७३२७ बकोर अली 
११४५॥१७३२ 4- ८ सआदत अली -- ९ अकबर्‌ मुहम्मद; ६> र्ट हुसेन न" 
११ सफ्दर अली ११५३॥१७४०-- १९ क > मुहम्मद धुलाम सुतजा अली -- 
१३ क > मुहम्मद तकी साहिबन- १४क > चंदासाहिब-हुसैन दोस्तखान 
११६२-६५॥१५४९-५२; ११>१५ सआदतुठ्लाहखान २:११५५1१ ७४९; 
१२>१६ साहिवझादा; १४> १७ राजा साहिब ११५३1१५७५९; १८ अेन्व- 
रुहीन मुहम्मद ११५५७१५७४४ > १९ महफ़ूझखान प. २० मुहम्मद अली 
११६३॥१७४९ :- २१ अब्दुररहीम -- २२ अव्दुल्वहुह्याब 4. २३ नजीचुल्लाह; 
२०.>२४७ उम्दतुल-उमरा १२१०1१५७९५ २५ अमीरुल-उमरा; २४> 
२६ अली हुसेन; २५>२७ अजीसुद्दीला १२१६॥१८०१> २८ अअण्मगाह 
१२३५-४१॥१८१९-२५--२९ अजीमजाह बहादुर १२ ट्रिप्क्ड १॥१८६७-७४-« 

अधून : १ मीर्झा शाह बेग ९२७१५२१; २ मीझी हुसेन ५९२१॥१५२४- 

'अघून तर्खान : १ मीझी मुहम्मद ईसा ९६४1१ ५५६; २ मीझा मुह- 

बाको ९७५१५६५; ३ मीझी जानींबेग ९९७३-१००) 1१५८५-९१ 
आदिलशाही (१-४,८,११,१४-१६ ): १ वूचफ ८९११४११ > 
य 


१९४ संशोधकाचा सित्र 


२ इस्माईल ९१६1१५१०>३ महू ९४१॥१५३४ -- ७ इत्राहीम १: ९४१ 


१५३४ -- ५ अब्दुल्लाह 4- ६ अलो-अलू-अन्नू; ४>७ इस्माईल -- ८ अली' 


१:९६५॥१५५८ -- ९ तहमास्प -- १० अहमद; ९>११ इब्राहीम २: 9४५ 
१५८०>१२ दवीश -- १३ सुलेमान -- १७ मुहम्मद १०३७१६२०% 


१५ अली २: १०६७| १६५६ > १६ सिकंदर १०८३-९७॥१६७२-८६. 
आंध्र-शातवाहन : १ शिमुक - शिद्युक- सिप्रक- सिंधुक- शातकंणि 
इपू २२० -- ९ कन्ह-कृष्ण १९७; ३ यज्ञश्री शातकर्णि-श्रीमललकाण- 


शांतकर्ण १७९; ४ पूर्णोत्संग १६९; ५ शातकर्णि १५१; ६ लंबोदर १११, 


७ अपीटक-अपिलक-इवीलक ९३; ८ संघ-मेघस्वाति ८१; ९. शातकर्णि- 
शातस्वाति ६३; १०. स्कंदस्वा ति-स्कंदशातकर्णि ४५; ११ मृगेंद्र-मध्य 
शातकर्णि ३८; १९ कुंतठ श्ातकर्णि-स्वातिकर्ण ३५; १३ शात झातकर्णि- 
स्वातिकर्णि-स्वातिषेग २७; १४ पुठमायि १-पुलोमावि-पटुमावि-पडमव, 
२६; १५ मेघ शातकर्णि इ. ६; १६ अरिष्ट शांतकर्णि-अरिंष्टकर्णि-नेमिकृष्ण 


गोरकृष्ण-गौरक्षाःथश्री ४४; १७ हाल-हाल्रेय ६९; १८ मंडलक-मंटलक- 


पट्व्लक ७४; १९. पुरींद्रसेन-पुरीषसेन-प्रविलसेन ७९; २० सुंदर 
८४; २१ विलिवायकुर १-वासिष्ठीपुत्र-चकोर-राजद॒ शांतकर्णि ८४ 


२२ दिवाळकुर-माढरांपुत्र-शकसेन-शिवस्वाति श्ातकर्णि % बालश्री ८९४. 


२३ विलिवायकुर २-गोतमीपुत्र श्रोशातकर्णि ११३; २७ पुळमायि * 
वासिष्टीपुत्र-पुलोमत-पुडुमायि > दक्षमित्रा < क्षत्रप रुद्रदामन्‌ १: १२८ 


२५ शिवश्रो-वासिष्टीपुत्र-अविश्यातकरर्णि १७०; २६ शिवस्कंद श्यातरकार्ण-, 


स्कंदस्वाति १७७; २७ यज्ञश्री गौतमीपुत्र १८४; २८ विजयश्री शातक 
२१३; २९ वदश्री-चंद्रविज्ञ-वासिष्ठीपुत्र चंद्रश्नी-शातकर्णि २१९; . ३० पुड 
मायि ३-पुलोमावि-पुलोमर्चिस्‌ २९२९-३६. 

इमादशाही : १ फतहुळाह ८९५॥१४९०>२ अलाउद्दीन ९१० 9 
१५०४>३ दया ९३७१५२९>१७ बुहीन ९७०-८२1॥१५६२-७४ 0 
५ दोलतशाह; ६ तुफालखांन-राज्यबळकाऊ 


कठछवाह-जञयपूर ( १,२,५,७, ९, १०, १२-२२ ): १. भारमह, 


१५८९ >२ भग--वंत-वानदास १११८९ -- ३ जगत्सिह-- ४ क > अकबर; 
दे>५ मानसिंह २ दु १६१७>६ जगत्सिह १ -- ७ भाऊसिंद्द १६९० 


/ 


| र ४ 


८ वंशावळी १९५ 


६> ८ महासिंह > ९ जयसिंह १६१५७-६७> १० रामर्सिह १६७७> 
११ कृष्णसिंह> १२ विष्णुसिंह १७००> १३ सवाई जयसिंह १७४३> 
१७ इश्वरसिंह १७५१० -- १५ मा्धोर्सिह १७६३.>१६ पृथ्वीर्सिंह २: १४७८ 
-- १७ प्रतापसिंह १८०३; १८ जगत्सिह २: १८१८; १० मोहनासिंह 
१८१९; २० जयसिंह ३: १८३५; २१ रामसिंह २: १८८०; २२ माधोसिंह. 
कण्ध: १ वासुदेव इपू ७२>२ भूमिमित्र ६२>६३ नारायण ४७ > 
४ सुरामेन्‌ ३७-२७. हा | 
कदंब-गोवे (१-९,१०११,१२,१ ४,१७५ ): १ कंटकाचार्य-षष्ठ- 
देव १ > नायव्यदेवी >>२ नागवर्मन्‌ > मालव्यदेवी > गूहल 3 % गौरव्य- 
देवी > षष्ठदेव २ > ( अक्कादेवी चाळक्य £ ४ २ कुंदलादेवी शिलाहार १) 
९२९॥१००७>५ गूहुछ २:९६०॥१०२३८>६ जयकेशिन्‌ १:९७४॥१०५२ > 
७ गूहळ ३:१०२०॥१०९८--८ विजयादित्य १ > चट्ट्लदेवी >९'जयकेशिनु 
२९ > मेळलदेवी <<चालक्‍्य विक्रमादित्य ६: १०४१1१११५७ >१० शिवचित्त 
पेमाडि < कामलादेवी <काम १०६९-११०९1११४७7८७ रैर विजया- 
दित्य २-विष्णुचित्त > लक्ष्मीदेवी १०६९०५ ३1११४७२०१> रे जयकेशिनु 
३ > महादेवी ११०९॥११८७> १२ शिवचित्त वज़देव -- १७ त्रिभुवनमळल 
सोवदेव > माशिकादेवी > १५ षष्ठदेव ३ सिवचित्त-चड्टट्य १) ६८-७९1१२४६ 


-५७ -- १६ क > कामदेव. 
कंदुंब-वनवासी (१: ६,८/९/१२/१६/१०) मयूरर्मन्‌ २६२ 
क्क ्क्ावा्क्ष्ा भा न्क ४ खु 
३३२1४१० -- ५ कऊत्स्थवर्मन्‌ २४७४२५ शांतिवर्मन्‌ ३७२४५० ५. 
७ कृष्णवर्मन्‌ १ > केकेयकन्या; ६ > ८ गृगेशवर्मन- विजयशिव > केकेय 
का वल क रर साधातवगन 2.72 विष्णुवर्गन्‌:- 
विष्णुदास -- ११ देववर्मनः ८> १९ रविवर्सन्‌ ४२२1५०० -- 
१३ भानुवर्मन.4- १७ रिवरथ ४६३५४१; १० > १५ सिंहवर्मन्‌; १२> 
१६ हरिवर्मन्‌ ४५९।५२३७; १५> १७ कृष्णवमन्‌ ४७२1५५० "- ९१८क > 
गंग माधव २:.१७> १९ अजवर्मन्‌ >२९० भोगिवर्मन >२१ विष्णुव्मन्‌ २; 
२९ अय्यवमन ८३२1९११; २२ आर्थवर्मन्‌. ९०९॥९८७> २४ आदित्यवर्मनु 
९१४९९२; २५ चावुंडराज ९७०1१०४८; २६ अरिकेसरिन्‌ ९७७ 


दिवानन्दवर्मन्‌ क 
शी 


१९६ संशोधकाचा सिश्र 


वी 


१०५५; २७ तोयिम <अक्का ९८६-८९॥१०६४-६७; २८ शांतिवमेत 
९९६१०७४; २९ कोंडेम ११०९॥११८७. । 


कदेंब-हानगळ ( १-१४,१८,२२,१९,२३-२८, ३१): ९ मयूर 
वसैन्‌ १>२ दृष्णवर्मन्‌ > नागवर्मन्‌ १ > ४विष्णुवमेन्‌ >'५ स॒गवमन्‌ > 
६ सत्यवसन्‌ >७ विजयवर्मन्‌ >८ जयवर्मन्‌ १>९. नागवर्मन्‌ २> १० शांति 
वमेन्‌ १>११ कौर्तिवर्मन्‌ १ > १२९ आदित्यवमन्‌ > १३ चट्ट्य ८९४1५७९ 
> १४ जयवर्मन्‌ २-जयसिंह पु. ९५२॥१०३० -- १५९६ सत्याश्रय न १६ ४ 
खेतमलृ; १४ > १७ मावुलिदेव-मयूरवमन्‌ ९५६॥१०३४ -- १८ तैलप * 
चावुंडला सु. ९७२॥१०५० -- १९ शांतिवर्मन्‌ २-क्ांतय्य > पांड्य सिरिया” 
देवी १०१०॥१०८८ 5. २९० चो-जोकिदेव -- २१ विक्रम-मांक; १८ > 
२९ कौर्तिवमन्‌ २-तैलन सिंग ९९०1१०६ ८; १९>९४ तैल २ > (१ पांड 
,बाचला -- २ चामला ) १०२१॥१०९९ >२४ मयूरवर्मन्‌ २: ४) 
9३१३१ 5 २७५ मह्लिकाजुन १ ०५४॥११३२ -- २६ ऐेल्मममा वका 
१०६९११४७०७ >९७ कौर्तिवमन्‌ ३५ १०९४॥११७२-- ९८का 
केतला ११ ०३॥११८१ >९२९ वर्म -- ४३० सोम -- ४१ मह ११४०1१२) द्‌ 
१ ३२ राम; ३१>'१ ३३ कामदेव; ३७ पुरंदरराय. 


त राज ०९; 
कळचुर्ये (१): १ कृष्णराज>२ शंकरगण ५२६ > बुद्धराज ६०४ 
8 दुगेगण ६८९. ी 


कळचुर्य (२)-कल्याण: १ कन्नम-कर्ण-कृष्ण ९६४॥१०४२>२ वि 


१ " दे राज-राजल>४ अम्सुगि -- ५ संकम --६ कन्नर "७४ 
१>००॥१०७८>८ पेर्माडि-हेम्माडि १०५०1११२८९, बिजल- नी 
मछ-निःरांकमल्ल १०६७॥११४५ -- १० मेळगि; ९>११ सोमेथरा सा. 
सोविदेव-रायमुरारि > सावळदेवी १०८९॥११६७ -- १२९ दंखवर्ण- 
निःशंकमद् १०९७1११५७५ -- १३ आहवमलृ-अप्रतिमछृ-राय-वीरनार 
१०८३॥११६१ -- १७ सिंघण ११०५-६॥११८३-४-- १५ वज -- १६ | 

देवी > सिंद चावुंड २. 


> 


काशी-राजञेः १ मनसाराम १७३९ >२ वलवंत-वंडसिंघ या नर भे 
1-1 सुग रसिंग ॥॥11):-] चेतसिंग. १८१० म. ५क> दुर्विजयसिंग > मही ५ 


८ वंदश्यावळी १९७ 


क 


नारायण; ४>६ बलचंद्रसिंघ >'७ चकसिंग >८ बिजेबद्यादुर 4- ९, बलभद्र- 
सिंग > १० चिंतामण -- ११ शंकर -- १९ जगत्नारायण -. ९९ राज. न 

काइमीर-सखुल्तान (१-५,८,१०,११,१४,१७,२१/१ ६,२५,२०,२६, 
२३,२४,२७): १ शाहं मीर्झी शम्सुद्दीन १: ७४७१३४९ > जम्शीद ७५० 
१३४९ुल ३ अली शेर-अलाउद्दीन ७५१1१३२५०५ ७ शीरा शामक-शरिहा- 
बुद्दीन ७६०१३५९ -- ५ हिंदाल-कुत्ुदीन ७८०१२७८; ४>६ हसन, 
खान -- ७ अलीखान; ५>८ सिकंदर बुतशिकन ७९६१३९३ 1. हेबत- 
खान; ८> १० मीरखान-अलीशाह ८१९१४१६ न (रै शाहींखान- 
झेलुठ॒आबिदीन ८२३॥१४२०-- १२ मुहम्मदखान; ११> ९२ आदमाने 
१8 हाजीखान-हैदरशाह ८७५१४७० नू १५ बहरामखान; १३ > १६ फतह- 
शाह ८९४१४८९, ९०३॥१४९८; १४> १७ हसनशाह ८७६1१४७९२९; 
१५>१८ यूसुफखान; १६> १९ इस्कंदरखान 1. २० नाऊकाह ड्श्शा 
१५२७, ९४७१५४०, ९"०८॥१५५१; 3) ७>२१ मुहम्मदशाह ८९४ 
१४८९, ९०३॥१४९७, ९०४१४९५, ९३५१५२९ " रर इसैनखान; 
२०>९२४३ इब्राहीम २: ९५५१५५२ 7 २७ इस्माईल ९६२॥१५५५; 
२ ३६५ दजादीम 1 :६३२॥१५२६,॥११९-ास्सदीत 208 लसह 
२४४८-२७ हबोब ९६४-६८1१५५७-६१; मीझी हैदर राज्य .बळकाऊ ८४३ 
१५४९ > २० नाझुकशाह कारकिर्द. 

कुत्बशाही ( १,४,८,७,११ १४-१६ ): १ सुल्तान कुली ९१८॥१५१९ 
>२ हैदर कुली - ३ कुलुदीन 1 8 जम्शीद ९५०॥१५४३ | ४ अब्दुल 
करीम -- ६ दौलतखान -. ७ इब्राहीम ९५७1१ ११०५ >. ८ सुन्हान कुली 
५८५१५५०; .७>९ अब्दुल कांदिर - १० हुसैन कुली ५. ११ सुहम्मद 
व १2४00८: 1. १९ मुदम्मद असीन: १ १९ हयातबख्या बेगम; 
१२>१४७ मुहम्मद १०२०1१६१२९ * 3) क> १५ अब्दुह्लाहद १०३५ 
१६२६>क > १६ अबुल हसन १०८३०९८॥१६७२९-८७. 

कुषाणः १ वाज्षेष्क>२ कनिष्क ८३-११९; रै वासिष्क १०२९-६३ 
र) हुविष्क १११०३८; ष्र वासुदेव १५२९-७६. 

ज्ञप-महाक्षतप (१): १ भूमक; २ नहपान १२४>९ दक्षमित्रा 


उषवदात <दीनीक.. (२) (१०५,८,६,९११ २,१०४ ११) ३-२१) : १ घ्समो- 


१९८ संद्योधकाचा मित्र 


तिक>९२ चष्टन १२५>३ जयदामन्‌ १३०>४ र्द्रदामन्‌ १४०>५ व 

*सद १-दामजद-श्री १५८ -- ६ रुद्रसिंह १: १८० -. ६अ दक्षमित्रा > आम्र 
. उुठमायि २; ६ आ इंश्वरदत्त; ५> ७ सत्यदामन्‌ 4. ८ जीवदामन्‌ १५८; 
९>९ स्द्रसेने १: १९७५. १०.संघदामन्‌ २२२ -- ११ दामसेन २२६; 
'५>१२ ए्य्वीषेण २२२ 2; ११>१४ दामजद-श्री २: २३२ -- १४ वीर | 
दामन २३६ -- १५ यश्ोदामन्‌ . १: २३९ -- १६ विजयसेन २३८४ 
१७ दामजद-श्री ३: २४९ ; १५> १८ र्द्रसेन २: २५६ > १९ विश्वर्सिह ॥” 
२२२ 4. २० भर्तृदामन्‌ २०८>२१ विश्वसेन २९४-३००. (३) ( ३,१५१ 
५५१० ): १ स्वामि जीवदामन्‌ >२ रुद्रसिंह 4. ३०८ १ ३ स्वामि रद्रद्रामनः 
२>>.७ यशोदामन्‌ ३२० 4. ४अ दामसिरि ३२०; ३>५ स्वामि स्वन 
घेररेश८:. ६ क>. ७ स्वामि. सिहेसेन. ३८२ 4. १ ८ सत्यसिद, > 


& स्वामि स्ट्रसेन २; <>-१९०. स्वामि रुद्रसिंह ३८८. 


1९ 'खलजी-दिली (.४,९ 2९५)१५,१४ ) : ण 
सद्दीनन- ७ शिहाबु हन-नसत्रहीन -- .४ जलालददीन फोरूळच ६८९1१ व्य ७ 
“ य्ठुसखान; ३>६ अलाउद्दीन मुहम्मद ६९८॥१२९६ -. ७ त्मा की 
उंघखान; ५>८ मंहमूद “खानखानान -- ९ सुक्‍्नुद्दीन इज्रादीम-अर्कली 
६६५१२९६ -. १० कद्रखान; ५>११ असदुद्दीन; ६> १२ खिज़खानं 1 
१२ श्ादाखान -- १४ कुत्ुहीन मुबारक ७१६३३१६ 4- १५ दिहाबुदी१ | 
उमर ३१५१३१६; १ नासिरूद्दीन खुसत्रव ( राज्यबळकाऊ ) ५२०1१३१” 

गव्हनेर जनरल: १ वॉरन हेस्टिग्स (१३1४1१ ७७२, २०1१०1१ उ | 
२ सर जॉन मॅक्फर्सन (१,८२३ ७८५); ७४ लेर्डि कॉर्नवॉल्सि ( चक | 
9 ५७८६ );- 8 सर जॉन शोअर* ( २०,२८1१०॥१७९३); ७५ सर ऑट | 
छार्क (१७३-६॥४1१७९८); हे लॉड मोसिग्टन (१९-१८५३०५८३ 
७ मार्किस कॉर्निवॉलिस ( २०॥७॥१८०५); ८ सर जॉर्ज एच बाला (१० १०! 


१-.तूलकखान कुंवूझी >२ नार 


८०५); ९ लॉर्ड. मिंटो ( २१॥७॥१८०७); १० लॉर्ड हेस्टिग्स- 
ऑफ मोहरा. ( ४१०१८१३); ११ जॉन अँडम (१३1१1१८२९३ ); 
२२ जॉज अम्हस्ः ( १1८1८२३ ); १३ विल्यम बटरवर्य ( १२1३1॥१८२८) 
१७ लॉर्ड विल्यम कॅव्हेंडिश बेंटिक (४७१ ८२८ ); '१५.सर चार्ठस मेट्कार्फ ा 


८ वंशावळी १९९ 


(२०३१८३५); १६ लॉर्ड ऑक्लंड ( ४1३1१८२६ ); १७ लॉर्ड एलेनबरो 
4(२८२॥१८४२); १८ विल्यम विल्बरफोर्स वड ( १५॥६1१८४४.); 
१९ लॉर्ड हाडिज ( २३॥७॥१८४४ ); २० लॉर्ड डलहौसी (१२॥१॥१८४८ ); 
२१ लॉर्ड कॅनिंग ( २९॥२॥१८५६ ); २२ लॉर्ड एल्जिन (१२1३1१८६२ ); 
२३ सर रॉब नेपियर (_२१॥११॥१८६२ ); २४ सर विल्यम - टी.  डेनिसन 
श॑ २1११२1१८६३ ); २५ सर जॉन. लॅरिन्स (१२॥१॥१८६४ ); २६ लॉड 
मेयो ( १२॥१॥१८६९ ); २७ जॉन स्ट्रॅची (९॥२॥१८७२ ) २८ लॉर्ड 
-नेपियर ( २३॥२॥१८७२ ); २९ लॉर्ड नॉर्थब्रुक ( २।५॥१८७२ ); २० लॉड 
लिटन (१२1४1११८७६ ); रै लॉर्ड रिपन ( ८1६॥१८८० ); रैरे लॉड 
तरच (1३१२॥१८८४॥/ देडे लाडे लन्सडोन (100. > 
३४ लॉर्ड एल्जिन (२७॥१॥१८९४ ); रै१ लॉर्ड कडन ( ६१1१८९९ ); 
३६ लोड अँप्यिळ ( ३२०४1१५९०४); ७ लॉड कन (१३1१२1१९०४ ); 
३८ लोर्ड मिंटो ( १८११1१५९०५ ); ३९ लॉर्ड हा्डिज ( २३1११1१९१० ); 
४० लॉर्ड चेम्सफर्ड ( १ ।॥४॥११९१६ ); ७१ लॉर्ड रौडिंग (१.॥४॥१९२१. ); 
8२ लॉर्ड इरविन (१ 1४१९२६ ); ४९ लॉर्ड . विलिंग्डन (९ ४1१९३१ ); 
808 लॉर्ड लिन्लिथगो (१ 1४११९३६ ); ४५ लॉर्ड वॅन्हेळ (११ १1१९४३ ); 
8६ सर जॉन कॉलव्हिल ( ४॥६1१९४५ ); ४७ लॉर्ड वॅव्हेल (१ ९1१९४५ ); 
४८ लॉर्ड मोंटबॅटन ( २४३१९४७ ); ४९. चक्तवर्ति राजगोपालाचारी 
१९४८ ) न 
गव्हर्नर-मुंबई : १ सर अब्राहम शिपमन १९९२; २ हम्फ़े कुक १६६५; 
:७ सर जॉजे गेव्हेस ल्यूकस १६६६; ४७ कॅप्टन हेन्री गॅरे १६६७; '* सर 
:जञाजी ऑविझडेन १६६८; घे जेराल्ड ऑजियर १९९७७ रगत या 
तर ६७:..'८सरजॉन वाईल्ड 9६०११ ९ बार्थोलोम्यू हॅरिस १६९०; 
१० डॅनियल अँनेस्ठे १६९४ ९९ सर जाजे गेयर १६९४; १२ सर 
,निकोल्स वेट १७०४; १३ चुइल्यम ऐस्लेबी १७०८३ १४७ स्टीफन स्ट्रुट 
.,१७१७; १५ चाढैस बून १७१५; १६ घुइल्यम फिप्स १७२२; १७ रौबट 
-कावेन १७२९; १८ जॉन हॉन १ ७३४; १९. स्टीफन लॉ १७३७; र जॉन 
गीक १७४२; २९ वुईल्यम वेक १७४२; * २२ रिचर्ड बुरर १७७०; 
२३ चार्ठस कॅमिलिन.. १७६०; २४ ठामसुः होजेस ७१७४७: १ २१ दुरच 


२०० संद्योधकाचा मित्र 


हॉर्न्बी १७७१; २९६ रॉसन हार्ट बोड॑ंम १७८४; २७ अंड्यू रॅम्से १ षड 
२८ चुइल्यम मेडोज १७८८; २९ सर रोबर्ट अँबरक्रॉबी १७९ ०; ९० जॉजे 
डिक १७९२; ३१ जॉन ग्रिफिथ १ ७९५; ३२ जोनाथन डंकन १७९५; 
३३ जॉर्ज ब्राउन १८११ 5; २३४७ इव्हन नेपियन १८१२; ६४५ माउंटस्टुअट 
एल्फिन्स्टन १८१९; ३९. सर जॉन माल्कम १८ २७; ४७ सर टॉमस सिडने 
बेकविथ १८३०; ३८ जॉन रोमर १८३१; ३९ केअर १८३१; ४० त 
राब£ ग्रँट १ ८३५; ४१ जेम्स फॅरिशा १८३ ८; ४९ सर रिव्हेट कारा * 
१८२९; ४३ सर वुइल्यम मॅक्नॉंटन १८४१; ४७ जॉर्ज चुइल्यम 
१८४१; '४५ सर जॉज आर्थर १८४२; ४९ लेस्टॉक रोबर्ट रीड १ ८2१ 
४७ जॉजे रसेल झाक १८४ ७; ४८ व्हायकोंट फॉकलंड १८४८; ४९७ 
एल्फिन्स्टन १८५०; ५७० सर जॉर्ज रसेळ कारक १८६३; ५१ सर हेन्री 
बार्टल एडवर्ड फ्रिअर १८६७; ५२ वुइल्यम रॉबर्ट फिट्झगेराल्ड १८७२; 
"५२ सर फिलिप एडमंड वुडहाउस १८ ७९; '५७ सर रिचर्ड टेंपल १८७४; 
५५ लिओनेल रॉबर्ट अश्‍बनर १८८०; ५६ सर जेम्स फर्ग्यूसन १८८०१ 
९५७ जेम्स ब्रेथवेट रील १८ ८५; '९८ लॉर्ड रे १८८५; ष्‌९ लॉड डॅरिस 
“१८९०; ६० हबर्ट बडचुड १८९५, ६१ लॉर्ड सँढर्स्ट १८९५; ८२ 
नॉथेकोट १९०० ; देरे सर जेम्स मोटीथ १९०३ ;_ ६४ लॉर्ड लॅमिग्टर 
१९०३; ९५ मूर मॅकेन्झी १९० ७; ९६६ सर जॉर्ज सिडेन्हॅम १५०४४ 
९७ लॉर्ड विलिंग्डन १९१३; ६८ सर जॉर्ज अँम्त्रोस लॉइड १९१८; ६९ तर 
लेस्ली विल्सन्‌ १ ९२३; ७० सर हेन्री लेरिन्स १९२३; ७१ सर फ्रेडिक 
साइक्स १९२८; ७२ सर अर्नेस्ट हॉटसन्‌ १९३१; ७३ लार्ड न्रेबन १९३३५ 
८ सर रोंबट बेल (अक्टिंग); ७५ सर रेजर लम्ठे १९३ 504040 ..:: 
कॉलग्हिल १९४३; ७७ सर अन्ड्र्‍यू छो १९४५; ७८ सर व्ही. रामू 
१९४५७; ७९ सर जॉन कॉलव्हिल १९४७. 


यकवाड-वदोदे (१>३,१२-१५,१२,१२-२१ ,२५-२५,३१, ३३) 
यमाजी १७१>२. पिलाजी (द) . १७४१२. ६- दमाजी २७९० ॥ 
७ यशवंतराव -- ५ खंडेराव ६ आनंदराव -- ७ प्रतापराव -- ८ सयाजी 
राव -- ९ काळोजीराव -. १० घोंडूजीराव -- ११ जयसिंगराव; २» 
२२ गोविंदराव १८०० .- १३ सयाजीराव १७९२ -- १४ फत्तेसिंग १७८* 


८ वंशावळी २०१ 


-- १५ मानाजी १७९३ .- १६ मुरारराव -- १९७ रामराव न. १&जयतिगा* 
राव; १२> १९ आनंदराव १८१९. -- २० फत्तेसिंग १८१८ -- २१ सयाजी 
राव १८७७ -- ९९ भगवंतराव -- २३ दमाजी 1. २४ कान्होजी (ले); २१ 
> २५ गणपतराव १८५६ -- ९६ खंडेराव १८७० ५ २९७ मल्हारराव च्यु 
१८७५ -- २८ गायाजीराव 4- २९ आनंदराव "न ३० यशवंतराव; 
३१ सयाजीराव ( द) १९२९>३१२ मु>२२ प्रतापासिह- 

गुजरात-सुल्तान ( २,११,१४,१६,१५,१७५,२०,२२, २७५ २२ तपा 
२३०,२९,२३ २) २ वजीहुल्मुल्क नागोरी >२ जफरखान-मुजफ्फर १ : ७९ ग्र 
१३९६ 1. $ शम्सखान नागोरी -- ७ चुस्रतखान; २> तातार्वान स्ट 
म्मदशाह -- ६ फीरूझखान -- ७ हैबतखान -. ८ सआद्तखान -- ९ रोर” 
खान -- १० फतहखान; ५> ११ अहमद १: ८) ३॥१४११ -- १२ लतीफ- 
खान -- १३ हसनखान; ११> १४ मुहम्मद ) _करीम ८४६१४४रे ती 
१५ शकरखान; १४> १९ ऊुत्वुदीन ८५५१४५१ त १७ महमूद १: ८६२ 
१४८८, (५३ १८ निनामखांन;..3६> १९ दाऊर ८९२१४५७ ३८, 
४२० मुजफ्फर २: ९१७१ ५११; १८ >> २१ लतीफखान; २० >२२ सिकंदर 
९३२॥१५२६ -- २९ बहादुर ९३२1१५२ ६ -- २४ लतीफखान -- २५ नसीर- 
क त दसन पद मेदगदा रवर 100 आदि- 
रूखान फारूकी; २१>२९ अहमद २: ९६११५१४ २४>९४० महमूद 
३: ९४३॥१५३७; २८>१३१ मुहम्मद २ ९४३॥१५३७; ३०>९२ सुज- 
फ्फर ३: ९६७-८०1॥१५६००७२. ] 

गुत्त-गुत्तळ (.१-५७,५-११): ( महायुत्त-मायुत्त >२ यत्त १> 
३ मछ-मलिदेव १०३७॥१११५> ७ वीर विक्रमादित्य १>' जोम-जोम्म- 
जोयिदेव १: ११०३1११८१३ ४>६ गत्त २ > पद्मलादेवी>७ विक्रमादित्य 
९ - आहेवादित्य पक्च्मादैवी ११०४-२५॥११८२२१२) ३>८ तुळुवल- 
देवी > (सांतळिगे बह्ाळ > सिंह) 4- ९. जोयि-जोविदेव ११५९1१२२७४. 
५ विक्रमादित्य ३ नेळलदेवी > ११ युत्त ३५११८४-८७१२६२-६५ त. 
१९ हिरियदेव *' १९ जोयिदेंव, 

गुप्त-खन्रादू (१-४, ६, ८) १-१७): १ गुप्त-श्रीगुप्त>२ घटो- 
र दवु (१/:9८7लिव्छवि"कमारदेवी>४ पऊन, दत्तदेवी > 


/ँ 


२०२ संद्योधकाचा मित्र 


*५ रामयुप्त % भुवदेवी -- ६ चंद्रगुप्त २> (१-कुबेरनागा -- २ उपर्युक्त 
झुवदेवी ) ४०१-१२>७ प्रभावती गुप्ता > वाकाटक रूद्रसेन -- ८ कुमार 
वतर)? 1४१पन५५ -: ९ गोविंदगुपत; >> १० घटोत्कच -- ११ स्कंदगुप 
४५५५-६७ -. १२९ पुरगुप्त; १३ ऊुमारयुप्त २: ४७३; १४ बुधगुप्त ४७६7 
११; १५ भानुयुप्त ५०७; १३ >१६ नरसिंहगुप्त > १७ कुमारगुप्त ३. 
गूजेरः १ दृह.>२ जयभट १-वीतराग>३ दद्द २-प्रशांतराग ६२८ 
>४०.>४७ जयभट २>५ दद ३-बहुसहांय >'६ जयभट ३: ७०४-३४. 


म (.१-३,५-५/१०:८,९): १ कुत्वुहीन अलक £ 24 
-)२०६.>२ आरामश्ााह ६०५। १२१०- ३क> शम्सुद्दीन ईल्तुत्मिश 
६०५७॥१२११> ४ नासिर्हीन महमूद -- ७५ फोरूझ ६३३१२३६ ४ 
-६ रझिय्यह ६३४॥१२३६ -. ७ बहराम ९३७॥१२४० -- ८ नासिरुद्दीन म्ह 


मूद ६४४१२४६; ३क > ९ घियासुद्दीन बल्बन; ५>१० अलाउद्दीन 
'मस्ऊद ६३९१२४२. 


-. चक्क: १ हसन चक्क -- २ काझी चक्क; १>३ घाझीशाह ९६८1१५९१ 
-१>४ नासिरुद्दीन हुसेनशाह ९७१॥१५६३ .. ५ अलोशाह ९७५०॥१५६५> 
:६ यूसुफशाह ९५८६1१५५७८ >७ यञकूबशाह ९९३-७॥१५८५-५. 


चाल्क्य-युंजरात (१): १ जयसिंहराज > २ रणविक्रांत-बुडवर्म” 
राज .> ३ विजयवर्मराज ५६५ ६४३; (२) निम्नाक्त ८, १५; (३) 
१३, १५-१९, र] 
; चालुक्य-बदामी--कल्याण (३-६,१२,१ ६,२०,२२,२४, ३१, ३९7 
३ै६,३७ १,३९,४०,४२,४३ १४७,४९,५०,५३ ): १ जयसिंह ४२२1५००» 
ष्ट रणपराग-रणविक्रम-राजसिंह >३ पुलकेशिन्‌ १-रणविक्रम > दुर्लभादेवी 
"४७२॥५५० >४ कौत्तिवर्मन्‌ १-रणपराक्रम ४८ ८1५६६ 5: ५ मंगळेश-रण” 
'विक्कांत ५१ ॥५९७; ४>६९ पुलकेशिन्‌ २-सत्याश्रय-एरेय ५३१1६०९ ४ 
१9 ब्ज- विष्णुवर्धन-विषमसिद्धि-मकरप्वज - वेंगी शाखास्थापक -- ८ ज्य” 
ऑिंहू-धराश्रय ( द्वितीय उनजरातश्ाखा १ ); ५>९ इंद्रवर्मन-धरुवराज; ५> 
"१० चंद्रादित्य > विजयमहादेवी ५५८ ६ ५५ -- ११ आदित्यवमन, 
९२ विक्रमादित्य १ "रणरसिक-राजमछ-अनिवारित ५५९1६५४ -- १३ जय 


८ वंशावळी २०३ 


सिंह-धराश्रय (तृतीय गुजरातशाखा) 1 १७ आंबेरा; ८> १५ जयाश्रय-त्रिभु- 
वनाश्रय-नागवर्धन; १२> १६ विनया दित्य-राजाश्रय-युद्धमचछ ९०२६८०; 
१३ > १७ श्र्याश्रय-शीलादित्य ५९३॥६७१ 7" १८ विनया दित्य-युद्धम- 
ज्ञया श्रय-मंगलरस ६५३॥७३१ 1 १% अवनिजनाश्रय-पुलकेशिन्‌ ६६१॥ ७२५; 
7 23 विजयादित्य ६१८1६९६ १ २१ कुंकुममहादेवी; २० > २९ विक्र- 
मादित्यरे (१ लोकमहादेवी ५ २ त्रलोक्यमहादेवी ) ६५५०३३, न 
. ९३ भीम १; २२ > २४ कौर्तिवमन्‌ ९: ६६ ८-६७९॥५४६-५७; २२ > 
९५ कार्तिवमन्‌ ३>२९ तैल-प १> ९४ विक्रमादित्य २>२८ भीम २> 


२९ अय्यण-१>३० विक्रमादित्य ४> २९ नूमंडि तैळ २-आहवम् जक्कल- 
४२ सत्याश्रय- इखिव- 


देवी-जाकब्बे-व्वे< राष्ट्रकूट तृतीय कर्क ८९५ > 
बेडंग-सत्तिग-अकलंकचरित-आहवमछृ ९१९ १ २३ दक्वर्मन-यक्षोवरमन, >: 
भागलदेवी; ३२>४४ क > इरिव नोळंब पल्लव ७५ कुंद-कुंद्िग ९४१- 
"१५२; ३३. ३६ विक्रमादित्य ५" त्रिुवनम 
९३६ -- $८ अक्कादेवी कदंब राजा ५२९ ”' ” ' 
> सुग्गलादेवी ९३७> ४० सोमेश्वर १-आहवमह-त्रैलोक्यमह़् * (१ गंग 
मैलालदेवी -" २ पलवक ) ९६४ ४१ हम्मा-आवट्ठदेवी > .यादव -मिलूम 


३; ४०> ४२ सोमेश्वर २-भुवनैकमह ८९ 7 ४९ विक्रमादित्य ६ विके- 
मांक-त्रिसुवनमछ़ > (१ सावळदेवी - २ल्केमादेवी १ २ जकलदेवी १ ;४ 
मद्ेयमदेवी 4. ५ शिलाहार चंद्रठेखा-चंदलदेवी १ ६ माळलदेवी ) ९५८ ४ 
.७ जयसिंह ३-अण्णन सिंग २८९२१००११०६४-३) न. 80 विष्णुववन- 
विजयादित्य ९८६-९६1१०६४ ४४; ४३> ४७६ जयकण-त्रेलॉक्यमह् 
,१०२४-४३॥११०२९-२१ न _भूलोकमल़ १७४८११२ त 


४८ मळलदेवी > जयकेशिन्‌ २ कदंब; ४० द्र 
११२८ -. ५० तैलप ३-नूर्मडि तैल-त्रेलोक्यमल १००२ € र 
५१ भूलोकमल्ल १०८५११६२३२ जगदेकमल्ल १०८५१) प 
'५३ सोमेश्वर ४-त्रिभुवनमलू गँग महादेवी ११०६ रे) ११८४-१९००- 
दच ववजय, हसला प हज 
सिंह १-१ भद्रदेव-बहिंग १; ३ न युद्धमल् त) व 2२-- द्व्गि 

 युद्धमळ ३>८ नरसिंह २ * जाकव्वे >* अरिकेसरि 


२०४ संशोधकाचा मित्र 


छोकांबिका - २ रेवका १) ८६३॥९४१> १० भद्रदेव ३-बदिग ८८१ 
१५५> ११ अरिकेसरिन्‌ ३: ८८७९६५. 

चाहान-सम्रार्‌ (४,५,८-१०,१२-१८,२२-२४,२६,२८,३०१२) 
१ वासुदेव; २ सामंतराज>३ जयराज >४ विग्रहराज १ > ५ चंद्रराज १ ४ 
६ गोपेन्द्राज; ५>७ दुलंभराज १ > ८ गोविन्द्राज-गूवक १ > ९ व” 
सज २> १० गूवक २-गोविंद> ११ चन्दनराज> १९ वाक्‍्पतिराज १7 
वययराज; १३ विन्ध्यनृपति; १२> १७ सिंहराज > १५ विग्रहराज ९* 
१०२०९७३ -- १६ दु्लभराज २: १०५६) ९९९ > १७ गोविन्दराज-गूरवक 
२.१८ वाक्‍्पतिराज २ -- १९ वीर्यराम -. २० चामुंड; २१ सिंघट; २०> 
२२ दुलेभ ३-दूसल-वीरासिंह -. २३ विग्रहराज ३ > राजदेवी; २२ > 
२७ पृथ्वीराज १ > रासल्लदेवी; २३> २५ अजयराज-सल्हण > सोमलेखा “ 

१ .> २६ अणोराज-आनक-आनल्लदेव > सुधवादेवी ११९६1॥११३ ष्ट 

२७ जगहेव -- २८ विग्रहराज ४-वीसलदेव १२१०॥११५३>२९ अमरगांगरय! 
१५ >३० एथ्वीभमट २: १२२४॥११६७; २६ > कांचनदेवी > ३१ सोमेश 
* केर्रदेवी < कलचुरी अचलराज १ २२६११६९ > ४९ पृथ्वीराज ३ 
१२३६1१३१५९ -. ३४ हरिराज » प्रतापदेवी १२५१॥११९४. 

हान बूंदी: १ अनिरूदसिह १९८१>२ बुधसिंह १६५५> 
रि १७४८.>४ अजितसिंह १७७० >५ विष्णु-बिशनसिंह १ ७७३ 
>>६ रामसिंह -- ७ गोपालसिंह १८२१ ; ८ खघुवीरसिंह १८८९-१९२८- 

जारट-'कुंभेर--डीग--भरतपूर : १ चूडामण -- २ भावसिंग १>९ शर्व 
७ 8 सुहकम; २>५ बदनसिंग १७५६३ ६ स्रजमळ १७६३ * 
७ प्रतापसिंग; ६> ८ नाहरसिंग र 
सिंग १७६९ -- ११ नवलसिंग १७७५ -- १२ रणजितसिंग १८०५> 


बलदेव १८५३ -- १५ हरदेव -- १६ दिशनर्तिई लवर 
१८९३> १८ रामसिंह च्यु १९०० > १९, किंशनर्ति 


क; २९.>५ फोरूझ ७५७५२1१३५१ १ ८ व्य 
हीन 
७ इन्राह्मोम; ३१>८ महमूद ७२९५१ ३९४, ८०१॥१३९९; ४ 


८ वंशावळी तड 


९ दावर मलिक; ५>१० फतहखान -. ११ जफरखान म॑ १२ मुहम्मद 
तुष्वक २९: ७९२॥१३९०; १०८ १४ घियासुद्दीन तुच्ठक २: ७९०॥१३८८-- 
१४ नुस्रतशाह राज्यबळकाऊ ७९७१३९६; ११८ १५ अवू वकक ७९१॥ 
३३८९१२ १६ अलाउदीन सिकंदर ७९५१३९४ न १७ नासिरुद्दीन 
महमूद; १८ दौलतखान लोंदी ८१५१४) ३. | 

दुरीनी (१,२,५,४,६,४,७,६) १ १ अहमदशा १७७३> २ तैमूर्शाह 
१७९३> ३ हुमायून ४ ७ महमूद १८१८ -- ५ झमानश्याह १८०० तः 
< शुजाअ १८७२ -- ७ अग्यूब १८२९६. 

नंद-पाटलीपुच ( ३२७१-२१) ): १ महापद्म>२-९ सुकल्पा दि. 

नायक-केळदि ( ग त ति त्या 
२१,२३,२१): १ चीड गोड १५०६ >९ सदाशिव १५४५ -" २ भद्रप्प; 
२>४ दो संकण्ण-इम्मडि सदाशिव १५६६ ," ९ चिक्क संकण्ण १५७० 
-८०; ४>%६ रामराज १५७०-८६ न" ७ वेंकटप्प १५७२) ५>८ सिद्दृप्प; 
६> ९ वीरप्प १६३०; ७ १० भद्रप्प; ८> १९ दिवप्प १६४५ स 
१२ वेंकटप्प १६६२; १०८ १३ वीरभद्र १६२९; ११> १४७ भद्रप्प १६६१ न. 
१५ सोमशेखर १ ला १६६२ *% १६ चन्नम्माजी १६७१> १७ बसप्प 9 
(द) १६९५७> १८ सोमशेखर २ रा १७२२ " १९ वीरभद्र > २० बसप्प 
२रा १७३२९ * २९ वीरम्माजी १७५५५ ६३२> २२ वेक्न बसप्प (द ) 
१७५४ -- २२ सोमशेखर ३ रा (द) १७५८ 

नायक-तंजावर ' १ तिम्म > वैय्यमांवा> २ देवप्प १५४५ > 


७ अच्युतप्प १५५७२>४ रघुनाथ १६१४>१५ विजयराघव १६४०> 


< दोंगमलदास १६७४ 

नायक-मडुरा (४5०१०४८ ५,६२7 ७,७०१ १० १३-१९ ): १ नारास 
>९ विश्वनाथ १ * नागम्मा १५२९> २ छऊमार कृष्णप्प. १ : १५६४ > 
७ वौरप्प १: १५४९ 1. ७ विश्वनाथ २: १५७१; ४>९ कृष्णप्प २९- 
टिंगय्य १५६५ ४७ . विश्वनाथ ३: १५९५  <कस्तुरी रंगप्प; ७> 
९ मुत्तु कृष्णप्प १६०) >१० सुत्त वीरप्प १: ) ६०९ -- ११ तिरुमल . 
१६२३ *- १२ कुमार उ; ११>१३ मंत वीरप २-१ ६५९> 


१७ चोकनाथ १: १६५९ ४ १५ सुत्त लिंग १६७८; )४ > १६ रंग कृष्ण- 


२०६ ठे संशोधकाचा मित्र 


रचाकनाथ २: १३०६-३२ >. १९ मौनाक्षी १७३२-३६. र 
निजामशाही (१-३,१ ०,१५,१६,११,१७,१९,१३,१८): १ अहमद 
८९५॥३४९०>९२ वबुहोन १: ९१५१५०९ >३ हुसैन.१: ९६०1१५५३१४ 
४ अब्दुल कादिर -- ५ शाह अली -- ६ शाह हैदर -- ७ मुहम्मद बाकिर 
८ सुहृम्मद खुदाबंदह्द -- ९ हसन; ३>१० मूर्तजा १: ९७३॥१५६५ ४ 
११ बुहोन २: ९९९॥१५९१ -. १२ चांद (बौबी) सुल्ताना; ५:> १३ मूर्तजा 
२:१०१२॥१६०३; ९>१४ हुसैन; १०> १५ हुसैन २: ९९५१५८९; 
20 १६ इस्माईल ९९७१५८९ -: १७ इब्राहीम १००२1१५९५; १२> 
१८ हुसेन ३: १ "४० ३१६३०-३; १७>१९ बहादुर १००४१५९६६४ 
२० अहमद-राज्य बळकाऊ १००४॥१५९६ (१९ नंतर ). १ 
निजञाम-हेदराबाद (२,४,११ »५,७,८,१२-१६ ): १ दिहाबुदीनर 
गाझीडुहदीन-फौरूझजंग १६८७> २ चौन किलोचखान-आसंफजाह-निजा” 
00) 0:1,30गा लीउटीत; 4-फाल्याजग झेवुन्षिसा <कश्च” 
होनखान १७५२ -- ४ मीर अहमद--नासिरजंग-निजामुद्दीलळा १७४८ 7 
' सलाबतजंग १७५१ -- ६ मुहसिना वेगम सुतवस्सिळखान -- ७ 
अलो १५६२--८ बसालतजूंग १७८२ -- ९ मुघल अली; ३>१० शिहा. 
ैदीन-गाझीउद्दीन-फीरूझजंग-इमादुल्मुल्क > गन्षा वेगम १; ६ > ११ हिदार्यर्व 
सुहीडडदन खान-मुजफ्फरजंग १७५०; ७> १२ सिकंदर, जाह-फोलादर्जंग 
१८०३.> १३ नासिरुदीला १८२९ > १४ अफ्जलद्दोळा १८५७> १५ मीर 
. सहेदव अढीखान १८६९> १६ मोर उस्मान अलीखान १९१२. 0 
पटवर्धन: १ हरभट>२ बाळंभट >३ हरिभट > ७ कृष्णंभट 7. 
५ बाळंभट -- ६ त्रिबकपंत -- ७ गोविंदपंत -- ८ रामचंद्रपंत -- * महादेव 
(अल्पायुषी) -- १० भास्करपंत; ४ > ११ नारायण -- १२ पुरुषोत्तम दाजी ४. 
१३ मेघऱ्याम -- १७ जनार्दन 1. १५ महादेव -- १६ बळवंत; ५>' 
१७ मोरोबा-आवा; ६>१८ नीळकंठ :. १९ कोन्हेर; ७>२० गोपाळराव 7 
र्र मात | २९२ पांडुरंग -- २३ गंगाधर; ८>२४ परशुराम-भाऊ; १० 
ऱ्् धाडोबा-दादा ४. २९६ विनोबा-आबा -- २७ हरबा-आण्णा ४ 
२८ सदोबा -- २९ वासुदेव -. ३० रामचंद्र; ११>> ३१ सदाशिव (द); १२> 


सुत्त .वीरप्प ३: १६८२; १४ > १७ मंगम्मळ १६८९; १६> १८ 1 | 


८ वंशावळी २०७ 


४२ हरिहर -- ७३ विठठल -- ९७ रामराव ५ २१ ३) सदाशिव; १२३>. 
४६ वासुदेव -. ३७ चिंतामण 5 २८ शिवराव " ३९ जनोबा म 
४० जगन्नाथ -- ४१ कृष्णराव -' '४२ रामचंद्र "४२ विनायक -- ४४ गोविंद 
4" ७७५ व्यंकटराव -- ४६ नरसिंगराव 7. ४७ घोडोबा; १५ > ४८ दामोदर 4- 
४९. गोपाळ (द); १६ >'५० विष्णु -- ५१ गणपति -- '५२ विश्वनाथ ७ 
५३ ४९ गोपाळ -- ५४ नारायण; १५>५९ श्रीपति; १८ > ५६ रघुनाथ 4: 
५७ शिवराम; १९>१५८ गणपति; २२>'"** हरिहृर 4 ६० चिंतामण न. 
६१ विट्टल; २३ >१६९ केशव -- ६३९ नारायण य ६४ माधव -- ६५ गोविंद क: 
६६ गोपाळ,. २४>६७ रामचंद्र ४ ६८ हरिपंत ४. ६९ माधव ५८ 
७० विनायक -- ७१ गणपति; २५>७२ विठ्ठल -" ७९ यशवंत; २६ >: 
७४ नारायण :- ७५ गणपति -- ७९ कृष्ण न. ४४ पुरुषोत्तम; २७०>' 
७८ नीळकंठ -- ७९ गोविंद "“. ८० विश्वास * ८१ शंकर; २८>, 
८९ खंडेराव -- ८३ माधव -- ८४ चिंतामण; ३) >८५ माधव; ३०>. 
-८६ गोपाळ; ३१ >८७ नारायण .- ८८ पांडुरंग 1" ८९ रामचंद्र क 
९० नारायण, ३२>९१ विश्वास ५ २ वाळठ"; ३३>९%३ विनायक ८ 
९७ भास्कर ५. ९५ केशव -- ९९ पुरुषोत्तम 1 ९७ दामोदर; ६०> ; 
९८ घुंडिराव: ६३ >१९९. गणपति; ६५> ९०० ३७ ६७> १०१ गोपाळ;, 
९८ > १०२ चिंतामण. 


परमार-माळवा (१-३,५८११ 
शान द 3२पेरिवेदा 120 ७ डंबरसिंह; ३> 
५ वाक्‍्पतिरांज १>६ वैरिसिंह २> सौयक २” श्रीहष ९४८०७२, 
८ सुंज-वाक्पतिराज २ - अमोघवर्ष उप्पलरा ९७४-९३ 4 ९ सिंधुराज- 
नवसाहसांक > १० भोज-त्रिभुवननारायश १०१९-४२; रर जयसिंह १०५५; 
१२ उदयादित्य १०५९-८६ >९२ लक्ष्मदैव न १४ नखर्मा ११०४ रेरे श्रे 


य वती १७ ३६४७ १६ जयवमा ठे. १७ अजयवर्मा * १८ लक्ष्मीवर्मा, 
देश्वद्रवर्मा ११७८-७७; १५९> : 


११४३; १७> १९. विघ्यवमा; १८ >९० हार 
२१ सुभटवमा; २०>९२ उद्यवमी ११९९ 7 २९ देवपाल १२१८३१ 
२१>२४ अजुंनवमा १२१००१४ २३ > २५ जयसिंह २-जैतुगिदेव-? 


०-१२,१४,१५,१८,२०,रेरे, ३३): 


च२०्ट संशोधकाचा मित्र 


जैत्रमठ १२४३ -- २६ जयवर्मा २: १२५५७-६०>४३७ जयसिंह न व 
१२६९; २८ अरुनवर्मा २; २९ भोज २; ३० जयसिंह ४ : १३०९. 


पवार (५,१३-१५, १ ४५-२०; ८,२१,२३,२५,२६,२८,३१, २०, २२; 
११,२३२, २५-४२ ): १ सावूसिंग-शिवाजी>> २ कृष्णाजी > ३ बुबाजी > 
४ काळोजी 5 ५ संभाजी ( घार शाखा ); ४> ६ कृष्णाजी 4 ७ तुकोजी- 
राव 4. ८ जिवाजीराव -. ९ मानाजी; ५ > १० उदाजी -- ११ आनंद 
राव -- १९ जगदेवराव; देवास (थोरली पाती) : ७ तुकोजीराव १७३२> 
२३ कृष्णाजीराव (द) १७५४ > १४७ तुकोजीराव (द)-बाबासाहेब १७८९> 
१५८ रक्भांगदराव-खासेसाहेब १८२७ -. १९ कृष्णाजीराव; १५ > 
२७ कृष्णाजीराव-बाबासाहेब (द) १८६० > १८ तुकोजीराव (द) १८५५> 
१९ विक्रमसिंह-नानासाहेब १९३७> २० कृष्णाजीराव. देवास (धा : 
पाती ) : ८ जिवाजीराव १७३२> २१ संदाशिवराव १७७५ -- २२ आर्न १ 
राव; २१.> २३ स्क्मांगदराव १८०३; २२> २४ हैबतराव >२५ आनंदराव 
रंद) १८३७> २९६ हेबतराव-वापूसाहेब (द) १८४८ > २७ जिवाजीराव 
(द) 5. २९८ नारायणराव-दादासाहेब १८ ६४; २७> २९ मल्हारराव 
चाबासाहेब 4. ३० सदाशिवराव-खासेसाहेब १९३४, २८> ३१० २९ (द. 

. १८९२; २०.> ३९२ यशवंतराव-भाऊसाहेब. धार शाखा: ११ आनंदराव 
१५७२२ > ३३ यशवंतराव १५३६ -- ३४ रायाजी; ३३२ > ३५ खंडेराव 
१५६१ > ३६ आनंदराव १७८२> ३७ रामचंद्रराव १८०७ -- ३८ राम” 
चैद्रराव १८१० > ३९ यशवंतराव (द) १८२३३ > ४० आनंदराव (द) 
१८५५७>४१ उदाजीराव (द) १८९८>१४२ आनंदराव (द) १९२६. 


| पेशवे- पुणे (१,२,६,१४,१७,२८,२३,२२): १ बाळाजी विश्वनाथ * 

.. राधाबाई बवे १७१२-२० >२ बाजीराव > (१काशीबाई जोशी -" रमस्तानी, "यि 
१2९० ४० ५: डे चिमाजी आप्पा > ( १ रखमाबाई पेठे -- २ अन्नपूर्णांबाई 
थत्ते ) १७४०८ ४" ७ अनुबाई > व्यंकटराव घोरपडे -- ५ मिऊबाई > । 

“ *रामतीकर; २> ६ बाळाजी-नानासाहेब »< (१ गोपिकाबाई रास्ते ४ * 
राधाबाई वाखरें ) १५७४ ०-१ -- रामचंद्रन ८ रघुनाथ-राघोंबा > 
९१ जानकांबाईववें -. २ आनंदीबाई ओक -- ३ मथुराबाई पेंडसे) १७८४४ 
> ननादेन १७४९ > सगुणाबाई मिंडे 4" १० समशेर बहादुर १७६१; ३> र, 


। 


. १५०८ :. १७ खानजहान ९१४1१५०८३१ 


८ वंशावळी नी २०९ 


११ सदाशिव-भाऊ > (१ उमाबाई भानू १ २ पार्थतीबाई कोल्हटकर) १७६१ -- 


१२ बयाबाई > गंगाधर ओंकार; ६> १९ विश्वासराव १७६१ > ळमीनीई 
दीक्षितपटवर्धन -- १४ माधवराव-रावसाहेब १७५७२ > रमाबाई जोशी १ 


१५ यशवंतराव -- १६ नांव १ ). १७ नारायणराव १७५९२ > गंगाबाई साठे 


. १८ हैेबतसिंग (ले); ८> १९ दुगीबाई > पांडुरंगराव बारामतीकर -- 
२० भास्करराव 4. २१ नांव १ 4. ९२ बाजीराव १७७३ २%(१ भागीरथी 
भागवत -- २ सरस्वती मंडलीक -" २ राधा फडके -- ४ वाराणसी फाटक 
रास्ते 4. ५ वेणू-कुसा देवघर ६ सरस्वती पेंडसे “ ७ सत्यभामा अर्भ्य- 
कर -- ८ गंगा आठवले 4 ९ मैना गोखले ४ १० सई रिसवूड % ११ ..- 
चितळे ) १७९६-१८१८ -- २३ चिमाजी > (१ सीता दामले 5. २...जोशी 
-- ३ सत्यभामा मेहेंदळे) -- २ अस्तराव (द) सवित्री; १०>२५ अली- 
बहादुर; ११ >१२६ कृष्णराव -- २७ नांव अज्ञात; 39 >१%८ सवाई माघव- 
राव > ( १ रमाबाई थत्ते २ यशोदाबाई गोखले) १७७४-९५; १८ > 
२९ कुशाबा; २२> ४० योगाबाई > बापूसाहेब कुरुंदवाडकर -- ३१ बया- 
बाई > गणपतराव आपटे -- ३२ धोंडोपंत-नानासाहेब >. (१ सारजाबाई -” 
२ सारजाबाई -- ३ कृष्णाबाई) १८५१-५१ .- ४४ सदाशिव-दादासाहेब > 
रोहिणी -- २४७ गंगाधर-बाळासाहेब > काशी -- ३५ विमणाराम; २ ३> 
$६ दारकाबाई > गणेश थत्ते; २४ > २९४ विनायकराव >_ सरखती "५ 
३८ मेनाताई; ३१> ६३९ पांड्रंग-रावसाहेन » मागा 2 

४० नारायणराव (द) > गंगाबाई -- ७१ माधवराव (द) * लक्ष्मीबाई 
फारूकी-खानदेरा (२,३ ,५,७,९ ,१०,१ ३,११,१ ४-१६,१८,१ ०: 

२१,२०,२२): १ ऐनुद्दीन मुहम्मद खाजा जहान > राजा अहमद- 
[१३९९ "- ७ हसनखान मालिक 


, राजा ७८४1१ ७ नसीरखान ८०१ 
र १३३७; ४>६ घइनीखान; ५> 


इफ्तिखार; ३>'५ आदिलखान १: ८४” 

७ सुबारकखान १-चौकंदा ४४४॥१४४१; ६>< कैसरखान; ळक 

खान २-आडइना ८६१॥१४५७ १० दाऊदखान त लहा 
९१४१५०८; ८> १२ २> १४ आदिलखांन ३: ' ९१४ 

१५०९ > १६ मोरान मुहम्मदशाह १: ९२६॥१५२० ४ श्छ सुबास्कशाद ९ 

सं.मि.१४ न 


का: २५>३- 


व 
शं 


२५१० १ संशोधकाचा मित्र 


-९४३॥१५३५७; १६ > १८ अहमदशाह ९४३॥१५३७; १७> १९ र्‍ 


शाह २९: ९७४॥१५६६ -- ९० आदिलश्याह ४ - राजा अलीखान ९८५ 
१५७५७; १९> २९१ हसनशाह ९८४1१५७५७६; ९०> २९९ बहादुरशाह-कद्र- 
खान १००६-२९॥१५९५७-१६०१ 


बंगालट-खुभेदार (१-४,६-८,७,९,१० ) : १ मुर्गिद कुली जाफ- 
रखान १५७०३>क > २९ शुजाउद्दीन १७२७> ३ सर्फराझखान १७३५; 
मोर्झा मुहम्मद> ४ अलाविर्दीखान १७४० -- ५ हाजी अहमद; ४% 


'अमीना . < ५ मु ज्ञनुहदीन > ६ सिगजुद्दोला १७५६; ७ मीर नाफर 


१५७५७,६३% फातिमा > ८ मीर कासिम १७६०-६३ -- ९. नज्मुद्दीला 
१७६५-- १० सेफुद्रोला १७६६-७८ 


बंगाळल-सुट्तान : १ सुभेदार : १ मुहम्मद बिन वख्त्यार खल्जी 


५९९॥१२०२; ९ इइझुद्दीन झमहम्मद शीरान खल्जी ६०२९॥१२०५; 


४ अलाउद्दीन अली मदोन ६०५१२०८; ७ घियासुद्दीन इवड्ड हुसेन ६०८ 


१२११; ५ नासिरूहीन महमूद ६२४1१२२७५७; ६ अलाउद्दीन जानी ६२६ 


१२२९; ७ सेफुद्दीन ऐबक ६२७१२३०; ८ इइझुद्दीन तुप्रिल तुघानखान 
६३१॥१२३३; ९ कमुद्दीन तेसूरखान किरान - कराबेग ६४२॥१२४४ 
१० इसख्तियारद्दीन यूइ्बक ( मुघीसुद्दीन ) ६४४॥१२४६; ११ जलाठळदींन 
मस्कद. मलिक जानी ६५६॥१२५८; १२ इइ्झुहदीन बल्बन ६५७१२५५; 


. १२अ अर्सलानखान ६५५७1॥१२५९; १३ मुहम्मद अर्सलान तातारखान 
६५९॥१२६१; १४७ शेरखान; १५.,अमीरखान; १६ सुधीसुद्दीन तुश्रिळ 
६७४-७॥१२७५- २ बंट्बन घराणं : १७ नासिरुद्दीन बुध्राखान 


६८१॥१२८२> १८ स्क्नुद्दीन कय्काऊस ६९१॥१२९२ -- १९ दाम्सुदीन 
फोर्झशाह ७०२॥१३०२> २० शिहाबुद्दीन. ७१८-२५॥१३१८-२४ ४ 
२१ घियासुदीन बहादुरशाह ७१०-३१॥१३१०-३० :- २२ 

इत्राहीमशाह ७२३-६॥१३२३-५; ९२३ बहरामशाह ७३१-९॥१३२३००८ 
२४७ कद्रखान ७२६-४०1१३२५-३९; २५ इश्झुहीन अअजमुल्मुल्क ७२४ 
४०॥१२९२३-२९; २ स्वतंघ : २६ फडख्र्हीन मुबारकशाह ७३९1१३२ 
श्छ इख्तिया रुदीन गाझीशाहृ्‌ ७५०-३॥१३४९-५२ २८ अलाउंददीन अली 
भाह ७इ०-६॥१३३९-४५; '७ इलियासशाह. घराणे : २९ 


मे." र्क 


१” 


९६०१५५३; '५७ खिज़खान 


८ वँद्षावळी २११ 


_ इलियासक्ाह हाजी छंडेई ॥रेजष$; २० सिकंद्रशाह १ ला इंशटे देडषर्छ; 


३१ घियासुद्दीन अअजमशाह टेरेहनरवे रः दर सैफुद्दीन  हम्झाशाह 


रप ८५: 
च रेणऐदळ; रे शाम्सुद्दीन ८०९॥१४०६; "५ राजा गणदा घराण : 
४ राजा गणेश व शिहाबुद्दीन बायझीदशाह १ 'छा डर्टी दहेईर; २५ जद 


3 
जलाळददीन मुदम्मदश्ाह ८१७१४१४; ४५अ गणेश भदोल्या (वंस नारायण) 
2१७१४१४; रेदे शम्खुदीन अहमदशा 


क : ३७ नासिरुददीन महमूदशाह ) 
बाबकशाह ८६४१४६०; २९ शम्सुदीन यूसुफ 
न्द्रशाह २ रा ८८६१४८१; ९ जलाळदीन फतहशा€ ८८६१४८३; 


७ इबज्षी-सुल्तान : ७२ सुल्तान झ्ाहझादा बार्बक ८९१॥१४८६; 


४३ मलिक इन्दील-सैफुद्दीन फीर्झताह. ८९१) १४८६; ४४ नासिरुद्दीन 
अबू नसर सुजफ्फर- 


'महमूदश्याह २ रा ८९४१४८०; ४५ सीदी राम 
शाह ८९२९६1१४९०; < हुसेनशाही घराणे: ४६ सव्रयिद अलाउदीन 
हुसेनश्ाह -८९९॥१४९३; 28५७ नासिरूदीन ह ९२४1१) ७५१८; २2८ अला- 


उद्दीन फौरूझशाह ९३९१५२२; ४४ घियासुद्दीन महमूदशाह रे र : ३९ 
ज़ ०८१ खिज़खान ९४११ 


१५२२; ९ सूरी घराण : ० शेर्ाह ९४५१५२८) 
4५४०; ५२ मुदषम्मदखान ९५२1१४४ ७३ शम्खुदीन सुहम्मत ना दाती 
५५५; ५५ | 


बहादुरशाह ९६१!) " 
१० कररानीं घराण : 


ला ८४६१४४२; रै८ रुक्नुद्दीन 
हृ ८७९1१४७५७४; ४० सिक- 


जलालशाह ९६८॥१५६०> ण्द्मु ९७१॥१५६२३; | 
भि ताजस्थयान ९७१॥)१ ८६३; ष्ट सुलेमान ९८० १५७९; ष्र बायझीद 
२: ९८०१५७२; ९० दाऊदशाह तर 

१ अमीर कासिम “१: ८९४! 


>> 


र बरीदद्ााही (१, २, ४” ६-१० ): र 

१४८७> ९२ अमीर अली ९१०1॥१५०४ नटे खानजहान; २. 

७ कासिम २: ९५४1१५८; ५>६८ र 

-अली १०१०१३१६०१ > १० अली २: १०१८7२९८१६०७ १९. 
बहमनी (१,२,६/२) 2000 व किशन ता 

१ अलाउद्दीन बहमनशाह. उ४८१३४५ १: पर 

“हे दाऊद ७५९१३५०८४४ 


हृ ८२५१४२१; ६ इलियासशाह 


. २१२ संशोधकाचा मित्र 


हिद ७५६1१३७५ -- ७ फतहखान; ३> ८ मुहम्मद संजर; ४>९ फीर्झ- 
तांजुद्दीन ८००॥१३९७ -- १० अहमद-वली ८२५१ ४२२; ५> १९ सुद 
समद २: ७८० १३०७८; ९>१२ हसन -- १३ मुबारक; १०> १४ अला- : 
उद्दीन अहमद ८३९१४३६ -- १५ दाऊद -- १६ महमूद -- १७ मुहम्मद; 
११> रॅट८क > ९ 5 १९क > १० 4. ९० चियासुद्दीन ७५९४ || 
१३९७ -" २१ वाम्सुहीन ७२९१ ३९७; १३%> २९२९क < २३; १४> 


२३ हुमायून-झालिम ८६२१४५८ -- २४ हसनखान -- २५ यह्याखान; 
२९३. २९६ निझाम ८६५१४६१ -- २७ मुहम्मद ३-लरकरी ८६७१४६३. 
२८ जम्शीद--अहमद; “२९७> २९, महमूद . ८८७॥१४८२९> ४०. अदमदी 0 
_ ७२४१५१८ -- ३१ अलाउद्दीन ९२७१५२१ -- $२ वली उल्लाह ९२८ 
१५२२ -- ३३ कलीमुद्वाह ९३१-४॥१५२५-५७, ग 
बुंदेळे : १ चंपतराय १६००> २ छत्रसाल १७४१ > $३ हिरदेसा ४ 
४ भारतीचंद १७३७ -- ५ जगत्रान १७५८; ३> ६ सभासिंह १७५३४ 
-.. ७ पृथ्वीराज; ५> ८ कोरतसिंह -- ९ पहाडासंह १७६५ -- १० बीरासिंद; 
. १> ११ अमावसिंह १७५९ -.. १२ हिंदुपत १७७८ -- १४ खेतरपिदः 
८> १४ गुमानसिंद् -- १५ खुमानसिंह -. १६ गजसिंह; १७ अनिरुद्वार्सेट 
१७८०; १८ सरमेदासंह १७८०; १९ घोकलासिह १७८५. 
भोपाळ-नबाव: १ दोस्त मुहमद १७०९ > यार मुहम्मद ४ 
४ सुलतान मुहम्मद; २>'४ फेज मुहम्मद -- ५ यासीन मुहम्मद -- ६ द्यात 
४ द; ४>७ शरीफ मुहम्मद; ६>८ घोस मुहम्मद; ७>९, वजीर मुहम्मर | 
१८१६; ८> १०.कुद्सिया वेगम > १ २ नजर मुहम्मद; ९> ११ अमीर 
हम्मद १. १२ नजर सुहमद ११> १३ सुनौर मुहम्मद; १४ जहांगीर 
सुहृम्मद > सिकंदर बेगम १८३५ > १५ शाहजहान बेगम. र 
भोसळे-कोल्हापूर ( २-४,१ ०,१२,१३,१५-१७,१९ ): १ राजा 
1२ दिवाजी १४ च्यु८१७१२ 4. ४ समाजी > > जिजाबाई १७६० 
७ सिवाजी ३ ( दूसु ) (१ सई घाटे 4. २ विसा शिंदे -- ३ सकवार 
शिंदे « ४ उमा पवार : ५ सुंदरा ) १८१२; २> ५ रामराजा  सातार्री 
७ याढूना वारस; ४ > ६ येसू < सिधोजी निपाणकर -- ७ आऊ > यरावंतराव 
घारगे -- ८ बाज्या > नारायणराव घारगे 4. ९ चिमा »< नागोजीराव पाटण १ 


र >:%* - 


भासले चुचुभा> २ बापूजी > 


८ वंशावळी २१३३. 
कर -- १० संभाजी. ३: १८२१ 5 ११९ बाळाबाई > सुलतांनजी निंबाळकर 
खर्डेकर 4. १२ शहाजी-बाळासाहेंब आनंदीबाई निंबाळकर १८३७; ७> 
३७ शिवाजी ४-बाबासाहेब > खाशी गायकवाड १८६९-- १७ शाहू-चिमाजी; 


१३> १५ राजाराम (द) १८७० > १६ शिवाजी ५(द) १८८९ > 
२१७ शाहू (द) १९२२> १८ आक्का > तुकोजीराव पवार .-* १९ राजाराम 


२९४७१. 

 भोखले-तंजावर (१-४,६,७,१०,४,११-१३, १५ ) : १ एकोजी- 
ञ्यंकोजी > २ शहाजी १६८५ 7 २ सरफोजी १७११ ७ तुकाजी % 
४ रित्रिया. १७२७ ५ तुका जिवाजी मोहिते; ४> ६ बाबाजी १७३५ 
७ शाहूजी-सयाजी १७३८, १७ इ९-- ८ आण्णा 5 & नाना ल. १० प्रताप- 


सिंह (ले) > सुजान. मोिते १७४१ > ११ तुळजाजी > (१ सर्जेराव घाटगे 
१२९ अमरसिंह १७८७; ११ > 


क 4. २ झुझारराव घाटगे क) १५६५ र्न 
१४ सरफोजी (द) १७९७ १३ उमा-राजस > रघूजी मोहिते; १३ > 
५५ दिवाजी १८२४५५ 1 १६९ दीपाबाई > शिवाजी मोहिते. 

! £ १ मुधोजी < शहाजी 


६,८,१२१,) ४१-१८) 
बया 4. ९ परसोजी-१ सेनासाहेब सुभा;२> 
४७ बिंबाजी > काशी; ३> “* कान्होजी-२ सेसासु; ४ > ६ रघूजी १-३ 
ससासु > ( १ सकवार -" २९ सयुणा ४” ३सुला ४ भागीरथी ड्‌.) १ ७३०; 
५> ७ रामाजी-बापूजी उमरावतीकर; ६” ८ जानोजी-४ ससासु 
९१दर्या4२ गुणवंता महाडीक) १) ७५५ - मुधोजी-आप्पा-सेनाघुरें- 
घर > (१ विमा 4- २ कमलजा ) १७५७ ४ १० साबाजीं-नाना > सगुणा य 
११ विबाजी-आबा (१ उमा * २ आनंदी ८. श्रबाका%%$ १८ 
शर रघूजी २-८ दमु-५ सेसासु > (१ गोंजरा मोहिते “ ९ पावती या न 
३ अंबिका महाडीक-- ४बाकार्ण १ भवांनी ) १७७२ 7 १७ प 
'चिमणाबापू -दाजी > गंगाबाई ४ ४ व्यंकोजी -मन्याबापू “नाना % 
(३ कृष्णा 4- २ मैना * ३ गिरिजा); १२० १६ परसोजी २ बाबा ६ सेसासु 
* (१ अहिल्या 5 २ दुगी नः ३ काशी) १८१६; १५ > १७ मुघोजी-आप्पा- 
७ ससासु > उमा क रळ्मी य शया या 

१९> १८ म ३ (दोबाजीराव १८१८-०३ > १९ जानोजी (द)- 


भोसले-नागपूर ( १,५, 


२१७४ * संशोधकाचा मित्र शभ 


ताबाई>वावीकर वंश. २>४ शहाजी > (१ जिजाबाइ जाधव 5 २ तुका” 
बाई मोहिते 4. ३ नरसांबा ) १६६४ -- ५ शरीफजी > शेडगांवकर वंश. ४2 
६ संभाजी मकाऊ १६५५ ७ शिवाजी > (१ सईबाई निंबाळकर ती. 


२ सगुणाबाई दिक -- ३ सोयराबाई शिर्के -- ४ पुतळाबाई मोहिते -- ५ लक्ष्मी? 


. बाई विचारे -- ६ सकवारबाई गायकवाड -- ७ काशीबाई जाधव -- ८ गुणर 


( तंजावर शाखा ) -- ९ रायभानजी (ले) -- १० संताजी (ले); ६> 
११ उमाजी (जिंती शाखा); ७> १९२ संभाजी > येसूबाई शिर्के १६८९ ४ 


.१३े सखूबाई < महादजी निंबाळकर -- १४ राजकुवर-नाना > गणोजी रिर्केरय. 
:_ ९५ अंबिकावाई> हरजी राजे महाडीक -- १६ राणूबाई > जाधव -- १७ बाळा 
'दीपाबाई > विसाजीराव -- १८ कसलजा > जानोजी पालकर -- १९. राजाराम * 
(१ जानकीबाई गुजर -- २ तारावाई मोहिते 4. ३ राजसबाई घाटगे -- ४ अंबिका 
चाई) १७००; १२ > २० भवानीबाई  इकराजी महाडीक -- २१ शिवाजी ' 
शाहू % (१ सावित्रीबाई शिंदे -- २ राजसगई जाधव 4. ३ सकवारबाई 


शिके ५ ४ सगुणाबाई मोहिते -- ५ विरूबाई रक्षा ) १७०५-४९, :- ९२ मदत. 
सिंग (ठे) 4. २३ माधोसिंग (ले); १९ > २४ शिवाजी > (१ भवानीबाई र. 
२ पाबतीबाई ) १७१६ -.. २५.संभाजी > (१ उमाबाई-- २ 


शिंदे - ३ दुर्गाबाई शिंदे -- ४ आनंदीबाई -- ५ सुंदराबाई -- ६ कुवरबाई 7. 


५ इसाबाई ) कोल्हापूर शाखा -- २६ सोयराबाई > बजाजी निंबाळकर ४. 
२५ राजा कर्ण (ले); २१५ २८ गजरावाई > मल्हारराव बांडे -- २९ राज, 
सबाई > निंबाळकर -- ३० संतूबाई (ले) -- ३१ लक्ष्मीबाई (ले) -- ३२ गुण” 
नैतावाई ५. ३३ नाव अज्ञात (लेसु): २४> ३४ रामराजा-राजाराम (द) * 


( 1) दुर्गाबाई शिक -- २ सगुणाबाई मोहिते ) १७७८ -- ३५ दर्यीबाई >, 


ऱ 
निंबाळकर; ३४> १६ बाळाबाई > रघोजी मोहिते -- ३७ संतूबाई > दुर्गोजी । 


| 


ज्ध 


1] 


१-7. 7 कन 


), (१ 


महाडीक -- ३८ राणूबाई > मालोजी निंबाळकर -- ३९ शाहू २ (१ लक्ष्मी, र 
चाई मोहिते - २ कमलज]बाई गुजर -- ३ गुणवंताबाई महाडीक -- ४ आनंदी 
स् 'शि्के) १८०८> ४० मताप,रुह-बुवासाहेब > (१ लक्ष्मीबाई 7. रभ 


आओ १. की 
१ 
ी 


८ वंशावळी । 


| 3 ल्मीनाई मोहिते :.३.राजसनाई )) ऱ्या १८२ ९ 5- ७१ रामचंद्र 


भाऊसाहेब > दुगीबाई महाडीक ४ ४२ शहाजी-आप्पासादेब (१ तारा- 


र” 7 महाडीक -- २ सगुणाबाई शिकत २ बनूबाई शिक स ४ राधाबाई 
ग. - ) ५- ४४ कमासाहेब -- ४४ गोजराबाई > यशवंतराव गुजर; ४५ च्येब- 
-शाहू- जंगली महाराज (द) > आनंदीबाई ी 


महाराणा-उदेपूर : १ गुदिल; २ तव पा नागा- 
७ मरेंद्र २८ बाप्पा 


_ दित्य; ५ शोल-शीलादित्य ६४६; ९ अपराजित ६६१; 
कालभोज ७३४: ९ खुम्माण १: ७५२३; मत्तट; ११ मठे 
१२ सिंह; १९ खुम्माण २; १४ महायक 
२४२; १७ अट ९५१; १८ नखाहन गा 
कुमार ९७५७; २१ अंबाप्रसाद; २९२ शुचिवर्मी; २२ मी; २९ कोतिव्मी 


८ चरिसिंह; २*. विजयसिंह ११ ग्ञ 011९,” | 


२५ योगराज; २९६ बरट; २९७ हंसपाल; २ मरह>२४७ ळशी.) | 
डा रेम" “४ | 


३० अरिसिंह; ३१ चोडसिंह; २९ विक्रमसिंह; 
सिंह> ३५ सामंतर्सिह .११७१ ४ ८1 
३८ पद्मासिंह > २९. जेत्रसिंह १२) ३> 

१२७३ > ४२ रतनसिंह १३०३; लक्ष्मण ह 
४३ हम्मीरासेह १३२६ १; ४४ पेत्र ७ वत 
४६ मोकल १४१९; 8 कुंभकण-कूंमा 


२: १५४०, ५० प्रतापसिंह १: १५० ? - 
टी क व सिंह १: १६५३; नय 


सिंह १६२०, ५७ ण 
ठ जग त्सिह. १ १६ र 
की, प - ८.१ संग्रामगिंद २.१० ७ 


सिंह १६८०: ० अमरसिंह > 


६४२ जग र 
त्सिह २: १७३४; प्रे रसिह २१४७०३ २७ भीमसिंह 


१७५४, ५ अरिसिंह २: १४६) «६ वळ, 
१७७८; ६८ जवानर्सिह १८२८? ८९. सरदारतिंह ) ८३८३; 
१८४२: ७१ शंभुसिंद १८६१; ४ 


१८८५; ७७ भूपालसिंहजी १ 
यद जलाडदीन अहसनशाह ७२५१३३४ 


:-. मडु्रा-सखटरतान १स 


रश 


. खलजी 


./ २५,३४,३६,३३,२९,३८,३१ १२०,२७,४०,३९,४१): १ बाबुर ५३२! 


. 3९. १५ दारा शुकोह -- १६ शाह शुजाअ १०६८१६५७-- १७औरँग". 


__ शाह आलम बहादुर- 
_ ऐै७०७न-२१ 


7४१ 


; 1 
२५१६ . संशोधकाचा मित्र 9 


९ अलाउद्दीन उदोजीशाह ७४०1१ ३३९; २े कुत्वुदह्दीन फौरूझशाह ७४०॥ 
१२४०: ४ घियासुदीन मुहम्मद दामत्रानशाह ७४०।१३४०,; ९ नासिरुदीन ही? । | 
महमूद घाझी दामघानद्याह ७४५1१ ३४४; ८ आदिलशाह ७५७१३५६; | || 
_ ७ फ्र्दीन मुबारकशाह ७६१1१३६ ०: ८ अलाउद्दीन सिकन्दरशाह ७७४८ 
७९॥१३७२-७५.. (४८ । १ 
माळवा-खुभेदार : १ राजा गिरिधर > २ दयाराम १७१३ ४. | 
१ साथो बहादुर-छविलराम १७१९; २>३४ राजा! गिरिधर बहादुर १७९८; . | 
३.> ५ दयाबहादुर १७२८; ४ >, ६ राजा भवानीराय-चिमणावहाडर; श्र | 
५.> ७ वेगीबहादुर. | | 
माळवा-खुल्तान (१,३,५,१२,११,१४,१५,१७,१८): १ दिलावर च 
खान घूरी ७९४१३९२; २ अलीरेर खलजी < १ बन; १> 8 हृंगशाह&  । 
घूश ८०८१४०५; २> ४ मलिक सुघीस-खानजहान; ३> ५ मुहम्मद" 
शाहू घूरी-घइनीखान ८३८१४३५ -- ६ उस्मानखान 1. ७ फतहखान ॥ षु 
४“ ८ उमरखान :- ९ हेबतखान -. १० अहमदखान; ४> ११ महमूद 1 र | | 
<३५)१४३६; ५> १९२ मस्ऊदखान घूरी ८३९१४३६; ६ 
१३ निजामखान घूरी; ११> १४ घियासुद्दीन खळजी ८७३१४६५ ळे 
१५ नासिरुद्ीन खलजी ९०५१५०० > १६ शिहाबुद्दीन खळजी -- १७मद*॑ । 
सद २ खलजी ९१६-३५७॥१५१ ०-३१; १८ बाजबहादुर > रूपमती* 


सुघळ र १,२,६,७,१४,१ २९,१ ८<,१ ६,१ ५७,९०,२२,१ ९, २९७, २९६, ३२, र १ 


१५२६ > २ हुमायून ९२७१५३०, ९६२॥१५५५ -- ३ कामरान 7. श्र 
४ अस्करी -- ५ हिंदाल; २> ६ अकबर ९६३ १५५६ > जोंधाबाई > 
७ जहांगीर १०१४1१६ ०५ > नूरजहान -- ८ मुराद -- ९. दानियाल; ७2. 
,९० खुर्रव 4- ११ पर्वीझ -- १२ खुरेम-शाहजहान' १ > सुम्ताझमदेलळ  । 
१०३७१६२८-- १३ शहयोर; १० > १४ दावरबरवळ्हा १०३७१६२”  । 


3१०६८११६५८ -- १८ मुरादबरज्शा १०६८१ ६५५७; १७> १९. मुग र त 
कत्वुद्दीन १११९॥१७०७ -. २० अअजमश्याह १११ र, १” 
अकबर -. २२ कामवरव्श १११९॥१७०७ -- २९अ झेबुणिसा 


र. र भा क 
1 % 1४. , १ | 
श्‌ 1 


2 वंद्यावळी २९७ 


-- २९२आ झीनतुज्चिसा -- ९२३ झुव्दतुनिसा;२०>२३ बीदारबरव्त; २१ > 


' ट्ट नींकू सियर; २२% २२५ मुहायुस्सुन्षत; १९ > २६ जहान्दारशाह- १ 


मुइइ्झुहदीन. ११२४॥१७१२ -- २७ अजीसुरशान ११२९४1१७१३ न. २८ रफी- 
युरशान -- २९. जहांशाह; २५> ३० मुहीयुददीन-शाहजहान ३: ११७३ ॥ 
१७५९; २६> ३१ आलमगीर २९-अझीझुद्दीन ११६७1१७१४३ २७> 
'$२ फखसियर-मुद्दीयुद्दीन ११२४॥१७१३; २८> ७४ मुहम्मद इब्राहीम 
११३२॥१७२० -*“ ४४७ रफोउद्दोला-शाहजहान २ ११३ १1१ डी «न 
४५ रफीउद्दरजात ११३१॥१७१९; ९२९ > $६ मुहम्मदशाह-ना सिरूदीन 
११३१॥१७१९; ३१> ९७ आली गौहर-झाह आल्म २-जलालुद्दीन 
११७३॥१५७५९; ३६ > ३८ अहमदशाह-मुजाहिदुदहीन ११६१1१७४८३ 
३७>३९. अकबर २-मुईनुद्दीन मुहम्मद १२२१॥१८०६; ३८>'७० बीदार- 
बरूत १२०२॥१७८८; ३९> ४१ बहादुख्याह्‌ २-सिराजुद्दीन १२९५३- 
७५५१८३७-'५८. - 
सुळतान-सखुल्तान* १ शेख यूसुफ कुरेशी ८४२॥१४३८३ २ सह्रा 
लन्गाह ८४४१४४०; ३ हुसेन १ लन्गाह ८६१॥१४५६; ७ महसूद लन्गाहू 
९०८१५०२; ५ हुसैन २ लन्गाह ९२३-५॥१५२७-८- ! 
मोर्य-पाटलीपुचः १ चंद्रगुप्त इपू २२१ > बिंदुसार-मद्रसार-कारिसार 


_ २९७>४ अशोक २७२>४ कुणाल-सुयशा २३६ >५ बंघुपालित २२८; 


& दशरथ २२०>७ संगत-संप्रति २१२; ८ देवधमन-वमेन्‌-सोमरामन्‌ 
२०३१९ शतधन्वन-शद्यघर्मन्‌ १९६; १० वृहद्रय १८८-१८४- ी 
उ्हेस्र-ओडेयर' (१,२,४-७,५-११,२२,१६-१८, २३, ९५-३३): 
१ यदुराय-विजय १२५५> २ हिरे बेद चामराज १: १४२३ -- 
३ चामराज; २>४ तिम्मराज १ : १४५८ > हिरे चामराज २-आर बेरलळ 
(साबोटी) १४७८>६ बेद््द चामराज ३-चामभूपति १५१३ >७ तिम्मराज 
२-अप्पण्णं तिम्म. १५५२ - ८ कृष्णराज -- ९ बोळे-दोड चामराज ४:१५७१; . 
७>१० भेट्द चामराज ५१५७६; ५>११ राजाधिराज १-राजमहीपति 
३५७८ 4 १९ बेश्च्द चामराज त. १३ सुप्पिनदेव; ११> १७ नरसराज -- 


. १५ तीन मुलगे ५. १६ इम्मडिराज २:१६३७; १२> १७ रणधीर कंठीरव 
 नरस १:१६३८; १३> १८ दोइ देवराज १९६५५ 5 १९ चिक्क देवराजेन्द्र 4- 


२१६ संशोधकाचा मित्र 


२ अलाउद्दीन उदोजीशाह ७४०१३३९; ३ कुत्वुद्दीन फौरूझशाह ७४०॥. 
१ ३ेश्‍०; ७ धियासुद्दीन मुहम्मद दामघानद]ह ७४०॥१३४०; ५ नासिरुद्दीन 
महमूद घाझी दामघानशाह ७४५१ ३४४; ८ आदिलशाह ७५७१३५६; 
७ फल्र्हीन सुबारकरा]ह ७६१1॥१३६०; ८ अलाउद्दीन सिकन्द्रशाह ७७४० 
७९॥१३७२--७७. ; । 
माळवा-खुभेदार : १ राजा गिरिधर > २ दयाराम १७१३ ४ 
४ साधो बहादुर-छबिलराम १७१९; २>४ राजा. गिरिधर बहादुर १७२८; प 
१.> ५ दयाबहादुर १७२८; ४ >, ६ राजा भवानीराय-चिमणाबहादुर 
५. ७ वेगीबहादुर. न | | 
माळवा-सुल्तान (१,३,५,१२,११,१४,१५,१७,१८): १ दिलावर. 
खान घूरी ७९४॥१३९२; २ अलीदेर खलजी < १ बन; १> 0 हृशंगशाह 
घूरा ८०८१४०५; २> ४ मलिक. मुघीस-खानजहान; ३> ५ मुहम्मद* 
शाह घूरी-घश्नीखान ८३८१४३५ -- ६ उस्मानखान -- ७ फतहखान ४ 
४ ८ उमरखान 4. ९ हेबतखान 4. १० अहमदखान; ४>११ महमूद १ 
खलजी ८३९१४३६; ५> १२ मस्ऊदखान घूरी ८३९॥१४३६; 
१३ निजामखान घूरी; ११> १४७ घियासुदहदीन खलजी ८७३॥१४६५ > १ 
१५ नासिरूद्दीन खलजी ९०५१५०० > १६ शिहाबुद्दीन खलजी -" १७ मई” १ 
पद २ खलजी ९१६-३७॥१५१०-३१; १८ बाजबहादुर > रूपमती. र 


सुघधळ (१,२,६,७,१४,१२,१८,१ ६,१७,२०,२२,१९, २७, २९, ३२, 
(ही, १५,२४;२६,३३,२९,३८,३१ 2३२०,२७,४०,३९,४१ ) 9 श्‌ बाबुर ५२२ । | 
१५२६ > २ हुमायून ९३७१५३०, ९६२॥१५५५-- ३ कामरान 7. 
७ अस्करी -. ५ हिंदाल; २> ६ अकबर ९६३॥ १५५६ > जोंधाबाई > 
७ जहांगीर १०१४॥१६०५ > नूरजहान -- ८ मुराद -- ९ दानियाल; ७> 
,९० खुरत्रव -- ११ पर्वीझ 4. १२ खुरेम-शाहजहान' १ > मुम्ताझमदल 
१०३७१६२८ -- १३ शह्यार; १० > १४ दावरबरव्हा १०३७१ ६२५; 
र टर १५ दारा शुकोह प्र शट शाह शजाअ १०६८॥१ ६५७-- १७ औरंग 
१०६८1११६५८ -- १८ मुरादबरच्शा १०६८1१ ६५७; १७>१९ मुअजम 
“ाळम बहादुर-कुत्वुद्दीन १११९॥१७०७ -. २९० अअजमशाह १११ ८ र्‍' 
१५४५ २१ अकबर :- ९२ कामबरव्ा १११९॥१७०७ -. ९२अ झेथुनिसा कि 


.__. शाह 
. पै७ 


> 


. २९७>९ अश्योक २७२>४७ ऊणाल 


८ व॑द्यमावळी २१७ 


-- २९आ झीनतुक्षिसा -“ ९२इ झुन्दतुज्िसा;२० >९२ बीदारबरवत; २१> 


२४ नीकू सियर; २२> २/मदावुष्खचत; १५> जात्या तर 
मुइझ्झुहदीन ११२४॥१७१२ ।. २९७ अजीमुरशान ११२९४ 
'युरशान 4- २९ जहांशाह; २५> २० मुददीयुद्न-शाहजहान ३: ११७३ 


१७१२ -" २८ रफी- 


१७५९; २६> ३१ आलमगीर २-अझीझुद्दीन ११६७१७५७५४; २९७> 
'$२ फई्खसियर-मुद्दीयुद्दीन ११२४११७५१३; २८ > ४३ मुहम्मद इब्राहीम 
११३२॥१७२० -" ३४ रफीउद्दौळा-शाहजहान ३ ११३१1१७१५९ य” 
४५ रफीउद्दर॒जात ११२३१1१७१५; २९ > २६ मुहम्मदशाह-नासिरुदीन 


११३१॥१७१९; ३१> २७ आली गौहरुशाह आलम २-जलालुद्दीन 
१६१॥३७४८; 


११७३॥१५७५९; ३६ > २८ अहमदशाह- मुजा हिंदुद्दीन १ 
३७>३९ अकबर २ सुईनुद्दीन मुददम्मद ) २२११८०७ ३१८-%४०रा रत 
बरव्त .१२०२1१७८८;, ३९> १. बहादुरशाह. र सिराजुदीन १२५३ 
७५1१८३५७५८. न 
सुळतान-सुल्तान * 
लन्गाह ८४४॥१४४०; २ 
९०८॥१५०२; ५ हुसैन २ लन्गाह ९३२३-५॥१५२७०८- 
मोर्य-पाटलीपु्नः १ चंद्रगुप्त इप २२१ > २ बिंदुसार-भद्रसार-कारिसार 
-सुय्ा २२५६>५ बंधुपालित २२८३ 
८ दररथ २२०> संगत-संप्रति २१२; < देवघर्मन-वर्मन:-सोमशर्मन्‌ 
२०३१>९ शतधन्वन-शशधर्मन १९६) १० बृहृद्रय १८८-१८४- 
उहेसूर-ओडेयर (१,२,४०७,५०११ ,२२,१६-१८, ९२, २५-३३) 
१ यदुराय-विजय ) ३९०> २९ हिरे बेद चामराज 3 * १४२३ 
३ चामराज; २>४ अतेम्मराज १ : १४५८> १ हिरे चामराज २- आर बेरळ 
(साबोटी) १४५४ ८>६& बेद््द चामराज ३-चामभूपति १५१३> तिम्मराज 
| तिम्म १५५२ ४ ८कृष्णराज "" ९ बोळे-दोड़ चामराज ४:१५७); । 
मराज ५:१५७९; ९>११ राजाधिराज १-राजमहोपति 
देव; ११> १७ नरसराज त. 
इम्मडिराज २) ६३७; १२> १७ रणधीर कैठीरव 


१ शेख यूसुफ छरेशी ८४२१४३८ २ सहरा 
हुसैन १ लन्गाह ८६१) ४५६; ४ महमूद लन्गाह 


१५७८ न. १९. 


. १५ तीन सुलगे ४. १६ ६इः े ण 
'देवराज १६५५ ४. १९. चिक्क देवराजेन्द्र 


नर्स १५१६३८; रे > 


1) 


* २५ देमाद्रिमत > 


_)०००>८ वेसूक- 


_ योगह्या 4०२११०९२> १२ सेघुणचंद्र ३२>१३ मल्लगि > १४ | 1 


शि. 


२१८ संशोधकाचां मित्र ग 


२० कॅपरेव 4 २१ मरिदेव; १४>२२ चामराज ६:१६१५७; प्रे 
२२ चिक देवराज १६५२ -- २४ कंठीरव नरस २; २३> २५ कंठीख नरस 
३:३७०४ >२६ दोइ कृष्णराज १: १७१ ३; २९७ चामराज ७:.१७१३१; 
२८ इम्मडे कृष्णराज २:३७ २४> ९९ नंजरान १७६६ -- ४० बेद चामराज | 
“:)७७०; ३१. खासा चामराज ९:१७५६>३२ मुम्मडि दृष्णरा अ 
'२:३3७९९ >३३ चामराज १०:१ ८६८. र 
धि म्हेसूर-सुट्तान : १ हेदर अली. १७८२ -- २९ शाहजहानखान; १ त्र भे 
३ टिपू-फतहृ अलीखान १७९९ >४ गुलाम मुहम्मद १८७७ :- ५ मुहम्मद 
यासीन १८४९ -. ६-१५ इतर. , 
यमीनी-घर्ना ( १,३,२,४,५,७,११ »८,९,९,१०,१२-१ च) 32९ सबुर्कि । 
गीन ३६६1९७६ > २ महमूद ३८८1९९८ -- ३ इस्माईल 209021. ी 
२.>>४ मुहम्मद ४२१॥१०३० -- ५ मस्ऊद १:४२॥१०३० -- ६ अब्दुरशीद 
७/४४॥ १०५२; ५>७मोदूद ४३२३२1३०४० -- ८ अली ४४०१०४९ ग. क 
९ फईुखझाद ४४४1३ ०५३ 4. १० इब्राहीम ४५१॥१०५९; ७>११ मस्ऊद 
२०४४०1१०५९; १० > १२ मस्ऊद ३:४२२1१०९९ > १४ शीझाद ८ ही; 
१५4. १७ असलान ५०९३११६ -- १५ बहरामशाह ५१२1१११५८८ 1 
१६ खुस्रवशाह ५४७॥११५२ > १७ खुस्त्रव मलिक ५५५॥११६०, री. 
यादव-देवगिरि : १ इढप्रहारी >२ सेवुणचंद्र १>७ धाडियिप्प > 

७8 वृहडिळ्म >५ श्रीराज-राजगि. > ६ वहगि-वादुगि >७ मिठ््म २* 
(१ लस्थियव्वा <झंझ रा्रकूट -- २ नायीयलदेवी <<गोग्गि चालक्य ) ९२९ ) 
वेसुगि>९ भिल्म३ > आवट्ू-बछदेवी << जयसिंह चाळक्य 


ह १0२६; १० संवुणचंद्र २: ९९१॥१०६९>११ आईइरम्म-परम्मदेव * 


' गांगेय -- १५ कर्ण > १६ भिछम 
. जेतुंग १:११ 
२० कृष्ण १ 


४: ११०९॥११८७> १७ जैत्रपालळ १. 
३॥११९१,> १८ सिंघण १: ११ ३२॥१२१०>१९ जेत्रपाळ २> 
१९९॥३२४७ :- २१ महादेव ११८२)१ २६०; २०>९२ राम “0 
११ २९२३॥३२०१: २३ >२९२३ आमण; २२>२४ शंकर १२३३॥१३०७ 

र्ष भीम ऱ्ि 4-1 क > ह्रपाल १२३४-४०॥१ ३१२-८. र भ्र १ 


११५. १२ सिह्राज > १३ मल्लागि > ७ अमर 


८ वंज्नावळी २१९. - 
गांगेय > १५ गोविंद; १२> १६ अमरमल्छगि 9 १९७ मिठ्म ४; १९> 
१८ कालिय बह़ाळ- ) / * ह. 
रडट-संवंदत्ती (१): १ मेरड>२ ए्थ्वीराम> २ पिट्द॒ग >'४ शांति- 
वर्मन्‌ ९०२१९८०. (२): १ नन> २ कातवीर्य-कत्त .१: ९०२1९८० 
द. दावरिस्डायिम :. ४ कन? र्‍वनकर> रग २६९० ४० 
२७०१०४८: ५>७ सेन १-कालसेन > मेळलदेवी > ८ कनकेर ९: 
९९१॥१०६९ --. ९ कत्त २-कार्तवीर्य > भागलरेवी ९९१॥१०६९> 
१० सेत. २ > लक्ष्मीदेवी १००९1१०८७> १९. कत्त ३-कत्तम ३्कातंवीये 


> पद्मळदेवी १०६५॥११४२>१२ लक्ष्मीदेव १ » चंदलदेवी < राज < ब्रह्म' 

११२१-४०॥११९९-१२१८; १२> ९ कारीवीर्य ४ > (१ एचलदेवी -- २ 
मादेवी) ११२१-४०1११९९-१२१८ १४ मह्लिकाजुन ११२६-२०) २०४: 
(८:4२ लक्ष्मीदेव २: ११५०-१॥१.२२८ 9 | 
रणजितसिंघ घराणे (१,९०७, १") ४० ८7 १३): १ युधसिंघ 
१७१६:> २ चंद्रसिंष - ३ नोधसिंच १७५२. ४ चरतसिंच १७५०> 
>५७ खडगसंह १८४०>% . 


५ महासिंघ १७९२> ६ रणजितसिंघ १८२९ 
४४ 4 ९ तारासिंघ न १० कारमीरा- 


'वांदकुवर १८४१ -- ८ शेरसिंघ १८ 
सिंघ 4 ११ पिशोरासिंघ -- १२ सुल्ताना सिंच न १३ दिलोपॉसिंघ १८४९७ 
७>> १४ नोनिहालसिंघ १८४०. 4 


शू 
राठोड“जोधपूर (१,२९,४०९६,९/१ ०,१२,१५,:१२३, १५-१६, रेंटल 


३०): १ मालदेव १५३२ > राजा चंद्रसेन १५६७ ४ ३ जोधाबाई> 
७ उदयसिंह १५८२ > सूरसिंह १५९५>६ गजसिंह १९१९ >%७ रतन- 
नसत्या 20 १९६९४ -- ९. जदवंतासिंद 
१६३८>१०' अजितसिंह १६७८> ९ १ केशवदासजी-सितामऊ संस्थापक 
१२ अभयसिंह १७२४ 1. १३ बख्तासिंह १७५१ नः १४ आनंदसिंह-इंडरू- 
संस्थापक; १२> ९* रामसिंह १७४९०७२; १३८ १६ बिजेसिंह १७५२९ 
२३> १७ फतहार्सिद ४ १८ भोमसिंह ) १९ जालिमसिह 1 २० सरदार 
सिंह 4- २१ गुमानसिंह २२ सावंत्सिंह -- २२ जेरसिंह; १८> २४७ भोमर्सिहृ 
१७९३; ९१ > 


२५ मानसिंह १८०३> २६ तख्तासिंह (द ८४३>-. 
२७ जसवंतर्सिह २>२९८ सरदारसिंह >२* समेरतिंह ५ २० -उम्मेदर्सिह- 


ट.। 


भै १. !) .>१३ अमोघवर्ष १-नृपतुंग-दव ७३६॥८१४> १७ कृष्ण र शै 
५1: झुभतुंग > चेदि कोकलकन्या ८१०८८८ -- १५ शाखा पब) ४ 


- २० संशोधका'चा सिन्न 


- ३४,३२५): १ कल्याणसिंह १५४१>२ राहसिंहृ १५७१ -- ३ अमरसिंह | 


_ ९३.>२७ गुमानसिंह -- २८ अखयसिंह; २४२>>२९ दलेलसिंह >२० शाक्त 


_. रा्र्कूर-गुजरात (१) : १ क्कराज १५>२ धरुवराज-देव >> गोविंद 


राठोड-बिकानेरः: ( १,२,५,६,८-११,१५,१८,२१,२२, २६, २२, 


४ एथ्वीराज २>५ दलपतसिंहृ १६११ -. ६ सुरसिंह १६१३. ७ किदन- 

सिंह; ६>८ कर्णसिंह १९३१>९ अनूपसिह १६६९>>१० सरूपसिहे | 
१६९८ -- ११ सुजनर्सिह १७०० -.- १९ सर्पसिंह -- १९ र्दर्सिद £»__ 
१४ आनंदर्सिह; ११> १५ जोरावरसिंह १७३५ -- १६ अभयसिंह; १५> ी | 
२७ अमरसिंह - १८ गजसिंह १७४५ -- १९ तारासिंह 4. २० गुदादर्सिद; 
१८>२१ राजसिंह १७८७ -- ९९ सुरतसिंह १७८८ -- २३ सुलतानसिंद्द 890. १४ 
२४ छत्तर्सिह; २१> २५ प्रतापसिंह १७८७; २२>२६ रतनसिंह १८२८ 


सिंह >३१ ठालसिंह; २६>>४२ सरदारसिंह. १८५१ -- ३९ शेरसिंद; 
२४.>...३७ डंगरसिंह १८७२ -- ३५ गंगासिंह १८८७. 


राज>>४ ककराज २:६६९॥७४५, (२) : १ इंद्रराज ( मुख्य राष्ट्रकूट १२)> 
ऱ्टे सुवरणव्ष-कर्कराल्ञ ७३३1८११. -- छे गोविंद्राज-प्रभूतवष ७३४ हदी, 1 
२.>४ अुवराज-धारावर्ष-निरपम ७५६1८३४ >५ अकालवर्ष-आुभतुंग.> 
'६ अुवराज-धारावर्ष-निरपम ७८८1८६६ -.. ७ नांव अज्ञात *- ८ गोविंदराज; 
7 दंतिवर्मन १ >> १० अकालवुर्ष-कृष्णराज ८१०८८८. श ५ 
 राष्ट्रकूट-बेतूळ : १ दुर्गराज > २ गोविदराज > ३ स्वामिकराज; 
'७ नन्नरा-युद्धासुर. १ 
राट्कूर-मयूरखंडी-मान्यखेट ( १-५,५,६,८,९, ११, १३, १४7५ 
3)९५१८,२०,२१,१९,२३,२५,२८,२९): १ दंतिवमन्‌ १> २ १% 
दै गोंविद १>>४ कर्क-कक १:>५ इंदर _. ६ कृष्ण १-अकालवर्ष-अुभर्ठुग 
२. तभ ६८०1७५८; ५> ७ दंतिदुर्ग-देतिवर्मन २-खज्ञावलोक ९०० 
८9 ६>८ गोंविद २:७०१॥७७९ -- ९ ध्रुव-धारावर्ष-कलिवललभ- निरुपम ही, ., 
के टलमहादेवी ६९७॥७७५>>१० कंभ-स्तंभ-रणावलोक -- ११ गोविद शे. > 
'मभूतवपे-जगततुंग-श्रीवळभ >< गामुंडब्बे ७०५७८३ -- १२ इंद्र ( गुजरात शे | 


न | 
ह». 


८ वंशावळी २२$ 


नंदिवर्मन्‌ २; १४> १६ जगत्तुंग २ > (१ कलचुरि लक्ष्मी “२ गोविंदांबा) 1- 


- ९९ निरुपम; २३:>२७ नांव अज्ञात; २६ >*९८ 


क 


'१८ >> २० अमोघवर्षे ३ *. ९ 


१७ क > चालुक्य अग्यण २; १६>१८ इंदर ४-नित्यवर्षे > कलचुरि विजांबा 
८३५९१३ 4. १९. बद्िंग-अमोघवर्ष २ > कलचुरि छुंदकदेवी ८५५॥९३ ३; 
१ गोविंद ४-प्रभूतवर्ष-सुवर्णवर्ष-नृपतुंगः 
गंग भूतुग २ 1 रेटे कृष्ण ३-अकाल्वर्षः 
२५ खोष्टिग-नित्यवर्ष ८८७९६५ प 
कर्क २-ककल-अमोघवर्ष 
इंद्र ५:९०३॥९८१- ९ 


८४०९१८; १९>२२ रेवका > 
८५९॥२९३७ -- २७ जगत्तुंग ३ 1 


'इ-नृपतुंग ८९४॥९७२; २७,>९* 


राष्ट्रकूट-मानपुर १ मानांक>>* देवराज > इयावलंगी>> ९ माण- 
राज-विभुराज -- ७ अविधेय -- ५ भविंष्य > ६ अभिमन्यु, र 
लोदी (९,१३, २०): १ मलिक बहराम> २ सुल्तानशाह-इस्लाम- 
खान -- ३ काला -- ४ फौर्झ 1 “* मुहम्मद -" ६ मलिक खाजा; २> 
७ कुत्बखान -- ८ क > ५बुदढल; ३७% ९ बुहळूल ८५५१४५१; ४> 
१० शाहीनखान; ८> ९९ रव्वाजा बायझीद *" १९ बारबकशाह; ९>> 
१३. निजामखान-सिकंदरशाह ८९४1१४८५९६ ७ मुबारक -- १५ आलम 
यडकूब -- १७ फतहखान -- १८ सूसा 


सुल्तान अलाउदीन-जमालखान न त. 
होम ९२९३1१५१७५. २१ चा 


१५-१९. तळालखान; (११% २० घा 


ऱ्र हुसैन -- ररे महसूद. . ज्र 
| विन्ध्यशक्ति १9 २ पवरसेन १ > शेसर्व- 


वाकाटक-वत्सगुल्म : हि 9 
सन >८६ ४ विध्यशक्ति २-विन्ध्यसेन > प्रवसेन २>९१ > ७ देव- 
सेन >> ८ हरिषेण. प री. 

- वाकाटक सम्राटू ८2-१८) २८५१ मवरसेन >> २: >" 
गातमी १ <भवनाग भारशिव>३ गौतमीपुत्र ४ रूद्रसेन १> एथ्वीषेणः 
१ > देस्व्सेन २ प्रभावती < चंद्रगुप्त < देवगुप्त > ७ दामोदरसेन > 

से ९. नखसेन प ९० पृथ्वीषेण २<_अज्झितभद्दारिका - 

२४,३१,३७,२९८,२६,३८०४० १: 


विजयनगर- आरवीडु (_१४,२२, 
१ तात पिन्म> सोमिदेव > ३ राघवदेव> ४७ पित्रम> ५ बुक> 
& सिंगराज ( नंद्य रामराज > ८ तिम्म -- ९ पेद्द कोंड 4- 


ळ शाखा ) ४ ७ राम 
१० श्रीरंग १५७१ 


( १ -) डे ट्ज ६ त 


> ११ कोण 4" १९ तिम्म 4 १३. अळिय राम १५६१३ 


_ २९२ श्रीरंग १५: १५७८ -4- २४ राम १ -- २४ वेंकटपति १: १५८६; १५> 


-. १५८>२१ भूपति उडेयार-ओबलदेव १३ ८६-१४२२; १७> र्रम ॥ 


२२२ संशोधकाचा मित्र 


ह. 
-१४ तिरुमल १५७० -- १५ वॅकटाद्रि; १३> १६ कृष्ण -- १७ पेद्द विद, । 
१८ कोंड -. १९ चिन्न तिम्म -- २० श्रीरंग; १४>१९१ खुनाथ ४ 


९५ राम -- २९ श्रीरंग; १८>२७ राम; २०>२८ पेद वेंकट २: १६३०१४ 
2९ ।चिन्न-पिन्न वॅकट; २३> ३० तिरुमल -- ४१ श्रीरंग २: १६१४ धु 1; । 
-१६ > २२९ वेंकट -- 2३ गोपाल; २९> २३४ तिरुमल -- ३५ वॅकट य ४ 
४६ श्रोरंग ३: १६४२; ३१>१४७ राम २: १६१४; ३६> ९८ वेंकट 
३: ५६७८> २३२९ श्रीरंग १६२९२) ७० वेंकट ४ : १७०६-१६. १, | 


विजयनगर-तुळुव (३-६, ११, १२): १ तिम्म > देवकी> 
२ ईश्वर > ( १ बुक्कम्मा -- २ देवकी )> ४ नरसनायक > ( १ तिप्पाजी |. 
ऱ्रे नागलां विका -- ३ ओबांबिका ) १५०५> ४७ वौर नरसिंह १५०६ ४ 
€ कृष्णदेव-राय > ( १ तिरुमल्देंवी, चिन्नादेवी, अन्नपूणी, कमला, तुक्‍खा” 
जगन्मोहिनी-भद्रा, इत्यादि १२) १५०९-- ६ अच्युत १५रर न ७ 8” | 
वतिम्मांबा; ५> ८ तिरमल ( बालमृत्यु ) -- ९ तिरुमलांबा > अळिय रास 
राज आखीडु 4. १० वेंगला > तिरमळ आरवीडु; ६ > ११ वँकटा€ 
२५५०२; ७> शर सदाशिव १५४२-७०. ग ू रष 
- विजयनगर-संगम (२,४,९,१५,१७,२३,२७, २९, ३० ): ९ संगा 
१» कामाक्षी > २ हरिहर १: १३३६ - ३ेकंपण१- बुक १* (१9 
जाम्मा - २ गौरी ) १३५५ 4. ५ मारप्प -- ६ मुद्दप; ३> ७ सावन 1९ 
१२५१-६४. -. ८ संगम. २; ४> ९ हरिहर २% (१ विठ्ठलदेवी | * 
मठ्ठा ५ ३ पंपा) १३७७५. १० कंपण २-- ११ विरूपाक्ष १-विरूपण्ा | 
१३५४-- १२ भास्कर-भवदूर 4. १९ मल्िनाथादि १३६२; ५> १४ सावन 
९; ९> १७५ बुक्क २ > तिप्पांचा १४०४ -- १६ विरूपाक्ष २-विरूपण्ण शू 
र्छ देवराय > (१ हेमांबिका -- २ मछ्यव्वे ) १४०६ -- १८ चिक्कराय 
१९ जोम्मन १३५७५ -- १९अ दिजयलक्ष्मी; १३ > २० चन्न-चेन्नप १ ि ९ 
मह्ठण्ण १४१२-२१ -- ९९ बुक ३-विजय > नारायणी १४२२ 1" २४७ फट १ 
इ ३४ २५ रामचंद्र १४०७-१६; २३> २६ हरिमा > साळुव ति" 
कः ग देवराय २ > (१ सिद्दला 4. २ पोनलला ) १४२२-४६ रेटत 


& 


. पाल > लीलावती १०१६!) 


3१२५१ २०३; 


छे ८ वंद्यावळी -: 


रीन्द्र १४४२-४२; २७> २९ मह्चिकाळुंन ११४४६ न रे० विरूपाक्ष ३: 


.१४६५-८५> ९१ प्राढदेव. 


'विजयनगर-साळुव :.. १ नरसिंह १४ ८५> २ इम्मडि नरसिंह 
'३४९३-१५०५. । र - 

दार्की : १ मलिक सर्वर ख्वाजा जहान ७५९ ६॥१३९४> १९ मलिक कर- 
ज्फुल-मुबारकशाह (द) ८०२1१३९९४६ ९ शाम्सुहदीन इत्राहीमश्ाह ८०४ 
१४८०२ (द)> ४ महमूदशाह ८४०॥१४२६५> ५.-मुहम्मदशाह ८६२९ 


“१४५८ -- दे हुसैनशाह ८६२-८४॥१४५८-७९- 


शिलाहार -कऱहाडकोल्हापूर : १ जतिंग १> २ नायिम्म > 
ऑंक-गोंकल -- ९गूवल १ ४1 ७ कोत्ति- 


६ चंद्रराज > ४ जतिंग २> * 
राज. ८ चंद्रादित्य; ५> ९ मारतिह ५८०) ०५८> १०गूवल रभ 
११ *गदेव -- १२ भोज १: १०१०1) ७८८ 4 १३ वढ़ाळ-<१००८॥१०८६ फॅ 
१७ गंडरादित्य १०३२९१)) ०9> २३ विजया दित्य-विजयराज १०६५ ॥ 
११४३> १६ भोज २:११०१1११७९>े १७ गंडरादित्य. 
शिलाहार-खारेपाटण: ९ सणफुछ > २ धम्मियर> ३ अम्मल >> 
४ ऐयपराज > ९ अवसर १> & आदित्यवर्मन >. ७ अवसर २ >८ इंद्र- 
राज> ९ भीमनषष्ट > १०.अवसर ३: ९१०७८८ > . ११ ख्राज 


९३०॥१००८.« 


र शिलाहार-ठार्णः: ९ बपर्दिन्‌.  १> ९ पुहशक्ति ७६५८२ 


३ कपर्दिन्‌. २* ४७५८५२ > ४ वप्पुवण्ण > ५ झंझ ९३८१०१६ ये. 
६ गोग्गि>७ वजड १५ ८ उछढर्‍य-च्छददेव; ७>९ अपराजित ९१५ 
९९३ - १० शशिप्रभा > परमार सिंधुराज; ९>११ वजड २५. १२ अरि- 
केसरिनःकेशिदेव १: २५ 
"१७ ठित्तराज ९४८1१०२९६7. १८ नागार्झुन > पद्मलदेवी - १६ मुम्सुणि- 
माम्वाणि ९७१।१०४* >१७क > कदंब षष्ठ २९; १५> १८ अनंतदेव- 
०९४> १९ अपरा-दित्य-क १: १०३७१११५; 
४२० दइरपालदेव महानंद >२९२ महिकाुन १०७८ 
4१५६; रैरे अपरादित्य-क॑ २९ ११०६११ ८४>. २४ केशिराज २: 


2५ सोमेश्वर ११८१॥१२५%- 


व १०७१॥११४९; 44 


क 
1. 


1१०१७; ११> ररे कोदलदेवी > करदेबषष्ठ 4 


॥। 


क. 
> 


1 / 


2 ”- 


_ १७५५ -. ५ जोत्याजी > सगुणा १७७२ -- ६ दत्ताजी > भागीरथी १ 


“लाडोजी शितोळे १७९३; ११> २१ धारराव 4. ९२ मानाजी न ८ 
.. , २९४ खुनाथराव -- २४ नारायणराव; १२> २५ खळोजी; १५> २६ दौळ- 
_ तराव > (१ रखमा -: २ लक्ष्मी -- ३ बायजा १८६२) १८९७; २९ | 


- वसुज्येष्ठ १४०> ४ सु-वसुमित्र १३२% ५ अन्धक १२३> ६ पुलिंदूर भे 
. १२१>७ घोष ११८>>८ वज्ञमित्र ११५>>९ भाग-वत-भद्र 3) ०६. 1 
१० देवभूति-मि ८२-७२. १. ! 


ऱ्२रे४ श्‍ ' सशोधकाचा मित्र ७ र 
' |हांदे-ग्वाव्हेर ः १ जनकोजी > ९ राणोजी > (१ मैना -- २ चिमा ) ऑ | 
१७४५ -. ३ साबाजी; २> ४जयाप्पा-जी > (१ल्क्ष्मी २ सखू) 
७८० धा. 
७ तुकोजी > लक्ष्मी १७५९ -: ८ महादजी १७९२ *- ९ आनंदीबाई & 
निंबाळकर १७८९ -- १० भवानी; ३> ११ नरसिंगराव - १९ निंबाजी त. | 
१९ भगवंतराव -- १४ बयाजी; ४> १५ जनकोजी १७६१ -- १दल्वेमी) 
७>१७ केदारजी -- १८ खलोजी -- १९. आनंदराव; ८> २० बाळाबाई 


२७ आनंदराव; २४> २८ जनकोजी > (१ नांव २ताराबां_) हे 
२९. जयाजीराव > ( १ लक्ष्मी -- २ चिमा -- ३ लक्ष्मी - ४ सख्या राजे १2. 
$० माधवराव > (१ चिनकू -- २ गजरा )> ३१ जाजे जयाजी. ॥४). 

शुंग-विदिद्ा : १ पुष्यमित्र इपू १८४>२ अभिमित्र १४८> रे 


व 


शेशुनाग-मगध : १ दिशुनाग इपू ६००१>२ काकवर्ण; ३ क्षेमर्ध्म; | 
४ क्षत्रजित-क्षत्रीजस; ५ बिबिसार-श्रेणिक-शेणिय ५३०> ६ अजातदाष्ठी 
५०० > ७ दर्शक-नागदर्शक ४७५; ८ उदय-उदयिबद्ध-उदयिन ४११ 
९ नंदिव्धन ४१७; १० महानंद-महानंदिन्‌ ३८५. 7. 


सय्यिद (२,३,५,६ ): १ मलिक सुलैमान-मलिकुररर्क> २ खि 
खान ८१७॥१४१४> ३. मुइइ्झुद्दीन मुबारक ८२४१४२१ न 0-1 फरीद > " 
५ मुहम्मद ८३७॥१४२३४> '६ अलाउद्दीन आलमशयाह ८४७१४४४ [| 

सावनूर-नवाब : १ बहलूल्खान > २ अब्दुरहीम> ९ अब्दुल्करीम 


*१६७८> ४ अब्दुरीफ १७१७> ५ अब्दुल्फतहय १७१७ -- ६ अब्दुत्छ 


| * 
ह. ! 


१७५२ -. ९ अब्दुस्सत्तारखान -- १० करीमखान; ८>>११ अब्दुल्हकीमख 


. हम्मद १७१८ -- ७ डाफर-गफूरखान १७१८> ८ उब्दुल्मजीदखार्न 1 
मार्त 


, द निजामखान 1. '४ सुलेमानखान -- 


८ वंद्यावळी २२ 


१७९५> १९ खैरखान १८२७> १९ फय्याजखान १८९७ १४ सुनव्व- 
रखान १८३७--. १० अब्दुद्दलीलखान > १६ दलीलखान- । 
सिंद-णरं-एळबरगे;. १ आचुगि १. रेनाकर्त ७ सिंग १ -- 
४ दास-दान -- ५ दाम-दाव 4 द चावुंड-चोंड १-५ ७ चाव> ८ बम्म प. 
९ सिंग २-आचुगि २: १०४४११२२१० पेर्मांडि १: १०६२११४ न 
१९ चावंंडर>१९ आचुगि ३: १- ८५॥११६३-- १३ पेमीडि २: १०८५ 
११६३ -- १७ विजल १०९१1११६९७ ५ १९१ विक्रम १०९१॥११६९.८ 
सिंद-सिंदवाडी: १ पिस्यि चद्ृरस १> २ जोगरस > ३ चद्र्रस २: 
१०३९॥१११७> ४ माच -- ५ मल्लिदेव १ ५ ६-.-हरस; ५ > ५७ राधरस; 
६>-८ इवरदेव १०८८॥११६६ >९ पांड्यदेव श॑ १० मळ-मश्रिदेव २: ११०९ 
११८७-- ११ राय 4 १९ विजय; १०> १२ इश्वरदेव २: ११३७१२१५> 
१७ केशवदेव.११५४॥१२२२> १५ बीरंदेव-हरबीर ११६४॥१२४४. 
सिंध नाम ...१ उनर॑ ५१०३३३६; २ जूना ,.>४१!) 222783 वून 
हतिया ७४५॥१३४४; ७ तिमाजी ७६०1१ २५०; ७५ सलाहुद्दीन ७७३॥१३७१; 
६ अली शेर ७८४1१२३८२९; ७ करान ७९०1) २८८३ ८ फतहखान ७९१॥ 
१३८९; ९ तुघ्ळक ८०२1१३९९; १० सुवारक ८३०१४२७; ११ सिकन्द्र 
८३०१४२७; १२ सन्जर-राधन ८३१ १४२८; १९४ निजासुद्दीन-नंदा 
८४१॥१४३५७; १४ फोरूझ ९००॥१४९४. । 
सूरी-दिलली (५,११,१३,९,१ ०): १!इत्राहीमखान > २ हसनखान 4: 
३ गाझीखान " ४१; २> ४ शीरशाह - फरीदखान ९४५१५२८ -- 
८ अहमदखान; ३> ९. इंब्राहीमशाह 
वक ररक५५७४> १०.सिकेदरशाह > ६२ ९६२॥१५५४; ५> 
११ इस्लामशाह-जलालखान > ६ क ९५२१५४५ 7 १२ आदिलखान; ६> 
मुबा रिझखान ९६०१५५२. 


१९ मुहम्मद आदिलशाह- ५ 
सेन्द्रकः १ निकुंभ-भानुरक्ति > २ आदित्यराज-आदित्यशक्ति > 
४ निकुंभाहृ-अलशक्ति ६५५> ७ जयशक्ति ६८०. 
सोळंकी-गुजरात ( ९५, 9 ९: )!” १५-१९): '१ राजि> 
२ मूलराज : १९६० > ९ चामुंडराज ९९५ > ७ वक्ठभराज १००९ फ . 
६ नागराज >७ भीमदेव १०२१> ८ दैमराज 


- ७ दुलळभराज १००९ 7 
१० देवप्रसाद; ५> ११ जय़सिंह-सिद्धराज १०९३, , 


९ कर्ण १०६३; ८> 
सं.मि.१५ 


शे 


२२६ सहोधकाचा मित्र 


१०> १२ त्रिभुवनपाल > १३ महोपाल -- १७ कौत्तिपाल -- १५ कुमारपाल 
११४२; १३> १६ अजयपाल ११७३> १७ मूळराज २: ११५७६ पि 
१८ भीमदेव २: ११७८; १९ त्रिभुवनपाल १२४१-३. 

सोळंकी-वाघेळा (५७-११) : १ धवल> २ अर्णोराज-आनाक- 
आना > ३ लवणप्रसाद > ४ वीरधवल > "५ प्रतापमछ -. ६ वीरम ४ 
७ वीसल १२३३; ५> ८ अजुनदेव १२६१> ९. रामदेव १२७४ र्त 
१० सारंगदेव १२७४ > ११ कणेंदेव १२९६-९९. 

होयसळ-दारससुद्र-हळेबीड (१, २, ४, ५, ७४११, १३, १४१ 
१९ ६ १ नृपकाम-राचमहृ-पेमीनडि १०२२> २ विनयादित्य-त्रिभुवत- 
मळू > केलेयलदेवी-कल्यब्वे १०४० > ३ एरेयंग > एचलादेवी > 
४ वल्लाळ १ > (_१ पद्मला -- २ चावला 5.३ बोप्पा ) ११०० विष्णु- 
वर्धन-विठ्चिगे-बिट्रिदेव- विक्रमगंग-भुजवलगंगं-त्रिभुवनमछ़ ११०६ ४ ६ उद्या- 
दित्य ११९२; ५> ७ नरसिंह १-जगदेकमछ > एचलादेवी ११४१ 


»८ 


८ वहाळ. २-त्रिभुवनमछृ-भुजबलवीरगंग > .( १ रेम्मादेवी - २ केतलदेवी |. , 


३ पडालदेवी ) 9११७३ > ९ नरसिंह २ %( 9 काळलेंदेवी 5 २ पद्मलदेवी ) 
१२२०> १० वीर सोमेश्वर-सोयिदेव > ( १ देवलमहादेवी -- २ सोमल” 
देवी 4. ३ बिजलाराणी) १२३४> ११ नरसिंह ३: १२५४ १२ रामताच 
> कामळादेवी १२५५ -- १३ पोनबला; ११> १७ बाळ ३: १२९३ र; 


_ १५ सोम -- १९६ मह्लिदेव; १३२> १७ विश्वनाथ १२९४ १८ मंजय्य 


मायुत्तर; १४> १९, बल्लाळ ४-विरूपाक्ष १३४३'-- २० तिप्परस भख 


होळकर-इंदूर ( २,३,५,४,७,१०,१२, १४, ११, १३, १५-१८ 3) भा 


१ खंडोजी> २ मल्हारराव-जी १७६६ > गोतमावाई> २ खंडेराव 
१७५४ > अहिल्याबाई १७९५ -- ४ तुकोजी (द) १७९७; ३> % मालेरात 
१७६७ -- ६ मुक्ताबाई फणसे १७९१; ४>७ काशीराव १८०८-- ८ मल्हा' 
रजी १८०६-- ९ विठोजी १८०० -- १० यशवंतराव १८११; ९>११ हार 
राव १८३४; १०> १२ मल्हारराव २: १८३३ -- १९ तुकोजी (द) ४ 


.११> १३ खंडेराव (द) १८४३; १२> १७ मार्वंडराव (द) १८३३; 


१५ तुकोजी (द) १८७४> १६ शिवाजीराव १८८६> १७ तुकोजीराव 
१९०३> १८ यशवंतराव. 


९ उत्खनन २२७ 


९, उत्खनन 


इतिहास म्हणजे गतकालीन सर्वागीण स्थित्यंतरांचें यथास्थित ज्ञान होय. न 
चालु काळाच्या जों जों मागें जावें तों तों हें ज्ञान करून देणारीं साधनें 
सामान्यतः संख्या, गुण व वैविध्य या तिन्ही दृष्टींनी कमी कमी होत जातात. 
जगांत शाश्वत असें कांच नाही. प्रत्येक वस्तूत मग ती कर्मज्ञानेंद्रियगम्य 
असां को मनोगम्य असो, तींत सारखा बदल होत असतो. याचा वेग कर्धी 
मंद तर कधी जलद असतो. यामुळें हा बदल कधी लवकर तर कधीं उशीरा 
घ्यानांत येतो. एखाद्या बाबींत हा बदल अगदीं सावकाश होत आहे असें 
ग्होत घरलें तरी शेकडों वर्षांच्या पूर्वीची ती बाब व आजची बाब यांमध्यें 
इतकें अंतर असतें की, आजची गोष्ट प्राचोन गोष्टीची वारस आहे हें सामान्य 
मनुष्याच्या चटकनु ध्यानांतहि येत नाह. त्या गोष्टींचे मंधळे दुवे दाखविल्या- 
नंतरच तें कळूं शकतें. गत गोष्टींचे ज्ञान झाल्दिक वर्णन व वस्तुदर्शन या 
दोहोंना होत असलें तरी पहिल्य़ा पद्धतीनें होणारे ज्ञान बहुधा अपुरें असतें; 
कारण त्यांत मनानें वस्तूची कल्पना करावी लागते. वस्तुदर्शनानें व ज्ञान- 
कर्मद्रियांचा उपयोग करून तिर्चें अधिक पक्के ज्ञान करून घेतां येते. पण 
अशा वस्तु एकत्र जमा करून जपून डेविल्य़ाशिवाय कशा पहावयास 

1९१ ऐतिहासिक कालांत असा प्रयलं झाला असेल अशी अपेक्षाही 


करतां येत नाहीं. अर्नाचीन काल हा आपल्य़ा अगदीं जवळचा असल्यांनें त्या 
नन्ही सहज होत. असतात. म्हणून त्या 


कालाचें शब्दज्ञान व वस्तुदर्शन हीं दोर्‌ 
, कालांतोळ स्थित्यंतरांविषयी आपणास इतके कौतुक वाटणार नाही, " 
जों जों प्राचीन कालाकडे जावें तों तां स्थित्यंतरांचें शब्दज्ञान ह या व 
साधनेंही कमी होऊं लागतात. मग वस्तुदर्ीन कोंठून होणार £ तै व्हावें 
यासाठी उत्खननें करतात. | 
अतिप्रांचीन काळची वसतिस्थानें बहुत! बारा नप जमी 4 
ने सुकणारा जलाशय, इत्यादींच्या आश्रयाने अ. सायन डर 
शत्रूची धाड, अधिक फायदेशीर अन न पठे एखादें 
कारणांनी जुन) स्थाने ओसाड पडत. घैकी आकस्मिक आपत्तीमु स एखाद 
स्थान ओसाड झाल्यास तेथें राहणार्‍या जनतेच्या जंगम वस्तू. उनक १0. 


2 


२२८ र संशोधकाचा मित्र 


सवडीच्य़ा अभावीं तेथेंच पडून राहतात, स्थावर घरें कांहीं काळ उभी राहून 
मग पडतात, त्यांखालीं जंगस वस्तू गाडल्या जातात आणि तेथें माती, दगड, 
वस्तू इत्यादींचा थर बसून एक लहानसा उंचवटा तयार होतो. बरेच दिवस तो 
उंचवटा ओसाड राहतो. पुढें त्या उंचवट्यावर नवीन लोक ग्रेऊन वस्ती 
करतात व घरेंदारें बांधतात. नवीन वस्तीस कित्येक वर्षे तेथें लोटल्यावर 
पुन्हा पूर्वीप्रमाणे आकस्मिक आपत्ति येते. पहिल्या वेळीं पुराची आपत्ति 
आली असली तर दुसर्‍या वेळीं जळिताचें संकट येतें. लोक घरदार व मालमत्ता 


यांसह तें ठिकाण सोडून देतात व दुसरीकडे वसती करतात. कांहीं वषार . 


नंतर तेथील घरेंदारें पडतात, त्यांखाळीं घरांतील वस्तू पुरल्या जाऊन 
सूळच्या थरावर एक नवीन थर बसतो व मूळचा उंचवटा आणखी थोडा उंच 
होतो. कित्येक वर्षानंतर पुन्हा तेथें वस्ती होते आणि घरेदारे उभी राहतात. 
आतां तेथें महामारींसारखी साथ येऊन पुन्हा लोक घरेदारे टाकून निघून 
जातात. कांहां वर्षांनी तीं आंतील वस्तूंवर पडून पहिल्या दोन थरांवर नवीन 
तिसरा थर तयार होतो व उंचवटा आणखी थोडा उंच होतो. अशा तऱहेने 
जितक्या - वेळां वसाहती होतील व उठतील तितक्‍या थरांचा उंचवटा 
बनतो. हा उंचवटा पद्धतशीर उकरला तर हे थर स्पष्ट दिस शकतात. आणि 
त्या थरांत सांपडलेल्या वस्तू त्य़ा त्या वसाहतीचा परिचय करून देतात. 


डॉक्टरला रोग्याची आणि शिक्षकाला विद्यार्थ्यीची, तद्वत पुराणवस्तु- 
संशोधकाला अशा उंचवद्याची तात्काळ कल्पना येते. अर्थात्‌ कांही गमका- 
मुळें ही ओळख पटते. कशी ती थोडक्यांत सांगतों. अश्या उंचवव्याची माती 


कधीं पावसानें किंवा पुरानें वाहात जाऊन उंचवद्याचें पोट उघेडें होतें १. 


अपरिचित वस्तु बाहेर डोकावतात. कधीं शेजारच्या. वस्तींतीळ लोक, येऊन 
तेंथील माती खणून काढतात व तसें करतांना अपूर्व पदार्थ दृष्टोत्पत्तीस येतात. 
वाऱ्यानें माती उडून जाऊन कधीं अगदीं पृष्ठभागावर जुने अवशेष उघड 
पडलेले आढळतात, तर कधीं घराचा पाया खणतांना नवीन जिन्नस नजरेस 


येतात. पुराणवस्तुसंशोधकानें असे अवशेष पाहिले म्हणजें “त्यास त्या उंच 
वव्याच्या प्राचीनत्वाची व तेथील थरांची कल्पना येते. अर्थात्‌ तेथें ज्या वस्त, . 
सांपडतात त्यांवरूनच त्या उंचवट्यांची परिस्थिती समजत असल्यामुळें वर्स! 


हच तेथील महत्त्वाचें गमक होय. 


-% >>>. नन 


९ उत्खनन 7 २२९ 


* पद्धतशी रपणें अधिकाअधिक खोल खणत गेळें असतां कोणत्याही सभ्यतेची 
काटकत स्थित्यंतरे ध्यानांत येतात. तद्वत्‌ स्थलकृत स्थित्यंतरे समजण्यासाठी 
विविध ठिकाणी.पण समकालीन अवशेषांचें उत्खनन करावें लागतें. तसेंच 
एकाच वस्तीच्या अवशेषांचा विस्तार समजण्यासाठी त्या वस्तींत जागोजाग 
- तपासणी करावी लागते. जुन्या वस्तींना बहुतेक उदाहरणांत तट असल्याचें . 
आढळून आलें आहे. तेव्हां त्या तटाचा मागोवा घेत उत्खनन करीत गेलं 
तर बहुतांशी त्या वस्तीचा निश्चित विस्तार कळतो. अर्थात्‌ अश्या वेळीं 
उत्खनन खोलोनें कमी पण लांबीने फार मोठें असें होतें व त्यास घेसाहो 
मुबलक लागतो. सोहेंजोदडो, हडाप्पा, इत्यादि ठिकाणीं खोल व सलग विस्तृत 
अश्या दोन्ही तर्‍हेनें उत्खनन केलें आहे. 
उत्खननास योग्य अश्या स्थानांचे सामान्यतः दोन वर्ग करतात. एक 
ऐतिहासिक व डुसरा प्रागेतिह्यासिक. ज्या उत्खननस्थानी कोणत्याही स्वरू- 
चाचे ठेख मिळण्याचा संभव असतो किंवा ज्या ठिकाणच्या वस्तु ऐतिहासिक 
काळांतील लोकांविषयी असतील ती ऐतिहासिक व बाकार्ची प्रागेतिह्यासिक 
होत. तक्षशिला, नाळंदा; पहाडपूर, कोल्हापूर, कऱ्हाड, चंद्रवळिळ, ब्रह्मगिरि 
इत्यादि ठिकाणें ऐतिहासिक आहेत. मोहेंजोदडो, चन्हुदडो, हडाप्पा, झुकार 
वगेरे ठिकाणें आज प्रागेतिहासिक म्हणून समजली जात असलीं तरा तेथें लेख 
सांपडले असल्यानें त्यांच्या अथींचा उलगडा ' होतांच उपयुक्त स्थानें ऐति- 
हासिक कालांत येऊन पडतील. उलट लांघणज, पुळणी टेकड्या, इत्यादि 
ठिकाणीं लेखरूपी अवशेष सापडण्याची शक्‍यता'च नसल्यानें त्यांस कायमचें 
प्रागेतिहोसिक कालांत घालावें लागेल. र 
प्रागेतिह्यासिक स्थलांत घळी, वसतिस्थानें, स्मशानें, दगडी वर्तुळें (80016 
(11०1०8 ) इत्यादींचा समावेश होतो. हीं उकरलीं असतां तेथें मनुष्य व 
अक्ष्य प्राणी यांच्या हीडांचे सापळे, मलुष्यास मोलाच्या व प्रिय असणार्‍या 
वस्तू, नित्योपयोगी खापरी भांडी, अशा भांड्यांत केलेला अस्थिसंचय, धातू, 
दगड, गारगोटी इत्यादींची लहान-मोठी हत्यारे, मणि वगरे वस्तू सांपडतात. 
तेथें कोणत्याही स्वरूपांत लेख सांपडणार नाहींत. किवा वांधकामें आढळणार' 
नाहींत. यांतही अधातुयुग व घातुयुग असे दोन भाग केले भ्‌ पाहिजेत. पेकॉं 
अधातुयुग प्राचीन व धातुयुग अर्वाचीन होय. अधातुयुगांत आश पेटवून 


२३० संशोधकाचा मित्र 


त्याचा उपयोग करून घेण्याची कला मनुष्यास अवगत झाली होती अगर 
नव्हती. तेव्हांची हत्यारें नैसर्गिक किंवा घासून केलेली दगड गारगोटी 
इत्यादींची होतीं. धातुयुग अश्तीचा शोध लागल्यानंतर सुरू झालें व 
छेखनाचा शोध लागेतों चाललें. त्या युगांत मनुष्याची पुष्कळ प्रगति होऊन 
तो घरें बांधूं लागला. धातुयुगांत ताम्रलोहादि पोट्युगें आहेत. 


ऐतिहासिक उत्खननस्थानीं उकरळें असतां संसाराची जेवढी अंगे आहेत 
त्या सर्वाची कमी-अधिक प्रमागांत कल्पना आणून देणार्‍या वस्तू तेथें सांप 
शकतात. त्यांचे स्थावर व जंगम किंवा वास्तु व वस्तु असे दोन भाग करता 
. येतील. वास्तूमध्ये, साधी किंवा मजल्याची घरें, विहिरी, गटारे, पाट रस्ते, 
गुहा, हांद, स्तूप, खांब, कोठारे इत्यादींचा समावेश होतो; तर जंगम किंवा 
वस्तुवर्गीत माती, दगड, धातू इत्यादींची आवश्यक किंवा चैनीची भांडी 
दागिने, मणि, साधी किंवा रंगीत व चित्रित खेळणी, मूर्ति, हत्यारें, वजन, 
नांणी, उलटसुलट शिक्के, कडीकोयंडे, कुलूप-किल़ी, विटा, कोले, धार्न्य 
इत्यादि अगणित वस्तु येतात. अद्या प्रकारच्या उत्खननाचे सर्वोत्कृष्ट दर्शन 
तक्षशिला क्षेत्र व म्यूज्ियम यांयोगें होतें. तेथें स्थावर व जंगम अक्या वास्तु व 
वस्तु दोन्ही पाहावयास मिळतात. त्या खालोखाळ दिलीचें सेंट्रल एरियन 


अँटिक्रिटीज म्यूझियम, ना ळंदा क्षेत्र व म्यूझियम हॉ आहेत. पण तक्षशिलिची 
सर त्यांना येणार नाही 


कालनिर्णयाच्या दृष्टीनें नाणीं व लेख या वस्तू फार महत्त्वाच्या असतात. 
त्यांमुळे त्यांचा काल तर समजतोच; पण त्यांच्या साहचर्यानें व त्यांच्याच 
थरांत ज्या इतर वस्तू सांपडतात त्यांच्याही कालाच्या मयीदा समय 
शकतात. येवढेंच नव्हे तर त्यांच्या थराच्या खालचे वरचे थरांची एकेक काल 
.. मर्यादा समजू शकते. उदाहरणाथ एका विशिष्ट थरांत प्राचीनतम शातवाहन 
नाणीं सांपडली आणि तीं तेथें संपत्तिरूपानें पुरून ठेवली नव्हतीं हें स्पष्ट 
असलें तर तीं ज्या थरांत सांपडली त्या थरांचा व त्यांतील वस्तूंचा काळ 
: “सामान्यतः त्या नाण्यांच्या पूवीचा आणि तां प्रचारांतून नाहींशी होण्या 
नंतरचा असू शकणार नाहीं. याचाच अर्थ त्या थरांतील वस्तूंचा काल इ पूर्व 
२०० ते इ. २०० यामधील असला पाहिजे. यांतूनच आणखी अस निगमन 
कों, या थराच्या खालच्या थरांचा व तदंतर्भूत वस्तूंचा काल इ. २. 


क 


९ उत्खनन 17 २२१ 
२९०० च्या पूवांचा असला पाहिजे आणिंया थराचा वरच्या अवरीषांचा काल: 
इ. २०० नंतरचा असला पाहिजे. हिला कालाबुपूर्वी म्हगता त 


अशा तर्‍हेनें निर्णीतकालिक वस्तूच्या साह्यानं अनिर्णीतकालिक वस्तूंच्या. 
कालाचा निद्षय झाला म्हणजे या नवीन वस्तुशी एकरूप अघळ व इतरत्र 
सांपडलेल्या वस्तूंच्या कालमयादा ठरतात व त्या स्या थरांत सांपडल्या. 
त्याचाही काल ठरतो. निरनिराळ्या ठिकाणच्या उत्खननांचा तौलनिक अभ्यास 
केल्यानें प्रत्येक ठिकाणचे थर व्र त्यांत सापडलेल्या वस्तू. यांचे पोर्वीपर्य व 
"गुल न्य होऊन वस्तु व वास्तु संस्कृति-सभ्यतांच्या विविधकालिक स्थत्यं- 
तरांचा प्रत्यक्ष चित्रे अभ्यासकाच्या डोळ्यापुढे उभा करतात 
हासाचें सम्यक ज्ञान होतें 9 ग 

उल्खननानें व्हावयाचे ज्ञान त्यांत सांपडणार्‍्या वस्तूंची स्थाने, त्यांचें सांहिचय 
त्यांचे थर यांच्या अचूकपणावर अवलंबून प्राप्तीचा. राक्‍य 
तितका विनचूक तपश्लीळ ठेवावा लागता हा तपशील चटकन, ध्यानांत यावा 
म्हणून ज्या ठिकाणीं उत्खनन करावयाचें त्तेथे दिद्यासाधित चौरस आंखून 
धेतात, चारी बाजूस प्रत्येकी पांच फूट अंतरावर खुंग्या ठोकतात व त्यांनां दोरी 
बांधतातं. सामान्यतः नेत्रतरत्य तील खुंटी पायाचा 
पूर्वकडीळ व उत्तरेकडील. अत्तरे, मूळ पातळीपासूनची खोली चध्यरनरता 
तपशील प्राप्त वस्तूच्या स्थाननिर्णयासाठी अवद्य या तपशीलावरून 


वस्तूंचे साहचय़े ठरवितां येतें आणि अ सामान्य : येतो 
म्हणजे थराचा तात्कालिक निर्णय चुकला तरी तो डुद्स्त ७... उवाव 
उकरण्याचे काम सुरू असतां कामकर्‍यांवर तिराय बारकाईनं लक्ष ठेवाव 
लागतें. काम काळजीपूर्वक न केलें तर कांहीं या ना भम 
तेवळ्या वस्तूंस आपण मुकण्याचा संमत असतो, किंवा चर, मान्यतः मिळं 
रूपांत मिळण्याची शक्‍यता उत्पन होते अगर या प टी - 
नयेत त्या तेथ मिकूं लागतात. मजूर मोलाच्या वस 0 ' फोडतात 
त्याही आवडीच्या अभावी धस ग्य मिळावे म्हणून 
अगर विनोद्बुद्धीनें किंवा चांगली वस्तु ळ्द र अधः महत्त्वाचा पुरावा 
भलत्याच वस्तु आणून टाकतात ही साट ती 
नष्ट होतो किंवा न सुटणारी कोडी 


रतात आण डात- 


२३२" / संशोधकाचा मित्र 


चारी बाजू ओळंब्यांत असलेल्या भितीप्रमाणें तासून सरळ कराव्या लागतात: 
निदान तसा प्रयत्न करावा लागतो आणि उकरलेल्या भागांत चारी सिंतींची 
माती वरून खालीं पडणार नाही अशी काळजी घ्यावी लागते. कारण त्‌सॅ 
झाल्यास वरच्या थरांतीळ वस्तु खाली पडतात. त्या खालच्या थरांत सांपडल्या 
असें भासते. आणि त्या अनपेक्षित असल्या तर पुराव्यांत गोंधळ उतपनन 
होतो. उत्खननाच्या जागेंत वेजवावदार प्रेक्षकांना येऊं देणें धोक्‍याचे असतें. तै 
अनपेक्षित वस्तु उत्खननांत फेकतात, अनुत्खात भाग ढासळवतात, शक्‍य झाट 
तर विचित्र वस्तु चोरतात व मजुरांत कलागती लावतात किंवा अन्य त्ऱ्टेनॅ 
कामांत विक्षेप आणतात. ढं 


दिसली 


उकरीत असतां वस्तु दिसली रे दिसली कौ. लागलीच तेथल्या तेथ 
स्थलनिर्णयाचा तपश्लील ( मोजमापें क थर ) नमूद करून मग ती वर्स्ठ 


हळवितात. . तौवर करावयाचा पहिला संस्कार म्हणजे ती स्वच्छ करा. 


बऱ्याच वस्तु केवळ पाण्यानेंच स्वच्छ होतात. _पण वस्तु धातूच्या असतील 


तर विशिष्ट असिड्सच्या योगेंच त्या स्वच्छ होऊं शकतात. हस्तीदती वरस्ठ . 


खोबरेळ तेळांत ठेवल्याने कठीण बनतात, उलट पाण्यानें धुण्याचा प्रयत 
केल] तर त्या तडकून फुटतात. खापरी भांडी तर कितीही काळजीपूवक 
सोडवून अल्ग केलीं तरी हवेच्या दाबानेंही अनेकदां फुटतात. अशा 
काम फारच काळजीने करावें लागते. यामुळेंच फार मोठीं भांडी 

. स्थितींत सहसा मिळत नाहींत. 


वस्तु मिळून एकदां तिचा क्रमांक, स्थलनिर्णयाचा पुरावा, वणन इत्यादि 
तपशील नोंदला गेला म्हणजे कांही झाळें तरी ती वस्तु व तिचा तपशील 
यांचा वियोग होऊ देतां कामा नये. तसें झालें तर अनेकदां समरूप वस्तंची . 
व तपक्षीलांची भेसळ होते व पुराव्यांत गडवड उडते. आंगिक र. 
पूर्ण परीक्षण करून वस्तूंचे ज्ञान ज्ञाळें म्हणजे तिचा तत्सम . इतर वर्स 
तुलनात्मक अभ्यास करावा लागतो. त्यामुळें आपल्या वस्तूचे सोल, का? 
इतरांचा तीवर किंवा तिचा इतरांवर झालेला परिणाम इत्यादि गोष्टी 
.होऊन तिचे संस्कृतीच्या अभ्यासांत वास्तविक स्थान कोणते याचा पता 
लागतो. एखादी वस्तु प्रथम मोलाची वाटेल; पण तोलनिक अभ्यासांच 
त्चिं महत्त्व कमी होइल. उलट प्रथमदरीनी क्षद्र वाटणारी वस्तु अभ्यासा 


| | 
| 
! 
1 
| 1 


| 


० ठसे र र्ड 


नतर अमोलिक ठरेल. म्हणून उत्खननांत . सांपडणारी कोणतीही वस्तु तिचें 
निकाली परीक्षण होईतों फेकून देऊं नये. 


उत्खननांत कोणत्या वस्तु सांपडाव्या हें ठरलेले 


ठेळें नाहीं. ज्या वस्तीचे 


- उत्खनन होळ तीस अनुरूप अशा वस्तु तेथें सांपडतात. उदाहरणाथ, . 
कंसब्यांच्या आळीचें उत्खनन होत असेल तर त्यांच्या धेद्यांस अनुरूप अशा 


वस्तु तेथें सांपडतील. 
- होमकुंडे, इत्यादि वस्तुवास्तु सांपडा० 
कालांतील स्थानांचें उत्खनन केल्यास 
( (टा79००((१ ), मणि ( 2९405 


5९911125 ), नाणीं धातुमूर्ति व इतर संसारोपयोर्ग 
डोळ्यापुढे उभे करण्याच्या दृष्टीनें उपयुत्त 


पण ठसे, नाणीं इत्यादि लेखांकित वस्तूंच्या 


रः > टॅ. 
सवेच वस्तु प्राचीन संसा रचित्र 
असल्यानें महत्त्वाच्या आहेत. 


खालोखाल भांडी, मणि व मूर्ति यांस फार 


सर्वीगीण अभ्यास कालनिर्णयांस 
उपयोगी पडतो. 


एखाद्या ब्राह्मणयआळींचें उत्खनन केळें तर यज्ञपात्रॅ, 


या. पंग आज सामान्यतः ऐंतिहासिक 
तेथ मृद्ठांडी (0०९५ ), ह 
), सातींचे उलटे-सुलटे ठसे ( 5९919, 
॥ी वस्तु सांपडतात. या 


महत्त्व आहे. त्यांचा सूक्ष्म पग 
व संस्कृतिस्वख्प ससकण्यांसाठीं फार 


10. पसे 


१० 


* संद्योधनसंचारांत अनेकदां 
वस्तू पहावयास मिळतात. घेकीं ताम्रपट 


दिल्यास अधिक अभ्यासासाठी संशोधनसंस्थेंत नेतां 
अनेकदां बांधकामांत बसविलेले असतात. 


मालकीचे असल्यासुळें-खरी मालकी 
आणणें धोक्याचें असतें आणि 
भालकानें संशोधनसंस्थेस दान केला 
नाहीं. कधीकधी ताम्रपटाचा 
*म्हणूनही देण्यास नाखूरा अ 
झुप्याची तर राहू. द्याच, 

संस्थेकडे नेऊं देत नाही. 


ठसे 


ताम्रपट, शिळालेख, नाणीं, शिक्रे, इत्यादि 


, नाणीं, दिके मालकांनी पखानगी 
येतात.. पण शिलालेख 
अगर सुटे असले तरी सावजनिक 
कुणाचीच नसल्यानें-जागेवरून उचलून 


क्वचित्‌. एखादा लेख खाजगी मालकीचा असून 


तरो तो चटकन्‌ तेथून हलवितां येत 


नवा मालक ताम्रपट संशोधनसंस्थेकडे तात्पुरता 
संतो. आणि अनेक वेळां नाणकसंग्राहक सोन्या- ' 
पण तांब्याची नाणींही अभ्यासापुरतीं देखील 
आणि उपयुक्त साधनांचा तेथल्या तेथें संपूर्ण 


. २३४ संद्योधकाचा मित्र 


अभ्यास करणें, सवडीचा अभाव, राहण्याची गैरसोय, आवश्‍यक अश्या इतर॑ 
सामग्रीची अडचण इत्यादि कारणांनीं शक्‍य होत नाहीं. अश्या वेळीं या 
वस्तूंचे ठसे घेणें येवा एकच उपाय शिल्लक राहतो. तेव्हां त्याची येथें 
माहिती देतों. 
तास्रपट : याचे सामान्यतः तीन, आणि कधीकधी दोन, चार, पांच 
अशा पत्र्यांचे एका किंवा दोन कड्यांनीं एकत्र आणलेले गट असतात. ठर्स 
घेण्यासाठों या कड्या तोडून पत्रे विलग करणें आवश्‍यक असतें.. पण मालक 
क्धांकधीं कड्या तोडण्यासही परवानगी देत नाहो. अशा प्रसंगीं कड्या तशाच 
ठेवून ठसे घ्यावे लागतात. या वेळचे ठसे उत्तम न येण्याचा संभव असतो 
ठसे घ्यावयाचे ताम्रपट स्वच्छ असतीळ तर उत्तमच; नाहों तर. ते स्वच्छ 
करून घ्यावे लागतात. केवळ हवेमुळें पत्र्यांवर चढलेले कीट किंवा गंज, 
ताम्रपट मीठ-चिंचेच्या पाण्यांत कांहीं काळ उकळत ठेविल्यानें व थांडा 
चोळल्यानें नाहींसा होतो. पण एखाद्या क्षाराचा परिणाम होऊन गंज अक्षरे 
दिसण्याइतका चढळा असल्यास तो सौम्य सल्फ्यूरिक किंवा नायट्रिक 
आसेंडचा वारंवार उपयोंग करून काढावा लागतो. सीठ-चिंचेचें पाणी, 
किंवा अँसिडें याचा उपयोग करून ताम्रपट आव्यक तितका स्वच्छ झाला- 
प्रत्येक अक्षर अगदी स्वच्छ दिस लागलें-म्हणजे तो कांहॉ. काळ. पाण्याच्या 
घारेखालीं ठेवून त्यावरील असिड निःशेष धुवून काढावें व पुसून कोरडा 
करावा. नंतर त्यास रवरी रुळानें छापखान्याची काळी शाई प्रत्येक वेळीं 
थोडी थोडी घेऊन कोनाकोपऱ्यासुद्धां सवभर सारखी लावावी. शाई पातळ 
असंल किंवा एकदम वरींच घेतली तर अक्षरांच्या खाचींत जाईल व ठस 
चांगले येणार नाहॉत. ताम्रपटाच्या कडा बहुधा उंचाविलेल्या असतात व॑ 
त्याची रुंदी ठरलेली नसते. म्हणून सुमारें दीड-दोन इंच रुंदीचा रूळ फार 
उपयुक्त ठरतो. शाई लावण्याच्या अगोदर दुसरी एक व्यवस्था करून ठेवावी 
लागते. साधारण जाड, पांढरा आुभ्र पण चिवट अश्या डॉइंग पेपरचा लांबी 
रुंदोने ताम्रपटाहून प्रत्येकी २ इंच अधिक असा तुकडा घेऊन तो थोडा 
चेळ पाण्यांत. भिजत टाकावा. नंतर पाण्यांतून काढून टिपकागदाच्या दोन 
तुकड्यांत थोडा वेळ दावून ठेवावा म्हणजे तो दमट होतो. हा तुकडा शाई. 
छावलेल्या ताम्रपटाच्या बाजूवर ताठ बसेल असा ठेवून चारी बाजू ताणून 


अशा तर्‍हेनें दुमडून टाकाव्या कीं, कांडी झालें तरी 


घासलेल्या कागदाच्या भागास शाई > चिकटेल व काग 


. ठसा उमटतो. निरनिराळ्या प्रकारचे 
. ठसा कमीजास्त गुणाचा होऊं शकतो. 


१० ठसे _ रफ 


कागद सरकणार नाहा. 
किंवा कोणतीही कठीण 
खूप जोरानें घासावा, म्हणजे 
द॒ताम्रपटास िकटेल. 


नंतर गुळगुळीत कडा असलेली. कुपी, 
वस्तू घेऊन तिच्या कडेने तो “कागद वरून 


अक्षरांच्या खाचींचा भाग शाईविरहित असल्यानें पांढरा राहून वाकीचा 
भाग काळा होईल. ही घासण्याची क्रिया जपून पण. अक्षा कसबानें करावी 
कीं, एकदां घासलेला भाग पुन्हा घासण्याचा प्रसंग येऊं नये आणि कागद 
ताम्रपटासं पक्का चिकटून रहावा. कागद पूर्ण घासून झाल्यावर काढावा 
म्हणजे ताम्रपटाचा उलटा ठसा तया होतों. वाचन करण्यासाठीं हा ठसा 
शाईची बाजू उजेडाकडे व. घासळेली बाजू आपल्या डोळ्यासमोर असा 


धरावा लागतो. पुराणवस्तु-संशोधन-खात्यांत छ यें प्रुफें काढतात. 
त्याप्रमाणें ठसे,काढतात. पण ताम्रपटांच्या कडा उंचाविळेल्या असल्यामुळें 
स्वतंत्र भार 


प्रत्येक ताम्रपटाच्या कागदावर अनुरूप भार पडण्यासाठॉ 
असते. दावयंत्र प्रवासांत नेणें 


वाहकाची आणि दाबयंत्राची आवरद्यकता . 
शाक्य नसतें आणि ताम्रपट मिळेल त्या खेडेगांवांत 3 दावयंत्र मिळेल अशी 
तर अपेक्षाच करतां येत नाहीं. यामुळें ती पडत सथैत्र उपयोगी पडत नाहीं. 
नाणीं: ठसा घेण्यासाठीं नाणें प्रथम ताम्रपटाप्रमाणेंच स्वच्छ करावें. 
दप्याचें व सोन्याचे नाणें राठ केसांच्या कुंचल्याने घासलें तरी स्वच्छ होऊं 
शकतें. तांब्याचे नाणें ताम्रपटाच्य़ा उपायानें स्वच्छ नच झालें तर मऊ तारांच्या 
ब्र्षानें किंचित्‌ घासावे म्हणजें स्वच्छ होईल. (१ ) कागदी ठसा: सखच्छ 
नाण्यावर प्रथम एक चिवट, पांढरा अन्न, पातळ, कागद घालावा- त्यावर 
काजळी ( कार्बन ) कागद पालथा टाकावा म्हणजे काजळी बाजू पांढर्‍या 
कागदास चिकटेल. त्यावर एक साधा कागद्‌ घाळून त्यावर पुन्हा साधारणतः 
नाण्याच्या सव्वादींडपट मोठें भोंक असलेला पुठ्याचा तुकडा तें नाणें त्या. 
भोकांत नेमकें सधोमध बसेल अशा पद्धतीने दाबावा आणि ताम्रपटाप्रमाणेंच 
खूप घासावे घासण्यासाठी फाउंटन पेन, गुळगुळीत बोंडाच्या काचेच्या 
किंवा धातूच्या नळ्या घ्याव्या, म्हणजे चिवट कागदावर नाण्याचा खुल्टा 
चिवट व काजळी कागद वापरून हा 


सवयीनें हा इतका उत्तम येतो कॉ, 


वेद » संशोधकाचा सित्न 


स्यांवरून छापील प्रतिकृति सहज तयार होऊं शकते. (२) वास्तव ढसा 
दातांच्या कवळ्यासाठीं वापरला जाणारा डेंटॅकक्‍्स (1)61(8& ) नांवाचा 
एक पदार्थ बाजारांत मिळतो. तो एरवी कठीण असतो; पण उष्णतेच्या 
संसगीनें किंणा गरम पाण्यांत ठेवल्याने चिकणमातीप्रमाणें वाटेळ तो आकार 
देण्याइतका मऊ होतो. याची एक मऊ व आवड्यक तेवढी लहानमोठी गोळी 
घेऊन तिंची एक बाजू सपाट करावी व तीस तेलाचा हात लावावा. नंतर 
ती स्वच्छ नाण्यावर अश्या वेतानें दाबावी को नाण्याचा ठसा तर ड्त्क् 
उमटेल आणि नाणें तर आंत अडकून बसणार नाहीं. चार दोन क्षणात 
तो रांधा थंड झाल्यावर नाणें काहून घ्यावें म्हणजे नाण्याचा उलटा ठसा 
मिळतो. या ठ्यास बोरिक पॉवडर किंवा फ्रेंच. चॉक चोळून नंतर त्यात | 
प्ठेस्टर ऑफ पॅरिस किंवा त्याहून उत्तम असें कॅलिस्टोन याचें साधारण पातळ 
मिश्रण ओतून थिजूं दिलें म्हणजे नाण्याचा सुळटा ठसा येईल. डेंटॅक्सचा 
ठसा पुष्कळ काळ पावेतों जसाच्या तसा राहूं शकतो. पण उलट्या ठशाची 
जरूरी नसल्यास व उपयुक्त दोन. पदाथीपैकीं कोणतेंही जवळ असलें तर त्याचा . 
उपयोग करून नाण्याचा सुलटा ठसा बनवितां येतो. त्याची कृति अशी“ 
. स्लॅस्टिसीन नांवाची एक चिकणमाती बाजारांत मिळते. सामान्यतः ती मऊच 
असते. पण कालेंकरून ती कडक. बनल्यास तींत थोडें व्हॅसलीन मिळवून 
तीस आव्यक तितका मऊपणा आणावा. तिचा एक गोळा घेऊन त्याची 
. क बाजू चपटी करावी. तीस अगदीं पुसट तेल, बोरिक पॉवडर किंवा 
फच चॉक चोळून तीवर नाणें खूप जोरानें दाबावे आणि अगदीं हलक्या 
हातानें बाजू सोडवून नाणें काढून घ्यावें. एव्हां त्या नाण्याच्या एका बाजूचा 
उलटा ठसा मिळतो. यांत पूर्वोक्त पद्धतीनें उपर्युक्त मिश्रण. ओतून सुलटा 
ठसा वनतों. संशोधन-संचारांत सामान्य संशोधकास चिकणमाती, कॅलिस्टोन 
किंवा प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस, फ्रेंच चॉक किंवा बोरिक पॉवडर इत्यादि साहित्य 
नेणे परवडणार नाहीं. तो कागदी किंवा डॅटॅक्सचे ठसे घेणेच पसंत करील. 
शिळाळेख : यांचे उठावीं व खोदीव अक्षरांचे असे दोन प्रकार आहेत. 
सामान्यतः खराष्ट्री, ब्राह्मी व तिजपासून उत्पन्न झालेल्या लिपीमधील लेख 
खोदीव तर हिब्रू, युरोपीय, अरबी, फासा, उर्दू वगैरे लिपौंतील लेख उठावी 
“अक्षरांचे असतात. मात्र यास कांहॉ अपवाद आहेत. आरंभीच्या सुसलमानी 


५० ठ्से २३७ 


कालांतील कांही अरवी-फार्सी लेख खोदीव अक्षरांचे तर खास मुसलमानी 
अमदानीतील कांहीं नागरी लेख उठावी अक्षरांचे आहेत. उठावा अक्षरें 
पुष्कळ उंच ( १-४ दोऱ्या ) असल्यानें त्यांचा छाप घेण्यासाठी साधारण 
जाड' पग पाणक्लोषी कोणताही कागद चालतो. पर्ण खोदीव अक्षरें सामान्यतः. 


घ्य ५ रपे क्षां » »>> वो >. > ञ 
अर्ध्या दोरापेक्षां अधिक खोल नसल्यासुळ अशा लेखाचा ठसा घेण्यासाठीं 
असे कागद लागतात. अखेर बाजारांत 


उणेअधिक जाड, चिवट, पाणशोषी 

मिळणारे पांढरे फूल्सकॅप कागदही चालतात. असें असलें तरी उठावी 
अक्षरांन। कच्चा जुन्नरी कागद ' चांगला उपयोगी पडतो आणि खोदीव 
अक्षरांना छापण्याचे फेदरवेट, अँटिक वगेरे कागद उत्तम ठरतात. शिला- 
लेखाचा ठसा संशोधनसंचारांत केव्हां घ्यावा लागेळ याचा नियम नरा 
तरी शक्‍य असेल तर थंडीच्या दिवसांत व त्यांतही थंड वेळीं ठता पा 
फार फायदेशीर असतें. उन्हाळ्यांत व उकाड्याच्या वेळी लेखाचा कागद 
फार लवकर वाळतो व सुद लागतो. कागद हलला म्हणजे अगदीं नेमका 
पूर्वीच्याच जागीं बसण्याची फारशी राक्‍यता नसते आणि केलेले श्रम फुकट 
सनी बारीक-मोठेपणा खोळी-उथळपणा पाहून कागदांची निवड 


केल्यावर दिलालेंखाच्या मापाचा गोंडा वेळ पाण्यांत भिजत 
लांबझंद कागदाचा ठता उत्तम निघतो. 


टाकावा.. साधारणतः १॥-२ फूट 
कागद भिजेतों शिलालेख धुवून क्रेसांच्या ब्रशानें स्वच्छ करावा. नंतर त्यावर 
भिजवलेला कागद सारखा बसवावा. कोठेंडी सरकत्या पडूं देऊं नये. नंतर 
त्यावर कांगदाच्या विवटपणामसा . 1 ब्रशने लंबरूप 
अक्षरांच्या खां्चीत चांगल्या तर्‍हेने बसेल असें करावें. 
कांगद सारखा सरकतो आणि पक्का 
चिकटून रहात नाहीं. जुन्नरी कागद ब्रक्नाने ठोकतां येत नाहीं. तो बारीक 
विणीच्या पाणशोंषी क मोठ्या बोळ्यानें खूप दाबावा लागतो. म्हणजे. 
अक्षरांच्या खांचींत नीट बसतो. कागद नीट बसून तेथेंच दमट होईतों वाळला 
गोंडी शाई लावावी. ठक्यासाठीं मी इंडियन किंवा, 


म्हणजें त्यास बोळ्याने थोडथ 
1 कांड्या वापरतो. ती बरोबर सहज नेतां येते. 


एक लोखंडी खरखरीत तवी-तवा बरोबर बाळगावा 
बाजारांत दिव्याची काजळी किंवा आयव्हरी ब्लॅक 


थं 


मात्र 


लागतो. कित्येक लोंक बा 


र । 
२३८ संश्योधकाचा सित्र । 


'किंवा सिळ्ह्र ब्लॅक नांवाची एक पूड मिळते ती गोंदाच्या पाण्यांत चांगली 
मिसळून घोटतात वं तें मिश्रण. वापरतात. पण संचारांत असें मिश्रण सांडण्या- 
'लवंडण्याचा संभव असतो. शाई लावण्याकरतां तयार करावयाचा बोळा 


चारीक विणीचें कापडाच्या घड्या घाळून त्या तसल्याच कापडानें झाकून टाकून 


करावा. किंवा आयते बोळे विकत घ्यावे. कानपूरला ब्रशवेअर कंपनीत "ठसे 
घेण्याचे लांब पण मऊ किंवा राठ केसांचे वळविलेल्या दांड्याचे ब्रश ' आणि 


लहान-मोठे व निरनिराळ्या आकाराचे वोळे ( 085615 ) विकत मिळतात. 


द्रएक वेळीं बोळ्यास पुसट शाई फासून किंवा लाऊन तीं लेखास चिकटलेल्या 


कागदास त्यावर बोळा हळूंहळूं मारून लावीत जावी. ब्रशाप्रमाणें बोळाही 


१ 


काटकोनांतच मारावा. नाहीतर कागद सरकतो. कागद सरकला म्हणजे ठसा 
चाया जातो. एकाच जागां पुन्हा पुन्हा शाई लावीत गेल्यानें तेवढा भाग 
अधिकाधिक काळा होत जातो आणि अक्षरांच्या खाचीतील कागद पांढरा 
राहिल्याने अक्षरें अधिकाधिक पांढरी दिस्‌ लागतात. उलट अक्षरें उठावाची 
असल्यास अक्षरें काळीं होतात व उरलेला भाग पांढरा दिसतो. नौट शाई 
छावून झाल्यावर कागद थोंडा वेळ तसाच हडकूं द्यावा. 'नंतर काहून चांगला 
चाळवावा. एक कागद काढल्यावर शिलाळेखाच्या पुढल्या भागास दुसरा 
कागद लावून दुसरा ठसा घ्यावा. लेखाच्या भागाभागांचे ठसे घेतांना. एकाच 
भागाच्या अंशाचा दोनदां ठसा आला तरी हरकत. नाहॉ. पण कोणताही 
अंश ठसा न घेतलेला असा राठ नये. ठसा घेणारा हस्तलाघवी असेल तर 
अगदीं हीन प्रतीच्या सामुग्रीनंही तो उत्तम ठसा घेऊं शकेल. पुळुंज या 
अगदीं लहान खेडेगावी मिळालेल्या हलक्‍या प्रतीच्या कागदावर केवळ 
एकदांच शाई लावलेल्या बोळ्यानें घेतलेला ६” > २॥/ लांबरुंद शिलालेखाचा 
उसा सुमारें वीस वर्षीनंतर आजही उत्तम स्थितींत आहे. 


_ ताम्रपट-शिलालेख फोटो, ठसे किंवा मूळें . यांवरून वाचतां येतात. 
फोटोमध्ये अक्षरें स्पष्ट दिसावी म्हणून फोटो घेण्यापूवी अक्षरांच्या खांचींत 
खडू भरतात. तो भरण्याची पद्धत अशी--खडू वारंवार पाण्यांत मिजवून 
तात्राशलाळेखांवर खूप घासून चांगला फासावा. नंतर तो वाळूं द्यावा” 
वाळल्यावर दमट फडक्याच्या पट्टीने प्र्ठभागावरचा खडूचा थर पुसून काढावा" 
म्हृणजे फक्त अक्षरांच्या खाचींत खडू राहील व अक्षरे उठून दिसतील. 


